श्री 
महापुरुष 


बरह्मेंद्रस्वामी धावडक्ीकर. 


( चरित्र व पत्रव्यवहार. ) 


पप्क्चि2-च्त्रा-- 


सत्पुरुषकथा अद्भुत रसदा ह्मणतों हिलाच सुरभी मी । 
--मोरोपंत. 


हा ग्रंथ 
दत्तात्रय बळवंत पारसनीस 
ह्यांनी तयार केला; 
तो 
मुंबई येथें 
“निर्णयसागर!! छापखान्यांत छापिला. 


प्रकाशकः- 
बाबाजी सस्वाराम आणि कंपनी 
युसफ बिल्डिंग्ज, मुंबई. 


किंमत २॥ रुपये. 


(हें पुस्तक इ० स० १८६७ च्या २५ व्या आकटाप्रमारणे नोंदवून 


ग्रंथकत्याने सर्व हक्क आपले स्वाधीन ठेविले आहेत. ) 


र 


ी पुणं येथील 
डेक्कन व्ह्न्याक्युलर ट्रान्स्लेशन सोसायटी 
ह्या संस्थेच्या विद्यमाने 
कै० रा. ब. सरदार गोपाळराव हरि देहासुस्व 
ह्यांचे स्मारक. 


जन्मः--इ० स० १८२३. ग्यृत्युः--इ०" स० १८९२. 


ता. अवते ओह. 


अभंग. 


हर्राभक्ति करी जन तारावया ! स्वघर्मा विलया जाऊं नेदी ॥ 
जाऊं नेदी भक्ती जाऊं नेदी ज्ञान । अनुतापीं मन निरंतर ॥ 
निरंतर भाव सगुणीं भजन । येणे बहु जन उद्धरती ॥ 

उद्धरती जन कारितां साधन । क्रियेचे बंधन आचरतां ॥ 

आचरतां साधू जना होय बोधू । लागतसे वेधू भक्तीभावें ॥ 
भक्तिभावें देव-प्रतिष्ठा पूजन । कथा निरूपण महोत्साव ॥ 
महोत्साव साधू भक्तीचें लक्षण । करी तिथोटन आदुरेंसी ॥ 
आद्रेंसी विधी करणें उपाधी । लोकांत सदूबुद्धी लागावया ॥ 
लोकाचार करी तो जना उद्धरी । ज्ञाता अनाचारी कामा नये ॥ 
क्रियावंत साधू विरक्त विवेकी । तोचि तो लौकिकीं मान्य आहे ॥ 


रामदास. 


प्रस्तावना. 


श्रीमत्‌ परमहंस ब्रह्मंद्रस्वामी हे थोर ससुरुष महाराष्ट्रांत अवतीण होऊन 
त्यांनीं मराठी राज्याच्या अभ्युद्यास उत्कृष्ट रीतीनें साहाय्य केलें; परंतु आजप- 
येत त्यांचें स्वतंत्र चरित्र किंवा पत्रव्यवहार ह्यांची चांगलीशी प्रसिद्धि झाली 
नाहीं. मराठ्यांचे इतिहासकार आंटडफ साहेब ह्यांस, बह्मंद्रस्वामींचा व पेशव्यांचा 
अस्सल पत्रव्यवहार उपलब्ध झाला होता, ही गोष्ट त्यांच्या ग्रंथांतील कित्येक 
टीपांवरून सिद्ध होते. म्रांटडफ साहिबांनीं ह्या पत्रव्यवहारासंबंधानें एके ठि- 
काणीं असे स्तुतिपर उद्गार काढिले आहेत कींः-“ बाजीरावांची व चिमणाजी 
आपांचीं पुष्कळ मनोरंजक पर्त्रे धावडशीकर स्वामी ह्यांच्या शिप्यवगाच्या 
वंशजांकडून मला कांहीं वेळ मिळालीं होतीं. हे स्वामी महाराष्ट्रामध्ये फार पूज्य 
सत्पुरुष होते. बाजीराव व चिमणाजी आपा ह्यांचे ते “ महापुरुष ' ह्मणजे 
गुरुवर्य असून, त्यांचा त्यांवर पूर्ण विश्वास होता. बाजीराव पेशवे ह्यांनी स्वामीस 
व चिमणाजी आपांस हीं पत्रें फार मोकळ्या मनानें लिहिलेलीं असून, त्यांत 
आपल्या आयुःक्रमांतील गोष्टी सविस्तर रीतीनें वर्णिल्या आहेत-. त्यामुळें ती 
अगदीं अमूल्य अशीं आहेत. ह्या पत्रांचे भाषांतर करून घेण्याची परवानगी 
मला मिळाली होती; परंतु त्यांच्या नकला करून घेण्याची परवानगी मला 
मिळाली नाहीं ! हीं अस्सल पत्रें साताऱ्याजवळील धावडशीनामक खेडेगांवीं 
स्वामींच्या शिप्यवर्गीजवळ अद्यापि आहेत.?!* 
क 31यचार्‍9 प्टा'७प 0 1€टाड ती'०पा 1381९९1१80 ते (801यय९६्यी 
१७0९ ]शा ७ (0110 0७9 णह वरल्या चेक्षा(ड 0 पाट वेळडला]९5 र्य णा 
1)8न01'500 83१/8162, १012 8591100 ७३ & ग) ए0)) ४९1९0'8(8त. ]९- 
501 उग (01९ ८०01७७, घावे छ8ड 2 3190101]0010051 ० 139]९९1840 
सावे ॥ड ७०७01९, ह्याते 3806118 (0 118४७ ])०55688९0 ॥]॥ 61110 ९01- 
गैिविशा ९९, ॥"॥8 7061511 ७ए8७' 160६९3 (0 (18. 3७800९0, ,कते (0 पांड 
७"०५॥॥७', वेशछा] ॥९ ७०७5 0 ७8112 1 8 डि] षा 11911100', 
कां0ग्प तांडटुपांडट, &ते 8९ वृष 11ए१]ए80]2. ग. फड 0९१10९0 
४० ५18]8(९, ७८ 106 ७० टण५ पडा. 0९८. गाठ्ांगवीड ९०006 
1 00055९5801 ० ]0 8 5'811९2' ते९5ल]105 ७६ 10289150९0, १६ ४111६50 
0111 & 1९5 111105 0 88819.” 


रे 


ग्रांटडफ साहेबांच्या ह्या उल्लेखावरून, स्वामींचा व पेशव्यांचा “ अत्यंत मूल्य- 
वान्‌ * पत्रव्यवहार त्यांस उपल्ब्ध झाला होता, ह्यांत शंका नाहीं. श्रांटडफ 
साहेब सातारा येथें छत्रपति प्रतापासिंह ह्यांचे दरबारीं ३० स० १८१८ पासून 
इ० स० १८२२ पर्यंत रेसिडेंटच्या हुद्यावर होते. त्या अवधींत त्यांनीं हीं पत्रे 
पाहिलीं होतीं. त्यानंतर सुमारें अर्ध शतकपर्यंत मराठ्यांच्या इतिहासाचा अ- 
थवा ब्रह्मंद्रस्वामींच्या चरित्राचा मागमूसही नव्हता. पुढें इंग्रज सरकारच्या 
विद्यादानप्रसारामुळें इतिहासविषयाचें महत्त्व एतद्देशीयांस समजू लागून, त्यावि- 
घयींची अभिरुचि व आस्था त्यांचे ठिकाणीं उत्पन्न झाली; व॒ लवकर मरा- 
व्यांच्या इतिहासाचीं साधनें-म्हणजे जुने कागदपत्र व बखरी-प्रसिद्ध करण्याचा 
उपक्रम “ विविधज्ञानविस्तार ” व “ काव्येतिहाससंग्रह ” ह्या दोन मासिकपु- 
स्तकांच्या द्वारे सुरू झाला. ह्या उपक्रमामुळें ब्रह्मेंद्रस्वामींचीं दहावीस किर- 
कोळ पत्रे व एक छोटीशी बखर मुद्रणयंत्रांतून प्रकाशित झाली; व बरह्लेंद्रस्वामींचें 
नांव व त्यांच्या चरित्राची अल्पशी माहिती हीं ऐतिहासिक जगास महश्ूर झालीं. 
ह्या सुमारास ह्मणजे ३० स० १८७९ सालीं, पुणे येथील दश्तिणाप्राइझ कमिटीच्या 
जाहिरातीवरून, रा० सा० नागेशराव विनायक बापट ह्यांनीं तयार केलेला 
“श्रीमंत थोरले बाजीरावसाहेब ह्यांचे चरित्र” नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ निर्माण 
झाला. ह्या ग्रंथामध्ये “ महापुरुष ” ह्या शिरोळेखाखालीं, ग्रंथकारांनी, ग्रांटडफ 
साहेबांच्या इतिहासांतील तुटपुंज्या व अस्पष्ट माहितीच्या आधारें, ह्या स्वामींचे 
काल्पनिक) परंतु हृदयंगम चित्र महाराष्ट्रवाचकांस सादर केळे. थोरल्या बाजीरा- 
वासारख्या। प्रख्यात व पराक्रमी पुरुषाचे गुरु ह्या नात्यानें त्यांच्या चरितासंबं- 
धाने सहज उसन्न होणारी जिज्ञासा, आणि साधुपुरुषांच्या रसाळ व प्रेमळ कथा 
श्रवण करण्याविषयींची स्वाभाविक आवड, ह्या दोन कारणांमुळे, रा० सा० 
बापट ह्यांचे “महापुरुषाचे” चटकदार वर्णन लोकांस फारच आवडलें; व त्या 
योगानें ह्या मदापुरुषाचा महाराष्ट्रवाचकांस चांगलाच परिचय झाला. दुक्तिणाप्रा- 
इझ कमिटीचे ९क्रिटरी रा” रा० रावजीशास्त्री गोडबोले ह्यांनी, रा० सा० बापट 
ह्यांच्या ह्या “ महापुरुषा ”च्या वर्णनाविषयीं अभिप्राय देतांना, असें लिहिलें 
आहे कीं, “ह्या साधूच्या मठाचे आणि त्याच्या आसपासच्या स्थळाचे वर्णन या 
अंथकत्यीनें अतिशय मनोरंजक, मनांत.ठसण्याजोगें आणि बोधपर असें केलें 


डे 


आहे. ह्या प्रसंगाची त्याची भाषा आणि त्याचे विचार फारच शोभायमान 
दिसतात. या वर्णनांत असा कांहीं चमत्कार आहे कीं, हे वाचतांना अंतःक 
रणास महापूर येऊन ते ब्रह्मानंदांत पोहत आहे कीं काय असें वाटतें. ही हुबेहूब 
उभी केलेली तसबीर अगदीं साधी, भव्य, छानदार आणि मोठे थाटमाटाची 
आहे. या विद्वान्‌ कारागिराचे परिश्रम या स्थळीं उत्तम सफळ झाले आहेत 
या वणेनांत खोट्यानाट्या गप्पा, अतिदायोक्तया किवा मोठे 
रूपकालंकार वगरे घातलेले नाहींत. गुरूने शिप्यास केलेला बोध 
अपूर्व वैराग्यजनक, संकलित आणि मनांत बाणून जाण्यासारखा आहे. तो 
अद्धतरसानें ओतप्रोत भरला आहे. तरी हा उपदेश अगदीं खरा आहे 
असें मानून तो स्वीकारण्यास मन अगदीं आदांकत नाहीं. ” ( बाजीराव 
बल्लाळ पेशवे ह्यांचें चरित्र. ) 

ह्यावरून रा० सा० बापट ह्यांनी लिहिलेलें ““ महापुरुषाचे ” वर्णन अगदीं 
यथार्थ, साधार आणि सत्य आहे, व त्यांत “ खोट्यानाट्या गप्पा ” वगेरे कांहीं 
नाहींत, असा त्या वेळीं लोकसमज झाला होता, असें दिसून येतं. परंतु ऐतिहा- 
सिक सत्याच्या कसोटीस जर हें वर्णन आतां लाविलें, तर तें केवळ कल्पनादे- 
वीच्या प्रसादाचे फळ आहे, असे निःपक्षपातवुद्धीनें पाहणारास तेव्हांच कळून 
येईल. रा० सा० बापट ह्यांना अस्सल कागदपत्र उपलब्ध न झाल्यामुळें, त्यांनीं 
दिलेलें ब्रह्मेंद्रस्वामीचें व त्यांच्या मठाचे वर्णन, वस्तुस्थितीहून अगदीं भिन्न अ. 
सून, इतिहासदृष्ट्या त्यांत अनेक दोष झालेले आहेत. परंतु मराठ्यांच्या इतिहा- 
साचीं साधनें उपलब्ध होण्यापूर्वी हा ग्रंथ लिहिलेला आहे, एवढें लक्षांत ठेविलें 
म्हणजे ग्रंथकारास दूषण देण्याचें कारण राहत नाहीं. रा० सा० बापट ह्यांनी ह्या 
भागाच्या शेवटीं, “ हे सारे कागदपत्र गोळा करून त्यांचें एक पुस्तक करून, 
छापवून, राखून ठेवण्याचे श्रेय कोणी एकादा स्वदेशभक्त घेईल, तर त्याचे 
ठोकांवर बहुत बहुत उपकार होतील.” अशी सूचना केली आहे. ह्यावरून 
अस्सल कागदपत्र त्यांना मुळींच उपलब्ध झाले नव्हते, हें उघड होतें. 

ग्रांटडफ साहिबांच्या इतिहासांत ब्रह्मंद्रस्वामींच्या व पेशव्यांच्या पत्रव्यवहारां> 
तील आलेले स्फुट उल्लेव, थोरळे बाजीराव पेशवे ह्यांच्या चरित्रातील “महा- 
पुरुषा”विषयींचे दोन भाग, आणि काव्येतिहाससंग्रहांतील पेशव्यांची स्वामीस 


र्ड 


लिहिलेली दहावीस पत्रे, व बह्मंद्रस्वामींची छोटीशी बखर, इतकीच माहिती स्वा- 
मॉसंबंधाने आजपर्यंत उपलव्ध झाली होती. ह्या अल्प साहित्याने स्वामींच्या सुरस 
व गोड चरित्राची अस्पष्ट कल्पना वाचकांच्या नेत्रांसमोर येऊन, तत्संबंधानें ब- 
रीच लालसा उत्पन्न झाली. परंतु ती परिपूर्ण होण्याचा योग बरच दिवस 
आला नाहीं. मध्यंतरी रा० सा० बापट ह्यांनी, बडोदें येथील “' बालांकुर ” 
मासिकपुस्तकामध्यें, स्वामींचे चरित्र त्यांच्या बखरीवरून प्रसिद्ध करण्याचा प्रयल् 
केला होता; परंतु तो अस्सल कागदपत्रांच्या अभावामुळे जावा तसा सिद्धीस 
गेला नाहीं. येणेंप्रमाणें ह्या थोर सत्पुरुषाचें सविस्तर खरं चरित्र व अस्सल 
पत्रव्यवहार इतके दिवसपर्यंत उपलब्ध झाला नाहीं. परंतु तो योग सुदेवाने 
लौकरच प्राप्त झाला, ही अत्यंत संतोषाची गोष्ट होय. 

इ० स० १८९५ सालीं ऐतिहासिक कागदपत्रांचा शोध करीत असतांना, 
सातारचे छत्रपति प्रतापसिंह महाराज ह्यांच्या दप्तरांत, धावडशी येथील पत्रव्य- 
वहारांच्या बारनिशीचें एक पुस्तक उपलब्ध झालें. ह्यांत म्रांटडफ साहिबांनीं 
आपल्या इतिहासांत ज्यांचा उल्लेख केला होता अशीं बहुतेक सवे पत्रे, अस्सल- 
बरहुकूम नकलांच्या रूपानं, दाखल केलीं होतीं. हे प्रतापसिंह महाराज फार 
रसिक व विद्याव्यसनी असल्यामुळें ह्यांनी मराठ्यांच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांचा 
फार संग्रह केला होता. हे पेशवाई समाप्त झाल्यानंतर इ० स० १८१८ मध्ये 
सातारच्या गादीवर विराजमान झाळे. ह्यांच्याच दरबारी प्रांटडफ साहेब इ० 
स० १८२३ पर्यत रेसिडेंटाच्या हुद्यावर होते; व ह्यांनींच त्यांच्या इतिहासास 
उत्कृष्ट साहाय्य केलें होते. ह्यांचा व तत्कालीन इंग्रज मुत्सद्दी एल्फिन्स्टन, 
मालकम, मनरो वेगेरेंचा फार स्नेह होता. ह्यांच्या उत्तम गुणांची कीर्ति इंग्लं 
डमध्येंही जाऊन, त्यांना लंडन येथील रॉयळ एशियाटिक सोसायटीचे 'ऑनररी 
मेंबर हे सन्मानाचे पद प्राप्त झाळें होते. ह्यांनी दिद्ीच्या बादशाहांचीं फा- 
रसीभापषेंतील पत्रे, ब्रह्मंद्रस्वामींचीं पत्रे, आणि इतर महत्त्वाचे ऐतिहासिक ळेख 
ह्यांचा संग्रह केला होता. ह्यावरून ह्यांची इतिहासप्रियता व विद्याभिरुचि व्यक्त 
होते; व त्याबद्दल त्यांचें अभिनंदन केल्यावांचून राहवत नाहीं. त्यांच्या संग्र- 
हांतील ब्रह्मंद्रस्वामींस लिहिळेलीं पेशव्यांची पत्रें वाचून, म्रांटडफ साहिबांप्रमाणें 
आमचेंही मत, तीं “केवळ अमूल्य” आहेत, असेंच झालें; व तीं समम्र प्रसिद्ध 


शु 


करून, हा हृदयंगम, प्रमळ व भक्तिरसपूर्ण इतिहास महाराष्ट्रवाचकांस सादर 
करावा, अशी इच्छा उत्पन्न झाली. 

हीं पत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर, त्यांच्या अस्सल प्रती व स्वामींचा आणखीही 
पत्रव्यवहार कोठें उपलब्ध झाल्यास, हा मराठ्यांच्या इतिहासांतील अश्चुतपूर्व व 
मनोरंजक भाग समम्र रीतीनें व्यक्त होईल, म्हणून आणखीही शोध चालविला- 
तों सुदेवेंकरून धावडशी संस्थानांतील दप्तरांत थोडेबहुत कागद उपलब्ध झाले; 
व त्याच दप्तराचा बराच भाग पिंपरी येथ सुसाथ्य झाला. त्याचप्रमाणें निर- 
निराळ्या कारणांनी भिन्न भिन्न स्थळीं पसरलेल्या स्वामींच्या पत्रव्यवहाराचा 
शोध लागून, कित्येक विद्वान्‌ व रसिक मित्रांच्या कृपासाहाय्यानें तो सर्व हस्तगत 
झाला. येणेंप्रमाणें पांच सहा वर्षीच्या अवधींत धावडशी संस्थानासंबंधानें ए- 
कंद्र हजार दीडहजार कागद आह्यांस मिळाले. त्यांवरून स्वामींच्या चरित्राचं 
खरें स्वरूप व्यक्त होऊन, त्याच्या अपूर्वेत्वाने मनास थक करून सोडिले. 

आजपर्यत मराठ्यांच्या इतिहासासंबंधाचे जे कागदपत्र प्रसिद्ध झाले आहेत, 
त्यांवरून मराठ्यांच्या इतिहासाचा उत्तर भाग बराच सिद्ध झाला आहे; परंतु 
त्याच्या पूर्वभागाची अद्यापपर्यंत व्हावी तशी सिद्धता झालेली नाहीं. शिवाजी, 
संभाजी, राजाराम व शाहू ह्या चार छत्रपतींच्या बखरीवरून मराठ्यांच्या इति- 
हासाच्या पूर्वार्थाची ह्मणजे मराठी राज्याच्या संस्थापनेची व अभ्युद्याची सा- 
मान्य माहिती मिळते; परंतु तिची अस्सल कागदपत्रांच्या साहाय्यानें अद्यापि 
छान झालेली नाहीं. ह्याकरिता ३० स० १७५० ह्या सालापूर्वीच्या कागदप- 
त्रांचा शोध जितका लागेल, तितकें फार इष्ट व आवश्‍यक आहे. कारण, इ० स० 
१७५० पासून पुढें-झणजे शाहूच्या मृत्यूनंतर, पेशवाईची भरभराट झाली; व 
मराठ्यांच्या इतिहासास निराळें स्वरूप प्राप्त झालें. त्यापूर्वीचा इतिहास ह्मणजे 
छत्रपतींच्या कारकीरदींचा इतिहास अत्यंत महत्त्वाचा असून, मराठी राज्याची 
संस्थापना व उत्कर्ष कसा झाला, हे त्यारून उत्तम प्रकारें निदर्शनास येतें. 
ब्रह्मंद्रस्वामींच्या पत्रव्यवहाराने ३० स० १७२८ पासून इ० स० १७४५ पर्यतच्या 
अवधींतील मराठ्यांच्या खऱ्या इतिहासाचें बरेंच स्पष्टीकरण होऊन, त्या कालांत 
घडलेल्या राजकारणांची व इतर चळवळींची नीट संगति जुळण्यासारखी आहे. 
ह्मणून हा पत्रव्यवहार इतिहासदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे असें ह्टल्यावांचून 


६ 


राहवत नाहीं. शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस रामदासस्वामींनी जें कार्य केलें, 
तेंच कार्य शाहू व बाजीराव ह्यांच्या कारकीर्दीत ब्रह्मेंद्रस्वामींनीं केलें, असें ह्मण- 
ण्यास कोणतीच हरकत नाहीं. परंतु इतिहासाच्या अभावामुळें ह्या लोकोत्तर 
राजकारणी ससुरुषाचे चरित्र व त्याच्या सत्कृतींची हकीकत अद्यापि लोकप्रसिद्ध 
झाली नाहीं, ही दुःखाची गोष्ट होय ! 

रामदासस्वामी व ब्रह्मंद्रस्वामी ह्यांच्या चरित्रांचें अवलोकन केलें, तर मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासांत धमीचं वर्षेस्व राजावर विशेप असून, त्याच्याच जोरानें साम्रा- 
ज्यसंस्थापना किंवा राष्ट्राभ्युदय अशा महनीय गोष्टी घडून येत असत असें दिसून 
येते. हिंदुस्थानांत फार प्राचीनकालापासून 'त्राह्मण' व क्षत्रिय' ह्या दयीची 
एकात्मकता असून पहिल्याने धर्मीपदेश करावा, व दुसर्‍याने धर्मरक्षण करावें, 
असा गुणकर्मविभागशः नियम चालत आल्यामुळें, ब्राह्मणाचे झणजे धर्मोप- 
देशकाचे प्राधान्य क्षत्रियावर हणजे राजावर विशेष असावें, हें साहाजिक आहे. 
त्यामुळेंच क्षत्रियाचें कुलगुरुत्व किंवा धर्मापंदेशकत्व त्राह्मणाकडे जाऊन, त्याच्या 
मंत्रोपदेशाने चालण्याची प्रवृत्ति क्षत्रियाने स्वीकारली. त्यामुळें धमीचा पगडा 
राजावर बसून, ज्याप्रमाणं शरीराच्या चलनवलनादि क्रिया बरोबर चालण्यास 
जीवनशक्तीची आवश्‍यकता असते, त्याप्रमाणे राज्यव्यवहार चालण्यास धमीचीही 
आवश्यकता उत्पन्न झाली. अथात्‌ धर्माच्या अनुषंगाने राज्य चालविण्याचा 
हिंदु राजांचा बाणा असल्यामुळें, त्यांच्या राज्यास “धमोचें राज्य' किंवा “ धर्म- 
राज्य ' असें अभिधान प्राप्त झालें. अर्थात्‌ “धर्मे? व 'राज्य' ह्यांचा हिंदुस्थानांत 
“जीव' आणि “शरीर' असा अन्योन्य संबंध जुळल्यामुळें, “ब्राह्मण' व “क्षत्रिय? 
ह्यांची एकात्मकता असावी हें अगदीं साहाजिक आहे. त्यामुळें हिंदुस्थानांतील 
“धर्मे ' व * राज्य * ह्यांचें-म्हणजे पर्यायेकरून ब्राह्मण व क्षत्रिय ह्यांचे-तादात्म्य 
होऊन, त्यांच्यामध्ये अन्योन्य भक्ति व प्रेम दाखविणारी गुरुशिप्य संस्था निमीण 
झाली. दशरथाचा वसिष्ठ, रामचंद्राचा विश्वामित्र, धमराजाचा धोम्य ह्या क्ष- 
त्रियांच्या कुलगुरूची माहिती रामायण, महाभारत इत्यादि म्रंथांत प्रसिद्ध आहे- 
ही कुलगुरूं्ची परंपरा हिंदुस्थानांतील प्रत्येक धमराज्यांत दृष्टीस पडते. विजय- 
नगरच्या हिंदु साम्राज्याचे संस्थापक वुकराय व हक्कराय ह्यांचे गुरु सुप्रसिद् 
विद्यारण्यस्वामी हे होते. दक्षिणेतील प्रख्यात विप्णुवर्धन राजाचे गुरु विशिष्टा- 


त 


द्वेतवादी श्री रामानुजाचार्य हे होते. वुंदेळखंडांतील छत्रसाळ राजाचे गुरु 
प्राणनाथ प्रभु नामक एक ससुरुष होते. अशी ही धर्मोपदेशक राजयुरूंत्ची 
नाममालिका हिंदुस्थानामध्यें सवेत्र दृष्टीस पडते. ही पूर्वीची परंपरा मराठी 
राज्यामध्येंही कायम होती. शिवाजीमहाराजांचे सद्रुरु श्री समथ रामदास ह्यांनी 
राज्यसंस्थापनेस शिवाजीमहाराजांस साहाय्य केलें. ह्या ससुरुषाचें चांगले 
चरित्र अद्यापि प्रसिद्ध झालें नाहीं, ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे. “शिवदि- 
ग्विजय” बखरीच्या कच््यीनें रामदासस्वामींविषयीं एके ठिकाणीं असे लिहिलें 
आहे कीं, “ स्वामी केवळ वैराग्यशील, ज्ञानसंपन्न, आचारशील, न्यायनिष्टर, 
विचारशील, कर्मनिष्ठ, मननशील, सदाशुचिप्मंत, प्रत्ययशुद्ध, कुशाग्रमति, नि- 
जात्मबोध, भगवद्ुणानुवर्णनीं प्रीतिपुरस्सर परमउल्हास, हरिकीर्तनीं सदासर्व 
काळ ध्यानस्थ, प्रपंचकार्या्थी उदास, रामभक्तीचा धोष, उदंड सतूचर्चा 
अखंड ध्यानधारणा, प्रचंड सदाचारी, मातेडयंत्रतंत्रीं निरिच्छता, मोहाभिमानीं 
अलिप्तता, रामपूजनीं सावधता, कुश्वळ कुनिंदा करणारांची धूतता, ग्रंथावलोकनीं 
बोधक्रम, चातुयीविषयीं निपुणता, सव प्रयोजन विचार जाणता, असे अद्वितीय 
पुरुष भगवंताची साक्षात्‌ विभूति जगदोद्धाराथे निर्माण झाले.” ह्या एका वा- 
कक्‍्यावरूनच ह्या महात्म्याची योग्यता व्यक्त होते. अशा पुण्यपुरुषास शिवाजी- 
महाराजांनीं आपलें गुरुस्थान द्यावे, आणि “ श्री सद्गुरुवर्य, श्री सकलतीर्थ- 
रूप, श्री केवल्यथाम ” अशा भक्तिरसपूर्ण विशेषणांनीं संबोधित ,जावें, ह्यांत 
आश्चर्ये तें काय ? रामदासस्वामींनंतर मराठी राज्यांत सवेवंद्य व सर्वप्रिय असे 
महापुरुष श्रीमत्‌ परमहंस ब्रह्मंद्रस्यामी हेच होत. रामदासस्वामींच्या नंतर हे 
कांहीं दिवसांनीं प्रकट झाले, ह्मणून हे रामदासस्वामींचा अवतार होत, असें 
भाविक लोक मानितात. रामदासस्वामींच्या कृपासाहाय्यानें मराठी राज्याची 
संस्थापना झाली, आणि बरह्मेंद्रस्वामींच्या करपासाहाय्यानें मराठी राज्याचा अभ्यु- 
दय झाला, असं ह्मणण्यास हरकत नाहीं. त्यामुळें ह्या दोन्हीं सपुरुषांचीं चरित्रे 
महत्त्वाची असून, त्यांत मराठ्यांच्या इतिहासाचे सर्व हृट्रत भरळें आहे. ह्मणून 
ह्या दोन चरित्रांस मराठ्यांच्या इतिहासांत आद्य स्थान देणें आवश्‍यक आहे. 
मराठी राज्यांत रामदासस्वामी व बह्मंद्रस्वामी ह्या दोन महापुरुषांप्रमाणें 
आणखीही किल्येक साधुपुरुष अवतीर्ण झाले होते; व त्यांचा कमजास्त प्रमाणाने 


द 


मराठी राज्याशी संबंध असून, त्याच्या उत्कषीस त्यांचें अप्रत्यक्ष रीतीनें बहुत 
साहाय्य झालें आहे. मराठी राज्यामध्ये जेवढे ह्मणून थोर पुरुष निर्माण झाले, 
त्यांस उदयास आणण्यास, कोणीतरी सत्पुरुष कारणीभूत झालेला आहे. राम- 
दासस्वामींखेरीज चिंचवडचे मोरया गोसावी, निगडीकर रंगनाथस्वामी, ब्रह्म- 
नाळचे आनंद्मूर्ते, वडगांवकर जयरामस्वामी, शिखर शिंगणापूरचे संतोप- 
भारती गोसावी, केंजळचे केवळभारती गोसावी, पातोडचे देवभारती इत्यादि 
साधुसत्पुरुष प्रख्यात मराठे वीरांचे आणि मुत्सद्यांचे गुरु होते, व ही गुरुपरं- 
परा मराठी राज्य रसातळास जाईपर्यत कायम होती. शेवटचे बाजीराव व 
बापू गोखले ह्यांचेही ठाकूरदास बावा ह्मणून महाराष्ट्रांतील एक प्रख्यात साधु 
व कीर्तनकार हे गुरु होते. परंतु कालमानानें ही गुरुपरंपरा मात्र कायम राहून 
'तिच्यांतील अद्भुत्‌ शक्ति तेवढी विलयास गेली. सतपुरुषाच्या आशीर्वादाचा 
'महिमा महाराष्ट्रीयांच्या मनावर इतका बिंबळा कीं, ते वाटेल त्या साधूस भजू 
लागले. इतिहासप्रसिद्ध पराक्रमशाली योद्धे महादजी शिंदे ह्यांचा गुरु बीड 
ग्रेथील शाह मनसूर ह्मणून एक अवलिया फकीर होता. त्यानें त्यांस ““जा, तुला 
दिळीपर्यंत राज्य दिळें आहे” असा आशीर्वाद दिला होता. ह्या फकिरावर 
महादजींची इतकी भक्ति जडली होती कीं, त्यानीं त्याचा चला हबीब शाह ह्यास 
सदेव आपल्या स्वारीमध्ये ठेविलें होतें, व त्याचें ते प्रत्यही दर्शन घेत असत. ह्या 
उदाहरणावरून हिंदुधर्माच्या अंगीं सात्विकपणा फार असल्यामुळें हिंदुलोकांचीं 
मनें कशीं भाविक व भक्तिपूर्ण बनलीं होतीं हे निदर्शनास येते. तातर्य, ह्या 
गररुपरंपरेचा इतिहास प्रसिद्ध झाला, तर महाराष्ट्रधर्माच्या स्वऱ्या स्वरूपाचे आवि- 
प्करण होऊन त्याचें खरें तत्त्व व्यक्त होईल. ह्या सर्व साधुमंडळीची माहिती 
जेथं जथे त्यांचे मठ किंवा देवस्थाने आहेत, तेथें तेथें शोध केला असतां सांप- 
डण्यासारखी आहे. 

प्रस्तुत अंथांत ब्रह्मंद्रस्वामींचा महत्त्वाचा पत्रव्यवहार व त्यांचें संक्षिप्त चरित्र 
सादर केळें आहे. परंतु तेवब्यानें स्वामींचे चरित्र अथवा पत्रव्यवहार परिपूर्ण 
झाला, असें मानितां यावयाचें नाहीं. स्वामींच्या चळवळी अनंत असून, त्यांच्या 
राजकारणांचा पसारा उत्तर हिंदुस्थानांतील धारानगरीपासून दश्विणेंतील य॒त्ती- 
पर्यंत होता. त्यामुळें त्यांचीं पत्रें महाराष्ट्रांतील बहुतेक जहागीरदार व सरदार 


र 


लोक ह्यांच्या दस्तरांत सांपडण्यासारखीं आहेत. सांप्रत जे कागद उपलब्ध 
झाले आहेत, ते स्वामींच्या चरित्राचे स्वरूप व त्या काळांतील इतिहासाची 
बरोबर दिशा दाखविण्यापुरतेच असल्यामुळें, त्यांवरून व्यक्त होणारें स्वामींचे 
चरित्र सारांशरूपानें दिलें आहे; व उपल्ब्ध झालेल्या पत्रव्यवहारांपैकीं ३० स० 
१७४५ पर्यतची-हमणजे स्वामींच्या कारकीरदीतलीं ऐतिहासिक महत्त्वाची पत्रे 
स्वतंत्र रीतीनें दिलीं आहेत. सर्व पत्रव्यवहार संगतवार व शावूद असा एके 
ठिकाणीं उपल्ब्ध न झाल्यामुळे, तो जसजसा मिळाला त्याप्रमाणे, त्याचे 
पुरवंणीरूपानें दोन भाग करून, ते शेवटीं जोडिळे आहेत. ह्याशिवाय 
स्वामीसंबंधाचीं किंवा स्वामींच्या राजकारणासंबंधाचीं जीं महत्त्वाची पत्रे उप- 
लब्ध झालीं, तीं सर्व स्वामींच्या चरित्रांत दाखळ केलीं आहेत; व होतां 
होईल तितकें करून, तें चरित्र अस्सल पत्रांच्या साहाय्यानें लिहिलें आहे. 
स्वामींचा सर्व अनुपलव्ध व अश्रुतपूर्वे असा हा चरित्रवृत्तांत अप्रसिद्ध कागद- 
पत्रांच्या साहाय्यानें तयार करावयाचा असल्यामुळें त्यांत कांहीं दोष राहण्याचा 
संभव आहे. तथापि त्याबद्दल उदार व मर्मैज्ञ वाचक कृपा करून क्षमा करतील 
अशी आशा आहे. इतिहासरूपी इमारत तयार करण्यास प्रारंभ केला ह्मणजे 
एकदम ती भव्य, सालंकृत व नेत्राल्हादक अशी होणें शक्‍य नाहीं. तिचें सर्व 
साहित्य अनुकूल झालें हणजे ती सवीगसुंदर होईल, हें सुज्ञ वाचकांस सांगाव- 
यास नकोच आहे. 

ह्या पुस्तकांत प्रसिद्ध झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारें, मराठ्यांच्या इतिहासा- 
विषयीं अभिमान व कळकळ बाळगणारे पारशी गृहस्थ प्रो? करकरिया ह्यांनी 
गेल्या वर्षी हणजे ता० ५ डिसेंबर १८९९ रोजीं, मुंबई येथील रॉयल एशिया- 
टिक सोसायटीपुढें इंग्रजी भाषेमध्ये एक निबंध तयार करून वाचिला. त्याचा 
सारांश ता? १४ डिसेंबर इ० स० १८९९ च्या “1301109” (992९९० 
पत्रामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ब्रह्मेंद्रस्वामींची ही अनुपलव्ध नवी व मनोरंजक 
माहिती ऐकून युरोपियन लोकांस फार संतोष झाला. “रॉयल एशियाटिक सोसा- 
यटी”चे सेक्रेटरी रेव्ह० मि० प्रे व डा० म्याकडोनल्ड ह्यांनी हा मनोरंजक पत्र- 
व्यवहार प्रसिद्ध करण्याबद्दल विशेष उत्तेजन दिलें. ह्याबद्दल ह्या सवीचे उपकार 
मानल्यावांचून आमच्यानें राहवत नाहीं. बह्मंद्रस्वामींच्या ह्या पत्रव्यवहारार्चे 


१० 


ऐतिहासिक महृत्त्व लक्षांत घेऊन, प्रो? करकरिया ह्यांनीं त्याचे विशेष कोतुक 
केळे, व “रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या नजरेस हा विषय आणिला, ह्याब- 
ददल त्यांचंही अभिनंदन करणें रास्त आहे. 

ह्या अथाची सर्व सामग्री मिळवून देण्याच कामीं व हा प्रसिद्ध करण्याचे 
कामीं आमच्या अनेक विद्वान्‌, रसिक, व इतिहासप्रिय मित्रांनी साहाय्य केलें, 
ह्याबद्दल त्या सवीचे आभार प्रदार्शत करणें अवश्य आहे. किंबहुना, त्यांच्या 
कृपेनें, प्रोत्साहनाने, आणि सहानुभूतीने हा ग्रंथ तयार झाला, अस ह्मणण्यास 
हरकत नाहीं. तथापि त्यांतल्या त्यांत, धावडशी संस्थानचे वहिवाटदार श्री० 
रा० रा० गंगाधर भिकाजी भागवत, बडोदें येथील “ सयाजीविजय ” पत्राचे 
म्यानेजर रा० रा० अनंत नारायण शेखदार, पिंपरी येथील इनामदार श्री० रा० 
रा० कृप्णराव पांडुरंग ऊर्फ आपासाहेब भागवत, सातारच्या छत्रपतींचे माजी 
कारभारी रा० रा० आनंद्राव बहिरव पिंगळे, व धावडशी संस्थानचे फडणीस 
रा० रा० दिनकर महादेव तांबे वगेरे सद्रृहस्थांचे व इंदूर येथील आमचे विद्वान्‌ 
व इतिहासप्रिय मित्र श्री> सरदार माधवराव विनायकराव किबेसाहेब ह्यांचे 
बहुत बहुत उपकार आहेत, हे कृतज्ञ अंतःकरणाने येथे व्यक्त केल्यावांचून 
राहवत नाहीं. त्याचप्रमाणे, हें पुस्तक प्रकाशित करण्याचे कामीं, पुणें येथील 
डेक्कन व्हर्नाक्युलर सोसायटी व तिचे विद्वान्‌ अध्यक्ष डा? रामकृष्ण गोपाळ 
भांडारकर व उपाध्यक्ष नामदार न्यायमूति महादेव गोविंद रानडे व सेक्रेटरी 
रा० सा० आत्माराम विनायक पाटकर ह्यांनीं विशेष प्रोत्साहन दिले, ह्याबद्दल 
त्यांचेही आभार प्रदर्शित करणं अवश्य आहे. 

शेवटीं “' निणेयसागर” ठापखान्याचे मालक व आमचे सुशील मित्र 
रा० रा० तुकाराम जावजी शेट ह्यांच्या क्रृपासाहाय्याने हा ग्रंथ सुंदर रीतीनें 
छापला गेला, ह्याबद्दल त्यांचेही उपकार प्रदर्शित करून, ही अल्पशी प्रस्तावना 
येथें संपवितों. 


र मुंबई, त | दत्तात्रय बळवंत पारसनीस. 


विषयानुक्रम. 


विषय. पृष्ठे. 
प्रस्तावना. ... .. बहल मिरर ७ ०६....१३-१७ 
ब्रह्मंद्रस्वामी ह्यांचे चरित्र 

भाग १ पूर्ववृत्तांत. म पटारे कया १- १२ 

भाग २ कोंकणप्रांताचा त्याग आणि महाराष्ट्रांत आगमन.  १२- ३४ 

भाग ३ महाराष्ट्रजनचित्ताकषेण. 00 ०. ७२०४००००४१ 

भाग ४ आंग्रे व हबशी ह्यांजकडील राजकारणे ४२- ६१ 

साण ५ वसदची' मोहीन,:.. 2. .... ::.)_.... ९०-८६ 

भाग ६ खामींच्या कांहीं विशेष गोष्टी. ... ... ... ८७-११६ 

भाग ७ ख्ामींचें नियोण व उपसंहार. ... ११६-१३५ 
ब्रह्मंद्रखामी ह्यांचा पत्रव्यवहार. 

स्वामीस आठेली परते ॥ १८८... ८.८. 1: १-२४२ 

खामींनीं पाठविलेली पत्रें.... ... ... ... ... २४३-३०८ 

पुरवणी नंबर ३. .०:. ..... .:7:. २. . “. का वेष टेट 
परिशिष्ट १ 

श्री नद्वोद्रचरित्र्कावे, .... 2.5. ७००. ७. ८.) १२-१९ 
परिशिष्ट २ 

कठिण शब्दाचा कोढ.. ... ..:.. :... ... १.३) ८ कर 

चित्र व हस्ताक्षरं. 

श्री० नह्वेंद्रलामींचं चित्र. ... ... ... ७८८ मुखरृष्ट. 
श्री० ब्र्मेंद्रसवामी ह्यांचे हस्ताक्ष,..  ... ... ... पृष्ठ, २४२ 
श्री» छत्रपति शाहूमहाराज ह्यांचे हस्ताक्षर, ... ... 37. कडे 
श्री» बाजीराव बल्लाळ पेशवे ह्यांचे हस्ताक्षर. ... ... 37.६६ 


श्री> चिमाजी आपा ह्यांचे हस्ताक्षर. ... ... “> 


सूचना:--ह्या पुस्तकांतील ऐतिहासिक पत्रांमध्ये जेथे “ राजश्री स्वामी ” 
किंवा फक्त “ राजश्री ” असा उललेख आला असेल, तेथे “ छत्रपति शाहू महा- 
राज ” असें समजावें; व जेथे नुसते “स्वामी ” असा उलेख आला असेल तेथे 
“ बरह्मेद्रस्वामी ” असें समजावें. “ परमहंसवावा ', “ परशरामबावा ?, आणि 
€ भार्गवबावा? अशीही जक्षेंद्रस्वामींचीं नांवे किल्येक पत्रांत आलेलीं. आहेत. 
थोरले बाजीराव व चिमाजी आपा झ्ांचीं नांवें अनुक्रमें “ राऊ? अथवा “ राव? 
आणि “आपा? अशीं लिहीत असत. 


श्री 
महापुरुष 


ब्रह्मेंद्रस्यामी धावडशीकर 
ह्यांचे चरित्र. 


भाग ? ला. 


">> &:-&-7- 
पूववृत्तांत. 


सर्व महाराष्ट्रामध्ये “महापुरुष” ह्या नांवाने प्रसिद्ध असलेले ससुरुष व 
छत्रपति छाहु महाराज व थोरले बाजीराव पेशवे ह्यांचे गुरु श्रीमत्‌ ब्रह्लेंद्र- 
स्वामी ह्यांचे जन्मस्थान बर्‍हाडपरांतामध्ये श्री गणपतीचे राजुरीनजीक दुधे- 
वाडी ह्मणून एक लहानसे खेडे आहे तं होय. येथे महादेवभट नामक एक 
देशस्थ क्रखेदी ब्राह्मण राहत असे. त्यास उद्रभरणाथे इतर साधनें नसल्यामुळें 
तो दुधेवाडी व राजुरी ह्या गांवीं भिश्चुकी करून आपला चरितार्थ चालवीत 
असे. ह्याच्या पत्नीचं नांव उमाबाई असें होतें. ह्या उभयतांस बरेंच वय 
होई तोंपर्यंत संतति झाली नाहीं. पुढें महादेवभट ह्यांस वृद्धापकाळीं ह्मणजे 
समारं साठावे वर्षी एक पुत्ररल्न प्राप्त झालें. त्याचें नांव त्यांनीं विष्णु असें 
ठेविलें. विप्णूच्या जन्मतिथीची बरोबर माहिती उपल्व्ध नाहीं, त्यामुळें ती 
देतां येत नाहीं. तथापि त्याचा जन्म इ० स० १६४९ ह्या वर्षाच्या सुमारास 
झाला असावा असें स्थूल प्रमाणांवरून मानण्यास हरकत नाहीं. विष्णूचे वय 
सात आठ वर्षीचे झाल्यानंतर त्याच्या आईबापांनीं भिक्षाटण करून थोडेंसें द्रव्य 
संपादन केलें व ३० स० १६५६ सालीं दुधेवाडी येथें विष्णूचे मोंजीबंधन 


> 


केलें. उपनयनसंस्कार झाल्यानंतर पुढें तीन चार वर्षे विप्णूनें आपल्या 
बापाजवळ वेदाभ्यास केला. त्या वेळीं त्याचे अल्पवय असूनही त्याची वेदवि- 
द्येमध्ये कुशाय्र वुद्धि व्यक्त झाली. महादेवभटजी व उमाबाई हीं उभयतां 
वृद्धदशेनें व दारिद्यानें अगदीं जजेर झालीं होतीं, त्यामुळें त्यांस पुत्रसुखाचा 
लाभ फार दिवस घेतां आला नाहीं. 

विप्णूचें अवघें वारा वर्षीचे वय असतां त्याचे आईबाप निवतले. त्यामुळें 
त्यावर दुर्धर प्रसंग येऊन तो अगदीं अनाथ झाला. अशा स्थितीमध्ये त्यास 
ऐहिक सुखाविषयीं विरक्तता उत्पन्न होऊन त्यानें आपल्या क्षणभंगुर आयुष्याचा 
व्यय इंश्रराच्या आराधनेमथ्ये व परमार्थप्राप्तीच्या साधनामध्ये करावयाचा निश्चय 
केला. बालवयामध्यें इंश्ररभक्तीची लालसा उत्पन्न होऊन ऐहिक सुखास 
विन्मुख झाळेळे ध्युव आणि प्रल्हाद ह्यांच्या कथा पुराणांतरीं प्रसिद्ध आहेतच. 
असो. विप्णूच्या कोमळ मनाचा कल इंश्वरप्राप्तीकडे वळल्यावर त्यानें लगेच 
राजुरी येथील गणपतीचे महासिद्ध स्थान हेंच आपल्या आराधनेस पवित्र व 
योग्य स्थळ आहे असें समजून तेथें गमन केलें; आणि तेथें श्रीची आरा- 
धना सुरू केली. अन्न वर्ज्य केळें व फक्त फलाहार आणि गोपूत्रप्राशन ह्यांवर 
राहून अनुष्ठान चालविळें. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशीं अगदीं पहांटेस सख्रान- 
संध्या व ' नित्यकर्म आटोपून सूर्योदयापासून चंद्रोदयापयेत श्री गणराजा- 
सन्निध एका पायावर उभे राहून जप करावा, व प्रतिवर्षी श्रावण मासीं 
शुद्ध प्रतिपदेपासून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपर्येत एकांती एकासनीं समाधिस्थ 
बसावे, असा क्रम एक तपपर्येत चालविला. ही एकनिष्ठ व निस्सीम 
भक्ति पाहून श्रीमंगलमूर्त प्रसन्न झाळे व त्यांनीं स्वझांत दंत देऊन 
“तुझी कार्यसिद्धि झाली. सर्वमान्य होशील. जे कल्पना चित्तीं धरिशील ते 
मठरसादें सिद्ध होईल. अतःपर सेवेचा निकर्षे न करणें. ब्रह्मवृत्ति राहून 
सदेव माजें आराधन करीत जाणें” असें वरप्रदान दिलें. त्यामुळें वि"्णूस पर- 
मानंद॒ होऊन त्यानें आपलें अनृष्टान समाप्त केलें व त्याची यथानुकूल्य 
सांगता केली. तद्नंतर त्यास श्री काशीक्षेत्री जाऊन तेथील एखाद्या महापुरु- 
घाचा समागम घडावा अशी इच्छा झाली. त्याप्रमाणे त्यानें श्रीची आज्ञा धेऊन 
काशीश्षेत्रो गमन केलें. ही गोष्ट ३० स० १६६३ च्या सुमारास घडून आली. 


डे 


ब्रह्मचारी व गणेशभक्त विष्णुबावा हे राजुरीहून निघून सात आठमहि- 
न्यांनीं परमपवित्र काशी क्षेत्री गेळे. तेथील विविध यात्रा व देवदर्शनें करून 
ते कांहीं दिवस पुण्यसरिता भागीरथी हिच्या तीरीं राहिळे. तेथें त्यांस अनेक 
महासिद्ध सत्पुरुष व योगीजन ह्यांचा दशनलाभ झाला, आणि त्यांच्या सान्नि- 
ध्यानें त्यांस परमार्थविषयक व वेदांतपर उपदेशामृत यथेच्छ प्राशन करावयास 
सांपडलें. त्यामुळें त्यांच्या मनावर विलक्षण संस्कार होऊन चतुथीश्रम संपादन 
करावा आणि सद्गुरुचरणीं लीन व्हावें अशी इच्छा झाली. काशीमध्यें ज्ञानेंद्र 
सरस्वतिनायक एक महाविद्वान्‌ व वेदांतज्ञानपरिपूणे असे तपोनिधि अखिल 
यतिवृंदामध्यें श्रेष्ठ गणले जात असत. त्यांच्या ठिकाणीं विप्णुबावांची 
अत्यंत भक्ति जडली. त्यामुळें त्यांनीं त्यांच्यावर अनुग्रह करून त्यास परमहंस 
दीक्षा दिली आणि त्यास ब्रह्मेद्रस्वामी असें नामाभिधान दिलें. चतुर्थाश्रम 
संपादन केल्यानंतर ब्रह्मेंद्रस्वामींनीं कांहीं दिवस सद्गुरुसमागम करून त्यांपासून 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेतलें. सद्गुरुवांचून ब्रह्मज्ञानाची खरी ओळख होत 
नाहीं. यास्तव अनेक साधुसंतांनी सद्गुरुकृपेचा महिमा फार वर्णन केला आहे. 
श्री समर्थ रामदासस्वामी ह्यांनी दासबोधामध्यें झटळें आहेः-- 

“सद्दुरुविण ज्ञान कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं । 
अज्ञान प्राणी प्रवाहीं । वाहतचि गेले॥ १ ॥ 
जेसे नेत्री घालितां अंजन । पडे दृष्टीस निघान । 
तेसें सद्ुरूवचें ज्ञान । प्रकार होय ॥ २॥ 
सद्ुरुविण जन्म निर्फेळ । सद्दुरुविण दुःख सकळ । 
सद्ुर्विण तळमळ । जाणार नाहीं ॥३॥ 
असो, जयास मोक्ष व्हावा । तेणे सद्गुरु करावा । 
सद्ुरुविणे मोक्ष पावावा । हें कल्पांती न घडे ॥ ४॥ 

तुकाराम महाराजांनीं हटलें आहेः-- 

“< सद्ुरुवांचोनी सांपडेना सोय । धरावे ते पाय आधीं त्याचे ॥” 
ह्याप्रमाणं ब्रह्मेंद्रस्वामी ह्यांनी श्री ज्ञानेंद्रस्वामी नामक महासद्गुरूंची उपासना 
घेऊन ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेतलें. अर्थात्‌ लोहास परिसस्पशी झाला ह्मणजे 
त्याचें सुवण होतें किंवा गगेस दुसरी नदी मिळाली ह्मणजे ती गंगारूप बनते 


ह. 


त्याप्रमाणें सद्गुरुप्राप्तीमुळें ब्रह्मेंद्रस्वामी ह्यांची स्थिति होऊन ते शुद्ध बह्मज्ञानाचे 
पूर्ण अधिकारी झाळे; आणि श्री समथीनीं ह्टल्याप्रमाणेंच:-- 
अंतरीं शुद्ध ब्रह्मज्ञान । बाह्य निष्टेचे भजन । 
तेथें बहुत भक्तजन । विश्रांति पावती ७ १ ॥ 

ह्याप्रमाणे बहुत भक्तजनांच्या विश्रांतीचे मुर्यस्थान होऊन राहिले, हें पुढील 
चरित्रकथेवरून वाचकांच्या लक्षांत येईल. असो. 

काशीक्षेत्री सद्दुर्मुखांतून ज्ञानप्राप्ति करून घेतल्यानंतर ब्रह्मंद्रस्वामी ह्यांनी 
उत्तरमानस व दक्षिणमानस तीर्थयात्रा करण्याचा संकल्प केला. ते आपल्या 
युरूत्षी आज्ञा घेऊन निरनिराळीं तीर्थे व सुप्रसिद्ध स्थळें अवलोकन करीत बद्री- 
नारायणापर्येत गेळे. तेथील अप्रतिम सृष्टिसोंदर्य व अपूव स्थानमाहात्म्य पाहून 
त्यांस अत्यंत समाधान झालें. तदनंतर ते पुनः बाराणश्ीस परत आले व तेथें 
त्यांनीं आपल्या गुरूंचे मोट्या भक्तिभावाने दर्शन घेतलें. नंतर कांहीं दिवस तेथें 
राहून दश्तिणमानस यात्रा करण्याच्या उद्देशाने त्यांनीं काशीक्षेत्राचा शेवटचा 
निरोप घेतला. तेथून ते श्री ओढ्या जगज्नाथाकडे येऊन पूर्वे किनाऱ्याने श्री 
रामेश्रर क्षेत्री गेळे. काशीपासून रामेश्वरापयेत सवे तीथश्षेत्रादि पवित्र स्थळें 
अवलोकन करून ते कनीटक प्रांतांतून महाराष्ट्रदेशामध्यें श्री कृप्णातीरीं आले. 

१. स्वामी सवे तीर्थयात्रा संपवून महाराष्ट्रदेशांत आले त्या वेळीं सवंत्र मोंग- 
लाई अंमल असून राजारामाची बायको ताराबाई ही रांगणा किछठयावर होती व 
सातारा वंगेरे कांहीं किले तिच्या ताब्यांत होते. कऱ्हाड, वाड आदि ठाणीं मॉ- 
गलांकडे होतीं. त्यामुळें स्वामींचे साताराप्रांती चित्त न रमून ते कोंकणांत चिप- 
ळूण प्रांतें गेळे, तेथें वारा वर्षे युप्त राहून नंतर ते प्रगट झाले. असें “काव्येतिद्दास- 
संग्रह्वांतील बखरीमर्ध्ये लिहिलें आहे. परंतु स्वामींच्या हालचालींची याद उप- 
लब्ध झाली आहे तिच्यावरून इ० स०« १६९८ मध्यें तपश्चयी करून स्वामी 
परशुरामीं प्रगट झाले असें दिसून येतें. त्यापूर्वी बारा वर्षे हणजे ३० स०१६८६ 
मध्यें स्वामी महाराष्ट्देशामध्यें येऊन गेळे असावेत असं वाटतें. ह्या वेळीं 
बहुतेक मोंगली अंमळ झाला असून राजाराम महाराज चंदी प्रांतास गेले होते. 


ह्या समयीं स्वामींचे राहणें महाराष्ट्र देशीं न व्हावें हें अगदीं साहजिक दिसतें. 
“ काव्थेतिह्ाससंग्रद्व *कारांनीं ह्या स्वामींच्या प्रथम आगमनाचे वषे इ० स० 
१७०७ ह धरिले आहे परंतु तें बरोबर जमत नाहीं. 


प 


येणेप्रमाणे हिंदुस्थानांतील बराच प्रदेश पर्यटण केल्यामुळें स्वामीस देशस्थितीचें 
उत्कृष्ट ज्ञान झालें. प्रवासाच्या योगाने बहुविध तीर्थ, निरनिराळीं देवस्थाने, 
नानाप्रकारचे सृष्टिसोंदयीलंकृत प्रदेश, विविध राज्यपद्धति, आणि निरनिराळे 
लोकाचार दृष्टीस पडून मनावर विशिष्ट संस्कार होतो व वुद्धीस प्रशस्तपणा प्राप्त 
होतो. तो सवे ब्रह्मंद्रस्वामींस सहज झाला असेल ह्यांत आश्चये नाहीं. 

स्वामींच्या तीर्थयात्रा संपून ते साताराग्रांती आळे त्या वेळचा काळ स्वामी- 
च्या टिपणावरून अद्मासानें ३० स० १६८० नंतरचा असावा असें दिसते 
छत्रपति संभाजीमहाराज ह्यांचा औरंगजेब बादशाहानें वध केल्यानंतर महारा- 
घरामध्ये पुनः मोंगलांचें वर्चस्व झालें. त्यामुळें राजाराम महाराजांस चेंदीस 
जाऊन, तेथून महाराष्ट्रराज्यसूत्रें चालवून, मांगलांच्या ताब्यांतून स्वराज्य सोड- 
विण्याचा यत्न करणें भाग पडलें. ह्या संकटप्रचुर कालामध्यें ब्रह्मेंद्रस्वामी सा- 
ताराप्रांतीं गुप्तरूपाने आळे असावेत व त्यांना तेथील परिस्थिति निर्भयपणे 
वास करण्यास प्रतिकूल वाटली असावी असें दिसतें. त्यामुळें त्यांनीं सवे 
देशस्थिति अवलोकन करून सद्याद्रि उतरून कॉोंकणप्रांतांत गमन केलें. नंतर 
ते चिपळुणाजवळ मोजे पेढें नामक गांवीं श्री परशुरामाचे प्राचीन व रम्य 
देवस्थान आहे तेथें आळे. ह्या देवस्थानाच्या आसमंतात्‌ दाट जंगल असून तें 
स्थान निवांत व निर्जन असें असल्यामुळें साधुजनांच्या तपश्चर्यस योग्य आहे 
असें त्यांस वाटलं. ह्या स्थानाच्या पश्चिमेस भ्यामणी सोनगांवच्या रानांत 
डोंगरामध्ये असळेली एक सुंदर युंफा व तेथें अखंड वाहत असलेला पाण्याचा 
सुंदर झरा पाहून स्वामींनीं ती जागा पसंत केली, व तेथें कांहीं वर्षे तपश्चयी 
करण्यांत घालविलीं. परंतु पुष्कळ दिवस स्वामींची विभूति कोणाच्या दृष्टीस 
पडली नाहीं. 

मोजे पेढें येथे राहणारा बाळ गोळी नामक एक इसम आपलीं गुरे 'धामणी 
खोनगांवच्या रानामध्ये नेऊन चारीत असे. तो स्वामींच्या गुंफेजवळ एके 
दिवशीं आकस्मिक गेला व देववशात्‌ त्यास स्वामींचे दर्शन झालें. स्वामी 
सारखा महातपस्वी साधु दृष्टीस पडल्यामुळें त्यास फार समाधान वाटलें व त्याची 
त्यांवर फार निष्ठा बसली. स्वामींनीं त्यास आपली माहिती कोणास सांगूं नये 
ह्मणून ताकीद केली. त्याप्रमाणें कित्येक दिवसपर्येत त्यानं स्वामींच्या दर्शनाची 


६ 


गोष्ट अगदीं गुम ठेविली होती. तो मात्र स्वतः नित्य स्वामींचे दर्शन घेऊन 
त्यांना कंदमुळे अपृण करीत असे व गोमूत्र आणून प्राशनास देत असे. असा 
क्रम बरेच दिवस चालला. पुढें एके दिवशी बाळ गोळ्यानें स्वामींस कांहीं 
अपक्क आम्रफळें आणून नजर केलीं. तीं स्वार्मीनीं एका खळीमध्यें पिकावयास 
घातली. दोनचार दिवसांनीं पुनः गोळी येतांच त्याच्या देखत तीं काढून पाहिली. 
तों त्या गवताम्यें बसळेला एक प्रचंड सप स्वामींच्या हातास चावला. त्या- 
मुळें त्यांच्या हातांतून रक्तखाव होऊं लागला. बाळ गोळी अगदीं अज्ञान अस- 
त्यामुळें भयभीत होऊन पळून गेला. सपेदुंश झाल्यानंतर आतां हा गोसावी 
वांचणें कटीण असें त्यास वाटलें. ह्मणून दुसरे दिवशीं त्याची अवस्था काय 
झाली हं पाहण्याकरितां तो पुनः स्वामींच्या गुंफेजवळ आला. तों स्वामी नि- 
त्याप्रमाणें जप करीत बसलेले त्याच्या दृष्टीस पडले. तं पाहून त्यास सानंद 
आश्चर्य वाटलें, आणि त्यास हा गोसावी कोणी अलोकिक महापुरुष आहे असें 
वाटून तो त्यांच्या फार भजनीं लागला 

चिपळूण हे बंदर ह्या वेळी जेजिर्‍याच्या हबशांचे ताव्यांत होतें. त्यांच्या 
तर्फेने चिपळूणचा सुभा आवजी बल्लाळ नामक ग्रृहस्थाकडे होता व मीठबंद- 
राचा हवाला बाळाजी विश्वनाथ भट श्रीवर्धनकर ह्यांजकडे होता. ह्या उभय 
ग्रहस्थांस स्वामींचा महिमा श्रत झाला. तेव्हां त्यांस स्वामींच्या दर्शनाची उत्कट 
इच्छा उत्पन्न होऊन त्यांनीं ह्या थोर ससुरुषाचें दर्शन घेतलें. स्वामींची विद्धत्ता, 
निस्पृहता व तपःसामर्थ्ये अवळोकन करून आणि त्यांचें रसाळ व मोहक भाषण 
श्रवण करून आवजी बल्लाळ आणि बाळाजी विश्वनाथ ह्यांची त्यांच्या ठि- 


१ आवजी बलहाळ:--काव्येतिद्दाससंग्रद्धांतील वखरींत आबाजी बछाळ अर्से 
नांव दिलें आहे, परंतु सातारा ग्याझिटियरकरितां दिलेल्या हृकीकतींत आवजी 
वलाळ हें नांव दिलें आहे, हेंच अधिक विश्वसनीय वाटते. आवजी बलछाळ कोणी 
प्रभु ज्ञातीचे ग्रृहस्थ असावेत. ददवशाच्या पदरीं प्रमु लोक फार होते. 

२ वाळाजी विश्वनाथः--हा श्रीवर्धनचा देशमुख असून त्याजकडे गोवेले, 
बोरलई, मांडले आणि ह्मसले ह्या चार तपांचें कुळकरणाचें वतन होतें अशी मा- 
दिती मिळते. हें वतनाचें काम त्याचा भाऊ जानोजी विश्वनाथ हा पहात असे. 


१9) 


स्वामींनीं त्यास “ चित्तांत कांहीं भय न धरणें. समुद्र तरणं आमची सहज 
वृत्ति असे. यांत कांहीं अगाध नाहीं.” असें अभयवचन दिलें. खानाने 
स्वामींची समवुद्धि व थोरपणा पाहून त्यांचा फार गोरव केला. त्यांस किल्यां- 
तील राजवाड्यामध्यें नेळें; त्यांच्या सन्मानाथे तोफांची सलामी दिली; आणि 
त्यांस बहुमूल्य वस्रे अपण केलीं. स्वामींनींही त्यास प्रसाद दिला. स्वामींच्या 
मनांतून पेढे व आंबडस हे दोन्ही गांव आपल्या देवस्थानास इनाम असले 
ह्मणजे श्रीची पूजा-अर्चा व उत्सव-महोत्सव निर्वेधपणे चालेळ आणि मुसल- 
मानांचा त्रास देवस्थानास पोहोंचणार नाहीं. ह्मणून त्यांनीं ख्ानसाहेबांकडून 
दोन्ही गांवच्या इनाम सनदा करून घेतल्या. त्याचप्रमाणे देवस्थानाच्या इमा- 
रतीचा कारखाना चाळू केला होता त्याची देखरेख करण्याकरितां बापूजीपंत 
तांबे हणून एक कारकून मागून घेतला. ह्याप्रमाणें स्वामींनी आपल्या 
सद्ठुणय्रभावानें व सप्रेम वतेनानें याकूदखान ह्यावर छाप बसवून आपलें इष्ट कार्य 
साधून घेतळें. ही हकीकत इ. स. १७०८ नंतर घटून आली. 

ह्यानंतर एक वर्षाने बापूजीपंताची बहीण राधाबाई व तिचा पुत्र चिम- 
णाजी कृष्ण भागवत हे स्वामींच्या सेवेस परशुराम येथे येऊन राहिले. चिम- 
णाजी क्ण यांचे वडील ळृप्णाजी बड्ठाळ व त्यांचे बंधु नारो बल्लाळ हे मोजे 
खोनवडे तालुके संगमनेर येथील कुळकरणाचे वृत्तीवर नांदत होते. क्रूम्णाजीपं- 
तास पुत्र एक, चिमणाजीपंत; व नारोपंतास पुत्र दोघे, संभाजीपंत व अंताजी- 
पंत. कृष्णाजी बल्ठाळ व नारो बल्गाळ ह्यांचा काळ झाल्यानंतर संभाजीपंत 
व अंताजीपंत ह्यांनी विभक्त संसार केला. परंतु चिमणाजी छु"्ण यांस 
पोटशूळाची व्यथा निर्माण झाल्यामुळें ते फार त्रस्त झाले. तेव्हां त्यांची 
सापलर माता राधाबाई हिनें ध्यामापूर नजीक देवरुख येथे येऊन देवाची सेवा 
केली. तेथे तिला दृष्टांत झाल्यावरून ती च्िमणाजीपंतास बरोबर घेऊन 
बापूजीपंताचे विद्यमाने परशुरामास गेली. तेथें उभयतांनीं श्री स्वामींचे 
दर्शन घेऊन त्यांची सेवा चालविली. चिमणाजीपंतांचें व बापूजीपंतांचें नाते 
आहे असें समजून स्वामींनीं त्यावर विशेष कृपा केली व त्याची पोट्यूळाची 
व्यथा अगदीं नाहींशी केली. तदनंतर स्वामींनीं त्यांस आपल्या हाताखालीं 
घेऊन देवाल्याचें काम काज सांगितलें व महिपतगडीं जाऊन शिवाजीमहा- 


१२ 


राजांचे कारकीर्दीचा चुना आणवून देवालयाचा कारखाना ज्यारीनें चालविला. 
स्वामी चतुर व मनुष्याची परीक्षा करण्यांत फार दक्ष असल्यामुळें त्यांनीं 
चिमणाजीपंताच्या प्रामाणिकपणाबद्दल व शुद्ध भावाबद्दल आपली खात्री करून 
घेतली आणि त्यास आपला आश्रय देऊन त्यास चार रुपये दरमहा करून 
आपल्या देवस्थानाच्या पोतदारीचें काम सांगितलें. बापूजीपंत लिहिण्याच्या 
कामावर होते. त्यांस पांच रुपये दरमहा करून फडणिशीचे काम सांगितलें. 
नंतर त्यांनीं च्िमणाजीपंतास ध्योंडोपंत सप्रे ह्यांची कन्या देऊन लभ केलें 
ह्याप्रमाणें उभयतांवर प्रेम करून स्वामींनीं त्यांना नांवारू्पास आणिलें. पुढें 
स्वामींचा कारवाना वाढत चालला व बापूजीपंतांस काम फार पडूं लागलें. 
हणून त्यांनीं, त्यांचे बंधु ध्योंडो भास्कर तांबे, कल्याण प्रांतांतील हशमी सर- 
दार गोरोजी लाटे(?) ह्मणून होते त्यांचे पदरीं होता, त्यास आणवून चिटणिशीचें 
काम दिलें. ह्याप्रमाणें बापूजीपंत, चिमणाजीपंत, व ध्योंडोपंत असे त्रिवर्ग 
एकख्पें, एका मायेने, स्वामींच्या सेवेत तप्तर राहिले. स्वामींच्या देवस्था- 
नाचा जसजसा उत्कपे होत चालला तसतसा स्वामींनीं ह्या त्रिवगीचा 
उत्कर्ष केला. हे पुढील वृत्तांतावरून समजून येईलच. 


भाग २ रा. 


कवकबब डा 


कोंकणप्रांताचा त्याग 
आणि 

महाराष्ट्रदेशांत आगमन. 
ब्रह्मंद्रस्वामी अरण्यामध्यें एकांत स्थानीं तपश्चयी करीत बसण्याचे आपलें 
व्रत एकीकडे ठेवून, प्रसिद्धपणे परशुरामीं राहूं लागले; व देवालयाचा जीर्णोद्वार 
करावयाचा निश्चय करून तत्रीत्यथ द्रव्य व इनामगांव मिळविण्याचा यत्न करूं 
लागले; हे वाचून कोणास अशी शंका उत्पन्न होईल कीं, ही एवढी उपाधि स्वीका- 
रण्याचें स्वामीस प्रयोजन काय? ह्याचें उत्तर स्वामींची स्वधर्म व स्वराज्य ह्यांर्‌ 


१३ 


वरील निस्सीम व अहेतुक भक्ति हीच होय. स्वामी श्री परशुरामीं प्रगट झाले 
त्या वेळीं तेथील देवब्राह्मणांचा अगदीं उच्छेद झाला होता व यवनांच्या तापा- 
मुळें सर्व प्रजा फार त्रस्त झाली होती. ह्मणून स्वामींनीं देवालयाचा जीर्णो- 
द्वार व जागोजाग श्रीची स्थापना करावयाचा हेतु धरून, द्रव्य व इनाम गांव 
मिळविण्याचा उद्योग आरभिला. वस्तुतः स्वामी स्वतः निरिच्छ तपस्वी 
असल्यामुळें त्यांना कोणत्याही प्रकारें स्वार्थसाधनाची इच्छा नव्हती. परंतु 
त्यांचा अंतर्हेतु जगांतील कोणत्याही खर्‍या देशभक्ताप्रमाणे देशोद्धाराचा अस- 
त्यामुळें त्यांनीं श्री रामदास स्वामींप्रमाणे अलिप्त राहून सर्व राजकारणे चाल- 
विलीं असें त्यांच्या चरित्रावरून दिसून येते. श्रीची उपासना व भक्ति ह्यांचा 
दिगंत? प्रसार व्हावा व महाराष्ट्रराज्याचा अभ्युदय होऊन सर्व देशबांधव सुखी 
व्हावेत असा स्वामींचा उच्च मनोरथ असल्यावांचून त्यांना राजकारणांत पड- 
ण्याचे दुसरं कोणतेंही कारण नव्हते. ह्याच उच्च मनोरथास स्वामींनीं 
आपल्या हृदयांत जागा दिल्यामुळे महाराष्ट्राचे अपरिमित कल्याण झालें ह्यांत 
शंका नाहीं. स्वामी राजकारणांत केव्हांपासून पडूं लागले व त्यांचा महाराष्ट्रं 
तीळ मोठमोठ्या सरदारांशीं कसा व केव्हां परिचय झाला हें समजण्यास माग 
नाहीं. तथापि स्वामी, शिवाजी, संभाजी व राजाराम ह्या तिन्ही छत्रप- 
तींच्या कारकीर्दीचे चांगळे माहितगार होते व त्या वेळच्या सर्व घडामोडी त्यांस 
पूर्ण अवगत होत्या असें मानण्यास सवळ पुरावा आहे. त्यांच्या कित्येक 
पत्रांत औरंगजेब, शिवाजी ह्यांचे उद्लेव आहेत, एवढेंच नव्हे तर जावलीचे 
चंद्रराव मोरे व मोनीबोवा गोसावी ह्यांचे दृष्टांही दिळेळे सांपडतात. 
शाह महाराजांस त्यांनीं प्रसाद पाठविला व बाळाजी विश्वनाथ ह्यांस आशी- 


१ स्वामींनीं रघोजी भोंसले ह्यांस लिहिलेल्या पत्रांत ( लेखांक २९५ पहा) 
बापूजी भोंसले व संताजी भोंसले ह्यांस साहाय्य केल्याची पूवींची हकीकत दिली 
आहे. ती वाचली ह्मणजे स्वामींचा, महाराष्ट्राशी फार जुना संबंध असला पाहिजे 
असें दिसून येतें. बापूजी भोंसले ह्यांस स्वामींनीं हबशाकडून सोडविल्याचा उछेख 
केला आहे तो खरा असावा. “नागपूरकर भोंसल्यांचे कागदपत्र लेखांक २ रा 
ह्यांत कोल्ह्टकरांची जी केफियत आहे तींत बापूजीस दृबशानें त्रास दिल्याचा 
उलेख आहे, 


वड 


र्वांद देऊन प्रत्यक्ष प्रचानपद मिळवून दिठें. परंतु ह्यासंबंधाचे अस्सल पत्र- 
व्यवहार अद्यापि उपलब्ध झाले नाहींत. त्यामुळें त्या कागदपत्रांच्या अभावी 
ह्याबद्दलची मनोरंजक हकीकत विस्तृतपणे येथे देतां येत नाहीं. 


स्वामींनीं जंजिऱ्याचा हवशी सिद्दी याकूद॒खान ह्यास प्रसन्न करून त्याज- 
कडून पेढें व आंबडस हे दोन गांव ३० स० १७०८ नंतर मिळविले; तेव्हां 
स्वामींचा व हबशांचा संबंध केव्हांपाून जडला ह्याची सरासरी अटकळ 
करितां येते. ह्यानंतर स्वामींचा व परशुराम ज्रिवक प्रतिनिधि व कान्होजी 
आग्रे ह्यांचा परिचय झाला असावा. कोकणामध्ये प्रतिनिधि व आंग्रे ह्यांचा 
अंमल अधिक असल्यामुळें स्वामींची व त्यांची ओळख होऊन त्यांची स्वामींवर 
भक्ति जडली असावी. स्वामीस वर निर्दिष्ट केळेळे पेढें व आंबडस हे दोन 
गांव हबशाकडून इनाम मिळाले होते, ह्यांपैकी मोजे पेढें हा गांव हबशाच्या 
अमलांत असल्यामुळें तो दरोबस्त इनाम मिळाला होता. परंतु आंबडस गांव 
अधी महिपतगड तर्फेनें प्रतिनिधींच्या अमलांत असल्यामुळें तो स्वामींस अधी 
इनाम मिळाला होता. तो दरोबस्त इनाम करून घेण्याकरितां स्वामींनीं परशुराम 
ब्रिवक प्रतिनिधि ह्यांस विनंति केली. त्याप्रमाणें प्रतिनिधींनी स्वामींची योग्यता 
जाणून तो गांव महिपतगड तर्फेने इनाम करून दिला. पुढें स्वामींचा व प्रति- 
निधींचा ख्रेहसंबंध दृढतर होऊन, राजकारणप्रसंगांत त्यांनीं प्रतिनिधींस चांगलें 
साहाय्य केल्यामुळें, प्रतिनिधींनी स्वामींस मोजे डोळें व महाळुंगे तफ पांवस 
हे दोन्ही गांव महिपतगडतर्फेने शाहु महाराजांच्या मुद्रेनिशीं निमें इनाम करून 
दिले'. ह्यावरून ३० स० १७१० पासून स्वामींचा महाराष्ट्राच्या राजकारणांत 


१ काव्येतिह्दाससंग्रह्मांतील ज्रह्मंद्रस्वामींच्या चरित्रांत जी माहिती दिली 
आहे त्यावरून हे गांव परशुराम त्रिंबक प्रतिनिधि ह्यांनी स्वामींस इनाम 
करून दिले असे दिसतें. परंतु “ सातारा ग्याझिटियर (करितां लिहिलेल्या 
माहितीमध्ये हे गांव शके १६४२ ह्मणजे इ० स० १७२० मध्यें इनाम दिले 
अर्से लिहिलें आहे. तो सन खरा मानिला तर ह्या वेळीं परशुराम त्रिंबक 
प्रतिनिधि ह्दयात नसून त्यांचे पुत्र श्रीनिवास परशुराम हे असले पाहिजेत. 
परशुरामपंत ह्यांचा काल ता० २७ मे ३० स० १७१८ रोजीं झाला. 


गण 


हळूहळू प्रवेश होत चालला व त्यांच्यावर छत्रपतींच्या प्रमुख सरदारांची निष्ठा 
बसूं लागली असें ह्मणण्यास हरकत नाहीं. 


स्वामी ३० स० १७२० पूर्वी वरघाटें कधीं आले होते किंवा नाहीं ह्याची 
विश्वसनीय माहिती मिळत नाहीं. तथापि त्यांचा व छाहु महाराजांचा चांगला 
परिचय असून पत्रव्यवहार देखीळ चाळू असावा असा तर्क करण्यास जागा 
आहे. बाळाजी विश्वनाथ व चिमणाजी दामोदर ह्या दोन प्रमुख महाराष्र- 
सरदारांचा व स्वामींचा पत्रव्यवहार होता हे तर निश्चित आहे. बाळाजी वि- 
श्वनाथ ह्यांच्या ता? २८ एप्रिळ इ० स० १७१५ च्या (लेखांक १९ ) पत्रा- 
वरून स्वामींची व त्यांची पैशाची देवघेव होती असें स्पष्ट दिसून येते. बा- 
ळाजी विश्वनाथ ह्यांस स्वामी द्रव्यद्वारें उत्कृ मदत करीत असत, व त्यांस 
राजकारणप्रसंगीं वेळोवेळीं सद्धा मसलत देत असत हें निर्विवाद सिद्ध आहे. 
स्वामींनीं चिमाजी आपास लिहिलेल्या एका पत्रांत (लेखांक २८३ ) “ नाना 
माझा होता तो एकनिष्ठ होता. सय्यदांचा सद्धा झाला त्यामुळें इतके अभीष्ट 
झालें. दिलीची मसलत सुरू झाली.” इत्यादि उद्गार काढिळे आहेत. त्यावरून 
व वेळोवेळीं बाळाजी विश्वनाथ ह्यांच्या भक्तीविषयीं केलेल्या स्तुतीवरून वा- 
ळाजी विश्वनाथाच्या कारकीर्दीतील मराठ्यांच्या राजकारणांत स्वामींचे वर्चस्व 
चांगलेच असलें पाहिजे हें उघड होतें. बाळाजी विश्रनाथ ह्यांचें व स्वामींचे 
विशेष दळणवळण असल्यामुळें त्यांचे पुत्र बाजीराव व चिमाजी आपा ह्यांवर 
स्वामींची फार कृपा जडली असावी व त्यांनाही स्वामींची योग्यता कळल्यामुळे 
त्यांच्याविषयी पूज्यवुद्धि उत्पन्न झाली असावी ह्यांत शका नाहों. बाळाजी 
विश्वनाथ सासवड मुकामीं ता० २ एप्रिल इ०स० १७२० रोजीं मृत्यु पावले- 
नंतर त्यांचे वडील पुत्र बाजीराव ह्यांस मसूर मुक्ामीं ता? १७ एप्रिल इ० स० 
१७२० रोजीं पेशवेपदाचीं वस्रे मिळालीं. ह्या वेळचे स्वामींचे कागदपत्र उप- 
लब्धझाले, तर बाजीरावांस प्रधानगिरीचीं वस्त्रे देण्यांतही स्वामींची शाहु महा- 
राजांजवळ शिफारस असावी असें दिसून येईल. परंतु अस्सळ कागदपत्रांच्या 
अभावामुळे ह्या सवे घडामोडींमधील स्वामींची चळवळ समजण्यास मार्ग नाहीं. 
तथापि ह्या प्रसंगास स्वामी शाहु महाराजांस भेटण्याकरितां मुद्दाम आले असा- 
वेत व त्यांच्या वजनाचा चांगला उपयोग झाला असावा असे मानण्यास एक 


१६ 


आधार आहे. ध्यावडशी गांव स्वामींस सन इहिदे अशरीन ह्मणजे सन १७२०-२१ 
ह्या वर्षाच्या माघ शुद्ध नवमीस इनाम मिळाल्याचा अगदीं पहिला उल्लेख ध्याव- 
डशी संस्थानच्या दप्रांत सांपडतो. त्यावरून स्वामींनीं शाहु महाराजांची मर्जी 
प्रसन्न करून बाजीरावास पेशवाईची वख मिळवून दिलीं व नंतर हें इनाम 
मिळविले असावें असें दिसतें 

स्वामींचा कीर्तिनाद सर्व कोंकणप्रांताम्यें दुमद॒मूं लागून कान्होजी आग्रे, 
भ्रतिनिधि व हबशी हे स्वामींची चरणसेवा मोठ्या भक्तीनें करूं लागले होते 
त्यामुळें स्वामींचा कारखाना नांवारूपास येऊन श्री परशुराम ग्रेथील देवालय, 
श्री रेणुकेचे देवालय, गणपतीचे देवालय, मारुतीचे देवालय, धर्मशाळा, 
पोंवळी, दीपमाळा, व मुख्य देवालयाचा सभामंडप इतकीं कामें पुरीं झालीं 
होतीं. श्री परशुराम येथें ब्राह्मणांची वस्ती अगदीं नव्हती ती स्वामींच्या प्रय- 
ल्षानें विशेष होत चालली. हबशाच्या दहशतीमुळें परागंदा झालेले देवाचे 
पुजारी देवासमीप येऊन राहिले. स्वामींनीं सवे लोकांचा चरितार्थ यथायोग्य 
रीतीनें चालावा अशी तजवीज केली. देवास मिळालेल्या इनाम गांवांवर बापू- 
जीपंत, चिमणाजीपंत व '्थोंडोपंत ह्यांचे नातेवाईक आणवून त्यांची योजना 
केली. चिमणाजीपंतांचे मामा ज़िबक क्रृप्ण मोघे व चुलत बंधु संभाजी 
नारायण हे खुवर्णदुगीस आंग्रे ह्यांचे पदरीं चाकरीस होते. त्यांना चारचार 
रुपये दरमहा करून आपले पदरीं ठेविलें. ्रिवक कृप्ण ह्यांची गोठणे येथील 
कामावर योजना केली, व संभाजी नारायण ह्यांस परशुरामीं श्रीसन्निध ठेविलें. 
नंतर त्यांचे बंधु अंताजी नारायण आले. त्यांस मोजे आंबडस येथें ठेविलें. 
तेथ स्वामींची बाग होती. तेथील देखरेख व जाबसाली कागदपत्रांची ने आण 
हीं कामं में त्यांकडे सोपविलीं. ह्याप्रमाणे स्वामींचा कारखाना वाढत चालला 


१ धावडशीची अगदीं पहिली सनद आह्यांस उपलब्ध झाली नाहीं. ती 
उपलब्ध झाली असती ह्मणजे ह्या सनाची पक्की खातरी झाली असती. धाव- 
डशी ह्या गांवीं मूळ धावड लोकांची वस्ती असून तेथ पुढें स्वामींनींच गांव 
वसविला, स्वामी पूर्वी साताराप्रांतीं आले ह्मणजे धावड शीनजीक मेरुलिंग नामक 
डोंगर आहे तेथे राहत असत. त्या स्थानास नजीक व छत्रपतीच्या राजधानीस 
जवळ असें पाहून हें धावडशी गांव स्वामींनीं पसंत केलें असावें 


१७ 


श्री परशुराम येथील देवस्थानाची पूजाअची महोत्सव मोठ्या थाटानें होऊं 
लागला. स्वामींच्या वार्षिक नियमाप्रमाणे त्यांची श्रावणमासची समाधि यथा- 
सांग होऊन समाप्तीचे दिवशीं मोठा समारंभ होऊं लागला. भाद्रपद शुद्ध 
चतुर्थीचे दिवशीं स्वामी आपल्या समाधिस्थानांतून बाहेर येत. त्या दिवशीं त्यांचें 
भक्तिभावाने दर्शन घेण्याकरितां आंग्रे व हवशी यांजकडील सरदार व केव्हां 
केव्हां खाशा स्वाऱ्या येत असत. त्या दिवशीं आंग्रे यांजकडील दोन तीनशे 
बरकंदाज व हबशी यांजकडील सिद्दी शिपाई स्वामीस बंदुकांची सलामी देत 
असत. नंतर स्वामींस पालखींत बसवून मोठ्या आनंदोत्सवानं श्री परशुरामी 
देवासन्निथ आणीत. नंतर तेथें कीतनादि उत्सव होऊन व दुसरे दिवशॉ अन्न- 
संतर्पण होऊन समाधीची सांगता होत असे. आंग्रे व हबशी ह्यांचें नेहमीं वेर 
असे; परंतु द्या उत्सवप्रसंगीं उभयतांचे लोक स्रेहभावानें वागून स्वामींचा प्रसाद 
घेण्यास सारखेच उत्सुक असत. ह्यावरून स्वामींनीं सर्व लोकांशीं प्रेमभावार्ने 
वागून त्यांचीं अंतःकरणे कशीं आकॉर्षित केलीं होतीं हें चांगलें व्यक्त होतें 

स्वामींचा व आंम्र्यांचा जो पत्रव्यवहार उपलब्ध झाला आहे त्यावरून 
कान्होजीचा व स्वामींचा फार जुना स्नेह असावा असें दिसून येतें. ह्या घरा- 
ण्यावर स्वामींचा विशेष लोभ असल्यामुळें ह्या घराण्यांतील पुरुषांच्या हातून जीं 
राजकारणें झालीं, त्या सर्वात स्वामींचे अल्पबहुत अंग होतें. ह्यासंबंधाची 
विस्तृत हकीकत स्वामींच्या राजकारणांच्या वणनांत दिली आहे. कान्होजी 
आंग्रयाच्या ता० ९ एप्रिल इ० स० १७२५ पत्रांवरून (ग्रॅ ले १७४) 
स्वामींचा श्री परशुराम येथील उत्सव त्या वेळपर्यंत उत्तम प्रकारे चालला 
असावा व स्वामी तोंपर्यंत बहुतेक कोंकणप्रांतांतच राहात असावेत असें 
दिसतें. परंतु ह्यापुढे स्वामी महाराष्ट्रातील नाजूक राजकारणप्रसंगानिमित्त 
किंवा अन्य कारणास्तव, सातारा प्रांती विशेष येऊं जाऊं लागले असावेत. 
काव्येतिहाससंम्रहांतील बखरीमध्ये “सन खमस अशरीनांत श्रीस्वामी घांट 
चटोन सातार्‍यासी छाहु महाराज यांजकडे आले. राजश्रीस वर्तमान कळ- 
तांच सामोरे जाऊन, सन्मानेंकरून वाड्यांत आणून, पूजा करोन, तीन गांव्‌ 
माजे भ्यावडशी तर्फ परळी, मोजे वीरमाडें प्रांत कऱ्हाड व मोजे अनेवाडी 
तर्फे कुडाळ हे तीन गांव राजांनीं दरोबस्त कुलबाब कुलकानू इनाम देऊन राज- 

र 


ष्ट 


पत्रे करून दिलीं. ( पृू० १२ )” असा मजकूर आहे. ह्यावरून सन खमस 
अशरीनांत ह्मणजे इ० स० १७२४-२५ ह्या सालीं, स्वामी सातारा प्रांती आठे 
असें सिद्ध होतें. ह्यानंतर स्वामींनीं ३५० स० १७२५-२६ सन सीत अशरीन मध्यें 
बाजीराज बळ्लाळ पेशवे ह्यांचेकडून मोजे पिंपरी तर्फ कडेपठार हा गांव इनाम 
करून घेतला. राजशक ५२ ह्मणजे ३० स० १७२६ ह्या वर्षी श्रीमंत छत्रपति 
श्याहु महाराज ह्यांनी ज्ञोत्याजी केसरकर ह्यांस दिळेळें अस्सल आज्ञापत्र 
आह्यांस उपलब्ध झालें आहे. त्यावरून स्वामींकडे मराठ्यांच्या तर्फेने ३० स० 
१७२६ मर्थ्ये आठ गांव इनाम होते असें दिसतें. हें आज्ञापत्र येणेप्रमाणेंः--- 


“« स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५२ विश्वावसूनाम संवत्सरे भाद्रपद बहुल 
त्रयोदशी गुरुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहु छत्रपति स्वामी यांणी 
राजमान्य राजश्री जोत्याजी केसरकर आ सरदेशमुखी यांणीं आज्ञा केली 
ऐसीजेः:--श्री येथील महोत्सवास गांव कुलबाब कुलकातू देखील सरदेशमुखी 
स्वराज्य व मोंगलाई इनाम दिल्हे असेत. बितपशील:-- 


कॉंकण प्रांत. वरघांट प्रांत. 
१ मोजे माहुलंगें ता पांवस १ मोजे इडमिडें (वीरमाडें) 
१ मोजे डोरले ता पांवस १ मोजे अनेवाडी 
१ मोजे कळंबुसी १ मोजे पिपरी 
१ मोजे नायसी _१ मोजे धावडशी 
ढु पड 


येणेंप्रमाणें आठ गांव दिल्हे असेत. तेथीळ सरदेशमुखीचा ऐवज होईल तो 
श्रीकडे पावेळ. तुह्या सरदेशमुखीचा तगादा न करणें. खलेल न करणें 


१. ह्या गांवांचीं अस्सल इनामपत्रे आह्यांस उपलब्ध झालीं नाहींत त्यामुळे 
त्यांची बरोबर मित्ती देतां येत नाहीं. पिंपरी गांवःबद्दल विष्णु गोपाळ भागवत 
ह्यांनी ता० १९ माहे मे ३० स० १८४९ सालीं दिलेल्या कैफियतीची नकल 
आह्यांस मिळाली आहे. तींत पिंपरीवद्दुल बाजीराव पंडित प्रधान झ्यांनीं दिलेल्या 
ताकीदपत्राची तारीख छ २९ मोहरम सुरु सन सीत अशरीन ही दिली आहे. 
ह्यावरून त्याच समयास हा गांव मिळाला हॅ स्पष्ट आहे. 


१५ 


अतिवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणें. या पत्राची प्रती लिहून घेऊन मुख्य 
पत्र भोगवटियास दुर्गे. जाणिजे. बहुत काय लिहिणे.” (मोर्तब. ) 

ह्या आज्ञापत्रांत हबशाकडून मिळालेल्या पेढें व आंबडस ह्या गांवांचा उल्ले 
नसणें साहजिक आहे. कारण, तेर्थे मराठ्यांचा अंमल नव्ह्ता. ह्या आज्ञा- 
पत्राच्या सालापासून म्हणजे इ० स० १७२६ पासून स्वामींच्या अस्सळ कागदु- 
पत्रांनी सिद्ध झालेल्या चरित्रास सुरुवात होते. स्वामींनीं शाहु महाराजां- 
कडून मिळालेल्या ध्यावडशी, अनेवाडी आणि वीरमाडे ह्या तिन्ही गांवीं अनु- 
क्रमें त्या गांवचेच रहिवासी बाळाजी हरि अंतुरकर, जानो महादेव जोशी 
आणि हरि टिळक असे तीन इसम देखरख करण्याकरितां ठेविले. ह्यावरून 
स्वामींचे कोंकगांतील कारकून अद्यापि देशावर आले नव्हते असें दिसून येतें. 

इ० स० १७२६ नंतर हवशी सिद्दी सात ह्याचा व स्वामींचा हत्तीच्या 
कारणामुळें तंटा उत्पन्न झाला व त्यामुळें स्वामीस कोंकणप्रांत त्याग करून 
देशावर येणे भाग पडलें. ती हकीकत येणेंप्रमाणेः:-सिद्दी याकूदखान ह्याचा 
अंजनवेल ऊर्फ गोवळकोट येथील सुभेदार सिदी सात ह्यास सावतूर बैका- 
पूर येथील पठाणाने एक हत्ती बक्षीत दिला होता. परंतु तो परराज्यांतून 
सुरक्षितपणे अंजनवेलीस आणतां येईना. कारण, बैकापुराहून अंजनवेलपर्यंत 
मराठ्यांच्या चौक्या जागजागीं असल्यामुळें, त्यांच्या तडाक्यांतून मुसलमान 
सठाणाचा हत्ती सुटून येणें त्या वेळच्या स्थितीप्रमाणें अशक्‍य होतें. तेव्हां हबशी 
सिदी सात ह्यानें अशी युक्ति योजिली कीं, ब्रह्मेंद्रस्वामी ह्यांचे मराठी राज्यांत 
चांगलें वजन आहे व त्यांच्या शब्दाचा कोणी अनादर करणार नाहीं, त्या अर्थी 
त्यांस विनंति करून त्यांच्याकडूनच हत्ती आणविण्याची कांहीं तजवीज करावी. 
त्याप्रमाणें त्यानें स्वामीस पत्र पाठविळें की, ““आपली आज्ञा सव राज्यांत 
मान्य आहे. यास्तव वरघाटें आपा जोशी पाठवून पंतप्रधान व पंत प्रतिनिधि 
ह्यांची दस्तकें आणवून द्यावी.” स्वामींनीं उत्तर पाठविलें की, “आह्यांस भि- 
क्षारथ सावतूर प्रांते जाणेच आहे. तुमचे काय हत्ती असतील ते आमच्या 
समागमें येतील. कोणाच्या दस्तकाचे प्रयोजन नाहीं.” ह्याप्रमाणें स्वामींनीं 
उत्तर पाठविल्यानंतर सिद्दी सात ह्यानें स्वामींच्या बरोबर हत्ती आणण्याकरिता 
मंडळीस ५" लोक पाठवून दिले. 


दुर. 


स्वामी आपल्याबरोबर दाद गुरव कर्णेकरी, अंताजी नारायण कारकून, 
आणि खंडोजी साळवी निशाणवाला असा परिवार व खिद्दी सात यांजकडील 
दहा पठाण बरोबर घेऊन सावतूर बंकापूर येथे गेळे. व तिकडील प्रांतांतील 
भिश्षाद्रब्य संपादन करून व सावनूरकर पठाणाचा हत्ती बरोबर घेऊन विशा- 
ळगड मागीनें परत आले. त्यांस मध्यंतरी विशाळगडच्या घांटामध्यें प्रति- 
निधींच्या चोकीदारांनीं अटकाव केला. परंतु स्वामींनीं किल्ल्यावरील अधि- 
कार्‍यास पत्र पाठवून व सवे हकीकत कळवून हत्ती नेण्याची परवानगी घेतली- 
सिद्दी खात ह्यानेंही प्रतिनिधींस अगोदर विनंतिपत्र पाठविलें होतें, त्यामुळें 
तथे विशेष अडचण पडली नाहीं. तेथून निघाल्यानंतर घांट उतरून स्वामी 
हत्तीसहवर्तमान कोंकणांत आले. तों कोंकणच्या नाक्यावर माखजन येथें 
आंग्रे व हवशी ह्यांच्या चोक्या होत्या. तेथे दोहींकडील चोकीदारांमध्ये 
तंटा उपस्थित झाला. आंग्रे यांच्या लोकांनीं जयगडची मदत आणवून 
हत्ती आपल्या ताव्यांत धेतला आणि तो जयगडास पाठवून दिला. स्वामी 
स्रानसंध्येकरितां मागील मुक्कामावर राहिले, तों इकडे त्यांच्या पश्चात्‌ असा 
घोंटाळा झाला. स्वामी माखजनीं येतात तों त्यांस हं वृत्त समजलें. तेव्हां 
त्यांनीं जयगड येथील हवालदाराकडे सामोपचाराचा निरोप पाठवून हत्ती 
परत मागितला. परंतु तो येण्याच्या आंतच, ही बातमी हबशाकडील लोकांनीं 
अंजनवेलीस पोहोंचविली, व सुभदार सिद्दी सात ह्यांस असें कळविलें कीं, 
“गोसावी ह्यांनी हत्ती समागमें आणून माखजनचे चोकीवर कज्ियाचें निमित्त 
करून हत्ती आंग्रे यांचे लोकांचे स्वाधीन केला.” 

सिद्दी खात ह्यास ही बातमी कळतांच त्याचा क्रोधाभि प्रज्वलित 
झाला. सिद्दी सात हा जातीचा हबशी असल्यामुळें हिंदूंविषयीं त्याचा . 
अगोदर प्रेमभाव कमीच होता. परंतु जेजिर्‍याचे बडेखान ह्यांनी स्वामींचा 
सत्कार करून त्यांच्याविषयी अगत्यवाद्‌ धरल्यामुळे, सवे हबशी लोकांस स्वामीं- 
विषयीं बाह्यात्कारें तरी पूज्यवुद्धि बाळगणे भाग पडलें होतें. त्याप्रमाणें सिद्दी 
खात ह्याची स्थिति होती. त्यास आपला बहुमानाचा हत्ती, स्वामींनीं 
चौकीदाराकडून तंद्याचें मिष करवून, आपल्या जातभाईस दिला; एवढी बातमी 
कळतांच, त्यास संताप उत्पन्न होऊन, त्यानें एकदम स्वामींच्या परशुराम 


ण वात्तन मवर, पुणे 
१०३११: | पणे 


येथील देवस्थानावर दोन तीनशें लोकांनिशीं शिवरात्रीचे दिवशीं चाल केली. 
स्वामींचे देवालयाचा कारखाना व सवे ब्राह्मणांची व कारकुनांचीं घरें लटून 
जप्त केलीं; आणि लोकांस फार उपसर्ग देऊन देवस्थानाचा अगदीं विध्वंस 
केला. त्यामुळें सर्वे ब्राह्मण भयभीत होऊन आपापळे जीव घेऊन पळाले. 
स्वामींचे तीन इमानी नोकर चिमणाजीपंत, बापूजीपंत आणि लखमोजी 
कोठावळा हे मोठ्या घेयीनें राहिळे. परंतु हबशी ह्याने द्रव्यप्राप्तीकरितां त्यांची 
फार हालअपेष्टा करून त्यांना मरेमरेपय्रैत मार दिला. 

हा वृत्तांत स्वामीस समजतांच स्वामींनीं कान्होजी आंग्रे ह्यांस पत्र पाठविलें 
कीं, “ तुमचे लोकांनीं आमचे समागमे हत्ती होता तो नेला. सबब सदी 
खात शामल याणे परशुरामीं स्वारी पाठवून, देवब्राह्मणांचा उच्छेद करून, 
वस्तवानी जप्त करून, बंद धरून नेला. कारकुनांस मारहाण करीत आहे, 
तरी पत्रदर्शनीं ज्ञयगडकरी यांस पत्र पाठवून हत्ती सोडून देववणे. हत्ती न 
सोडल्यास तुझे कल्याण होणार नाहीं.” असें स्वामींचे पत्र जातांच, कान्होजी 
आग्रे ह्यांनी ज्ञयगडचे हवालदारास, पत्रदुशनीं हत्ती स्वामींचे हवालीं करावा 
असा हुकूम पाठविला. त्याप्रमाणें त्यांनीं हत्ती स्वामींचे स्वाधीन केला. 

हत्ती धेऊन स्वामी दोनचार दिवसांनीं गोवळकोट येथें आळे व लगेच 
खिद्दी खात ह्यास बोलावणें पाठवून हत्ती त्याचे स्वाधीन केला. तेव्हां सिदी 
सात फार लाचार होऊन स्वामीस शरण गेला; व अविवेकानें केलेल्या अ- 
न्यायाबद्दल पश्चात्ताप पावून, “तकसीर माफ करावी” ह्मणून स्वामींची प्राथना 
करूं लागला. त्यानं परशुराम येथील देवब्राह्मणांचा उच्छेद करून ते महा- 
स्थान अगदीं भ्रष्ट करून टाकिले, ह्यामुळें स्वामीस अतिशय दुःख झालें होतें. 
त्यामुळें त्यांनी, “तुझा हत्ती आह्ली आणिला तो घेणें. तूं अविचार करून 
देवब्राह्मणांचा उच्छेद केलास. अतःपर तुझाही उच्छेदे लवकरच होईल!” 
असा शाप देऊन ते परशुरामास निघून गेले. 

परशुरामीं येतांच तेथे झालेला अनथे स्वामींच्या दृष्टीस पडला. तो पाहून 
स्वामीस अत्यंत दुःख झालें. सर्व देवालय खणून टाकिले असून देवाच्या मार्त 
केंकून दिल्या आहेत, आणि चिमणाजीपंत, बापूजीपंत वगरे दोन तीन कारकून- 
मंडळीस मरेमरेतों मारल्यामुळे त्यांची कंठगत प्राण अशी स्थिति झाली आहे, 


र्रे 


हा शोचनीय देखावा अवलोकन करितांच स्वामींच्या अंतःकरणांत अनिवार 
दुःखवेग उत्पन्न होऊन, ते झालेला वृत्तांत कळविण्याकरितां देडाराजपुरीस 
सिद्दी याकूदखान ह्याजकडे गेले, आणि तेथें बहुत क्रोधयुक्त शापोक्ति वद्ले. 
खिदी याकूदखान स्वामींचा भक्त असल्यामुळें त्यास सिद्दी सात ह्याची 
वर्तणूक नापसंत होऊन, त्यानें स्वामीस विनंति केली कीं, “मजला न विचा- 
रितां हे कृत्य सिद्दी सात ह्यानें केलें. त्याचें पारिपत्य करितों. जं नेलें 
असेल तें माघारें देववितों. स्वामींनीं स्वस्थ चित्त करावें. गुन्हा माफ करावा.” 
ह्यावर स्वामी बोलिले कीं, “तुह्यी हबसी लोक, बेइमान, अविचारी. तुमचे 
राज्यांत राहणार नाहीं. अतःपर तुमचें कल्याण नाहीं.” ह्याप्रमाणें स्वामींचे 
भाषण ऐकून खान ह्यानें सिद्दी सात ह्यास मोठ्या जरवेने असें पत्र लिहिलें 
कीं, “मुद्टा-गो-फकीर लोक यांचें बहुत प्रकारे आह्ली चालवीत आलों. पुढेही 
ज्यादा चालवणें अवश्यक असतां, त्यांचे दरगियास स्वारी पाठवून, तसनस 
करून चीजवस्त नेली याचें कारण काय ? उपरी देखतपत्र यांची परशुरामीं- 
हून चीजवस्त, जराबाजरा सुतळीचा तोडा आदिकरून, झाडून माघारी देऊन, 
पावती घेऊन हुजूर पाठविणे. दिकत करून दिसगत केलियासी तुझा बळजा 
होणार नाहीं. तंगकरी देऊन पारिपत्य होईल.” असें पत्र जातांच सिद्दी सात 
ह्याने झाटून सर्वे चीजवस्त परशुरामीं पाठवून दिली, आणि स्वामींनीं देवा- 
करितां र्जडित हिर्‍्यांचीं तीन मूल्यवान्‌ पदके केलीं होतीं तीं मात्र खाना- 
कडे पाठवून दिलीं. खानांनीं तीं स्वामींपुें ठेविलीं. . परंतु देवाची पदके 
यवनानें आपल्या उपभोगार्थ नेलीं, तीं देवाच्या उपयोगाची नाहींत, असें सांगून 
स्वामींनी ती खानास व त्याच्या पुत्रास बक्षीस दिलीं. ह्या पदकांची किंमत 
पंचवीस हजार रुपये होती. ह्याप्रमाणें स्वामींनी सिद्दी सात ह्याची खोड 
मोडून व देवाची बहुतेक चीजवस्त पुनः परत घेऊन याकूदखान ह्याचा निरोप 
घेतलां. त्यानें झालेल्या अपराधाबद्दळ स्वामींची विनयपूर्वक क्षमा मागितली 
व त्यांस परशुराम ग्रेथीळ आपलें स्थान सोडून जाऊं नये ह्मणून आग्रह- 
पूर्वक विनंति केली 


स्वामी श्री परशुरामास आले, व तेथें पूर्ववत्‌ देवस्थानची यथासांग स्थापना 
करूं लागले. परंतु सिद्दी सात ह्यास देंडाराजपुरी येथे झालेला प्रकार 


२३ 


असद्य होऊन व त्यांत स्वामींनीं आपली मानखंडणा केली असें वाटून, त्याने 
स्वामीस अप्रत्यक्ष रीतीनें उपसर्ग देण्याचा कम आरंभिला. छामल दृष्टवुद्धि, 
बेइमान हें चित्तांत आणून व आतां परशुरामी आपला निभाव लागणें कठीण 
आहे असें पाहून, स्वामीनीं शाहु महाराजांची भेट घेण्याकरितां व ध्यावडशी 
येथील व्यवस्था पाहण्याकरिता महाराष्ट्रांत गमन करण्याचा संकल्प केला. 

वर दिलेली हत्तीच्या भांडणाची हकीकत स्वामींची बहुतेक कारकीर्द प्रत्यक्ष 
पाहिलेले त्यांचे कारकून जगन्नाथ चिमणाजी भागवत ह्यांनीं स्वतः लिहिलेल्या 
बखरीच्या आधाराने लिहिली आहे. ही सर्व खरी असून ह्यासंबंधाचीं पत्रेही 
आह्मांस ध्यावडशी संस्थानच्या दप्तरांत सांपडली आहेत. हत्तीच्या कारणावरून 
खिद्दी सात ह्यानें श्री परशराम येथील देवालयाचा माघ वद्य चतुर्दैशीस ह्मणजे 
शिवरात्रीचे दिवशीं विथ्वंस केला. ह्या मित्तीच्या अगोदर सिद्दी खात ह्याने 
हत्तीबद्दल दस्तक देण्याविषयी विशाळगड येथील प्रतिनिधीस लिहिलेलें पत्र 
आह्यांस उपलब्ध झालें आहे. तें येणेंप्रमाणेंः-- 

“पंडित अजम अकरम गंगाधर ळुप्ण दाम मोहबत हु 

७ मोहिबान पन्हा मुखलिसान दुस्तगाह अजी दिळ एखलास सिंदी सात 
सुभेदार सलाम बादज सलाम सैर अंज्याम सुहुर सन सबा इशरीन मिया व 
अलफ, अंकी येथील खैरसद्धा जाणवून मोहिब आपली सैरसल्लीं कलमी मरकूम 
करीत असिलें पाहिजे. दिगर मोहिबीं किताबत छ० ९ रबिलावळची मरसूल 
केली ते नेकसात वारीद होऊन खुषवर्ती बिशियार जाहली. साववूर बे- 
कापुराहून हत्ती व तह्येफे यावयाचा ऐसे. त्याचे दस्तकाबाबें व तिकडून आ- 
रामशीर येऊन पोहोंचावयाचे बाबें दोस्तीचे जागां मोहिबास कलमीं केलें होतें. 
त्याचा जबाब कलमीं केला कीं, ““फिलबाल पनाळेयाचें दस्तक पाठविलें असे. 
पंडित अजम छुप्णाजी परशुराम प्रतिनिधि महाराजे यांचे मलाजमतेस गेले 
असत. तेथून महाराजे यांचेंही दस्तक व बाजेसरदारांचीं दस्तकें पाठवितील- 
मोहिबीं हत्ती आणावयास लोक रवाना करावयाचे ते केळे पाहिजेत. येथें 
आल्यावर त्याजबराबर मुद्दाम माणसें देऊन रवानगी करून हत्ती आणवून 
रवाना करूं.” ह्मणून कलमें केलें. तर येकिन आहे कीं दुतफौ दोहीं ज्यादा 
दोस्तीचा तरीका चालत आहे तेथें हें कामसें काय आहे? आणखीही कितेक 


- ३.4 


कामांची सर्वराय मोहिब करतील. ऐसी दोस्तीचे जागां ईजानेबांस येकिन आहे. 
इष्टो मोहिबीं कलमी केलें यावरून हत्ती व तहिफे आणावयास येथून कृष्णाजी 
नरहरी व संकराजी तानम्रभू वगेरे लोकां व सोबत मोहिबीं दस्तर्के पाठविली 
होतीं तीं देऊन मोहिबांनजीक रवाना केळे आहेत. हे मोहिबांनजीक पोहों- 
प्वल्यावर मु[ख?]जबानी दोस्तीचे सकून आयां करितील, त्यावरून माढूम 
होईल. तर तवजेःकरून यांसोबत स्वारांचा द्रया ठिकाणलग देऊन, तिकडून 
आरामसीर हत्ती घेऊन येत ते बात केली पाहिजे. द्राज काय लिहिणे? 
प्यार मोहबत असों दिली पाहिजे. रवाना छ० २७ रबिलावल हे किताबत.? 

ह्या पत्राची मुसलमानी तारीख छ० २७ रबिलावल सन सबा अशरीन ह्मणजे 
ता० १९१ माहे नोव्हेंबर ३० स० १७२६ ही आहे. ह्या पत्रावरून हत्तीची 
आख्यायिका अगदीं खरी आहे हे चांगलें सिद्ध होतें. 

स्वामी परशुरामास येऊन व तेथील छिन्नविठिन्न प्रकार पाहून नंतर दुंडा- 
राजपुरीस सिद्री याकूदखान ह्याच्या भेटीस गेले. तेथून सिद्दी सात ह्यास 
तंबी देववून व देवाची मालमिळकत परत मिळविण्याची व्यवस्था करून ते गो- 

१. स्वामी महाराष्ट्रांत येऊन धावडशी येथें राहिल्यानंतर जंजिऱ्याच्या हब- 
शांनीं त्यांस परशुरामीं येऊन राहण्याबद्दल अनेक पत्रे पाठविलीं व त्यांची परोप- 
रीनें विनवणी केली, हें स्वामींच्या व हबशाच्या पुढें झालेल्या पत्रव्यवद्ारावरून 
दिसून येते. (लेखांक २४०-२५३ पहा). स्वामीही त्यांच्याशीं गोडीयुलाबीनें 
वागून आपला कार्यभाग साधून घेत असत. कारण, स्वामींचा संबंध तिकडे 
असल्यामुळें त्यांस हरहमेशा त्यांच्याकडून त्रास पोहोंचण्याची भोति असे. 
मराठ्यांची व हृबशांचीं जीं राजकारणे धडून आलीं ल्या सर्वामध्ये स्वामींचे 
बरेंच अंग असे. अशाच राजकारणनिमित्तानें स्वामींनीं नारो विठ्ठल प्रभु 
नांवाच्या कोंकणांतील मुत्सद्यास एक पत्र लिह्दिलें आहे. तें ३ स० १७३१ 
मधले असावें असें वाटतें. ह्या पत्रामध्ये स्वामींनीं गायकवाडाकडील कांहीं मज- 
कूर लिहिला असून पुढें हबशासंबंधाचा मजकूर लिहिला आहे. त्यांत हत्तीच्या 
भांडणाचा उललेख करून त्याचें थोडक्यांत सिंहावलोकन केलें आहे. ह्या एका पत्रा- 
वरून आक्षीं वर दिलेल्या द्दकीकतीस उत्तम पुष्टि मिळते. ह्मणून हें पत्र जसेच्या 
तर्सेच येर्थे दिलें आदेः-- 


पळ 


श्री भागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं:--- 

सहतस्रायु चिरंजीव नारो विठ्ठल प्रभु यांसी आज्ञा केली ऐेसीजेः-तुझ्ीं पत्र 
पाठविलें प्रविष्ट होऊन लिहिलें वतैमान विदित जाहलें. अद्यापि दमाजी गायक- 
वाड या करवीं तुमर्चे बरें केलें नाहीं, आणि तुमची इतकी निष्ठा बैसावयासी 
कारण काय ? चिपळूणचें सविस्तर वतेमान लिहोन पाठविलें. तर आह्षीं कांहीं 
तुह्यांस सांगितलें नाहीं, आणि तुझ्मीं स्वत:च लिहोन पाठविलें. येणेकरून आ- 
मची तुह्यांस पोटतिडीक आहे ऐेसें दिसोन आलें. रुद्राजी कतो आहे. तो घरां- 
हून फिरोन येईल. ज्येष्ठमासीं येतों हाणून कवूळल केलें आहे. तो आलियाउपरी 
त्यासी सोनगडास पाठवूं. तों दमाजी गायकवाडही सोनगडीं येतील. तुमच्या 
कामास चुकणार नाहींत. दरबारची बोली छत्रपति बोलिले तें लिहिलें. तर 
फार उत्तम. दाभाड्याचा मजकूर लिहोन पाठविला. तर होणारास उपाय 
नाहीं. वासनेसारिखे फळ प्राप्त होते. दोन तीन वर्षे कोर्ठे पयेटणास गेलों 
नाही. खचे तो अनिवार, कारखाने चालिले पाहिजेत. याकरितां बाजीराव 
आले झछ्मणजे पुढें स्वारीस जाणार. तुह्मी कोंकणचे कामांत मन घातलेंत, 
उत्तम जाहलें. परंतु वकिलाजवळ बोली करून येणेंप्रमार्णे करून आणविळें 
तरीच आह्मी मान्य असों. नाहींतर आह्यांस तरी अगत्य काय ? पेढे, आंबडस, 
नायसी, कळंबुसी इतके चार गांव दरोबस्त कुलबाब कुलकानू खानार्ने आह्यांस 
परवाने करून देऊन सुदामत चालविले. त्याच प्रकारें ताजे परवाने पेढे, आंबडस 
व नायसी कळंबुसी ह्या चारी गांवचे परवाने कुलबाबर कुलकानू दरोबस्त द्यावे. 
सिद्दी सुरूर उंदेरीस किलेदार होता. तेव्हां आमचा दुवा घेतली. मग तख्त 
जंजिरा जाहला. मग तो आमचे फारसें चालवावयासी लागला. तिनी गांव 
दिले. कळंबुसीच्या सनदा जाहल्या. शिक्के करावे तों सिद्दी सात यांणीं अंदेशा 
सांगोन पाठविली. त्यावरून सनदा राहिल्या, आह्मी वरवांटें आलों. तर हली 
चौ गांवच्या सनदा आणून द्याव्या, सिद्दी साद याणें आह्यांस हत्तीस पाठविलें. 
आह्मी इत्तीस जाऊन हत्ती आणिला. तो हत्ती आंगरे यांणीं आह्यांपासून नेला. 
फिरोन मागती आंगरे याकडून हत्ती आणून सिद्दी साद यासी दिला, ते समयीं 


२६ 


ठण्यास गेले. तेथे कान्होजी आंग्र्याची भेट घेऊन ते गोमांतक प्रांतांत गेले. 
व तेथून कोल्हापूर मार्गीनें फाल्युन महिन्याच्या वद्य पक्षांत ध्यावडशीस आले. 
स्वामी ह्या वेळीं गोमांतकांत कोणत्या उद्देशानें गेळे हें समजत नाहीं. धघा- 
वडशीस आल्यानंतर स्वामींची व शाहु महाराजांची फाल्युन वद्य ९ रोज 
बुधवार ह्मणजे ता० ६ मार्च ३० स० १७२७ ह्या दिवशीं भेट झाली. ह्या 
भेटीचें वणन स्वामींनीं कान्होजी आग्र्याच्या पत्रांत लिहिलें आहे ( लेखांक 
२०१९). त्यावरून शाहु महाराजांची स्वामींविषयीं सम्रेम भक्ति होती असें 
दिसून येते. ह्या वेळीं स्वामींनी छाहु महाराजांजवळ आपला सव वृत्तांत 
निवेदन केला असावा. तो ऐकून महाराजांनीं महाराष्ट्रांत राहण्याबद्दल स्वामींचे 
मन वळविलें असावें असें अनुमान होतें. 

स्वामी ज्येष्ठ मासी पुनः परशुरामास आले. परंतु त्यांस सिद्दी सात 
ह्याचें वर्तन सोम्य व सरळपणाचें न वाटून, उलट फार भयंकर दिसूं लागलें. 
तेव्हां त्यांनीं आपली कारकूनमंडळी व त्यांचीं कुटुंबे ध्यावडशीस पाठविण्याची 
व्यवस्था केली; व आपण एकटेच परशुरामीं राहून देवाच्या दागदागिन्यांची 
आमचे बारा हजार रुपये व वानीवस्त देवळीहून नेली व कितेकांस कष्टी केलें. 
आणखी कितेक आह्यांवर तुफाने घेतलीं. हें वर्तमान खानास कळतांच त्यास पत्र 
पाठवून नशेध करून आमची वानीवस्त फिरोन दिली. ऐसें खानाने आमचें 
चालविले. आह्यांस खानानें पत्र पाठविलें जे, “हुजूर मुलाखत येणे. आणखी दोन 
गांव दुसरे देतों.' त्यास आह्यांस जावयासी अनुकूल पडलें नाहीं. जर जातों तर 
दोन गांव देतेच. ते कांद्दीं चुकतेना. बरें, गत गोष्ट गेली ! हीं आमची कोठी 
परशुरामीं होती. ती हबशी यांणीं नेली. भात खंडी १० व नागली खंडी १० 
बंगेरा गेले, देवाचा नगारा व भांडीं ( तोफा ) २ व दरवाजा थोरला नेला आहे 
तो फिरोन द्यावा. भार्गव कोकणचा राजा. श्रीपतराव उदंड यल करून चिट्या 
घालीत. त्यासी नये हाणून सांगितले. सिद्दी साद बोलिला जे, “जर वेढा मरा- 
ठ्यांचा उठला तर बारा गांव इनाम देतों, व पहिलेंपरिस अधिक देवाचे 
चालवूं,?? ऐसें बोलिला. लोकांस पुसोन पाहणे. एवढें काम जाद्दल्यावर मग 
भटीस येर्ण. वकिलास भेटीस आणितां तर त्याचें प्रयोजन भेटीर्च काय? लिहि- 
ल्याप्रमार्णे मान्य केळे तर आही मान्य असों. हे आज्ञा. 


२9७ 


व इनामगांवाची वगेरे काय तजवीज करावी ह्याचा विचार करूं लागळे. इकडे 
सिद्दी सात ह्यानें स्वामींनीं आपली मंडळी देशावर पाठविली हें पाहून, त्यांना 
व॒ त्यांच्या देवस्थानास अधिक अधिक पीडा देण्यास प्रारंभ केला. स्वामींची 
कारकूनमंडळी देशावर निघून गेली ह्मणून इतर ब्राह्मण अगदीं भयभीत झाले, 
व तेही पळून जाऊं लागले. तेव्हां सिद्दी सात ह्यानें त्यांस अंजनवेलीस 
बोलावून त्यांना छ० १६ रबिलावल समान अशरीन ह्मणजे ता० १९ नोव्हेंबर 
१७२७ रोजीं एक अभयपत्र लिहून दिलें. ते येणेंप्रमाणेंः-- 

“ हे कोलनामा अज सुभा मामठे दाभोळ व प्र॥ राजापूर ता०...... 
भटब्राह्मण वगेरार्‍यांनीं कसबे चिपळूण सुहुर सन समान अशरीन मया व्‌ 
अलफ बादे कोलनामा ऐसाजेः-तुमचे बाबें सदाशिवभट अभिहोत्री व आपा 
जोशी व वीरेश्ररभट व गोपाळभट थत्ते व महादेऊभट गणफुले साकीन 
कसबे चिपळूण सुभा किल्ले अंजणवेली मुकामीं येऊन अर्ज केला कीं, गोसावी 
मु॥ परशुराम यांणी आपले कारकून घांटावरी घालविले; वंगेरा रयतही घाल- 
विली आहे. यामुळें भटब्राह्मण वंगेरा रयत कसंवे मजकूरची व पेढें मजकू- 
राची शकदील होऊन तजावजा जाली आहे. जरी साहेब मेहरबान होऊन 
कोल मर्‍्हामत केला तरी भटब्राह्मण वंगेरा रयत कसवे मजकूरची व पेढे मज- 
कूरची जागाचे जागा सुखरूप राहून कीदींमामुरी करील. ह्मणून अर्ज केला- 
त्यावरून खातिरेस आणून, मामुरीवर नजर देऊन, तुह्यांस कोल सादर केला असे. 
तरी तुह्मी कोणे बाबें शक न धरितां बेशकपणीं कसबे मजकुरीं व पेढें मजकुरीं 
खुशाल राहणें. गोसावी यांनीं साल गुद॒स्तां आपले कारकुनांस घांटावर 
जावयाबद्दल दस्तके घेतलीं आहेत. त्यास ...( साल गुदस्ता ) गेले नाहीं. साल- 
मजकुरीं गेळे. त्यांचे कारकून गेले तर गेले ! अगर गोसावी आहे. मन 
मानेल तेथें जाईल! त्याचं काय आहे? याच सबबीनें तुत्लीं तजावजा होऊन 
बेदिल व्हावें ऐस नाहीं. तुह्मां कसबे मजकुरीं व पेढें मजकुरीं बेशकपणें खु- 
शाल राहाणे. कोण्हे बाबें शक अंदेशा न धरणें. दुरिबा हे कोल असे. 
र॥ छ १६ रबिलाखर”. 

ह्यावरून सिद्दी सात स्वामींविषयीं किती बेफिकीरपणानें वागत होता हे 
दिसून येते. ““ गोसावी आहे. मन मानेल तेथें जाईल! त्याचें काय आहे” 


२-१ 


हे शब्द किती उर्मटपणाचे आहेत हें चतुर वाचकांस सांगावयास नकोच. 
ह्याच शब्दांवरून त्याचें व स्वामींचे बिलकुल रहस्य राहिलें नसावें हें अगदीं स्पष्ट 
दिसून येतें. 

परशुरामाहून स्वामींची कारकूनमंडळी निघून गेल्यानंतर पेढें येथें राहि- 
लेल्या स्वामींच्या लोकांस सिद्दी खात ह्यानें नानाप्रकारानें त्रास देण्यास सुरु- 
वात केली. सिद्दी खात हा याकूदखानाचा ताबेदार असल्यामुळें व त्याचें 
व स्वामींचे चांगळें रहस्य असल्यामुळें त्याला प्रत्यक्ष कांहीं करितां येईना. ह्मणून 
त्यानं पेढें येथे हुसेन नांवाचा एक सुलाणा उभा करून त्याजकडून स्वामींचा 
विश्वासू ब्राह्मण बापू जोशी ह्यास धसघस लाविली. हा स्वामींच्या आश्र- 
यानें पेढें येथें शेते भाते करीत असे. त्याच्या शेतावर मुलाण्याकडून हक 
सांगून त्यास अंजनवेली सुभ्यास पकडून नेळें व त्यास दहा रुपये दुंड करून 
त्याजकडून एक बळजबरीनें कतबा लिहून घेतला. तो येणेप्रमाणेः- 


“ अज सुभा मामले दाभोळ व प्रांत राजापूर दुमहम बापू जोशी सा- 
कीन मोजे पेढें तफ चिपळूण सु॥ समान अशरीन मीया व अलफ कारणं 
साहेबाचे बंदुगीस लिहून दिळा कतबा ऐसाजेः:- मुलना हुसेन पेटेंकर यांचीं 
शेतें मशिदीची पेढें यांत असत. त्यापैकीं एक दोन शेते कमीनाखालीं कुण- 
बावेयास कमाविसीस आहेत. त्यास हद्धीं मुठना हुसेन सुभा येऊन जाहिर 
केलें की, मशिदीची शेतें जोरावारीनें बापू ज्ञोशी खातो. यापासीं आपण शेते 
सोडून देणें ह्मणून बोलत होतों. परंतु शते न सोडी. ऐसें जाहीर केलें. त्या- 
बद्दल कमीनास सुभा आणून हकीकत पुशिली. तरी आपण कांहीं पेढें याचा 


१. सुलना हुसेन पेढेंकर ह्या मुसलमान इसम परशुराम येथील हिंदुलोकांस 
स्वामी वरघांटें आल्यानंतरही वारंवार उपद्रव देत असे. स्वामींनीं ह्याबद्दल पुनः 
सिद्दी सात यांजकडे तक्रार नेली होती असें लेखांक २४९ वरून दिसून येतें. 
सिद्दी सात झ्याने, तो “ खपती, दिवाणा, बेशौर” ह्मणजे अगदीं वेडा आहे 
अशा अर्थाचे उद्गार काढून, स्वामींचे समाधान केलें आहे. परंतु द्दा सर्व लाघवी 
प्रकार असावा असें वाटतें. 


२ 


मिरासदार खोत नव्हे. वरकड सोर कुणबांवेकरी तैसा आपण. शेतें कुणबाव्यानें 
करितों. सुलना यांणीं कांहीं आपणास शेते मशिदीची सोडून देणें ऐसे मुजा- 
हिम जाहले नाहीं. जर शेते मशिदीचीं सोडून देणें ऐसें होईल तरी आपण 
तींच शेते कशास करितों? कुणबावा करणें तेव्हां दुसरीं शेते करितों. आंमा 
सुलना यांणीं हटकिलें नाहीं. मशिदीची शेतें सोडून देणें ऐसें याणी हटकिले, 
आणि आपण जोरावारीनें शेतें करितों, ऐसा शाबीद होऊन आपणावर खेरे 
जाहलें तर आपण सरकारची गुन्हेगारी रुपये ४०० चारशे देईन. हा लिहून 
दिला कतबा. सही छ० २९ सावान. 
शाबिदी- 
येसाजी खूयीजी चव्हाण कोंकणराव बहिरोवा नाईक पोतदार. 
देसाई मामले हमजाबाद. १. सुभा १. ” 

ह्याप्रमाणें स्वामींस अनंत प्रकारें त्रास पोहोंचूं लागला. त्यांतच पाथरवटा- 
संबंधाने राजपुरीचे थोरळे खान ह्यांचा व स्वामींचा कांहीं बेबनाव झाला. 
तेव्हां हुवशांच्या राज्यांत राहणें आतां योग्य नाहीं असें वाटून, त्यांनीं श्रीमंत 
बाजीराव पेशवे ह्यांस एक यादी पाठविली- ह्या यादीमध्ये त्यांनी हबशाच्या 
उपसर्गाचें वर्णन लिहिलें आहे. तें वाचून त्या वेळच्या स्थितीचें चित्र डोळ्यांपुढे 
मूर्तिमंत उभें राहतें. ही यादी फारच महत्त्वाची आहे. ती येणेंप्रमाणे:- 
“« यादी दास्तन. 

गतवर्षी हत्तीमुळें गर्गशा आह्यांवर खिद्दी साद याणें करून श्रीस्थळीं उप- 
द्रव दिला. तो तुह्यांस परस्परं विदित झालाच आहे. त्या दिवसापासून आह्यां- 
जवळ धघसधस लावून आजिवर कष्टी करीतच आहे. हृ्ठी गांवामध्ये मुलना 
पेटेंकर यास शिखवून, त्याणें बापू जोशी यांसी घसघस “ आपलीं शेतें भातें 
वतनीं तुम्ही करितां हे आपली द्या. नाहीं तर सुभा चला.' असें सांगून, 
आपण अंजनवेलीस जाऊन बापू जोशी यांस दहा रुपये मसाला करून देऊन 
मनसुभी आरंभिली जे, 'सुलनाचीं शेतें वतनी तुत्ीं कां करितां?” बापू जोशी 
बोलिला जे, “हें शेतें पुरातन आपलीं आहेत. ' त्याजवर कतबा लिहून घेतला ! 
आणि मनसुभी लटकी करून बापू जोशी याणें कतबा लिहून दिला आहे. 
त्याजवळ रुपये चारशें मागतों. आह्मांस पत्र लिहिलें आहे जे, “ तुही घडींघडीं 


|: ० 


राजपुरीस आमचे चुकल्या लिहून आह्यांस नशेदपर्त्रे आणितां. याजकरितां 
हुजूर पत्र ठिहिलेंत हणजे आपणास बोल नाहीं! ' ऐसें दबविळें. व “चारशे 
रुपये बापू जोशी गुन्हेगारी देईल. नाहीं तर तुह्मी देणं. नाहीं तर भेटीस 
अंजणवेलीस येणं. ऐस म्हणतो. ऐशास त्याचे भेटीस आह्यांस जाणं नाहीं. 
अनादर करील. गांव तो धास्तीने वोस पडत चालला! ब्राम्हण दहावीस आ- 
हेत. ते जाऊं म्हणतात. मुलनास गांवची खोती दिली. आह्यांदेखत वेठबेगार 
गांवची नेतो. हें आह्मी केसें सोसावे? याजकरितां आम्ही श्रीस्थळीं राहावें 
ऐसें नाहीं! टाकावे तर एक प्रकार दिसतें. यास काय करावें? राहावें कीं नि- 
थोन वरते यावें ते लिहिलें पाहिज. तुम्हीं सांगाल त्याप्रमाणें वतणूक करूं. 
भाद्रपद मासी राजपुरीहून याकूदखान यांणीं आह्यांस पत्र घरोबाने लिहिलें 
जे, “ आपलें घुमटाचे काम होणें आहे. तरी आपणास चाळीस पन्नास पाथरवट 
चाकर आणून पाठवणे.” त्यास आम्ही लिहिलें जे, “' गतवर्षी बाजीराया- 
कडून पाथरवट आणिले होतेत. त्यांस रजा न द्या, (तेव्हां) पळोन गेले. ह्मणून 
धरून आणून अडकविलेत. याजकरितां खाले कोणी न येत. त्यास त्याचा 
परिहार लिहोन, जातील तेव्हां सुखरूप जावे म्हणून अभय...पाठविलें. तें 
वरून आम्हीं सातारा पाथरवटाचे यत्नास माणसें पाठविली. त्रिबकजी साळ- 
कर यास सांगोन पाठविलें. त्यांपेकीं एक मल्हारजी पाथरवट राजपुरीस 
जाऊन बोलीचाली करून, त्याचा कोळ घेऊन, दोनशे रुपये अंजणवेलीस 
रुपयांची चिठी आम्हांकडे पांचर्शे रुपये देणे एसा कागद धेऊन आला. दोनशें 
अंजणवेलीचे रुपये व तीनशे आम्हांकडील येणेंप्रमाणें पांचशे रुपये घेऊन जाऊन 
पंचवीस पाथरवट घेऊन देवळीं आला. आह्मी त्यांस सांगितलें जे, “ तुमचे 
चित्तास येईल तरी जाणें. न ये चित्तास तर रुपये परतून देणें.” त्यास रुपये 
वांटून घेतले. जायास मान्य झाले. त्यांचे आम्ही सर्फराजी करून बरोबर मा- 
णसें देऊन रवाना राजपुरीस केलें. तेथें त्यांणीं मन माने त्या तेनाता मागि- 
तल्या. ते मान्य न करीत. माघारे जा म्हणत. शेवट पंधरा दिवस राहोन खा- 
नांही महिना केला. तो कवूळ करून कामावर लागले. दुसरे वांटणी रुपये 
चारपांच घेतळे. ऐसें बाघधवत केळे. चाकरी तो झाली नाहीं. आणि आम्हांस ह्मण- 
तात घेऊन जा. तर त्याचे रुपये पावळे ते मागणार. ते कोणीं द्यावे? पाथरवटांजवळ 


२१५४. 

कांहीं नाही. आणि येथे सात याचे आपभाऊ आहेत ते न 
'पाथरवट आणा; नाहीं तर आम्ही महाराजांजवळ सांगोन तुमचे | 
पाडू. ” यास आमचा अन्याय काय पुडे पाथरवट केसे येतात? ल 12 
वीज काय करावी? आमचा तो यत्न हि ! तुह्लीं इलाज लिहून कीं 
काय? नाहीं तर कलमाह (?) यास क्रिहिळें तर कांहीं त्याचे बद र्ण कीं 
- काय त लिहिलें पाहिजे रा 

येणेंप्रमाणें चित्तांत आणून नाची काय करावें तें लिहिलें पाहिजे- कांही 
सुचत नाहीं! आजीवर श्रीजवळ गोगत होतों जे, बाजीरायाचे धदरी पू 
पडावें आणि आम्हांस त्यांणीं सुखी श्रीस्थळीं राहावें ऐसे करतील. श्रीनें 
दिलें. आतां याचा उपराळा होऊन आमचें राहणें होत असेल तर कराविं 
तरी काय तें लिहिलें पाहिजे ” 

वरील पत्र पाठविल्यानंतर बाजीराव पेशवे द्यांजकडून स्वामीस कोंक' ४ 
सोडून देशावर येण्याबद्दळ उत्तर आलें. नंतर स्वामी श्री परशुराम येथी? 
देवस्थानाची नीट व्यवस्था करूम व तेथें आपल्या वतीनें गणेश बडाळ तां 
नामक एक कारकून ठेवून स्वाताराप्रांतीं गेळे. देवाची सर्व चीजवस्तु त्यांस, 
आग्रे ह्यांचे ताव्यांतील रसाळगड किढ़्याचा सुभेदार संभाजी शिदे द्या. 
जवळ ठेविली. ह्या सुभेदाराची स्वामीवर फार निष्ठा होती. धावडशी 
गेल्यानंतर स्वामींचा ह्या सुभेदाराशीं एकसारखा पत्रव्यवहार चालत 
एवढेंच नव्हे तर ध्यावडशीहून देवाकरितां मिळेल तें भिक्षाद्रव्य व इनाम ग्रा. १ 
वाचा वसूल स्वामी त्याकडेच पाठवीत असत. गोठणें व परशुराम येथील 
देवस्थानावर देखरेख ठेवणे, कोंकणांतील स्वामींच्या गांवांचा वसूल, घेणे व 
त्यांची व्यवस्था करणे, आणि आंग्रे व हबशी ह्यांच्या कडील बातमी पोहोंचविणें 

१. पाथरवटासंबंधाने स्वामींचा व हबशाचा पत्रव्यवहार ह्या पूवी रे ला 
होता अस लेखांक २५३ वरून दिसतें. ह्या लेखांकाची तारीख छ० २९ 
मोइरम सन ९ जुलूस ह्मणजे ता० ५ सप्टेंबर ३० स० १७२७ आहे. ५ 
वरून हा पाथरवटासंबंधाचा त्रास स्वामींस केव्हां झाला हें कडून येते.*. 
शर रंक दोन महिन्यांनी ही यादी स्वामींनीं बाजीराव पेटे ह्यांसू पांडंबिडी * 
असावी." आका 


३२ 


हॉ कामें खेभाजी छिंदे ह्यांजकडे सोपविलेली. असत. येणेप्रमाणे कोकणांतील 
व्यवस्था आटोपून व कोंकणांतीळ आपले प्रिय मित्र कान्होजी आंग्रे ह्यांचा 
निरोप घेऊन स्वामी देशावर येण्यस निघाले. कान्होजी आंग्रे व स्वामी 
ह्यांचा प्रुप्कळ वपषीचा स्रेहसंबंध असल्यामुळें त्यांची परस्परांवर फार भक्ति 
जडली होती. स्वामींसारखा महात्मा आंग्रे ह्यांस वारंवार हितमंत्र सांगावयास 
व संकटप्रसंगीं धीर द्यावयास असल्यामुळे, त्यांचा वियोग आंग्रे ह्यांस दुस्सह 
वाटावा हें अगदीं साहजिक आहे. आग्रे ह्यांजकडे स्वामींचे बरंच द्रव्य येणे 
होतें. त्याच्या व्याजाचा हिशेब त्यांस मिळाला नव्हता. तो द्यावा व 
आंग्र्यांच्या लोकांनीं हत्ती अडविल्यामुळें स्वामींचे झालेलें पंचवीस हजारांचे 
| नुकसान, आंग्रे ह्यांनी देवास एखादें गांव इनाम देऊन, त्या रूपानं भरून काढावें 
अशी स्वामींची इच्छा होती. त्याप्रमाणं स्वामींनीं आंम्रे द्यांस पत्र पाठवून 
|): पूर्व क्रणातुवंधसंबंधेकरून कोंकणांत येणें जाहळें, व तुह्यांकडेस तुलसीदल 
आहे तें नकदी तुह्यांडेस आहेच. (त्याश्रा ) व्याजाचा हिशेब येणें व 
हतीमुळे पंचवीस हजार रुपये पडिळे ( ह्याकरितां) गोटणें श्रीस द्यावे. ” 
असा आशय कळविला. त्यावर कान्होजी आंप्रे ह्यांनी विनोदानें असें उत्तर 
गठविलें कीं, “ क्रणानुवंधेकरूनच अवघे पदार्थ घडतात. ते गोष्टीचे सामा- 
।प्पभ असतील त्यांनीं सुखदुःख न मानावे. | आणि स्वामी तो परमहंस, 
क्षत दुःखातीत स्वामी असतां, क्षणक्षणा, फलाण्यानें फलाणे जाहलें, हत्तीमुळें 
फलाणे गेलें, याप्रकारे लिहून पाठवितात याचा विचार काय? हा मोह 
मनुप्यास न व्हावा. यास्तव याविशीं कितेक श्रृतिस्मृति प्रवर्तल्या आहेत. 
कणानुबंधिनः सर्वे पशुपत्रिसुतादयः।। 
करणक्षये क्षयं यांति का तत्र णी 1॥१॥ 

इत्यदिक शास्त्राथीवरून कोणाचें काय गेलें व कोणी नेलें? या उपरी स्वामीस 
उचित नाहीं कीं, जाहले गोष्टीची क्षीत मानून हि पाठवावें. सर्व गोष्टीस 
भगवदिच्छा प्रमाण असे. वरकड, इकडेस तुलसीदल आहे त्याच्या व्याजाचा 
अर्थ लिहिला, तरी ऐसे विचार तोंडींच असत नाहींत. आमचें तक्ांही लिहिळे 
पुसळें स्वामींजवळ असलें तरी आह्लीं व्याज देऊं; अन्टाथा एक टक्काहि व्याज 
देणार नाहीं. आम्हांजवळून प्रतिवर्षी स्वामीस पावते त्याचा आजतागायत 


व्य. 


३३ 


हिशेब करून स्वामीकडेस बार्की*निघेळ ते स्वामींस कळलीच आहे. गोठट- 
ण्याचा मजकूर तरी, भटास दिली ओसरी तों भट पाय पसरी, हा लेख जा- 
' हुळा. असो. स्वामीपेक्षां आम्हास विशषष काय आहे? गोठण्याची सनद पाठ- 
विली आहे.” 
ह्याप्रमाणें कान्होजी आंग्रे ह्यांनी स्वामीस विनोदाचे उत्तर लिहून गोठणें 
गांवाची सनद पाठवून दिली. ही सनद आम्हांस मिळाली नाहीं. तथापि का- 
न्होजी आग्रे ह्यांनी गोठणें गांव श्रीमत्‌ परमहंस गोसावी यांस सु॥ सन 
तिस्सा अशरीन मया व अलफ छ० २८ सफर रोजीं इनाम दिल्याबद्दलचा उद्टेख 
प्रतापजी काळे नामजाद जंजिरे विजयदुर्ग ह्यास लिहिलेल्या एका ताकीद्‌- 
पत्रांत आहे. त्यावरून वरील पत्र व गांवची सनद हीं ता? २२ सप्टंबर ६० 
स० १७२८ ह्या एकाच तारखेची आहेत असें दिसून येते; व गोठणें गांव 
स्वामींस ३० स० १७२८ च्या अगोदर मिळालें नाहीं हं सिद्ध होतें 
स्वामींनीं देशावर येत वेळीं कान्होजी आंमग्र्याचा निरोप घेतला, व त्याज- 
कडून कान्होजो भोंसले व नारायणभट (हे प्रसिद्ध 'नारायण दीक्षित काय- 
गांवकर असावेत ) ह्यांस पत्रे घेतलीं. स्वामी इकड येण्यास निघाले, त्या वेळीं 
कान्होजी आंग्रे ह्याने “ स्वामींनीं ते प्रांती जावून सव जनांचा उद्धार 
करून पुन्हां आगमनाचा विचारही अविलंबेंच केला पाहिजे ” म्हणून आपली 
इच्छा प्रदर्शित केली. त्यावरून स्वामींविषयीं आंग्र्याची भक्ति व स्वामींचा 
१. “ ग्रंथमाला -*मराठ्यांच्या इतिद्दासाचीं साधनें.' लेखांक १७९ ह्यामध्ये 
इं पत्र प्रसिद्ध झालें आहे. स्वामींचा व आंग्र्याचा जो दृढतर संबंध होता, त्या- 
वरून ह्यांतील मजकूर विनोदाचा असावा असें वाटतें. स्वामीसारख्या अंतयामी 
पूरण वेराग्य बाणलेल्या पुरुषास कान्होजी आंग्र्याने वेदांत शिकवावा असा अर्थ 
नव्हता. कारण स्वामींचा जो लोभ होता तो स्वत:करितां नसून केवळ जगाच्या 
कल्याणाकरितां होता हे उघड आहे. तेव्हां हा विनोदाचाच प्रकार असला 
पाहिजे. तसा प्रकार नसता तर शेवटीं“ स्वामीपेक्षां आह्यांस विशेष काय 
आहे १? असं :7पून गोठण्याची सनद कान्होजीनें पाठविली नसती. विनोदाचा 
प्रकार नसेल तर कदाचित्‌ रागाने किंवा त्रासानेंही त्से लिहिणे संभवनीय 
असं. शकेल, 
३ 


-3..4 


महाराष्ट्रांत येण्याचा मुख्य उद्देश उत्तम प्रकारे दिसून येतो. अर्थात्‌ हबशांच्या 
चासामुळें स्वामींनीं कॉकणप्रांत सोडला असं जरी बाद्यात्कारे प्रसिद्ध झालें, तरी 
स्वामींचा इकडे येण्याचा मुख्य हेतु अत्यंत पवित्र अशा देशकल्याणाचा होता 
ह्यांत तिळमात्र शंका नाहीं. जगाचा उद्धार हें ज्यांचे मुख्य त्रत, त्यांचा परोप- 
कारावांचून दुसरा हेतु काय असणार? तुकाराम महाराजांनीं म्हटठेंच आहेः- 
जगाच्या कल्याणा, संतांच्या विभूती, देह कष्टवीति, उपकारें. ॥ 


'भाग २ रा. 


"ण" प्न 


महाराष्ट्र-जञन-चित्ताकषेण. 

ब्रह्मंद्रस्वामी ३४० स० १७२८ मध्ये कोंकणांतून महाराष्ट्रप्रांती आल्यानंतर 
खातार्‍्यानजीक भ्यावडशी येथें राहूं लागळे. शाहु महाराजांनीं त्यांस धा- 
वडशो, अनेवाडी व बीरमडे अशी तीन गांवें पूर्वी इनाम करून दिलीं होतीं. 
त्यांपैकीं ध्यावडशी हे गांव निसर्गतःच शांत व रम्य असें असल्यामुळें तेंच 
स्वामींनीं आपल्या राहण्याचे मुख्य ठिकाण केले. येर्थे स्वामींनीं एक वाडा, 
एक भव्य तलाव आणि एक लहानसे देवालय बांधिले; व त्यानजीकच फुल- 
झाडे वगरे लावण्यास सुरुवात केली. स्वामी ध्यावडशीस आले त्या वेळीं 
त्यांचा महिमा सवे जनसमाजास श्रुत झालेला नव्हता. फक्त छत्रपति शाहु 
महाराज व त्यांच्या राण्या ह्या, स्वामींच्या ठिकाणीं दृढभक्ति ठेवून, त्यांच्या चरणीं 
सदेव लीन असत. स्वामींची योग्यता व महत्त्व सामान्य जनांस न कळल्या- 
मुळें प्रथम प्रथम स्वामीस बराच उपद्रव झाला. ध्यावडशी, अनेवाडी व 
बोरमाडं येथ स्वामींनीं अनुक्रमें चिमणाजी कृप्ण, संभाजी नारायण, आणि 
अंताजी नारायण भागवत हे कारकून गांवच्या व्यवस्थेकरितां ठेविले होते. 
परंतु त्यांना गांवकरी लोक जुमानीत नसत. एवढेच नव्हे, तर ह्या प्रांताचे 
सुभेदार बाबाजी शिवदेव, यमाजी शिवदेव व भवानी शुर हे देखील, 
स्वामी कोणीतरी गोसावी आहे असें समजून, त्यांच्या गांवास उपद्रव करीत 
असत. तेव्हां स्वामींनीं शाहु महाराजांकडे तक्रार नेली कीं, “' हबशाच्या 


३५ 


त्रासामुळे कोंकणप्रांताचा त्याग करून इकडे आलों, तों येथेही अनिवार उपद्रव 
पोहोंचतो. ह्याकरितां आपलें राहणें येथे होत नाहीं. ” त्यावर शाहु 
महाराजांनीं स्वामींचे समाधान करून असें उत्तर पाठविलें की, “ यमाजी 
शिवदेव व भवानी शांकर यांस स्वमुखे रुवरु आज्ञा करणे ते केली. याउपरी 
त्यांकडून कांहीं उपस होणार नाहीं. स्वामींनीं चित्त स्वस्थ करावें. उदा- 
सीनता सर्वथा न आणावी. स्वामींपेक्षां दुसर अधिकोत्तर आहे असें नाहीं. 
स्वामी देवालये, वापी, कूप, तटाके, झाडझाडोरा लावितात, हे कीर्ते अक्षय 
करीजेती. यापेक्षां उत्तम काय आहे? आह्यांस या गोष्टीचा बहुतसा संतोष 
आहे ” ( लेखांक 2 ). ह्याप्रमाणे स्वामीस शाहु महाराजांचे आश्वासन मि- 
ळाल्यानंतर स्वामींनीं ध्यावडशी, अनेवाडी व वीरमाडें ह्या गांवी देवालये, 
विहिरी, तलाव, वगरे बांधण्यास आणि जागोजाग फुलझाडें व फळझाडे 
लावण्यास सुरुवात केली. स्वामींस फलपुप्पांचा इतका नाद होता कीं सांगतां 
सोय नाहीं. किंबहुना, ह्या फलपुप्पांच्या प्रसादाने त्यांनीं मराठी साम्राज्याचा 
भव्य प्रासाद तयार करविला, असें हटले असतां क्चितच अतिशयोक्ति होईल. 
स्वामींनीं जेथे जे उत्तम फुलझाड किंवा उत्तम फळझाड असेल, तेथून ते 
ह्रप्रयत्नाने आणवून, ध्यावडशी येथे सुंदर बगीचा तयार केला. त्यामुळें 
थ्वावडशी गांवास अतिशय रमणीयत्व प्राप्त होऊन तेथें जाणारास समाधान 
वाटूं लागलें. झाहू महाराज, त्यांच्या राण्या व सरदार हे स्वामींच्या दशै- 
नासाठीं वारंवार ध्यावडशीस जाऊं लागले. तेथील स्वामींचा पवित्र व॒ स्वच्छ 
मठ, सुंद्र व भव्य तलाव आणि रमणीय व मनोहर पुप्पवाटिका पाहून, को- 
णासही सकृद्दर्शनींच संतोष वाटूं लागला. नुसत्या परिस्थितींतच सवे हत्ताप 
दूर होण्यासारखी जेथें शक्ति, तेथें प्रत्यक्ष स्वामींच्या पुण्यदेहाचें दर्शन व 
त्यांच्या अमृततुल्य प्रसादवचनांचा लाभ झाल्यानंतर, तेथें मनुष्यमात्राच्या 
चित्तास परमानंद वाटून तें स्वामींच्या चरणकमलीं मिलिंदायमान व्हावें ह्यांत 
आश्चर्य ते काय ? असो. 

स्वामी कांहीं दिवस महाराष्ट्रप्रांती प्रसिद्ध झाळे नाहींत. परंतु हळू हळू 
त्यांच्या कीर्तीचा प्रसार महाराष्ट्रमंडळांत होऊं लागला; व त्या वेळचे लहान मोठे 
सरदार स्वामींच्या दर्शनाची, त्यांच्या सदुपदेशाची, व त्यांच्या आश्रीर्वादाची, मोठ्या 


३६ 


भक्तिभावानें अपेक्षा करूं लागळे. छत्रपति शाहु महाराज व त्यांचे पट्ट प्रधान 
बाजीराव पेशवे हे स्वामींच्या अर्थ्यी वचनांत वागून त्यांच्या सदुपदेशाने चाळू 
लागले. त्यामुळें त्यांस मोठमोठ्या राज्यकारणांत यश प्राप्त होऊन मराठी 
राज्याचा अभ्युदय होऊं लागला. त्या योगानें त्यांची स्वामींच्या ठायीं अधिक 
अधिक निष्टा जडत चालली, व त्यांस स्वामींच्या आशीर्वादाचा महिमा फार वाटे 
लागला. स्वपराक्रमानें आपला भाग्योदय करूं इच्छिणारा प्रत्यक मराठा वीर 
स्वामींच्या चरणीं आपलें मस्तक ठेवून, त्यांचा आशीर्वाद व प्रसाद वेतल्यावांचून 
एक पाऊलही पुढें टाकिनासा झाला. तातयये, सर्व राजकारणांच्या यशःसि- 
द्वीच द्वार हे स्वामी महाराज आहेत, अशी त्या वेळच्या सव महाराष्ट्रमंडळाची 
पूर्ण खात्री होऊन, जो तो स्वामींच्या चरणाकडे मोठ्या भक्तीने धांव घेऊं लागला. 
ह्यावरून स्वामींच्या ठिकाणीं सव महाराष्ट्रमंडळाचें चित्त हरण करण्यासारखे कांहीं 
अलोकिक सट्टण व लोकोत्तर कर्तृतवशक्ति हीं असलीं पाहिजेत हें आपोआपच 
सिद्ध होते. ताय, ध्यावडशीस आल्यानंतर स्वामींची कीर्त सवे महाराष्ट्रांत 
पसरून सर्वे लोकांस स्वामींचा वेध लागला. श्री समर्थांनी ह्ृटळलें आहेः-- 
कार्यकतो कीतिवंत । त्यास जाणती समम्त ॥ 
कायरेकतो तो झांकेना । वेध लावी विश्वजना ॥ 

असो. स्वामींचा महिमा येणेप्रमाणे पसरत चालल्यानंतर त्यांच्या भेटीस 
राजश्री छत्रपति छाहु महाराजांपासून तों लहानशा शिळेदारापयरत सर्व मंडळी 
येऊं लागली. भटीसमयीं प्रत्येकाच्या योग्यतेप्रमाणे त्याचा आदर करून त्यास 
मेजवानी व पोषाख देण्याचा क्रम स्वामींनीं ठेविला होता. स्वामींविषयीं सर्व 
मराठे सरदारांची निस्सीम भक्ति असल्यामुळें त्यांच्याकडून होणारा गोरव त्यांस 
अत्यंत भूषणावह वाटत असे. स्वामींचा खजिना व चीजवस्त सर्व रसाळगड 
येथें सभाजी छिदे नामजाद ह्यांच्या जवळ होती, हें मागें सांगितलेंच आहे. ती 
स्वामी अशा भेटीच्या प्रसंगीं तिकड्न आणवीत असत. संभाजी शछिंदे ह्यांची 
बरींच पत्रे उपलब्ध झालीं आहेत. त्यांत स्वामींचे सेवक कमळोजी वाघमारे 
ह्याजबरोबर, जरी सफेत फुलांचे जांदणी दुपेटे व साधे शेले, गोविंद केशव 
ह्याजवरोबर ८६ सनगे, व केदारजी डोंगरराव ह्याजबरोबर मेजवानीकरितां 
रुप्याचीं भांडीं पाठविल्याचे वारंवार उल्लेख सांपडतात. त्याचप्रमाणे चंदन, 


३७ 


कृष्णागर वगेरे सुगंधी द्रव्ये व रोख रुपय नेल्याचेही दाखळे आहेत. संभाजी 
शिदे हे ३० स० १७२३२४ मध्यें मृत्यु पावळे व त्यांचे जागीं तान्हाजी नाईक 
चाळके ह्यांची नेमणूक झाली. नंतर स्वामींनीं रसाळगडाडून आपला ऐवज 
थ्यावडशीस नेला. तो येणेंप्रमाणें होता:-- 


नगद रुपये मोहरा होन पुतळ्या 
६६१५ १५६ २२ ५ 


ह्यापुढे स्वामींचा कोंकणांतीळ देण्याधिण्याचा संबंध बहुतेक कमी होऊन त्यांचा 
सर्व व्यवहार महाराष्ट्रांतच होऊं लागला. 

तषा महाराज व त्यांच्या राण्या खकवारवाई, सगुणाबाई, व विरुबारे ह्यांनी 
स्वामींचा विशेष अगत्यवाद धरिला. यामुळें स्वामींचीही त्यांच्यावर विशेष कृपा 
होऊन परस्पर प्रेम जडळें. त्यामुळें स्वामींस छत्रपतींची मर्जी प्रसन्न पाहून 
त्यांच्याकडून वाटेळ तें कार्य करून घेतां येऊं लागलें. अथीत्‌ शाह महारा- 
जांस कोणतीही गोष्ट कळविण्यास व त्यांजकडून वाटेल ते कार्य करून घेण्यास 
स्वामी समथे आहेत असें पाहतांच, सवे सरदार स्वामींच्या द्वारां तिकडे जाऊं 
लागले. हछाहु महाराजांची कोणावर अवकृपा झाली तर ती युक्तीनें दूर कर- 
ण्यास, किंवा एखाद्या राजकारणांत कोणास योग्य सद्धा मसलत देण्यास, किंवा 
एखाद्याची छत्रपतीजवळ शिफारस करण्यास, स्वामी हें एक उत्कृष्ट साधनच 
होऊन राहिलें. स्वामी स्वतः स्वार्थनिरपेक्ष, स्पष्टवादी आणि स्वराज्यहित- 
चिंतक असल्यामुळें त्यांचें शाहु महाराजांवर विशेष वजन पडून, त्यांच्या एका 
शब्दानें वाटेल ते कार्य होऊं लागलें. त्यामुळें सवे लहान मोठे मराठे सरदार 
स्वामींच्या विचाराने आपलीं राजकारणे करूं लागले. स्वामी अगोद्र तपस्वी, 
वरदी, सत्पुरुष, ह्यामुळें त्यांच्याविषयी भाविक जनांस स्वाभाविकपणेच पूज्यबुद्धि 
वाटत असे. त्यांतून त्यांचा छत्रपतींशीं अशा प्रकारचा सन्निकट संबंध असल्या- 
मुळे, त्यांना स्वामींचा कृपाप्रसाद, आत्मकल्याणास, ऐहिक व पारमार्थिक ह्या 
दोन्ही दष्टींनीं, अत्यंत अवश्यक वाटूं लागावा हें साहजिक आहे. ह्या कारणास्तव 
पेशवे, प्रतिनिधि, सचीव, शिंदे, होळकर, पवार, जाधवराव, पुरंधरे, 
आंग्रे आदिकरून मोठमोठे सरदार व इतर सर्वे सामान्य लोक स्वामींच्या चर- 


३८ 


णांचें दर्शन घेऊं लागले व त्यांचें चरणरज ह्मणवूं लागळे. स्वामींची सर्वावर 
पराकाष्ठेची प्रीति असून ते त्यांच्या बरोबर फार प्रेमळ अंतःकरणाने वागत असत. 
त्यामुळें सर्व सरदार आपल्या सुखदुःखाच्या हृट्रत गोष्टी स्वामींजवळ मोकळ्या 
मनानें सांगून, त्यांचें निराकरण स्वामी सांगतील त्या मागीने करीत असत. 
स्वामींसही मनुष्यास राजी राखून, त्याच्या पोटांत शिरून, त्याशी मवाळ 
भाषण करून, त्याचें अंतःकरण वेधून घेऊन, त्याजकडून महत्कार्य करून 
घेण्याची विलक्षण हातोटी साधली होती. त्यामुळें सर्व लहान मोठे सरदार 
स्वामींचे निस्सीम भक्त बनून एकसमयावच्छेदेंकरून स्वराज्याभिवृद्धीच्या कामास 
लागले. त्याचा परिणाम, शाहु महाराजांच्या कारकीर्दीत, मराठी साम्राज्याचा 
आसेतुहिमाचल झालेला विस्तार हाच होय. 

इ० स० १७२८ पासून इ० स० १७४५ पर्यत, महाराष्ट्रांत जीं जीं राजका- 
रणें झालीं, त्या सवीत स्वामींचे अप्रत्यक्षरीतीनें कांहींतरी अंग होतें, असें ह्मण- 
ण्यास हरकत नाहीं. ह्या सर्व राजकारणांचें खरं व पूर्ण स्वरूप दाखविणारे 
कागदपत्र उपलब्ध नसल्यामुळें त्यांचें विस्तारेकरून विवरण करितां येत नाहीं. 
तथापि बहुतेक सरदारांस नांवारूपास आणण्यास, त्यांची शिफारस करण्यास, 
त्यांच्या शोयीचा गोरव करण्यास, त्यांना प्रोत्साहन देण्यास, व त्यांची योग्य 
कामावर योजना करण्यास स्वामीच बहुतेक अंशीं कारण असत. स्वामींचा 
संबंध तुसता महत्त्वाच्या राजकारणांतच नव्हे, परंतु अगदीं घरगुती सामान्य 
गोष्टींतही दिसून येतो. स्वामींवर पुरुषांप्रमाणे बायकांचीही फार भक्ति असे. 
त्यामुळें मराठे सरदारांच्या बायकाही आपल्या मुलांस स्वामींनीं आशीर्वाद देऊन 
त्यांचे कल्याण करावें असें इच्छीत असत. बाळाजी विश्वनाथाची बायको 
राधाबाई, मल्हारराव होळकराची वायको गोतमाबाई, पिलाजी जाधवरा- 
वाची आई हंसाई, रघोजी भोसल्याची आई काशीबाई, मानाजी आंबग्र्याची 
आई मथुराबाई, इत्यादि वीरपल्या व वीरमाता स्वामींशीं अत्यंत घरोब्यानें व 
भक्तिभावाने पत्रव्यवहार करीत असत, व आपल्या मुलांचं कल्याण करण्याकरितां 
स्वामींचा आशीर्वाद रात्रंदिवस चिंतित असत, असें त्यांच्या अनेक पत्रांवरून 
दिसून होतें. अथीत्‌ सर्व महाराष्ट्रास स्वकीय मानून त्यांच्याशीं स्वामी एकरूप 
झाले होते ह्यांत शंका नाही. उदारचरित असे जे साधु पुरुष असतात ते 


२९ 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुंबकम्‌ ॥ १ ॥ 

ह्या नियमाप्रमाणे हा माझा किंवा हा परका असा क्षुद्र भेद न बाळगतां सर्व वसुधा 
हेंच आपलें कुटंब असे मानितात. असाच प्रकार स्वामींचा, निदान महाराष्ट्रासंबं- 
धानें तरी, पु्कळ अंशीं होता, असें हटलं असतां करचितच अतिशयोक्ति होईल. 

इ० स० १७२८ मध्यें स्वामी वरघाटें आल्यानंतर, त्यांनीं सर्व महाराष्ट्री- 
यांचीं अंतःकरणे आपल्या अलोकिक शक्तीने आकार्षेत करण्यास कसा प्रारंभ केला 
हें विस्तारेंकरून सांगण्याची विशेष आव्यकता नाहीं. त्यांचीं जीं पत्रें उप- 
लब्ध झालीं आहेत, तेवढ्यांवरून त्यांचें चित्र डोळ्यांपुढे पूर्णपणें उभें राहतें. 
बाजीराव ह्यांस पेशवाईची वरे मिळवून देण्यास स्वामींचे किती साहाय्य झालें 
हें सांगण्यास स्पष्ट पुरावा नाहीं. तथापि हाहु महाराजांजवळ त्यांची वारंवार 
शिफारस करून त्यांचे उत्तम युण छत्रपतींच्या नजरेपुढें आणण्यास स्वामी किती 
तत्सर असत हें दाखविण्यास सबळ पुरावा आहे. शाहु महाराजांची व ब्रह्लंद्र- 
स्वामी ह्यांची ध्यावडशी येथे ३० स० १७३४ मध्यें जी भेट झाली, त्या भेटीमध्ये 
““राजश्रीजवळ तुमची फारशी शिफारस केली. कित्येक तुमच्या स्वहिताच्या 
गोष्टी सांगितल्या” ह्मणून स्वामींनीं बाजीरावांस पत्र लिहिले. त्याचे उत्तर 
लिहितांना बाजीराव पेशव्यांनीं भक्तिभावाने लिहिळें की, ““मायबाप देवधर्म 
स्वामींचे पाय. न्यूनपूर्ण सर्व स्वामींचे. आह्मी स्वामींचे चरणांकित. सर्वे 
चिंता स्वामींस आहे. तेथे आमची शिफारस व बऱयाच्या गोष्टी सांगितल्याचे 
अपूर्व काय ? आमची निष्ठा त्रिकर्णपुरस्सर स्वामींच्या पायापाशीं आहे. तेथें 
विस्तार आह्मां काय लिहावा ” ( लेखांक २९ ). ह्यावरून स्वामींनीं बाजी- 
रावांस कसे साहाय्य केलें ह्याची कल्पना करितां येते. बाजीरावांची अत्यंत 
प्रेमळ भावाने लिहिलेलीं व भक्तिरसानें पूण उचंबळलेलीं अशीं जीं अनेक पत्रे 
उपलब्ध झालीं आहेत, तीं पाहिलीं ह्मणजे त्यांची स्वामींवरीळ पराकाष्ठेची निष्ठा 
व त्यांच्या अलीकिक कर्तृतवशक्तीविषयीं पूर्ण भरंवसा दिसून येतो. 

स्वामींनीं स्वदेशकल्याणार्थ आपलें गुप्त स्वरूप एकीकडे ठेवून राजकारणांत 
ज्या वेळीं प्रवेश केला, त्या वेळेपासून संसारी मतुप्याची वृत्ति धारण केली. आणि 
देवाच्या भिक्षेच्या निमित्ताने सर्वे सरदारांकडून कांहीं द्रव्य घेण्याचा कम आरे- 


२४० 


भिला. प्रत्येकास आशीर्वाद द्यावा व त्याचें कार्य सिद्धीस गेळें ह्मणजे श्री 
भावाच्या नांवानें त्याजकडून यथाशक्ति द्रव्य घ्यावे, हा स्वामींचा वतैनक्रम 
असल्यामुळें त्यांच्या सर्व पत्रांमध्ये द्रव्याचा उद्ेख दृष्टीस पडतो. परंतु हं द्रव्य- 
संपादन कोणत्याही स्वार्थवुद्धीनें केळेळें नसून, केवळ लोकोपयोगासाठीं व देशका- 
यासाठीं होतें, हें वाचकांनीं पूर्ण लक्षांत ठेविळें पाहिजे. ह्या मिश्षाद्रव्याने 
स्वामींनीं महाराष्ट्रामध्ये अनेक सावेजनिक उपयोगाचीं कामें केलीं; आणि अनेक 
सरदारांस आणि छत्रपति व पेशवे ह्यांस संकटप्रसंगीं उत्कृष्ट साहाय्य करून 
त्यांच्या स्वराज्यवृद्धीच्या सत्कायीत येणाऱ्या अडचणी नाहींशा केल्या. आग्रे 
ह्यांस स्वामींनीं कोंकणांत असतांनाच द्रव्यसाहाय्य केल्याच उद्ठेख त्यांच्या 
पत्रांत आहेत. त्यावरून हा द्रव्यसंपादनाचा क्रम स्वामींनीं परशुरामीं प्रकट 
झाल्यापासून सुरू केला असावा असें दिसते. ह्या द्रव्याच्या जोरावर त्यांनीं 
मोठमोठीं सावेजनिक कामें केलीं, गरीव लोकांस मदत केली, सरदार लोकांस 
खूष केलें; इतकेंच नव्हे तर राजकीय मोहिमाही सिद्धीस नेल्या. ही गोष्ट सामान्य 

नव्हे! लोकांकडून भिश्षाद्रव्य संपादन करून त्याचा इतका सत्कारणी विनियोग 
करण्यास देखीळ चातुर्य व शहाणपण लागतं. तें स्वामींच्या ठिकाणीं पूरण होतें 
असें मानण्यास कांहीं हरकत नाहीं. स्वामींचे कजे महाराष्ट्रांतील बहुतेक प्रमुख 
सरदारांकडे होतंच, परंतु पेशव्यांकडे लाखो रुपयांनीं मोजतां येईल इतकें कर्ज 
होतें. पेशव्यांस निरनिराळ्या मोहिमांमध्ये मनस्वी खर्च लागत असे व त्यामुळें 
ते कजीने अगदीं ग्रस्त होत असत. त्या वेळीं त्यांना स्वामींवांचून दुसरा कोणी 
साहाय्यकारी नसे. बाजीराव पेशवे ह्यांची कजीसंबंधाचीं जीं पत्रे आहेत, तीं 
वाचून पाहिली हणजे कोणाचंही हृदय द्रवून गेल्यावांचून राहत नाहीं. बाजी- 
राव एका पत्रांत स्वामीस लिहितात की, ““आह्यांस कजाने वुडविळें ! एवढे 
गोष्टीकरितां प्राण जाता तरी बरें होतें !! विष खाऊन मरावें इतकेंच, किंवा 
स्वामींचे पाय धरून बसावें इतकाच पदार्थ उरला आहे! दरबारीं सर्व साहित्य 
आमचें करणार सर्व आपल्यास विदितच आहे. तरी स्वामीस कृपा येईल तरी 
आह्मी कजीपासून मुक्त होऊं. लोकांचे नरकवासापासून दूर होऊं तो पदार्थ 
करावा. तरीच मज बाळकावर पूर्ण कृपा आहे” (लेखांक २० ). दुसर्‍या 
एका पत्रामध्ये तर बाजीरावांनी अगदीं वेतागून जाऊन स्वामींस लिहिलें आहे 


४१ 


कीं, ““आतां नित्य उठोन कर्जदारांचे पायां पडावे ! शिलेदारांचे पायां पडतां 
पडतां कपाळ डिनत चाललें !! आतां हीं सुखे आह्यांस नकोत. तुह्मी या 
आणि आपला कारभार सांभाळा. अगर टाकून द्या ह्मणाळ तरी टाकोन 
उठोन येतों. वरकड, तुह्यीं आपल्या पेशासाठीं लिहिलें, तरी स्वामीनें कांहीं 
चिंता न करावी. आमचा जीव आहे तों पेकियाची काय चिंता आहे? 
कोणे समयीं पाहिजे तें आह्यांसही मिळतें. पेका पावता करूंच. आतां प्रस्तुत 
तो आमचा जीवच आहे. येथें ग्रेऊन घेगें, अगर तेथें बोलावशील तरी सर्व 
संग टाकून येतों. तुझ्ीीं थोर देव. तुह्यांस वचनास धरावें. तें वचन खरें न 
झालें ह्मणून आह्मी लेंकरांनीं तुमची रड तुह्यांपाशीं रडावी, आणि रडतियाची 
अशी तुह्मी पुसोन परिणाम त्याचा कराळ तो कराल. तुमर्चे झाड लाविलें 
तोडाल तरी आतां तोडा. वाढवाल तरी वाढवा. या गोष्टीस नाद्र कोण 
आहे? तुमचे दुबावणीस आह्मी कां भिऊं ? मारशील तरी तूंच बावा मारशील. 
यांतही कीर्त तुझीच आहे. आणि आह्मां लेकराचे लडिवाळ चालवून कीर्ति- 
रूप होशील तरी तूंच होशील.” (लेखांक ३२). ह्यावरून द्रव्यसंबंधाने बाजी- 
राव अतिशय पेचांत आल्यामुळें स्वामींची कशी मनधरणी करीत होते हं व्यक्त 
होतें. हीं सर्व पत्रे मूळापासून शेवटपर्यंत खुद्द बाजीराव पेशवे ह्यांच्या हातची 
आहेत; व त्यांत सर्व हृद्रत अगदीं मोकळ्या मनानें वर्णिळें आहे. 

बाजीराव पेशवे द्यांच्या पत्रांत “तुमचे झाड लाविलें, तोडाल तरी 
आतां तोडा. वाढवाल तरी वाढवा.” हा जो मुख्य भाव आहे 
तोच बहुतेक मराठे सरदारांच्या पत्रांतही दिसून येतो. त्यावरून, पर्यायाने, 
स्वामींच्या आशीर्वादाने किंवा करूपाप्रसादानें सर्व मराठे सरदार उद्‌य पावठे, व 
त्यांच्या हृदयांत स्वथमीभिमान व स्वदेशभक्ति ह्या दोन गुणांची ज्योती प्रज्व- 
ठित होऊन मराठी साम्राज्याचा अभ्युदय झाला, असें ह्मणण्यास कांहीं हरकत 
नाहीं. स्वामींनीं मराठे सरदारांची मनें आकर्षित करून त्यांच्या ठिकाणीं स्वप- 
राक्रम व्यक्त करण्याची कशी प्रेरणा केली, व त्यांच्याकडून महत्काये कशीं सिद्धीस 
नेलीं ह्याची कल्पना, त्यांच्या सर्व पत्रव्यवहाराचें सूक्ष्मदष्टीनें परिशीलन केल्यास, 
सहज होण्यासारखी आहे. तथापि, ती अधिक रीतीनें मनांत बिंबण्याकरितां 
त्यांच्या कांहीं प्रमुख राजकारणांचा वृत्तांत पुढील भागांत सादर केला आहे. 


ड्रे 


भाग ४ था. 


------>>0<<----. 


आंग्रे व हबशी ह्यांजकडील राजकारणे. 


ब्रह्मंद्रस्वामी महाराष्ट्रप्रांतांत आल्यानंतर त्यांच्या अनुसंधानानें जीं राजकारणे 
घडून आलीं, त्यांत हबशी व आंग्रे ह्यांजकडील राजकारणे प्रमुख होत असें 
मानावयास हरकत नाहीं. कोंकणप्रांतांत हुबशानें देवव्राह्मणांचा उच्छेद करून 
एकसारखा उपद्रव मांडिला होता; तेव्हां त्याचें पारिपत्य होऊन महाराष्ट्रथमीचं ' 
मुख्य न्रत जें गोब्राह्मणप्रतिपालन व प्रजासंरक्षण तें सिद्धीस जावें हा स्वामींचा 
मुख्य हेतु होता. त्याप्रमाणें त्यांनीं महाराष्ट्रांत आल्यानंतर हाह महाराजांची 
मर्जी प्रसन्न करून, त्यांच्याकडून हबशांच्या प्रांतावर स्वारी करवून, त्याचें निर्मू- 
छन करण्याचा संकल्प करविला. आजपर्येत प्रसिद्ध झालेल्या मराठ्यांच्या इति- 
हासामध्यें ह्या राजकारणांची वरोबर माहिती दिलेली नाहीं, व त्यांत स्वामींचा 
संबंध किती होता ह्याचा तर मुळींच उल्लेव नाहीं. परंतु, ह्या राजकारणासंबं- 
धानें जो अस्सल पत्रव्यवहार उपलब्ध झाला आहे, त्यावरून, त्यांत स्वामींचा 
पुढाकार मुख्यतेंकरून असून, त्याचीं सर्व सत्रे त्यांच्याच तंत्राने चाळत होतीं असें 
ह्मणण्यास प्रत्यवाय नाहीं. सिद्दी सात ह्याने श्री परशराम येथे जो अनभ 
केला, त्याबद्दल त्याचा उच्छेद लवकरच होईल ह्मणून स्वामींनीं अभिश्राप दिला 
होता. तो महाराष्ट्रांत येऊन स्वामींनीं सिद्धीस नेला, हे ह्या राजकारणांचें पर्य- 
वसान आहे. ह्मणून ह्या संबंधाची संक्षिप्त हकीकत ह्या भागामध्ये द्यावयाचें 
योजिळें आहे. 

कोंकणग्रांतामध्यें हबशी व कान्होजी आंम्रे ह्यांचा अंमळ होता. इ० स० 
१६९० मध्ये रायगड घेतल्यानंतर औरंगजेबाने तो किल्ला व अंजनवेल व 
सिंधुदुर्ग हे रत्नागिरी जिल्ह्यापेकीं दोन तालुके त्या वेळचा हबशांचा मुख्य अधि- 
पति सिद्दी कासीम ह्यास बक्षीस दिळे होते. पुढें राजाराम महाराज चंदीस 
गेल्यानंतर सर्व कोंकणप्रांतामधील मराठ्यांचा अंमळ कमजोर झाला. त्या वेळीं 
हबशानें आपलें पाऊल पुढें टाकण्यास सुरुवात केली. तेव्हां राजाराम महारा- 
जांनीं कान्होजी आग्रे ह्या प्रमुख सरदाराकडे सर्व कोंकणप्रांताची व्यवस्था सोंप- 


डड 


विली. हा सरदार शूर असल्यामुळें त्यानें हवशास दाबांत ठेवून कोंकणप्रांतांतील 
मराठ्यांच्या सत्तेचं चांगळें संरक्षण केलें. परंतु पुढें त्याचें प्राबल्य विशेष वाढून 
तो ताराबाईच्या पक्षास वश झाला व सर्व कोंकणप्रांत बळकावून बसला. तेव्हां 
त्याचें पारिपत्य करून त्यास आपल्या ताव्यांत आणण्याकरिता, हाह महाराजांनीं 
इ० स० १७१३ मध्ये, आपले प्रधान बहिरोपंत पिंगळे ह्यांस कोंकणांत पाठ- 
विलें. परंतु कान्होजी आंग्रे ह्याने त्यांचा पराभव करून त्यांसच केद केलें 
नंतर शाह महाराजांनीं बाळाजी विश्वनाथ ह्यांची त्या कामावर योजना केली 
त्यांनीं आंग्र्याची पराक्रमशक्ति व सैन्यबल पाहून, त्याशीं युद्ध करण्याच्या भरीस 
न पडतां, सलोख्याने कार्यभाग साधून घेतला. आंमस्र्यास दहा किले व सोळा 
महाल सरंजामादाखल देऊन, त्यास “सरखेल' हा किताब व मराठ्यांच्या आर- 
मारांचा मुख्याधिकार दिला; आणि त्यास छाहु महाराजांच्या पक्षास वळवून 
घेतलें. ह्या तहामथ्यें हवशांचा कांहीं प्रांत मराठ्यांडे आला. त्यामुळे त्यांचें 
व आंम्र्याचें युद्ध सुरू झालें. तेव्हां बाळाजी विश्वनाथ ह्यांनी आंड्याच्या 
साहाय्यास जाऊन हबशांशीं ता? २० जानेवारी ३० स० १७१५ रोजीं तह 
केला. ह्यानंतर बरींच वर्षे हबशांनीं कांहीं गडबड केल्याचे दिसत नाहीं. हब- 
शांचा मुख्य अधिकारी याकूबखान सिद्दी खुरूर हा स्वतः भला माणूस होता; 
व आंग्र्याचाही त्यांजवर चांगळा दाब होता. त्यामुळें त्यांचा व मराठ्यांचा 
फारसा विग्रह झाला नाहीं. परंतु पुढें सिद्दी सात नामक हबशी सरदार 
प्रबळ होऊन त्यानं हिंदुलोकांसीं वेर संपादिळे, व आंग्र्यासही वारंवार त्रास 
देण्यास सुरूवात केली. तेव्हां मराठ्यांस त्याचा समाचार घेणें भाग पडलें. 
कान्होजी आंग्रे एवढा प्रबल सरदार, परंतु त्यासही आपलीं स्थळें जतन कर- 
ण्याकरितां शाहु महाराजांची मदत मागण्याचा प्रसंग आला. छ० २ जिल्हेज 
सबा अशरीन मया व अलफ (इ० स० १७२६) रोजीं कान्होजी आंग्रे ह्यास 
शाहु महाराजांनीं ज॑ पत्र पाठविलें आहे त्यावरून झामलाचा उपद्रव बराच 
सुरू झाला होता असें दिसतें. हें पत्र येणेप्रमाणें:- 

“राजश्री कान्होजी आंग्रे सरखेल यांस पत्र जे, तुह्यांकडे द्रमाहाचे सन 
खंमस व सन सीत दुसाला बाराहजार रुपये येणें. त्यास तुह्यांकडे हुजुरून 
माणसें पाठविलीं. त्यास तुह्ीं लिहिलें कीं, हशामल व वरकड शात्रंचा उपद्रव 


गड्ड 


बहुत आहे. हुजुरून साहित्य गनिमास नतीजा पाठवावयाचें होत नाहीं. 
स्वामींनीं आपले स्थळरक्षणास दुसरा पाठवून आपणांस मामल्यापासून मुक्त 
करावें हणून विशदर्थे लिहिळें. तर स्थळें स्वामींची; साहित्य करणें जरूर. 
तुह्यांसारखें एकनिष्ठ सेवक, कार्यकर्ते, आजतागाईत श्रमसाहस करून स्थळें 
रक्षिलीं. पुढे तुमचा भरंवसा आहे. दसर्‍्याकारणें स्वामी तुह्यांस हुजूर बोला- 
वतील. जें साहित्य फोजेचें लागेळ, स्वामी करून देतील. आपलें समा- 
धान असों देणे. .द्रमाहेच्या ऐवजाकरितां लोकांचा गवगवा झाला आहे; तरी 
दुसाला ऐवज चोवीस हजार रुपय पाठवून देणे. हुजूर दोन हजार स्वार व 
कारखाने पांच हजार माणूस बारा महिने सेवा करितात, त्यांचा ऐवज पत्रद्रीनीं 
पाठविणे. 

ह्या पत्रांत लिहिल्याप्रमाणे दसऱ्यास शाहु महाराजांची व कान्होजी ऑ- 
ग्र्याची भेट झाळी. परंतु ह्यापुढे कान्होजी आंम्र्याकडून हबशांचा पराभव 
झाल्याचें दिसून येत नाहीं. सिंदी खात हा दिवसेंदिवस अधिक अधिक बळावत 
चालला, व तो मरात्यांच्या प्रांतास जास्त जास्त उपसर्ग देऊं लागळा. सबा 
अशरीन ह्याच वर्षाच्या माघ महिन्यांत त्यानं हत्तीच्या निमित्ताने दुंगा करून 
श्री परशराम येथील देवालयाचा विध्वंस केला. त्याबद्दलची साद्यंत हकीकत 
दुसर्‍या भागांत दिलीच आहे. ह्यानंतर स्वामी हबशांच्या त्रासामुळे घांटावर 
आले. पुढें कान्होजी आंग्रे ह्यांची प्रकृति दिवसेंदिवस बिघडत जाऊन ते 
इ० स० १७२९ च्या जून (जिल्हेज) महिन्यामध्ये मृत्यु पावले. कान्होजीस 
सेखोजी, संभाजी, मानाजी, येसाजी व तुळाजी असे पांच मुलगे होते. 
त्यांपैकीं वडील पुत्र खेखोजी ह्यास हाह महाराजांनीं छ० ५ मोहरम सन सदट्ला- 
सीन (ता० २१ जुल इ० स० १७२९) ह्या दिवशी सरखेळपदाचीं वस्त्रे दिलीं 
व कान्होजीकडे जो मुठूख व जे किट्टे होते ते त्याच्या ताब्यांत दिले. आग्रे 
ह्यांच्या घराण्याशी स्वामींचा पूर्वीपासून स्रेहसंबंध असल्यामुळें त्यांनीं सेखोजीस 
वद्लें मिळवून देण्याचे कामीं मदत केटी. सेखोजीची स्वामींवर चांगली भक्ति 
असून त्यांचा पुष्कळ पत्रव्यवहार चालत असे 

कान्होजी आंग्रे द्याचा हबशांवर चांगला दाब होता, तो त्याच्या मृत्यूमुळे 
कमी झाला. त्यामुळें ते मोकळे होऊन अधिकच बेफाम झाळे; व कॉोंकणप्रां-्‌ 


४५ 


तास अतिशय उपसर्ग देऊन, मराद्यांच्या ताव्यांतील मुलुखांतूनही वसूल बळज- 
बरीनें घेऊं लागले. तेव्हां, ब्रह्मंद्रस्वामींनीं शाहु महाराजांच्या विचारें सेखोजी 
आं्र्याचें साहाय्य घेऊन हवशांवर स्वारी करविण्याची मसलत उभारली. म- 
राठ्यांचे इतिहासकार क्याप्टन ग्रांट डफसाहेब किंवा मराठी बखरीकार ह्यांनी ह्या 
स्वारीची हकीकत अगदीं त्रोटक व विसंगत दिली आहे; किंबहुना ग्रांट डफ 
साहेबांस ही गुप्त मसलत मुळींच समजली नाहीं, असें हटले तरी चालेल. 
इ० स० १७२३० पासून इ० स० १७३६ पर्येत हें हवशी-प्रकरण चाललें होतें; 
व ह्याचे सूत्रचालक ब्रह्मेंद्रस्वामी हे होते, असें उपलब्ध झालेल्या अस्सल पत्रव्य- 
वहारावरून व्यक्त होतें 

इ० स० १७२९ ह्या वर्षीच्या अवेरीस बाजीराव वुंदेलखंडांतीठ व उत्तर 
हिंदुस्थानांतील राजकारणांत युंतल्यामुळे, शाहु महाराजांनीं हवशांच्या मसल- 
तीवर श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि, ज्ञिवाजी खंडेराव चिटणीस, वगरे 
मंडळींची योजना केली. त्यांनीं शोख याकूब ऊर्फ शोखजी ह्या नांवाचा 


१ ह्या हबशी-प्रकरणाची हकीकत ग्रांटडफ साहेबांस बरोबर न समजल्या- 
मुळे, अस्सल पत्रें मिळूनही त्यांचा उपयोग त्यांस करितां आला नाहीं. त्यांनीं 
अवघ्या दोनतीन पृष्ठांत ह्या सहा वर्षे चाललेल्या प्रकरणाचा गोषवारा दिला आहे! 
पत्रांच्या तारखा न समजल्यामुळें ते अगदीं बुचकळ्यांत पडून त्यांचा फार गों- 
थळ उडाला आहे! | ह्याबद्दल त्यांनीं टीपेमधें स्पष्ट लिहिलें आहे कीं, “यप 
७0३ ४]७0'९ 1 1808 01] 3181108086 ७010१४, 78 इशोवठ्या 


वृप्पं७ ट्हक्ाग 0. णाऱ १७९४, 8 गोळा 0 पा ठांठ्राण७] ]2७टा'ड 
॥8४७ ०1४ ॥॥७ १8९ ० ७७ ७४९श, छावे 0£ ॥॥७ 31001.” ?8४० 233. 


अर्थात्‌ ज्यास पत्रांच्या तारखा बरोबर समजल्या नाहींत, त्याला ह्या प्रकरणाचा 
नीट उलगडा करितां येणार नाहीं हे साहजिक आहे. ह्या कारणास्तव य़रांटडफ 
साहेबांचे हें प्रकरण फार अपूर्ण व त्रोटक झालें आहे. आह्यांस जी थोडीबहुत 
नवीन माहिती उपलब्ध झाली, तेवढी ह्या भागांत सादर करून, इबशी-प्रकर- 
णाचें खरें स्वरूप व्यक्त करण्याचा प्रयल केला आहे. तथापि ह्या सहा वर्षे 
चाललेल्या राजकारणाची सव युंतायुंत पुष्कळ कागदपत्र मिळाल्यावांचून नीट 
उकलली जाणार नाहीं व त्याचा शिस्तवार इतिहास समजणार नाहीं. 


६ 


हबशांचा एक पराक्रमी सरदार वश करून, त्याच्या मार्फतीने, सर्व हवसाण 
मराठ्यांच्या राज्यास जोडण्याचा विचार केला. शोेखजी हा जातीचा कोळी 
असून पुढें मुसलमान झाला होता; परंतु त्याच्या पराक्रमामुळे त्याजवर जंजि- 
ऱ्याचे खान सिद्दी सुरूर ह्यांची फार मेहेरबानी जडली होती. त्यास मरा- 
ट्यांच्या सर्व आरमाराचे आधिपत्य, हबशांच्या ताव्यांतील सर्व मुलुखाची सुभे- 
दारी, कित्येक किल्ले व इनाम गांवें, आणि पेणपासून कोल्हापूरपर्यत तळकोंक- 
णांतील सरगोंडपणाचा हक बहाल करून, आणि त्याच्या बंधूस रायगडची किले 
दारी व सेन्यांतील लोकांस एकलक्ष रुपये बक्षिसीदाखल देण्याचें मान्य करून, 
भप्रतिनिधिप्रश्रतींनीं विजय संपादन करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. ब्रह्लंद्र- 
स्वामींचे परशुरामचे कारकून गणेश वट्टाळ ह्यांच्या ता? १९ आगष्ट इ० स० 
१७२० पत्रावरून (ग्र ले० ३३०) प्रतिनिधि हवशांच्या प्रांतांत उतरले होते, 
ब सिंदी खात ह्यांची काशीबंदरावर भेट घेऊन व त्यास धोडा नजर करून 
त्याशीं सलोखा करण्याच्या विचारांत होते असें दिसते. आंग्रे हे हवशांच्या 
विरुद्ध असल्यामुळें त्यास घालवून द्यावे, ह्मणजे मी राजदशैनास येऊन तुम- 
च्याशीं तह॒ करितों, असा सिद्दी सात ह्याचा मतलब होता. परंतु त्यांत सरे- 
पणाचा भाव मुळींच नव्हता. त्यामुळें पुढें कांहींतरी अनर्थ ओढवणार असें 
उघड दिसत होतें. त्यामुळें स्वामींच्या कारकुनानें “दिवस पुढें सुधे दिसत ना- 
हींत' असे उद्गार काढिले आहेत. 

सेखोजी आंग्रे हा राजनिष्ठ असून मराठी राज्याची सेवा आपल्या हातून 
व्हावी व हबशांचे प्राबल्य कमी व्हावें असें इच्छिणारा इमानी सेवक होता.. 
ह्याच्या पद्री बकाजी नाईक महाडीक नांवाचा एक शूर सरदार होता. त्यानें 
हवशास अंजनवेल, गोवळकोट ह्या बाजूनें पुर्ती शह देऊन जेर केलें होतें 
त्यामुळें त्याचा वेदा उठवून आलेला प्रसंग टाळावा ह्या हेतूने, सिद्दी सात 
ह्यानें प्रतिनिधींशी गोड गोड गोष्टी चालविल्या होत्या. प्रतिनिधीस त्याचा 
मतलब न समजून त्यांनीं आंग्र्याच्या लोकांस बरोबर साहाय्य केलें नाहीं. 

१. ग्रेथमाला-“मराट्यांच्या इतिहासाचीं साधनं' लेखांक २०५ ह्या पत्रांत, मथु- 
राबाई आंग्रे हिन प्रतिनिधींनी सिद्दी सात ह्यांशीं सलोख्यार्चे बोलणें लावून बकाजी 
नाईकाचा कसा विरस केला, ह्याची साद्यंत हकीकत जह्मेंद्र स्वामींस लिहिली 


२४७ 


त्यामुळें मराद्यांच्या सेन्यांत फूट पडून हबशांस प्रतिनिधींवर उलट खाण्यास 
जोर सांपडला. इ० स० १७३२ पर्यत प्रतिनिधि चिपळुणांत असतांना 
हबशांनीं गोवळकोट घेऊन मराव्यांची फार नाचक्की केली. तेव्हां प्रतिनिधींनी 
हाह महाराजांकडे मदत पाठविण्याबद्दळ एकसारखा तगादा लाविला. छाह- 
महाराजांनीं चिमाजीआपांस प्रतिनिधींच्या मदतीस सेन्य पाठविण्याबद्दल 
अनेक वेळां आज्ञापत्रे पाठविली; परंतु त्यांजकट्टन वेळेवर मदत गेली नाहीं. 
त्यामुळें इशाहु महाराजांनीं त्यांजवर संतापून जाऊन, “तुह्यी जर मदतीस गेलां 
नाहीं, तर मी स्वतः जाईन. असें खरमरीत पत्र लिहिळे. तेव्हां त्यांनीं 
आहे. ती अल्यंत महत्त्वाची आहे. त्यापैकीं थोडासा उतारा मासल्याकरितां येथे 
देतों.. बकाजी नाशक ह्यांनीं “ सिद्दी साद सारा गनीम हटी मारून काढून, 
किल्यांत घालविला. तों श्रीपतराव श्रीस्थळीं येऊन, आपले नजरेनें युद्ध पाहिलें. 
त्या उपर जयगडीहून भांडे आलें व जमाव आला. गोवळकोटास मूर्चे देऊन 
जागा ध्यावा, तों राजश्रो प्रतिनिधि यांहीं गोवळकोटास अनुसंधान लाविलें. 
चकाजी नाईक यांची व प्रतिनिधींच्या भेटी जाहल्या. तों मजकूर प्रतिनिधीने 
घातला कीं, गनीम सुलाखं करून घेतों, तुह्यांस भांडावयासी प्रयोजन नाहीं. 
या उपरीं बकाजी नाईक याहीं बोली केली कीं, अंजनवेलीस तुह्मां जावे, तो 
जागा ध्यावा, गोवळकोट आह्यी घेतों. ते कबूल करीत ना. त्याकडील अनुसं- 
धान चाललें, सिद्दी सादाची भेटी जाहली, त्यास, प्रतिनिधि बकाजी नाईक 
यांसी ह्मणत कीं, तुझीं आह्लीं गनीम घेऊं, जागा सचंतर हातीं देत नाहीं. 
त्यावरून पाहतां जागा आपण जेर करावा, मेहनत करून यशास पात्र ते 
होणार, आपणास प्राप्तांश नाहीं. हा प्रसंग जाहलियासी तेथे राहून काय करणें 
असे १ तशाहीमध्यें राहिल्यास, सुलाखे कार्य दिसगतीवर गेलें. इ० इ०” ह्याव- 
रून प्रतिनिधींनीं आंग्र्यांच्या सेनापतीस नाखूष करण्यांत मोठी चूक केली हें 
दिसून येतें. मराठे सरदारांतील परस्परांविषयींचा अंतर्गत मत्सर व द्वेषभाव 
ह्या वेळेपासून वसत होताच. तो शाहु महाराजांच्या दरार्‍्यामुळें कांद्दींसा दबला 
जाई. परंतु ज्या वेळीं तो डोकें वर उचली, त्या वेळीं मराठ्यांच्या हितास हानि- 
कारक झाल्यावांचून राहत नसे. 

१ म्रांटडफ साहेबांनीं ह्या शाहूच्या अस्सल पत्रांचा आपल्या इतिहासांत आ- 


ड्ट 


पिलाजी ज्ञाधवराव ह्यांची शेवटीं योजना केली. परंतु त्यांच्या जाण्याचा 
विशेष उपयोग न होतां प्रतिनिधींस हताश होऊन परत येणें भाग पडलें. 

इकडे हवशांचें पारिपत्य झालें नाहीं हं पाहून ब्रह्मंद्रस्वामींस फार वाईट 
वाटलें. त्यांनीं शाह, बाजीराव, आणि आंग्रे ह्यांच्याकडे एकसारखी संधान 
लावून त्यांना हवशांचीं स्थळें हस्तगत करण्याबद्दल प्रोत्साहन दिलें. बाजी- 
राव निजामउट़मुलकाकडून येऊन, तसेंच तांतडीने, ता? २६ मे इ० स० 
१७२३२३ मध्ये, राजपुरीकडे गेले. तिकडे जाण्यापूर्वी त्यांनी सेखोजी आंग्रे द्यास 
वेशाख वद्य दृशमीस पाल मुक्कामी भेटीस बोलाविले. त्या वेळीं सेखोजी आंग्रे - 
ह्यांनी बाजीरावांस जें पत्र पाठविलें तें विशेष महत्त्वाचें आहे. तें येणंप्रमाणेंः- 

““राजश्री बाजीराव पंडित प्रधान दाजी गोसावी यांसः- 

सकलयुणाळेकरण अखंडित लक्ष्मी-अलंकृत राजमान्य राजश्री स्नेहांकित से- 
खोजी आंम्रे सरखेल रामराम विनंति उपरी येथील कुशळ जाणून स्वकीय 
लेखन केलें पाहिजे. विशेष. आपण पत्र पाठविलें तं प्रसिद्ध होऊन लेखना्थ 
अवगत जाहला. “वशाख वद्य दशमीस स्वार होऊन पालीस येतो. आपण 
दशमीस पालटीस यावे. आपली आमची भेटी होऊन करतेव्य तें केळें जाईल. 
सारांश, आह्मी जातच आहों. तुही न याल तेव्हां चाकरीस अंतराय केलासा 
राजश्रीचे चित्तांत येऊन गुम्हाणा मात्र राहील. या गोष्टींत उचित नाहीं.” 
ह्मणोन विशद ठेख केला. ऐसियास आपण कोकणचे मसलळतस यावे; आह्मी 
हरोळी करावी; देशदुर्गे हस्तगत करावीं; याजपेक्षां दुसरें अधिकोत्तर काय? परंतु 
येथीळ जेजिरियांच्या लोकांप्र॥(?) आपण माहीतच आहेत व जमावाचा पोरूता 
विचार असावा एतद्विषयींचा अर्थ आपणास कळावा. याच अथे राजश्री 
खंडो चिमणाजी यांस मुखतां सांगोन पाठविलें आहे. त्याजवरून कळलळेंच 
असेल. मंगळवारी राजश्री महादाजी छूप्णव चिरंजीव मानाजी आंगरे यांची 
धार देऊन तें थावडशीकर स्वामीच्या दप्तरांतून मिळाल असें टीपेमध्यें लिहिले 
आहे व अशींच आणखी शाहूचीं व पेशव्यांच्या मुतालिकांचीं अस्सल पत्रे उप- 
लब्ध झाल्याचे लिहिलें आहे. ह्यांपैकी बहुतेक पत्रे आह्यांस उपलब्ध झालों. 
परंतु हें चिमाजीआपास लिहिलेलें खरमरीत पत्र अद्यापि सांपडलें नाहीं! 
त्यामुळें तेवढ्यापुरता ग्रांटडफवर हवाला ठेवणें भाग आहे. 


४९ 


रवानगी करूं. वरकड राजश्री बाळाजीपंत यांच्या लिहिल्यावरून कळेल. 
सारांश तीर्थरूपामागें आह्यांस आपण वडील. जे गोष्टीनं आपले व आमचे पदरीं 
गुम्हाणा न ये, ते गोष्टी केली पाहिजे. जाणिजे. रवाना छ २५ माहे जिल्काद. 
बहुत काय लिहिणे हे विनंति. (मोर्तबसुद).” ह्यानंतर संखोजी आंग्रे व बा- 
जीराव पेशवे ह्यांची भेट झाली व उभयतांच्या संमतीनें शशामलांवर चाळ करून 
त्यांस नेस्तनाबूद करण्याचा विचार ठरला. 

ह्या दरम्यान स्वामींची जी चळवळ चालली होती ती फारच मोजेची होती. 
स्वामींनीं कान्होजी आंग्रे ह्यांची पत्ती मथुराबाई हिजला पत्र पाठवून असें 
लिहिले कीं, “राजश्री बकाजी नाईक यांची रवानगी अंजनवेल गोवळको- 
टचे मसलतीस केली आहां. त्यास, हनमंताचा गोरव रघुनाथे करून त्याचे 
हस्ते ल॑का घेतली, त्याप्रमाणे बकाजी नाईकांचा गोरव करून, लोकांस देणं 
देऊन, दोनी स्थळें सत्वर घेतलीं तर बरे वाट्ते. नाहींतरी हळू हळू खालीं 
समाधीस येऊं” (ग्रॅ ले० २०५). म्हणजे हीं दोन्हीं स्थळें स्वराज्यांत झालीं 
म्हणजे श्री परशुरामीं जाण्याचा स्वामींचा विचार होता. परंतु प्रतिनिधींच्या 
चुकीमुळें तस घडून आलें नाहीं; म्हणून स्वामी कोंकणांत समाधीस गेले नाहींत. 
त्यांनीं महाराष्ट्रांत राहूनच गोवळकोट व अंजनवेल हीं स्थळें मराठ्यांस हस्त- 
गत होतीळ असा यत्न आरंभिला. 

मराव्यांचें सेन्य जेजिर्‍यास येण्यापूर्वी तेथे राज्यक्रांतीचा प्रकार घडून आंला- 
त्याची थोडी हकीकत सांगणें जरूर आहे. इ० स० १७३३ च्या फेब्रुवारी 
महिन्यांत जेजिर्‍याचे खान सिद्दी सुरूर हे मृत्यु पावले. ह्यांस आठ_ मुलगे 
होते. त्यांपैकीं वडील मुलगा खिदी अवदुल्ा हा बापाच्या वेळेपासूनच राज्य- 
कारभार पाहात होता व तोच गादीचा खरा अधिकारी होता. त्यास, खान- 
साहेबांचे प्रेत दृहन करण्यासाठीं. किड॒यांतून बाहेर आणल्यानंतर, त्याच रात्रीं, 
सिद्दी संघवूल नामक हवशानें ठार मारिले; व सर्व राज्यकारभार आपल्या हातीं 
ब्रेऊन त्याचा धाकटा भाऊ सिद्दी हसन ह्यास नांवाचा अधिकारी केलें. ही 
गोष्ट खानसाहेबांचा दुसरा मुलगा सिद्दी अबदुल रहिमान ह्यास समजतांच, 
त्यानं मराठ्यांस वश झालेल्या शोख याकूब ऊर्फ शहोखजी नामक इसमास 


आपल्या पक्षास अनुकूल करून घेतलें; व त्याच्या मार्फत बाजीराव पेशवे ह्यांज- 
..$ 


५० 


कडे संधान बांधून, जैजिर्‍्याची गादी मिळविण्याचा प्रय्न चालविला. पेश- 
व्यांस ही संधि महत्त्वाची वाटून त्यांनीं त्यास हाताशी घेतलें; आणि इ० स० 
१७३३ च्या मे महिन्यापासून दिसेंबरपर्यंत, राजपुरीस शह देऊन, जेजिरा 
हस्तगत करण्याची खटपट चालविली. 

इ० स० १७२३ च्या वेशाख महिन्यांत, बाजीराव, प्रतिनिधि व फत्तेसिंग 
भोसले ह्यांनी आपलें सेन्य कोंकणांत येऊन पोहोंचल्यावर, शोखजीच्या गुप्त 
मसलतीनें, कोंकणांतील मुख्य मुख्य्‌ स्थळें हस्तगत करण्याचा क्रम चालविला. 
ता० २५ मे इ० स० १७२३२ रोजीं मंडणगडकिठ्ा घेतला व बिरवाडीपासून 
निजामपुरापर्यंतच्या गांवावर अंमळ बसविला. पुढे प्रतिनिधींनी माघारे उल- 
टून, ता? ८ जून इ० स० १७२३२ रोजीं, रायगड सर केला; व महाडावर 
मोर्चे लावून तेंही काबीज केळे. येणेप्रमाणे उत्तर कोंकणांतील स्थळें हस्तगत 
करून तेथें मराठ्यांचा अंमल बसविण्याचे काम प्रतिनिधि व फत्तेसिंग भोंसले 
ह्यांनी चालविळें. इकडे बाजीराव पेशवे ह्यांनी जेजिऱ्यास वेढा देऊन ह- 
बशी लोकांस जेर करण्याचा दढ संकल्प केला; आणि खुपकीवरून मोर्चे लावून 
जेजिर्‍यावर तोफांचा एकसारखा भडिमार चालविला. दुसरीकडून मानाजी 
आग्रे ह्यांनी पाण्यांतून मार चालविला. तथापि जेजिरा-राजपुरी ही फार 
बळकट जागा असल्यामुळें व हवशी लोकांचा जमाव दांडगा असल्यामुळें कांहीं 
दिवसपर्येत त्यांनीं बिलकूल दाद दिली नाहीं. परंतु पुढें त्यांच्यानें मराव्यांपुढे 
टिकाव धरवेना. तेव्हां त्यांनीं इंग्रज व खुरतेचा हवशी सरदार खसिदी मसूद 
ह्यांची मदत मागून, एका बाजूनें आंम्रे व एका बाजूने बाजीराव ह्यांच्या सै- 
न्याचा नाश करण्याचा विचार केला. सुरतेहून खिद्दी मसूद हा हबशांच्या 
मदतीस येत आहे असें समजतांच, ता० ७ जुलई इ० स० १७२२ रोजीं, शाहु 
महाराजांनीं दमाजी गायकवाड व उमाबाई दाभाडे ह्यांना खास दस्तकाचें 
पत्र पाठवून असें कळविलें की, “राजपुरीकर हबशी अमयोदेनें वतो लागला. 
कॉोंकणप्रांते उत्सात आरंभिला. त्यास शासन केल्याविना देवजाह्मण स्वस्थळीं 
राहत नाहींत. ऐसें जाणोन स्वामींनीं चिरंजीव राजश्री फत्तेसिंग भोंसले व 
राजश्री श्रीनिवासपंडित प्रतिनिधि व राजश्री बाजीराव पंडित प्रुधान यांस 
आज्ञा करून हबशांवरी मोहिम करविली. रायगड आदिकरून कोंकणांतील 


यी 


पुणे बलजर दाखत 
(_१ 
। बर्ग ..५१ 


ह बयेडी य वाची 
गडकोट हबशियांकडे होते ते हस्तगत केले. मुटूख कवज केला. राहतां 
एक जेजिरा व आणखी दोन चार स्थळें राहिलीं आहेत. त्यांचीही तरतूद 
कर्तव्य ते करीजेत आहे. ऐशियास हबशाकडील सिदी मसूद खुरतेस आहे; 
तो जमाव करून जलमार्ग जंजिरेयाचे कुमकेस येणार ह्मणून वर्तमान विदित 
झालें. तरी हवशी दुष्ट. त्याचें निर्मूल करावें हे स्वामीस परम आवश्‍यक: 
स्वामींचे अज्ञिप्रमाणे त्रिवगे सायास करणें तसा करीत आहेत. स्वामींचे पुण्य- 
प्रतापेंकरून योजिला मनसबा सिद्धीस पावतच आहे. जैजिरेकर हबशी या- 
मध्यें अवसान राहिलें नाहीं. परंतु सुरतेहून सिद्दी मसूद याचा वेत जंजि- 
रेयाचे कुमकेस न यावें एस करावें लागतं. यास्तव आज्ञापत्र सादर केलें असे. 
दुष्टाचा निःपात होऊन स्वामींचें राज्य अभिवृद्धीस पावावें हें तुह्यांस आवऱ्य- 
कच आहे. याकरितां खुरतेचा मोंगळ फोजदार व कोटचा किट्ठेदार असेल 
त्यांस ताकीद करून पत्रे पाठविणे, आणि सिद्दी मसूद याची कुमक जंजिरेयास 
न पोंहूचे ऐसे करणें. या वेळीं सिद्दी मसुदास हस्तगत करावयाचीही तरतूद 
करणें. १०३ न १1४९ 

ह्याप्रमाणे छाहु महाराजांचे पत्र गेल्यानंतर दूमाजी गायकवाड व उमाबाई 
दाभाडे ह्यांनी सिंदी मसूद ह्यास अडकवून ठेवण्याचा तावडतोब प्रयत्न के- 
त्याचें दिसत नाहीं. इकडे प्रतिनिधि अंजनवेलपर्यंत पोहोंचळे व तेथें शह 
देऊन बसले; व वाजीराव जंजिरा दावांत आणण्याचा अधिक अधिक प्रयत्न 
करूं लागळे. तेव्हां अशा वेळीं खिद्दी मतूद सुरतेहून आल्यास त्यांच्या मन- 
सव्यास पेंच पडल असें समजून, शाहु महाराजांनीं दमाजी गायकवाडास ता० 
१२ आगष्ट रोजीं पुनः पत्र पाठविलें. त्यानंतर सिद्दी मसूद जैजिर्‍याकडे 
आल्याचे दिसत नाहीं. 


र वाचन मंविर, पुणे | 
२४५॥७१७) 


<& 
»७ क .-.-..« «»००«*%-७ 


खिद्दी मसूद ह्याचें जंजिरकर हवशांस साहाय्य मिळाले नाहीं; परंतु इंग्रजांचे 
साहाय्य मिळेल कीं काय अशी मराव्यांस फार भीति होती. म्हणून बाजीराव 
'पेशवे ह्यांनीं, इंग्रजांच्या मुंबईच्या अधिकार्‍यांकडे अत्यंत स्रेहभावदशैक व स्तुति- 
पर पत्रे पाठवून, त्यांस अनुकूल करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला. एवढेंच नव्हे, तर 
राजापुरास इंग्रजांचे वकील लोदर आणि डिकिन्सन नामक दोन गृहस्थ होते. 


* 


त्यांची मर्जी संपादन करण्याकरिता आपल्याकडील एक भला माणूस त्यांच्याकडे 
पाठविला. इकडे शाहू महाराजांनीं, खेखोजी आंग्रे ह्यास ता? २ सप्टंबर 
इ० स० १७२३३ रोजीं पत्र पाठवून असे कळविलें कीं, उंदेरीचा किळ्ा शाम- 
लानें इंग्रजांस विकत दिला असेळ तर तो पेसे देऊन आपण घ्यावा व इंग्रजांस 
कोळावणं माफ करून त्यांशीं सख्य संपादावें. तात्पर्य, इंम्रजांची मदत हवशांस 
होऊं देऊं नये असा बाजीराव व शाहु महाराज ह्यांचा बेत होता. तो सेखोजी 
आग्र्याच्या मार्फत सिद्धीस जाण्याचा संभवही होता. परंतु दुर्दैवाने सेखोजी 
आंग्रे लवकरच मृत्यु पावला, त्यामुळें तो बेत विसकटला. सेलोजीच्या मृत्यु- 
नंतर संभाजी आंग्रे व मानाजी आंग्रे ह्या बंधुद्ययामध्यें विरोध उत्पन्न झाला, 
व त्यामुळें जंजिर्‍यांच्या मसलतीस बराच पेंच पडलो. 


1 “र ताड हा दयात 0९1०5 0 (12 9९8021 0९5तेशाट9.” 
-"/90700५॥ (४१९५०/८७॥॥,/ १००८८. 

२ कोलावण:--मराट्यांच्या राज्यांतून जाण्याबद्दलचा परदेशीयांवरील कर. 

३ संभाजी आंग्रे व मानाजी आंग्रे ह्यांच्या कलहामुळें मराठ्यांचे किती व 
कसें नुकसान झालें हें येथे सांगणें अप्रस्तुत होईल. परंतु त्यांच्या कलहांत 
इंग्रजांचे हित अंतभूत असल्यामुळें त्यांनीं त्यास पुष्टि दिली असें इंग्रज लेख- 
कांच्या लेखांवरून दिसून येते. ह्या वेळच्या आंग्रे व हबशी ह्यांच्या सत्तसं- 
बंधानें लिहितांना मि० अंडरसन झ्यांनीं लिहिलें आहे:--- 

*: ]डि 112 531तेवट€5? ]1०8]1९0०पड १७१३ 1६व ]१85०त; 01 ०७7९! 
७०७६ 01 (]९ ७४७९, कावे जि 10] 8551881108 ६० (0९ यज्ाट्राओ गा 
९०१ 08या य टे. आठा'ट ठिणांतिद्षी)ट 888. 30 डशाल्यड ७'शा'€ 
1811) पल [लॉट 19 011050 10825, ते 50 12६09 एट टक- 
९५६७९ ० ी[(३ा828टु ०६ 815 (0 11710(000 ऐितेल, 18 (12. (001]511र्‍ 
काला'2 ॥९एट(टचे तीय चोरा णाला, पडका 117९९15, काते र्‍या 
पिशी क्ोव्यापा) 80७ 0९छुका (0 घाटा] घय €९३पयाटठा 0 णोटात 
स्ण्णाटा'टढ प कटडटणा यवान. 121100]1वेशाटते ७४ 50००९55, द्यात 
1००02 19 5प]]०॥७ वीणा छोट जव 0 3ाचाघ, 012. औट 9३- 
९ ७० छापा 9] ॥12 5ञातेवटरड' टाप ७०1९5 पाचट शा 8पा)]९०७०, 
शते ]०85९053 (]12115९]068 0 ९९0४ 0०" 00) 0७0७ ८०६३६ ७९६फछल्टया 

3०७8४ वाते 08. ०, 3) 82] 1008011119, ७४०पावे 0 शीग8 


ष्र 


ह्यानंतर जैजिरा लवकर हस्तगत होत नाहीं असें पाहून, बाजीराव पेशवे 
ह्यांनी, दुसरे महत्त्वाचे राजकीय मनसे साधण्याकरिता, ज्ञंजिऱ्याचा वेढा उठ- 
विण्याचा विचार केला. द्याच संधीस सिद्दी अवदुळ रहिमान हा तह॒ कर- 
ण्यास सिद्ध झाला. ह्मणून त्याच्याशीं तहाचीं कलमं ठरवून बाजीराव ता० १२ 
डिसेंबर ३० स० १७२३३ मध्यें साताऱ्यास गेळे. सिद्ी रहिमान ह्याच्या हातीं 
मुळींच सत्ता नसल्यामुळे व खिद्री खात प्रशृति जे हवशांचे प्रमुख सरदार 
होते त्यांची ग्वेतृप्णा कमी न झाल्यामुळें, हा तह पुढे दोन वर्षेपर्यंत अमलांत 
आला नाहीं. 


बाजीराव पेशवे साताऱ्यास गेल्यानंतर प्रतिनिधि, भोसले, आत्रे वगेरे 
सरदारांनी हुवशांच्या ताव्यांतील अंजनवेल, गोवळकोट वगेरे मजवूत जागा 
घेण्याचा एकसारखा प्रय्न चालविला होता; व शाहु महाराजांकडूनही त्यांस 


18४6 0९७1 ॥ी"प]255, अ छिणा]ए वाडडशाडाखा8, छणला. 50 जीप्शा 
७8७ 112 1005-18पा'९ते तेढडांडा5ड 0. ४७01४७ ०४७९5, 1180 110 
1(ल'7०1९वे, 31818)९0 811 8111309]08 ७९०७110 ९58171९ ॥ी"0ए१॥ 
€ला ०णाटा', ० (1९ छा288७ 5ळ(ड8०01 ०. ऐट. एलडावेश्या७ झ्यावे 
टल्पालं], ७॥0 8७ 01060 ॥९50]ए९१ ७०॥०पाला णाशा' वाडप४९8. फा 
८18८ ४12७, (1129 801. (० (०1805, (28७ गटात, ॥॥० 1६ 
७९९००१6 1९(टा' ६टवृपां1टते ७101 18 टपड0॥5 छावे ]क्ाटुपव्टु७७ ० 
प्राट ४६७७४७७ 0७] 81) पांडे टव्याटिपा०ा'ळा23, छे छ8ड गि टणा- 
इ९तृ06९1108९ ७७९ 3३80ए०पा1९ व]9]0॥18(15 0 01८ तेहऱ. र्‍याड 8'ए०1018 
४९7९ 871110; 118 ४३ का'९०९ते (० 9885 318118]26 १0] 1101९9 
द्यावे ७111819 800765, &छाते “(0 ७8] 8]] 00]0प(1९5 0 झुडपे 
गाण ए]) 0 ट्छाण' 00 18 1९8९1111)९1(3 घेटुबां1 8 118 101011९007.” 
- 7४०१७८१ (२८८/८८॥(॥/ 2९८७८८६७. 


१ हा तह मेजर टी. बी, जव्हिस ह्यांनी आपल्या 'कोंकणवणेन' पुस्तकांत 
दिला आहे. त्याची तारीख छ २ सावान सुहुरसन ११३३ ह्मणजे ता० ६ फेबु- 
वारी इ० स० १७३३ ही दिली आहे. परंतु ती संशयात्मक दिसते. ह्या तहाने 
तळें, घोसाळे, निजामपूर, गोरेगांव, बिरवाडी आणि गोंवळे अर्धे असे ५॥ महाल 
पेशव्यांकडे आले. 


षड 


वारंवार मदत येत होती. अंजनवेल, गोवळकोट इकडे प्रतिनिधि, फत्ते- 
सिंग भोसले, आणि मानाजी आंग्रे ह्यांची व शत्रूची एकसारखी झटापट चा- 
ली होती. त्यांच्याशीं ग्रुंज करण्याची शक्ति न राहिल्यामुळे, महाड वगेरे मरा- 
ठ्यांच्या ताब्यांतील प्रांतास उपसर्ग देऊन तिकडे हूळ उठवावी व मराद्यांची फळी 
फोडावी असा हामलाकडील सरदारांनी बूट काढिला. तथापि शाहु महा- 
राजांनीं उदाजी पवार, देवराव मेघऱ्याम, हरि मोरेश्वर राजाज्ञा, शव मिरा 
वाईकर, वाजी भिवराव वगेरे निवडक लोक पाठवून त्यांच्याकडून शामलांचें पा- 
रिपत्य होईल अशी तजवीज होती. त्यांच्या व शामलांच्या बऱ्याच लहान 
मोठ्या चकमकी झाल्या. परंतु मराठ्यांचा जमाव व दारूगोळा कमी असल्या- 
मुळें आणि अंजनवेलीकटटून इंग्रज व फिरंगी ह्यांचे साहाय्य हबशीलोकांस विशेष 
पोहोंचत असल्यामुळें, शत्रूचा पुरता मोड होईना. त्यामुळें अंजनवेल गोवळ- 
कोट इकडे शत्रूस जबरदस्त शह देणे मराव्यांस अवश्य वाट लागलें. ह्मणून 
शाहु महाराजांनीं संभाजी आंग्र्यास पत्र पाठवून, त्यास ताबडतोब अंजनवे- 
लीस जाऊन शत्रूस जबरदस्त शह देण्याबद्दल आज्ञा केली. परंतु मानाजी 
आंग्रे व खंभाजी आग्रे द्यांच्यामथ्ये रहस्य नसल्यामुळें त्याच्या हातून जितक्या 
प्रामाणिकपणानें स्वामिसेवा व्हावी तितक्या प्रमाणाने ती झाली नाहीं ! 

महाडच्या बाजूस असलेल्या सेन्यापेकीं प्रमुख सरदार हरि मोरेश्वर राजाज्ञा 
ह्यांनी ह्या संथीस लिहिलेलें छ० ९ रमजान रविवार (ता० ३ जानेवारी २० 
स० १७२४ )चें एक पत्र आह्यांस उपलव्ध झालें आहे. त्यावरून ह्या वेळच्या 
मराठी सेन्याच्या स्थितीची चांगली कल्पना करितां येते. हें पत्र येणेंप्रमाणेंः-ट- 

“< श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपति स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवक हरि मोरेश्वर राजाज्ञा कृतानेक विज्ञापना. तागाईत छ० ९ 
रमजान रविवार मुकाम ळाडवळ नजीक महाड महाराजांच्या कृपावलोकनें 
करून सेवकाचे व फोजेचें वतमान यथास्थित असे. विज्ञापना. जासुदाबरोबर 
आज्ञापत्र सादर केळें ते पावोन सनाथ जाहलों. पत्री आज्ञा कीं,.“महाडचा 
कोट घ्यावा हें स्वामीस जरूर आहे; तर महाडास मोर्चेबंदी करून नाके अस- 
तीळ तेथें तोफा जोडून कोट जेर करणें. सावधपणे मनसबा करून स्थल हस्त- 
गत करणें. राजश्री वकाजी माहडिक याजवळून रसाळगड, मंडणगड व 


प 


खुवर्णदुर्ग येथील तोफा आणून जोडणे. मशारनिल्हे माहीत आहेत. त्यांच्या 
अनुमतें विचार कर्तव्य तो करून कार्यसिद्धि करणें. यांच्या विचारें नाके अस- 
तील तेथे तोफा जोडून, प्रयतन करून, स्थल हस्तगत करणें. ” ह्मणून आज्ञा 
केली. एऐशास आक्ञेप्रमाणे वतैणूक करून महाराजांच्या पुण्यप्रतापंकरून स्थल 
हस्तगत करीतच आहों. परंतु अंजनवेलीकडे मातवर फौज उतरून जबरदस्त शह 
द्यावा. तेव्हां शामलास पायबंद बसेल. आणि येथें महाडासच चडुंकडून मोचेबंदी 
करावी, व तोफा पंधरा शेर सोळा शेर पक्के गोळ्यांच्या, पांच तहा नाके आहेत्‌ 
तेथें जोडून मार द्यावा. त्याचें सर्व साहित्य दारूगोळ्यांची पोक्ती बेगमी करून 
चौोगीर्द मार द्यावा तेव्हां शत्रू आयास येतील, आणि स्थळ हस्तगत होईल. ऐशास 
राजश्री बकाजी महाडिक यांजकडून तोफा आणवणं ह्मणोन आज्ञा केली. त्याव- 
रून आह्मां मशारनिल्हेस बोलावून आणून, राजश्री पवार व अजम शोखमिरा 
व आह्मीं बसोन विचार केला. तोफांविशीं बहुतांप्रकारं मशारनिल्हेस सांगितले" 
परंतु तोफांचें साहित्य त्यांजकडून होतां दिसत नाहीं. जो जमाव घेऊन आह्यांजवळ 
आले, त्याहून जास्ती जमाव अगर तोफांचे साहित्य त्यांस येत नाहीं. येविशी 
मशारनिल्हे यांनीं सेवेसीं विनंतिपत्र लिहिलें आहे, त्याजवरून विदित होईल. 
आधीं तोफा पाहिजेत; तेव्हां पुढे मनसब करावा. तोफा जोडून मार दिल्या- 
खेरीज गनीम आयास येत नाहीं. तोफा जरूर पाहिजेत. तर वरकड सा- 
हित्य जेसे महाराजांनीं केले, तेसेंच तोफांची तरतूद हरप्रकारीं साहेबीं करून 
पांच सहा तोफा जबरदस्त पाठविल्या पाहिजेत. महाराजांशिवाय तोफा पोंह- 
चत नाहीं. तरी तोफा पांच सहा व दारूगोळे सत्वर पोंहचत ती गोष्ट केली 
पाहिजे. भांडी जोडावी. तेथील बेहवुदीबद्दळ बरकंदाज पाहिजेत. तर कांहीं 
परदेशी व कांहीं कानडे प्यादे ऐसे एकहूजार बरकंदाज पाठविले पाहिजेत. 
व जेजाला शें सवाशेंव बाण दीडशें व दारूगोळीची विपुल बेगमी करून पाठ- 
वावी; व मोर्चेबंदीच्या कामावरी कारीगर पाहिजेत. तर बेलदार दोनशें व 
सुतार पंचवीस व लोहार दुकानें दहा व पाथरवट दहा व तबेलदार दहा येणें- 
प्रमाणें पाठविळे पाहिजेत. सर्व साहित्य सत्वर केळें पाहिजे. दिवसेंदिवस 
गनीम बळकटी करितो. त्याचा उपमदे सत्वर होय ऐसें करणार महाराज धनी 
समथ आहेत. तिकडे मातबर फोज घांटाखालीं पाठवून अंजनवेलीस वेढा 


५६ 


देऊन जबरदस्त शह पोंहचे ऐसें केले पाहिजि. अंजनवेलीस सत्वर शह पोंह- 
चून पायबंद गनिमास बसला ह्मणजे आयास येईल, आणि महाराजांचा बोल- 
बाला होईल. तर अंजनवेलीस फोजा पाठवून लिहिल्याप्रमाणे इकडील बेगमी 
करून सत्वर पाठविली पाहिजे. बकाजी महाडिक यांनीं महाराजांस विनंति- 
पत्र लिहिले आहे. त्यांत सांवळें गोंधळें करून लिहिलें आहे. परंतु त्यांच्यानें 
भांडीं येत नाहींत. महाराजांनीं राजश्री संभाजी आंग्रे यांजकडे हुजरे पाठ- 
वून भांडीं देविलीं पाहिजेत. भांड्यांसेरीज कांहीं होत नाहीं. भांडीं थोरलीं 
असावीं. तर भांड्यांची बेगमी केली पाहिजे. महाराजांनीं भांडीं देविलीं पाहि- 
जेत. महाडास चोहोंकडून मोर्चे पाहिजेत. त्यास एक मोचीस पांच हजार 
माणूस पाहिजे. याविशों महाराजांनीं आज्ञा करावयाची ते केली पाहिजे. 
येथ्रे सारे आह्मां किती आहों हें महाराजांस दखळ आहे. तर जो हुकूम करणें 
तो महाराजांनीं केला पाहिजे. भांड्यांस गोळे लोखंडी पाहिजेत. तर तेही सा- 
हित्य केलें पाहिजे. सेवेसी श्रत होय ही विज्ञापना. ” 

ह्या पत्रामध्ये ““मातवर फोज घांटाखालीं पाठवून अंजनवेलीस वेढा देऊन 
जबरदस्त शह पोंहूचे ऐसें केलें पाहिजे. अंजनवेलीस सत्वर शह पोहचवून 
गनिमास पायवंद बसला ह्मणजे तो आयास येईल” हा मुद्दा मुख्य असल्यामुळें 
हाद महाराजांनीं त्याप्रमाणे संभाजी आंग्रे ह्यांस अविलंबें तिकडे जाण्याब- 
ददल पत्र पाठविलें. त्याचें उत्तर संभाजी आंग्रे ह्यांनी ता? १० फेब्रुवारी ३० 
स० १७२४ रोजीं पाठविलें आहे. तं येणेंप्रमाणेः-- 

“< श्रीमंत महाराज छत्रपति स्वामींचे सेवेसी:-- 

विनंति सेवक खंभाजी आंग्रे कृतानक विज्ञापना येथील कुशळ तागाईत माघ 
वद्य चतुर्थी रविवार पावेतो स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून वर्तमान यथास्थित 
असे विशेष. स्वामींनीं आज्ञापत्रे दोनचार पाठविलीं, तीं मस्तकीं वंदून संतोषा- 
वह आनंद झाला. स्वामींनीं आज्ञा केली कीं, जमावानिसीं येऊन अंजन- 
वेळी गोवळकोट या स्थलांस शह देणें. मदतीस फौज पाठविली जाईल. कोणे 
ठिकाणीं फोजेस सामील करावी ह्मणोन आज्ञापिळें. आज्ञेप्रमाणे खुपकीच्या 
जमावाची व आरमाराची तयारी करून, माघ शुद्ध पंचमी इंदुवारी, जंजिरे 
विजयदुगोट्टून स्वार होऊन खारापाटणावरून ज्ञयगडीं आल्यावर, महारा- 


५७ 


जांचे सेवेसी विनंतिपत्रे लिहिन राघो नारायण व ब्रिवक विष्णु याची रवानगी 
करितों; आणि फोजेची रवानगी करणार स्वामी धनी आहेत. छामलाकडील 
मनसबा स्वामींनीं चित्तावरी धरून दृष्टावरी स्वामींची अवकृपा जाहली 
आहे. स्वामींच्या तेजाचे प्रभावेंकरून शशामलास दुंड होईल. स्वामींचे पुण्याचा 
प्रभाव अगाध आहे. छामलावरी मोहीम स्वामींची झाली. याउपरी सवे 
साहित्य करावें लागलें. वरघांटीडून दाणा गल्ला देखीळ कोटा येतील, तरीच 
लप्करचे फोजेची बेगमी होईल. अन्यथा बेगमी होत नाहीं. मुलकांत गळ्या- 
दाण्याची तंगचाई आहे. त्या जागां जाऊन बसावें तेव्हां खातरनिशा करून 
उठावे, ऐसा दढ विचार स्वामींनीं केला आहे. इंग्रज व फिरंगी यांचा बंद 
करावा ह्मणजे अंजनवेलीचे खाडींत आरमार जाऊन सामान पावेल. आणि 
खुषकी व जल्मागे दोहींकडून पायबंद जाहलियानें काम होईल. येविसी 
पेशजीं सविस्तर अर्थ लिहून विनंतिपत्र पाठविळें आहे. त्यावरून विदित 
जाहळें असेल. शत्रूचे पक्ष नाना उपाय करून छेदावे, तेव्हां आशा जागां 
विलगोन बरजोर नतीजा देऊन कार्यसिद्धि करावी. मागें फोजा येऊन लोक 
मनसबा निरर्थक जाहला. दुहीपुळें काम फसावून गेलें. इंग्रजांचा मोठा शह 
आहे. ये गोष्टीचा अर्थ स्वामींनीं बरा चित्तांत आणून, एखादा मातबर माणूस 
त्याजकडे जाऊन, आरमारास त्याचा शह नव्हे ऐसा विचार स्वामींनीं केला, 
तरी मोठें कार्य होईल. सेवकास सूचित अर्थ विदित व्हावा ह्मणून लिहून पाठ- 
विला आहे. पारपत्य करणार स्वामी धनी आहेत. सेवक आज्ञेप्रमाणे जमा- 
वानिशीं येतो. स्वामींची सेवा वडिलांनीं केली, त्यामागे सेवकाने जीवेंभावें 
श्रमसायास करून निष्ठेने सेवा करावी, आणि आपला जगनामोश करून 
घ्यावा, हाच निजध्यास आहे. दुसरा अर्थ सेवकाचे चित्तीं किमपि नाहीं. या 
उपरी विलंब न लावितां सिताबीनें येतों. सेवेसी विदित जाहलें पाहिजे 
हे विज्ञापना. ” 


ह्या पत्रावरून इंग्रजांचे प्राबल्य अंजनवेलीस अधिक असून त्यांचें व फिरंगी 
यांचें हबशीलोकांस पाठबळ चांगलें होतें असें दिसते. ह्याचें कारण माना- 
जीर्चे व इंग्रजांचे वांकडें आलें असल्यामुळें, त्यांनीं ता ५ दिसेंबर इ० स० 
१७२३ रोजीं हबशाशीं गुप्त तह केला होता. तेव्हां कोणीकडून तरी हीं दोन 


ष्ट 


स्थळें हस्तगत करून घेण्याकरिता, इंग्रजास अनुकूल करून घेण्याची शाहु 
महाराजांस व सर्वे मराठे मुत्सद्दयांस अत्यंत आवश्‍यकता वाटणें साहजिक आहे. 

अशा नाजुक प्रसंगीं, ब्रह्मेंद्रस्वामी ह्यांनी इंग्रजांकडे कांहीं अनुसंधान ला- 
वून, त्यांची हशामलास मदत होऊं नये, अशी खटपट चालविली होती. लेखांक 
९ ह्या पत्रामध्ये शाहु महाराजांची राणी खखवारबाई इजला स्वामींनीं ““इंग्रेज 
बंद करावयास आपण ममईस जावें कीं काय” म्हणून प्रश्न विचारला आहे. 
त्याचें उत्तर राणीने, “स्वतःच जाण्याचें प्रयोजन नाहीं, परंतु कार्य होईल असा 
विचार करावा. आणि जेणेंकरून इंग्रेज बंद होऊन छामलास मदत न करी, 
आपणांस सळूख राखे तें करावें.” असें लिहिलें आहे. लेखांक १० मध्यें 
““हूंग्रजांची व स्वामींची मेत्री” असल्यावद्दळचा उल्लेख असून, “'मैत्रीकीमुळें 
इंग्रजांस सांगून हामलाची मदत न करीत तो अर्थ केला पाहिजे” ह्मणजे स्वा- 
मींस गांव देऊं, असें सखवारबा$नें स्वामीस अभिवचन दिलें आहे. अशाच प्रका- 
रचा उठ्ठेख -ठेखांक १०२ ह्याही पत्रांत आहे. लेखांक २८० ह्या पत्रांत स्वामींनीं, 
अंजनवेलीस मराव्यांचे हातून बरोबर मदत होत नाहीं असें पाहून, चिमाजी 
आपांस, “चहोंकडून सामान न ये! तेव्हां अंजनवेठी जेर होऊन आपोआप 
टाकून पळतील !” अशा अथीचा ओपरोधिक मजकूर लिहिला आहे. ह्या सवी- 
वरून स्वामींची मूति ह्या हवशांच्या राजकारणप्रसंगांत स्वस्थ बसलेली नसून, 
युप्तरूपानें अनेक मसलती करीत होती, व नानातऱहेचीं सूत्रे फिरवीत होती, 
असें ह्मणण्यास कांहीं हरकत नाहीं. 

मराव्यांनीं सिद्दी खाताकडे कांहीं संधान करून त्यास वश॒ करण्याचाही 
प्रयत्न चालविला होता. छत्रपतींच्या दप्तरांत सिद्दी खातासंबंधार्चे एक पत्र 
सांपडलें आहे, त्यावरून ह्या ह्मणण्यास पुष्टि येते.' हें पत्र येणेप्रमाणेः--- 

“सेवेसी विज्ञापना. महाराजांस खिद्दी सात याचे कागद दाऊद चोपदार 


१ ह्या मसलतींत स्वामींचेंद्दी अंग असावें असें प्रष्ठ २५ मधील टीपेमध्यें 
दिलेल्या नारो विठ्ठल प्रभूच्या पत्रांतील शेवटच्या मजकुरावरून दिसून येतें. त्यांत 
सिद्दी सातानें स्वामींच्या देवास १२ इनाम गांव देण्याचें कवूल करून मरां- 
ठ्यांचा वेढा उठविण्याबद्दलचें बोलणे चालविल्याचा उठेख आहे. 


५९ 


याजबरोबर आहित. त्यास महाराजांचा जोर त्यावर आहे. महाराजांनीं पेरवी 
करून खिद्दी सात यासी हाताखालीं घाढून आपलेंही कार्य करून घ्यावें. 
ऐसा त्याजवरीही उपकार करावा. त्याजमध्ये उत्तम आहे. महाराजांनीं 
विचारें करून कार्य करून ध्यावे. अंजनवेल, गोवळकोट इकडे फोज रवाना 
करावी, आणि दुरून शह देऊन सिद्दी सात याला हाताखालीं घेतला पा- 
हिजे. केवळ मोर्चेबंदी करूनच अतिशय केल्यापेक्षां सळ्यानें होतां सद्ध घेत- 
त्यांन बरं होय. महाराज थोर आहेत. कार्य करून घ्यावें. अंजनवेल, 
गोवळकोट इकडे महाराज फोज पाठवितील. त्यास आधीं गोवळकोटच्या गळां 
पडों नये. अंजनवेल याच्या गळां पडावे. अंजनवेळ आली हणजे गो- 
वळकोट आला. महाराजांनीं फौज रवाना करावी. तिला आधीं मुठूक लटा- 
वयासी सांगावे. मुळूक लुटावयास आठ दिवस लागतील. तोंपर्यंत महा- 
राजांनीं खिद्दी सात याचे कागदॉपत्रीं कार्य करून घेतलें पाहिजे. मोर्चेबंदी- 
पेक्षां दोहींकडेस कागदींपत्री कार्य उत्तम होईल. यामध्ये महाराज धनी आहेत. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. तोफांखेरीज काम होत नाहीं. तोफा पांच 
सहा पक्के पंथरा शेर सोळा शेर ऐशा गोगळ्यांच्या असाव्या. तरी महाराजांनीं 
तोफांची तरतूद केली पाहिजे. तोफांसेरीज खच होयास संकट आहे. तोफांची 
तरतूद केली पाहिजे. सेवेसी श्रत होय ही विज्ञापना. ” 

ह्या पत्राच्या संदभीवरून हें पत्र ३० स० १७३४ च्या जानेवारी महिन्यांती- 
लच असावें असें दिसतं. ह्या पत्राप्रमाणे सिद्दी सात मराठ्यांस अनुकूळ 
झाल्याची माहिती मिळत नाहीं. तथापि त्याच्या एकंदर वतेनावरून त्यानें स्वार्थ 
साधण्यासाठीं कांहीं मराठे सरदारांस नादीं लावून त्यांशीं सलोखाचें बोलणें लाविळें 
असावें असें वाटतें. ह्यानंतर एकवर्षपर्येत-हझणजे फेब्रुवारी ३* स० १७३४ 
पासून ३० स० १७२३५ च्या जानेवारीपर्यंत-मराठ्यांच्या व हबशांच्या चळवळींची 
नीटसी माहिती समजत नाहीं. परंतु अंजनवेल गोवळकोट ह्या बळकट जागा 
सर करण्याचा त्यांचा एकसारखा प्रयत्न चालला असावा, व इंग्रज, फिरंगी, 
ह्यांस अतुकूळ करून घेण्याकरितां अनेक उपाय चालले असावेत, असें अनुमान 
करिता येतें. शेवटीं, ३० स० १७२५ च्या जानेवारी महिन्यांत मराठ्यांस यश येऊन 
माघ शुद्ध द्वितीया रोज बुधवार ह्या दिवशीं अंजनवेली त्यांच्या हस्तगत झाली 


६० 


ब त्यांच्या हेतूप्रमाणें तेथें त्यांचा विजयथ्वज फडकूं लागला. हें आनंदुकारक 
वर्तमान सखवारबाई राणीनें स्वामीस मोठ्या तांतडीनें कळविलें आहे ( लेखांक 
२१). ह्यावरून स्वामींच्या प्रयत्नाचे सार्थक झालें असावें असें मानण्यास 
हरकत नाहीं. 

अंजनवेल सर केल्यानंतर कांहीं दिवस हबशीप्रकरण विझले होतें. परंतु 
पुें खिद्री सात पुनः मराठ्यांच्या अमलास खलेल करूं लागला. तेव्हां चि- 
माजीआपा ह्यांनी कोंकणांत स्वारी करून त्यास नतीजा दिला. सिद्दी सात 
ह्याची व चिमाजीआपा ह्यांची, मुकाम चऱहई नजीक रेवास येथे, मोठी लढाई 
झाली. तींत हा प्रबळ हवशी सरदार ता० १९ एप्रिल ३० स० १७२६ रोजीं 
ठार मारला गेला. अर्थात्‌ सिद्दी खातासारखा दुष्ट, हिंदुधर्मद्वेशा व महाप्रमत्त 
असा हबशांचा पुढारी मृत्युमुखी पडल्यामुळें त्यांच्या पक्षाचा अगदीं कमजोर 
झाला. नंतर त्यांनीं मराठ्यांशी कायमचा तह करून त्यांचें सख्य संपादन केलें 

सिद्दी सात हा केवळ एक देत्य होता. त्याचा पराभव चिमाजी आपांनीं 
फार शोयीनें केला. ह्मणून ब्रह्मेंद्रस्वामींनीं व शाह महाराजांनीं त्यांचें फार 
फार अभिनंदुन केलें. फत्तेसिंग भोसठे व जिवाजी खेडेराव चिटणीस ह्यांनी 
महाराजांच्या आज्ञेवरून च्िमाजीआपांस संतोषप्रदर्शीक गोरवाचीं पत्रे पाठविली 
आहित. तीं वाचून त्या वेळीं मराठे सरदारांची अंतःकरणे विजयानंदानं कशीं भरून 
गेलीं होतीं द्याची चांगली कल्पना करितां येते. फत्तेसिंग भोंसले ह्यांनी लिहिले 
आहे कीं, “रेवसावरी सिद्दी खात यांशी युद्धप्रसंग जाळा. ते समयीं युद्ध 
तुंबळ होऊन हवशी याचे हजार माणूस कापून काढिळे, व सिद्दी सात 
खासा ठार जाहला, ऐसें वर्तमान लिहिलें. त्यावरून राजश्री स्वामी बहुतसे खु- 
शाळ जाले. तुझह्मीं महत्कृत्य केलें. खिदी सात ह्मणजे केवळ हबशी. सिद्दी 
यांचा मुर्यच होता. तो तुमच्या हातें पराभवातं पावला. थोरसें यश तुह्मी 
जोडिलें. राजश्री बाजीराव प्रधान तिकडे गेळे. मार्ग तुझं बरी शिकस्त 
करून हबशी वुडविला. हबशांचा मूळ कंदच उपटून टाकिला ! चहूंकडे 
लोकिक विशेषात्कारे जोडिला. तुमची निष्ठा, राजश्रींच्या पायाशीं एकनिष्ट- 
तेने सेवा करावी ऐसीच आहे. तदतुरूप मोठेंसें यश तुमचे पदरीं पडिलें. 
सामान्य गोष्ट जाहली नाही. आह्यांस बहुत समाधान जाहलें.” ह्याचप्रमाणे 


६१ 


जिवाजी खंडेराव चिटणीस ह्यांनीही, ““नोबत वाजविली. खुश्याली केली. 
सिद्दी सातासारिखा गनीम मारिला. हे कर्म सामान्य न केलें.” असा वारंवार 
स्तुतिवाद करून, महाराजांनीं दिळेलों सन्मानाची वस्रे, हिरेजडित पदक, मो- 
त्यांची कंठी, व रत्नखचित तरवार इत्यादि बहुमानाचे वस्त्रालंकार चिमाजी 
आपांस अर्पण केळे. “अमृतं स्वामिगोरवम्‌” ह्या न्यायाने चिमाजी आपांस 
हे सन्मान स्वीकारण्यांत किती संतोष झाला असेल, व ह्या अमृततुल्य वाग्नसाने 
त्यांच्या हृदयांतील वीरश्रीस किती प्रोत्साहन मिळालें असेल, ह्याची कल्पना 
करण्याचें काम रसिक वाचकांकडे सोंपविणं योग्य आहे. 


ह्या सर्व यशाचे वृत्त श्रवण करून ब्रझ्रेंद्रस्वामींच्या हृदयांत आनंदाच्या 
लहरी उत्पन्न झाल्या असतील ह्यांत आश्चर्य नाहीं. ह्या वेळचें स्वामींचे अस्सल 
पत्र उपलब्ध नाहीं. तथापि, ह्याच वेळीं चिमाजीआपांस लिहिलेल्या एका 
पत्रांत त्यांनीं, ““हणमंतासारखें यश तुह्यांस आठे. पुढे श्री अहद्‌ रामेश्वर 
तहद दिठी यश देईल. तुक्लीं वतेमान लिहिलें व चिरंजीव बाजीरावांची पतर 
आलीं हे संतोपाचें वतमान ऐकोन, जेसी हणमंताचे गळां रघुवीर 
रलांची माळ घातली, तेशीं यश्याचीं पत्रे पाठविलीं. तुती राम- 
रूप जाहले.'(ळेलांक २८१) म्हणून ज उद्गार काढिले आहेत, तेच स्वा- 
मींच्या आनंदातिशयाचे उत्तम निदर्शक होत ह्यांत शंका नाहीं. ह्याच पत्रांत 
स्वामी लिहितात कीं, “जरी दहा कोटी फोज घेऊन कोकणांत जातेत तरी 
ऐसें यश कोकणचे न येतं; ऐसें पुते आपले ठायीं समजणे. रावणासारखा 
देत्य मारला !” ह्यावरून ह्या हबशांच्या राजकारणांत स्वामींच्या आशीर्वा- 
दाचा प्रतापमहिमा कांहीं अठोकिकच असला पाहिजे असें त्या वेळच्या भाविक 
जनांस वाटूं लागावें व त्यांची स्वामींवर अधिक अधिक श्रद्धा बसावी हें अगदीं 
साहजिक आहे. 


६२ 


भाग ७५ वा. 


"ण प्न 


वसईची मोहीम. 

ब्रह्मेंद्रस्वामी ह्यांनी स्वधर्मसंरक्षणार्थ व स्वजनकल्याणाथ जीं महत्त्वाची 
राजकारणें चालविलीं, त्यांपेकीं जंजिऱ्याच्या हबशीप्रकरणाची संक्षिप्त परंतु खरी 
हकीकत मागील भागांत दिली आहे. ह्या प्रकरणाप्रमाणेंच दुसरे प्रकरण 
वसईची मोहीम ही होय. ह्या मोहिमीमधभ्यें ब्रह्मंद्रस्वामी ह्यांचे अंग विशेष 
असून ती त्यांच्या सूत्रचालनानें व प्रोत्साहनाने यशस्वी झाली, असें मानण्यास 
कोणतीच हरकत नाहीं. परंतु, ह्याही राजकारणाचे खरें स्वरूप परदेशीय 
इतिहासकारास चांगलेसं अवगत न झाल्यामुळें, मराठ्यांच्या इतिहासांत त्याचें 
व्हावें तसें आविष्करण झालेले नाहीं. ह्याकरितां, ह्या मोहिमीचा संश्रिप्त वृत्तांत 
अस्सल कागदपत्रांच्या आधारांनिशीं येर्थे सादर करितों. ह्मणजे, ह्या मह- 
तत्वाच्या राजकारणांत स्वधर्मरक्षणाचा पवित्र हेतु किती अंतर्भूत होता व तो 
स्वामींनीं कसा सिद्धीस नेला, ह्याची खरी कल्पना वाचकांस करितां येईल. 

पोर्तुगीज ह्मणजे फिरंगी लोक हे हिंदुस्थानांत व्यापार करण्याच्या उद्दे- 
शाने इ० स० १४९७ मध्यें प्रथम कालिकोट येथे आले. त्यांचा प्रमुख सरदार 
वास्को दि गामा ह्याची व कालिकोटच्या राजाची भेट होऊन त्याला तेथें आश्रय 
मिळाला. नंतर त्यांनीं तेथून एक एक पाऊल पुढें टाकीत गोमांतकांत प्रवेश 
केला, व तो प्रांत काबीज करून गोवें येथे ३० स० १५१० मध्ये आपली 
राजधानी स्थापन केली. त्यांचा पहिला गव्हरनर-जनरळ आलणफान्सो 
अल्वुकर्क हा होय. हा इ० स० १५१५ मर्थ्ये मृत्यु पावठा. त्यानंतर त्यांची 
सत्ता समुद्रकिनार्‍यानें उत्तरेस वाढत गेळी, व त्यांनीं गुजराथचा बादशाहा 
बहादुरशाहा ह्याजकडून इ० स० १५२३ मध्यें वसई घेतली. इ३० स० १६६४ 
मध्यें पोतुगीज लोकांचें चांगळेंच प्राबल्य होऊन मुंबईकिनार्‍याचा सर्व भाग त्यांच्या 
ताब्यांत आला होता. परंतु त्यापुढें युरोपमधून इतर राष्ट्रांतील अनेक प्रतिस्पर्धी 
मंडळ्या व्यापाराकरितां हिंदुस्थानांत आल्यामुळें त्यांचें माहात्म्य विशेष वाढलें 
नाहीं. ह्याच समयास महाराष्ट््राज्यसत्तचा अभ्युदय होऊन कल्याण भिवंडी 


६३ 


वगेरे प्रांत मराठ्यांच्या ताब्यांत आला व फिरंगी लोकांस आपल्या सत्तेचा 
विस्तार करण्यास मुळींच अवकाश सांपडला नाहीं. तथापि त्यांनीं साष्टी प्रांतास 
पुष्कळ उपसर्ग देऊन हिंदुधर्मांचा विथ्वंस करण्याचा एक सारखा सपाटा चाल- 
विला होता. त्या योगानें तेथील हिंदुप्रजा अगदीं त्रस्त होऊन गेली होती. 

साष्टीच्या बखरीमध्ये पोतुगीज लोकांच्या जुलमामुळें हिंदुलोकांची कशी 
दीन स्थिति झाली होती ह्याचें फार हृदयद्रावक वर्णन दिळें आहे. तें येणें- 
प्रमाणे:-““ठाणं ह्मणजे बिम्बस्थान. हें राज्य फिरंगी त्यांनीं घेऊन कुवुद्धि 
धरिली. जमीनदारांचीं वतने बुडविलीं. गांवाचे गांव घेऊन बाटविले. 
किरिस्ताव केळे. सासष्ट गांवचे व आगर वसईचे बहुतेक लोक धरून 
बाटविळे. घरांत कोणी नसलें तर पोरें नेऊन बाटवावीं. असा उपद्रव 
महाराष्ट्रांत मांडिला. कोणी दक्षिणेंत पळून गेले. क्रियाकर्मातराचा लोप 
झाला. देवधर्म बुडाला. प्रांतांतील तीर्थे क्षेत्रे सर्व लोपलीं. देवालयें फोडून 
साफ केलीं. फिरंगी यानें आपलीं देवळें बांधिलीं. फिरंगीधर्म चालवायास 
लागले. ब्राह्मणास मुलखांत फिरण्याची बंदी झाली. कोणी कांहीं व्रतें, 
उद्यापनें, होम वगेरे आरंभिलीं ह्मणजे त्यांचें घर वेढले. शेजारी पाजारी 
त्या घरांत सांपडले ह्मणजे त्यांसही धरून न्यावे. उत्सव वगेरे चोरून जीव 
वांचवून करूं लागले. असा अनथे मांडिला.” इ० इ०. अशा रीतीनें 
पोतुंगीज लोकांनीं त्राहि त्राहि केल्यामुळें सर्व हिदुलोक मराठी साम्राज्याच्या 
अधिपतींस शरण जाऊन स्वसंरक्षणाचा प्रयत्न करूं लागळे असतील ह्यांत 
आश्चर्य नाहीं. 

साष्टीच्या बखरीवरून असें दिसून येतें की, छत्रपति संभाजी महाराजांच्या 
कारकीर्दीपासून हा धर्मळल चाळू होता. त्या वेळींच पाठारे जातीचे हिदुलोक 
योठुंगीज लोकांच्या उपद्रवामुळें त्रासून जाऊन केळव्यास येऊन राहिले. 
नंतर तेथून अणजुरास आले. त्यांचे पुढारी गंगाजी नाईक ह्मणून एक गृहस्थ 
होते. त्यांनीं संभाजी महाराजांकडे संधान लाविलें. परंतु संभाजीच्या कार- 
कीर्दीत मोंगलांची सरशी होऊन सर्व मराठी राज्य विस्कळित झालें, त्यामुळें 
महाराष्ट्रधर्मरक्षणाचें कार्य सिद्धीस गेलें नाही. पुढें गंगाजी नाईक ह्यांनी 

२ साष्टीची बखर-काव्येतिहाससंग्रह. पृष्ठ १. 


६ 


कुलाव्यास सेखोजी आंउरयाकडे जाऊन, पोतुगीज लोकांचा मुळूख सर करावा 
व स्वधर्माचें रक्षण करावें, म्हणून युप्त रीतीनें प्रयत्न चालविला. परंतु ती बातमी 
फिरंगी ह्यांस पोहोंचून त्यांनीं गंगाजी नाईकांस केद केलें, व त्याजपासून दुंड 
घेऊन त्यास सोडून दिलें. गंगाजी नाईकांप्रमाणेच त्यांचे बंधु बुबाजी 
नाईक ह्यांनी पंढरपुरास जाऊन तेथून देहूकर साधु तुकाराम ह्यांचे चिरंजीव 
नारायणबोवा गोसावी ह्यांचे मार्फत खेडेराव दाभाडे सेनापति ह्यांचेकडे 
कांही संधान बांधिले. सेनापति बहुत खुष झाले व त्यांनीं, नारायणबोवांच्या 
समक्ष, विठोवाचे देवाल्यांत, असें मान्य केलें कीं, “जर तुमचा मुढूख आह्यांस 
मिळाला तर तुमचें सर्व साहित्य आह्मी करूं. तुमचीं वतने चाळूं होतील. परंतु 
आमचे नांवें निशाण मात्र चालवावे. वरकड जमीनदारी व आमचा अंमल 
तुझीच चाळवावा.” ह्या नंतर वुबाजी नाईक परत कोंकणांत गेले, व 
त्यांनीं आपल्या बंधूस सविस्तर वर्तमान निवेदन केलें 


ह्याच वर्षा-ह्मणज़े ३० स० १७२० मध्ये, बाजीराव पेशवे ह्यांचे मेहुणे 
रामचंद्र महादेव जोशी चासकर ह्यांनी कल्याणप्रांताचा निमा अंमल घेतला 
व कल्याण येथें पेशव्यांचे ठाणे बसविलें. खुद्द मराठ्यांचा सुभा कल्याणास 
स्थापन झाल्यामुळें, गंगाजी नाईक वगरे मंडळींस सेनापति दाभाडे ह्यांच्या 
फोजेची मदत घेण्याची अवश्यकता राहिली नाहीं. त्यांनीं चिंचवडचे श्री 
दैव गोसावी ह्यांच्या मार्फत, कल्याणचे सुभेदार रामचंद्र महादेव ह्यांच्याशी, 
फिरंगी लोकांच्या राजकारणाचे बोलणें लाविलें. त्यांनीं त्यांची एकांतीं भेट 
घेतली; आणि पेशव्यांच्या शिकेकट्यारीची आणभाक घेऊन आपला सर्व वृत्तांत 
निवेदन केळा. “' आमचा प्रांत आमची मायभूमि. तिचा जो राजा आहे 
तो दुष्ट आहे. त्यानें आमचीं वतनें वुडविलीं. मुळखाचा देवधर्म वुडविला. 
आमचे लोक बाटविले. असा उपद्रव करीत आहे ह्मणून आपलेपार्शी आलों? 
असें मोठ्या दीनवाणीनें सांगितठें. तेव्हां रामचंद्रपंतांस त्यांची दया आली, 
व त्यांनीं पेशव्यांच्या मार्फत त्यांच्या दुःखाचा परिहार करून त्यांचें इष्टकार्य 
सिद्धीस नेऊं, असें अभिवचन दिलें. नंतर गंगाजी नाईकांनी आपले साथी- 
दार लोक रामचंद्रपंतांस भटवून, ठाणे, वसई, धारावी वगेरे ठिकाणच्या 


६५ 


युप्त वाटा व दुर्याचे लाग साधून मराठ्यांच्या सैन्यास वाटेल ती मदत देण्याचें 
वचन प्रमाण केलें. तातर्य, सर्वीनीं मिळून हिंदुधर्मावर आलेलें संकट निवा- 
रण्याचा प्रयत्न चालविला. परंतु हा कार्यभाग रामचंद्र महादेव ह्यांचे हातून 
सिद्धीस गेल्याचें दिसत नाहीं. 

सद्धास अशरीन (इ० स० १७२२-२३ ) ह्या वर्षी गंगाजी नाईक, बु- 
बाजी नाईक, मुरारजी नाईक, शिवाजी नाईक आणि नारायणजी नाईक 
साळोंखी ज्ञात पाठारे हे मुद्दाम साताऱ्यास गेले, व तेथे त्यांनीं छत्रपति, बा- 
जीराव व चिमाजी आपा ह्यांचें दशन घेऊन आपली सर्व हकीकत निवेदन 
केली. आणि “ आपण पुरातन वसईप्रांताचे वतनदार आहों. त्यास बसई- 
प्रांत फिरंगी याकडे आहे. त्याणें देवस्थार्ने व तीर्थे यांचा व महाराष्ट्रथमे याचा 
लोप केला. हिंदुलोक भ्रष्टावून क्षार केळे. आपण पुरातन वतनदार, देश- 
नाडगोडपणार्चे वतन होते. त्यास, फिरंगी याकडे तो प्रांत जाहलियापासून 
वतन चालो देत नाहीं. याजमुळें आपण कुटुंबसहवरतमान त्या प्रांतांतून येऊन 
कल्याणप्रांतीं प्रस्तुत राहिलो. बसईप्रांताची हकीकत व आपलें वृत्त निवेदन 
करून त्या प्रांती साहेबी मसलत करून, प्रांत मजकूर सर करून देवस्थापना 
करून स्वधर्मस्थापना होय ते गोष्ट करावी; व आपलें वतन आपणास करून 
द्यावे? अशी विनंति केली. आणखी “त्या प्रांतींचे कोट किठ्ले व जंजिरे वसई 
व कोट ठाणें या जागांचे लाग, माग, व खाडियांचे उतार व माग वाटांस 
आपण माहीत आहों. व ठाणें वसईकोटाचे लाग आपले स्वाधीन आहेत.” ते 
साधून देऊन मराठ्यांच्या सैन्यास तो प्रांत मिळवून देऊं असें कबूल केलें 
व्याहु महाराजांनीं व पेशव्यांनीं त्यांची विनंति ऐकून घेतली व त्यांचें संकट 
निवारण करण्याचेंही वचन दिलें. परंतु इतर अनेक राजकीय मनसव्यांमुळें 
त्यांना द्या मसलतींत लवकर लक्ष घालण्यास अवधि सांपडली नाहीं. तथापि 
गंगाजी नाईक प्रश्‍्गति मंडळींनी प्रतिवर्षी पेशव्यांस भेटून फिरंंग्याचा मनसबा 
हातीं घेण्याबद्दल त्यांना एकसारखा तगादा चालविला होता. 

गंगाजी नाईक प्रश्रति पाठारे मंडळींनीं पेशव्यांच्याकडे संधान बांधिले होतें 

्ु 


६६ 


त्याप्रमाणं अंताजी' रघुनाथ व रामचंद्र रघुनाथ कावळे देसाई व देशपांडे 
बसई वगरे प्रांत फिरंगाण, ह्यांनींही पेशव्यांकडे जाऊन हें स्वधर्मसंरक्षणाचें 
महत्कार्य सिद्धीस नण्याबद्दल त्यांचें मन वळविण्याचा प्रयत्न चालविला होता- 
बाजीराव बड्टाळ यांनीं छ १९ रजब सु॥ सल़लाळीन मया व अलफ (ता० २८ 
जानेवारी ३० स० १७२०) रोजीं रामचंद्र रघुनाथ ह्यांस पत्र लिहून “ आमचेही 
चित्तीं हाच हेत आहे कीं कार्य करावे. अशा निमित्ते रा० अंताजीपंतास 
जें सांगणे तं सांगितलें आहे. तुह्यीं आपली खात्री निशा करून कार्य साधणे. 
तुमचें ऊर्जित करूं.” असें अभिवचन दिलें. चिमाजी आपांनीं, अंताजी 
रघुनाथ ह्यांस छ २२ साबान (ता० ९ मार्च ३० स० १७३० ) रोजीं लिहि- 
लेल्या पत्रांत, “ अवघा प्रसंग सत्य भासून कर्तव्य असेल ऐशीच आज्ञा करावी. 
नाहींतर दुराशेत गुंतावें सारिखे नाहीं ह्मणून लिहिलें; ऐशियास अवघा प्रसंग 
तुह्यों प्रल्लयास आणून दिल्हा आहे. त्यास अनृत काय निमित्त भासेल? 
अवघा प्रसंग सत्यच आहे व कार्यही कतव्य आहेच आहे. तुझ्मीं चित्तांत 
संशय आणावा असा अर्थ नाहीं. ” असे उट्रार काढिळे आहेत. ह्यावरून 
पेशव्यांस हा मनसबा हातीं घेण्याची इच्छा होती, हें उघड आहे. ह्यानंतर 
बाजीराव पेशवे ह्यांनी दादु महाराजांची भेट घेऊन ह्या मसळतीवर पिलाजी 

2 अंताजी रघुनाथ ह्यांच्यावर पोठुंगीज लोकांनीं फारच जुळूम केला होता. 
त्यांचीं वतनें वगेरे जप्त करून व त्यांस “इनक्रिझिशन? मध्यें आणून, त्यांस कडक 
शासन करण्याचा प्रयल केला होता. बाजीराव पेशव्यांनीं मुंबईचे गव्हरनर 
जॉन हॉन ह्यांचे माफंत पोतुगीज लोकांकडे त्यांच्याबद्दल रदबदली केली; पण 
तिचा उपयोग झाला नाहो. ह्मणून ते फिरंग्यांच्या हद्दीतून निसटून मरा- 
ठ्यांस येऊन मिळाले होते. चिमाजी आपांच्या एका पत्रांत “ तुह्मी फिरंगी 
यांचे परम शत्रु आहां,' हें फिरंगी यास फारच असह्य. ह्यास्तव तुझी फिरंगी 
याचे सरहद्देपासून चहूं पांचा कोसावर राहवे” असा उलेख आढळतो. 


ही अंताजीं रघुनाथ ह्यांची पत्रे व माहिती आमचे मित्र व प्रसिद्ध कवि रा. रा, 
गंगाधर रामकृष्ण मोगरे ह्यांनीं दिली. 


६ ७ 


जाधवराव ह्यांस रवाना केळे. व आपले मेहुणे कृष्णराव महादेव' ह्यास 
त्यांच्या मदतीस पाठविलें. पिलाजी ज्ञाधवराव ह्यांनी गंगाजी नाईक व 
अंताजी रघुनाथ ह्यांच्या साहाय्यानं कांब्यास वेढा घातला. ताडोंत उड्या घाळून 
फिरंंग्यांचे मचवे घेतले. त्या मचव्यांवर त्यांस दारूगोळा व बारा तोफा सांप- 
डल्या. त्याच तोफा लावून त्यांनीं मोठ्या पराक्रमाने माडी फोडिली व फिरं- 
ग्यांचा नाश करून त्यांचा अगदीं पराभव केला. तदनंतर त्यांची व फिररं- 
ग्यांची ता? २७ फेब्रुवारी ३० स० १७३१ रोजा मनोहर येथे लढाई झाली. 
तींत मराठ्यांची सरशी होऊन पोर्तुगीज लोकांचा पराभव झाला. नंतर 
मराठे व पोर्तुगीज ह्या उभयतांमध्यें तहाचें बोलणें सुरू होऊन कांहीं दिवस हें 
युद्ध बंद राहिलें. 

इ० स० १७२२ पर्यैत पोर्तुगीज लोकांचा मुरूय प्रतिनिधि सालडाना 
डा गामा (33]त811118 तै (अ8119 ) हा होता. हा इ० स० १७२२ 
च्या जानेवारी महिन्यांत लिस्बनास गेला, व त्याच्या जागीं काडे डि सांडो- 
मिल ((.०॥तट 8 3910111) ) ह्याची नेमणूक झाली. तो ता० ५ 
आक्टोबर रोजीं गोव्यास य्रेऊन दाखळ झाला. त्याचें हिंदुलोकांविषयीं अति- 
शय वाईट मत असल्यामुळें त्यानें हिंदुस्थानांत येतांच सांवतवाडीच रामचंद्र 
सांवत भोंसले ह्यांच्याशी युद्ध सुरू केलें, व सर्व हिंदु लोकांशीं कूरपणाने वागून 
आपला करडा अंमल गाजविण्यास प्रारंभ केला. अथीतू मुख्य अधिपतींचा असा 
कल पाहतांच वसे वगेरे ठिकाणचे पोतुंगीज अधिकारी हिंदुप्रजेवर जुळूम करूं 
लागले. इ० र० १७२३४ मध्यें दाम लई बोतेलो (1)011 1,172 
13०121110 ) नामक सेनापति वसप्रांताच्या बंदोबस्तावर नेमिला होता. त्यानें 
आग्रे वगेरे मराठ्यांच्या हल्टयापासून फिररंग्यांच्या बंद्रांचें संरक्षण करण्याकरितां 
नवीन जहाजें बांधण्याचा विचार केला. त्यांच्या खर्चाकरितां त्यानें कोळी 

१ हे रामचंद्र महादेव ह्यांचे बंधु. हे रामचंद्र महादेव मरण पावल्यानंतर 
कल्याणचे सुभेदार झाले. छ १४ रबिलाखर सन इहिदे सलासीन ह्मणजे ता० 
१६ आक्टोबर इ० स० १७२३० रोजीं लिहिलेल्या बाजीरावांच्या पत्रांत ह्यांस 
मामलत दिल्याचा उछठेख आहे. त्यावरून इ० स० १७२० सालीं रामचंद्र 
मद्दादेव ग्रृत्यु पावळे अस दिसतें. 


६८ 


लोकांवर जबरदस्त कर बसवून तो जुल्मानें घेण्यास सुरुवात केली.' त्यामुळें 
ते लोक अगदीं असंतुष्ट व बेदिल झाले. त्याचप्रमाणे इतर हिंदुलोकही पोर्ु- 
गीज लोकांच्या नानाप्रकारच्या जुलमांस अगदीं त्रासून गेळे होते. त्यामुळे 
सवीस ह्या धर्मळलापासून केव्हां मुक्त होऊं असें होऊन गेलें. 

ह्या सुमारास मराठ्यांचे सर्व लक्ष हुबशांच्या राजकारणांत युंतल्यामुळें त्यांना 
हा फिरंंग्याचा मनसबा कांहीं दिवस हातीं घेतां आला नाहीं. परंतु पुढे 
हुबशीप्रकरण संपल्यानंतर, पेशव्यांनीं मानाजी आंग्रे व संभाजी आंग्रे 
ह्या उभय बंधूंमधील वेरभाव नाहींसा करण्याचा प्रथम प्रयत्न केला. ह्या वैरभा- 
वामुळें फिरंगी लोकांस व हबशांस कोणाचा तरी पक्ष घेऊन मराठ्यांच्या प्रांतांत 
ढवळाढवळ करण्यास फार संधि सांपडत असे. त्यामुळें त्यांना प्रथम हें ग्ृह- 
छिद्र बंद करणें अगदीं आवश्‍यक झालें. मानाजी आंग्रे ह्यानें प्रथम पोर्तु- 
ग्रीज लोकांचें साहाय्य घेऊन कुलाबा घेतला. तेव्हां संभाजीनें त्याचे पारि- 
पत्य करण्याकरितां त्यावर स्वारी केली. नंतर मानाजीनें पेशव्यांची मदत 
घेऊन स्वसंरक्षणाचा प्रयत्न चालविला. मानाजी पेशव्यांस मिळाला हें पाहून 
पोठुंगीज लोकांचें त्यांचें वांकडें आलें, व त्यांनीं कांही वेळ संभाजीची बाजू स्वी- 
कारून मानाजीशीं युद्ध चालविले. तेव्हां बाजीराव पेशवे ह्यांनी शंकराजी 
केशव व खंडेजी माणकर वगेरे लोकांस त्यांचे मदतीस पाठविलें. ह्या लो- 
कांची व फिरंगी ह्यांची ता? २ जानेवारी इ० स० १७२५ रोजीं बरीच चक- 


१ द्दी हकोकत मि० फ्रेडरिक चालेस डानव्हस ह्यांच्या “1118 17016एटण९56 
10 0वा&. ” ह्या पुस्तकाच्या आधारें दिली आहे. त्यामध्यें डाम लुई बोतेलो 
ह्यार्न कोळ्यांवर जो कर बसविला, त्याबद्दल पुढील वाक्ये लिहिलेली आहेत:- 

6 याड जिऊ फा'णु९० छ88 (0 ९01807ए०७ & 168 0 8पा81] ४९58018 
10०7 ॥॥७ वर्सा 118 ९०88 बया 50 0012 वे९1९१8७5 क्याते पा- 
5५108 0 ॥]९ ७टणछ,........ गु० पाडावे 1० वेरठह्यातेर & 1९६४५ 
पपप ती'ठपा (11088 880006 तीझाटाणाठ प ठावेहा' ७० ]॥0०0त७ ७1९ 
700685ब्चा"४ जित, ॥॥९ तेया्यायवे क$, ॥00ए९ए९', टयाझवेहासचे ह 
७०७ ०. छाः2७७ उ]]पडट8 0] 1218112110, ७1त ॥॥९ 2016०01 जं 
५९ (8५ 1188, 11 118117 09508, (0 0९ ९81112१ ०६ ७५ 10९808 ०1 10706.” 
१३8७० 401,, ४०. गा, 


६९ 


मक उडाली. ह्या संबंधाचे पेशव्यांचे एक पत्र उपल्ब्ध झालें आहे. तें 
येणेप्रमाणेः--- 
“ अखंडित लक्ष्मीअल॑कृत राजमान्य राजश्री शंकराजी केशव 
गोसावी यांसीः--- 
सेवक बाजीराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार सु॥ खंमस सल्धासीन मया अलफ. 
तुझीं पत्र छ० १९ साबानचे पाठविलें, तें छ० २२ साबानीं प्रविष्ट जाहलें- 
छ० १८ साबानो किररंगी यांचे लोक राजश्री मानाजी आंग्रे यांचे मोचीवरी 
निघाले होते. याजकरितां मशारनिल्हे व राजश्री खेडोजी माणकर व सारे 
लोक एकत्र बोलावून मशिदीस वेढा घाळून, मोर्चा त्यांनीं दिला होता तो चो- 
पावा या विचारें गेल. मेढीयाचा दरवाजा तोडिला. फिरंगी यांनीं मार 
सीमेपरता केला. लोक जखमी फार जाहले व कांहीं ठार जाहले. मार न सोसे. 
मग निघाले. जखमी यांची याद आलाहिदा पाठविली असे. ह्मणोन लिहिलें 
तें कळले. लोकांनीं कष्ट मेहनत फार केली. शाबास ! तुह्लीं स्वीच समा- 
धानें करणें. दारू व गोळा कल्याणाहून पाठवायाविषयॉ राजश्री बासुदेव 
जोशी यांस लिहिलें आहे. व आह्ली येथून दारुगोळा टिंबाजीपंत याजब- 
रोबर रवाना केलाच आहे. आणखीही पाठवून देतों. जाणिजे. छ० २३ 
साबान. आज्ञाप्रमाण.” 
ह्यानंतर बाजीराव ता० ४ फेब्रुवारी ३० स० १७२५ रोजीं स्वतः कुला- 
ब्यास गेळे; व कुलाबा, राजमाची, खांदेरी वगेरे किल्ले हस्तगत करून व 
संभाजीस नतीजा पोहोचवून ता० ३ एप्रिल ३० स० १७२५ रोजीं परत 
आले. ह्यापुढे संभाजीही मराठ्यांशी ख्रेह करण्यास तयार झाला. तेव्हां 
बाजीराव पेशवे ह्यांनी शाहु महाराजांच्या आज्ञेने त्याच्याशीं तह ठरवून मा- 
नाजीस कुलाबा व “ वजारत माब ? हा किताब दिला; व खंभाजीस सुवर्णदुर्ग 
व “ सरखेल? हं पद दिलें. परंतु त्यामुळें पोतुगीज लोकांच्या मनांतील डाव 
कमी न होतां, उलट तो अधिक वाढला; व त्यांनीं मानाजीचा सूड उगवि- 
ण्याचें मिष करून मराठ्यांशी युद्ध आरंभिले. संभाजीने बाह्यात्कारें जरी 
मानाजीशीं सख्य जोडिळें, तरी त्याचा नाश करण्याची दुर्वुद्धि त्याच्या 
मनांतून नष्ट झाली नव्हती. त्यामुळें त्याच्या बोलण्यांत किंवा वतेनांत 


७० 


खरा भाग बिलकूल राहिला नव्हता. पोर्तुगीज, इंग्रज, व पेशवे 
ह्यांच्याशी जशी संधि पडेल त्याप्रमाणेंच तो वागत असे. सिद्दी साताचें 
युद्ध होऊन मराठ्यांची सरशी झाल्यानंतर त्याने बाजीरावास जें पत्र लिहिलें 
आहे, त्यांत इतकी साखर पेरिली आहे व इतका धरोबा दाखविला आहे कीं 
सांगतां सोय नाहीं. हें पत्र वाचलें ह्मणजे खंभाजी आंम्रे ह्याचा स्वभाव 
मायावी व कपटप्रचुर असावा असे सहज अनुमान होतें. हे पत्र मनोरंजक व 
महत्त्वाचें असल्यामुळें येर्थे सादर केल्यावांचून आमच्यानं राहवत नाहीं. 
“राजश्री बाजीराव पेडित प्रधान दाजी गोसावी यांसः-- 

७& सकल गुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य ख्रे॥ संभाजी 
आंगरे सरखेळ रामराम विनंति. उपरी येथील कृशल जाणून स्वकीय लेखन 
केळें पाहिजे. विशेष. आपण उत्तर प्रांताहून स्वारीहून आले, हें श्रवण 
होऊन संतोष जहा. सर्वदा पत्र पाठवून परामर्ष करावा हें वडीलपणास 
उचित आहे. वरकड वडिल वडिलांचा भाऊपणा अकृत्रिमतेनें चालोन गेला. 
त्यामागे तीर्थरूप राजश्री खेखोजीबावाचा व आपला भाऊपणा विशेषच 
चालिला होता. परंतु श्रीनें त्यांस दिवस थोडके केळे. त्यामागे आपण भाऊ 
उभयतां, तिसरा आपला बंधु, ऐसाच वडिलोपार्जित ख्रेह चालावा. त्यास 
कालवशेंकरून आम्हांपासून अंतराय जाहला किंवा आपणाकडून जाहला, कित्येक 
संकल्पविकल्प वाढोन गेळे, त्यांचें परिमार्जन होऊन पूर्ववतूप्रमाणं भाऊपणा 
चालोन एकाविचारं वतीवें याजकरितां आपण शपथपूर्वक पत्रें पाठविली की, 
एकवेळ आपली आमची भेट व्हावी. भेट जाहाल्यावर जे जे कित्मिष उभ- 
यपक्षीं वाढल आहेत ते दूर होऊन, चित्तास चित्त मेळवून, दोनी मनसबे एकच 
ऐसें लवून, भाऊपणा दिवसेंदिवस वडिलांपासून चालिला त्याप्रमाणें, किंवहुना 
अधिकोत्तर चालावा ऐसाच हेत चित्ताचा होता. त्यास आपटली स्वारी उत्तरेस 
जाहली तेव्हां तो योग एकीकडे राहिला. अलीकडे राजश्री चिमाजी पंडित 
यांची स्वारी कुलाबाप्रांती सिद्दी साद याजवरी जाहली. त्यास श्री कृपेने 
नतीजा देऊन माधारे फिरळे. तेव्हां आपांनीं एक कारकून पाठविला, आणि 
भाऊपणाच्या ममतेच्या कित्येक गोष्टी सांगोन पाठविल्या. त्यावरून आह्मी 
आपांस परत्योत्तरें लेहून राजश्री नारो काशी यांस पाठविलें. त्यांचे समागम 


७१ 


रा० चरितो कृष्ण यांस आपांनीं पाठविलें. बेलभाकर पाठविली. त्यावरून 
संतोष होऊन समाधान जाहलें. त्याप्रमाणं आह्यी बेळभाकर पाठविली. ऐशास 
आजिपर्यंत नानाप्रकारे घालमेली घाळून आपल्या व आमच्या चित्तास विपयीस 
घातला होता तो दूर होऊन, आपण उभयतां बंधु तेसे तिसरा ऐसे आम्हांस 
लून, कॉंकणप्रांतींचे गडकोट आपले, वरघाटीचा मनसबा आमचा, ऐसी एक 
बात करून भाऊपणें चालावें. सर्व संपदा आहे हे आपली आहे. याउपरी आह्मी 
दुसरा विचार चित्तांत आणीत नाहीं. मुख्य गोष्ट आपली आमची एकवेळ त्रि- 
वर्गाची भट दुसरामानीं व्हावी. भेटीनंतर सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. जें आम्हांस 
संकट तें आपण दूर करावें. आपणांस अगत्य तें आह्मी करावें. तेर्थे दुसरा विचार 
असेल तरी श्री कानोबाची व खासे यांचे पायांची शपत आहे. रंगाच्या मोटा 
बांधर्णे नाही. राव, आपण आम्हांस नेसे सेखोजीबावा तैसे. आपण आह्मी 
रागावलों तरीं क्षमा करावी. दुसरियाचें न ऐकावे. सेखोजीबावास आम्ही रागे- 
जोन नानाप्रकारे बोलत होतों, कीं नव्हतो त॑ आपणास विदित आहे. वडील- 
पण जेथें आहे त्यांणीं चार तुटीच्या गोष्टी घेऊन भाऊपणाचे जातीने चालवावे 
ऐसें श्रीनें सामथ्ये दिळें आहे. परिहार कोठपावेतों ल्याहावा. जसें आपण तेसें 
आम्हांस लश्रून चित्ताची सोज्वलता करून चित्तापासून भेटीचा योग कोणे 
कोणे महिन्यांत होईल येविशींचा सिद्धांत करून लेहून पाठवावा. खुवर्गदुर्गी 
अगर रसालगडीं दोनी स्थळे आहेत, यांत जेथें आपले विचारास येईल तेथें 
होईल. राजश्री आपांनीं चित्तावरी गोष्टी धरिली आहे ती सांगतील. ह्याप्र- 
माणें ममतापूर्वक उत्तर पाठवावे. लक्ष पत्राचे जागा हें पत्र मानून चित्तांतील 
किल्मिष दूर करून भेटी द्यावी. आम्हीं आपले चित्तापासून लेहून पाठविलें 
आहे. आपल्या खेरीज दुसरा विचार नाही. याउपरी वडीलपणास येईल तें 
करावे. आपण आह्यांस वडील आहेत. बुद्धिवाद वरचेवरी आज्ञा करीत 
जावी. जेसा पांडवांचा अभिमान श्री कृप्णानें धरून कोरवांस नतीजा देऊन 
हस्तनापुरीं स्थापना केली, याप्रमाणें आपल्यास करावें लागेल. आपण जे गोष्टी 
सांगतील ती आह्यांस प्रमाण आहे. राजश्री रघुनाथजी आपणाजवळ जाऊन 
राहिले आहेत. त्यास अपेशी आहे. खाशाजवळ होते त्यास खाशास व नारो- 
पंतास मूठ मारून दिवंगत केलें. त्यामागे रा० सेखोजीबावांस तीच गत केली- 


ञ्रे 


असा अपेशी आहे. त्यास आपण ठेवावें हे॑आमचे विचारास येत नाहीं. 
वर्षा दोन वर्षानी आपणास अनुभव येईल. आमचा चाकर आह्मी मारिला 
कुटिला तरी चाकर. ज्यांणीं आपल्या बाईकांस उदक धाळून गेला तो आपणास 
कामास काय येईल ? बाईका टाकून जावें कीं काय? आपण थोर आहेत. 
हा अथे आपल्या ध्यानीं येऊन गेलाच आहे. आपल्या कायीस पुरुषलोक जो 
येईल तो मतलबाकटितां हातीं ध्यावा. परंतु आमचा चाकर आपण न ठेवावा. 
आमचा आम्हांकडे पाठवावा. ते गोष्ट आपले विचारास येणार नाहीं. परंतु 
लिहिलें आहे. या उपरी ज्यांणीं ज्यांणीं कल्पना वाढविल्या आहेत, त्या दूर 
करून भेटीचा लाभ दिला पाहिजे. उभयतांचे जोडीखेरीज आह्यांस दुसरी 
'ोडी विशेष आहे ऐस नाहीं. मनोमन साक्ष आहे. उत्तराचा मार्ग लक्षितों. 
लाणिजे. रवाना छ १२ माहे रबिलावल. बहुत काय लिहिणें. कृपा असों 
दिली पाहिजे हे विनंति.” 

वरील पत्र वाचलें हणजे संभाजी आंग्रे हा बाजीरावाशीं व त्यांचा खरेही 
मानाजी आंग्रे द्यार्शी दुष्टभाव धरील अशी कल्पनाही करवणार नाहीं. परंतु 
इ० स १७२७ मध्यें त्यानें पोतुगीज लोकांस अनुकूल करून कुलाब्यावर 
पुनः स्वारी केली, व मानाजीशीं युद्ध आरंभिलें. हें वर्तमान पेशव्यांस कळ- 
तांच त्यांनीं कोंकणांत उतरून फिरंगी व संभाजी ह्यांना मार्गे हटविले; व 
मानाजीचें संकट नाहींसें करून त्याजकडून, शाहु महाराजांस ७००० रुपये 
रोख खंडणी व ३००० रुपयांच्या परदेशीय कलाकुसरीच्या जिनसा प्रतिवर्षी 
नजर देण्याचा ठराव करून केला.” 


बाजीराव पेशवे ह्यांनी फिरंगी लोकांचा पराभव केल्यामुळें त्यांस अधिक 


१ मानाजी व संभाजी आंग्रे ह्यांच्या वादाची भानगड बरोबर समजण्यास 
पुष्कळ कागदपत्र उपलब्ध झाले पाहिजेत. त्यावांचून त्यांतील सर्व गोष्टी बरोबर 
समजणार नाहींत. ह्यांच्या भांडणामुळें मराठ्यांच्या सत्तेचे फार नुकसान झा- 
लेले आहे. वर. दिलेली त्रोटक माहिती ग्रांटडफ, डानव्हर्स, लो वगैरे 
इंग्रजी ग्रंथ व कांहीं अस्सल क'गद ह्यांच्या आधाराने दिली आहे, त्यावरून 
ह्या भांडणाचे फक्त ठोकळ स्वरूप लक्षांत येरेल, 


ष्र 


तेष उत्पन्न झाला व त्यांनीं मराठ्यांशी प्रत्यक्ष युद्ध आरंभिले. इ० स० १७२७ 
मध्ये त्यांनीं आपल्या ताब्यांतील कोटकिळ्ले खंबीर करण्याचें व दारूगोळ्याची 
पोक्त बेगमी करण्याचें काम जोरानें चालविले. ठाण्याचा किल्ला बांधण्याचे 
काम त्यांनीं इ० स० १७३४ पासून चालविले होतें. परंतु तं अद्यापि पुरें 
झालें नाहीं. ह्मणून ते हिंदुलोकांची वेठ धरून त्यांच्याकडून जुलुमानें काम घेऊं 
लागले. त्यांचा धर्मसंबंधानें परोपरीने अगोदरपासून छळ चालला होताच. 
तशांत लोकांवर हा असह्य जुळूम होऊं लागल्यामुळें त्यांना फिरंग्याच्या पारतं- 
त्यांतून केव्हां मुक्त होऊं असें वाटू लागलें, व त्यांच्या पुढार्‍यांनी पेशव्यांना 
स्वसेन्यानिशीं साष्टीप्रांतावर चाळून येण्याबद्दल विशेष आग्रहाची विनंति 
केली.' अथीत्‌ हिंदुलोकांचा अशा रीतीनें छल होत आहे असें पाहून, पेश- 
१ पोतुंगीज लोकांच्या जुलमाबद्दल इंग्रज ग्रंथकार कांहीं विशेष मजकूर 
लिहीत नाहींत. तथापि त्यांच्या अस्पष्ट व त्रोटक माहितींत देखील त्याबद्दल 
पुरावा सांपडतो. डानव्हसं साहेबांच्या इतिहासांत, ठाण्याचा किछा तयार 
होण्यास विलंब लागला व त्यामुळें लोक त्रासून जाऊन मराठ्यांचे राज्य बरें 
अस. ह्मणूं लागले, असा अगदीं स्वच्छ उलेख आहे:- 
“6 गुड त९]87 ०७प०व डावा, दोडट0161 ४० 8 ]०९०७]॥७ 0 ॥॥8६ 
४०७, ७९३१९5 ७1) 11058 ९1101097९१ ग 1७ शार्ट 66 एत 
हाते पर्गाट्वि. ॥॥९]8७61 फ९'2 80 185 तेतंएशा ० 5पलो त९8]01'80100 


४18८ ॥॥९५ 100180 ७8 ॥1811)'983 '८0_ (8]८6 ]0058९88101 01 ॥॥6 
18181१ 881600९, ७ भ्याड ॥९॥ए]७ ० ७॥०86 0800811818 ६0 


पाशा! ])0९8९1 ])९॥8९001018 811ते 0916888018. ४-८ 2767191286 
फर 2७. ॥7०0. //. एढ४८ ४05. 

ह्या उताऱ्यांत “ 0७०७818” हा शाब्द साहेबमहसुफांनीं मराठ्यांस 
ळाविलेला आह़े हें वाचकांच्या ध्यानांत येईलच. अर्थात्‌ 'रानटी? मराठ्यांची सत्ता 
पत्करली पण ह्या पोतुंगीज लोकांचा छल व जुलूम नको, अशी साष्टी प्रांतांतल्या 
लोकांची स्थिति झाली होती, असं इंग्रज इतिहासकार देखील कबूल करितात. 
त्या अथी ह्या छलाचें व जुलमार्चे स्वरूप फार भयंकर असलें पाहिजे असें मा- 
नणें भाग पडतें. व ह्यावरून मराठी कागदपत्रांतून किंवा बखरींतून ह्या संबंधाने 
दिलेलें वर्णन केवळ अतिशयोक्तीर्चे आहे असे ह्मणवत नाहीं | 


७्डॅ 


व्यांनीं द्या राजकारणांत मन घातलें व स्वधर्मसंरक्षणाथ फिररंग्यावरील मोहिम 
हातीं धेतली, असें ह्मणण्यास कांहीं हरकत नाहीं. 

पोतुगीज लोकांनीं साष्टीप्रांतांत इतका कहर उडवून दिला व हिंदुप्रजस 
चाहि त्राहि केलें ही गोष्ट ब्रह्मंद्रस्वामींस केव्हां समजली, व त्यांनीं ह्या 
धर्मसंरक्षणाच्या कामांत केव्हां लक्ष घातळें, हें बरोबर समजण्यास कागदपत्रांचा 
अस्सल पुरावा अद्यापि उपलब्ध झालेला नाहीं. तथापि ज्याअर्थी शाहु महा- 
राज, बाजीराव व चिमाजी आपा ह्यांचे सर्व लक्ष तिकडे लागून, त्यांना आपले 
धमंरक्षणाचें त्रीद पाळण्याकरितां ह्या राजकारणाचा अगत्यवाद धरणें भाग 
पडलें, त्याअर्थी स्वामींसारख्या स्वधर्मसंरक्षणार्थ अवतीण झालेल्या महात्म्यास 
त्याचा वृत्तांत प्रथमपासून अवगत असावा असें मानण्यास जागा सांपडते. चि- 
माजी आपा ह्यांचे छ० १० जिल्हेज (ता० ३१ माचे ३० स० १७२७) चे 
पत्र ( लेखांक ४७ ) उपलब्ध झालें आहे. त्यावरून इ० स० १७३७ ह्याव- 
घीपासून ह्या फिरंगीप्रकरणामध्यें स्वामींच्या आशीर्वादाचा प्रवेश झाला होता 
हं अस्सल पुराव्यानेंच सिद्ध होत आहे. ह्या पत्रांत चिमाजी आपांनीं “स्वा- 
मींच्या आशीवीदेंकरून” पुण्याहून स्वार होऊन ठाणें हस्तगत केल्याची 
बातमी स्वामीस कळविली आहे, व पुढील कार्य “जं होणें तं स्वामींच्या आशी- 
वीदें होईल” असें लिहिलें आहे. तेव्हां येथून स्वामींच्या मसळतीस उघड उघड 
प्रारंभ झाला असें ह्मणण्यास ह्रकत नाहीं. 

चिमाजी आपा ह्यांनी ३० स० १७२७ च्या मार्च महिन्यांत फिरंग्यावरील 
मसळतीस सुरुवात केली व मोठ्या पराक्रमाने त्यांच्याशीं अनेक युद्धप्रसंग करून 
त्यांचा पराभव केला. ह्या मोहिमेमध्ये माचे महिन्यापासून जुलई महिन्या पर्यंत 
चिमाजी आपा व त्यांच्या हाताखालील रणशर मराठे सरदार ह्यांनी ठाणें, 
बेलापूर, वेसावें, वानरे, आणि साष्टी इतक्या पोर्तुगीज लोकांच्या बळकट 
जागा सर केल्या, व त्यांना अगदीं जेरीस आणिलें. साष्टीसारखी बळकट 
जागा मराठ्यांनी ता? २७ मार्च ३० स० १७२७ रोजीं फत्ते केली, त्यामुळें 
योतुंगीज लोकांचा अतिशय हिरमोड झाला. त्यांचा सेनापति अंटिनियो 
कार्डिम (811111110 (8101111) ह्यानें मराठ्यांच्या सेन्याबरोबर एकसा- 
रखी टकर दिली. परंतु शेवटीं त्याचा मराठ्यांच्या शोयीपुढे कांहीं उपाय न 


५ 


चाढून त्यास माघार घेणें भाग पडलें. ह्या ग्रुंजामध्यें पोर्तुगीज लोकांचे बरेच 
लोक जाया झाले. त्यांची सवे युद्धसामुग्री संपून गेली व. द्रव्याचीही तूट 
पडली. तेव्हां अंटिनियो कार्डिम ह्याने हताश होउन आपल्या जागेचा राजी- 
नामा दिळा. नंतर त्याचे जागीं पेडरो डी मेलो (1>०१1'0-0९-11९110) 
ह्याची नेमणूक झाली. 

पोतुगीज लोकांस जेर करून स्ताष्टीप्रांत काबीज केल्यानंतर, पावसाळ्यास 
सुरुवात होतांच, चिमाजी आपा हे, शंकराजी केशव, खंडोजी माणकर 
इत्यादि रणश्ूर लोकांस भरपूर सेन्यानिशीं तेथे बंदोबस्तास ठेवून, ता० ९ जुले 
इ० स० १७२३७ रोजीं पुण्यास परत आले. तों तिकडे शत्रूने पुनः उचल खाढ्ली. 
पावसाळा संपतांच गोव्याहून मदत आणून फिरंग्यांनी वसईचा अधिक 
बंदोबस्त चालविला. डी मेलो हा नवीन दमाचा सेनापति असल्यामुळें तो 
मराठ्यांची खोड मोडण्याचा संकल्प करून युद्धाची सिद्धता करूं लागला. त्यानें 
इ० स० १७३७ च्या आक्टोबर महिन्यांत खांदेरीवर आपलें आरमार आणून 
मराद्यांच्या केळे, माहीम वंगेरे ठिकाणच्या लोकांस शह दिला. तेव्हां त्यार्चे 
व मराठी सेन्याचें युद्ध पुनः सुरू झालें. बाजीराव पेशवे ह्यांनी रामचंद्र 
हरि पटवर्धन ह्या शूर सरदाराच्या हाताखालीं कांहीं सरदार व २२५० लोक 
देऊन त्यांस केळें माहीम सर करण्याकरितां पाठविलें. परंतु शंकराजी केशव 
ह्यानं अगोदरच कच खाल्यामुळें मराद्यांच्या सेन्यांत थोडी गडबड झाली.' 

१ शंकराजी केशव हा रणशूर योद्धा होता. ह्यानें पुढें वसईच्या 
वेढ्याच्या वेळीं फारच उत्कृष्ट कामगिरी बजाविली. परंतु ह्या समयीं त्यान 
असा कच कां खाला तें समजत नाहीं ! मराठ्यांच्या पक्षामध्ये ठाणे सर केल्या- 
नंतर कांहीं रुसवारुसव झाली व अंताजी रघुनाथ वगेरे साष्टी प्रांतांतील मरा- 
ठ्यांची पक्षाभिमानी मंडळी नाखुप झाली असं आणखी एका पत्रावरूनही दि- 
सून येतें. हें पत्र खंडोजी माणकर ह्याने छ २ रबिलाखर ह्मणजे ता० १९ जु- 
ले इ० स० १७२७ रोजीं लिहिलेलें आहे. तें येणेंप्रमार्णेः- 

“श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामींचे सेवेसी:- 

आज्ञाधारक खंडोजी माणकर चरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग दंडवत, विज्ञा- 

पना तागाडत छ २ रबिलाखर पावेतों स्वामींच्या कृपावलोकनंकरून वतमान 


७६ 


ह्या वेळीं बाजीराव पेशव्यांनीं रामचंद्र हरीस एक फार जोरदार पत्र लिहिलें 
आहे. त्यांत जे कोणी मराठ्यांचे सरदार इमानानें चाकरी करणार नाहींत व 
पळून जातील, त्यांना पकडून आणून त्यांचीं डोचकीं मारावी असें साफ 
फमोविलें आहे. ह्यापत्रावरून बाजीराव पेशवे कसे इरेस पेटले होते हें चांगळें 
दिसून येते. हे पत्र येणेप्रमाणे: -- 
““अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री रामचंद्र हरी 
गोसावी यांसी:--- 
सेवक बाजीराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार. सु॥ समान सलासीन मया व 
अलफ. फिररंगी यांचें आरमार खांदेरीच्या बार्‍्यावरी आलें. हे खबर अ- 
णजूरकर यांनीं राजश्री शंकराजी केशव यांस लिहिली. त्यावरून त्यांनीं सला- 
बत खाऊन केळें माहीम येथील लोक उठवून माघारे नेळे. गनीमाची 
सळाबत वाढविली. ऐशियास वसई, अरनाळा आदिकरून लोकांचें सामान 
जसे तसें नाहीं. नामांकित माणूस किती आणि गनीमाची सलाबत खातात ! 
यावरून त्यांचे व त्यांजवळील लोकांचे मर्दुमीच्या तारीफा काय कराव्या ? असो. 
न व्हावें ते झालें! अतःपर गनीमावरी सलाबत चढवून केळें माहीम हीं 
स्थळें जबरदस्तीने घेतलीं, तरीच त्या लोकांची व सरदारांची शाबास. नाहीं तरी 
यथास्थित अस. विशेष. रा० अंताजी रघुनाथ यांहों पूवीपासून सेवा चाकरी 
केली. फिरंगाणच्या मनसुब्यामुळें द्दैरानपेरोशान जाहले. ठाणें घ्यावें हणून 
सेवकास रवाना केलें. तेव्हां अंताजी रघुनाथ व अणजूरकर व उलेकर बरोबर 
दिले. त्यांत तिघांनीं आंव ह्मणावा तैसा धरिला. सेवकानें तिघांस हातीं धरून, 
यद्यपि एकाचे हातून कार्य जाहलें तर एकाचे हातून कार्यसिद्धता करावी. 
याचप्रमाणें तिघांनी आंव धरून कार्यसिद्धता स्वामींचे पुण्यप्रतापॅकरून जाहली. 
त्यास अंताजीपंताची वाजवी गोष्ट कोणी न ऐेकत. यास्तव आपले जागीं श्रमी 
होऊन घरीं बसले आहेत. सांप्रत स्वामी पुण्यास आले हणोन ददैनास आले 
आहेत.... ...हे इतर्केच इच्छितात कीं, धण्याचे पुण्यप्रतापं फिरंगाण सुटावे. 
ह्मणजे आपर्ले वतन सुटेळ, हा हेत स्वामींचे प्रतापे सिद्धीस पावेल. संदेदद 
नाहीं. परंतु यांचा अव्हेर न होई तो अथे करणार स्वामी धणी समथ आहेत. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, ? 


७७ 


पेका खाऊन नाचीज होतो ! असो. तुह्यांस रवाना केलें ते सांगून रवाना 
केलें. पायेचा जमाव साहाशें माणूस व कल्याणचे आरब एकशें चोपन्न व 
धोंडो व्यंकाजी याजबरावरील एक हजार व बाघोजीराव खानविलकर व 
पदाजी करके मिळून पांचशे व शेकराजी केशव याजकडील जुन्या भरण्या- 
पेकी एक हजार एकूण साडेबत्तीसशें माणूस केळे माहीमच्या कायभागास 
तुहत्यांकडे नेमिळे आहे. सरदारही तुमचेच ताबीन आहेत. राजश्री महादाजी 
केशव यांनीं शेकराजीपंताजवळ जावे. वरकड सरदारांनी तुमचे आज्ञिप्रमार्ण 
वतोवें. ऐसें कित्येक राजश्री शंकराजी केशव यांस फजीत करून लिहिलें 
आहे. तरी तुह्मां सदरहू साडेबत्तीसशे माणसांनिशीं केळे माहीमास लगट 
करून दोन्ही स्थळें हस्तगत करणें. मराठे, कानडे, परदेशी लोक आहेत. 
त्यास झुंझ भांडणाचे प्रसंगीं कित्येक माणूस सलाबत खाऊन पळून जातात 
याजमुळें केद सळाबत होते. ऐसीयास लाखोलाख रुपये खर्च करून लोकांस 
द्यावे, आणि प्रसंगीं पळ काढितील त्या पाजींचा मुलाहिजा काय? जे दालीची 
शरम धरून साहेबकाम करितील त्यांचें ञाजत करीतच आहों. पळून जातील 
त्यांचा मुलाहिजा काय निमित्य करावा £? ज्या ज्या वाटा पळून जावयाच्या 
आहेत तेथें चोक्या ठेऊन, पळतील त्यांस धरून परिच्छिन्न डोचकीं मारणे. 
सरदार अगर प्यादा न ह्मणणें. विना एकाददुसरा सरदार अगर - परदेशी 
कानडे मारल्याविना माणूस भय धरून वर्तणार नाहीं. यास्तव हेंच पर- 
वानगी जाणून पळ्याचं पारपत्य करणें. रामचंद्रपंतास लाख रुपये खर्चे होतात. 
या गोष्टीची कळकळ आणि इरे सववीहीं धरिली तरीच खावंदाचें काम होऊन 
सलावत चढेल. नाहीतरी पैका खर्चेला तितका व्यर्थ आहे ! असो. तुह्मांस 
विस्तार लिहावा सारिखा नाहीं. येथील मर्जी तुह्यांस ठावकी आहे. तेथीलही 
प्रसंग पाहिलाच असेल. जातीनसीं व जमेतीनसीं रात्रेदिवस कस्त करून 
केळं माहीम हीं दोन्ही स्थळें हस्तगत करणें. फिरंगी याच्या लोकांनीं वारे 
घेतळें आहे. तुह्यांवरही तोंड टाकितील. त्यांस जपून एकवेळ कापून काढणें. 
हणजे तेही बलखुद्‌ राहतील. जाणीजे छ० २६ रजब.? 

ह्या वीर्योत्साहक पत्राने रामचंद्र हरीसारख्या बाणेदार वीरास तेव्हांच स्फु- 
रण चढले; व त्यानें ताबडतोब माहिमास मोर्चे लावून फिरंग्यास पादाक्रांत 


9्ट 


करण्याचा निश्चय केला. रामचंद्र हरीची व पोर्तुगीज सेनापति पेड्टो डी 
मेलो ह्याच्या सेन्याची माहीम येथे जी चकमक उडाली, तिचा वीररसात्मक 
वृत्तांत कल्याणचे सुभेदार बासुदेव जोशी व रघुनाथ हरी ह्यांनी ता? २४ 
नोव्हेंबर ३० स० १७२७ रोजीं लिहिलेल्या एका पत्रांत इत्यंभूत वर्णिला आहे. 
तो सुदेवेंकरून उपलब्ध झाल्यामुळें तोच अस्सल बरहुकूम येथे सादर करितों. 
“श्रीमंत आपा स्वामींचे सेवेसी:-- 

पोप्य बासुदेव जोशी व रघुनाथ ह्री कृ० सा० नमस्कार अनुक्रमें दंडवत 
विनंति. उपरी येथील कुशल ता॥ छ १२ रमजान जाणोन स्वकीय लेखन 
आज्ञा केली पाहिजे. विशेषः-रा० रा० रामचंद्र हरि व माहादाजी केशव 
यांणीं माहिमास मोर्चे लाविले होते. त्याज (?) होऊन पुढें सलाबत कुचे चर 
खणून मोर्चे कोटाखालीं भिडविले होते. हें सविस्तर पूर्वी लिहिलें आहे. त्याज- 
वरून विदित जाहलेंच असेळ. गनीम इंग्रज फिरंगी व हबशी ऐसे एकत्र 
होऊन, दोन तीन दिवसां शंभर गलबते भरून, मदत माहीम केळवें येथील 
कोटामध्ये गेल. गनीम भारी जाहला, याजकरितां येथून राउताचा व लो- 
कांचा उपराळा करावयाचा तो करीतच होतों. माहिमास मोर्चे उत्तरेकडे 
लागले होते. दक्षिणकडे केळे आहे तें आंग मोकळें होतें. तिकडे रोज- 
बरोज गनीम चार पांचसे माणूसपर्यात बाहेर पडत असे. त्याजवर मोच्यी- 
वरून लोक व राऊत धाऊन जात. त्यांची यांची झीटपीट होतांच गनीम 
कोटामध्ये जाय. आपले लोक फिरोन येत. त्याजउपर छ ९ रमजानीं एकाद- 
शीस केळवियाकडील तर्फेस सात आठसें माणूस निघाले. त्याजवर रा० राम- 
चेद्रपंत राऊतांचे जमावानिशीं चालोन गेळे. गनीमाकडील पंचवीस तीस माणूस 
मारिले. याजकडील एक राऊत पडिला. एक दोन घोडी जखमी जाहलीं. गनीम 
आश्रियास गेळा. राऊत फिरोन मोच्यीवर आळे. इतकें वतैमान ते दिवसी 
जाहलें. त्याजउपरी काळ छ ११ रमजानीं दोन प्रहरा जाहलें. मोच्यीवरील 
कांहीं लोक जेवण्यास गेळे होते आणि मोर्चे कोटानजीक भिडले होते. गनीमानें 
संधी पाहून दीड हजार दोन हजार माणूस निघोन मोच्यीवर चाळून घेतलें. 
एकेच वेळेस तीही मोर्च्योंवर हृल्टा केला. खबरदार होऊन बरेसे गुंजले. परंतु 
गनीम भारी. कोटावरून तोफांचा मार जबरदस्त केला. मोच्यीवर गनीम 


७९ 


आला. त्याणें हुके व हात गरनाळा व बरखंदाजीचा मार बहुत जबरदस्त केला- 
तेणेंकरून मोर्चे जळण्यास लागले. लोकांनीं बाहेर निघोन हत्यार करावें तरी 
गनीम भारी. याजकरितां मोर्चे वुजीसारिखे घातले होते. त्यास कवाड एक 
होतें. तें सलाबत कुचे चर खटला होता त्यांतून जावें यावें असं होतं. तोंड 
गनीमानें धरिले. लोकांस बाहेर निघोन हत्यार करावयास जागा नाहीं. ऐसें 
जाहलें. तेव्हां मोच्यीचा उपराळा करावा ह्मणून रा० रामचंद्रपंत व अमर- 
सिंग शिर्के वगेरे दहा पंधरा राउतांनीं धोडी घातलीं. त्यांगीं गनीमाकडील 
दहा पंधरा माणूस मारिले. रा० रामचंद्रपंतांनीं खुद्द दोवे ठार केले. आणि 
गनीम फिरविला. ते प्रसंगीं रा० रामचंद्रपंतांस उजव्या हातावर स्तनाचे 
वरती चार बोटें पट्ट्याखालीं गोळी लागोन मोहरा चुकोन पार होऊन गेली. 
हातीं तरवार होती तिचा झटका बसोन हाड नादावळें आहे. हातची तरवार 
झटका बसोन गळोन पडली. तेणेंकरून पायांच्या गुडध्यास लागली आहे- 
एस होतांच मशारनिल्हे फिरळे. याउपरांत गनीमानें सोखी करून मोर्चे का- 
बीज केळ. आमचे लोकांचा धर सुटोन निघाळे. राजश्री माहादाजी केशव 
व बाधोजीराव खानविलकर (?) व राजबाराव बुरोडकर व च्वितो शिवदेव 
व जनादेन हरी व गणेश हरी कारकून दिं॥ माहादाजी केशव व धोंडोपंत 
विठ्ठठळ शिवदेव याचा भाचेजावई, वगरे लोक ऐसे मोर्च्यात होते. त्यांस 
निघावयास फुरसत न जाहली. तेथेंच झुंजोन कामास आले. व राघोजीराव 
खानविलकर याजकडील भाऊबंद देखील आपण एकेच जागां कामास आले- 
आणखी लोक कामास आले. त्यांची अद्यापि गणती सांपडली नाहीं. अज- 
मासें दोनसं माणूस कामास आळे व जखमी शंभरांपर्येत आहेत. लोक मोर्चे 
सोडून बाहेर निघाळे. गनीम फार. रा० माहादाजी केशव कामास आले. 
रा० रामचंद्रपंतांस जखम लागली. लोकांनीं धर सोडिला. याजकारितां 
पाळखी पाठऊन रा० रामचंद्रपंत व अवघी फौज येथें आणिली. अवघ्यांचा 
शोध घेऊन हजीरी मनास आणून सविस्तर मागाहून लेहून पाठऊं. होणार 
गोष्ट ती जाहली त्यास उपाय नाहीं. आह्मी शिरगांवची व माहीमची (अशा ) 
दोन फौजा एकत्र करून येथील मोर्चे काबीज केळे आहेत. गनीम हांवभरू 
जाहला आहे. आह्मी येथून धर सोडिला तरी अवघेच जागा धर सुटेल. 


ट्ळ 


याजनिमित्त आह्मी येथे खबरदार राहिलो आहो. गनीम हांवभरू जाहला 
आहे. याजकरितां येथील मदतीस एका दो दिवसांत येईल असा दिसतो. 
आलाच तर गनीमास ठेचगा देतों. आह्यांजवळ सामान ह्मणावें तरी दोनी 
फौजा मिळोन साडेतीन हजार माणूस सात आठशें पर्येत राऊत आहेत. आ- 
जपर्येत दोन तीनर्शे माणूस पळाले. दोन अडीचशे माणूस कामास आले. 
लोकांस रोजमुरा अद्याप पावला नाहीं. दोन महिने चढले. ऐशा चारी 
गोष्टी या प्रसंगीं जाहाल्या. याजमुळें लोकांनीं धर सोडिला आहे. ऐसें असोन 
लोकांचें समाधान करून, अवघध्यास दिलदिलासा देऊन येथील मोर्चे काईम 
करोन, एकवेळ गनीमास बरासा नतीजा द्यावा हे उमेद धरोन राहिलो आहों. 
स्वामींचे पुण्येकरून जें होणें ते होईल. राजश्री शंकराजी केशव यांस लेहून 
जंजिरे अनीळा व बहादुरपुरा येथील खबरदारी करणें. तेप्रमाणें रा० खंडोजी 
माणकर यांस लिहोन ध्यारावी व ठाणें, व रा० दत्ताजी मोरेश्वर यांस लेहून 
आशेरीचे मोच्यीची खबरदारी व रा० नारायण जोशी यास लेहून किल्ले बेला- 
पुर, व रा० बरवाजी ताकपीर यास लेहून कल्याण भिंवडी येथील खबरदारी 
करावीशी आहे. परंतु गनीमानें आपले जागियाची मजव्रुदी करून दोन 
हजार स्वारीस निघाला आहे. आरमाराचा गनीम हांवभरू जाहला आहे. 
याजमुळें आपले लोकांनीं जागचजागा दहशत खादली आहे. त्यास 
स्वामींचा उपराळा ,जाहलियाविना लोकांस अवसान चढटोन गनीमास 
नतीजा पोंहचत नाही. आणि आजपर्यैत केलें कर्म व्य होतें. तरी 
स्वामींनी सहद्त कामे टाकून, जरूर जाणोन, राऊत व हशम पाठवून 
तेथील स्थलांचा उपराळा होय ते गोष्ट केली पाहिजे. बहादरपुरा येथील मो- 
च्यीवर एकवेळ गनीम तोंड देईल. याजकरितां तेथील उपराळियास दोन 
चारशे राऊत व एक मातवर सरदार अथवा राजश्री दुर्जनसिंग पाठवून ते- 
थील उपराळा आति तरेन केला पाहिजे. राजश्री शंकराजीपंताकडे येथूनही 
राऊत शंभर पाठवितो. राजश्री रायाकडील वर्तमान आपणास आलेच असेल. 
तरी स्वामींनीं खानदेशांत न राहावें. नासिकप्रांतीं यावे. ऐसा विचार जा" 
हृला असिला तरी स्वामींनीं अविलंबें नासिकप्रांते आलें पाहिजे. तेथें आलि- 
यास तिकडील शह चुकतो ऐसें नाहीं. आणि इकडील उपराळा होईल. या 


८१ 


प्रांतींचें वतमान स्वामीस कळेल. स्वामींचा उपराळा या प्रांती वरचेवर होईल. 
व दुमणप्रांती आजपर्यंत आमची स्वारी गेली नाहीं. याजकरितां त्या प्रांती स्वारी 
पाठवून, मुळूख मारून, ताराज करून, गुरुढोरें कुळेंडाळें धरून आणावीं. तेणक- 
रून शह बसोन गनीमाचा ओढा तिकडे पडेल. इतक्या गोष्टी स्वामींचे येणें 
नासिकप्रांती जाहलियास होतील. तर अगत्य स्वामींनीं नासिकप्रांती आलें 
पाहिज. आह्यांजवळ सामान गनीमापुरतें आहेच. तथापि लोकांत अवसान 
राहिलें नाहीं; आणि जबरदस्तीने शवूर्चे तोंड फोडल्याविना गनीमावर इभ्रत 
बसोन आपले माणसास तेज चढत नाहीं. यास्तव, फोज भारीच या प्रांती 
पाठवावी. मुलकाचा सत्यानाश दुमणप्रांती करावा. तारापुरचे आश्रयास 
माहिम मनोर वगेरा प्र॥ याचे कित्येक गांव गेळे आहेत. जुजबी रयेत आस- 
पास मात्र आहे. तिचे संरक्षण करून वरकड दुमणप्रांत वगेरा मारून ताराज 
करावा. एखादे जागा गनीम गांठ्रन कापून काढावा हणजे आपली सलाबत 
वाढेळ. विदित जाहलें पाहिज. हे विज्ञापना.” 

रामचंद्र हरीची व फिरंंग्याची ही लढाई चालली असतांना चिमाजी 
आपा व बाजीराव निजामाशीं युद्ध करण्याकरितां खानदेशांतून उत्तरेकडे जात 
होते. त्यांस हें वासुदेव जोशांचें पत्र पावतांच, त्यांनीं मल्हारजी होळकर व 
राणोजी छिदे ह्यांचे हाताखालीं सेन्य देऊन त्यांस त्यांच्या मदतीस पाठविले. 


पोतुंगीज सेनापति पेडर डि मेलो ह्यानें मराठ्यांकडून साष्टी, व ठाणें ह्या 
जागा परत घेण्याचा पक्का निश्चय केला, व आपल्या सैन्याची कडेकोट तयारी 
चालविली. लिस्बन येथून त्याच्या मदतीकरितां दोन लढाऊ जहाजें आलीं; 
व गोंव्याच्या गव्हरनराकडूनही कांहीं निवडक लोक व दारुगोळा येऊन पोहों- 
चला. तेव्हां त्यानें ठाण्यावर हदा करून ती जागा पहिल्यानें सर करण्याक- 
रितां, तिकडे ता० ४ दिसिंबर रोजीं, आठ गलबत व तीस फत्तमार्‍या ह्यांसह कूच 
केलें. ता० ६ रोजीं ठाण्यास पोहोंचतांच त्यानें प्रथम पाणवुरजावर मार केला. 
गरनाळीचे गोळे वुरजावर टाकिळ. दोन दिवसपयेत गोळ्यांची अ रखी 
तृष्टि केली. ह्या समयीं मल्हारजी होळकर प्रश्रति मराठे वीरांनीं मोठ्या शोयोनें 
त्याचा मारा सहन करून त्याशीं लगट केला, व त्याचा पराभव करून त्यास 

६ 


द्र 


यमसदनीं पाठविले'. पेले डि मेलो हा मृत्यु पावतांच फिरंगी सेन्याची अ- 
गरदी दाणादाण झाली व त्यानें वसईकडे पळ काढिला. नंतर मार्टिनो डा 
सिल्वेरा डि मेनेज्ञेस (१111110 त 81] त७ 1610205) 
ह्याने मुख्य सेनापतीचीं वस्रे घेतलीं व तो मराव्यांशीं युद्ध करण्यास सिद्ध 
झाला. 
पेड़रो डि मेलो मृत्यु पावल्यानंतर चिमाजी आपांस विशेष स्फुरण चढलें. 
त्यांनीं राणोजी शिदे, मल्हारराव होळकर, बाजी भिवराव, रामचंद्र हरी, य- 
शवंतराव पवार, विद्रळ किवदेव वगरे निवडक सरदार बरोबर घेऊन सेन्याची 
उत्कृष्ट व्यवस्था केली; आणि माहिम, केळवे, तारापूर, शिरगांव, डाहाणू, 
नारगोळ, खतळवाड वगरे शत्रूककील जागा ओळीनें फत्ते करण्यास सुरुवात 
केली. तारापूर येथे चिमाजी आपांचें व फिरंगी लोकांचें फार निकराचे 
युद्ध झालें. त्याचें साद्यंत वर्णन खुद्द चिमाजी आपांनीं बाजीरावांस लिहिलें 
आहे. (लेखांक ४९ पहा). तें वाचले असतां मराठ्यांच्या मदैमकीचे मार्त 
मंत चित्र डोळ्यांपुढे उभे राहतं. असो. येणेप्रमाणे फिरंगी ह्याचा चोहों 
कटून पराभव करून चिमाजी आपांनीं वसईखेरीज सर्व जागा पादाक्रांत केल्या. 
नंतर वसईवर लगट करून तीही घेण्याचा संकल्ष केला. 
मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये, अतुल पराक्रम, अचाट साहस, अलोकिक तेज, 
अद्वितीय रणोत्साह आणि अपार स्वाभिमान हे युण व्यक्त करणारे जे कांहीं 
युद्धप्रसंग प्रसिद्ध आहेत, त्यांमध्ये वसईचा रणसंग्राम हा अग्रस्थानी गणण्यासा- 
रखा आहहे ह्यांत शंका नाही. फिरंगी लोकांनीं हिंदुधमीचा व हिंदुप्रजेचा 
अत्यंत छल केला, ह्मणून संतप्त झालेले निस्सीम स्वधर्माभिमानी महाराष्ट्रवीर 
एकत्र होऊन दृढ़ निश्चयाने शत्रूस जिकण्याकरितां बसईवर चढाई करून गेले; 
व तेथें मोठ्या आवेशाने तीन महिनेपर्यंत सतत अभिगोलांचा भयंकर वर्षाव 
होत असतांही वेदा देऊन बसळे; आणि अखेर आपल्या बाहुबलाने शत्रूस पा. 


१ क्‍्याप्टन ग्रांटडफसाहेब ह्यांनीं ह्या ठाण्याच्या लढाईत पोतुगीज सेनापति 
1001 11६0010 10०8 हा योद्धा शौर्याने लहून समरांगणामध्यें पतन पावला 
असें लिहिलें आहे. परंतु ही चूक असावी. ह्या वेळीं ८१1० १० 31९110 हा 
सेनापति होता व तो मारला गेला, 


ट्डे 


दाक्रांत करून बसईवर आपला स्वधमैसंरक्षणाचा बाणा दाखविणारा भगवा 
झंडा फडकविण्यास समर्थ झाळे; तो वीररसानं ओतप्रोत भरलेला वृत्तांत ऐकून 
ज्याचें अंतःकरण आनंदानें व कोतुकाने थक होणार नाहीं असा मनुष्य विरळा. 
ह्या सर्व रणसंगराचे सादयत वृत्त मराठ्यांचे वीरशिरोमणी चिमाजी आपा ह्यांनीं 
स्वतःच वार्णलें आहे. तें लेखांक ५३ ह्यामध्ये सादर केळें आहे. त्यापेक्षां 
अधिक सत्य, सविस्तर, व सरस वृत्तांत कोठेही मिळणें अशवय असल्यामुळें 
तोच वाचण्याची तारीफ करण्यावांचून दुसरा मार्ग नाही. हा वृत्तांत वाचला 
ह्मणजे मराद्यांचें अभिनंदनीय शोये व पोतुंगीज लोकांचें वर्णनीय रणकोशल्य 
ह्याचें मूर्तिमंत चित्र नेत्रापुढे उभे राहते. चिमाजी आपांनीं आपल्या पत्रांत 
“फिरंगी यांणी मदमी शिपाईगिरी ह्मणावी तशी केली” असे आनंद्भरानें उद्गार 
काढून पोर्तुगीज लोकांच्या शोयीची फार प्रशंसा केली आहे; व 
अरिच्याहि सद्धुणांते प्रेमे वाखाणितात सुज्ञानी ॥ 

ह्या मूरकवीच्या सदुक्तीप्रमाणं आपलें सोजन्य व चित्तोदार्य पूर्णपणें प्रकट 
केळें आहे. त्याचप्रमाणें इंग्रज व पोतुगीज लोकांनींही मराव्यांच्या शत्तिप्र- 
भावाचें, युद्धनेपुण्याचें आणि धेयीतिशयाचें योग्य अभिनंदन करून आपली 
रसिकता व्यक्त केली आहे. 

वसईच्या युद्धांत पोर्तुगीज लोकांचा प्रमुख सेनापति स्िल्हहेरा डि मेनेज्ञेस 
हा मृत्यु पावला, व त्यांचे ८०० लोक पतन पावले. तेव्हां त्यांचा दुय्यम 
सेनापति डिसोझा पेरिरा ह्याने चिमाजी आपांस शरण जाऊन तहाचें बोलणें 
लाविलें. चिमाजी आपांनीं ता? १६ मेइ०स० १७२९ रोजीं त्याच्या सर्व अटी 
कबूल करून फिरंगी लोकांस शस्त्रांनिशीं व त्यांच्या मालमिळकतीनिशीं सुरक्षित- 
पणें बसईपार जाऊं दिलें. ह्या तहाच्या कलमांमध्ये, जे खित्ती लोक वसईत 


१ ग्रांटडफ साह्देबांनीं “ 1115 1211901८&01€ 28७, (0४७ 11086 आांडु०- 
७पड 68४९ ]0०5९ट्प(€ते ७४ 3181119095 ” असे उद्गार काढिले आहेत. मि० 
अंडरसन ह्यांनी “५८ अंट्टुठ ७७३ ट््षाणांडेवे खा फ्रांणा झाला. €३0ाय- 
ठप्वाठब्ाए शाु०पा', डो], 8 ]९150९५€19110९, 8३ ]९॥118]3 3181119083 
78४6 11 10 0७1९ 1158128 चाऊ]]193970९१. ” असे मत दिलें आहे, असेच 


इतर ठिकाणींह्दी तत्संबंथाचे अनेक स्तुतिपर उद्गार दृष्टीस पडतात, 


 -..$ 


राहतील त्यांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे राहूं दिळं जाईल, आणि त्यांच्या तीन 
प्रार्थनामंदिरांचें ( (211 ए॥1'01125 ) संरक्षण केलें जाईल, अशीं दोन कलमें 
होतीं. तींही चिमाजी आपांनीं उत्तम रीतीनें पाळली. 

येणेंप्रमाणें मराठ्यांस अद्वितीय यश प्राप्त झाल्यानंतर, त्यांनीं फिरंगी लो- 
कांच्या जुलुमामुळें परागंदा झालेल्या सर्व लोकांस अभय देऊन, त्यांच्याकडून 
साष्टी प्रांतांत वसाहत करिविळी. गंगाजी नाईक वगरे अणजूरकर मंडळीस 
व॒ अंताजी रघुनाथ वगरे त्राह्मण मंडळींस त्यांचीं पूर्वीची वतने व वृत्त्या इनाम 
करून दिल्या. सारांश, बसईप्रांतामध्ये स्वराज्य झाल्यामुळें स्वधर्मस्थापना होऊन 
पूर्ववत्‌ प्रमाणे “देवधर्मादिक” चाळूं लागळे. तेणेकरून सर्व प्रजा संतोष पावली. 
अशा रीतीने धर्मरक्षणार्थ हातीं घेतलेल्या ह्या वसईप्रकरणाचा गोड शेवट झाला. 

वर सांगितठेळें बसईचें राजकारण सिद्धीस नेऊन स्वधर्मप्रतिपाठनाचें काम 
चिमाजी आपांनीं उत्तम रीतीनें तडीस नेलें; परंतु त्याचें पुष्कळ श्रेय ब्रह्नंद्र- 
स्वामीसच दिलें पाहिज. ह्या राजकारणामध्ये स्वामींचे प्रधानांग असून त्यांनीं 
आपल्या प्रोत्साहक व निग्रही वाणीने चिमाजी आपा व इतर मराठे सरदार 
ह्यांस विलक्षण उत्तेजन दिलें. त्यामुळें त्यांचीं भक्तिपूर्ण हृदये वीररसानें उचंबळून 
जाऊन त्यांच्या हातून हें महत्कार्य घडून आलें, असं ह्टळें असतां तें अप्रयो- 
जक होणार नाहीं. ह्या मोहिमेसंबंधाचीं एकंदर चोदा पत्रें उपलब्ध झालीं 
आहित.' त्या सर्वोवरून तींत प्रथमपासून स्वामींचा अनुग्रह, त्यांचा आशीर्वाद, 
आणि त्यांचा सदुपदेश प्रथानत्वेकरून प्रवर्तत होता, असें स्पष्टपणें दिसून येते. 


इंग्रज इतिहासकारांचादी त्यास स्पष्ट पुरावा आहे. डानव्हर्स साहेव लिहितात:-- 
५ 01 (ल तह] घपा९र्ण 12 ऐग'७ाटुप288 10011) 138858९111, (102 1181- 
7३8५ (00): ])058858101 ० 118६. ])1806, छते (85(11)017 18 0010 (0 
(11९ 1006 (18 [1129,/07/॥/॥// ०७४०"८४१ 8] ९ ल्याताह्रीयाड 0 0९ 
९७[॥ए]8 018, ]९॥(गा टु 8] ७110 क्रांडाटत. (0 1९0811 111 ]९80९.” 
7282९ 412. 

२ लेलांक २७, ३९, ४०, ४७, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, 
५८, ११९, १२०, २९१ पहा, 


<५ 


एवढेंच नव्हे तर ह्या महापुरुषाच्या कृपासाहाय्यामुळेंच हा बिकट मनसबा पार 
पडला असें प्रांजलपणें कबूल करणं भाग पडते. लेखांक ११९ ह्या पत्रामध्ये 
बाजीरावांनी लिहिलें आहेः-“स्वामींचा कोप फिरंगी यावरी जाहला अ- 
सतां त्याचें बरं होईल हे सर्वथा घडणारं नाहीं. आपण साक्षात्‌ इश्वर-अवतार.- 
ज॑ चित्तांत स्वामींच्या येते व मुखेंकरून वक्तृत्व होते, त॑ घडून येतेच येतें 
बस हस्तगत होईल ह्मणून स्वामीं बोलिळे आहेत. तदनुरूप वसई हस्तगत 
होईल ह्यांत संदेह नाहीं. व आह्यांस सव भरंवसा स्वामींचे आशीर्वादाचा. 
त्यास, आशीर्वाद आमचे मस्तकीं व करपाही विशेष. तेणकरून जें करूं तं सिद्धीस 
पावेल.” लेखांक ५१ ह्या पत्रांत चिमाजी आपा लिहितातः-““स्वामींनीं कृपा 
करून अभयउत्तेरे देऊन वसई दिली ह्मणून आज्ञा केली, तेव्हां वसई दिलीच. 
स्वामींचे अभय पूर्ण चित्तांत धरून आज्ञेप्रमाणे शरीरद्वारां साहस करणें तें 
आह्ली सर्वही करीत असों. तरी वसईवर स्वामींचा ध्वजारोहण करण्यास 
स्वामी समथ आहेत.” पुनः लेखांक ५२ ह्या पत्रांत, “ वसई स्वामींचे आशी- 
वीदें फत्ते झाली. श्रीचे सुदर्शन धर्मद्वेष्टे यांचे मस्तकीं वत्रप्रहार होऊन टो- 
पीकर म्लानत्व पावले. अन्यथा वसई सही न होती. फिरंगी आगीचा 
पुतळा होता. स्वामींचे कर्तृत्वास पार नाहीं! स्वामींचा महिमा स्वामी जाणत.” 
असें लिहून, लेखांक ५४ ह्यामध्ये, “ वसई फत्ते जाहली यावरून स्वामींनी 
मजला कित्येक कृपाउत्तरें गोरवून, दाशरथी आदिकरून साक्ष-उपसाक्ष देऊन 
आज्ञा दिली; तर सव सामथ्ये स्वामींचे आश्ीवीदाचं. बसई दिल्ही, दिल्ही, 
हीं उत्तरें त्रिवार स्वामींनी लेख केलीं, व स्वामींनीं पाटसास मज दर्शन दिलें, 
तेथेही वसरैविशीं अभय दिलें. तदनुरूप स्वामींनीं बसवर सुदर्शन ग्रेरून 
धमंद्वेषटे यांचा निःपात केला. येरवी वसई सई होती असें [नवते] व टोपीकर 
अभिरूप होते. यांच्या सव शक्ति कुंठित करणें हा प्रताप स्वामींचा. आम्हां 
मानवी लोकांचे हे कृत्य नव्हे. श्री रघुनाथ [यांणीं ] वानरांहस्तें समुद्री पाषाण 
तरवून, लॅकेशादि त्रिकुटाचळाचें मर्दन केलें, तेसेंच श्रीछृ्णें यादवांहस्ते 
म्लेच्छादि देत्यांचं निदेळण केलें, त्याचप्रकारे पाश्चात्यांचें उपमदैन स्वामींनीं क- 
रून वसईत “वजारोहण केलें. स्वामी मृतिमंत इश्वररूप आहेत. स्वामींचा 
प्रताप कर्तृत्व वणीवयास आमची वृद्धि नाहीं. प्रापंचिक विचारें स्वामींनीं मज 


<६ 


महत्त्व देऊन आज्ञा दिली तर हे सर्व भूषण स्वामींचे आहे. ” असें भक्तिभावाचे 
प्रेमळ व कृतज्ञतादर्शक उद्गार काढिळे आहेत. ह्यावरून वसईच्या राजकारणांत 
स्वामींच्या आशीर्वादाचा अतक्ये प्रभाव मराठयांच्या यशप्राप्तीस किती कारण 
झाला, ह्याची चांगळी कल्पना पेडव्यांच्याच पत्रांवरून वाचकांस सहज 
करितां येईल. 
स्वामींनीं हं राजकारण सिद्धीस नेण्याकरितां कसकशी सूत्रे फिरविली हं सम- 

जण्यास मार्ग नाहीं; तथापि त्यांनीं त्यांत यश मिळविण्याचा पूर्ण संकल्प केला 
होता असें त्यांच्याच पत्रावरून दिसून येतं. लेखांक २९१ ह्या पत्रांत स्वामींनीं 
ह्या राजकारणास अनुलभून असें लिहिलें आहे कीं, “ वसई न आली 
तर या राज्यांत राहिल त्याचें संन्यासपण लटके.” अथौत्‌ इतका दृढ 
संकल्प करून जी मसलत हातीं घेतली, तींत यशप्राप्ति खात्रीनें व्हावी 
ह्यांत आश्चर्ये तें काय ? तात्पये, स्वामींचे निश्चयाचें बळ व स्वजनकल्याणाची 
उत्कट इच्छा, आणि पेशव्यांची अपार भक्ति व तत्रेरित शोर्यशक्ति ह्या सर्व 
गोष्टी महाराष्ट््राज्यसत्तेच्या अभ्युद्यास कारणीभूत झालेल्या असून, त्यांचें मनन 
इतिहासशास्त्रवेच्यास अत्यंत आल्हाददायक होईल ह्यांत शंका नाहीं. राष्रोन्न- 
तीची स्फूर्त उत्पन्न करण्यास स्वधमीभिमान कारण होतो. ह्याकरितां असे 
धर्मजाग्रृति करणारे सत्पुरुष हेच राष्ट्राचे खरे कल्याणकर्त्ते होत असे ह्मणण्यास 
हरकत नाहीं. असे माहात्मे सर्व लोकांस वंदनपात्र व्हावेत व साक्षात्‌ ईश्वराचे 
अवतार वाटावेत ह्यांत कांहीं नवल नाहीं. हे राष्ट्रांत निमीण होणें हें केवळ 
परमेश्ररी कृपेचे फळ-इंश्ररी देणे-होय- श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ह्यांनीं हटले 
आहेः-- 

धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । 

झाले आहेत पुढें होणार । देणे ईश्वराचे ॥ १ ॥ 

उत्तम गुणांचा ग्राहक । तक तीक्ष्ण विवेक । 

धमेस्थापना पुण्यश्लोक । देणें इंध्रराचे ॥२॥ 


ट्७ 


भाग ९ वा. 


"> &७&“ना- 


स्वामींच्या कांहीं विशेष गोष्टी. 
परमहंस ब्रम्ेंद्रस्वामी ह्यांचा उपलव्ध झालेला पत्रव्यवहार ह्या पुस्तकांत स्व- 
तंत्र रीतीनें दिळा आहे. त्यावरून त्यांच्या राजकीय व सामाजिक उलादालींची 
सर्व हकीकत कळण्यासारखी आहेच. तथापि, त्यांच्या स्वभावाचे व वर्तनक्रमाचे 
खरें स्वरूप कळण्याकरितां, त्यांच्या कांहीं विशष गोष्टी, सारांशरूपाने, अस्सल 
पत्रांच्या आधारानिशीं, ह्या भागांत सादर करावयाचें योजिळें आहे. त्यांवरून 
स्वामींच्या खऱ्या जीवनचरित्राची रसिक वाचकांस थोडक्यांत चांगली कल्पना 
करितां येईल, व मयूरकवीनें म्हटल्याप्रमाणेंः- 
सत्पुरुपकथा अद्भुत रसदा ह्मणतो हिलाच सुरभी मी ॥ 
किंवा बामनपंडितांनीं म्हटल्याप्रमाणे- 
चरित्रे साधूंचीं अकपट विशुद्ध चि असती ॥ 
अशा प्रकारच्या साधुचरित्रांतील सोरस्य गुणाचा त्यांत पुष्कळ अंश दृष्टीस 
पडेल अशी आशा करण्यास हरकत नाहीं. 


स्वामींचा अत्युच्च मनोरथ. 


स्वामींच्या हृदयांत स्वधर्म व स्वराज्य ह्यांची अभिवृद्धि होऊन स्वजनक- 
ल्याण व्हावे, हा अत्यंत पवित्र हेतु पूर्णपणें वसत होता. लोकिकजनास 
त्यांच्या स्वभावाचे बहुविध आविर्भाव दिसत होते; परंतु त्या सवीचा उगम ह्या 
उन्नत हेतूपासून होता, हं खचित आहि. कोठें ह्ृ्ट, कोठें रुष्ट, कोठें प्रेमळ, कोठें 
कठोर, कोठें नम्र, कोठें उग्र असे त्यांच्या वर्तनाचे नाना प्रकार दृष्टीस पडतात. परंतु 
त्या सवीचं पर्यवसान लोककल्याणावांचून दुसरं कोणतेही नाहीं. पेशव्यांच्या 
कित्येक पत्रांत त्यांच्या ह्या अत्युच्च मनोरथाचें खरे स्वरूप व्यक्त झालेलें आहे. 
ते त्यांच्याच शब्दांनीं येथे सादर करितों:-- 

लेखांक २७५ मध्यें स्वामीमहाराज पेशव्यांस लिहितातः-“'लक्षकोटी रल 
माणकें मजला दिलीयानें कांहीं माक्-ी कीति वाढत नाहीं. उभयतां दोनी 


ट्ट 


बंधु राम लक्ष्मण तुमची फत्ते झाली, ह्मणजे त्रेलोक्यांत माझी कीर्ति जाहली. 
हेचि मी इच्छा रात्रंदिवस श्रीपा्शी इच्छितो. पेका नामदीचा; इजत व 
यश मर्दाचे.? 

लेखांक २६४ मध्ये लिहितातः-“तुह्लीं खुशाल सिंहासनी बसणें... ... ... 
मजला पालखी नलगे. कांहीं नलगे. तुह्मां सुखी असावें हेच माझी पालखी.? 

लेखांक २७६ मध्ये लिहितातः--““वसिष्ठाचा हेत जे, हरिस्रंद्राचं सत्व 
रक्षोन चंद्रसूयेपयेत दिग्विजय व्हावा. त्याचप्रमाणें आमचाही हेत जे, चेद्र- 
सूर्यपयैत ( तुमचा दिग्विजय व्हावा.) हा हेत धरून तुमचें कल्याण श्रीजवळ 
नित्य करीत असों. ” 

लेखांक १२६ लिहितातः--“* यश संपादोन सुखी आलेत, हें वृत्त अवगत 
होऊन कोटिशः संतोष जाहला. आह्मांस द्रव्याची इच्छा नाही. तुमची कीर्ति 
ऐकोन परम सुखी आहों.” 

ह्या सर्व उद्रारांवरून स्वामींचे खरें ह्ृ्रत काय होतें ह्याची चांगठी ओळख 
पटते. अथात्‌ स्वामींचा असा उदात्त हेतु असल्यामुळें त्यांच्या उत्तेजनानें व 
प्रेरणनं मराठे सरदारांच्या हातून महत्कृत्वे घडून आलीं, व त्यानें महाराष्ट्राचे 
अपरिमित कल्याण झालें, ह्यांत शंका नाहीं. 

स्वामींची महत्वाकांक्षा. 

स्वामींचा हेतु हिंदुधर्माचा सर्वत्र प्रसार व्हावा हा होताच. तथापि, त्यांची 
विशेष इच्छा, श्री भार्गवाचा भक्तिपंथ चोहोंकड वाढवून श्रीची देवाल्ये व महो- 
त्सव जागोजागी करावेत, अशी विशेष होती. श्री समर्थ रामदास स्वामींनीं 
जागोजाग मारुतींची स्थापना करून सर्वत्र भक्तिमार्ग वाढविण्याचा प्रयत्न के- 
ल्याचें प्रसिद्धच आहे. त्याप्रमाणं ह्याही स्वामींनीं, कांकणांतीळ पेढे, गोठणे, 
वंगरे ठिकाणीं व देशांतील ध्यावडशी, माळशिरस वगेरे गांवी भार्गवरामाची 
संस्थापना केळी; व जागोजाग इतर देवतांचींही देवाल्ये बांधून सर्व जनांच्या 
मनांत भक्तिभाव उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला. तत्रीत्य्थ त्यांनीं श्री 
भार्गवाच्या नांवाने बहुत भिश्षाद्रव्य मिळविले. तथापि तेवढ्यानें त्यांची 
मनीषा तृप्त झाल्याचे दिसत नाहीं. त्यांनीं सर्व मराठी राज्यांत भार्गवपट्टी 
नांवाचा देवाचा एक कर गांवगन्ना स्थापित करण्याबद्दळ आपला हेतु दर्शवि- 


द 


ल्याचं लेखांक १४६ ह्या चिमाजी आपांच्या पत्रावरून दिसून येतें. ही 
नुसती भार्गवपट्टीच नव्हे, तर श्री भार्गवाच्या नांवाचा शिका सर्व कोंकणांत 
चाळू करावा, अशीही स्वामींची महत्वाकांक्षा होती. हे ऐकून कोणास 
आश्चर्य वाटणार नाही? ह्यासंवंधाचें स्वामींचे स्वदस्तुरचें एक पत्र उपलब्ध 
झालें आहे. त्यांत पुढील सांकेतिक मजकूर आहेः-- 

“ह्हामलाचे अगदीं निर्मूलन. जंजिरा, उंदेरी, पद्मदुग, व अंजणवेली 
गोवळ येथील इस्तकबिल कार्तिक मास तागाईत मार्गशीर्ष मासामध्यें निर्मूलन 
होतें. कार्य सिद्ध जाहळेयासी चौदा लक्षांचा कोकणांत हक श्री भागर्वपट्टी 
दरसदे आकार रुपये तीन प्रमाणें व श्रीचा शिका याप्रमाणें ह्रफ:-- 

श्री भागव चरण । परमहंस ब्रह्मंद्र हरण ॥। 
ऐसी मुद्रा श्रीस करून द्यावी. हें सकल यश पेशवे बाजीराव यांस व आंगरे 
यांस येतं.? ह्यापत्रावरून यतिमहाराजांची महत्वाकांक्षा केवढी जबरदस्त होती 
हं व्यक्त होतें 
स्वामींची उत्तेजन देण्याची तऱ्हा. 

स्वामी स्वतः निरिच्छ सत्पुरुष असून त्यांस श्री भार्गव प्रसन्न होता, अशी 
लोकांची समजूत असल्यामुळें, त्यांच्या मुखांतून जे प्रसादवचन निघेल तंच 
कार्यसिद्धि करील, अशी सवीची खात्री झाली होती. त्यामुळें स्वामींचा आशी- 
र्वाद घेण्याकरिता प्रत्येक सरदार अगदीं पराकाष्ठेचा उत्सुक असे. तशांत, स्वा- 
मींची आशीर्वादरूपाने प्रोत्साहन देण्याची तऱ्हा फारच चित्ताकर्षक असल्यामुळें 
त्यांच्या वाणीचा परिणाम कांहीं विलक्षणच होत असे. त्यांच्या शब्दांत असा 
विचित्र मोहकपणा असे कीं, त्यानें सर्व लोकांचीं अंतःकरणें कसल्याही दुःखांनीं 
व चिंतांनीं व्याप्त असलीं, तरी तीं तेव्हांच आनंदानें उद्धसित होत असत. स्वामी 
आपणास पेशव्यांचे “जागली” म्हणजे पहारेकरी असें म्हणत असत. व 
वारंवार त्यांचा उद्गेग दूर करून त्यांस उत्तेजन देत असत. त्यांनीं बाजी- 
राव व चिमाजीआपा ह्यांची राम व लक्ष्मण अशीं नांवें ठेविलीं होतीं. 
त्यांस पत्रे लिहितांना “ मननिर्मलगंगाजल ' “ सत्यवक्ता' “ एकवचनी? “* भक्त- 
राज ? ' निजभक्तशिरोमणी ' “रणधीर? “ रणश्ूर' अशीं गोड व प्रेमळ विशेषणं 
लिहिण्याचा त्यांचा सांप्रदाय असे. आणि केव्हां केव्हां त्यांचें अभिनंदन करि- 


९्ळ 


तांनां, महाभारत व रामायण ह्यांतील थोर व पराक्रमी पुरुषांच्या उपमा देऊन व 
त्यांचा गोरव करून त्यांचें चित्त प्रसन्न करण्यांत त्यांचा हातखंडा असे. बहु- 
तेक सर्व मराठे सरदारांस स्वामींनीं * ज़डभरत?, * बोधला, * खुदामा ? वगेरे 
प्रसिद्ध देवभक्तांचीं नांवें ठेविली होतीं. स्वामींची नेहमींची एक ह्मण असे की, 
ज्याचा भार्गव सारथी । त्यास विघ्ठे काय करिती ॥ 
अर्थात्‌ ही उक्ति स्वामींच्या मुखांतून निघाली ह्मणजे तिच्या गर्जनेने विभ्ञांनींच 
घावरून पळावे, ह्यांत आश्चर्य तें काय ? श्री समर्थ रामदासस्वामींच्याः-- 
समथोचिया सेवकां वक्र पाहे । 
असा सवे भूमंडळीं कोण आहे ॥ 
ह्या शब्दांत जें वक्तृत्व व जें सामर्थ्य आहे, तेंच स्वामींच्या वर निर्दिष्ट केठेल्या 
वचनांत दिसून येते. अशा जोरदार वाणीनें मिळणार्‍या उत्तेजनानें मराठेवी- 
रांच्या हातून लोकोत्तर कृत्यं व्हावीत ह्यांत नवळ तें काय? 
स्वामींची शिफारस. 
स्वामींच्या अंगी व्यवहारचातुये विशेष असल्यामुळें त्यांस मनुष्यपरीक्षा फार 
चांगली करितां येत असे. ह्या कारणास्तव, छत्रपति व पेशवे ह्यांच्या दरबारांत 
स्वामींच्या शिफारसीस विशेष मान असून, त्यांनीं पसंत केलेल्या माणसास योग्य 


१ स्वामींची हदी उक्ति त्यांच्या कित्येक पत्रांतही आढळून येते. उदाहरणाथ 

पुढील पत्र पहा:-- 
“श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं. 

सहस्रायु चिरंजीव विजयीभव नाना प्रधान यांप्रती आज्ञा ऐेसीजे:--तुझ्मीं पत्र 
छ० ५ जमादिलावलचें पाठविलें तें छळ १६ जमादिलाखरीं पावोन वदुत समा- 
थान जालें. तरी नाना, ज्याचा भागव सारथी, त्यास विज्ञे काय करिती ? 
आमचा निजध्यास तुह्या वितरिक्त नाहीं. सर्व तनमन आमचें तुझह्यांखेरी ज 
नाहीं. आह्मी मार्गे दोन चार पत्रे तुह्यांस लिहिलीं, परंतु पावलीं न पावलीं 
इं न.कळे. तुझह्ीी स्वदेशास भिवरा उतरोन आलेत ह्मणजे दर्शनच जालें. 
वरकड यंदा आमचे शरीरीं अशाक्तपण बहुत आलें. चौ दिवशीं समाधीस 
जाऊं, आपल्याकडील हमेशा सुखसंतोषाचे वर्तमान लिहीत गेलें पाहिजे, 
तुह्या वेगळे आह्यांस जोड कांहीं नाहीं. **'हे आज्ञा ” 


1) 


अधिकार देण्याचा परिपाठ असे. १८ व्या शतकाच्या प्रथमाधीमध्ये आपलें 
राजकार्यधुरंधरत्व व पराक्रमपदत्व ह्या दोन अप्रतिम गुणांचा उज्वल प्रकाश 
अखिल महाराष्ट्रांत चमकत ठेवणारी जीं नररतले निमाण झालीं, त्या सीच्या 
उदयास, प्रत्यक्ष अथवा अम्रत्यक्ष रीतीनें, हे स्वामी महाराज कारणीभूत झाले 
आहेत. थोरले बाजीराव पेशवे व इतर मराठे सरदार ह्यांची वारंवार हाहु 
महाराजांजवळ शिफारस करून त्यांचे वास्तविक गुण त्यांच्या नजरेसमोर आण- 
ण्याचा व त्यांची योग्य जागीं योजना करून स्वदेशकार्य सिद्धीस नेण्याचा 
स्वामींचा क्रम फार प्रशंसनीय असे. पेशव्यांच्या जवळही ते कर्तृत्वशाली मा- 
णसांची तारीफ करून त्यांस मोठ मोठे हुद्दे व महत्वाचे अधिकार मिळवून देत्‌ 
असत. लेखांक २७८ ह्यामध्ये ध्यारच्या पवारांचा मूळपुरुष उदाजी पवार 
ह्याबद्दल स्वामींनीं अशी शिफारस केली आहे कीं, “ उदाजी पवार कती सर- 
दार. पलीकडील वर्षी राजश्रींनीं उदाजीस रायगड प्रांते छामलावर पाठ- 
विला, तों बाडीपाचाड येथे सिद्दी अंबर अफवानी याणें पांच सातशे माणूस 
* जमावानिशीं युद्धास उभा राहिला. ते समयीं उदाजीनें त्याचा मोड करून 
अफवानीचें शीर कापून आणिलें. महाड, बाणकोट हस्तगत केला. सिद्दी 
खाद यासी धास्त लाविली. रायगडचे मोर्चे उठविले. मग गोवळकोटावर 
गेला. तेथेंही श्तच केली. तर, उदाजी सारिखा सरदार तुम्हांकडेस आला, 
तर त्याचा सरंजाम करून चालविल्या तो लाखाचे यश देईल. आम्ही तुमचे 
जागली. तुम्ही आमचे शब्द मानितां म्हणून आम्ही तुम्हांस सांगतों. न ऐकाल तर 
मग आपणास लोकांमध्यें श्रीचे कां म्हणवितां व आम्हांस महत्त्व कशास देतां? 
तुम्ही जाणते सुज्ञ आहां. ” लेखांक २७२ मध्ये जगजीवन पवाराबद्दल स्वामींनीं 
अशी शिफारस केली आहे कीं, “ ज़गजीवनराव पवार जर तुम्हांकडे येईल तर 
त्याचे मनानुरूप सरंजाम करून त्यास आणावा. पवार मदौने, पुरातन आ- 
हेत. जगजीवन कतो, तरवारीचा शूर आहे. त्याला हत्ती देऊन बहुमान 
करून आपणाजवळ आणिल्यास तुमची कीर्ति होईलढ, आणि आमचें वचन ऐकिले 
असें होईल.” ह्याचप्रमाणें लेखांक २८९ ह्यामध्ये, आंगर्‍याचा नामांकित 
सरदार दत्ताजी कनोजे ह्याचा पुत्र सयाजी कनोजे ह्यास महिपतगडचा 
हवाला देण्याबद्दल स्वामींनीं शिफारस केली आहे. ह्या सव उदाहरणांवरून 


९्रृ 
इतकें सिद्ध होतें कीं, स्वामीस मराठी राज्यांतील बहुतेक माणसें पूर्ण माहित 
असून, त्यांच्या योग्यतेप्रमाणं त्यांना उदयास आणण्याचे कामीं, त्यांनीं आपली 
योजकता व युणग्राहकता चांगली व्यक्त केली आहे. स्वामींच्या अंगी ही लो- 
कसंग्राहकशक्ति चांगळी वसत असल्यामुळें त्यांच्या हातून मराठी राज्याचं फार 
कल्याण झालें ह्यांत शंका नाहीं. अथीत्‌ स्वामींच्या शिफारसीमुळें व कृपासाहा- 
य्यामुळें सर्व प्रख्यात मराठे सरदारांचा ज्या अर्थी उद्य झाला आहे त्या अर्थी 
त्यांनीं ह्या सववंद्य सत्पुरुषाविषयीं पूज्यवुद्धि व अभिमान बाळगावा हे रास्त आहे. 
स्वामींचा राग. 

स्वामींचा स्वभाव अत्यंत गोड व प्रेमळ असे. तथापि त्यांचा कोणी आज्ञा- 
भंग केला अथवा अपमान केला, तर तो त्यांस अगदीं सहन होत नसे. 
ते तेव्हांच कोपायमान होत असत, आणि आपलें खाणें पिणं सोडून देत असत. 
जित्यशः तक्र व गोमूत्र प्राशन करण्याचा त्यांचा नियम असे. तोही मग बंद 
ठेवीत, आणि कोठें तरी शांत व निर्जन अशा स्थळीं जाऊन जप करीत बसत. 
त्यांना एकदा राग आला ह्मणजे त्यांची समजूत करण्यास सामान्य मनुष्य. 
समर्थ नसे. त्या स्थितींत ते प्रत्यक्ष जमदभिसारते भासत असत. मग ते 
कोणास भेटत नसत व कोणाशी बोलत नसत. अशा सक्रोध वृत्तींत ते 
कित्येक दिवसपर्यंत अगदीं उपाशी तापाशी राहत; व श्रोर वगरे कांहीं न करितां 
दाढी वाढवून बसत. मग ही बातमी छत्रपति शाहुमहाराज अथवा पेशवे 
ह्यांस कळे. नंतर ते भेटीस येऊन स्वामींची विनवणी करीत व त्यांच्या रागाचे 
कारण काढून टाकून त्यांची समजूत घाळीत. नंतर स्वामीमहाराज आपल्या 
मठास येत. स्वामींचा हा राग अगदीं वरकरणी असे, व त्याचा उद्देश 
केवळ उन्मत्त लोकांस शासन करण्याचा किंवा इष्टकार्य साधण्याचा असे. स्वामीं- 
वर शाहू महाराज व त्यांच्या राण्या ह्यांची पराकाष्ठेची भक्ति असल्यामुळें, 
स्वामीस कोणीं राग आणलेला त्यांस अगदीं खपत नसे. ते तेव्हांच त्याचें 
पारिपत्य करीत असत. त्यामुळें स्वामी रागावले म्हणजे सर्वीची फार त्रेथा उडत 
असे. स्वामींच्या विश्वासाची व अंतःकरणाच्या अंतभीगांतलीं जीं माणसें 
असत, त्यांना स्वामींच्या स्वभावाचे हे सर्व आविभीव पूर्ण माहीत असत. 
त्यामुळें तीं स्वामींच्या मर्जींचा नोकझोक पाडून वागत असत. स्वामींचे पट्टशिप्य 


र्र 


चिमणाजीपंत भागवत ह्यांच्यावर स्वामींची पूर्ण कृपा असे. त्यामुळें तेही 
केव्हां केव्हां स्वामींच्या रागाचे निरसन करीत असत. स्वामींच्या कोपाच्या 
स्थितीचे वर्णन जञगन्नाथपंतांनीं आपल्या वडिलांस एका पत्रांत लिहिळें आहे. 
ते येणेप्रमाण:-- 

“तीर्थरूप रा० दादा वडिलांचे सेवेसी:--- 

अपत्ये जगन्नाथानें चरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग नमस्कार विनंति. उपरी 
येथील वर्तमान ता० फाल्गुन शुद्ध पोर्णिमा शुक्रवार पावेतो वडिलांचे आशी- 
वीदेंकरून वतमान यथास्थित असे. विशेष. श्रीमत्‌ स्वामी क्षोर करीत नाही. 
कित्येक प्रकारें सांगितळें परंतु एकत नाहीं. शरीर तो फार कृश जाहाले. 
कोणाचे ऐकत नाहीं. बावा ह्मणतात जे, ध्यावडशीस दादा आल्यावांचून 
कांहीं येत नाहीं. वडिलांप्रती विशेष काय लिहिणे. श्रोर फार वाढलें आहे- 
जागाचा कंटाळा आला. सायंकाळपर्यंत एकासनीं जप करितात. मागतीं जप 
प्रहर रात्र पावेतो. करितात. निद्रा येत नाहीं. हे विनंति. पुढें काय होईल 
तें पहावे. हे विनंति.” 

हृ पत्र ता? ८ मार्च ३० स० १७३४ सालचे असावे. ह्यानंतर स्वामींचा 
राग दूर करण्याकरितां ता? ९४ जून ३० स० १७२४ रोजीं शाहु महाराज स्वतः 
थ्वावडशीस गेले. त्यांनीं स्वामींचे दशन घेतळें, व नम्न भाषणानें त्यांचा राग 
दूर करून श्री भार्गवरामास माळशिरस हा गांव इनाम दिला. ह्या इनाम- 
गांवाची सनद छाहु महाराजांनीं स्वदस्तुर लिहून दिली आहे. तींत येणें- 
प्रमाणं मजकूर आहेः-- 

श्रीभारगोराम. 

“श्री भुलेश्वर दरोबस्त माळसीरस नजर. देसमुखी व बाबी खेरीजकरून 
नजर अस. भोयाचा चावर व इठलपताचा चावर व सरंदेसमुखी व मो (ग) 
लाई व मोकास बाब नजर. . साहोत्रा नजर. भारगोरामास नजर.” 

ह्या भेटीचा उद्लेख बाजीराव पेशव्यांच्या लेखांक २८ व २९ ह्या पत्रांत 


१ ही अस्सळ सनद आह्यांस रा. आपासाहेब भागवत मु० पिंपरी ह्यांचे 


दप्तरांत मिळाली. तिची हुबेहूब प्रतिकृति शाहुमहाराजांच्या अक्षरांचा नमुना 
दाखविण्याकरितां सोबत जोडली आहे. 


र्ड 


आहे. “स्वामींनीं राजश्रीची विनंति मान्य करून क्षोर केलें व गोमूत्र चालतं 
केलें.” ह्या वाक्याचा अर्थ आतां वाचकांच्या नीट लक्षांत येईल. 

स्वामींच्या रागाचे असे अनेक वेळां प्रसंग येत असत व छाहु महाराज 
स्वतः जाऊन त्यांचें समाधान करीत असत. इ० स० १७२३ मध्यें निंबकर व 
अनेवाडोकर ह्यांचा गांवच्या शिवेवरून तंटा झाला. त्या वेळींही स्वामी असेच 
रागावळे व शाहु महाराजांनीं त्यांची समजूत केली. त्या प्रसंगाची हकीकत 
अशीः--निबकरांचा विरुबाईराणीकडे कांही वशिला होता. तेव्हां त्यांनीं 
त्या जोरावर, अन्यायाने, अनेवाडीकरांची शीव रेटली. “'हे वतमान अने- 
बाडीकर पाटील यांनीं बावांस सांगितलें. त्यावरून गोसावीबावा नव दिवस 
शिवेस जाऊन वेसले. हें वर्तमान राजश्री स्वामीस कळलें. मग राजश्री 
स्वामी जाऊन गोसावीबावांचें समाधान करून पालखींत बैसवून ध्यावडसीस 
पाठविलें. कार्तिक मासामध्यें ही गोष्ट झाली. जे समयीं पालखींत बसले 
तेव्हां बोठिले जे, “ आजि पालखींत बेसावे आणि उद्या पायीं चालवावें कीं 
काय”! तेव्हां राजश्री स्वामींनीं उत्तर दिलें की, “ नेहमीं पालखी दिल्ही.?” 
त्यावर तीर्थरूप राजश्री राऊ यांस पत्र पाठविळें की, पालखीचा खर्च तुझी 
चालवणे. त्यावर राजश्री स्वामी प्रतापगडास गेळे. माघारे फिरतेसमयीं 
माभळेश्वर ( महावळेश्वर ), धःयोम, वाईस येऊन राहिले. संक्रांति वाईस 
जाली. तेथून येऊन निवावर मुकाम केला. आमावस्या नित्रावर झाली. 
माघ शुद्ध पक्षी द्वितीयेस ध्यावडसीस श्रीच्या दर्शनास महालसहवर्तमान गेले. 
ते समयी पालखीचा मजकूर घातला, आणि एक गांव मागितला. ते समयीं 
राजश्री स्वामींनीं प्रतिनिथींस आज्ञा केली कीं, राजश्री पंत प्रथान यांचे जिल्हे- 
मध्यें गांव देणं. त्यावरून प्रतिनिधि यांनीं राजश्री तात्यास गांवाविशीं 
सांगितळें. यांनीं उत्तर दिलें कीं तुमच्या चित्तास येईल तो गांव देणें. त्यावरून 
गोसावीवावांनीं कोथळे व बेलसर या गांवांतून एक गांव मागितला.” पुढें 

१ महादाजीपंत पुरंदरे. 

२ हा अस्सल पत्रांतील उतारा आहे, ह्मा पत्राचे हस्ताक्षर मल्हार तुक 
देव ह्यांचे दिसते. परंतु पत्र अर्थ फाटलेले असल्यामुळें ते कोणास लिहिलेलें 
आहे त्याचें नांव गांव समजत नाहीं | 


चु 


ह्या पालखीच्या गांवाबद्दल बरीच वाटाघाट झाल्याचें लेखांक २६४ वरून 
दिसून येते. शेवटीं कोथळें गांव पेशव्यांनीं पालखीच्या ख्चीकरितां स्वामीस 
समर्पण केला. 

स्वामींचा राग खुद्द छाहुमहाराजांवर व त्यांच्या राण्यांवरही होत असे; 
व ते “तुमचें राज्य सोहून वाटेल तिकडे जाईन” असे ह्मणत. परंतु हे सिद्ध 
महापुरुष, आपल्या राज्याचे हितचिंतक, असे समजून ते त्यांना कोठें जाऊं 
देत नसत. स्वामी रुसून गेळे तर शाहु महाराज त्यांस आणाशपथा घाढून 
व परोपरीने आजव करून त्यांस परत बोलावीत असत, असे पुढील पत्राव- 
रून दिसून येतेंः- 

“ तीर्थस्वरूप श्रीस्वामींचे शेवेसीः- 

अपत्यसमान शाहु राजे कृतानेक दंडवत विनंति उपरी. आपण न विचा- 
रितां गेळे ही गोट वडीलपणास उचित कीं काय? आपले जाण्यामुळे आमर्चे 
चित्त स्वस्थ नाहीं. यास्तव हे पत्र आपणांस लिहिलें आहे. तरी वडीलपणें 
दर्शनाचा लाभ देऊन आमचे चित्ताचा संतोष करून गेळें पाहिजे. वडिलास 
आमचे गळ्याची शपत असे. अनमान न करितां माघारे आलें पाहिजे. 
एकदा लाभ आम्हांस द्यावा. यांत आमचें समाधान व वडिलांसही उचीत 
आहे. आपण आम्हांस न पुसतां स्वामी गेल्याकारणें चित्तास समाधान नाहीं. 
तर पत्रदशीनी येऊन दर्शन देऊन सनाथ करण्यास स्वामी अनमान करतील तर 
आमची शपत असे. हे विनंति. ” 

छत्रपतींच्या राणीवर स्वामी रागावल्याचें एक पत्र उपलब्ध झालें आहे. 
त्यावरून राणीनें स्वामींची समजूत करण्याबद्दल जगन्नाथपंताची विनवणी 
केली आहे. हे पत्र येणेप्रमाणे: 

“श्रीमंत सकल सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब यांणी राजश्री जगन्नाथ 
पंत दादाजी यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:--- 

तुझी विनंतिपत्र पाठविलें, प्रविर होऊन लेखनार्थ अक्षरशः विदित जाला. 
श्री (स्वामी) ञ्यंबकेश्वरची यात्रा व गंगास्रान करून आले त्याचें वृत्त लिहिलें 
तरं कळोन संतोष जाला. दर्शनास यावयाचें लिहिलें तरी वर्शनास येणें. श्री 
परमहंस स्वामी यांणी येथून रुसवा करून गेले! तरी इतरांच्या सांगितलें ऐकोन 


२६ 


मनांत विकल्प आणावा ऐसें काय होतें? ह्या उपरी तुह्मी प्रसंगीं वुद्धिमंत 
आहां. तरी श्रीच्या मनांतील कित्मीष काढून कृपावचनं गोरवीत तं करणें. 


बहुत काय लिहिणे.” 
स्वामींचा हितमंत्र. 

स्वामींचा मराठ्यांच्या सर्व राजकारणांत चांगला प्रवेश होता व सवे राज्य- 
सूत्रें त्यांच्या तंत्राने चाळत असत हें मार्ग सांगितलेंच आहे. तथापि त्यांच्या 
हितमंत्राबद्दल स्वतेत्र उद्ठेख करणें अवश्‍य आहे. राजकीय मनसव्यांतील ना- 
जूक डावपेंच सूक्ष्म रीतीनें मनन करून त्याबद्दल योग्य सल्ामत स्वामींकडून 
वारंवार मिळत असेच; तथापि त्याशिवाय बहुतेक मराठे सरदारांच्या मोहि- 
मांची व हालचालींची कच्ची बातमी ठेवून, स्वामीमहाराज त्यांस जवणखाणाप- 
येत गुप्त रीतीनं आपला हितमंत्र कळवीत असत, हें वाचून त्यांच्या स्वदेश- 
हिताच्या कळकळीवद्दळ कोणासही साल्हाद कोतुक वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. 
ळेखांक १३१ मध्ये स्वामींनीं चिमाजी आपांस लिहिळें आहे कीं, “ चिरंजीव 
बाजीराव यांस लेहून पाठावैळें जे, त्या प्रांते गेळे आहां. ज्येष्ठमास पावेतों 
कोणाचा विश्रास न धरणें. कोणा परकीयाचे हातचें व त्याचे घरीं जेवण, 
पाणी, विडा कांहींच न घेणें. तेसेंच तुम्ही व तुमचे उभयतांचे पुत्र देखील, 
याप्रमाणें कोणाचा विश्वास न धरणे. बहुत सावधपणें असत जाणें. ज्येष्ट 
मास गेलियावरी मग पुढें तुम्हांस बहुत दिवस कोणाचें भय नाहीं. राज्याराम 
चिरकाळ कराल.” लेखांक १३२ मध्ये लिहिलें आहे कीं, “' कित्येकांस कित्येक 
प्रकारें दगे करणारांनी केळे आहेत. याकरितां सावध राहत जाणे. श्याम- 
ळाकडील कोणी येत जाईल त्याचा विश्वास धरीत न जाणें. ” लेखांक ३१० 
मध्यें स्वामींनीं संभाजी आंग्रे ह्यांस असाच उपदेश केला आहे. “तुम्ही त्या 
स्थळीं (राजपुरीस) गेळेत आहां, (तरी) छामळ लोकांचा विश्वास न 
धरावा. आपणास जतन करणें. तुमचे हातून महत्‌ कामें होऊन यश 
मोठें पदरीं पडणे आहे. याजकरितां बहुत बहुत जतन आपणास करणें.” 
ह्यावरून स्वामींची किती दूरवर दृष्टि होती ह्याची कल्पना करितां येईल. स्वामी 
अशा प्रकारचे स्वजनकल्याणाचे युप्त मंत्र सव मराठे सरदारांस वारंवार सांगत 
असत, खढेंच नव्हे तर केव्हां केव्हां त्यांच्या मवीळ गेरसमज व भांडणतंटेही 


९9 


अशाच हितमंत्रांनीं नाहींसे करण्याचा प्रयत्न करीत असत. कान्होजी आं- 
ग्र्याचे पुत्र संभाजी व मानाजी ह्यांच्या मध्ये जो वैरभाव उत्पन्न झाला होता, तो 
नाहींसा करण्याबद्दल स्वामींनीं पुषकळ खटपट केली होती. त्याबद्दल त्यांनीं 
ह्या उभय बंधूंस परोपरीने उपदेश केल्याचे उल्लेख त्यांच्या पत्रांत अनेक वेळां 
दृष्टीस पडतात. “बंधुविरोधाचा अर्थ चित्तांतून टाकून सवमान्यता दिसे तो 
विचार करणें ” (ग्रॅ ले० २६२), ह्या एका वाक्यांत स्वामींच्या ह्या उपदेशाचे 
सर्व सार आलें आहे. संभाजी व मानाजी ह्या दोघां बंधूंचे सख्य करण्या- 
करितां स्वामींनीं पुष्कळ प्रयत्न केला, परंतु त्याचें चीज झालें नाहीं. त्यामुळें 
त्यांनीं संभाजी संबंधानें अनेक वेळां कठोर व अप्रिय उद्गार काढिले आहेत. 
(ग्रॅंट ळे० पहा). स्वामींच्या सदुपदेशाचा प्रभाव सवे मराठे सरदारांच्या 
कलहामध्येंच व्यक्त होत नसून, तो छत्रपति व त्यांच्या राण्या ह्यांच्या प्रेमकल- 
हामध्येंही केव्हां केव्हां दृष्टीस पडतो. लेखांक २५८ ह्यांत छत्रपतींच्या राण्यांस 
उद्देशून स्वामीमहाराज लिहितातः-“ तुझीं आपले युरूचे पायाची क्रिया केली 
आहे. छत्रपतीशीं भांडो ना. तर तुम्ही निरवानिरव केली आहे. भांडल्यास 
हा देश टाकीन. राजांशी तुम्ही भांडिलांत नाहींत, म्हणजे विश्वजन सुखी हो- 
ईल. क्रषीश्वराचे पायाची क्रिया केली आहे. तुम्हीं जें जेवण कराल तें 
राजास अमृतसमान लागेल. आणि तुमचे राजाचे एक चित्त नाहीं, म्हणजे 
तुझीं सोन्याचा प्रास केला तरी राजास विषसमान वाटेल.” ह्यावरून कलहाचें 
बीज नाहींसें करून सर्वांचा ऐक्यभाव ठेवण्याकडे स्वामींचें विशेष धोरण होतें 
हें स्पष्ट आहे. बंधुबंधु व नवराबायको ह्यांच्या कलहांत स्वामींचा उपदेश जसा 
दृष्टीस पडतो, तसा मातापुत्र ह्यांच्या विम्नहामध्येंही तो दिसून येतो. जेथे प्रेमळ 
व गोड शब्दांनी काम होत असे, तेथें तसे शब्द स्वामी योजीत असत; व जेथें 
त्या शब्दाचा उपयोग होत नसे, तेथें कठोर व म्मभेदक शब्द स्वामी उपयोगांत 
आणीत असत. त्यामुळें त्यांच्या त्या क्रोधयुक्त दर्पौक्तीनें तेव्हांच इष्ट परिणाम 
घडून येत असे. पवारांच्या घराण्यांतील प्रसिद्ध सरदार जगजीवनराव, जो 
स्वामींच्या कुपेमुळें पुढें नांवलोकिकास चढला, त्याचें व त्याच्या आईचे भांडण 
झालें; व तो स्वच्छंदानें व दुराचारानें वतू लागला. तेव्हां स्वामींनीं त्यांस जें 


पत्र लिहिलें आहे, ते फारच जोरदार व कडक आहे. त्यांत स्वामी लिहितातः- 
0-१ 


शर्ट 


“तुजला नश्ेद (निषेध) करून लिहिलें जे, मायेचे पायावर डोई ठेवून तिचे 
आज्ञेत राहणें. त्यास, तूं आम्हांस लिहिलें जे, मायेचे श्राप पुत्रास लागत नाहीं. 
तरी तिजला तूं शिवी दिलीस तरी तिचे श्रापें तुजे भस्म होईल. तिजजवळ 
तूं बेअदबी, कितेक लहान माणसांच्या बोलें तुफान होऊन तिजला कष्टी केलें 
आहे. तुला पुढें वांचोन नांवरूप करणें असेल तरी तिचे पायांवर डोई ठेवून 
झाले अन्याय बक्षीस करून घेणे. न घेस तरी तुझें बरं होत नाहीं. दारू 
खाऊन बेअद्‌वी, माता ती, तिजजवळ करितोस, हे बरें नव्हे. पाजी तूं आ- 
हेस! काय आमचे वचन मोडशील? तेव्हां बाजीचे बटकीकड्टून धरून आणून 
तुजला चाकर केलें जाईल. हें पुरतें मनांत आणून आनंदीचे समजाविसी 
करून, तिचा कागद आला तरच तूं वांचलास. नाहीं तरी तुझा मुलाहिजा 
होत नाहीं, हं पुते समजणे! (लेखांक २०७) ” 


ह्या स्वामींच्या चरचरीत पत्रामुळे जगजीवन पवारास चांगळेंच अंजन मि- 
ळाळें असेल हें निराळें सांगावयास नकोच आहे! असो. एकंदरींत स्वामींसारखे 
निस्पृही, सदाचारी, निरपेक्ष असे साधु पुरुष सवे महाराष्ट्रमंडळाचे अध्वर्यू व 
मार्गदर्शक होते; त्यामुळें त्यांच्याकडून लहानथोर सर्वे गोष्टींत हितमंत्र मिळून 
अतोनात लोककल्याण झालें, असें म्हटल्यावांचून आमच्याने राहवत नाहीं. 


स्वामींच्या युद्धसंबंधीं देणग्या. 
स्वामी महाराष्ट्ांतल्या सर्व राजकारणांत लक्ष घालीत असत, हं त्यांच्या 
पत्रव्यवहारावरून सिद्धच आहे. परंतु ते स्वतः युद्धसंबंधीं शस्त्राख्रांचा संग्रह 
करीत असत व महाराष्ट्रवीरांना समरांगणास जातेवेळीं प्रसाद ह्मणून तीं देत 
असत. हें ऐकून वाचकांस मोज वाटल्यावांचून राहणार नाही. सन इहिदे 
ह्मणजे ३० स० १७२३१२ ह्या सालचा श्रीच्या शस्त्रांचा एक हिशोबाचा कागद सां- 
पडला आहे. तो ये्णेप्रमार्णः--- 


स्तर 


“व्यादी दागीने श्री सु॥ इहिदेः-- 


बंदुखा तोफा 
१ विजयदु्गपेकीं ३ कित्ता 
१ भापकर 
१ राघोपंत कित्ता 
२ ध्योकडासिंग २ फिस्तळें 
१ सेखोजी आंगरे ६ निमचे 
२३ बाजीराव __ तरवारा 
२ ळृ"्णंभट देसाई ट 

ग 

२ जेजाला मु॥ पिपरी 

$:4 १ भांडे 

गोठणें २ बंदुखा 
१ भांडे मोठें २ भाले 


तारवांपेकीं (यशवेतराव ५ 
पवार याकडे पाठविलें) २ जेजाला 
२ छ २३ रजब धावडशीस आले 
माळशिरस. ता अंतोबा 
बंदूख १ 
भांडे जंबोरा १ 
२ 
ह्यावरून स्वामी शस्त्रांचा संग्रह करीत असत असें दिसतें. बाजीराव व 
इतर मराठे सरदार ह्यांच्या पत्रांत स्वामींनीं बंदुखा व लढाऊ घोडे मागितल्याचे उल्लेख 
आहेत. त्याचप्रमाणें त्यांनीं कित्येक सरदारांस बंदुखा व लढाऊ घोडे बक्षीस 
दिल्याचे दाखळे सांपडतात. लेखांक २०७ ह्यांत उदाजी पवारास बंदूख दिली 
ह्मणून थोरातांच्या मुलांनीं स्वामीस खेळावयास बंदूख मागितल्याचा उद्ठेख आहे. 
लेखांक १९२ ह्या पत्रांत, यशवंतराव पवारानें गटीमध्यें ठेवण्याकरिता एक तोफ 


१०० 


मागितल्याचा उल्लेख आहे. ह्यावरून हे स्वामीमहाराज नुसती जपमाळ घेऊन 
जप करणारांपैकीं नसून, स्वराज्य व स्वधमं ह्यांच्या अभिवृद्धयर्थ लढणाऱ्या यो- 
द्धथास शस्त्रांचाही प्रसाद देत असल्याचें दिसून येते. मराठा वीर सज्ञ होऊन 
रणसंम्रामास निघाला ह्मणजे तो प्रथम स्वामींची भेट घेत असे. त्या वेळीं हे राज- 
कारणी ससुरुष त्यास, शुभदायक असें उंची वस्त्र, त्यावरोबर एखादें उत्तम शस्त्र, 
आणि आपला प्रेमपूण आशीर्वाद हीं अपण करीत असत. स्वामींचे प्रसादवस््र 
मिळालें ह्मणजे तें “वज्रकवच' असें समजून, स्वशरीरसंरक्षणा्थ तो एकनिष्ठ वीर 
धारण करीत असे; आणि रणांगणामध्यें जाऊन व शत्रूशी ग्रुंजून, विजयी होत्साता 
पुनः स्वामींच्या दर्शनास परत येत असे. लेखांक ७७ ह्या पत्रांत “तुह्यांस 
वज़्कवच पाठविलें आहे. ” स्वारीशिकारीस अंगीं घालीत जाण” असें सदा- 
शिव चिमणाजीस स्वामींनीं लिहिळे आहे. त्याचप्रमाणें लेखांक २८९ ह्यांत 
मल्हारराव होळकरास पांढरी सकलाद्‌ पाठवून हें “वज्रकवच' अंगावर घेत जाणें 
ह्मणून स्वामींनीं आज्ञा केली आहे. ह्या सर्व उदाहरणांवरून स्वामींची मूर्त 
फारच चतुर होती असें ह्मणणे.भाग पडतें. 
स्वामींचा थाट. 

स्वामी स्वतः विरक्त तपस्वी होते व संसारविषयक गोष्टी त्यांना सर्व तुच्छ 
होत्या; परंतु लोककल्याणार्थ त्यांनीं बाह्यात्कारे सांसारिक वृत्ति धारण केली 
होती. त्यामुळें त्यांचा थाट एखाद्या राजद्रबारासारखा झाला होता. त्यांच्या 
जवळ कारकून, शिपाई, प्यादे वंगेरे सर्व सरंजाम होता. त्यांची कोठी व मुत- 
पाकखाना फार प्रचंड असे. गरीब गुरीबांस अन्नदान देण्याचा त्यांचा एकसा- 
रखा सपाटा असे. त्याचप्रमाणें छत्रपतीपासून तों दीन याचकापर्यंत, राव 
असो वा रंक असो, त्याचा यथायोग्य सत्कार करण्यांत ते सदेव तत्पर असत. 
शाहु महाराज व त्यांच्या राण्या हुंजारों लोकांच्या लव्याजम्यानिशीं ध्यावडशीस 


१ शाहु महाराज स्वामींच्या मठांत हजारों माणसांसह जेवण्यास जात असत 
असेबद्दल कागदपत्रांचा आधार आहे. स्वामींस व त्यांच्या कारकुनास, छत्रपतींची 
स्वारी अमक्या वेळीं येईल तेव्हां “खाशाखेरीज हजार माणसांचे रसोईंचे सामान 
त्यार करणें” हाणून आलेल्या अस्सल चिट्टया सांपडल्या आहेत, 


3:9. 8 


जात असत व स्वामींचा प्रसाद भक्षण करून स्वतःस पुनीत मानीत असत. स्वा- 
मींच्या कोठीचे २०० बेल कोंकणांत जाऊन तिकडून सामान आणीत असत. 
त्यांना सर्व राज्यांत जकात माफ असे. अशीं माफीची दस्तकें पुष्कळ सांपडली 
आहेत. निरनिराळ्या वस्तूंचा संग्रह करण्याच्या कामीं स्वामी फारच दक्ष अ- 
सत. केशर, कृप्णागर, चेदन व अष्टगंध वगरे परिमल द्रव्ये त्यांच्या पूजेस नेहमीं 
लागत. त्यांचा संग्रह त्यांच्याजवळ अतिशय असे. त्याचप्रमाणे हेमगर्भ, 
नारायणतेल वगेरे मात्रा व इतर ओषधें ह्यांचाही स्वामींजवळ संचय असे. 
उत्तम मध ते घागरीच्या घागरी जमवून लोकांस वांटीत असत. तसेंच भरजरी 
शालजोड्या, बादली मंदिल, चांदुणी दुपेटे, अष्टयोली शेले, उंची ताफते, व॒ 
तलम मखमली इत्यादि परोपरीचीं उंची वस्त त्यांच्या संग्रहास विपुल असत. तीं 
भेटीच्या समयीं ते सरदार लोकांस अपण करीत असत. ह्या सर्व जिनसा स्वामी 
आपल्या भक्तवृदांकडून जमवीत असत. व तत्रीलयर्थ केव्हां केव्हां ते रुष्टही 
होत असत. 9०३3५ १/४९ 

स्वामी द्ररोज समाधि घेत नसत. प्रतिवर्षी श्रावण शुद्ध प्रतिपदेस ते ळुष्णातीरीं 
समाधि घेत असत, व एक महिना एकांतस्थानीं राहून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीस 
समाथि विसर्जन करून बाहेर येत. तेव्हां त्यांचा सत्कार करण्यास शाहु महाराज व 
त्त्यांचे सरदार जात असत. ह्या वेळीं ध्यावडशी येथें मंगलोत्सव होत असे. तत्रीत्यथे 
छत्रपतींकडून हत्ती, घोडे, निशाणे, भालदार, चोपदार, नगारे, वाजंत्री, वगेरे 
सर्वे सरंजाम जात असे. नंतर मोठ्या समारंभेंकरून यतिमहाराजांस पालखींत 
घाढून ध'धधावडशीस आणीत असत. तेर्थे मग हरिकीर्तन, अन्नसंतर्पण, वगेरे 
होत असे. छत्रपतीकडून व पेशव्यांकडून गणेशचतुर्थीस बहुमूल्य वस्रे व गुरुदु- 
क्षिणा निराळी येत असे. स्वामींच्या ह्या प्रतिवार्षिक महोत्सवास प्रचंड जनसमु- 
दाय जमत असे. ह्यावरून स्वामींचा हा समाधिविसर्जनसमारंभ महाराष्ट्रांत 
संघशक्तीरचे बीजारोपण करण्यास कसा कारणीभूत झाला ह्याची कल्पना करितां 
येईल. स्वामींच्या ह्या अलीकिक कृतीमुळे त्यांचा कीर्तिमहिमा सर्वत्र पसरून 
ते सवीचा दर्शनहेतु होऊन राहिळे. त्यामुळें, कवि मोरोपंतांनी ह्मटल्याप्रमाणे 

मोठे मोठेहि मठद्वारांतुनि भेटि घेति पायांची ॥ 

असा प्रकार ध्ावडशीस नित्यशः दृष्टीस पडत असे. तातर्य, स्वामींच्या कार- 


४. र. १4॥: ५६ 


प किकीक - क. 


१०२ 


कीर्दीत ध्यावडशी येथें नेहमीं राजद्रबारासारवा थाट चालत असून, तेथें 
“नित्य श्री नित्य मंगलम्‌ ! ह्या म्हणीची साथकता दृष्टीस पडत असे. 
स्वामींची भिक्षा. 
स्वामी प्रत्येकास श्रीचा वरप्रसाद देऊन व त्याचें कल्याण करून त्याज- 
कडून देवाची भिक्षा घेत असत. स्वामींच्या आशीर्वचनांचा प्रभाव कांहीं 
लोकोत्तर असल्यामुळें ठोकांस तीं भद्रकर वाटून, ते मोठ्या भक्तिभावाने तीं 
प्राप्त करून घेत असत; व स्वामींच्या इच्छेप्रमाणे त्यांच्या देवस्थानास द्रव्य देत 
असत. स्वामींच्या आशीर्वादाचा लाभ घेवला नाहीं असा एकही मराठा 
सरदार सांपडणें कटीण आहे. किंबहुना, त्यांच्या आशीर्वादाने सर्व महारा- 
मंडळ व्यापिळें होतें असें हटले असतां अतिशयोक्ति होणार नाहीं. स्वामींच्या 
भिक्षेचा उल्लेख सर्व सरदारांच्या पत्रांत कमजास्त प्रमाणाने सांपडतो. तथापि 
कांहीं प्रमुख सरदारांकडे त्यांचीं वर्षीसर्ने ठरलीं होतीं. त्यांची एक यादी 
सांपडली आहे. ती येणेप्रमाणे:--- 
श्रीभार्गवराम. 
यादी वर्षासन श्रीस्वामी संस्थान ध्यावडसी. श्रीस्वामींचे कारकीर्दीत 
पावत आलेः-- 
६१०० श्रीमंत के० नाना यांणीं करार करून दिले. 
१००० राजश्री महादाजी अंबाजी तीन वर्षानी 
सहस्त रुपये द्यावे- 
३००० महाराज छत्रपतींकडील वर्षासन. 
५००० रा० होळकर तीन सालांनीं. 
१२०० रा० जाधव तीन सालांनीं. 
१५०० रा० फत्तेसिंग भोंसले. 
५००० रा० छहिदे तीन सालां. 
५००० रा० पवार तीन सालां. 
१००० आनंद्राव वकील ( सुमंत ) तिसालां- 
१००० नारबा शेणवी (मंत्री ) रि 
५०० राणोजी डुबल. १0 
५०० रलाकरपत. १2 


१०३ 


ह्यावरून स्वामींची भिक्षा फक्त छत्रपति, पेशवे व कांहीं मराठे सरदार ह्यांची 
मिळून प्रतिवर्षी १५८३२ रुपये ठरींव होती. ह्याशिवाय जे समयीं खासा 
स्वारी भिक्षेस जाई, त्या वेळीं ज्यास जें अनुकूल पडे ते तो देत असे. वर्षास- 
नाचीं करारपर्त्रे पेशव्यांवांचून कोणाचींच नाहींत. पेशव्यांचें करारपत्र बाळाजी 
बाजीरावांनी मात्र दिळेळें आहे. (लेखांक १५६ पहा ). स्वामींवर सवीची भक्ति 
असल्यामुळें त्यांस कधीं कोणी विन्मुख दुवडीत नसत. स्वामींनीं ह्या द्रव्याचा 
विनियोग देवालये, विहिरी, तलाव वगरे बांधण्यांत, गरिबांना अन्नदान 
देण्यांत, आणि छत्रपति, पेशवे व इतर मराठे सरदार ह्यांना अडचणीच्या प्रसंगीं 
कर्ज देण्यांत केला. ह्यांपेकीं कर्जाचा पेसा सव्याज वसूल होत असे. व 
कित्येक वेळां बुडतही असे. स्वामींनीं आपल्या कारकीर्दीत लाखो रुपये खर्चे 
केळे व देवाल्यें वंगेरे बांधिलीं, तरी त्यांच्या निधनसमयीं त्यांच्या जवळ 
१६०६२७॥-॥ रुपये शिलळक होती. ह्यापैकी ऐन शिलक ५७२१०८॥%॥ 
रुपये व बाकी निसबतवार लोकांकडे कर्जाऊ १०३२५२९८%& इतके रुपये 
होती. ह्या वरून “भिक्षापति तो ल्क्षापति' ही ह्मण स्वामींस यथार्थ लागू 
पडते असें कोण ह्मणणार नाहीं? 
स्वामींची सावेजनिक कामे. 
स्वामींनीं भिक्षाद्रव्य गोळा करून लोकोपयोगाथ अनेक देवालये, तलाव, 
विहिरी वगेरे बांधिल्या. त्यांपैकीं मुख्य मुख्य कामांची यादी सांपडली आहे. 
ती येणेंप्रमाणें--- 
१००००० श्री परशुराम वास्तव्य पेढें २०००० तलाव धावडशी 
२२१००० धावडशी येथील कामें ३०००० तलाव गणेशखिंड 
नजीक पाल 
२००००० मुख्य समाधि ४०००० तलाव इंदापूर 
५००० बाघजाईचें देवालय १०००० तलाव नातेपुते 
- ५००० मारुतीचे देवालय ५०००० श्री रामेश्वर कुप्णातीर 
१०००० वाड्याचा कोट नजीक मरेढें देवालय 
५०० श्री जनीचें देवालय १००५०० श्री भुलेश्वर नजीक मा- 
ळशिरस 


१०ड 


५०० ग्णपतीर्चे देवालये १००००० महादेवाचे देवालय 


५०० श्री एकवीर जीर्णोद्धार 
५०० श्री काळकाई ५०० समाधीची जागा 
२२१०० १००५०० 


१००००० श्री मेरुलिंग नजीक ध्यावडशी २०००० गणपतीचे देवालय राजुरी 
डोंगरावर देवालय, कोट व तलाव ७०००० विहिरी मोजे माळशिरस 
१००००० तलाव त्रिपुरी <००० बारव पांवस 
४७००० पुण्याचे वाटेस ७००० बारव कुरकुंभ 
४५००० स्वांबटकीचा घाट ४००० विहीर येवत 
३२००० विहीर अधारवाडी १०००० देवालय मोजे गोठणे 
४७००० ता० राजापूर 
ह्या सर्व इमारतींच्या खर्चाची संख्या ८८४५०० रुपये आहे. ह्याशिवाय 
आणखी ४२३००० रुपयांचीं जागोजाग विहिरींची लहान लहान कामें केलेलीं 
आहेत. ज्या कामांचे हिशोब सांपडले आहेत त्यांचा खचे ९२७५०० रुपये 
इतका आहे. ह्या शिवाय स्वामींनीं आणखी सार्वजनिक उपयोगाचीं कामें बहुत 
केलीं आहेत. ह्या सर्व कामांत स्वामींची परोपकारवुद्धि व सत्कारणीं व्यय दिसून 
येतो. ग्रांवोगांव विहिरी व तलाव बांधून लोकांना जलदान द्यावयाचें पुण्य- 
कृत्य स्वामींनी समाथि घेईपयत एकसारखे चालविळें होतें. लोकांच्या 
जाण्यायेण्यास अडचण पडूं नये म्हणून नद्यांस पूल व डोंगरांतून घांट बांधण्यार्चे 
कामही स्वामींनीं करण्यार्चे योजिले होते. लेखांक २१६ व २६३द्या पत्रा 
वरून नीरा नदीवर लोकांच्या सोयीसाठी पूल बांधण्याकरितां स्वामींनीं विरुबाई 
व प्रतिनिधि ह्यांचे मार्फत शाहु महाराजांकडे खटपट चालविल्याचें दिसतें. परंतु 
तो बेत सिद्धीस गेला नाहीं. प्रवासीजनांच्या सुखाकरितां डोंगराचे घांट बांधून 
उत्तम रस्त तयार करण्याचाही स्वामींचा यत्न होता. पुण्याच्या रस्त्यावर 
खांबटकीचा घांट स्वामींनीं बांधवून काढला. त्याचप्रमाणें इतर ठिकाणचेही 
घांट बांधवून काढण्याकडे त्यांचें लक्ष असल्याचे दिसून येते. संभाजी शिदे 
ह्यास लिहिलेल्या एका पत्रांत आंबोला घांटांतील गाढव खडक दुरुस्त करण्या- 
बद्दल स्वामींची आज्ञा दृष्टीस पडते. हें पत्र येणेंप्रमाणेंः--- 


१०५ 


““श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं सहसायु चिरंजीव भक्तराज संभाजी छिंदे 
नामजाद किल्ले रसाळगड यांसी आज्ञा केली ऐसीजेः-तुह्लीं तानाजी खंकपाळ 
याजबरोबर पत्र पाठविलें तें पावोन संतोष जाहळा. वाघांबर आणखी यत्न 
करून पाठविलें ह्मणून लिहिलें, ते प्रविष्ट जाहलें. सतरा नखे आहेत. तीन 
नखें नाहींत. याजउपरी यत्न होईल तर बच्चा वाघ डाहाणा याचे वाघांबर 
आणखी मिळेल तर उत्तम आहे. अंतोजीनें मेहनती केली, तरी हट्टी डाहाणा 
पटाईत ह्याचा यत्न जाला तरी घेऊन त्यास पाठविणे. मेहनत श्री सार्थक क- 
रीळ. केवळ माणूस जाया होऊन वाघांबर आणावें ऐसें नाहीं. वाघांबर मा- 
णूस जाया न होतां अनायासे हातास आलें तर पाठविले पाहिजे. विशेष काय 
लिहिणे. मध पाठविला तो पावला. सुसीचा तागा पाठविलेप्रमाणें पावला. 
बहुत शहाणपणें धंदा करीत असिले पाहिजे. विशेष लिहिणे तरी आपण सुज्ञ 
आहेत. आंबोला घांटांत गाढव खडकाजवळ बेल पडतात. त्यास तेथें दोघे 
पाथरवट व चार माणसें पाठवून मार्ग नीट करणें. त्यांचा महिना होईल तो 
सांगोन पाठविर्णे. आह्मी देऊं. गडे न करणें. तुह्यांस प्रसाद गोडांब्या पाठ- 
विल्या आहेत. घेतल्या पाहिजेत. हे आज्ञा. ? 

स्वामींचे सार्वजनिक कामावर पोटच्या टँंकराप्रमाणें प्रेम होतें असा त्यांचा 
एका पत्रांत उल्लेख सांपडतो. तें पत्र येणंप्रमारणेः-- 

“श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं:-- 

सहख्वायु चिरंजीव रघुजी घाटगे हवालदार व सेखोजी नलवडे सरनोबत 
व सबनीस किल्ले संतोषगड यांसी आज्ञा केली ऐसी जेः--कोणास पोटचीं 
लेकरे असतात. आमचीं लेकरं हे कारखाने. तुमचे देवाने मोठेंसें वाईट केलें! ! 
कारखाना तेथें आहे. त्याचा हरएक बाबें सांभाळ करीत जाणें. विहिरीपा- 
सील ओढा किड्टयाचे लोक व गांवचे लोक देऊन खणोन टाकवणें. बहुत 
काय लिहिणें हृ आज्ञा.” 

ह्या सर्व गोष्टींवरून स्वामींचें अंतःकरण किती लोकहिततत्पर होतें ह्याचा 
बरोबर अंदाज करितां येतो; व त्यांची परोपकृति पाहून मन थक होऊन 
जाते. 


१०६ 


खामींची समदष्टि व सर्वाभूतीं प्रेम. 

स्वामींच्या उपलब्ध झालेल्या पत्रव्यवहारावरून त्यांची सवे जातींच्या व 
सर्व धर्माच्या लोकांविषयी समदष्टि व प्रेमवुद्धि असल्याचें दिसून येतें. ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अशा प्रकारचा भेदभाव त्यांच्या वतैनांत केव्हांही दिसत 
नाहीं. जातिभेद किंवा वर्णभेद यांसारखे भुद्रविचार एकीकडे ठेवून सर्वराष्ट्राचे 
एकीकरण व समुन्नति करण्याकडे स्वामींचे सर्व धोरण दिसते. त्यांच्या सर्व 
पत्रांचें लक्षपूवक मनन केलें तर त्यांत कोठेंही तिळमात्र देखील भेदभाव आढ- 
ळत नाहीं. बाजीरावाविषयीं जें प्रेम तेंच प्रेम मल्हारराव होळकराविषयींही 
दृष्टीस पडते. त्यांत पात्रापात्र व योग्यायोग्य हा विचार होता; परंतु जातिभे- 
दाचा किंवा धर्मभेदाचा त्यास गंधही नव्हता. हिंदुधर्माचें संरक्षण व स्वरा- 
ज्याचा विस्तार हे स्वामींचे ब्रीद असल्यामुळें त्या कायीत जे आड येत त्यांचा 
प्रतिकार करणे राजकीयदृष्टीनें त्यांस अवश्यक होतें. तेव्हां त्याबद्दल त्यांनीं 
क्षे यत्न केले त्यांचा विचार आलाहिदा आहे. परंतु जे हिदुधमीस त्रास देत 
नसत, त्यांच्याविषयी स्वामींच्या ठिकाणीं प्रेमभाव वसत असे. खुद्द स्वामी- 
जवळ स्थुलतानभाहे नांवाचा मुसलमान नोकर असे. त्याजवर त्यांचा जीव 
कीं प्राण असे. जंजिर्‍याचे हवशी सिद्दी याकूदखान हे स्वामींचे एकनिष्ठ 
भक्त होते. त्यांनीं स्वामींच्या देवस्थानास दोन इनाम गांवें दिलीं होतीं, हें मागें 
सांगितलेंच आहे. खुद्द स्वामींचे कोणत्याही व्यक्तीशी खाजगी वेर नसे. एव- 
देंच नव्हे पण प्रत्यक्ष शत्रूंशी देखील त्यांचा स्नेहभाव असे. सिद्दी सात, 
सिद्दी संवूल वगेरे हबशी लोक हिंदुधमीचे कटे शत्रू, पण त्यांचा व स्वामींचा 
पत्रव्यवहार चाळत होता. स्वामी घांटावर आल्यानंतर हबशी लोकांनीं त्यांना 
आपल्या राज्यांत श्री परशुराम येथे नेण्याबद्दल पुष्कळ खटपट केल्याचे दिसून येतं. 
( लेखांक २४०1४ १॥४२॥४२ पहा )- अथोत्‌ हिंदुधर्माचा द्वेष करणार्‍या हबशी 
लोकांनीं देखील स्वामीविषयीं पूज्यवुद्धि व भक्तिभाव दाखवावा, हें स्वामींच्या 
योग्यतेचे लक्षण समजलें पाहिजे व त्याबद्दल हबशांचेंही अभिनंदन केलें पा- 
हिजे. स्वामींचा व हबशांचा राजकीय बाबतींत कितीही बेबनाव झाला, तरी 
त्यांच्यामध्यें घरोन्याचा पत्रव्यवहार व प्रेमाच्या नजरा अखेरपर्यंत चालत असत- 
स्वामी ३० स० १७२८ मध्ये 'वयावडशीस आले, तथापि ते इ० स० १७२२ 


१०७ 


पर्यत कोंकणांत श्रीस्थळों समाधीस जात असत. व पुढेही दोन तीन वेळां 
तिकडे गेले होते. त्या वेळीं हबशांच्या व त्यांच्या भेटी झाल्याच व परस्परांस 
नजरनजराणे पाठविण्याचे उल्लेख दृष्टीस पडतात. राजकारणानिमित्त मराद्यांचे 
व हवशांचे इतके विग्रह झाळे, तथापि त्या घराण्याचा व स्वामींचा सहसंबंध 
कधींही तुटला नाहीं. ज़ेजिरेकर हबशी ह्यांनी स्वामींस ३० स० १७४३ 
सालीं पेढें व आंबडस वगेरे गांवच्या पुनः सनदा करून दिल्या आहेत. त्यांतही 
स्वामींच्या स्रेहाचा उद्लेव आहे. ह्यावरून मुसलमान लोकांची हिंदु सा- 
धूच्या ठायीं पूर्वी कशी भक्ति असे हें चांगलें दिसून येतें, व स्वामींच्या ठिकाणीं 
खरें साधुत्व असल्याची साक्ष पटते. राजकीय दृष्टीचे सवे विकल्प व सर्व वि- 
कृति एकीकडे ठेवून, सर्वत्र प्रेम बाळगण्यास व समत्व ठेवण्यास मन किती 
सुसंस्कृत व किती प्रगल्भ असलें पाहिजे ह्याची कल्पना वाचकांनीं करावी हें 

१ हृबशांनीं छ साबान हिजरी सन ११५६ हणजे ता० १२ सप्टंबर 
इ७० स० १७४२ रोजीं स्वामीस दिलेल्या दोन सनदा धावडशीदप्तरांत 
सांपडल्या आहेत. ल्यांपैकी एक पेढें व दुसरी आंबडस ह्या गांवांबद्दल आहे. 
दोहींचा मजकूर एकच आहे. ह्याकरितां त्यांतील एक येर्थे सादर करितोंः-- 

(फारसी शिक्का.) 

“ देशाधिकारी वर्तमान भावी व देशमुख व देशपांडे व जमेदार व रयान 
तर्फे चिपळून मामले आमदाबाद सुभे आमाल बंदर मयमुन मुस्ताफाबाद ऊफ 
दाभोळ सरकार तळ कोंकण आदिलखानी मीनमजाफ सुभे दारुलजफर बिजापूर 
तालके किले महरुसे जंजिरे दंडाराजपुरी यांणीं समजावें. सुरुसन आबा 
आर्बेन मया व आलफ. पूर्वी इकडे हरिभक्तिपरायण बह्मेंद्र गोसावी संस्थान 
परशराम यांस मौजे पेढें तफे मजकूर हा गांव पेशजी वालिजामी खानवालाषान 
बेह्ृप्त मकान साहेब यांणीं इनाम देऊन चालवीत होते. अलीकडे दुतफा 
अंमलाचे गगेशामुळें भोगवटा राहिला होता. परंतु हीं मनास आणितां 
गोसावी मशारनिल्हे हवे पूवीपासून या घराण्याचें कल्याण चिंतून अति खेद्द 
चालवीत आहेत, आणि पुढेंदी हीच इच्छा ठेवून निरंतर दोलत रद्दावी असा 
आशीर्वीद देत आहेत, याकरितां नवस सिद्धीस न्यावा हणोन मौजे मजकूर 
मशारनिल्हेस पूवीप्रमाणे हीं इनाम बक्षीस करून दिल्ह्या असे. ३०” 


१न्ट 


बरें. ह्यावरून राष्ट्रोद्दार करण्याकरितां अवतीर्ण झालेल्या पुरुषांच्या ठिकाणीं 
जातिभेदादि श्रुद्र विचारांचा गंधही नसून, तेथे शुद्ध प्रेमभाव व सवीविषयीं 
पूर्ण सहानुभूति कशी बाणलेली असते हें शिकण्यासारखे आहे. 
स्त्रियांचा राजकारणांत प्रवेश. 

स्वामींच्या चरित्रांत अत्यंत महत्वाची गोष्ट ही निर्दशनास येते कीं, शाहु 
महाराजांच्या राण्या सखवारबाई, सगुणाबाई आणि विरूबाई ह्यांचा व इतर 
प्रमुख मराठे सरदारांच्या ख्रियांचा राजकारणांत चांगला प्रवेश होता. सव 
महाराष्ट्र सरदारांच्या ख्रियांशीं स्वामींचा पत्रव्यवहार चालत असे व त्यांचें 
त्यांचें चांगलें दळणवळण असे. ह्या स्रिया फार चतुर व राजकारणी असत. 
त्यांच्या मार्फत स्वामी आपलीं सर्व इच्छित कार्ये करून घेत असत. आग्र्याच्या 
ख्रिया मथुरावाह व लिंवाई, होळकराची पल्ली गोतमाबाई, दाभाब्याची उमा- 
बाई, पेशव्यांची राथाबाई, ह्यांचीं पत्रे उपलब्ध झालीं आहेत. तेव्हां त्याबद्दल 
अधिक विस्तृत माहिती देण्याची अवश्यकता नाहीं. परंतु राजसबाई निबा- 
ळकर हिर्चे एक पत्र उपलब्ध झालें आहे. तें येथे सादर करितों. 

“ तीर्थरूप महाराज राजश्री परमहंसबावा वडिलांचे सेवेसी:-- 

बालकें सो० राजसबाई चरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग दुंडवत विनंति 
उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लेखन आज्ञा केली पाहिजे. विशेष तुह्मी 
पत्र पाठविलें ते पावलें. लिहिळें वर्तमान विदित जाहालें. “सेकार' नाम याचा 
मजकूर लिहिला. सविस्तर अवगत जाहला. त्याचें पारिपत्य स्वामी वेगळें 


१ विरूबाईंचें छत्रपतींच्या दरबारांत चांगळेंच वर्चस्व होतें हें तत्कालीन 
पुराव्याने सिद्ध होर्ते. इंग्रज लोकांनीं शाहूची मर्जी प्रसन्न करण्याकरितां तिला 
नजरनजराणे पाठविले होते. क्याप्टन गॉडेन हणून जो त्यांचा वकील 
छत्रपतींस भेटण्याकरितां गेला होता त्यानें तिचें दर्शन घेण्याचाही यल केला 
होता. परंतु तो सफल झाला नाईीं. त्यानें त्याबद्दल पुढील उछेख केला आहे:- 

“8 ४१९ 000] 106 888 ॥17प 08, & ४४०181 0 ९018९वृ१९106, 


8 801 121 ]6(613 81ते 08801, 83106 ए&ए७ & टांशं] ०९8800 
उ 7९0पा11.” 


२ “स ह्या अक्षराने प्रारंभ होणारे कोणाचें तरी सांकेतिक नांव आहे. 


१०९७ 


कांहीं होत नाहीं. बाणगंगेच्या पुलाचा मजकूर लिहिला, तर स्वामी समथ 
आहेत. जेसें कळेल तैसें फलटणीं उदकाची समृद्धि होय ऐसं केलें पाहिजे. 
येविसीं पूर्वी एक दोन वेळां स्वामीस पत्र लिहिलेंच होतें. तर आतांही विनंति- 
पत्र सूचनेसाठीं लिहिलें असे. बहुत काय लिहिणे? कृपा निरंतर असों दिली 
पाहिजे हे विनंति.” 

ह्या एका पत्रावरून स्वामींचा व महाराष्ट्रस्रियांचा संबंध कोणत्या सत्कारणा- 
प्रीत्यथ होता हें चांगळें व्यक्त होतें. ह्या सवे ख्रिया स्वामीस राजकारणाच्या 
गोष्टी कळवीत असत; युद्धवाती निवेदन करीत असत; आपल्या मुलाबाळांस 
ह्यांचा आशीर्वाद घेत असत; आणि त्यांच्या कृपाप्रसादाने आपणांस कृतकृत्य 
मानीत असत. हा सर्व इतिहास फार मौजेचा आहे. त्या योगाने महाराष्ट्र- 
ख्रियांची योग्यता व बहुयुणसंपन्नता अधिक प्रदर्शित होऊन, स्वराष्ट्राच्या अभ्यु- 
दयास त्यांची उत्कृष्ट मदत झाल्याचें दिसून ग्रेयार आहे. 


इंग्रजांचा व स्वामींचा रोहभाव. 


इंग्रजांविषयीं ब्रह्मेंद्रस्वामींचे फार चांगलें मत असून त्यांच्याशीं त्यांचा ख््रे- 
हभाव होता असें दिसते. मराठे व हबशी ह्यांची लढाई चाळली असतांना 
इंग्रजांचा व आपला ख्रेह आहे असें सांगून, ते त्यांच्या भटीकरितां मुंबईस 
जाण्यासही तयार झाले होते, असें लेखांक ९ ह्यावरून उघड होतें. इंग्र- 
जांचा व स्वामींचा प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार अद्यापि उपलब्ध झाला नाहीं; तथापि 
इंग्रजांच्या व पेशव्यांच्या राज्यकारस्थानांचीं पत्रें स्वामींकडे येत असावींत व 
सर्व गोष्टी त्यांच्या अतुमतानें होत असाव्यात असा तर्क करण्यास आधार 
सांपडतो. मुंबईचे गव्हरनर जॉन हॉर्न ह्यांनी बाजीरावांस लिहिलेलें ३० 
स० १७२५ सालचे एक पत्र स्वामींच्या कागदपत्रांत सांपडळें आहे. तें 
येणेप्रमाणेः-- 

“आजम बाजीराऊ पंडित प्रधान दाम महब्बतहूः-- 

,रफअत व अवालिपन्हा शोकत व हृशमतूदस्तगाह ऐंतजाद दोस्तान्‌ अजदिळू 
एखलास जॉन हॉर्न गोवनेदोर जनरल वालाजा: बरतानिया (ब्रिटा- 
निया ) पातशाही इंग्रेजान साहेबी थोर अखतियार हृशमतपन्हा दुस्तगाह आन- 


११० 


राबल कोंपनी फोर्त बम्बई वाके हेंदुस्थान या पार्सीया आरबस्तान या बअमल 
में जंजीरे मुंबे. सलाम सलामत अंजयाम आंमी येथील खैरियत जाणून 
मोहिबीं आपली खैरआफियत हमेशा मरकुम फरमाऊन शादमानी हांसिल केली 
पाहिज. दिगर, मोहिबांकडील किताबती २ तीन नेकसात येऊन पोचल्या. 
मोहिबांची खुष खबरी रुएदाद आयां होऊन बट्ूतसी खुषी हांसिल जाली. मोजे 
अलिबागेहून कूच करून मजलद्रमजल घांटावर गेठे. व आजम कपितान इंच- 
बर्ड व इज्ञत आसार कृष्णाजी राम यांचे मूंजबानीवर होवे ह्मणून. तर मशा- 
रनिल्हे येऊन बिलफल मूंजबानी आयां केलें. त्याजवरून इजहार झालें व 
मोहिबांच्या फत्तेनसरतीच्या कित्येक खबरा कलमीं केल्या. त्या माढूम होऊन 
खुपवक्त झालों. व डार्तर खांडी यांस रवाना करणें हणून कलमी केलें 
ऐशियास बरसात काल असे; आणि बंद्र मजकुरीं अजारी बहूत. याकरितां 
मशारनिलेस यावयास माफगत होत नसे. व ईजानेबास मालुम होऊन आलें 
कीं मशारनिळे कृप्णाजी राम यांस मोहिबीं येथें ठेवलें. सबब कीं, ईजानिबाचे 
कर्तव्याची पाळत करून ध्यावी ह्मणून. हा्धीं शारनिळेस मोहिबांचे नजीक 
पाठवून दिला असे. अम्मा यावरून तर्फेनची दोस्ती तमाम झाली असें नसे. 
सबब कीं ईजानीव हरयेक मोहिबांची प्यार खिदमत चाहत असत. ज्यादा 
काय लिहिणें? र॥ छ २३ मोहोरम हे कितावती. ता॥ जून सन १७२५ 
इंग्रजी. हे किताबती-” 

ह्या पत्रावरून पेशव्यांचे व इंग्रजांचे पत्रव्यवहार व त्यांचीं राजकारणे 
स्वामींस अवगत होतीं हे सिद्ध होतं. शाहु महाराजांच्या राजदरबारांत स्वामींचे 
वर्चस्व होते, ही गोष्ट इंग्रजांसही माहीत असावी असें वाटतें. ह्या वेळीं 
इंग्रज लोक केवळ व्यापारी ह्या नात्याने हिंदुस्थानांत वास करीत असल्यामुळें 
त्यांच्या विषयी शाहु महाराजांस किंवा ब्रह्मंद्रस्वामींस प्रतिकूल मत बाळगण्याचे 
कांहीं कारण नव्हतें. मि० अंडरसन ह्यांनी “* पश्चिमप्रांतांतील पहिल्या लढाया व 


१ मि« अंडरसन ह्यांचें मूळ वाक्‍य येणेप्रमाणे आद्दे:-- 


“6८ 1१७]७, 7९8108, ॥॥टा]5 (लीड, छते €९5९०81]]7 1७ 
४०४९९४, 11080 80100 ४१४ 1101 ॥1]9 850९001160, ट०पलांतेस्वे र्‍या 


१११ 


तह” ह्या आपल्या लेखामध्ये असे लिहिलें आहे कीं “हाहु महाराज, पेशवे व 
इतर प्रमुख मराठे सरदार हे व ज्यांच्या सल्ठामसलळतीची मराठे दरबारांत अत्यंत 
चहा होती असे योगी लोक, ह्या सवीच्या मतें, इंग्रज लोक हे स्वराज्याचे हि- 
तर्चितक असून, त्यांना सन्मान देणें अत्यंत अवऱयक आहे असें होतें.” क्या- 
पटन गार्डन नांवाचा इंग्रजांचा एक वकील इ० स० १७२९ च्या जून महिन्यांत 
शाहु महाराजांच्या भेटीस आला होता. त्यानें महाराजांचा दुरबारांतील राग- 
रंग व अंतस्थ प्रकार ह्या स्वीच सूक्ष्म दृष्टीनें निरीक्षण करून मुंबईच्या गव्ह- 
रनरास सव वृत्त निवेदन केलें आहे. त्यांत छाहु महाराजांचे इंग्रजाविषयीं 
ख्ेहभावदर्शक उद्गार व्यक्त केळे आहेत. त्यांतील सारांश, ““इंग्रज लोक हे सालस 
आणि निरूपद्रवी असून त्यांना व्यापारवृद्धीची इच्छा आहे. त्यांनीं आपल्या 
धमीच्या आचरणामध्यें एकास देखील पीडा दिलेली नाहीं. तेव्हां त्यांच्याशीं 
ख्ेहसंबंध ठेवल्याने नवीन जिंकलेल्या मुलखाची भरभराटच होईल.” असा 
आंहे. अथोत्‌ अशा लोकांविषयी महाराष्ट्रथमीचे व राज्याचे अभीष्ट चिंत- 
०॥९ राजमान्य योगी ब्रह्मंद्रस्वामी हे खेह्भाव बाळगतील ह्यांत नवल नाहीं. 
स्वामींच्या व इंग्रजांच्या ख्रेहसंबंधाचें चांगठळें आविष्करण होण्यास आणखी 
कांहीं अस्सळ कागदपत्र सांपडले पाहिजेत, ह्मणजे फार बहार होईल. 


७०९ कांणांल 018८ ७७ उजा्टांडा फश2 8 0128511 (०0 (16 ००0७, 
१0 0प३्टा1 ७0 00 1९800९१.” 

ह्यांत योगी हा शब्द अनेकवचनी योजिला आहे. परंतु स्वामींसारखे योगी 
किती आहेत ह्याची कल्पना त्या वेळच्या इंग्रज लोकांस असण्याचा संभव नस- 
ल्यामुळें तसें त्यांनीं लिहिलें असावें. परंतु ज्यांच्या शब्दास सर्वे लोक मान 
देत असत असे योगी ह्मणजे बह्मेंद्रस्वामी हेच हैत, असे सवे मराठी कागद- 
पत्रांवरून सिद्ध होतें. 

» “017 ॥॥० 2700 ७० 1४]8............ ००४श'ए९वे ७४ 88१08 ७७ 
श७'७ & हु००१ &0ते ]९७०९७७]6 ]००७1९, १९७॥/०पड ०. ९०पगा ९0९, 
1016806 1016 उग. ७0९ €शालांडट ०. णाशाऱ एशोछ्टाखाड, छते (1180 
]॥७९३७९एए052टट 0पा पिशातेडीी ४०पीवे फाड्टा]ए ००॥७॥1॥७१७८ ७० ७1९ 
०४७९४ ० ७0९17 188 ००0१७8५.” 

-7०१०१४' (6000, “700787 17110881/ (० ॥०८ 2/.7/4/द४. 


११२ 


स्वामींचे अद्भुत चमत्कार. 


महाराष्ट्रांतील सर्व साधुसंतांसंबंधानें कांहींना कांहींतरी लोकोत्तर व अमानुष 
शक्तीच्या चमत्कारिक कथा प्रसिद्ध आहेत. त्याप्रमाणें ब्रह्मेंद्रस्वामी संबंधानेंही 
दोन तीन गोष्टी कागदपत्रांच्या पुराव्यांत सांपडल्या आहेत. त्या पुढें लि- 
हिल्याप्रमाणेः--- 

१ स्वामी केळीच्या पानावर बसून समुद्राची खाडी तरून जात असत. ही 
गोष्ट स्वामींच्या बखरींत दिळेली असून प्रस्तुत ग्रंथाच्या पहिल्या भागांतही तिचा 
उल्लेख आलेला आहे. 

२ पेशव्यांच्या राज्यांत पाऊस पडला नाहीं तर स्वामी अतुष्टान करून पाऊस 
पाडीत असत. ह्याबद्दलचे दोन उठ्लेख दृष्टीस पडतात. लेखांक ४५ ह्या चिमाजी 
आपांच्या पत्रांत “ या प्रांती यंदा पर्जन्य आजि पावेतो पडला नाहीं. प्रजा 
बहुत श्रमी झाली. हें वर्तमान ती० रा० राऊ यांणीं स्वामीस निवेदन केलें. 
त्यावरून स्वामी कृपावंत होऊन, प्रस्तुत श्री जेजुरी येथील तळ्यावर येऊन, दोन 
पायली सराटे आसनास घाळून, अतुष्ठानास बसलेत आहां. जेव्हां पर्जन्य पडेल 
तेव्हां गोमूत्र घेईन असा निश्चय केला आहे इ० इ० ” उल्लेख आहे. व लेखांक 
१८१ ह्या पिलाजी जञाधवरावाच्या पत्रांत “ गतवर्षी भुलोबांजवळ पाउसा- 
करितां बेसलों. देवानें पाऊस दिल्हा. तरी स्वामींच्या चित्तांत पाऊस पडावा 
असें आलें, तेव्हां श्री झुळोबांसही संकट पडलें. ते गोष्टीचें अपूव नाहीं. ” असा 
उल्लेख आहे. ही गोष्ट ३० स० १७३२८ सालची असावी. 

ह्या दोन्ही गोष्टींच्या सत्यासत्यासंबंधानें च्ची करण्याची अवश्‍यकता नाहीं. 
ह्यावरून इतकेंच सिद्ध होतें कीं, स्वामींच्या वेळचे लोक अतिशय भक्तिभोळे 
असत व त्यांची स्वामींवर पराकाष्ठेची निष्ठा असे. त्यामुळें त्यांना अशा अलो- 
किक कृति आचरून त्यांचें समाधान करणें भाग पडे. 


१ लोकांच्या समजुती व मरते जशीं असतील त्यांस अनुसरून वागण्याचा 
कल पूर्वींच्या सत्पुरुषांचा असावा असें. दिसते. त्यामुळें लोकांचा भाव वाढून 
त्यांच्या हातून महत्कार्ये घडत असत. ह्यावरून असल्या चमत्कारांचा उगम 


११३ 


स्वामींच्या देवभोळेपणाच्या गोष्टी. 

स्वामींच्या पत्रव्यवहारावरून स्वामींच्या वेळच्या समाजस्थितीचा व देवभोळे- 
पणाच्या कल्पनांचा बराच प्रकाश पडतो. त्या वेळीं निस्सीम धर्मश्रद्धा व दढ. 
तम इंश्नरावलंबन हे दोन गुण सर्वत्र वसत होते. परंतु त्यांबरोबर, भूत पिशाच 
वंगरे संबंधाचे सद्धयांप्रमाणेंच कित्येक लोकभ्रम आणि अज्ञानजन्य विचार 
अस्तित्वांत होते. खुद्द स्वामींचा भृुताखेतावर विश्वास होता, व त्यांचीं कांही मतं 
अत्यंत देवभोळेपणाचीं होतीं, असें कांहीं गोष्टींवरून दिसून येतें. त्यांपैकीं दोनतीन 
मासले येथें सादर करितोंः- 

ध्यावडशीकर अंबाजी पाटील ह्यांचें व स्वामींच्या लोकांचें वांकडें आलें. 
तेव्हां त्यानें स्वामींच्या वाड्यांत व कारकुनावर भुते धातलीं. त्यामुळें कारकून 
लोक आजारी पडले व गुरेंदोरें मेली. तेव्हां स्वामींनीं भगत नांवाचा एक 
देवक्रषि आणून त्याच्याकडून' भुतांचा निवाडा केला. त्यांत दोन भुते निघाली. 
त्यामुळें स्वामी वाडा सोडून मोठ्या रागानें छु"्णेच्या कांठीं जाऊन राहिले. ह्या 
प्रसंगीं त्यांनीं यमाजी शिवदेव मुतालिक यांस वाड्याचा बंदोबस्त करण्याक- 
रितां जे पत्र लिहिलें आहे, तं उपल्ब्ध झालें आहे. तें येणंप्रमाणें:--- 

“चिरंजीव यमाजीपंत अण्णा यांसी आज्ञा. अंबाजी पाटील मु॥ धाव- 
डशी याचे निसबत दोन भुते वाडियांत पडोन, कारकुनांचे घरीं दुखणीं पडली. 
गुरेढोरे मेली. भगतानें निवडिलें. त्याचे विल्हे करून वाटेस लावावी, ते न 
लावीत. याजपुढें वाडियांत नास न व्हावा ऐसा कतबा मागितला. तो न देत. 
याजकरितां आम्ही निघोन रागें छृप्णेवरी गेलों. मागें वाडा आहे तो जतन 
करावयासि दहा घोडीं पाठविणे. पाटील गांवांत धोडियांस दाणा वैरण देतील.” 

ह्या संबंधानें स्वामींनी शाहु महाराजांपर्यंत तक्रार नेली. ( लेखांक २५४ 


लोकांच्या श्रद्धाःलूपणांत होतो असें दिसते. युरोपियन विद्वानांचेंही असेंच मत 
दिसतें. 

6 1118012 18 (112 ]९६ 0॥1]त ० हि 7-- (००८१८. 

“1 18 182 9011081018 ०1 लजीतेना]ट लकण फ्ला. ७0९- 
कां8०8९8 गाशा ० 7९पृ्पां0९ 90१ 8००९७ १॥९३8 फ०॥पे९05 80वे णां180]९8 


8३ ९४९३ 0 ठातापद्याए ०0९पा0९10९. ”--/९०॥४. 
ट 


११४ 


पहा ) पुढें अंबाजी पाटलानें स्वामीस ता« ६ जानेवारी इ३० स० १७३९ 
रोजीं एक कतबा लिहून दिला. तो येणंप्रमाणे:-- 

“ दुमदोस्ती अंबाजीपाटील मोजे ध्यावडशी सु ॥ तिस्सा सल्लासीन मया 
अलफ. साहेबांचे बंदुगीस लिहोन दिल्हा कतबा ऐसा जेः-ध्यावडसीचीं भुर्ते 
दोन खंभनाक भगत याणे निवडिलीं आहेत. खंभनाक मागेल त्याप्रमाणे हे 
वारितों. याजपुढें आमचे निसबत थळचे कांहीं भूतबाधा वाडियांत झाली तरी 
आपण दिवाणचे गुन्हेगार असो. छ ६ सोवाल.?? 

वरीळ दोन पर्त्रे मासल्याकरितां दिलीं आहेत. अशा प्रकारचीं आणखीही 
कित्येक पत्रे आहेत. ह्या सवीवरून भुतांविषयींचा लोकभ्रम स्वामींच्या कालांत 
पुष्कळ अस्तित्वांत होता असें दिसतें. 

भुतासंबंधाच्या कल्पनांप्रमाणें देवास कोळ लावणे, नवस करणें, वंगेरे भोळ्या 
समजुती स्वामींच्या ठिकाणीं वसत होत्या, असेंही कांहीं पत्रांवरून दिसून येर्ते. 
बाळाजी हरि अंतुरकर नामक एका इसमास स्वामींनीं ध्यावडशी गांवाच्या व्य- 
वस्थेकरितां ठेविलें. परंतु पुढें त्यानें कांहीं लबाडी केल्यावरून त्यास कामावरून 
दूर केळे, आणि त्याचे जागीं अंताजी नारायण यास नेमिलें. तेव्हां अंतुरकराने 
वांकुडपणानें त्यावर भुते घातलीं, व त्याचा नाश करण्याचा उपाय आरंभिला. 
ही गोष्ट स्वामीस कळल्यावर स्वामींनीं ध्यावडशीचे देवास कोल लाविला, व 
त्याचा पडताळा पाहण्याकरितां संभाजी शिंदे नामजाद किल्ले रसाळगड ह्यास 
तेथीळ देवीस कोळ लावून पाहण्याबद्दल लिहून पाठविलें. त्याप्रमाणें त्याने 
किळुयावरील देवीस कोळ लावून ता० ५ जिल्काद रोजीं स्वामीस पुढील 
मजकूर लिहिला आहेः-- 

“बाळाजी अंतुरकर याजकडील लागभाग अंताजी नारायण याजकडे 
पडोन त्याचा नाश होतो. ते गोष्टीचं ध्यावडशीचे देवास खरे जाहलें आहे. 
परंतु तुझं किल्टयाचे देवीस विती लावून काय सांगेल तें लिहून पाठवणे. ह्म- 
णोन आज्ञा केळी. आज्ञेप्रमाणे आह्यीं देऊळास जाऊन श्रीस प्रसाद लाविला. 
देवीने सांगितलें की, बाळाजी अंतुरकर याजकडीळ लागभाग अंताजी नारा- 
यण याजकडे होऊन नाश होतो. ऐसें खरे सांगितळें. विदित होय. दखलीचे 


११५ 


देवीस माणूस पाठविलें आहे. तेथून निवाडा होऊन येईल तेंही लिटन पाठ- 
वितों. विदित होय.” 

ह्याप्रमाणेंच प्रामदेवतांच्या कृपेअवकृपेबद्दलही त्या वेळच्या लोकांचे चमत्का- 
रिक समज होते असें दिसतं. स्वामी देशावर आल्यानंतर श्री परशुराम येथीळ 
देवाच्या पादुका स्वामींनीं रसाळगडाचे हवालदार खंभाजी शिंदे ह्यांच्या स्वा- 
धीन केल्या होत्या. त्यांची पूजाअर्चा त्यांनीं चालविली. परंतु ती तेथील 
ग्रामदेवीस न अवडल्यामुळें त्या देवीनें महद्रिटें पाठविलीं. अशाबद्दळ एक 
मोजेचें पत्र संभाजी शिदे ह्यांनी छ०९ सवाल रोजीं स्वामीस लिहिलें आहे. त्यांत 
“श्रीच्या पादुकांची स्वामींच्या आज्ञेप्रमाणे पूजा चालली. छपरपलंगास निराळें 
देवालय बांधोन तेथे सर्व साहित्य ठेविलें. पूजाअची होऊन अधिष्ठान चाललें. 
हे गोष्ट श्री देवीचे चित्तास न ये सारखी झाली. स्वामी हणतील कीं या 
मार्गे लिहिळे नाहीं, उणेपुरे सव्वा वरीस जालें. आतां लिहितात' ! तरी हे 
गोष्ट आह्यांस कांहीं ठाऊक नव्ह्ती. पादुका छपरपलंगावरी मांडोन पूजा चालो 
लागली. यावरी पंधरा दिवस जाहले. तों आपळे भाऊ दिगोरीट्ून भटीस 
आले. सवीच्या भेटी झाल्या. तेच दिवशीं गणोजी पाटील याचा मूल मृत्यु 
पावला. त्यावरी विजयादशमीस पालखी छझंगारोन, पादुका आंत घालोन, 
निशाणंदेखील सीमा-उडंघनास नेली. व श्रीची पालखी नेली. आपटरेपूजन 
होऊन भांडे मारळें. त्याच्या कपरा एका मुलास लागोन तेथेंच मृत्यु पावळा. 
ते समयीं आणखी कित्येक नाश जाहला होता. तेव्हां श्रीस विती लावोन 
पुशिलें. तेव्हां भार्गवाची पालखी काढिली य़ाजनिमित्त ह्मणोन सांगितलें. सत्य 
मिथ्या न कळे. याकरितां आह्मां गईच करीत गेलों. तो अकस्मात राघोपं- 
तावरी वीज पडिली. हे निमित्त जाहलें. देवाज्ञा जाहळी. कोठीस अन्न ला- 
गला...त्याजवरी दोनचार महदारिष्टें येऊन पडलीं. किल्यावरी लोकांस 
दुखणीं लागलीं. ऐसा किव्येक प्रकार होऊं लागला. तेव्हां सारे मिळून श्री 
देवीस प्रसाद लावून पुशिळें. तेव्हां सांगितळें कीं, श्री भार्गवाच्या पादुका 
मांडोन पूजा होऊन अधिष्ठान चाललें याजनिमित्त अपकार होतात.” इ० ३० 
मजकूर लिहिला आहे. ह्याप्रमाणे चिमणाजीपंत भागवत ह्यांसही निराळें 
पत्र ठिहिळें आहे. ह्याचा पुढें स्वामींनीं कसा बंदोबस्त केला हें समजत नाहीं- 


११६ 


स्वामींचें पत्र सापडलें तर बरीच मनोरंजक माहिती ह्यांत सामील करिता 
येईल. 

देवास नवस करून लोकांची कार्यसिद्धि करून देण्याचा स्वामींचा क्रम प्र- 
सिद्धच आहे. त्याबद्दलचे उद्ठेख स्वामींच्या व पेशव्यांच्या पत्रांत अनेक आहेत. 
वसईचा नवस फेडण्याकरितां भुलेश्ररास पुतळ्या व रुपये पाठवून दिल्याचा 
उल्लेव चिमाजी आपांच्या लेखांत ५३-५४ ह्या पत्रांत आहे. हीं सर्व पत्रे 
पाहिलीं ह्मणजे स्वामींची आपल्या उपास्यंदेवतावर व लोकांची स्वामींवर, अत्यंत 
दृढ निष्टा होती एवढे सिद्ध होतें 

वर सांगितलेली देवभोळेपणा अथवा लोकभ्रम ह्यांची उदाहरणें सर्व राष्ट्रांच्या 
जुन्या इतिहासांत दिसून येतात. त्याअर्थी कोणत्याही राष्ट्राच्या असंस्कृत दशे- 
मध्यें हे प्रकार असावयाचेच व त्याप्रमाणें ते महाराष्ट्रामध्यंही होते, इतकेंच 
मानिलें पाहिजे. 


भाग '9७ वा. 
-ण:<-४94८%५-७&/7- 
स्वामींचे नियोण व उपसंहार. 


वसईच्या स्वारीमध्ये चिमाजीआपा व शिंदे होळकरादि प्रमुख मराठे सर- 
दार गुंतळे असतांना, बाजीराव पेशवे हे खानदेशांत असून, तिकडील राजकीय 
मनसवे पाहात होते. तों त्यांस, तोहमास्तकुलीखान ऊर्फ नादिरशाहा ह्याने 
दिल्ीवर चाळ करून तेथील बादशाही गारत केली, व तो दक्षिणेकडे येण्याच्या 
विचारांत आहे, अशीं बातमीपत्रे आलीं. वसईच्या मोहिमंत सगळें मराठे- 
सेन्य गुंतल्यामुळें व खर्चास पेसा नसल्यामुळें, ““हिदुलोकांस संकट थोर प्राप्त 
झालें,” असें बाजीरावांस वाटलें. ह्मणून त्यांनीं आपले पूज्य गुरु व साहाय्य- 
कर्ते श्रीमत्‌ ब्रह्ेंद्रस्वामी ह्यांस हें सर्व वृत्त निवेदन केलें; आणि ह्या महदरि- 
्टांतून कसे मुक्त व्हावें ह्याबद्दल त्यांचा उपदेश विचारिला. स्वामींनीं ह्या वेळीं 
चाजीरावांस कसें उत्तेजन दिलें व कोणता हितमंत्र सांगितला, हे॑समजण्यास 
मार्ग नाहीं. तथापि, बाजीरावांनी ह्या प्रसंगीं आपला धीर न सोडतां, आपल्या 


११७ 


सद्गुरूंच्या वचनावर पूर्ण भरंवसा ठेवून, फार हिंमत धरिली; आणि आपल्या 
श्रपणाच्या बाण्यास साजेळ असेंच वर्तन केलें. द्ळ्णीकडील पेशव्यांच्या वकि- 
लांची पर्त्रे येऊन, तिकडे मोठी राज्यक्रांते झाली व भयंकर अनथे गुदरठे, 
असें वृत्त कळतांच, बाजीरावांनी ब्रह्मंद्रस्वामींस व चिमाजीआपांस पत्रे 
पाठविटीं. ब्रह्लंद्रस्वामींस लिहिळेलीं पत्रे ४२ व॒ ४२ ह्या लेखांकांखालीं 
सादर केलीं आहेत. तीं अत्यंत महत्वाची असून बाजीरावांच्या वीर्यशालि- 
त्वाचीं व गुरुभक्तीचीं पूर्ण दशक आहेत. लेखांक ४२ ह्यामध्ये बाजीरावांनी 
स्वामीस लिहिलें आहे कीं, तोहमास्तकुठीखान “।दृश्विणप्रांते स्वार होणार 
आहेत. याजउपरी त्यास आणखी कोणी गनीम आहे असें नाहीं. आह्मी 
त्यास व ते आह्यांस गनीम आहों.” अश्ास “जों ते तेथून निघाले नाहींत, तों 
तमाम मराठ्या फोजा एक होऊन चमेली पार व्हावें, त्यास अलीकडे येऊं न 
द्यावे, असा विचार आहे.” ह्या बाणेदार विचाराप्रमाणें बाजीराव पेशवे 
ह्यांनी चिमाजीआपांस बसईची मोहिम लवकर आटोपून मदतीस येण्याबद्दल 
पाचारण केलें. हं पत्र येगंप्रमाणे:- 
““श्रियासह चिरंजीव राजश्री आपा यांसीः- 

बाजीराव बड्ठाळ आशीर्वाद उपरी येथील कुशल ता० छ० जिल्हेज जाणून 
आपणाकडील कुशल लिहीत जाणें. यानंतर रा० व्यंकोजी राम यांची व 
रा० धोंडो गोविंद यांचीं पत्रे आलीं. त्यांच्या नकला काळ छ० २२ रोजीं क॥ 
सोलनिंभोरें येथील मुकामींहून प्रातःकाळी रवाना केल्या आहेत. पावल्या 
असतील. तदोत्तर काल सायंकाळ मुक्ताममजकुरीं, राजश्री बाबूराव मल्हार . 
*यांचीं पत्रें सवाई जयपुरचे मुक्कामींहून आलीं. त्यांच्या नकला करून घेऊन 
अस्सल पत्रे तुह्यांस अवलोक व्हावीं यास्तव पाठविलीं आहेत. यावरून सवि- 
स्तर वतेमान कळेळ. सारांश, अमिरांनीं व पातशाहांनीं नाहिंमतीनें फजिती 
करून घेतली. निजामउल्मुळूक याची अवस्था सवौपेक्षां कनिष्ट आ (हे). 
अतःपर दक्षिणंत म्लेच्छांचे नांवास तारांडी द्यावी ऐसा विचार नाहीं. तमाम 
अंमल बंद करून गडकोट किल्ले हस्तगत केले पाहिजेत. त्यास, कमाविसदा- 
रांस आह्मीं किड्टयांचा व अंमल बंद करावयाचा मजकूर लिहिला आहे. परंतु 
त्यांच्यानें कार्य होईल, जेव्हां तुहीं शाहूणा मातबर माणूस, दोन चार हजार फोज, 


११८ 


एक दोन हजार हशम पाठवाल तेव्हां. तेव्हांच गडकोट किल्ले हस्तगत होतील; 
व अंमलही बंद होईल. तरी लिहिल्याप्रमाणे मातवर आणि शाहणा माणूस 
पाठविला पाहिजे. व फोज, हशम व कारकून व पागा पाठविल्या पाहिजेत. 
आह्मी बर्‍हाणपुराजवळ मुक्काम करून खानदेशचा बंदोबस्त करितों. तुह्मी 
वसईचा प्रसंग लौकर उरकून घांटावरी आलें पाहिजे. कुल मोंगलाई अम- 
लाचा बंदोबस्त केला पाहिजे. त्यास, तुह्यी मातबर फोजेनिसीं औरंगाबांदेज- 
वळ बसल्याने, दौलताबाद सरकारचा अंमल कुल बंद होऊन, टक्का पद्रीं पडेल. 
या मनसबियापेक्षां अधिकोत्तर दुसरा मनसबा आहे ऐसा अथे नाही. माळ- 
वाप्नांते एक सरदार पाठवावा लागतो. तरी पाठविला पाहिजे. तेथें फोज 
आहे, त्यांत जे जे सरदार व जे जे फोज रिकामी होत जाईल, तें पाठवीत जाणें. 
रा० बाबूराव मल्हार मोठ्या संकटांत होते. श्रीनें अरिषंतून काढिले. सामान्य 
गोष्ट न जाहली. बरें. प्रस्तुत तोहमास्तकुलीनें बाजी जिंकली आहे. 
परंतु ओव्या हिंदूंनी हिंमत बांधल्यास व आमच्या फोजा मातबर गेल्यास हिं- 
दूंचीच बातशाही होईल, ऐसा प्रसंग दिसतो'. ( पुढील मजकूर फाटला 
आहे )-” 

ह्यावरून ह्या वेळीं सर्वत्र हिंदुपद्पादशाही करण्याचा व जरूर पडल्यास ना- 
दिरशहाशीं देखीळ टकर देण्याचा बाजीरावांचा संकल्प दिसतो. परंतु तेथपर्यंत 
प्रसंगच आला नाहीं. कारण, नादिरशहानें महमदशहास पुनः दि्ठीच्या तक्तावर 
बसवून व अपरिमित ळूट घेऊन स्वदेशास गमन केलें. महमदशहास बाजी- 


१ ग्रांटडफ साहेबांनीं लेखांक ४१ । ४२ व हं पत्र पाहिलें असावे असें 


दिसते. त्यांनी “ यत००5 छावे 91एडडपा1818. 3895 1800 1२80, 
“हाह ७1018 ]०४/९ 01 ७1७ 10९८८३] ॥1ए३७ 83011010, छते 1 81811 
डुबे ता ९६२98 पीप धट खिप्ाकपतवद्या) ७७ णा 0७पण७पा. ” 


ह्मणून बाजीरावाच्या ज्या शब्दांचे अवतरण दिलें आहे, तें वरील पत्राच्या 
शेवटच्या फाटलेल्या भागांतील एखाद्या आवेशयुक्त वाक्‍्याचें ढोबळ भापांतर 
असावें असें दिसते. ह्या पत्रांत खुद्द बाजीरावांच्या हातचा शेवटचा मजकूर 
आहे, परतु दुर्देवाने पत्राचा पुढीळ भाग गहाळ झाल्यामुळें तो सांपडण्यास 
मार्ग नाहीं|! 


10110 


रावांची पराक्रमशक्ति माहीत असल्यामुळें व त्यांच्याशीं गोडीगुलाबीने वाग- 
ण्यावांचून गत्यंतर नसल्यामुळें, त्यानें तक्तनशीन झाल्याचं आनंदवृत्त बाजीरा- 
वांस कळविळें; व मराठ्यांचा ख्रेह संपादन करण्याकरितां कांहीं बहुमूल्य पोषाक 
व पूर्वी दिळेल्या हकांचीं व जहागिरींचीं सनदापत्रे पाठवून दिलीं. तीं बाजी- 
रावांस छ २४ सफर (ता० २२ मे इ० स० १७३९ ) रोजीं खानदेशांत 
असतांनाच मिळालीं. अर्थात्‌ बादशाहाचा असा प्रेमभाव आहे असें पाहतांच , 
बाजीरावांनी त्यास राजी राखून व मदत करून, आपलें कार्य नम्रपणानें साधून 
घेण्याचा विचार केला. दिह्टीच्या बादशाही तक्ताविषयीं शाहु महाराजांची 
फार पूज्यवुद्धि असल्यामुळें, सर्व मराठे इष्टकार्य साधल्यास त्याचा मान ठेवण्यास 
कधींही मागे पुढें पाहात नसत. ह्या राजकारणासंबंधानें बाजीरावांनी चिमाजी 
आपांस एक पत्र लिहिले आहे. तें फार वाचनीय आहे. 


“आशीर्वाद उपरी “महमदशाहा याची पादशाही गेली होती; परंतु ईश्वर 
पादशाही काईम राखिळी. त्यास आपण राजकारण राखून अमीरुळ्उमरा 
यासारिखे व्हावे. पोटास फोजेस लागेल तें आह्यी पातशाही माल पैदा करून 
त्यांत घेऊं. उरला पैका खजाना दाखल व्हावाया फोजेस जागिरा अलाहिदा 
मागाव्या; आणि सवीस माजी करावें; आणि पातशाही बंदोबस्त करून 
द्यावा. लौकिक मोठा आहे. केसा ह्मणाल तरी जीर्णोद्धार देवालयाचा के- 
ल्यास नवीन लिंगाचे स्थापनेपेश्षां अधिकोत्तर आहे. महमदशाहाचे पातशा- 
हीचा बंदोबस्त केल्यास लौकिक मोठा आहे. मोडून टाकिल्यास लोकिक नाहीं. 
दुसरी गोष्ट, हजारों चोर पोरे खातील; आणि पातशाही मोडल्याचें भ्रय आप” 
णाकडे. दुसरें, राजश्री छत्रपति स्वामीही पातशाही इच्छीत नाहींत. जीर्णोद्धार 
केल्यास संतोष मानितील-” ह्मणून राजश्री बाबूराव मल्हार यांणीं लिहिलें आहे. 
दुसरें त्यांणीं लिहिळें आहे जे, “हा विचार चित्तास उत्तम भासेल तरी स- 
तारकुलीखान गाजुदवदीखानाकडील येथें कामांतून बोलावून आणून, त्यासी दश्ष- 
णच्या बंदोबस्ताविसीं गाजुद्दीखानांहीं मान्य करावें. आह्ली ते दुसरा पदार्थ 
नाहीं. समाधान करूं. ह्मणजे द्क्षण निव्यीकुल होईल. महमदशाहाकडेही 
राजकारण ( राहील ). स्वामींस त्यांगीं हातीं धरावें आणि बंदोबस्त करून 
घ्यावा. येविसीं चालणा करूं. यामध्यें जेसी आज्ञा होईल तैसी वतेणूक करूं” 


१२०८ 


नादरशा गेला, तेव्हां चहूंकडे वळवळ करून कजिया करून दाखवावा, उचित 
नाहीं.” ह्मणून लिहिलें आहे. याचा विचार काय त्यास लिहून पाठवावा, तं 
लिहिळें पाहिजे. लोभ असों दीजे हे विनंति.” 


ह्या पत्रावर दाखल तारीख छ० ४ रबिलावल म्हणजे ता० ३१ मे इ० 
स० १७२९ ही आहे. ह्यावरून तें ह्याच समयाचें आहे ह्यांत शंका नाहीं 
ह्यानंतर दिदीपतीशीं सलोखा ठेवण्याचा निश्चय करून, व माळवा व बुदेललंड 
इकडील राजकारणें उरकून, बाजीराव पेशवे हे निजामाचा मुलगा नासिर- 
जंग ह्याची खोड मोडण्याकरितां दक्षिणेकडे वळले. तों त्याच सुमारास वसईचा 
कार्यभाग आटोपून चिमाजीआपाही त्यांस येऊन मिळाळे. नंतर उभयतांनी 
दोनअडीच महिनेपर्येत गोदावरीच्या कांठीं मोंगळाचा पिच्छा पुरवून त्यास 
जेरीस आणण्याचा यल केला. परंतु तो व्हावा तसा फलद्रूप न होतां मराठी 
सेन्याचे फार हाल होऊं लागले ( लेखांक ५५ ). तेव्हां त्यांनी मोंगळाशीं तह 
केला, व मिळाला तेवढा प्रांत संतोषाने पदरांत घेतला. ह्या स्वारींत बाजीरा- 
वांस द्रव्यलाभ अगदीं न झाल्यामुळें त्यांची खर्चाची फार ओढाताण झाली. 
ह्मणून त्यांनीं साताऱ्यास किंवा पुण्यास न जातां हिंदुस्थानाकडे मोची वळ- 
विला. इकडे चिमाजीआपा नासिरजंगाची भेट घेऊन, खंभाजी आंग्र्यान 
कोंकणांत गडबड सुरू केली ह्मणून त्याचे पारिपत्यार्थ पुण्यास आले; व तेथून 
बाळाजी बाजीरावास बरोबर घेऊन कोंकणांत गेळे. लेखांक ५५ व ५६ 
ह्या दोन पत्रांत चिमाजीआपांनीं आपल्या हालचालीचे इत्थंभूत वर्तमान 
स्वामीस कळविलें आहे. त्यावरून बाजीराव व चिमाजीआपा ह्यांनीं को- 
णत्याही प्रकारे आपली हिंमत खचू न देतां, मोठ्या उमेदीने, यशोवेभवाच्या 
उत्तुंग शिखरावर चढण्याचा एकसारखा प्रयत्न चालविला होता, असें दिसून 
येतें. परंतु त्यांचें कीर्तितेज विश्वभक्षक काळास असह्य होऊन, त्यानें मोठ्या 
निदयपणानें ह्या वीररलांवर आपला पाश फेंकून, त्यांस इहलोकांतून उचळून 
नेळें. त्यामुळे सवे महाराष्ट्र दुःखसागरांत बुडून गेळें! बाजीरावासारखा 
तेजोरवि मावळल्यामुळें महाराष्ट्रांत किती हाहाःकार झाला असेल ह्याचं वर्णन 
ठेखणीनें करवत नाहीं ! हा पराक्रमशाली योद्धा ता २८ एप्रिळ इ० स० 
१७४० रोजीं खानदेशांतील रावेर गांवीं मृत्यु पावला. ही बातमी ब्रह्लंद्र 


१२१ 


स्वामीस कळली मात्र, तों त्यांचा हृदयगिरी दुःखरूपी वज्रानें भेदून गेला ! 
बाजीरावासारखा आज्ञाधारक पट्टशिप्य मृत्युमुखी पडल्यामुळें, स्वामींच्या सवे 
राजकारणांचें मुख्य सूत्र तुटून गेलें! त्यांच्या उच्च मनोरथसिद्धीचे खरे साधन 
नष्ट झालें! त्यांच्या प्रमसवेस्वाचा मुख्याधार नाहींसा झाला ! त्यांच्या महत्वाकां- 
क्षेच्या जोमदार तरूचें उन्मूलन झाले; आणि त्यांच्या परोपकृतीचा तेजस्वी दीप 
मालवला गेला ! त्यामुळें त्यांच्या विवेकी व विरक्त मनाची देखील चमत्कारिक 
स्थिति व्हावी ह्यांत आश्चर्य ते काय £ त्यांस बाजीरावांच्या मृत्यूचे विपरीत 
वर्तमान श्रुत झाल्यानंतर त्यांनीं बहुत शोक आरंभिला; गोमूत्र प्राशन करण्याचें 
सोडून दिलें; आणि अत्यंत उदासीनता धारण केली. आणखी, चिमाजी आपांस 
लिहिलें कीं “बाजीसारखा शिप्य गेला. या उपर या मुलखांतून . जावें किंवा 
प्राण सोडावा, काय करावें ते लिहिणे.” ह्या हृदयद्रावक पत्रास च्िमाजीआपांनीं 
जें प्रेमळ, करुणरसपूरित व समयोचित उत्तर पाठविलें आहे, तें लेखांक १४१ 
मध्यें छापले आहे. चिमाजीआपांसारख्या सामान्य जनानें स्वामीसारख्या पूरण 
वेराग्य बाणलेल्या तपस्वी साधूचें सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करावा, व स्वामींनीं 
त्या योगाने शांत चित्त करावें, ही सवे प्रेमलीला आहे. गुरुशिप्याच्या अकृत्रिम 
भक्तीचा असा हा अपूर्व मासला इतरत्र क्चितच पहावयास सांपडेल. असो. 


बाजीराव मृत्यु पावल्यानंतर च्िमाजीआपा व नानासाहेब हे स्वामींचे 
चित्त स्वस्थ करून खातार्‍्यास राजदर्शनासाठीं गेले. तेथें छत्रपतींची व 
त्यांची भेट झाली. नंतर रीतीप्रमाणे द्रबाराचा थाट होऊन नानासाहेबांस 
प्रधानपदाचीं वस्रे मिळाली, व चिममाजीआपांसही बहुमानाचा पोषाक 
मिळाला. ह्या प्रसंगीं त्यांनीं स्वामीस लिहिलेली पत्रें उपलब्ध झालीं आहेत. 
( लेखांक ५७, १४२, १४४ पहा ). त्यांवरून स्वामींचे सान्निथ्य व आशीवौद्‌ 
त्यांना कल्याणकर झाला असेल असें मानण्यास हरकत नाहीं. पेशवेपदाचीं 
वदे प्राप्त झाल्यानंतर, उभयतां चुलतेपुतणे भ्यावडशी मुक्कामी स्वामीमहारा- 
जांच्या भेटीस गेळे. तेथें गुरुशिप्यांची सप्रेम भेट होऊन जो करुणरसात्मक 
प्रकार घडला, तो शब्दांनी वर्णन करितां येणें कठीण आहे ! स्वामींचे दर्शन 
होतांच परस्पराचीं अंतःकरणें भरून जाऊन त्यांच्या नेत्रांतून घळघळ अश्रुधारा 
वाहूं लागल्या. स्वामींनीं त्या उभय वीरांस दृदाठिंगन देऊन प्रेमभराने कुरवाळिलें, 


१२९ 


व त्यांस सर्व सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगून व त्याचा आदरपुरस्सर बहुमान करून 
त्यांना निरोप दिला. नंतर च्विमाजीआपा व नानासाहेब पुण्यास परत गेले. 
बाजीराव वारले त्या वेळीं स्वामींचे वय शंभरांजवळ जवळ आलें होतें 
त्यामुळें वार्धक्याची छाया त्यांच्या तेजःपुंज देहावर कमीजास्त प्रमाणानें व्यक्त 
होत होती. तशांत त्यांच्या मनावर हा दुःखाचा भयंकर डोंगर कोसळला, 
त्यामुळें त्यांच्यावर बराच परिणाम होऊन ते अगदीं कृश झाले. ह्याच समयास 
त्यांचे मुख्य कारभारी चिमणाजी कृष्ण भागवत हे मृत्यु पावले, व पुढें लव- 
करच चिमाजीआपाही केलासवासी झाले. त्यामुळें स्वामींचे मन अधिक अधिक 
उदासीन होऊन ते राजकीय चळवळींतून अगदीं परांगमुख झाले. इ० स० 
१७४० च्या पुढें स्वामींच्या राजकारणांचीं पत्रे विशेष दृष्टीस पडत नाहींत. 
बाळाजी बाजीराव व सदाशिव चिमाजी ह्यांनी स्वामींस गुरुस्थानी मातून 
त्यांच्याशीं आपल्या वडिलांप्रमाणें पत्रव्यवहार ठेविला होता. परंतु स्वामींचे व 
त्यांचें बाजीराव किंवा चिमाजीआपा ह्यांच्याप्रमाणे मन मिळालेळें दिसत 
नाहीं. स्वामींच्या कित्येक पत्रांत “ बाजीराव व च्िमाजीआपा आह्यांसीं 
निष्टापूर्वक वतत होते. तुही आह्मांसीं प्रतारणा करितां. ” असे उद्गार निघालेले 
आहेत. पेशव्यांनीं स्वामींच्या दर्पास भिऊन त्यांचीं अनेक वेळां आजेवें 
केलीं आहेत. तथापि ह्या पुढच्या कारकीर्दीत, स्वामींची ती पूर्वीची उमेद, तो 
उत्साह, व ती चळवळ चांगलीसी निदर्शनास येत नाहीं. त्यांची वृत्ति स्वाभा- 
विकपर्ण पुढें अधिक सोम्य व विरक्त झाली; आणि त्यांनीं आपलें इतिकर्तव्य 
संपळें असे समजून, आपल्या देवस्थानांची व आश्रितजनांची पुढील व्यवस्था 
करण्याकडे लक्ष घातलें. स्वामींचे परमविश्रासू शिष्य व मुरूय कारभारी 
चिमणाजी ळृ'ण हे वारल्यानंतर, त्यांनीं हशाहुमहाराजांस पत्र लिहून, चिमणा- 
जीपंतांचे पुत्र ज़ञगन्नाथपंत ह्यांचा प्रतिपाळ करण्याबद्दल विनंति केली. त्याप्रमाणे 
शशाहुमहाराजांनीं त्यांस “ हा मृत्युलोक. मानवाचा भरंवसा आहे असे नाहीं. 
म्हणोन वगेरे उदासीनें लिहिळें, त्यास आपण इश्वर, जें करतील तें होईल. 
गांव शिव पैका मिळविला यास धनी कोण? असें बहुतप्रकारें लिहून आले. 
त्यास, लिहावयाचे कारण काय? मुळींच जगन्नाथपंत याचें पुत्रवत्‌ रक्षण केलें. 
तेव्हां तो धनी व आम्हांस सर्वास गुरु, याप्रमाणे आज्ञा जाहली आहे. त्याप्र- 


१२३ 


माणे जगन्नाथपंत याचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरा आह्यी व आमचे वंशांत जे 
होतीळ ते चालवितील. यांत अंतर होणार नाहीं ( लेखांक ७). ” असें ता० 
३१ मे इ० स० १७४१ रोजीं उत्तर पाठविलें. नंतर पुढें स्वामीं कोंकणांत 
गेळे. तेथून त्यांनीं जगन्नाथपंत यांस पत्र पाठवून असें कळविलें की, “चि- 
मणाजीचें पुत्रवत्‌ पालय्रहण केळे. तो तर आह्यांस टाकून गेळा. हा मृत्यु- 
लोक. आमचा भरंवसा आहे असें नाहीं. काय ते आमचे पुत्र व शिष्य तूंच 
आहे. मेळविले गांव, शिव, पैका पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने खाणें. तुम्हांस कोणी 
उपद्रव देणार नाहीं. मजमागे तुमचें शाहू चालवील. कोणते गोष्टीचे चिंता 
न करणें. जो उपद्रव देईल त्याचा निवेश होईल, हें समजणे.” ह्याप्रमाणें स्वा- 
मींनीं जगन्नाथ चिमणाजी व इतर कारकून मंडळी ह्यांची यथायोग्य व्यवस्था 
केली. त्याचप्रमाणें दासदासी ह्यांचीही व्यवस्था करून त्यांना हाहुमहारा- 
जांची राणी खयरुणाबाहे हिच्याकडून राजमुद्रेनिशीं अभय पत्रें देवविलीं. 
स्वामींचा थाट राजदरबारासारखा असल्यामुळें त्यांच्या पद्रीं सेवकजन व 
परिचारिका बहुत होत्या. त्यांपैकीं परिचारिकांस दिळेळें अभयपत्र सगुणाबाई 
राणीच्या राजमुद्रेनिशीं उपलग्ध झाळें आहे. ह्यावर ता० २२ जानेवारी 
इ० स० १७४५ ही तारीख आहे. हें पत्र मोजेचें असल्यामुळें येथें सादर 
करणें अवश्य आहे. 
श्रीबालळृष्ण. 

““श्रीमंत सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब यांणीं, राजश्री सरदारांनी, 
पागा शिलेदारांनीं, ठाणेदारांनीं, किल्लेदारांनीं व कमाविसदारांनीं व चोकीदा- 

१ हे संपूणे पत्र आह्यांस मिळालें आहे परंतु तें रा० राजवाडे ह्यांनी ग्रंथ- 
मालेमध्यें अगोदर छापल्यामुळें आह्यीं निराळें छापलें नाहीं. ( लेखांक २२ 
ग्रंथमाला पहा. ) ह्या पत्रावर रा० राजवाडे ह्यांनी २२ आगष्ट ३० स० १७४० 
ह्मणून जी तारीख दिली आहे ती बरोबर जमत नाहीं. ज्येष्ठ वद्य ४ दुमेति 
नाम संवत्सरे हणजे ता० १२ मे इ० स० १७४१ रोजीं चिमणाजी कृष्ण 
भागवत हे स्रृत्यु पावले, तदनंतर स्वामी कोंकणांत गेले, अथात्‌ इ० स० १७४२ 
मध्ये जर चिमणाजीपंत वारले तर इ० स० १७४० मधल्या पत्रांत त्यांच्या 
मृत्यूचा उलेख येणे शक्य नाहीं. तेव्हां द्दी तारीख निःसंशय चुकली असावी. 


१२ड 


रांनीं व जमीदारांनीं व मुकद्मांनीं वतमान व भावी महालांनिहाय आज्ञा 
केली ऐसीजेः-श्रीमत्‌ परमहंस बावा स्वामी यांच्या सेवेच्या परिचारिका-नांवें 
बितपसील:--- 


सेवेच्या बायका. 


१ सजणी. १ येशी. 
१ कृप्णी. २ गंगी. 

१ यशोदा. १ सोनी. 
१ नयनी. २ लक्ष्मी. 
१ राधी. १ माणकी. 
१ गोदी. १२ जवसी. 
१ नथी: ९ नागी. 
७ रि 


एकूण असामी चवदा राजश्री परमहंस स्वामींची सेवा करीत आहेत. त्यांनीं 
राजश्री परमहंस स्वामीस विनंति केली कौ, आह्मी आज पावेतो एकनिष्टेनं 
सेवा केली. अशास, स्वामीमागें आह्यांस कोणी उपद्रव करील; त्यास स्वा- 
मींनीं आपलें आज्ञापत्र करून देऊन, दिवाणचे पत्र करून द्यावें; आणि 
आह्यांस कोणाचा उपसग न लागेल ऐसें करून द्यावे. ह्मणजे आह्मी स्वामींच्या 
समाधीपाशीं सेवा करून राहूं हणून. त्यावरून स्वामींनीं मनास आणून आ- 
ज्ञापत्र करून दिलें. बि॥:- 

““श्रीमत्‌ परमहंस भागवराम स्वामी यांणीं:-सजणी सेवेस होती. अशास 
““हिजला मजमागें कोणी हिचे वस्तवानी व कोणेएक गोष्टीस, सुतळीच्या 
““तोड्यापर्यत, घेईल आणि उपद्रव देईल; त्याचा निवेश होईल. त्याचें बरें कधीं 
““ह्ेणार नाहीं. आणि माज्ञे समाथीजवळ राहोन झाडलोट करून रहाशील; 
“तरी मजमागं माजे कारभारी चालवितीळ. त्यास जो कोणी लि॥ प्रमाणे न 
““ऐके, त्याजला शपथ असे. त्याचे आईवर तलाख असे. हें आज्ञापत्र दिलें 
1 आहे.” 

सद्रहूप्रमाणं चवदा असाम्यांस, प्रत्येकीस एक ऐसी चवदा पत्रे स्वामींनीं 
करून दिलीं. आणि साहेबांस आज्ञा केली कीं, येविषयीं हुजुरचं पत्र करून 


१२५ 


देणे. त्यावरून मनास आणून राजश्री स्वामींच्या सेवेच्या बायका ऐसे जाणून, 
हें पत्र तुह्यांस सादर केळे असे. तरी तुमची वस्तभाव सुतळीचा तोडा आदि- 
करून तुह्यांस जी स्वामींनीं दिली आहे, ती मुबा केली असे. तरी वस्तभाव 
व नक्त व हरचीज व चतुप्पदें देखील जीं असतील तीं, तुह्यी धेऊन समाधीपाशीं 
अगर हरएक जागां सुखरूप रहाणे. तुह्यांस स्वराज्यातील जो कोणी असेल 
तो उपद्रव करणार नाहीं. तरी तुह्मी यांसी दरम्यान कोणी मुजाहीम न होणें. : 
यांसी स्वामींनीं जें दिलें आहे तें बक्षीस केलें असे. तें हुजरून त्यांला मुबा 
केलें असे. तें घेण्यास कोणास प्रयोजन नाहीं. जाणिजे. छ० २९ जिल्हेज 
सु॥ खंमस आर्बेन मया आलफ शके ७१ रक्ताश्षिनाम संवत्सरे माघ शुद्ध प्रति- 
पदा भोमवासरे आज्ञा प्रमाण. (मोर्तब )” 

ह्या पत्रावरून सेवेच्या दासदासी ह्यांच्या हिताबद्दल देखील स्वामींची दूरदष्टि 
व कळकळ होती असें दिसून येते. असो. 

शाहु महाराज व राणी सयुणाबाई ह्यांनी, स्वामींचा वृद्धापकाळ झाला असून 
तत अत्यंत कृश झाली आहे असें पाहून, त्यांचा वारंवार समाचार घेण्याचा क्रम 
ठेविला होता. स्वामींच्या वरप्रसादाने छत्रपतींच्या गादीचा बोलबाला झाला 
ही गोष्ट शाहु महाराज केव्हांही विसरले नाहींत. ते स्वतः इतके विलासरंगी 
व स्वच्छंदानुवतीं होते; तथापि स्वामींचा प्रत्येक शब्द त्यांना शिरसावंद्य असे. 
सर्व मराठे सरदार छत्रपतींची सक्रोध मुद्रा पाहून गभेगळित होत असत; परंतु 
स्वामींची पुण्यशीळ विभूति दृष्टीस पडली कीं, त्यांचा राग क्षणभरही टिकत 
नसे. स्वामींचीही तशीच स्थिति होती. ह्या अन्योन्य भक्तीमुळें त्यांच्या पर- 
स्परांच्या विनोदपर लीलाही केव्हां केव्हां चालत असत. मनाची कितीही उ- 
द्वि वृत्ति असली, तरी शाहु महाराज त्यांच्या दर्शनास जात; व तेथील शुचि- 
भूत देखावा पाहून हर्षभरित होत असत. स्वामींच्या अंतकालापूर्वी शाहु 
महाराज व त्यांची राणी खगुणाबाई हे ध्यावडशीस गेले होते. त्यांच्या भे- 
टीचा साद्यंत वृत्तांत व त्यांचे विनोदपर संभाषण स्वामींच्या बखरीत सविस्तर 
वर्णिले आहे. तेव्हां त्याची पुनरुक्ति करण्याचें येथे कारण नाहीं. ह्या भेटी- 
मध्ये स्वामीमहाराज निरवानिरवीच्या गोष्टी अधिक बोळूं लागले. त्यावरून शाहु 
महाराजांच्या व राणीच्या मनास चटका बसून, त्यांना विशेष चिंता उसन्न झाली; 


१२६ 


च तेव्हांपासून त्यांनीं त्यांच्यावर अधिक बारकारेनें लक्ष ठेविळे. राणी सयु- 
णाबाई हिने स्वामीस छृप्णातीरी वार्षिक समाधीस जाऊं नये ह्मणून आग्रहपूर्वक 
विनंति केली. परंतु स्वामी मृत्यूची पवी न करणारे असल्यामुळें त्यांनीं 
आपल्या नित्यकमात अंतर पडूं दिले नाहीं. 

स्वामीमहाराज हे शके १९६० क्रोथननामसंवत्सरे ह्या वषाच्या श्रावणमहि- 
न्यांत, आपल्या प्रतिवार्षिक नियमाप्रमाणे, श्री कृष्णातीरीं समाधीस गेले. रीती- 
प्रमाणं जगन्नाथपंतांनीं त्यांच्या समाधीचे सर्व साहित्य करून दिलें, व दोन 
शिपाई समाविस्थानाच्या रक्षणास ठेवून स्वामींचा निरोप घेतला. स्वामींनीं 
त्यांजबरोबर शाहु महाराजांस देण्याकरितां कांहीं प्रसाद फळें देऊन त्यांस निरोप 
दिला. जगन्नाथपंत तेथून परत आल्यानंतर सुमारं आठ दिवस स्वामी एकां- 
तामध्ये होते. नंतर नववे दिवशीं ते आकस्मिक बाहेर आले. व युंफेंतील 
दभीसन बाहेर आणून, ळुप्णास्रान करून, त्यावर येऊन ईश्वरस्मरण करीत 
बसले. समाधीचा पूर्ण काल न होतां स्वामी गुंफेतून बाहेर आले हे पाहतांच 
डाररक्षकांस परमाश्चर्य वाटलें. स्वामोनीं त्यांस जगन्नाथपंतास आणण्याबद्दल 
आज्ञा केली; आणि आपण दर्भासनावर लांब मृगासन पसरून, एका शालेच्या 
पदरीं जपाची माळ बांधून, उशाकडे ठेविली; व शालजोडी पांघरून घेऊन श्री 
रामनामाचा उच्चार करीत निद्रा केली. मुखांतून राम राम असें नामस्मरण 
चाललें असतांनाच त्यांचे प्राण नारायणस्वरूपीं मिळाले. इकडे ध्यावडशी 
येथ जगन्नाथपंत ह्यांस स्वामींचा निरोप पोहोंचतांच ते तांतडीने ळृ"्णातीरीं 
थांऊन आले. तों स्वामीमहाराजांची मूर्त समाधिस्थानांतून बाहेर येऊन निद्रि- 
स्त झालेली त्यांच्या दृष्टीस पडली. तेव्हां त्यांनीं दर्शनोत्सुकतेने स्वामींच्या 
तोंडावरील शाळेचा पद्र काढून पाहिला. तों स्वामीमहाराज ब्रह्मीभूत 
झाले आहेत असे त्यांस कळून आलें. मग त्यांच्या दुःखास पारावार काय 
विचारावा £ अखिल महाराष्ट्राचा सद्गुरु, सद्ठुणांचा मूर्तमंत अवतार, स्वरा- 
ज्याचा व स्वधमीचा केवळ पंचप्राण, दुष्टांचा शासनकती, सुष्टांचा संरक्षक, 
आणि दीनांचा त्राता असा ससुरुष इहलोकांतून गत झाल्यामुळें प्रत्येकाचे 
हृद्य शोकरसाने भरून जाईल; मग प्रत्यक्ष पुत्रत्‌ पालन केलेल्या जगन्नाथपं- 
तांची ती काय स्थिति £ स्वामींची निधनवाती शाहु महाराजांच्या कानीं पड- 


१२७ 


तांच ते स्वतःच्या लव्याजम्यासह छुप्णातटाकीं आळे व स्वामींचा गतासु देह 
पाहून अत्यंत शोकाक्रांत झाळे. हां हां हणतां कृष्णेच्या निर्जन वाळवंटांत 
प्रचंड जनसमुदाय जमला, व स्वामींच्या कलेवराचें दशन घेऊन ढळाढळां नेत्राश्रू 
ढाळूं लागला. त्या वेळचा तो भयंकर शोकरस वर्णन करण्यास कोण समर्थ 
आहे? 

शशाहुमहाराजांनीं स्वामींचे कलेवर स्वतःचे पालखीत ठेविळें व त्यावर 
भरजरी चादर घाळून व त्यांची सुगंधी द्रव्यांनी पूजा करून मोठ्या समारं- 
भार्ने ती पालखी धावडशी येर्थे आणली. तेथें स्वामींच्या स्रानसंध्येच्या 
पुण्यभूमीजवळ गती तयार करून त्या कलेवराचे यथाविधि अंत्यउपचार 
केले. नंतर महाराजांनीं स्वामींच्या सर्वे सेवकजनांर्चे यथोचित समाधान 
करून, आपल्या सरदार लोकांस “महाराज गेळे आणि स्वामी आहेत?” 
असं समजोन सवीनीं पूर्ववत्‌ निष्ठा धरून चालावे. वर्षासनें पहिल्याप्र- 
माणानें सवीनीं द्यावीं. त्यांत अंतर करील त्यास शपथ असे. शिवाय पारिपत्य 
होईल” अशी ताकीद केली. नंतर स्वामींच्या समाधीचा व देवस्थानाचा उत्कृष्ट 
बंदोबस्त करून महाराज साताऱ्यास निघून गेळे. पुढें तेरावे दिवशीं त्यांनीं 
पुनः ध्यावडशीस येऊन तेथें ब्राह्मणसंतपेण करून व सर्वे जातींच्या लोकांस 
प्रसादभोजन देऊन, स्वामींच्या . पुण्यतिथीची चांगल्या रीतीनें सांगता केली. 
नंतर त्यांनीं स्वामींचे वार्षिक उत्सव, देवाचे अभिषेक, नेवेद्य, नंदादीप, पूर्व- 
वतू प्रमाणे चालवून स्वामींचा पूर्वीचा डोळ कायम राहावा हणून जगन्नाथ 
चिमणाजी ह्यांस ध्यावडशी संस्थानचे मुख्य कारभारी नेमिलें; आणि सर्व प्रका- 
रची उत्तम व्यवस्था केली. झाहुमहाराजांप्रमाणें त्यांची राणी सखयुणाबाई 
हिनेंही स्वामींविषयीं तशीच भक्ति प्रदाशेत करून स्वामींची प्रतिवार्षिक 
पुण्यतिथि मोठ्या उत्सवानें चालविली. 

स्वामीमहाराज समाधिस्थ झाल्यानंतर त्यांच्या समाधिस्थानावर भव्य देवा- 
लय बांधून त्यांच्या भव्यकीर्तीचें चिरस्मारक करावे असा छत्रपति छाहु महा- 
राज ह्यांनीं विचार केला. त्याप्रमाणे त्यांनी आपळे खाजगी कारभारी विप्णु 
विश्वनाथ ह्यांस ध्यावडशीस पाठवून जगन्नाथपंतांच्या विचारें तेथें प्रशस्त देवा- 
लय व भव्य सभामंडप बांधण्याचा बेत ठरविला, नंतर स्वामींचे भुलेश्वर 


१२८ 


येथील देवाल्याचे कामावरील शिल्पकलाचतुर गोंडी संभाजीनाईक व व्यं- 
काजीनाईक ह्यांस आणवून सुमुहूर्तीवर देवाल्यास प्रारंभ केला. खासे महा- 
राज व राणीसाहेब वारंवार येऊन कारखान्यावर देखरेख ठेवूं लागळे व लो- 
कांचा परामषे घेऊं लागले. त्यामुळें देवालयाचें काम उत्कृष्ट रीतीनें चाळू 
झालें. परंतु दुर्देवाने मध्यंतरींच राणी खयुणावाई ह्यांस क्षयाची भावना होऊन 
ल्या ता २५ आगस्ट इ० स० १७४८ रोजीं मृत्यु पावल्या. व महाराजांची 
प्रकृतीही उदासीन झाली. त्यामुळें हें देवालयाचें काम त्यांच्या डोळ्यांदेखत 
पूर्ण झालें नाही. छाहु महाराज ता० १५ डिसेंबर ३० स० १७४९ रोजीं 
मृत्यु पावले. व हें देवालय इ० स० १७५८ सालीं परिपूर्ण झालें. ह्या 
देवालयास एकंदर खर्चे ११९२३५२३८८ रुपये लागला. देवालयाचें काम 
संपूर्ण झाल्यानंतर दांकराजी गोंडी ह्यांस २४५ रुपयांचे सोन्याचे कडे व 
७० रूपयांचा रुप्याचा गज बक्षीस देण्यांत आला, व इतर पाथरवट गोंडी वंगेरे 
लोकांस १४५५॥ रुपयांची इनामे दिलीं. हें देवालय फार प्रेक्षणीय झालें 
आहे. ह्या देवालयाच्या महाद्वाराच्या शिरोभागी दछांकराजीनाईक ह्यांनी 
पुढील लेख कोरून ठेविला आहेः--- 
श्री भागवराम. 

श्री भार्गवाचा अवतार साचा ॥ 

ब्रह्मंद्रस्वामी बहुतां दिसांचा ॥ 

अवतार त्याचा समाप्त झाला ॥ 

संवत्सरा जाणही क्रोधनाला ॥ १ ॥ 

श्रावण आुक्क नवमी भ्ग्गुवार होता ॥ 

अरुणोदड प्राण प्रयाण होतां ॥ 

कृप्णातिरीं मुख्य समाधिस्थानि ॥ 

चैकुंठवास मुनिला बहु लोक मानी ॥२॥ 

प्रारंभ कामासि तयेचि कालीं ॥ 

वर्षे समाप्ती सहिशास्त्र झालीं ॥ 


१ हो माहिती देवालयाच्या हिशोबांत दाखळ असून ती कै० नारोराम 
शेखदार ह्यांनी दिली. 


१३२८ 


शाहू नृपाल भजतो निजपू्ण भावे ॥ 
सवंत्र लोक भजती बहुपूर्ण भावे ॥३॥ 
तयाचा जगन्नाथ भक्त प्रशील ॥ 

समाधि स्थळ बांधिले हं सुनील ॥ 

महा वुद्धिने योजिला जो सुशिल्पी ॥ 
तया दांकरें बांधिले आत्मकल्पीं ॥ ४ ॥ 
शके १६७२ प्रमोदनाम संवत्सरे. 


ह्याप्रमाणें स्वामींचे देवालय तयार झाल्यानंतर स्वामींचे उपास्य देवत श्री 
भार्गवराम ह्याची पाषाणाची मूति पेशवाईतील प्रख्यात कारागीर बखतराम 
याजकडून पुणें येथे तयार करवून बाळाजी बाजीराव पेशवे ह्यांनी पाठविली. 
व एक गणपतीची मूर्तेही पाठविली. त्यांची संस्थापना स्वामींच्या समाधिस्था- 
नासन्निथ केली आहे. त्यामुळें देवालयास विशेष शोभा येऊन तें फार रम्य 
व हृत्तापहर स्थान झालें आहे. 


शाहु महाराज व सगुणाबाई वारल्यानंतर ध्यावडशी संस्थानाचा योग्य अ- 
भिमान व अगत्य पेशव्यांनीं विशेष वाळगल्याचें दिसत नाहीं. छाहू महा- 
राज होते, तोंपर्यैत देवस्थानाच्या थाटांत कांहीं उणे पडलें नाहीं. स्वामी 
नारायणस्वरूपी झाल्यानंतर त्यांच्या पश्चात्‌ आंग्रे वगेरे बेलगामी सरदार स्वा- 
मींच्या कोकणांतील ग्ांवांस उपद्रव देऊं लागले. हें वर्तमान महाराजांस 
कळतांच, त्यांनीं स्वदस्तुर आज्ञापत्र पाठवून त्यांस सक्त ताकीद केली. हें आज्ञा- 
पत्र येणेप्रमाणेंः--- 

““राजमान्य राजश्री तुळाजी आंग्रे सरखेल यांसी 
आज्ञा केली ऐसीजे:-- 

श्री परमहंस थोर तपस्वी. त्यांचें आवश्‍यक स्वामीस विशेषात्कारें होतें. 
त्यास सांप्रत ते शांत जाहले. त्यांचें अधिष्टान पूर्वीपेक्षा अधिकोत्तर चालवावे 
ह स्वामीस अगत्य. ते कांहीं सामान्य होते ऐसें नाहीं. तुमच्या वडिलांची 
निष्टा श्रीच्या ठायी बहुत होती. त्यांचीही ममता त्यांचे ठायीं असून तुमचे 
ठायीं बहुतसी होती. ऐस असून या समयीं तुह्लीं त्यांचा कांहींच परामप 

९ 


१३० 


केलांत नाहीं ! हे उचित कीं काय ? तेथे श्रीचें अधिष्ठान आहे. त्यावर शिव- 
भट ह्मणून एक ब्राह्मण ठेविला आहे, ह्मणून विदित जाहलें. हे गोष्ट उचित 
न केळी. तरी परशरामाीं श्रीनीं कितीक श्रम साहस करून बागा, बागशाही 
व इमारती केल्या, हे साद्यंत स्वामीस विदित आहे. ऐस असोन तथे दुसरा 
ब्राह्मण ठेवावा हे कोण नीत ? हे गोष्ट स्वामीस मानत नाहीं. त्यामागे सर्व 
संपदा श्रीची जाणून, कांकणांतील गांव श्रीचकडे सुदामतप्रमाणें चालवावयाची 
आज्ञा करून, हद्धों हें आज्ञापत्र तुह्यांस सादर केलें असे. पेशजीपासून गांव 
चाळत आले आहेत. बितपशीलः--- 

१ मोजे पेटे, तालके चिपळूण १ मोजे आंबडस, तालुके खेड 

१ मोजे नायसी ता॥ खांव्डे २? मोजे डोरले ता॥ पांवस 

१ मोजे कळंवुसी १ मोजे माहाळुंगे. 

१ मोजे गोठणे, तालुके राजापुर. 


एकूण हे सात गांव पूर्वीपासून चालत आले आहेत. त्याप्रमाणें ताकिदी 
देऊन चालवणे. देहाय मजकुरांस हबशीपट्टी वंगरे उपसर्ग काडीमात्र लागू 
न देणें. तुमच्या वडिलांची निष्ठा होती त्याप्रमाणें तुह्यीं धरून चाळवावयासी 
अंतर न करणें. यासी तकरार कराळ हें उचित नाहीं. जाणिजे. खाना 
छ० ९ माहे साबान, सुटृर सन सीत आर्वेन मया आळ. 


( स्वदस्तुर लेख ) “'सुदामतप्रमाणं चालवून करार न केलियास उचित न 
होय. पारिपत्य हुज्रहटून होईल. सुज्ञ असा.” 


हं आज्ञापत्र वाचलें ह्मणजे शाह महाराजांस स्वामींच्या पश्चात्‌ देखील त्यांच्या 
देवस्थानाचे किती अगत्य होतें हें चांगळें दिसून येते. परंतु हें अगत्य पुढें 
राहिलें नाही. छाह महाराज निवरतेल्यावर ध्यावडशी संस्थानाचा वसूल सुर- 
ळीत येईनासा झाला. त्यामुळें स्वामींच्या वार्षिक पुण्यतिथीच्या ख्चोग्रीत्यथ 
देखीळ पेशव्यांजवळ याचना करण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला. संस्थानचे कार- 
भारी जगन्नाथ चिमणाजी ह्यांची पेशव्यांस लिहिलेली एकदोन पत्रे उपलब्ध 
झालीं आहेत, त्यावरून ह्या ह्मणण्यास पुष्टि येते. तीं पत्रें येणेप्रमार्णेः-- 


१३१ 


-श्री भार्गवराम. 
“श्रीमंत राजश्री भाऊ स्वामींचे सेवेसी:-- 

विनेति सेवक जगन्नाथ चिमणाजी मुक्काम ध्यावडशी कृतानेक साष्टांग 
नमस्कार. विनंति. येथील क्षेम तागाईत आषाढ बहुल पंचमीपर्यंत वर्तमान 
यथास्थित असे विशेष. बहुत दिवस स्वामीकडील पत्र येऊन परामप होत 
नाहीं. ऐसें नसावें. सदेव कृपा करून पत्री सांभाळ करणार स्वामी वडील आ- 
हेत. वरकड, श्रींची पुण्यतिथी श्रावणमासी शुद्धपक्षीं प्रथम दिवसापासून 
नवमी पर्येत होत असंत. ऐशास आजिपर्येत श्रीमंत सोभाग्यवती मातुश्री 
बाईसाहेब होती, ती सर्व साहित्य करीत होती. तो विचार यंदा राहिला. या- 
जउपरी, आपण श्रीचे शिष्य समथ आहेत. याजउपरी, आपण पुण्यतिथीचे 
साहित्य उत्तम प्रकारें करून महोत्साह शोभिदंत करावा. आह्यांस आपण 
वडील अहित. आज्ञा होईल तेणेप्रमाणें वर्तणूक करूं. स्वामीस कोणे गोष्टीचें 
अशक्‍य आहे ऐसें नाहीं. सहजामथ्ये होऊन येईल. सखोमाजी सेवेसी विनेति 
करील तेणेंप्रमाणे अनुकूळता करावी. किनखाप गुदस्ताप्रमाणें उत्तम गळेफांस 
देविला पाहिजे; व वार्षिक ऐवजाची आज्ञा सातारा ध्यावयाची करावी. ह्मणजे 
मुदतीस पावतां होईल. बहुत काय लिहावे. कृपा करावी ही विनंति.” 

हें पत्र शाहु महाराजांची राणी सगुणाबाई वारल्यानंतर लिहिळें असावें 
असें दिसतं. ह्यानंतर शाहु महाराज वारल्यानंतर दुसरें पत्र लिहिलें आहे 
तें येणेप्रमाणे: -- 

श्री भार्गवराम. 
“श्रीमंत राजश्री भाऊ स्वामींचे सेवेसीं:-- 

विनंति सेवक जगन्नाथ चिमणाजी, कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति 
येथील कुशल तागाईत आषाढ शुद्ध दशमी पावेतों, स्वामींचे कृपेने यथास्थित 
असे विशेष. श्री स्वामींची पुण्यतिथी श्रावण शुद्ध नवमीस, प्रतिपदेपासून 
नवमीपावेतों, कीतैन व संतपण सांप्रदाय पांच वर्षे वार्षिक चालला. आज- 
पावेतों पुण्यतिथीस साहित्य राजश्री छत्रपती स्वामीकडून होत होतें. वार्षिक 
टाकितां नये. करावें तों, सामथ्ये स्वामीस विदितच आहे. मीच सेवेसी येत 


१३२ 


होतों. परंतु कांहीं साहित्य नाहीं. व कांहीं व्यासंगदुःख ह्मणून विनंतिपत्र 
पाठविलें आहे. तर स्वामींचे संस्थान. आज्ञेप्रमाणे वतणूक करूं. स्वामीजवळ 
विनंति केली, तिचा परिणाम लावणार स्वामी समर्थ आहेत. रा० विऱ"्णुपंत 
अद्यापि निकालावर येऊन श्रीचे रुपये देत नाहींत. ते रुपये स्वामींचे. व संस्थान 
स्वामीवांचून दुसरा कोण चालविणार? आह्मी आज्ञांकित असों. कारखाना 
उपाशी मरतो. तीन चार महिने लोकांस रोजमुरा नाहीं. विश्वासघात विप्णु- 
पंताने केळा. काम निम्मे राहिळे. आमचा उपाय जे, स्वामीस विनंति 
करावी. भिशक्षेचा रुपया श्रीस्वामींनीं कोणाम्रकार॑ मिळविला; व आपणच 
त्याचें रूप करून वृद्धि केली जे, सत्कारणी व्यय होईल. तें द्रव्य मध्येंच 
राहून काम पडलें! याची आज्ञा करणार आपण वडील आहेत. सोमाजी विनंति 
करितां विदित होईल. कृपावृद्धि केली पाहिजे. श्रीचे समाधीस गळेफांस 
व प्रावर्ण बादळीवस्त्र असावें. पुण्यतिथीचं सामान कांहीं आज्ञा करून देवावें. 
ही विज्ञापना. ” 


ह्यानंतर पेशव्यांनीं कांहीं ताकिदी करून व खचीस थोडासा ऐवज वगेरे 
पाठवून कशीतरी व्यवस्था केली. परंतु ह्यापुढें केव्हांही ध्यावडशी संस्थानांत 
बिलकूल स्वास्थ्य राहिले नाहीं. 


शशाहुमहाराज निवतेल्यानंतर साताऱ्यास जी गडबड झाली, त्या गडबडी- 
मध्यें कोणी अद्वेतेंद्र गोसावी नामक एक इसम पुढें आला; व त्यानें ताराबाईस 
अनुकूल करून घेऊन ध्यावडशी संस्थानार्चे स्वामित्व आपल्याकडे घेण्याचा 
यत्न केला. ह्या गोसाव्याची माहिती स्वामींच्या बखरीत प्रसिद्ध झाळेली नाहीं 
परंतु कित्येक कागदपत्रांत त्याचा उठ्लेव सांपडतो. त्यानें ताराबाईकडून व 
पेशव्यांकडून सवे सरदारांस पत्रे लिहवून भ्यावडशी संस्थानाची भिक्षा व वसूल 
आपणांस मिळावा असा यत्न केला होता. त्यामुळें जगन्नाथ चिमणाजी परम 
कष्टी झाले व त्यांनीं पेशव्यांस एक विनंतिपत्र पाठविळें. तें येणेप्रमाणेः-- 


१ पेशव्यांचे ह्या गोसाव्यास आंतून अंग होतें व त्यांनीं होळकर पवार 
वगैरे सरदारांस ह्या अद्वैतेंद्र गोसाव्यास धावडशी संस्थानचा शिष्य समजून 


१३३ 


श्री भागेवराम. 


“श्रीमंत तीर्थस्वरूप राजश्री नाना व राजश्री भाऊ स्वामींचे सेवेसी-- 
अपत्येसमान जगन्नाथ चिमणाजी मुक्काम ध्यावडशी कृतानेक साष्टांग नम- 
स्कार. विनंति तागाईत छ० १५ जिल्कादुपयेत स्वामींचे कृपेकरून वर्तमान 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींची आज्ञा घेऊन ध्यावडसीस आलों. ते समयीं 
स्वामीनें आज्ञा केली कीं दुसरा करून मागती पुण्यास येणे. त्यास घरीं नवरात्र 
झालें. दसरा जहाला. उपरांतिक निघोन यावें तों, सातारा गडावरून वर्तमान 
आलें कीं, मार्गे येथें गोसावी राहिला होता, त्याणें मातुश्री आईसाहेबांकडेस 
संधान करून आपली स्थापना या स्थलीं करावी ह्मणोन मध्यस्थ घातलें. मागें 
थ्यावडसीस एक शिंपी होता, तो त्या गोसावियास सामील जाहला आहे. 


भिक्षा द्यावी अशीं पत्रे पाठविल्याचाही आधार सांपडतो. मल्हारराव होळकराचें 
पुढील पत्र वाचलें असतां ह्याची साक्ष पटेल. 
“< राजश्री पंतप्रथान साहेबांचे सेवेसी 

श्रीमत सकलयुणालंकरण अखंडित लक्ष्मीअलंकृत राजमान्य आज्ञाधारक 
मल्हारजी होळकर दंडवत, विज्ञापना येथील क्षेम ता« छ० २२ सवाल पा- 
चेतों मु० वाफगांव स्वामींच्या कृपावलोकनें करून सेवकाचे वर्तमान यथास्थित 
असे विशेष. स्वामींद्दी पत्र पाठविलें, तेथे आज्ञा:-श्री भागवराम बावा स्वामींचे 
वार्षेक तुह्यांकडे असेल, त्याप्रमाणे त्यांचीं माणसें येतील, त्यांजवळ देणें, 
पुढें श्रीचे शिष्य श्री अद्रेतेंद्र थेतील त्यांचा बहुमान करणें हणून आज्ञा. त्यास 
प्रस्तुत श्रीकडून रा० केसोपंत आले. त्यांजसमागरमे आज्ञेप्रमाणे सविस्तर 
अर्थ निवेदिला आहे, त्याप्रमाणें श्रीचे सेवेसी विदित होईल. पुढें स्वामींचे 
आगमन होईल त्यासमयीं बहुमानास सेवकापासून अंतराय होणार नाहीं. 
सेवेसी श्वत होय हे विज्ञापना.? 

ह्याप्रमाणे पवार वगैरेंची पत्रें सांपडलीं आहेत. ह्या अद्वेतेंद्र गोसाव्याचा 
समग्र वृत्तांत प्रसिद्ध झाला तर पेशव्यांच्या ह्या अद्रितीय कृतीचें खरे स्वरूप 
व्यक्त होईल, ह्या उपलब्ध झालेल्या पत्रांवरून तर पेशव्यांच्या कीतींस कलंक 
लागल्यावांचून राद्णार नाहीं | 


३ 


तो गडावर मातुश्रीकडे जाऊन, नानाप्रकारचे खेळ खेळोन, गोसावी याची उभा- 
रणी करावितो. गोसावी यांसीं वस्रे देऊन आठा चो दिवशीं या स्थलास 
पाठविणार, ऐसें वर्तमान तहकीक ऐकिले. तो गोसावी मागें दोन चार महिने 
होता. त्याणें नानाप्रकारच्या उपाधी केल्या. राजश्रीपर्यंत जाहलें. राजद्वारीं 
फजीत पावला. हें सवे वतमान स्वामींसही विदित आहे. गुदस्तां पुण्यास 
मातुश्री होती. ते समयीं राजश्री बाजीराऊ अमात्य यांहीं ह्याचा अगत्यवाद 
धरिला होता. हें वतमान स्वामीस कळल्यावर स्वामीने नशेद्‌ करून तेथून 
घालविला. तो मागतीं हा प्रसंग साधून आठां चौ दिवशीं या स्थळास यावें ऐसा 
करार जाहला आहे. तरी तो गोसावी या स्थानास आल्यानंतर, येथें दहा 
वीस ब्राम्हण, बहुत कालीं श्रीचे पद्रचे, व जुनीं माणसें श॑ दोनशें आहेत. यांणी 
देशत्याग करावा, ऐसा प्रसंग जाहला! आह्मी लोकीं त्या गोसाव्याचे हाता- 
खालीं राहावें ऐसा प्रसंग मागेच राहिला नाहीं. याज उपरीं, स्वामी मायबाप 
गणगोत. श्री मागें आह्यांस दुसरे पाय आहेत असा अर्थ नाहीं. साभिमानी 
स्वामी आहेत. आह्लीं काय विचार करावा ते आज्ञा करणार वडील स्वामी 
आहेत. बहुत काय लिहावें. सेवेसी श्रुत व्हावें ही विज्ञापना.?? 

हें पत्र गेल्यानंतर पेशव्यांनीं पुढं काय व्यवस्था केली तें समजत नाहीं. 
तथापि पुढें ह्या गोसाव्याचें नांव कागदपत्रांत कोठें दिसत नाहीं. त्याअर्थी हें 
प्रकरण कसें तरी विझलें असावें असें दिसते. 

ह्यानंतर बाळाजी बाजीराव पेशव्यांनीं ३० स० १७५८ सालीं धावडशी 
संस्थानचे हिशेब घेऊन त्याच्या शिलकेंतून १२७१०॥% रुपये बहूथ येथील 
शाकुंतेश्रराच्या देवालयास दिले व स्वामींच्या कारकूनमंडळींस व समाधीच्या ख- 
चीस ठरीव नेमणुका बांधून देऊन एक बेहेडा तयार करून दिला. नंतर पुनः 
थोरले माधवराव पेशवे ह्यांनी ३० स० १७६६ सालीं दुसरा बेहेडा करून 
दिला. त्याप्रमाणे अद्यापि व्यवस्था चाठत आहे. कोकणांतील पेढें येथील 
परशुराम व गोठणें येथील भार्गवराम ह्या स्वामींच्या देवस्थानांत पेशव्यांनीं 
फारच घोटाळा केला व तीं निरनिराळ्या लोकांकडे चालविलीं. ह्या सवीचा 
पुढील वृत्तांत अत्यंत भानगडीचा व वादग्रस्त असल्यामुळें तो स्वामींच्या पवित्र 
चरित्रांत दाखळ करण्याची आमची इच्छा नाहीं. 


१२५ 


थ्यावडशी संस्थानचे कारभारी जगन्नाथ चिमणाजी हे ३० स० १७८२ 
मध्यें मृत्यु पावले. नंतर त्यांच्या सरळ वंशजाकडे हें संस्थान चाललें आहे. 
सांप्रतचे वहिवाटदार गंगाधर भिकाजी भागवत हे आहेत. संस्थानांमध्यें 
स्वामींच्या सवे कारकूनमंडळीचे वंशज अद्यापि आपापल्या वृत्तींचा उपभोग 
घेत आहेत. त्या सवीचा योग्य रीतीनें परामपे घेऊन व स्वामींची योग्यता व 
कर्तृत्वशक्ति संदेव लक्षांत ठेवून, त्यांचा कीर्तिघोष सर्व महाराष्ट्रांत यावश्रंद्र 
दिवाकरो गजेत राहील असें वर्तन ठेवणें त्यांकडे आहे. इतके सांगून व 
स्वामींच्या समाधीस अनन्य भावें प्रणाम करून हा चरित्रग्रंथ येथे समाप्त 
करितों. 


श्री 
महापुरुष 


त्रह्मेंद्रयामी धावडशीकर 


यांचा पत्रव्यवहार, 


स्वामींस आलेलीं पत्रे. 


नन>>३-->> 


शाहूमहाराज 

[लेखांक १ ] 
श्रीसकल तीथेस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस श्रीस्वामींचे सेवेसीई--- 
अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विनंति. येथील कुशल 
स्वामींचे कृपाकटाक्षे' यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं सदय होऊन 
आद्यीर्वादपत्र पाठविलें, प्रविष्ट होऊन अक्षरशः अभिप्राय विदित 
जाला. वीरेमाडे, अनेवाडी, धावडशी, येथें बावाजी शिवदेव व रा- 
जश्री यमाजी शिवदेव व भः यमाजी शिवदेव व भवानी शांकर हे वेठबिगारीचा उपद्रव अ- 


१ वीरमाडे, अनेवाडी व धावडशी हीं गांवें साताऱ्याजवळ पांच सहा मै- 
लांचे अंतरावर असून स्वामींच्या देवस्थानाकडे इनाम चालत आहेत. मराठी 
राज्याचे वेळीं धावडशी हें परळी तफोखालीं मोडत असे. वीरमाडे वाडे हवेली- 
मध्यें असे, व अनेवाडी प्रांत व्या्रगड तफे कुडाळ असे मोडत असे. ह्या तिन्ही 
ठिकाणीं स्वामींच्या वेळचीं कांहीं स्मारके आहेत. धावडशी येथें स्वामींची समाधि 
व भागेवरामाचें देवालय फार प्रसिद्ध आहे. येथेंच स्वामींनीं कोंकण प्रांतांतून 
आल्यानंतर प्रथम वास केला. 

२ यमाजी शिवदेव मुतालीक असावेत. 


रे 


निवार करितात. ऐसीयास कोंकणप्रांत त्यांग करून येथें आलों. येथे 
हे उपद्रव करितात. त्यामुळें आपलें राहणें होत नाहीं हणून चित्तांत 
उदासीनता आणून विशेष खेद केला; त्यावरून राजश्री यमाजी शि- 
वदेव व भवानी शांकर यांस स्वमुखें रुबवरु आज्ञा करणें ते केली. या- 
उपरी त्यांकडून कांहीं उपसर्ग होणार नाहीं. स्वामींनीं चित्त स्वस्थ 
करावें. उदासीनता सर्वथा न आणावी. स्वामींपेक्षां दुसरं अधिकोत्तर 
आहे असें नाहीं, स्वामी देवालये, वापी, कूप, तटाकें झाडझडोरा ला- 
वितात हे कीर्ति अक्षय करीजेती.' यापेक्षां उत्तम काय आहे १ आह्यांस 
ह्या गोष्टींचा बहुतसा संतोष आहे. स्वामींनीं अननासें व केवड्याचे रोप 
पाठविले तेही पावले, वरकड विचार लिहिला तर जें होणें तें स्वामींच्या 
आद्यीर्वादप्रतापे होईल. ते गोष्टीचें अगाध आहे असें नाहीं. सेवेसी 
श्रुत होय हे विज्ञापना, 


[ लेखांक २] श्री. 
श्री सकल तीर्थस्वरूप श्री परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्ये शाहूजी राजे कृतानेक दंडवत विज्ञत्ति. येथील कुदाल वैशाख 
शुद्ध द्वितीया सोम्यवासर स्वामींच्या आशीर्वादें यथास्थित असे विशेष. 
स्वामींनीं आशीर्वादपत्र प्रेपिलें तेथें आज्ञा जे, श्रीस आपण धारादत्त 
कुलवाब कुलकानु गांव इनाम दिल्हे असतां राजश्री प्रतिनिधि चव्हौण- 


१ कोंकणप्रांत त्याय करून स्वामीमहाराज देशीं सन खमस अशारीनांत 
आले असें काव्येतिहाससंग्रह्यांतील ब्रक्मेंद्र स्वामींच्या चरित्रांत लिहिलें आहे त्या- 
वरून हें पत्र इ. स. १७२४-२५ च्या सुमाराचें असावें असें दिसतें. 

२ स्वामींस लोकोपकाराथ देवालये, विहिरी, तलाव बांधण्याचा व फुलझाडे 
व फळझाडे यांचे बाग करण्याचा फार नाद असे. 

३ चव्हाणपट्टी ही उदाजी चव्हाणानें बसविली होती. उदाजी चव्हाण हा 
अथणीचा राहणारा असून रामचंद्रपंत अमात्य ह्यांच्या हाताखालीं वाढला होता. 


३ 


पट्टी रुपये तीनसें साठ घेतले, आणीक इनामपट्टी आठसें रुपये घेणार 
हणून लिहिळें. ऐसीयास पहिले चव्हाणपट्टींचा पैका घेतला तो स्वामींस 
विदित झाला नाहीं. विदित होतें हणजे मना केलें असतें. द्दह्लीं 
इनामपट्टींचा ऐवज न घ्यावयाची आज्ञा करून मना केलें असे. श्रीस 
गांव दिल्हे असतां दुसरा उपसर्ग लागेल असें काय आहे? कित्येक 
वृत्त वेदमूर्त राजश्री सदाशिवभट अमिहोत्री सेवेसी निवेदितील त्यावरून 
विदित होईल. सेवेसी श्रुत होय सेवेस विनंति. 


[लेखांक ३] श्री. 
श्री सकल तीर्थरूप श्रीमत्परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:- 

अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विनंति. येथील कुशल 
पोष वद्य ५ भोमवासरे स्वामींचे आश्ीवीदें यथास्थित असे विशेष. 
स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें, पावून लेखना्थ अवगत जाहला. 
तेथें आज्ञा जे, मोजे वीरमाडीकर पाटील हरामजादगी करितात, मसाला 
दोनशें रुपये माफ केला तीं पत्रे मागतात, कमाविसदार नको ह्मणतात, ' 
ऐशास तो गांव घेऊन दुसरा गांव द्यावा हणोन, तर स्वामींस गांव 
दत्त करून दिल्हा तो माघारा घेणें ऐसें होईल कीं काय? गांवकरी 
पाटील हरामजादगी करितात त्यास आपण कळेल त्याप्रमाणें तंबी 


तो पुढें फार प्रमत्त होऊन त्यानें वत्तीसशिराळ्यांची गढी काबीज केली आणि 
त्या प्रांतामध्ये फार दंगा मांडला. त्याचें सामर्थ्य विशेष जाणून शाहू महाराजांनीं 
त्याजवरोबर तह केला व त्यास शिराळें व कराड येथील चोथाईचे हक्क दिले. 
तथापि त्यानें आपली पुंडाई तशीच चालवून गांवोगांवीं चव्हाणचौथाई घेण्याचा 
सपाटा चालविला. त्यास कोल्हापुरच्या संभाजीराजाचें सहाय्य होते. इ० स० 
१७२९ मध्यें शाहूने प्रतिनिधीस त्याजवर पाठवून त्याचा व संभाजीचा अगदीं 
पराभव केला. उदाजी चव्हाणानें जी चव्हाणपट्टी बसविली होती ती पुढें कांहीं 
दिवस चालली असावी असें दिसतें. 


डड 


करावी, त्यास दुसरा कोणी मुजाहिम होईल ऐसें नाहीं. पाटिलास 
तंबी केल्याविना बलखुद राहतात असें नाहीं. कुणबी हरामजादे, त्यांस 
तंब्री पोहोंचवून विचारेंच राखिले पाहिजेत, तरीच सुरळीत वर्ततील. 
स्वामींपेक्षां कुणब्याचें आवश्‍यक आहे असें नाहीं. हा अर्थ विसतारें 
ल्याहावा तरी स्वामींस आमचें ह्ृद्रत अविदित असें काय आहे? 
जैसें कळेल तेसें कुणबी यास बलखुद ठेवून सुरळीत वर्तवावें. विदित 
होय. सेवेसी श्रुत होय हे विनंति. 


[लेखांक ४] श्री. 
श्रीसकल तीथस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस श्रीस्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विशत्ति. स्वामींचे आ- 
शीर्वादें कार्तिक बहुल सप्तमी मंदवासर यथास्थित असे विदोष्र. स्वा- 
मींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें. पाहून समाधान झालें. तेथें आज्ञा जे, 
कृष्णंभट देसाई ता. राजापूर याचे वादी याणें यासीं वतनाचा कथला 
केला तो पूर्वा्थ मनास न आणितां राजश्री कान्होजी आंग्रे यांणी 
'बादी यास विभागपत्रें करून दिलीं. याजपासीं या******फमीन व 
थोरले केलासवासी महाराजांची पत्रे आहेत त्यांवरून संखोजी आंग्रे 
सरखेल यांणीं आपलीं पत्रे दिलीं. महाराजांनीं आपलीं पत्रे करून 
द्यावी, ह्मणून लिहिले, तरी त्यास हुजूर पाठवावे. मनास आणून 
आज्ञा करणें ते केळी जाईल. विदित होय हे विनंति. 
[लेखांक ५] श्री 
तीथरूप परमहंस श्री स्वामी वडिलांचे सेवेसी:--- 
अपत्य शाहूनें त्रिकाळ चरणीं मस्तक ठेऊन शिरसाष्टांग दंडवत विज्ञा- 
१ कान्होजी आंग्रे--कारकीदे इ० स० १६८० पासून इ० स० १७२९ पर्यंत 


२ सखोजी आंग्रे--कान्होजीचे वडील पुत्र. ह्यांस सरखेल पदाचीं वस्त्रे इ. 
स. १७२९ त झालीं. परंतु ते लवकरच वारले. 


चप 


पना. जेष्ट बहुल त्रयोदशीपावेतों आश्ीर्वादेकरून यथास्थित असे विशेष. 
आज्ञापत्र आलें त्यांत कित्येक प्रकारें लिहिलेंतें कळलें, आंग्रे यांजविषयींचा 
मजकूर लिहिला, त्यास त्याजकडे मुद्दाम जासूद पाठवून आणवितों. राजश्री 
रघोजीराव भोंसले यांजकडून व होळकर यांजकडून पूजा वगेरे आलें 
झणोन लिहिलें तें नीट जाहलें. ह्वा मृत्युलोक, मानवाचा भरंवसा आहे 
असें नाहीं ह्मणोन वगैरे उदासीनें लिहिलें, त्यास आपण ईश्वर, जें कर- 
तील तें होईल. गांव सिव पैका मिळविला यास धनी कोण असें बहुत- 
प्रकारें लिहून आलें. त्यास लिह्यावयाचें कारण काय ? मुळींच जगन्नाथ- 
पंत याचें पुत्रवत्‌ रक्षण केलें. तेव्हांतो धनी व आहां सर्वास गुरु 
याप्रमाणें आज्ञा जाहली आहे. त्याप्रमाणें जगन्नाथपंत याचे पुत्रपोत्रादि 
वंशपरंपरा आह्यी व आमचे वंशांत जे होतील ते चालवितील. यांत 
अंतर होणार नाहीं. हें कळलें पाहिजे, शालजोडी १ एक व बनात १ 
एक व मोहोरा १०० येणेंप्रमाणें पाठविलें आहे. हें कृपा करून घेतलें 
पाहिजे, बहुत काय लिहिणे हे विनंति, 


[लेखांक ६] श्री. 
श्रीसकलतीर्थरूप श्रीमत्‌ परमददंस श्रीस्वामींचे सेवेसी;--- 


अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विनंति. येथील कुदाल 
कार्तिक शुद्ध द्वितीया स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असे विदोष. 
आपण घोडेविसीं लिहिलें होतें त्यावरून दृल्लीं घोडे चार पाठविले 


१ स्वामींस आपला अंतकाळ अगोदर समजला असून त्यांनीं शाहू महारा- 
जांजवळ व आपल्या पद्रच्या लोकांजवळ तशा अथाचे उद्गार वारंवार काढिले 
होते. स्वामी इ. स. १७४५ मध्यें समाधिस्थ झाले त्यापूर्वीच हें पत्र असावें. 

२ जगन्नाथपंत:---हे चिमणाजी कृष्ण भागवत यांचे चिरंजीव. स्वामींचे 
मुख्य कारभारी. 


द्‌ 


आहेत. यांत चित्तास येईल तो मान्य केला पाहिजे. राजश्री राघोराम 
याबराबरी पाठविले आहेत. विदित होय. 


“घोडे चार पाठविले आहेत. चित्तास येईल तो घेणें हद्दी विनंति.! 


[लेखांक ७] श्री. 
श्रीसकलतीर्थरूप राजश्री श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी. 

अपत्यसमानं शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विज्ञत्रि. येथील कुशल 
फाल्युन शुद्ध तृतीया सोम्यवासर स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असों 
विशेष, खामींनीं आशीर्वादपत्र प्रीदिलें ( प्रेषिलें १) तेथें आज्ञा जे, 
श्रीनें जें वदविलें त्यास संदेह आहे असें नाहीं. पत्र पत्रिकार्थ जाणून 
जतन करून ठेवणें ह्मणून त्यावरून स्वामींनीं आझ्षीर्वादप्रसाद दिला; 
त्यास संदेह चित्तांत आणिजेतो असें नाहीं. सूचनाथे विनंति लिहिली 
होती. त्यास निर्वाहरूप पत्रिकाच आज्ञा प्रमाण, संग्रही ठेविली असे. 
विदित होय, श्रीपदप्रसाद पाठविला तो पावला. सेवेसी विनंति. 


[लेखांक ८] श्री. 
श्रीसकलतीर्थरूप श्रीमत्‌ परमहंस श्रीस्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्यसमान शाहुजीराजे कृतानेक दंडवत विज्ञत्रि. येथील कुराल 
भाद्रपद शुद्ध तृतीया, सोम्यवार स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असों 
विशेष. सांप्रत खामींचें आशीर्वादपत्र येऊन परामृष होत नाहीं 
याकरितां चित्त साक्षेपित असे. तरि सर्वदां आश्लीर्वादपत्र पाठवून 
चित्त सानंदित केलें पाहिजे दे विनंति. 


१ लेखांक ७ व ८ हीं दोन पर्त्रे काव्येतिह्ाससंग्रहांतील ।परत्रे यादी वगेरे!?? 
मर्ध्ये प्रसिद्ध झालीं आहेत. 


७ 


छत्रपतींच्या राण्या. 


[लेखांक ९] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी येथील 
कुशल स्वकीय लेखन करीत गेलें पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. श्रीचा प्रसाद पाठविला तो पावला. 
रुपये पाठवून दिले पाहिजेत ह्मणून लिहिलें, तर आपणासीं करार केला 
त्यास अंतर होणार नाहीं. ऐवज करून पाठविले जाईल. इंग्रेज बंद 
करावयास आपण ममईस जावें कीं काय? आज्ञा जाली तर जाऊं 
ह्मणून लिहिळें तर केवळ आपण जावें असा अर्थ नाहीं. परंतु कार्य 
होय ऐसा विचार करावा. आणि जेणेंकडून इंग्रज बंद होऊन शाम- 
लास मदत न करी, आपणास सलूख राखे, तें करावें. हें कार्य जालि- 


१ छत्रपति शाहू महाराजांस एकंदर लझाच्या स्त्रिया चार होत्या, व राख एक 
होती. त्यांचीं पादशाही लष्करांत दोन लञ्ने झालीं. रुस्तुमराव जाधव यांची कन्या 
अंबिकाबाई, व शिंदे यांची कन्या सावित्रीबाई. दुसऱ्या ल्झ्नांत विरुबाई म्हणून 
एक स्त्री शिंदे यांनीं महाराजांस अंदण दिली, ती त्यांनीं राख म्हणून ठेविली 
होती. परंतु ती फार पवित्र व सदाचरणी बायको असल्यामुळें शाहू महाराजांची 
तिजवर फार प्रीति होती. महाराज दक्षिणेंत आल्यानंतर त्यांनीं कुवरजीराजे शिर्के 
यांची कन्या सखवारबाई व मोहिते यांची कन्या सगुणाबाई या दोन स्त्रियांवरोबर 
लग्नें केलीं. ह्यांपेकी सखवारबाई, सयुणाबाई व विरुबाई यांची स्वामींवर 
फारच भक्ति होती हें त्यांच्या पत्रव्यवहारावरून दिसून येईल. 

२ जंजिऱ्याच्या शिद्दीर्चे व मराठ्यांचें युद्ध चाललें असतां इंग्रजांनीं शिद्दीस 
न मिळतां मराठ्यांस साह्य करावें व तत्प्रीत्यथे स्वामींनीं इंग्रजांकडे प्रयल करावा 
अशाविषयीं हें पत्र आहे. ह्यावरून इंग्रजांकडेही स्वामींचे त्या वेळीं धोरण होतें 
असें दिसतें, व छत्रपतींच्या राण्या राजकारणामध्ये लक्ष्य पुरवीत होत्या हेंही 
व्यक्त होतें. 


टॅ 


यावरी आपले स्वहित आहे. याकरितां अंतराय न करणें. स्वामीं- 
प्रति विशोष काय लिहिणें. कृपा निरंतर असो दिजे हे विनंति. 


[लेखांक १०] श्रीर 
तीर्थस्वरूप श्रीमंत परमहंस स्वामी स्वामींचे सेवेसीः--- 
अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाईसाहेब दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकाय लिहित गेलें पाहिजे. विशेषः-आपण 
पत्र पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन लेखनामिप्राय श्रवण जाहला. तेथें 
आज्ञा जे धामणी व सोनगांव ता० खेड प्राणवल़ी प्रांत राजापूर या 
गांवाच्या सनदा पाठवून देणें. तर आपलें मार्गे पत्र आलें त्यांत मजकूर 
. लिहिला होता जे इंग्रजाची व आपली मेत्री आहे. ऐसीयासीं प्रस्तुत 
राजश्री स्वामींनीं आज्ञा केली, त्यावरून राजश्री तुळाजी आंग्रे अंजन- 
वेलीस वेढा घालून बेसले आहेत. तर मेत्रीकीमुळें इंग्रजास सांगून शा- 
मलाची मदत न करीत तो अर्थ केला पाहिजे, हणजे गांव लिहिल्या- 
प्रमाणें स्वामींकडे येतील. रुपयांचा मजकूर लिहिला तरी राजश्री स्वा- 
मींची प्रकृति बरी झाल्या उपरांतिक रुपये मागून घेऊन स्वामींचे पाठ- 
विळे जातील, रजईचा मजकूर लिहिला तर प्रस्तुत जामदारखान्यांत 
शाल नाहीं. शाल मेळवून आज्ञेप्रमाणे रजई पाठविली जाईल, आजेस 
अंतर होणार नाहीं. बहुत काय लिहिणें हे विनंति. 


पौ छ १७ सफर सन खमस, 


१ ह्या पत्रांत स्वामींची व इंग्रजांची मैत्री होती असा स्पष्ट उलेखच आहे. 

२ पैवस्ती म्हणजे दाखळ तारीख १७ सफर सन खमस ही आहे. ह्या- 
वरून ता० ८ जुलई सन १८३४ ही तारीख असावी. अंजनवेल सर केल्याचा 
उललेख पुढील पत्री झाहे. त्यावरून त्या पूवीचे हे पत्र आहे, 


र 


[लेखांक ५9१] श्री 
तीर्थस्वरूप राजश्री परमहंस स्वामी सामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपत्न सखवारब्राईसाहेब दंडवत विनंति 
उपरी येथील कुशळ जाणोन स्वकीय कुशळ लेखन करीत असलें पा- 
हिजे. यानंतर येथील वर्तमान तर जंजीरे अंजनवेली येथें मोचेंबंदी 
करून जेर केठी आणि माघ शुद्ध द्वितीया बुधवारीं किल्ला फत्ते केला. 
दोनतीन माणूस हामलाकडील ठार झाले. व आपणाकडीलही 
थोडीं बहुत माणसें घोडीं ठार झालीं. ईश्वरें कार्य सिद्धीस नेलें. हे 
संतोषाचें वर्तमान स्वामींस कळावें यास्तव लिहिलें आहे. बहुत काय 
लिहिणें हे विनंति. 
[लेखांक १२] श्री. 

तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न सखवाखाई व सो० सगुणावाई दंड- 
वत विनंति उपरी येथील कुदाल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करीत गेलें 
पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाळे. लिहिलें 
कीं चिरंजीव राजश्री फत्तेसिंगदादा याचे भेटीस गेलों होतों. भेट जाली. 
बहुत सन्मान करून पूजा केली. हृत्ती घोडे पालखींत ब्रैसऊन आज्ञा दिली. 
सोमवारीं धावडसीस आलों; व चिंमणाजीपंतदादा यास देवाज्ञा जाली, 
त्याच्या चिरंजीवाचा परामर्ष करावा झणोन लिहिलें. ऐशास चिरंजी- 

१ माघ शुद्ध द्वितीया बुधवार म्हणजे ता० १५ जानेवारी इ. स. १७३५. 

२ फत्तेसिंगदादा:--फत्तेसिंग भोंसले अक्कलकोटकर. 

२ चिमणाजीपंत दादा:---चिमणाजी कृष्ण भागवत. स्वामींचे परमविश्वासू 
शिष्य व मुख्य कारकून हे इ. स. १७४१ मध्यें ग्रृत्यु पावले. त्यावरून हें पत्र 
त्या सालचे असावें. 


१० 


वांचे भेटीस गेलां, उत्तम केलें. त्यांनीं स्वामींची पूजा सन्मानेंकडून 
केली, यावरून चित्तास बहुत आनंद जाला. तुझ्ां महापुरुषांची पूजा 
न करीत तर कोणाची करतील १ चिमणाजीपंताचें वर्तमान तर दैवी 
गतीस इलाज आहे ऐसें नाहीं! त्याच्या चिरंजीवाचे परामर्षांस अंतर 
होणार नाहीं. वरकड संतानतव्रद्धीचा मजकूर लिहिला तर आपली 
निष्ठा स्वामींच्या पायांसीं हृढतर, आणि आपली कृपा आमचे ठायीं, ते 
अन्यथा होईल ऐसं नाहीं. आपले आशीर्वादेकडून फलात्कारदी होईल. 
प्रसाद श्रीफळ दोन, साखरपुडा एक पाठविला तो पावला. अल्यादरें 
मस्तकीं वंदून स्वीकार केळा. निरंतर आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला 
पाहिजे. बहुत काय लिहिणें कृपा निरंतर असों दिजे. हे विनंति. 


[लेखांक १३] श्री. 
श्रीमंत तीर्थस्रूप परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी--- 

अपत्ये सोभाग्यादि संपन्न सगुणाबाई चरणावरी मस्तक ठेवून 
दंडवत प्रणाम विनंति उपरी येथीळ कुदळ माघ बहुल नवमी पावेतों 
सामींचे आशीर्वादें क्षेम जाणोन खकीय कुहाळ लेखन करीत असलें 
पाहिजे. विशेष स्वामींनीं आमची शपथ क्रिया घेऊन जे आज्ञा केली 
त्या दापथेप्रमाणें आज तागायत आपणाजवळून कांहीं अंतर पडों 
दिल्हे नाहीं, त्याकडून जें अंतर पडावयाचे तें पडत गेलें. परंतु कांहीं 
खामींच्या आजेप्रमाणें अंतर पडों दिलें नाही. याउपरी आह्मी केल्या 
शपथाप्रमाणें उतराई जालों. उपरी आमची क्रिया सुटली. आह्ांस 
मोकळीक करून उत्तर पाठविलें पाहिजे. हॅ पत्र एकांती वाचून आपले 
चित्तांतच गोष्ट असों द्यावी, कागद काडून टाकिला पाहिजे, बहुत 
काय लिहिणें दे विनंति, 


११ 


[लेखांक १४] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:-- न 

अपत्यें सोभाग्यादिसंपत्न विरुबाई साष्टांग दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुहळ जाणून स्वकीय लिहिलें पाहिजे. विशेष स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन अक्षरशः श्रुत झालें. कितेक 
दृष्टांत देऊन लिहिलें तर हे गोष्टी यथार्थच आहे. आहांस स्वार्मी- 
पेक्षां अधिकोत्तर काय आहे? राजश्री बाजीराव पंडित प्रधान 
यांचे मातुश्रींनीं आह्यांस सोवळें दिलें तें स्वामींकारणें राजश्री येसाजी 
महादेव कारकून जामदारखाना याजबरोबरी पाठविलें आहे. घेऊन 
पावल्याचें उत्तर पाठविणे. माटेचें बीज व पोकळ्याचें बीज पाठविलें, 
तें प्रविष्ट जाळे. जाणिजे. बहुत काय लिहिणें कृपा निरंतर असों दिजे 
हे विनंति. 

हे॥| अपत्ये बसवंतराव दंडवत विनंति लिहिली परिसीजे. लोभ 
असो दिजे हे विनंति. भ 


[लेखांक १५] श्री. 
तीथेस्वरूप राजश्री परमहंस बावा सामींचे सेवेसी.--- 

विनंती अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपत्न सगुणाबाई दंडवत विनंति 
येथील कुशळ ता छ २० रजब पावेतों सखामींच्या आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित जाणून स्वकीय लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. 
विशेष, मौजे रिळे ता ० शिराळे ह्या गांव राजश्री येसाजी भोंसले यांनीं 
श्रीकडे दरोबस्त दिल्हा आहे, तेथें सरदेशमुखी व साहोत्रा याचा उपद्रव 
होता तो दूर करणें हणून आज्ञा केली. तरी स्वामींनीं एक माणूस तेथें 
ठेवून यांजकडून रोखे येतील ते माघारे टाकावे. तेथून त्याचा बोभाटा 
आला झणजे त्यास आज्ञा करणें ते केली जाईल. ये गोष्टीचें कांहीं 
अगाध आहे असं नाहीं. बहुत काय लिहिणें हे विनंति, 


श्र 


[लेखांक १६] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस राजश्री बावा स्वामींचे सेवेसी.-- 

सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री ब्राईसाहेब दंडवत प्रणाम विनंति उपरी 
येथीळ कुशळ जाणून स्वकीय लेखन केलें पाहिजे विशेष. आपण श्रा- 
वण शुद्ध चतुर्थीस समाधीस बेसलां, त्यास कोणे दिवशीं उठणार तें 
लिहिलें पाहिजे. आमचे शरीरीं आपण येथें आलें होतें ते समयीं आ- 
रोग्य नव्हतें तेसें दृ्टीं जाहळें आहे. आपले आशीर्वादेंकरून आरोग्य 
होईल. चिंता न करणें. आपण कोणे दिवशीं कोणी वेळेस समाधींतून 
वाहेर येणार तो दिवस लेहून पाठवावयास आज्ञा केली पाहिजे. जो 
दिवस नेमला असे ते दिवशीं पालकी पाठविली जाईल. पालकी पाठ- 
वून धावडशीस मठीस पाविली जाईल. बहुत काय लिहिणें हे विनंति. 


कोल्हापुरकर तारावाई व संभाजी. 
[लेखांक १७ ] थ्री. 
श्रीमत्‌ हृरिभक्तिपरायण राजमान्य राजश्री स्वामी वडिलांचे सेवेसी:- 
प्रति श्रीमन्‌ मातुश्री ताराबाईसाहेब्र क्षेम उपरी वडिलांकडील बहुत 
दिवस खबर बखर कळों येत नाहीं. तरी वडिलीं ऐसें न करावें. आह्मां- 
कडील वर्तमान तरी वडिलांस परस्परें विदित जाहलेंच असेल, परंतु 


१ बाईसाहेब:---राणी सखवारबाड किंवा सयुणाबाई ह्यांपैकी एक असावी. 

२ स्वामी समाथीस बसले म्हणजे समाधि समाप्त होईपर्यंत त्यांची कोणाची 
भेट होत नसते. समाधि समाप्त झाली म्हणजे त्यांस समारंभेकरून पालखींत 
वसवून धावडशीच्या मठांत नेत असत. ही पालखी सातारच्या महाराजांकडून 
जात असे. 

३ ताराबाई:---राजारामाची बायको व कोल्हापूर संस्थानची मूळस्थापना 
करणारी सुप्रसिद्ध ताराबाई (इ. स. १७००-इ. स. १७६१). हिचीही स्वामींवर 
भक्ति असून तिचा स्वामींश्ीं. पत्रव्यवद्दार होता असें दिसतें. 


१३ 


वडिलांस आमचें वर्तमान निवेदित व्हावे. याबद्दल मुजरत आप्पाजी 
कृष्ण व हुजरे ऐसे पाठविले आहेत. हे वडिलांस स्वमुखें निवेदन कर- 
तील, तीं आमचे मुखचीं वचनें ऐसीं जाणोन, वडिलीं सविस्तर चि- 
्तांत आणोन, आपले मनीं गोष्ट ठेविली पाहिजे. जो धंदा एक दोन 
वेळां केला, परंतु ती गोष्टी साधोन आली नाहीं. तेंही विदित जाहलेंच 
असेल. बरें, होणार तें समयीं होईल. आपला आद्यीर्वांद मस्तकीं आहे 
तों कांहीं आपणास कोणे गोष्टीची चिंता आहे असें नाहीं. प्रस्तुत ख- 
चाची प्रतिकूलता नाहीं तरी वडिलीं खचाची पोक्ती बेगमी व सकला- 
दची पासोडी एक व बारीक लांब रुंद नेसावयाचे शेले दोन ऐसे 
देऊन मशारनिल्हेची रवानगी करून सत्वर पाठविले पाहिजे. ब्रिगर 
वडिलांचे प्रासादिक वचनावांचून आपलें कांहीं बरें होतें ऐसें कांहीं 
नाहीं. आपले चित्तांत गोष्टी ठेविली पाहिजे. इतक्या उपरी 
वडिलांच्या चित्तास येईल तें केलें पाहिजे. आजिपावेतों वडिलांस संकट 
घातलें नव्हते. बहुत लिहिणे तरी आपण वडील सुज्ञ असा. 
[लेखांक १८] श्री. 

श्रीमंत परमहंस परित्राजक धमविराजमान एकनेमप्राणायामप्रत्याहा- 
रादिअष्टांगययोगसिद्धिसंपन्न भार्गवराम परमहंस स्वामीचरणाराविंदाप्रतिः- 

अपत्ये संभाजी राजे दंडवत प्रणाम विज्ञापना अत्रत्य 
कुशल माघ शुद्ध द्वितीया भोमवासरपर्यंत स्वामींचे कृपावलोकनेंकडून 
समस्त कुराल असे. स्वामींनीं पूर्ण कृपेकडून सर्वदा आशीवौदपत्र 
प्रेपून परामर्ष करीत गेलें पाहिजे. विशेष मोजे मुंढवे ता हवेली पुणें 
येथील पाटीलकी पुरातन गायकवाड यांची, त्याप्रमाणें दृ्लीं चालत 
आहे व राजश्री यशवंतराव गायकवाड येथें सेवाही करितात. ऐसीयास 
_ १ संभाजी राजे:-कोल्हापूरकर. कारकीदे इ. स. १७१२ पासून इ. स- 
१७६० पर्यंत. 


र्ड 


प्रस्तुत गायकवाड यांणीं विदित केलें कीं स्वामीपासीं सोनजी लोणकर 
जाऊन हयाल जाहला आहे. ““आपण मोजे मुंडवेचे पाटील. आपला 
उच्छेद गायकवाड यांणीं करून वतन अनुभवितात. स्वामींनीं आपले 
विसीं राजश्री बाजीराव प्रधान यांस सांगून त्यांचे हाती देऊन आपले 
स्थापना वतनावरी करावी? ह्मणून निवेदन केलें ते स्वामींस प्रमाण 
वाटलें. स्वामींची स्वाभाविक चिंता की जे विनंती करतील त्यांचें सा- 
हित्य करावें. त्याअर्थी त्याचेविसीं राजश्री बाजीराव यांस सांगोन 
हातीं दिल्हे. ऐशास त्याचा कजिया वतनदारीचा पूर्वोत्तर स्वामींस 
न कळला. त्या लोणकरी याच्या सांगण्यावरून स्वामींनीं साहित्य केलें. 
तरी लोणकर पुरातन कुणबी गायकवाड याच्या आजांनीं गांबीं आणून 
ठेविला, बारा रुपयांचें शोत व घर देऊन दिवाणचा वहसूळ करून रहा 
हणून ठेविला. त्याप्रमाणें चालत असतां कितीक दिवसांनीं. लोणकर 
आपली पाटिलकी हणून कजिया करूं लागला आणि राजश्री बाजी- 
राव प्रधान यापासीं जाऊन हयाल झाला. तेव्हां गायकवाडही बाजी 
रावाकडे जाऊन आपली पाटिलकी लोणकर आपला ठेवणाईत कुणबी 
आहे, सर्वांचे ग्वाही साक्षीनें रास्त न्याय करा; झणून बोलिले. त्यावरून 
बाजीराव याणीं प्रांत मजकूरचे देशमुख देशपांडे व गांवगन्नाचे पा- 
टिल वतनदार जमा करून त्यांस येविसींचा हृरएक निवाडा करावयास 
सांगितलें, त्यांनीं गायकवाड व लोणकर याचे पूर्वोत्तर मनास आणून 
व गायकवाड यांचे पूर्वील महजर कागदपत्र पाहून निवाडा करितां 
गायकवाडची पाटीलकी खरी. यांणीं लोणकरास शेत व घर देऊन 
कुणबी ठेविला त्यास संबंध नाहीं ऐसें जाहलें. त्याप्रमाणें बाजीराव 
प्रधान यांणींही खरेंखुरें ऐसें मनांत आणून गायकवाडास पाटीलकीचीं 
पत्रे दिल्ही. गोताचा महजर दिल्हा. दिवाणाचीं पत्रे दिल्ही. पाटीलकी 
गायकवाड अनुभवितात. हें वृत्त स्वामींस विदित नव्हतें. ऐसें असोन 


र्य 


लोणकरानें आपणाजवळ प्रसंग केला, त्यावरून त्याची निर्वाण आपण 
बाजीरायास केली तरी त्याचा विचार या प्रकारचा आहे. पाटीलकी 
गायकवाड याचीच खरी आहे. यशवंतराव गायकवाड येथें सेवा 
करीत आहेत आगि ज्यापेक्षां हें पत्र लिहिलें असे तरी लोणकराचे 
सांगण्यावरून अन्यथा गोष्टी आपण चित्ताला न आणावी. त्यास निरा- 
करण करून सांगोन, तो फिरोन गायकवाड याचे पाटीलकीची चर्चा 
न करी ऐसें करावें. व बाजीराव प्रधान यांसही सांगोन पूर्वी त्यांणीं 
निवडले आहे त्याप्रमाणें लोणकरास देवून वर्तवीत ऐसें करणें. सर्व 
न्यायनीत आपण जाणत असतां आह्मी तपश्ीळें आपणास ल्याहावेसें 
काय आहे? बहुत लिहिणें तरी आपण सुज्ञ आहेती. हे विनंति. 


को. क. 
पशव. 
बाळाजी विश्वनाथ पेशवे. 
[लेखांक १९] श्री. 
श्रीमंत परमहंस भूगुनंदनस्वरूप स्वामींचे सेवेसी,--- 


चरणरज बाळाजी विश्वनाथ कृतानेक नमस्कार विनंति आत्रत्य 
कुशल स्वामींचे आशीवीदें ता वेशाख शुद्ध सस्तमी रविवासर पावेतों 


१ बाळाजी विश्वनाथ पेशवे हे साताऱ्यास येऊन प्रधानपदारूढ होण्यापूर्वी 
चिपळुणास मीठबंदरावर हबशाचे तर्फे कारकून होते. त्या वेळीं अह्येंद्रस्वामी 
चिपछुणाजवळील परशराम नामक गांवीं असत. त्यांच्यावर बाळाजी विश्वनाथाची 
परम भक्ति होती व त्यांच्याच आशीवौोदप्रसादाने त्यांस पेशवाईचीं वस्त्र मिळालीं. 
स्वामींचा व बाळाजी विश्वनाथांचा पत्रव्यवहार फार महत्वाचा असला पाहिजे, 
परंतु तो उपलब्ध नाहीं ही दिलगिरीची गोष्ट होय. आह्यांस त्यांचें फक्त हे एकच 
पत्र मिळाळें आहे. 


१६ 


मुकाम किले लोहगेड यथास्थित जाणोन स्वकीय स्वानंदलेखनाजञा 
केली पाहिजे. विशेष:--श्रीचा ऐवेज चिरंजीव राजश्री बाजीरावाकडून . 
देववून हवाला घातला आहे. त्यास सांप्रत राजेश्री व चिरंजीवाचे लम- 
प्रसंगामुळे वोढीचा अर्थ जाला आहे तो पत्री ल्याह्यावासा नाहीं. ऐसी- 
यास सांप्रत चिरंजीवाकडून ऐवज मोहरा २५ सोनजी दळवी याज- 
बराबरी रवाना करविला तो ते रवाना करतील. तो घेऊन पावल्याचें 
आशीवांदपत्र पाठविलें पाहिजे. बाकी ऐवजही सत्वरींच रवाना केला 
जाईल. श्रीचे कार्यास आह्यांपासून अंतराय होणार नाहीं. विदित जालें 
पाहिजे, आही स्वामींचे पदरींचे आहों. सर्व प्रकारें द्या करून आशी- 
वांदपत्रीं परामर्ष घेत गेलें पाहिजे. कृपा केली पाहिजे. “सेवेसी विज्ञतति. 


१ लोहगड पुणें जिल्ह्यांत खंडाळ्यापासून ८ मैलांवर आहे. हा जुनाट 
किला ब्राह्मणी राज्यापासून इतिहासप्रसिद्ध आहे. हा शिवाजीने इ. स. १६४८ 
मध्ये घेतला परंतु पुनः तो औरंगजेबाकडे परत गेला. परंतु मराठ्यांनी पुनः हस्तगत 
केला. हा इ. स. १७१३ मध्ये कान्होजी आंग्र्यापासून बाळाजी विश्वनाथाकडे 
आला. येथे बाळाजी विश्वनाथ राहत असे. 

२ श्रीचा ऐवज:--स्वामी संकटप्रसंगीं पेशव्यांस व इतर सरदारांस दे- 
वाच्या नांवाने कजे देत असत त्या पैशास “श्रीचा ऐवज' ह्मणत. पेशव्यांच्या 
दप्तरी स्वामींकडील कजाचा हिशोब श्रीभार्गवराम देवाच्या नांवानच चालत असे. 

२ राजश्री-शाहुमहाराज. 

४ चिरंजीव-लझमप्रसंगाचा संबंध दिसतो. त्याअर्थी चिमाजीआपांर्चे लम 
असावे. 

५ शेवटच्या दोन तीन वाक्‍यांवरून बाळाजीची स्वामींविषयींची निष्ठा व्यक्त 
होते. 


१७ 


राधाबाई. 
[लेखांक २०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक राघाबोई कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. येथील 
क्षेम ता> माघ शुद्ध नवमी पावेतों स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून समस्त 
क्षेम असों विशेष. स्वामींनीं पत्र पाठविलें तें प्रविर होऊन परम संतोष 
जाहला. असेंच सदैव आशीर्वादपत्र पाठवून परामप केला पाहिजे. 
स्वामींचे आज्ञापत्र सादर जाहलें. तेथं आज्ञा कीं, सोवळ्यांत पांघराव- 
यास दुलई सोवळ्याची उत्तम हिंवाळाप्रावणास पाठवून देणें ह्मणून 
आज्ञा. आज्ञेप्रमाणे परामी दुलई, अस्तर ताफत्याचें, संजाब ताफत्याचा 
सामाजीचे गुजारतीनें तयार करून सेवेसी पाठविली आहे. अंगीकार 
करावयासी स्वामी समर्थ आहेत. चिरंजीवास तिळगुळ व पत्रे पाठ- 
विलीं तें आशेप्रमाणें रवाना करितों. चिरंजीवास अहोरात्र आज्लीबीद 
द्यावा, आणि शात्रुपराभव होय तो अर्थ करावा. चिरंजीव राजश्री 
रायांकडील पत्र आलें, तें आपणाकडे पाठविलें असे. श्रवण करून पत्र 
माघारें पाठविलें पाहिजे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक २१] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक राधाबाई कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील 

कुशल तागाईत माघ शुद्ध एकादशी पावेतों सामींचे कृपेकरून समस्त 


१ राधाबाई:-बाळाजी विश्वनाथ यांची बायको. ही मल्हार दादाजी बर्वे यांची 
कन्या. ही फार शहाणी व चतुर बायको होती. हिची स्वामिचरणीं दृढभक्ति 
होती, असें या ब पुढील पत्रांवरून व्यक्त होतें. 

२ रायाकडील-बाजीरावांकडील. बाजीरावांस “राव* किंवा “राय? असेंच 
ह्मणत असत. 

२ 


"शट 


क्षेम असों विशेष, चिरंजीव राजश्री रायाचीं व राजश्री आपाचीं पत्रे 
काल तृतीय प्रहरी आलीं.......,.....उत्तम आहे............सखामींचे 
सेवेसी पाठविलीं आहेत. त्यांवरून सविस्तर निवेदन होईल. अहोनिरं- 
तर आशीवौदांचा वर्षाव करून, उभयतां चिरंजीव यशस्वी होऊन.... 
येत, तो अर्थ करणार स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना, 
[लेखांक २२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा सेवेसी;--- 

चरणरज राधाबाई साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. येथील वर्तमान 
तागाइत माघ बहुल तृतीया पावेतों स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून यथा- 
स्थित असे विशेष. चिरंजीव राजश्री रायाचीं व राजश्री आपाचीं पत्रे 
आलीं, त्यांची नकल करून स्वामींकडे पाठविली आहे. त्यावरून सवि- 
स्तर निवेदन होईल. सारांश, स्वामींच्या आश्यीवीदाचा महिमा थोर, 
तन्मुळें सर्व गोष्टी अनुकूल आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक २३] श्रीः 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी; --- 

विनंति राधाबाई विज्ञापना. येथील कुशल खामींचे आशीवादे- 
करून असे विशेष, पत्र पाठविलें तें पावलें. पांचा व घोडी पाठवून द्या- 
वयाविसीं लिहिलें, ऐशास आपा असतां ह्या कारभार जाहला होता. 
पांचा कोण्हाकडून आणविल्या होत्या किंवा नव्हत्या, आह्यांस ठावकें 
नाहीं, स्वामींनीं चार रोज कृपा करावी. चिरंजीव राजश्री नाना स्वारी- 


१ हें पत्र किरकोळ आहे, तथापि ह्यावरून स्वामींच्या आशीर्वादाची योग्यता 
पशव्यांच्या बायकांस देखील किती वाटत होती हें व्यक्त होते. 
२ मागील पत्रासारखेच हें पत्र आहे. 


१९ 


हून आलियावर, स्वामी आज्ञा करितील त्याप्रमाणें तो वर्तणूक करील, 
आपण नानास व वरकड मुलांस आशीर्वाद पूर्ण देऊन, झाडें लावून 
कळें ध्यावी. या प्रसंगीं हे गोष्ट थोर आहे. आह्लीं लिह्ावें असें नार्ही. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक २४] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज राधाबाई विज्ञापना तागाइत जेष्ठ शुद्ध दशमी पावेतो 
वर्तमान यथास्थित असे विशेष. चिरंजीव राजश्री बाजीरायाकडील पत्र 
आलीं, त्यांची नकळ करून सेवेसी पाठविली आहे. त्यावरून सवि- 
स्तर वर्तमान विदित होईल. चिरंजीव राजश्री चिमाजींनीं गोवाई 
आंब्रे आल्यांस पाठविले; त्यांपैकीं जासुदाबरोबर आंब्रे १० दह्या स्वामी- 
कारणें पाठविळे आहेत, सेवेसी श्रुत होय हे विशापना. 
[ लेखांक २५ ] श्री. 

श्रीमत्‌ श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज राधाब्राई साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. येथील वर्तमान ता 
कार्तिक बहुल द्वादशी मंगळवार सायंकाळ दोड प्रहर रात्रीपाबेतों 
स्वामींचे आश्ीवांदें यथास्थित असे विशेष. चिरंजीव राजश्री आपा 
प्रस्या >>> परतीरीं गेले होते. त्यास ब्रृहस्पतिवारीं सस्तमीस दहा 
घटका रात्रीस वेथा बहुत जाहली. उपरांत सावध जाइल्यावर प्रात:- 
कालीं दोन घटिका रात्रीस पालखींत घालून घरास आणिलें. नालगुताची 
चेथा जाहली हणोन उपाय करीत आहों. व वेद्रही पांच सात आहेत, 
तेही उपाय करितात. स्वामींनीं ईश्वरापाशीं संकट घालून चिरंजीवास 


१ नाना-राधाबाईंचा नातू-बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब. 
२ गोवाई-गोमांतकी-गोव्याचे आंबे माधुर्य, स्वाद व रुचि ह्यांविषयीं 
प्रसिद्धच आहेत. 


२० 


आरोग्य होय तो उपाय करणार स्वामी समर्थ आहेत. साकल्यवृत्त रा- 
जश्री जगजीवनपंत निवेदन करितां विदित होईल. बहुत काय लिहावे 
स्वामी अंतरसाक्ष आहेत हे विज्ञापना 


बाजीराव. 
[लेखांक २६ ] श्री 
महाराज परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना. येथील क्षेम 
श्रीकृपे ता छ० ५ सवाल नजीक डभोई यथास्थित असे. येथील वर्व- 
मान तरी त्रिंभकराव दाभाडे व डेदाजी व आनंदराव पवार व कंठाजी 


१ छ ५ सवाल ह्मणजे ता २ एप्रिल सन १७२१, रोज शुक्रवार चेत्र 
शुद्ध ७ शके १६५३. 

२ डभोई:--हें गांव बडोदयाजवळ आहे. बडोदा-ग्याझिटियरमर्ध्ये ज्या ठि- 
काणीं लढाई झाली त्या गांवाचे नांव भिलापूर असें दिलें आहे. 

३ त्रिंवकराव दाभाडे:--हा सेनापति खंडेराव दाभाडे यांचा पुत्र. ह्यास 
सेनापतिपदाची वर्ख्लें शाहू महाराजांकडून इ. स. १७२१ च्या भे महिन्यांत 
मिळालीं होतीं. युजराथची चोथसरदेशमुखी सरवुलंदखानाकडून बाजीरावांस 
मिळाल्यापासून तो त्यांचा द्वेष करीत होता. निजामाने ही संधि पाहून त्यास 
अनुकूल करून घेतलें. त्यामुळें तो सेन्य जमवू लागला व लोकांमर्ध्ये असें प्र- 
सिद्ध करूं लागला कीं, “आमचा धनी मराठा, त्याचें राज्य बाजीरावाने घेतलें. तें 
त्याचें त्यास द्यावयास जातों.'” त्यावरून बाजीरावाने त्यावर स्वारी करून ड- 
भोई येर्थे त्याचा पराभव केला. 

४ उदाजी व आनंद्राव पवार:--हे सख्खे बंधु. त्यांच्या वडिलांचें नांव सं- 
भाजी. हे शाहू महाराजांच्या कारकीदींत उदयास आले. त्यांपैकी आनंदराव 
पवार ह्याचें व पेशव्यांचे पुढें सख्य झालें व त्यास गुजराथ व माळवा प्रांताच्या 
ऱचौथसरदेशमुखीच्या वसुलाचे काम मिळालें. ह्यानें इ. स. १७३४ नंतर 
धार येथे आपलें कायमचें ठाणें केलें. हा इ. स. १७४९ मध्यें ग्रृत्यु पावला. 


उदीाजीच्या ग्रृत्यूचा सन बरोबर समजत नाहीं. परंतु तो पुढें लवकरच कैदेतून 
सुट्रन मलठण येथे आला व तेथें मृत्यु पावला. 


२१ 


रघुजी कदम व पिकाजी गायकवाड व चिमणाजीपंत दादा असे 
तीस पस्तीस हजार फोजेनिशीं आह्यांसीं युद्धास आले. छ० ४ सवालीं 
युद्ध जाहलें. त्रिबकराव दाभाडे व जावजी दाभाडे व मलोजी पवार 
व पिलाजी गायकवाडाचा पुत्र ऐसे चौघे ठार जाहले. उदाजी प- 
वार ब चिमणाजीपंत पाडाव जाहले. आनंदराव पवार व पिलाजी 
गायकवाड व कुंवरबह्यादर जखमी होऊन पळून गेले, व बांडे पळाले. 
फोज लटली. हृत्ती पाडाव केले. सारांश सखामींचे आशीर्वाद फत्ते 
जाहली. आपणांस कळावें यास्तव लिहिलें आहे. निरंतर स्वामींचे 
चिंतन करीत असों. सदैव पत्री परामृष केला पाहिजे, आपणांकडील 
नारायणजी ढमढेरे ठार पडले ब आणखीही कित्येक लोक पडले 
व जखमी जाहले; परंतु कार्य जाहलें. कळलें पाहिजे. सेवेसी श्रत 
होय हे विज्ञापना. 

[लेखांक २७] श्री. 

श्रियासह चिरंजीव राजश्री आपा यांसी:--- 

बाजीराव बल्लाळ आशीर्वाद उपरी येथील कुशल तागाईत 

१ पिलाजी गायकवाड:---बडोद्याच्या गायकवाडांचा मूळपुरुष दमाजी गा- 
यकवाड याचा पुतण्या (इ० स० १७२२-इ० स० १७२२ ). 

२ चिमणाजीपंत दादा: --इतिहासामर्ध्ये चिमणाजी दामोदर ह्या नांवाने हा 
प्रसिद्ध आहे. शाहू महाराजांस प्रारंभीं ज्या पुरुषांनी साह्य केलें त्यांपैकीं हा 
एक होय. याजकडे पागा बरीच होती. म्रांटडफनें ह्याजबद्दल “ ७ ७४७ & 
४९" ७०७1४७ 11819800१९ ” असें मोधम लिहिलें आहे. 

२ हें पत्र बाजीराव पेशव्यांनीं चिमाजीआपांस लिहिलें आहे. तें चिमाजी- 
आपांनीं स्वामींच्या अवलोकनार्थ जसंच्या तर्सच पाठविले आहे. हें व वाजीरा- 
वांचीं दुसरीं पत्रे स्वामींस पाठविल्याबद्दल चिमाजीआपांच्या पत्रांत उठेख आहे. 
(तें पत्र चिमाजीआपांच्या पत्रांमध्ये दिळें आहे. ) बाजीरावांकडून किंवा चि- 
माजीआपांकडून स्वारींतून वगैरे जीं पत्रे सातारकर महाराजांस किंवा पुण्यास येत 
असत, तीं स्वामींच्या अवलोकनाथ जशींच्या तशींच पाठविण्याचा परिपाठ होता. 


पुणे नगर वात्तन पंविर, पुणे 


चर १.० >>> ठळनक .....«.>-.>>« 


क्य 


२२ 


वैशाख वद्य छ. १५ जिल्हेज मु नजीक सवाई जयनगर जाणून स्वकीय 
कुशल लिहित जाणें विशेष. बुनगे बुंदेळखंडाचा राजा जगतराज याचे 
हृवालीं करून, बुंदेलखंडांत रवाना करून, आह्यी सडे जाइलों. याचें 
वृत्त सादतखानाचें युद्ध होऊन सरदार आलियाचें वर्तमान विस्तारें 
लेखन करून चतुर्भुज कासिदांबरोबर पत्रें पाठविली. तीं पावोन सविस्तर 
कळलेंच असेल. सादतखान यमुना उतरोन आगरियासी आला. त्यासी 
गांठ घालावी तरी तो आगरियाचा आसरा करून राहिला. तेथें जा- 
ऊन युद्ध करावें तरी तो आश्रियाचा असतां मोडेल न मोडेल कळतच आहे. 


१ वैशाख वद्य ८ जिल्हेज:--_ता« १५ मे इ० स० १७२४, बुधवार 
शके १६५६. 

२ सवाई जयनगर:---राजपुतान्यांतील सुप्रसिद्ध जयपूर शहर. हें सवाई 
जयसिंगारने ३० स० १७२८ मध्यें वसविले; ह्मणून त्यास सवाई जयनगर अथवा 
जयनगर असें नांव पडलें आहे. हें शहर फार प्रेक्षणीय आहे. 


३ जगतराज:--बुंदेलखंडांतील छत्रसाल राजाचा दुसरा मुलगा. हा बाजी- 
रावास आपला भाऊ समजत असे. ह्यानें बुंदेलखंडांत जेतपूर येथे गादी स्था- 
पन केली. ह्वा मराठ्यांच्या सवे मसलतींत सामील असून तो त्यांना वारंवार 
लागेल तें साह्य करीत असे. तो ३० स० १७५८ मध्यें मृत्यु पावला. सध्या 
बुंदेलखंडांत चरखारी ह्मणून जं संस्थान आहे तें याच्या वंशजांची एक शाखा 
होय. 

४ सादतखान:--हा मूळचा खुरासान प्रांतांतला व्यापारी. ह्यार्चे नांव महं- 
मद अमीन. हा स्वत:च्या कतेवगारीनें दिली दरवारांत योग्यतेस चढला. इ० 
स० १७२४ मध्ये त्यास राजा गिरिधराच्या मागून अयोध्येची सुभेदारी मि- 
ळाली. नंतर त्यास बऱ्हाणउलूमुल्क ही पदवी मिळाली. ह्याचें व मराठ्यांचे 
फार वैर असे. हा नादिरशद्दाच्या लढाईमध्ये ता० ९ मार्च ३० स० १७२९ 
मध्ये मारला गेला. ह्याच्या मागून त्याच्या भावाचा मुलगा अबदुल मनसुरखान' 
सफदरजंश हा अयोध्येचा सुभेदार झाला. 


ररे 


जरी गंभीर यमुनेच्या संगमीं दिल धरून रद्वावें तरी ते जागा जवून कॉ- 
त र खळ्या फार. खानडवरा व मेहमदखान बंगस वगैरे दिलीहून 
आगरियास येत होते व सादतखान एंक जालिया मनसबा भारी प- 
डेल. याजकरितां संगमीं राहणें उत्तम नव्हे. दुसरं, सादतखानांनीं पाद- 
शाहास व खानडवरा व कमरदीखान वगैरे अमिरांस लेहून पाठविलें 
कीं, “मराठीयांची फोज यमुना उतरोन आली होती ते बुडविली. 
दोन हजार स्वार मारिले, व दोन हजार नदींत बुडाले. मल्हारजी 
होळकर व विठोबा बुळे कामास आले. बाजीराव याची धाड आली 
होती, तिची गत हे जाहली. त्याचे फोजेंत बाकी राहिली नाहीं. आ- 
पण यमुना उतरोन मराठे वुडवून चमेली पार करितों. ह्मणून 


१ ही भरतपूर संस्थानांतून येऊन यमुनेस मिळणारी एक नदी आहे. 

२ खानडवरा:--खानदौरान--ह्याचें मूळचे नांव अबुदल सामदखान 
असें 3९७73 कोालळ््ठा9्1०8] 101०008 मर्ध्ये दिलें आहे. परंतु 
मि० आयरहिन ह्यांनी ख्वाजा महमद आशीम असें नांव लिहिलें आहे. ह्यास 
जहांदरशहाच्या कारकीदीत ७००० स्वारांची मनसब मिळाली. महमदशहानं 
त्यास आश्रफखान व नंतर शमशामउद्दोला, खानदौरान, मनसुरजंग बहादुर 
अशा किताबती दिल्या होत्या. परंतु मराठे त्यास खानडवरा किंवा खानदोरा 
असें हणत असत. हा फार प्रौढ व भला मनुष्य होता. हा मराठ्यांशीं गोडी- 
युलाबीनें वागत असे. हा नादिरशहाच्या दंगलीमध्यें ता. २३ फेब्रुवारी इ० 
स० १७२३९ मध्ये जखमी झाला व ता० २७ रोजीं म्रृत्यु पावला. त्या वेळीं 
याचें वय ६८ वषोचें होतें. 

२. महमदखान बंगष:---हा अलाहाबादचा सुभेदार असतां ह्याने बुंदेलखं- 
डच्या छत्रसाल राजास मनस्वी त्रास दिला; ह्मणून बाजीरावांनी इ. स. १७२९ 
मध्यें त्यावर चालून जाऊन त्याचा पूण पराभव केला होता. 

४ चमेलीः---मध्यहिंदुस्थानांतील एक नदी. ही चंबळा ह्या नांवार्न प्र- 
सिद्ध आहे, ही विंध्यपवेतांतून निघून यमुनेस मिळते. 


र्ड 


कित्येक गप्पा. लेहून पाठविल्या. पादशाहासी मजुरा करून घेतला. 
पादशाहांनीं खुशाली करून सादतखानास वस्त्रे व मोत्यांची माळ व 
द्दत्ती व शिरपांब पाठविला. व वकिलासही शिरपांव दिला, आपली बाजू सेर 
करून घेतली. वरकडही अमिरांस कित्येक प्रकारें धिःकारून लिहिलें. तं वृत्त 
राजश्री धोंडो गोविंद यांणीं वरचेवर लिहून पाठविलें. तात्पयां्थ, आमचे 
कोजेंत जीव नाहीं; केवळ निजींव; बुडवून नस्तनाबूत केली; असें लिहीत. 
(लपंडाव १) करून दाखविले. मोंगली कारमार आपण ऐकत 
जाणतच आहेत. करावें थोडें लिहावें फार. पादशाहास सत्य भासलें. तं 
मिथ्या केलें पाहिजे. त्याचे विचार दोनः-एक सादतखानास बुडवावें 
किंवा दिलीस जाऊन दिल्लीचे पूर जाळावें. तेव्हां मिथ्या होईल. 
त्यास सादतखान आगरें सोडीनासं देखोन आहझ्ी दिलीस जावयाचा 
निश्चय केला. पूर जाळावें व मराठे आहेत असें पादशाहयास अवलोकन . 
करावें ऐसा विचार करून, छ० २६ जिरँकादीं कुच करून, पादशाही 
रस्ता सोडून, लांब लांब मजला करून, रदमनसिंग चूडामण जाट याचे 


१ धोंडो गोविंद:-- पुरंदरे, पेशव्यांचे दिलीचे बकील. 

२ हे शब्द य्रांटडफ साहेबांनी आपल्या इतिहासांत अक्षरशः भाषांतर केले 
आहेत:---“ ग ४७३ 1'९50]ए€१ ” ३७७७ 13828 1२80 “७० (९]] ॥॥९1911])8101 
७"), ८० ७०४७० 11७ 1 १४७३ 501) 1 तयाते०381, छते (0 3100 1111 
गीछा0९5 810 1811१85 &८ (1102 ८७68 01 113 ९81091]. ”--1>82७ 235. 

३ छ० २६ जिल्काद:-ऱता. २० एप्रिल शनिवार इ० स० १७२४. 

४ दमनरसिंग चूडामण जाट:--चूडामण हा जाट जातीच्या रजपूत लो- 
कांचा पुढारी होता, तो सतराव्या शतकाच्या अखेरीस उदयास आला. दीग 
ह्मणून जो प्रसिद्ध किछा भरतपुराजवळ आहे त्याच्या दक्षिणेस, त्यानें थून "व सि- 
नसिनवार असे दोन किले बांधिले. औरंगजेबाने दक्षिणेवर स्वारी केली त्या वेळीं 
ह्या पुंडावे करीत असे; व केव्हां केव्हां बादशाही सेन्यावर हछे करीत असे व 
कार त्रास देत असे. सवाई जयसिंगानें त्यावर पुष्कळ स्वाऱ्या केल्या व शेवटीं 
सय्यद बंधूंच्या कारकीदीत त्याने त्याचा भाऊ बदनसिंग (3909781181 ) ह्यास 


१ 


मुळुखांतून नेवातियाचे सरदे (सरहद्द) डोंगरकिनाऱ्यानें चालिलों.खानदोरा 
व बंगस आगरियास गेले. यांची व सादतखानाची भेटी छ २ जिल्हेजीं 
जाहली. धोंडोपंत खानदोरापासीं होते. सादतखानांनीं खानदोरास सांगून 
पाठविलें कीं, “बाजीराव याची फोज आपण मोडली. बुनगे पळाले. ते 
खासाही चमेल उतरोन गेले. अद्याप तुझी त्याची खुद्यामत करितां. 
वकील ठेवून घेतला आहे. हा कोण्या विचारें १ वकिलास निरोप देणें. !' 
त्यावरून धोंडो गोविद वकील यांसी निरोप दिल्हा. सादतखानाने सां- 
गितलें यावरून वकिलास निरोप द्यावा असें खानदौराचें थोरपण नव्हतें. 
परंतु त्यांणीं त्याचा शक चित्तांत न आणून यासी निरोप दिल्हा. आह्यां- 
जवळ आले. कमर्दीखान व अजमुल़ाखान वगेरे आले. आही त्यांजसीं 
गांठ न घातली. साता कोसांवर उजवे बाजूस आमचे हातें त्यांस टा- 
कून, लांब लांब मजली बीस वीस कोसांच्या करून, दोन मजलठींनीं 
छ० ७ जिल्हेजीं, दिलीस बारापुला व कालिकेचें देऊळ उजवें हातें 
टाकून जाऊन, कुशबंदी नजीक राहर येथे मुक्काम केला. पुऱ्यास 
आगी देऊन खाक शहर करावें, त्यास दिली महास्थळ, पादशा्हा 
बरबात जालियांत फायदा नाहीं. दुसरे, पादशाहाचे व खानदोराचे 
चित्तांस सलूरस करावयाचें आहे. मोंगल यांस सळूख करूं देत 
नाहींत, व अमयौदा केल्यास, राजकारणाचा दोरा तुटतो. याकरितां 


अनुकूल करून घेऊन चूडामणाचा पूणे पराभव केला; आणि बदनसिंग ह्यास 
ठाकूर ही पदवी देऊन दीग येथे जाट लोकांच्या गादीचें अधिपति केलें. ह्याच्या 
नांवासंबंधाने घोंटाळा आहे. मराठी पत्रांत द्मनसिंग असे आहे व इंग्रजी पु- 
स्तकांतून बदनसिंग असें आढळते. ह्याचाच मुलगा सुरजमहछ जाट हा मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासांत प्रसिद्ध आहे. ह्यानंच पुढं आपणांस राजा किताब घेऊन 
भरतपूर येथें राज्य स्थापिले. 

१ दिलीच्या गादीविषयीं मराठ्यांस किती पूज्यबुद्धि वाटत होती, हें बाजीराव 
पेशव्यांच्या लिहिण्यावरून व्यक्त होत आहे. दिलीच्या पातशाहीचा मान शाहू 
महाराज सदेव ठेवीत असत हें प्रसिद्धच आहे. 


२६ 


आगी लावायाचें महकूब करून, पादशाहास व राजे बखतमल 
यांसी पत्रे पाठविलीं. शहरांतून दोन हत्ती व घोडीं उंटें आलीं 
होतीं तीं सांपडलीं. लष्करचे लोकांनीं शहरचे लोक भवानीचे 
यात्रेस बाहिर आले होते, त्यांस झांबडा झांबड केलें. दुसरे दिवशीं 
बुधवारी, पादशाहाचे आजेनें राजे बेखतमल यांणीं उत्तर पाठविलें 
कीं धोंडोपंतांस पाठविणें. त्यावरून मशारनिल्हेस पाठवावें तरी आह्मी 
शहराजवळ आलों. यामुळें दिछींत गलबला झाला. यामुळें पाठविलें 
नाहीं. “भला मजुरा व स्वार पाठवून देणें. मशारनिल्हेस पाठवून देतों. 
आझी शहरानजीक राहिल्याने राह्रास उपसर्ग लागेल, याकरितां कुच करून 
झीलच्या तलावावर जातों?' ह्मणून उत्तर पाठवून आही कुच केलें. शह्रा- 
जवळून येत असतां पादशाह्वांनीं नबाब मीरहद्सनखान कोका दरोगा खास 
चौकी, नबाब अमीरखान व खोजे रोजअफजूखान, राजे शिवसिंग ज- 
मातदार रिसालेअमीर व मुजफरखान नायबवक्षोगिरी आहादी यांनीं व 
नवाब मुजफरखान खानदोराचे बंधु सात आठ इजार फोजेनिश्ीं शहराबाहेर 
रिकाबगंजाजवळ आले. राजश्री सटवाजी जाधव पुढें गेले होते. त्यांची 
व मोंगलांची गांठी पडली. झटापटी होत ह्वोती. मद्यारनिल्हेंनीं आह्यांस 
सांगोन पाठविलें त्याजवरून राजश्री मल्हारजी होळकर व राणोजी शिंदेव 
राजश्री तुकोजी पवार व जिवाजी पवार व यदावंतराव पवार, व मानाजी 
पायगुडे व गोविंद ह्री पाठविले. त्यांचे यांचें झंज होऊन मोंगल मोडिले. 
राजे शिवसिंग वगेरे दह्या बारा दरबारी ठार झाळे. नबाब मीरद्दसनखान 
कोका जखमी झाला. दिगरबादे चोकीं पादशाहाचे अडीच तीनरें मेले. 
चाररों माणूस जखमी जाहलें. रोजअफजुखान व अमीरखान व मुजफरखान 


१ बुधवार:ः--ता० १ मे सन १७२४. 
२ बखतमल:--दा बखतमछ कोण? जोतपुरच्या अभयसिंगाचा भाऊ बख- 
त्तासिंग कीं काय? 


२७ 


वगैरे शहरांत पळोन गेले. दोन हजार घोडा पाडाव जाहला. पांच सहा 
हजार पळोन गेले, राजश्री राणोजी शिंदे याजकडील इंद्राजी कदम यांसी 
बोटास गोळी लागोन दोन बोटें उडोन गेलीं. वरकड नामांकित 
माणूस फार कोणी ठार झालें नाहीं, घोडे माणूस जखमी झाले. तद- 
नंतर आही झीलच्या तळावर मुक्काम केला. संध्याकाळच्या चार 
घटका दिवस बाकी राहिला. तों कमर्दीखान पादशाहा- 
पुरावरून आल्याची बातमी खबर आली. तेच क्षणीं आह्ली तयार 
होऊन गेलों. त्यांचे आमचे फोजेचें युद्ध जाहलें. बारांत गेलेला एक 
हत्ती राजश्री यशवंतराव पवार यांणीं घेतला. घोडीं उंटें लष्करांत आलीं. 
त्यास दिवस अस्तमानास गेला. रात्रीचा दम घरून चौकीर्द मोंगल 
वेढून बुडवावा, तरी झीळेचा तलाव सोळा कोस लांब. उजवीकडे कमर्दी- 
खान. पुढें शहर. दुसरं, आक्ली दिलीस गेल्याचें वतमान नवाब खा- 
नदोरा व सादतखान व महमदखान बंगस यांसी छे ७ जिल्हेजीं मगळ- 
वारीं राधाकुंडाचे मुक्कामी कळतांच, सडेसड होऊन पंचवीस तीसहजार 
फोजेनें बडेलास बत्तीस कोस येऊन मुक्काम केला. दुसरे दिवशीं आठा- 
वर्दींच्या नालियावर पंचवीस कोस मुक्काम केला. गुरुवारी प्रातःकाळी 
खानदोरा व सादतखान व बंगस व क॒मर्दीखान सारे एक होणार, एक 
झाल्यावर सोसणार नाहीं व शहर समीप. यास्तव मोंगलास टाकून चहूं 


१ यशवंराव पवारः-आनंदराव पवाराचा पुत्र, हा फार शूर असून म- 
राठ्यांच्या उत्तर हिंदुस्थानांतील पुष्कळ मोहिमांमध्ये होता. हा पानिपतच्या 
लढाईत पडला. ( कारकीदे इ. स. १७४९-१७६१ ). 

२ झीलः:-ह्या शब्दाचा अथे तलाव असा आहे. झील हा परभाषेतील 
शब्द असल्यामुळे ““झीलचा तलाव? अशी दिरुक्ति झाली असावी, 

३ छ० ७ जिल्हेजः-ता. ३० एप्रिल इ. स. १७२४. 

४ आलावर्दी-नाल्याचें नांव दिसर्ते. 

५ युरुवारीं-ता. २ मे इ. स. १७२४ रोजी, 


र्ट 


कोसांवर मुक्काम केला. आह्यांकडील फिरंगोजी पाटणकरास गोळी ला- 
गोन ठार जाहला, वरकडही दहापांच माणूस व घोडीं जखमी जाहली. 
मोंगलाकडील दहापांच ठार झाले. दहावीस जखमी जाहले. गुरुवारी 
सादतखान व खानदोरा व बंगस सारे कमर्दीखानाजबळ आले. 
आलावर्दीपासून झीलच्या तलावापर्यंत मुक्राम करून आहेत. आह्मी मॉ- 
गल पाठीवर घेऊन दाबांत आणून वुडवावें, या विचारें कूच करून 
रेवाद कोटेपुतळी मनोदरपुरावरूंन आलों. परंतु अद्याप मोंगल सारे 
आलावर्दी व झीलच्या तलावरीं आहेत हणोन ब्रातमी वतमान आलें. 
व मीरद्दसनखान कोका पहिल्या झुंजांत जखमी जाहला होता, तो मेला 
झणोन वर्तमान आलें. खानदोराचीं पत्रांवरी पत्रे राजश्री सैवाई जय- 
सिंगजीस गेलीं. त्यांवरून ते पंघरा सोळा हजार फोज व तोफखाना देखील 
स्वार होऊन ब्रासवियावर गेले आहेत. खानदोौराचे भेटीस जातात. 
सवाईजीचीं पत्रे ममतायुक्त आपला मुलूख रक्षावा झणोन येतात. व 


१ रेवाद:-रेवारी? रेवारी हें दिछीच्या दक्षिणेस णक गांव आहे. रेवाद 
असें नांव मात्र सांपडत नाहीं. रेवाडी होऊं शकेल. 


२ कोटपुतळी:-राजपुतान्यांत जयपूरपासून इंशान्य दिशेस ७४ मेलांवर 
एक गांव आहे. 


३. मनोहरपूरः-जयपूर संस्थानांतील एक लहानसे गांव. 
४ मीर हसनखान कोका:-महमदशाहा बादशाहाच्या हुजुरपागेचा अधिकारी. 


५ सवाद जयसिंगजीः:-जयपूरचा प्रख्यात राजा सवाई जयसिंग. हा इ. स. 
१६९९ मध्यें गादीवर बसला. हा मुत्सद्दी असून श्भराठ्यांच्या बाजूचा होता. 
हा ज्योतिष व गणितशास्त्रांतही फार प्रवीण होता. हा इ. स. १७४३ मध्यें 
वारला. 


६ बासवा:-जयपूर संस्थानांतील एक लह्दानसं जह्ागीरगांव. 


२९ 


आह्यांकडील व्यंकाजी राम त्याजपाशीं आहेत. त्याजपासून लिहवीत 
असतात. आही त्यांचे मुलखाचे वाटेस जात नाहीं. वाटेने दाणादुणा 
देतील, अभयसिंग जोतपुरास आहेत. आझ्ली ग्वालेर भडावर प्रांते आतां 
बाकी साकी राहिली आहे ते वसूल करून, मोंगल मागें मागें आले तरी 
त्यांस हेरानपेरोसान करून, पाईची घांपा देऊन, घांबतां धांबतांच खराब 
होत तेंच करून, दाबांत आणून, गांठ घालून, राजश्री स्वामींचे पुण्य 
व॑ वडिलांचे आशोर्वादें बुडवितों. आमची चिंता न करणें. मुख्य गोष्टी 
पादशाहाचे व खानदोराचे चित्तांत सळूख करावयाचें आहे. मोंगल यांणी 
हिंमत धरली आहे. त्यांते शीरउपस्त सादतखान आहे. याचा गर्व 
हृत श्रीसंकल्यं जाहलियास सर्व मनोदयानुरूप होईल. जरी मनोद्यानु- 
रूप सलूख जालिया करूं; नाहींतरी सळूख करीत नाहीं. दिछीभवतां 
मुळूख खालसा केला. पुढें सोनपत पाणिपत यमुनापार मुळूख राहिला; 
तोही ताराज करून, मोंगल अन्नास महाग होत ऐसेंच केलें जाईल. 
मागाहून होईल तें वृत्त तुह्यांस लिहून पाठवूं. कदाचित्‌ मोंगल दि- 
हीस राहिले, तरी आगरियास जाऊन अंतर्वेदींत उतरून, मुलूख कुल 
मारून ताराज करितों. नवाब निजामनमुलुख यांणीं गडवड केली, रेवा 
उतरले, तरी तुझीं मागे शह देणें. पेशजी लिहिलें आहे. त्याप्रमाणें 
करणें. मारून ताराज करणें. इकडेस सक नाहीं. तिकडेसही नाहींसा क- 


१ व्यंकाजीराम:---पेशव्यांचे जयपूरच्या राजाजवळचे वकील. 

२ अभयसिंग:--हा जोषैपुरचा राजा. हा फार दुष्टकमो होता. हा ३० स० 
१७२५ मर्ध्ये आपला बाप अजितसिंग ह्याचा नीच रीतीने वध करवून गादीवर 
बसला. ह्यार्ने दिलीच्या महमदशहा बादशाहास फार साह्य केलें व अहमदाबाद 
येथे सरबुलंदखानाचा पराभव केला. त्यामुळें बादशाहाची त्यावर फार कृपा जडली. 
हाइ० स० १७५० मध्यें मृत्यु पावला. 


३०७ 


रणें. निजाम यास पायवंद अतलिया उत्तम आहे, लोभ असों दीजे हे 
आद्यीर्वाद. 

१ ईं पत्र फार महत्वाचे असून ह्याचेच आधाराने ग्रांटडफ साहेबांनीं दिलीच्या 
स्वारीचे वणेन लिहिलें आहे. त्यांनीं टीपेमध्यें “8. १४७७ 1९, 
गा उणा हा' ]०पाया 8], उ 2 ॥३यते- फाया खा 138]268 189७0 (0 1118 
७0०७० या] 4119. ४५1७०१८ ४६ंलाड ९000000801४6 
९७11101165 83 (0 (18 1805, 10 0९853 00180 1120018] 6010201060 
जि एप एला 2001181108 ०08210०. ”-1?82७ 236. ह्मणून ज्या पत्रा- : 
संबंधाने लिहिलें आहे, तेंच हें पत्र होय. परंतु ग्रांटडफ ह्यांनीं ह्या पत्रांतील 
हकीकत सन १७२६ सालाखालीं घातली आहे त्याबद्दल शंका आहे. हा वृत्तांत 
सन १७३४ सालचा असावा. ता. ७ जिल्हेज नंतर दुसरे दिवशीं बुधवारीं 
ह्मणजे ता. ८ जिल्हेजीं पातशयाहांनीं उत्तर पाठविलें असे ह्या पत्रांत आहे. 
रा. मोडक यांच्या जंत्रीवरून असें दिसतें की, इ. स. १७३६ मध्ये ता. ८ जि- 
ल्हेजला द्युक्रवार.व वैशाख शुद्ध १० पडतात. तसेंच इ. स. १७३५ मध्ये 
त्या तारखेस सोमवार येतो व वैशाख शुद्ध १० पडते. इ. स. १७३४ मध्यें 
त्या तारखेस बुधवार येतो. यावरून तोच सन बरोबर आहे. शिवाय निजा- 
माला पायबंद द्यावा असें ह्या पत्रांत आहे. यावरून तो (निजाम) बादशाहास 
त्या वेळीं मिळाला नव्हता हें सिद्ध आहे. त्याची व बादशाहाची गांठ छ. १६ 
रबिलावल रोज सोमवार या दिवश्लीं पडली, अर्स एलियट व डॉसन यांच्या 
इतिहासांत आहे. व तो वार सन १७३४ मध्ये ता. ५ आगस्ट रोजीं येतो. त्या- 
चरून हें पत्र १७३२४ चेंच आहे असें ठरतें. कर्भिंगह्याम साहेबांच्या “ 13001: 
० 17तां& 17085” नामक जंत्रीवरून देखील हेंच साल बरोबर जमतें. तेव्हां 
आंटडफ साहेबांचे १७२६ साल ग्राह्य धरितां येत नाहीं. 

आंटडफ साहेबांनीं हदी हकीकत लिहितांना दुसर्‍या बाजूचा विशेष आधारभूत 
असा ग्रंथ “सियारुलमुताखरीन” हा धरिला आहे. त्या ग्रंथांत जे सन 
दिले आहेत ते मोडकांच्या जंत्रीशीं मुळींच जमत नाहींत. बादशाह्याची व नि 
जामाची भेट छ. १६ रबिलावल सन ११५० रोजीं झाली, अर्से मूळ मुसलमान 
इतिहासकाराने लिहिलें आहे. परंतु त्याचा इंग्रजी सन भाषांतरकाराने ता. २२ 


३१ 


जून इ. स. १७३७ दिला आहे. मोडकांच्या जंत्रीवरून तो ता. ३ जुलडे सन 
१७२३७ येतो. तेव्हां ह्या सनांचा कांहींच मेळच जमत नाहीं. मोडकांची जंत्री 
प्रमाणभूत मानली तर ह्या स्वारीचे साल सन १७३४ हेंच ग्राह्य समजलें पा- 
हिजे. कारण ह्याच सालांतील तारिखा व वार ह्यांचा पेशव्यांच्या पत्रांप्रमाणें 
बरोबर मेळ पडतो. 


आतां “सियारुलमुताखरीन?? ह्या फारसी ग्रंथांतील मजकुराप्रमाणें पाहिलें 
त्तर त्याचा व बाजीरावांच्या पत्रांतील मजकुराचा खासा मेळ दिसतो. 


६२% % % (१1) (18 |] पाला र्र 080 1)0फाळा काण 38800 
1९180 डाऊ 07 880९1] १&एड ४९९0 ०००१]७९त 10 शांडा(ड छा शा(टाकांगा- 
11018, 'पणांड वेटोळे ७5 0७"०्थएश्चे ७9 णा8_ 3181108088, लु 
७४७] एाहा08€[४९5 ० 001९ लांटपा8081108 (0 1000ए९07 ॥1€6७]] ही"ठयी 
889१6 1१1818 ]पा'डपां(; छते एपणार्‍ा2ट 5णतेतेया]र्‍ ॥०प्पाचे पंड एटा 
णाल गाळात तारक 00 णा ०७७1७), कोयला ॥॥९४ गंडा] ] प्पट 
८० ७6 ए०ंवे रज 0००५. गाट 9पण्द्याटथवे ७10) डपला. 2९१७७४ 0080 
ठप ण ९थंट्ाणणर्ज 2110] 0080 5010 ४९७7, (01९9 7९8७1९१ ॥"०छी] पटा 
7००, प्पावेहा' ॥९ ००॥॥॥॥७॥१ 01 138]9 380. 01३ ४०७ ४83 शिह्त 
0 & 110101(ए06 0 31ए55णप8118 छत एतपड 000ण 1)01111, ७॥10 
18१ ड०९ (1100101 00011 01 800001 01 १९९०७० &ते ठा 800९5 01 
ए]1९8७३एप'8. १0९58 ४7७08 1100 ६1] ]हांडपा'ट]ए. 1प्पातेशा९ते.  गा- 
110106 000४५ ४7७३ ००७४याल्ते ७9 8 ॥॥७0७७६३, छा० 8९८0 
७३500 [1108 गांडी ॥९8 उराफछ]|ळ 1रप७७पतेवया ७. पग्रा०0पप11010, 01 
णा जिळ वळ छप्पावेशस्ते णाट 9186 उडा, वे 89लाः€चे 
छाव पणाचे छो] ७७8 आळू. 40०प॥ 10०01 पाट 7००९९१९ 
पपण्णाशा', 88लाट€त ॥॥७ (०७॥ 0 ट्ट; पि०ा) ७110108 01७ ४०पपवे€च 
गए 1000 णा यं 1)शफा, छोळाणाहते 8 1011891818 क्रां] 
वाढ्हषर्पापि] ०००प॥(३ 0 शणाळ (110९0 1180 €85]९णशाट€ते. १९ टा2015 
शा०प, परि'5ाटार्‍र्‍३पतृपा 1०050 ए1खर्‍ 521865 ह्याते णि णा ला! 
शण ॥ाशार्‍ प"०७', 008 ४1010 0९०8118 01९ 800060 0 तोंडाळ ब्यावे 
टण्पापिडंगा.« ॥॥७ उण]श'०7 100 0प्वशाल्ते ७0 18 णींट्टा'ड द्याचे 
८0००७४ 0180 छ'0 800 113 ९01 (0 881] फा छाते (0 एशण 
पाट 1811780088. ग टयाडलतृण)०७ ० फाणला, णांत ळा), 13१8]. 
उद्या 018), ७0 0110 11 0580111118, (0081831)01181, 8 0पेप]णा80- 


ड्रे 


[लेखांक २८] श्री- 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्ये बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल 
आप्राढ शु द्वितीयापर्यत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन बहुत समाधान 
जाहलें. “राजश्री येऊन बहुत समाधान केलें. राजश्री सैचीव पंता- 


॥पवाता छठ, छते ञाएळडाट, शिट टप १ 8हयातेछा७ ०. 0] ००5 ९8))९१ . 
“00९7105, ४1011 11810 001121 ९011118125, ॥६"टाटते ठप ०. 0९ 
लं काचे (००७ प 80 80५७18४00३ ]०५ ९५7९९ 1९८-डटा'8 छते 
॥.ळनाक् लाच. ९४ ९३यातेसते शा 1125 छते गीहा€९त 0७80६16 (० 
एल. झाटा. ठा पपडडशयाारठाळा काते. डाळ, ४10 118त 
11008 0०पा्च्टेठ छा "पतयाल्ट, 8तएळ0०2ते चिग्ण्राटा, 9)0०पष्टी] 
41-15] 1९९७९] 85९0 (11९1) ४7000 (0 कळा; 0७१७ (11135 800106 
1छषे ॥०0 शी€९०७ 01 (11058 (० उपफ"पतेला गाशा, 17० टाप पि२२पट्त 
नतएद्याठापड छोट. पणा 31811109(083 ६७ ी'३८ 8]]९छास्ते ७ 
वाड७00०९, ७ 1807 ७ 8 गाल, प] ७1९४ 180. ताफा (113 0०१४५ 
ह्िणटा' छावे विणह' 1700 1९ काका; छाया (01९ 5पतवेतेशा] 7 101 
प० उ, छावे, पण ताशा 8९काड याते ]याड 8फ्णा'वेड तांत डपलोा 
"३९ट्प(10प 85 8" 0118 ७11012 09 ताडळा'वेटा'. &०.” 
/7१/१॥-१८-०१८७॥/८८९॥८॥ 178४0 396-97. 


ज्या अर्थी ह्या मुसलमानी ग्रंथांतील हकीकत अगदीं बरोबर जमते, त्या अथी 
त्यांतील सन बरोबर मानला तर तो छ० ८ जिल्हेज ११४९ ह्मणजे मोडकांच्या 
जंत्रीप्रमाणे ता. २९ एप्रिळ इ. स. १७२३७ मंगळवार हा दिवस येतो. तेव्हां 
इ. स. १७२४ व १७२३७ ह्यांपैकी खरें साल कोणतें ह्याचा निणेय बरोबर 
' होत नाहीं. 

१ आषाढ शुद्ध द्वितीया:---ता. २१ जून सन १७३४ शुक्रवार. 

२ राजश्री:--शाहू महाराज. “राजश्री येऊन” ह्मणजे “राजश्रींनीं येऊन??. 
जुन्या पत्रांमध्ये विभक्तीचे प्रत्यय पुष्कळ ठिकाणीं गाळलेले दिसतात. 

३ सचीवपंत:---नारो शंकर सचीव (३० स० १७०७-१७२७ ). 


३ 


कडून माळंशिरसच्या सनदा दिल्या. सचीव पंतांनीं नम्नत्वें फारच वि- 
नंती केली. राजश्रींनी विनंती अतिशय केली. त्याजवरून क्षोर केलें. 
गोमूत्र चालतें केटें” हणून लिहिलें; ऐसीयास राजश्री स्वामी येऊन 
स्वामीर्चे समाधान केलें, स्वामींनीं राजश्रींची विनंति मान्य करून 
क्षोर केळे, गोमूत्र चालतें केलें हे गोष्ट बहुत उत्तम केली. येविसींचा 
आहझ्यांस अतिशयेसी संतोष जाहला, सचीव पंतांकडीळ सनद आली 
आहे ही गोष्ट बहुतच बरी जाली. स्वामी थोर, पुण्यपुरुष, तपस्वी, 
'जें मनावरी धरितील तें सिद्धीस पावेलच येविसीं संदेह नाहीं. तु- 
ळया व वासीयांविसीं आज्ञा याजवरून तुळया * % % क अ क्क 
कृपा केली पाहिजे हे विज्ञापना. 


[लेखांक २९] श्री. 
श्रीमत्‌ राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्ये बाजीराव बह़ाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 


आषाढ शुद्ध अष्टमीपर्येत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असो 
विशेष. खामींचे आशीर्वादेंकरून पत्र पाठविलें तें उत्तम समयीं प्र- 


१ माळशिरसः--पुणे जिल्ह्यांत पुरंदर तालुक्‍यांत एक गांव आहे. येथें 
स्वामी केव्हां केव्ह्यां येऊन राहत असत. येथें त्यांनीं भुलेश्वराचें देवालय व 
एक तलाव बांधिला आहे. हें गांव धावडशी येथील भार्गवरामाकडे इनाम 
आहे. 

२ गोमूत्र चालतें केलेंः--स्वामी तपोनिधी असून ते कित्येक दिवस नुसते 
गोमूत्र प्राशन करून राहत असत. त्यांची कोणीं अवज्ञा केली तर तें गोमूत्र दे- 
खील घेत नसत. अशा वेळीं शाहू महाराज स्वत: जाऊन स्वामींचे समाधान 
-करीत असत. स्वामींचा राग बाह्यात्कारेंच असे त्यामुळें तो मग तेव्हांच ना- 
हींसा होत असे. 

२ आषाढ शुद्ध अष्टमीः---ता. २७ जून १७३४. 


| 
> 


-ड.$ 


विष्ट होऊन लेखनार्थश्रवणें संतोषातिशाय झाला. “राजश्री स्वामी 
धावडशीस येऊन निष्ठापुरस्सर कित्येक भाषण केलें; पांच नगे वतन 
दिल्हे, विष्ठलराव याचा इनाम दूर करून दरोबस्त गांव करून स्व- 
दस्तुरें लिहून दिल्हे ? हणोन स्वामींनीं कितेक लिहिलें त्यावरून वहुत 
बहुत संतोष जाहला. स्वामी थोर तपस्वी, ईश्वरविभूति, आपली आज्ञा 
अमान्य करीसा या योग्य कोण आहे? इश्वर कोणी पाहिला असे? 
मनुष्य निष्ठा धरील तरी मृत्युलोकी स्वामी ईश्वरतुल्य आहेत. आप- 
णांस गांव दरोबस्त करून दिल्हे याचें अपूर्व काय ? सर्व आज्ञा आप- 
लीच आहे. “'रोजश्रीजवबळ तुमची फारशी शिफारस केली. कि- 
तेक तुमच्या स्वहिताच्या गोष्टी सांगितल्या!? हणोन आज्ञा, ऐसीयास 
स्वामी आमची शिफारस न करील तरी कोण करील? माय बाप देव 
धर्म सर्व स्वामींचे पाय, न्यूनपूर्ण सर्व स्वामींचे, आह्ली स्वामींचे चरणां- 
कित, सर्व चिंता स्वामींस आहे. तेथें आमची शिफारस व बऱ्याच्या 
गोष्टी सांगितल्याचें अपूर्व काय १ आमची निष्ठा स्वामींच्या पायांपाशीं 
आहे. तेथें विस्तार आह्मीं काय लिहावा ? माळशिरसच्या घरास लां- 
कडे पाठविण्याविषयीं लिहिलें तरी सात तुळया व इांभर वांसे स्वा- 
मींच आज्ञेप्रमाणे माळशिरसास पाठविले आणि स्वामींस विनंतीपत्र 
पाठविलेंच आहे; त्याजवरून विदित होईल. घोडा टौंकण, उत्तम 

२ हें पत्र मागील पत्राप्रमार्णेच स्वामींच्या पत्राचें उत्तर आहे. मागील प- 
त्रांतील व त्यांतील मजकूर एकच आहे. मात्र तो विशेष बहुमानपुरस्सर व 
निष्ठापूवेक लिहिलेला आहे. शाहू महाराज स्वामींच्या भेटीस धावडशीस गेले 
तेव्हां स्वामींनीं बाजीरावांची शिफारस केली व छत्रपतींची मर्जी सुप्रसन्न करून 
सोडली. हें पाहून बाजीरावांस अत्यंत संतोष होऊन त्यांनीं स्वामीविषयीं जे भक्ति- 
पूर्वक उद्गार काढिले आहेत ते परमाल्हादक आहेत. 

२ टांकण घोडा:---भरधांव चालणारा चपळ घोडा. स्वामींस धोड्यावर बस- 
ण्याचा सराव व नाद होता असें यावरून दिसून येतें. 


द 


बसावयालायक पाठविणें हणून आज्ञा, त्यास राजश्री पिलाजी जाघ- 
वराव आले, याजबराबर लष्कर आलें, यांत टांकण तुर्की स्वामींनीं लिहिले 
प्रमाणें आढळत नाहीं. याउपरी प्रयत्न करितों. मिळाल्यास स्वामींच्या पा- 
यांजवळ अंतर करूं द्दी गोष्ट सहसा होणार नाहीं. स्वामींचे आशिपेक्षां अधिक 
तें काय आहे? सारांश स्वामींनीं आज्ञा केली याप्रमाणें टाकण तुर्की, 
उत्तम, स्वामी त्याजवर बसल्यानें संतोष पावतील ऐसा मिळाल्यास लक्ष- 
प्रकारें पाठवू. “राजश्री रंगोपंत अकलेकर रुपये २५, व अकलेकर गां- 
वकरी रुपये १०, व अंताजी ह्री परंचेकर रुपये २५, येणेप्रमाणे साठ 
रुपये उदईक घातले ते तुह्ी वसूल घेऊन पोतांपैकीं साठ रुपये पावणें?? 
हणोन आज्ञा, त्याजवळ रुपये ६० पाठविले असत. बंदुखीविसीं आज्ञा 
केली त्याजवरून बंदुख एक पाठविली असे. आझांस राजश्री स्वामींनीं 
दर्शनास येणें हणोन आज्ञापत्र आलें आहे, त्याजवरून सतारा येतो. 
स्वामींचेही चरण दृष्टीस पाहून जे विनंती कर्तव्य ते करूं. कृपा केली 
पाहिजे हे विश्ापना. 


१ अकले:--हा धावडशीजवळ एक गांव आहे. 


२ स्वामींस बंदूक*बाळगण्याचाही नाद होता. येथे रंगनाथस्वामी निगडी- 
करांचे वाचकांस स्मरण होईल. ते घोड्यावर बसण्यांत व निशाण मारण्यांत 
पटाईत होते. 


३ सातारा येतों:--साताऱ्यास येतो ( विभक्तिप्रत्यय गाळल्याचें दुसरे उ- 
दाहरण ). महाराजांनीं बोलावल्याप्रमाणे बाजीराव पेशवे पुण्याहून छ० ६ रवि- 
लावल ह्मणजे ता० २६ जुलई रोजीं साताऱ्यास गेल्याचा दाखला सांपडतो. 
त्यावरून दिछीकडून स्वारी आटोपून आल्यानंतरची ही छत्रपतीची भेट होय. 
वरील दोनीं पर्त्रे बाजीराव पेशव्यांनीं पुण्याहून लिहिलीं असावींत असें दिसत. 


३६ 


[लेखांक ३०] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेती;--- 

अपत्यें बाजीराव कृतानेक साष्टांग नमस्कारविनंति येथील क्षेम ता० 
छ २५ जिंल्काद खामींच्या आशीर्बादेकरून यथास्थित असे विशेष. 
स्वामींनीं आशीर्बादपत्र पाठविलें तें उत्तम समयीं पावोन बहुत समा- 
घान जालें. पांचद्दजार रुपये कजीचे ऐवजीं पाठवणें झणून आज्ञा, 
त्यास तूत येथील विचार राजश्री अंतोबा सांगतील त्याजवरून कळेल. 
स्वामींची आज्ञा तों न उल्लंघावी याकरितां राजश्री अंताजीपंताकडून 
तूर्त दोन हजार रुपये देविळे आहेत. ते घेऊन पावलियाचें उत्तर त्या- 
जपासीं द्यावयास आज्ञा केली पाहिजे, वरकड कित्येक अर्थ राजेश्री 
अंतोवापासीं सांगितला आहे. ते निवेदन करतील. त्याचा विचार काय 
करणें तें करावा. त्याप्रमाणें वर्तणूक करून तीन हजार रुपये श्रावण भाद्रपद 
पत्तर (पर्यंत १ ) पावते करूं. सर्वप्रकारें एक निष्ठेने सेवा केली तिचें 
कल प्राप्त जाहलें. त्याचें त्यास दिल्हे, देऊत! परंतु आल्यांस कर्जाने 


१० ३०॥२३१॥२३२ हीं परत्रेंबाजीराव अतिशय कजंय्रस्त झाले त्या वेळचीं आहेत. 
आंटडफ साहिवांनीं “135९०९ 1150, ०७108 ६० ७४७९ ४४४७ ६11५ 18 18 1९6 
प, 0०७ ४० 8९टपा'8 118 07वृष९805 81ते ४० ०ए९'००॥॥७ 118 117४815, 
118१ 0९००००७ छ्ा'९8७]४ उए०]ए९व उग. त७७(ड. आड ७००]४ फटा र्‍या 
80"९815; 1102 80ए]८8'8 (07 0811015), (0 छ]10॥ 110 817९8१४ ०४०७१ 8 
0९३०08] १९७४ 0 1819 18)008 ० ॥0ए]९९5, पर्थपडहते ६० गार धप 
पि") 80४8170608, 80 110 201111811९१ 01021] ०. (९ ९018081. 
"प3णा28 ते टळपणा0पा' उ डे टपणा], छाणांला 0०ट०७डाखय९ते फणा 
मापटो) ४९३५६० 8100 0801288.” ह्मणून बाजीरावाच्या ज्या स्थितीचे वर्णन 
केलें आहे, त्याच स्थितीचे उत्कृष्ट चित्र ह्या पत्रांवरून व्यक्त होतें. ग्रांटडफ 
हीं पत्रे ३० स० १७३६ ह्या सालाखालीं देतात परंतु त्या पत्रांची बरोबर ता- 
रीख व सन समजर्णे फार कठीण आहे. 

२ छ २५ जिल्काद--८ एप्रिल इ. स. १७२५१ 


३७ 


बुडविले. एवढे गोष्टीकरितां प्राण जाता तरी बरें होते. विष खाऊन 
मरावें इतकेंच, किंवा स्वामींचे पाय धरून बसावें इतकाच पदार्थ उ- 
रला आहे! दरबारीं सर्व साहित्य आमचें करणार सर्व आपल्यास विदि- 
तच आहे. स्वामींस कृपा येईल तरी आह्मी कर्जापासून मुक्त होऊं. 
लोकांचे नरकवासापासून दूर होऊं तो पदार्थ करावा. तरीच मज बा- 
ळकावर कृपा पूर्ण आहे. आतां प्रस्तुत सातारियास जात नाहीं. तेथें 
जाऊन काय करावें १? आमचे उरावर पाय देऊन कार्य करतील यास्तव 
जात नाहीं. काळें करून बसलों आहें. सर्व लज्या आह्यां कोंकण्यास 
आली. तूं भार्गव आमचा साह्यकारी असतां ऐसें कार्य अविलंबिले तेव्हां 
तुझे हझणविल्याचें सार्थक काय ? ज्या स्त्रीस पुरुष नाहीं तिचे गत होते 
तेसी तुझी असतां आमची गत साऱ्यांनी मांडली आहे. बरें, चित्तास 
येईल तरी आपलें बिरित ( ब्रीद १) रक्षावे हे विज्ञांपना. 


[लेखांक ३१] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज परमहंस परशरामबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
आज्ञाधारक चरणरज बाजीनें कृतानेक विज्ञापना. स्वामींनीं आशी- 
वौदपत्र पाठविलें ते पावलें, कितेक अर्थ लिहिला त्यास आमची निष्ठा 
स्वामींचे पायापाशी आहे नाहीं हें आझीं काय सांगावें £ जेसी स्वामी 
बुद्धि चित्तांत प्रेरतील तैसी होईल. असो. इतका परिवार लिहावा ऐसें 


१ साताऱ्यास प्रतिनिधि वगैरे मंडळी बाजीरावाच्या विरुद्ध होती त्यामुळें 
साताऱ्यास जाण्यास बाजीराव धजत नव्हते असे ह्या पत्रावरून दिसून येतें. 
“आमचे उरावर पाय देऊन काये करतील” ह्मणून जें लिहिलें आहे तें काये 
कोणतें ? 

२ शेवटच्या शेवटच्या बाक्‍यांवरून बाजीरावांची स्थिति किती करुणास्पद 
झाली होती हें उघड होतें. 


ड्ट 


नाहीं. आह्ली लवकरं सातारि (यास आलों), आज नव दिवस जाहले. 
राजश्री स्वामी निरोप देत नाहींत. आतां दोन प्रहरांच राजश्री अंबाजी- 
पंतांचें पत्र आलें की, “पूणिमेकरितां येथे [येणें] फारसे रागे भरले आहेत. 
विल्यास हे खास गोष्ट जाईल.?' असंच लिहिलें आहे. त्यास आल्ली तो 
सामींचे आज्ञेवरून लोक, हशम, राउत, जमा करीत आहों. हृजार 
दोन हजार माणूस जमा झाले. पेका रोज खर्चतो, पूणिमा जालियावर 
मुहूर्त पाहून कार्यास जावें. स्वामींचे आज्ञेप्रमाणें कार्यसिद्धि करावी. 
त्यास हा गुत्ता राजश्री कडील, ऐंसीयास हे गोष्टीस उपाय काय करावा? 
आतां एवढे कायास आरंभ करून हा नाश एक. दुसरें पुढें होईल हा 
भरंवसा नाहीं. नवा दिवसांची मुदत करून व पुढें सव्वा महिन्यांत 
कार्यसिद्धि होईह अशी आज्ञा, त्यास एक गोष्ट तों ऐशी दिसते. 


१ “आह्मी लवकर सातारि ( यास आलों )?? हें वाक्‍य मुळामध्यें स्पष्ट नाहीं. 
तथापि पुढील संदभभानें तें जुळविलें तर पुनः “पूर्णिमेकरितां येथें फार रागे भ- 
रले आहेत. विलयास हे खास गोष्ट जाईल? असें अंबाजीपंत लिहितात त्याचा 
संबंध नीट उलगडत नाहीं. “येथे? ह्मणजे कोठें ? रा. अंबाजीपंत यांनीं साता- 
रच्या दरबारांतील खबरबातमीचे पत्र पाठविलें ह्मणावें तर बाजीराव तेथें नऊ 
दिवस आहेत. मग “'पूर्णिमेकरितां येथे फार रागे भरले आहेत? असें लिहि- 
ण्याचा उद्देश काय ? “पूर्णिमेकरितां येथें? हें वाक्य बरोबर जमत नाहीं. तेवढ्या- 
करितां “येथ?” ह्या शब्दाऐवजी “'येणे?? असा शब्द असावा असें मानून जर 
““पूर्णिमिकरितां येणे. फार रागे भरले आहेत.” अशीं दोन वाक्यें केलीं तर 
अथीचा संदभभे बराच जुळतो. बाजीराव खुद्द साताऱ्यास नसावेत असें “पानें आ- 
णावयास साताऱ्यास माणूस गेला आहे?” असें त्याच पत्रांत शेवटीं वाक्य आहे 
त्यावरून बाजीराव साताऱ्यानजीक असावेत हें उघड आहे. धावडशीहून स्वा- 
मींकडून पत्राचे उत्तरही दुसरे दिवशीं मागितळें आहे त्याअथी बाजीराव थाव- 
डशी व सातारा ह्यांच्या नजीक असले पाहिजेत. 


२ अंबाजीपंतः--पुरंधरे. 


३९ 


पुढील गोष्टी होईल नव्हे हे स्वामी जाणत. इतकीयावर मी गरिबानें 
काय करावें? कोणता विचार करावा हे आज्ञा जाहली पाहिजे, माझे 
विचारें हे सर्व संग सोडून उठोन एखादेकडे जावें. पुनः तोंड खावंदास 
अगर लोकांस दाखवावें असें नाहीं. परंतु तुह्ली वडील, वर्तमान अगो- 
दर श्रुत व्हावें याकरितां लिहिलें असे. उत्तराचा मार्ग पाहतों. उत्तर 
आलियावर जो विचार चित्तांत आला आहे तो करून येतों. तुमचे 
शरीरीं सावकादा नाहीं, कुवत नाहीं कीं, तुह्यांस लिहून एखादा महत्‌ 
उपायें संकट देवास घालूं ते गोष्ट तों राहिली. इतकीयावर हें कार्य 
राहतें. कर्ज फिटत नाहीं. आतां वांचलियाचें सार्थक काय? आपला जि- 
वाचा त्याग करितों. लटकी समजाविसीचा अर्थ ल्याहाल तरी मी ऐकत . 
नाहीं. जर रुपयांचा उपाय करून राजश्री स्वामींचा निरोप या चो पांचा 
दिवसांत येईल संतोषकरून, तरीच बरें. नाहीतरी आमचा उपाय आझी 
करूं. कोन पाठविला आहे. घेणें. साड्या नव्याच दोन पाठविल्या 
आहेत घेणें. पान आणावयास साताऱ्यास माणूस गेला आहे. आला 
हणजे पाठवून देऊं. राजश्री बापूजीपेंत उदईक येतील. वासे त्यांचे 
हवालीं केले ते पावते करतील, वरकड रानचे जिनसासाठीं माणसें पा- 
ठविलीं आहेत. आल्यावर पावतें होईल. उत्तर उद्यां पाठवून देणें. तुमची 
आमची भेट होणार नाहीं. सेवेशी श्रुत होय हे विज्षतति. 
[लेखांक ३२] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस परशरामबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंती सेवक आज्ञाधारक बाजीराऊ कृतानेक विज्ञापना. महारा- 
जांनीं खंड्ूबरोबर आशीर्वादपत्र पाठविलें व कित्येक आज्ञा केली 

१ हे पत्र फारच आणीबाणीचे आहे. मनुष्य अतिशय त्रासला ह्मणजे तो 
कसा एकेरीवर येतो तें ह्या पत्रावरून फार चांगलें व्यक्त होते, बाजीरावास स्वा- 
मींचा किती आधार होता व सवे राजकारणें त्यांच्या आधारावर कशीं अवलंबून 
होतीं हें ह्या पत्रावरून स्पष्ट होतें. 


१४० 


तरी बावा, आह्यांस काय चिंता आहे, तुही जालेत गोसावी, आणि 
आह्यांकडे प्रपंच लाविला, त्या प्रपंचामुळें आह्ली जोड इतकीच 
केली कीं वीस लाख रुपये कजदार झालों. कर्जदारांचे नरकांत कुजतों 
इतकेंच मेळविलळें. या दुःखास्तव गतवर्षी पिंपरीस आलो तेव्हां सारें 
ठुमच्या हवालीं करून मोकळे होऊन देवाची सेवा करावी हा हेत ध- 
रून स्वामींस विनंती केली. स्वामी कृपाळु होऊन आश्वासन दिल्हे, 
£ार्गव तुझे ध्यानीं आहे. फत्ते तुझी होईल. व पेकाही उदंडसा मि- 
ळोन कर्ज फिटेल. सर्व साह्यकारी भार्गव आहे.'? तेवढे वचनावर दृष्टि 
देऊन होतों. त्यास चिरंजीव तिकडे तुझा गेला होता; यश मात्र थोडें 
बहुत आलें; पैका न मिळाला. लष्करचे हाल श्रीरंगपँटणचे वेळेस 


१ तिकडे:---ह्णजे हिंदुस्थानच्या स्वारीस. ह्या स्वारींत फायदा कांहीं झाला 
नाहीं, फक्त यश मात्र आलें, माळवा वगेरे प्रांत अद्यापि मिळाला नाहीं असें 
त्यावरून उघड आहे. त्याअथी ही सन १७३४ चीच स्वारी असावी. 

२ श्रीरंगपट्ठणचे वेळेस लष्करचे फार हाल झाले होते ह्मणून ह्टलें आहे. ही 
श्रीरंगपट्टणाची स्वारी सवा आशरीनच्या रजव महिन्यांत हणजे इ० स० १७२७ 
च्या फेब्रुवारीमध्ये झाली होती. छ० २३ ला बाजीराव श्रीरंगपट्टण मुक्कामी 
होते. सोंधे, बेदनूर, वगेरे ठिकाणीं जमादिलामर्ध्ये जाऊन नंतर बाजीराव श्रीरंग- 
पट्टणास गेले. कनेल विल्कस यांनीं हयेसूरच्या इतिहासामध्ये ह्या संबंधानें 
विशेष माहिती दिली नाहीं व ग्रांट डफ ह्यांनींही विशेष माहिती दिली नाहीं. 
त्यांनीं फक्त फत्तेसिंग भोंसल्यासह वाजीराव १७२६ मर्ध्ये कनोटकामध्यें गेले, 
प्रांत लटून श्रीरंगपट्टणावर खंडणी बसविली, इतकी माहिती देऊन असा शोरा 
मारिला आहे कीं:--॥० |क्राणलप]8ा 8 ० ७७18 ट्ाणव्रांट्ठा) 1806 100९01 
वड००एशा'€१; ७प७ 16 810९918 0१ & 1९६९ काह 12 ठाः' 13 १टह्याड 
छ(शा'क81'08 ७५ 1300९ 1180 (0 118 07०012, 0180 01९9 1080 च 1 एणा- 
0९0 ० पाशा कां0]०प टु ४१४६७8७४९४ यला 18१ 5९01) 8101८- 
7५९१.” ह्यावरून य्रांटडफ ह्मणतात त्या अर्थाचे चिमाजी आपांस लिहिलेलें 
एखार्दे पत्र निराळें असलें पाहिजे. परंतु बाजीरावांच्या वरील पत्रावरूनही श्रीरं- 
गपट्टणच्या स्वारीचा बोथ होत आहे. 


ड्श 


झाले होते तसेच झाले, आपण या गोष्टीचा शोध करावा. आतां 
नित्य उठोन कजंदारांचे पाया पडावें. शिलेदारांचे पाया पडतां पडतां 
कपाळ छिनंत चाललें. आतां हीं सुखें आह्यांस नकोत. तुत्ली या आणि 
आपला कारभार संभाळा. अगर टाकून द्या हणाल तरी टाकून उठोन 
येतों. वरकड तुझ्ीं आपल्या पैक्यासाठीं लिहिलें तरी स्वामीनें कांहीं 
चिंता न करावी. आमचा जीव आहे तो पैकीयाची काय चिंता आहे? 
कोणे समयीं पाहिजे तें आह्यांसही कळतें. पैका पावता करूंच. आतां 
प्रस्तुत तो आमचा जीवच मात्र आहे. येथें येऊन घेणें अगर तेथें 
बोलावशील तरी सर्वसंग टाकून येतों. तुह्ली थोर देव. ठुह्यांस वचनास 
धरावें तें वचन खरें न झालें हणून आह्मी लेकरांनीं तुमची रड तुह्यां- 
पासी रडावी, आणि रडतियाची अशी तुह्ली पुसोन परिणाम त्याचा 
करावा तो कराल, तुमचें झाड लाविलें तोडाळ तरी आतां तोडा, 
वाढवाल तरी वाढवा. या गोष्टीस नादर कोण आहे. तुमचे दबवणीस 
आही कां भिऊं १ मारशील तरी तूंच बावा मारशील; यांतही कीर्ति 


१ ग्रांटडडफनें “ठ्ठ र्‍ाग्ते०05 हय दते ०! ४०" ० 
9त०॥७एया 18 ४0 118060 0118 1072129१ 8. 0118 ])117€5110]0 ०0 8 ८९01९, 
ळा ३७ ७७8 1000 र ७0९ विल, पवे डे पडटते ग 80७1108101 ८0 & 
8प९०". ॥॥९ 9णिळ्फांपट ९४७७०७ 0 8 1680 गी0प१ 13860 1१७0 
४० 118 118118])0070081) 118 0 0०पा'इ8 08 पावेश'3५00१ ॥ीडुण'७(1ए९- 
17; ७१८1७ 810075 (118 6110811"983110113 पावेश' छाया 12 1800पा'- 
€व:-- “1. 18४0 18]]61 100 (1180 10]] 0 0९0४ 0९8९ 09 ला€ता७०0७, 
छावे ७0 दिला! 500०815 800 8]]6१818, ग 8 181]]यल 8७ ऐशा 1060 
७11 1 18ए0 0७७९१ ७6 डोया तील्या 0७7 0001९0.” उडा खी णांड 
काड'९३3 ० ्रांग&ळ(€९0 11 (168 फाटा 780९8 0 08४ फला ॥७. छळ 
०णीाडश्वे ७० टांश्‍6, उग. 0"वेढ&ा' (० "पालात षा2&णा-०01-310010, छाव 
860ए'8 ]७ 10९8६ 07 ७७ 10९6०8 801त1017.” ह्मणून जी टीप दिली 
आहे ती ह्याच मजकुरास अनुलक्षून आहे. त्यावरून हें पत्र ग्रांट डफ ह्यांनीं 


पाहिलें होतें ह्यांत शका नाहीं. 


श्र 


तुझीच आहे, आणि आहां लंकराचे लडिवाळ चालवून कीर्तिरूप 
होसील तरी तूंच होसील. गांवचा मजकूर लिहिला कीं शिष्य पाठविणे, 
त्याचे हवालें करूं. तरी शिष्य मीच आहे. मला बोलवावे; मीच येतों. 
हा कारभार पहावासा असला तरी येऊन आटपणें. पाहिजे तरी आह्मी 
मुतालिक तुझे. टाकून द्या हणाल तरी येतो. नाहीं, चार दिवस आ- 
मचेच हातून ध्यावासा असेल तरी तैसीच आज्ञा करावी. आह्यी तो 
कजदाराचे नरकांत बुडालो. तुझ वचनावर जर अवंदाचे सालीं जर 
मला कर्ज व राजा व लोक यांचे देणियांपासून मुक्त करशील यास्तव 
देवाजवळ आपला प्राण देऊं. आहझ्मांस मुक्त लॅंकरास कराळ ऐसें वचन 
अभयपूर्वक आलिया एवढे आठ महिने आणीक जीव धरून पाहूं. 
यांत जर आझ्यी कृत्रिम लिहिलें असेल तरी आह्यांस तुझीच शफत असे. 
काय तें उत्तर लवकर पाठविणें. तैसीच तजवीज करूं. तूं देव कैसा कीं 
आमची कृत्रिमता किंवा निमळता न कळे, ध्यानांत येईना तेव्हां आझीच 
प्राक्तनाचे गाढे, आमचें कपाळ फुटले! तुमचा कोप आहां गरीबांवर 
कद्यास १ जे दुष्ट असतील त्यांजवर करा कीं, तेणेंकरून प्रजा सुख 
पावे. आज दोभाडे, गायकवाड, बांडे कोटी कोटी रुपये खजिने आणि 
मीन आकझ्ी तुझे पायाशीं व धन्याचे पायाशीं निठ्ठेनें वर्ततों ते अन्नास 
महाग झालों ! त्यांत आह्यी चिपळुरणे, तुझे वाढविळे, लाज तुला अ- 
सावी. लाज धरशील तरी त्यांजवर कोप करा आणि आमचे उर्जित 
करून राहिलें ब्राह्मणाचें काम करून ध्या. नाहीं तरी आह्यांवर कोप 
राग कशास पाहिजे? आपलें स्वाधीन करून घे आणि आझांस मुक्त 


१ दाभाडे, गायकवाड व बांडे हे आपल्या स्वाथाकडे दृष्टि देऊन स्वतंत्र- 
पणानें प्रांतोप्रांतीं स्वाऱ्या करीत होते व मिळेल तितका फायदा आपल्या पदरांत 
ओढून गवर झाले होते असा त्यांच्यावर हा आरोप आहे. 


ड्डे 


करा, आणीक एखादा देव पाहून सेवा करूं. पिंपरीसच बोलिलें आहां 
कीं “माझा राग तुजवर होणार नाहीं. कदाचित्‌ रागे भरलों तरी चाल- 
णार नाहीं.?? त्यास आतां ठिहिळें कीं, “पिंपरीस मरत होतों, ज्वरानें शुद्ध 
नव्हती, ते बोली प्रमाण नाहीं.?'तरी मरत होतास तरी रात्रींच माज्ञे रक्षणास 
केसा आलास ? ह्या गोष्टी कशास लिहितां १ जर आह्ली उमगतों न तरी त्वां 
भागवच साक्ष असेल, आतांच उठोन संन्योसी होऊन एखादेकडे उ- 
ठोन जावें ऐसें वाटत नसेल तरी भागवाची शपथ आहे. परंतु मा- 
गती कांहीं विवेक करून धीर घरून पाहतो. जर धीर धरवेल तरी 
धरवून पाहू. नका हणाल तरी आझी तों सिद्धच आहों. सेवेसी श्रुत 
होय. हजार रुपये साताऱ्याहून धावडशीस पावते करणें ज्षणून पूर्वीच 
खंडूचे पत्र अगोदर दोन दिवस लिहून पाठविले आहे. पावळें असेल 
अगर पावतील. उत्तर पाठवावें दहे विज्ञति. 


[लेखांक ३३] श्री. 
श्रियासहृ चिरंजीव राजश्री आपा यासीं:--- 
बाजीराव वल्लाळ प्रधान आशीर्वाद उपरी येथील कुशल ता० छ 
७ रमजान जाणून आपणाकडील कुशल वृत्त लिहून पाठवणें. यानंतर 
निजाम उलमुळूख माळव्यांत रवाना झाल्यावर आह्मीही त्वरा करून 
नबाबाच्या मुकाबलियास आलों. आठ नवकोसांचें अंतर उरतांच न- 
बाबाच्या फोजा सलाबत खाऊन भुपाळ किल्याच्या आश्रयास गेले. तळें 


१ पिंपरी:--पुणे जिल्ह्यांत सुपें ताठक्यांत एक लहान गांव आहे. येथें 
स्वामींचे देवस्थान असून हा गांव त्याकडे इनाम आहे. येथें स्वामी केव्हां 
केव्हां राहत असत. 

. २ मनुष्य वैतागला ह्मणजे सवे संग सोडून संन्यासी बनतो त्याप्रमाणे 
बाजीरावांच्या मनाची स्थिति झाली होती. 

२ छ० ७ रमजानः---ता. १९ दिसेंबर ३० स० १७२७ सोमवार. 


षडड 


पाटीसीं, नाला पुढें, देऊन राहिले. आह्मींही त्याच दिवशीं छ. ३ रॅम- 
जानीं चालोन घेतलें. नबावांनीं संवाईचे पुत्र व बुंदेळे संभातिंग व 
जाट व रजवाडीयांच्या फौजा व तोफखाना ऐसा एक तोंडी झुंजाची 
जागा होती ते वाट बांधोन उभे केलें. आपण खासा पाठीवर उभे राहिले. 
आमच्या फोजा राजश्री राणोजी शिंदे व राजश्री पिलाजी जाधवराव 
व सयाजी गुजर व किरकोळ पथकें रजपुताचे फौजेवर उठलीं. आराबी- 
याचा मार सोसून थडक मोठी जाहली. दिडशें माणूस रजपुतांचें मारिले. 
आपणाकडील पन्नास साठ माणूस ठार झाले. दोन चारशे जखमी. 
तैसीच धोडीं शंभर पावेतों पडलीं. पांच सातरों जखमी जाहलीं. परंतु 
नबाबांनीं तमाशा बराच पाहिला. रजपुतांपुढें गजड्याचा आराबा व 
नाला नसता तरी मारून गर्दीस मेळविळे जाते. असो. युद्धप्रसंग जा- 
लियावर नबाबाच्या गोटापासून दोन बाणांच्या टप्पावर सड्या फोजांनीं 
बसलो आहों. नबाबाची गांठ भुपाळापासून एकदोन मजलीवर पडती 
तरी अवघेच फोजेची मिठी चोकीर्द पडती. तर राजश्री स्वामींच्या प्र- 
तापे नबाबाचे डोळे थंड होते. परंतु आश्रयास गेले. असो. एक झुंज 
झालियावर आज तीनचार रोज आनमान पाहिला. त्यास नवाबांनीं 
कुल आपले बुनगे व रजपुतांचे व रजवाडकरांचे बुनगे कुळ भुपाळ 
शहरांत आश्रयास घातले. आपले डेरेही माघारी अडचणींत नेले. 
तमाम फोजेनिशीं प्रातःकाळपासून तयार होऊन हत्तीवर बसून 


१ छ० ३ रमजानः--ता० २५ दिसेंवर इ० स० १७३७ गुरुवार. 

२ सवाईेचे पुत्र:--सवाईे जयसिंगास इसरीसिंग व माधवार्सेंग असे दोन 
मुलगे होते त्यांपेकी एक फौज घेऊन निजामाच्या मदतीस आला होता. 

३ सभासिंग वुंदेले:---राजा छत्रसालाचा नातू, बुंदेले राजे मराठ्यांच्या व- 
तीचे होते परंतु निजामाने जवरदस्तीर्ने त्यांना आपल्या बाजूस वळवून घेतले 
होते. 


४५ 


गोटांतच उभे राहतात. बाहेर युद्धास निघतात ऐसी आवाई घालितात. 
परंतु निघत ना. डेरेचोक्या गोटापुढें होत्या. तो माघारा कोटा किल्याच्या 
आश्रयास नेऊन मोचेबंदी मांडली. कुसूं घालितात. याप्रकारचा 
प्रसंग आरंभिला आहे. धान्य तें महर्ग द्दोत चाललें. चो दिवसांत रु- 
पयाचे पीठ चार शोर जाहलें. पुढें काय होईल तें पहावें. हत्ती घोडे 
यांस वेरण अगदीं नाहीं. एक दिवस झाडाच्या साली व तळ्यांतील 
लव्हाळे चारिळे. आतां तें कांहींच नाहीं. रजवाडेकरी, बुंदेळे ब 
सवाईची फोज या समागमें आहे. ती प्रास्थाई पडली, नवाबाचा इ- 
तवार त्यांस नाहीं, व त्यांचा इतबार नबाबास नाहीं. पळोन निघावे 
हणतील तरी बुनगे शहरांत अडकविले यामुळें निघों फावत नाहीं, बा- 
हेर युद्धास निघावें तरी सोबतीयांचा भरंवसा न पुरे. आमच्या फोजा 
तों चौगीर्द बैसल्या आहेत. रात्रीचे बाणबंदुका चोक्यांवर चालवितो 
यामुळें सारी रात्र दंगे गोटांत होऊन फोजा ताटकळोन उभ्या राह- 
तात. घोड्यांस चारा नाहीं. दुसरें, सारा वेळ तयारी. ऐसी जाजती मां- 
डली आहे. नवाब बुद्धिवंत होत्साता हे बुद्धि दृद्धापकाळीं करून बदवक्र 
करून घेतला, दिल्ली आदिकरून सतत चालली. कदाचित्‌ नबाबांनीं 
रजपुतांनीं अवसान करून बाहेर युद्धास निघाळे तरी कोस दोन कोस 
वेढून लगट करून निघते तरी सभवतें बैसलोंच आहों. जे गत बंग- 
साची ते गत यांची होईल. नबाब थोर अमीर, फोज पाहतां तीस चा- 
ळीस हजार, हातनाला, व सुतरनाला, व बरकंदाज, व रेहकले समा- 
गमे बहुत, ऐसें असतां आश्रयास बसावें (हें) 'छाघ्य नव्हतें. विचारें 
पाहतां बसावया कारण हेंच कीं, कांही दिल्लीची फौज मदतीस यावी 
व दक्षणी फोज यावी. त्यास दिल्लीस फोजांविसीं पादशाहांस अर्जी 
जाहली. त्यांगीं खानदौरास व कमरदींखान यांस पादशाद्दांनीं फर्माविले 


२ लेखांक २६ मधील बंगसासंबंधाची विस्तृत टीप पहा. 


ड्‌ 


कीं, तुत्ली कोठें जाणार १ आह्मी निघों तेव्हां तुल्ली समागमे असावें. 
त्याजवरून ते येतां दिसत नाहींत. आतां मोठा भरंवसा दक्षणी 
फौजेचा आहे. प्रतिदिनीं पाच सात जोड्या रवाना होतात. कदा- 
चित्‌ तवकल करून फोज नब्राबांस सामील व्हावयास येईल. 
त्याला आपा, या समयीं जरी तिकडील तिकडे फोजेसं तुमचा 
शह बसोन आटकली तरी हे फोज बुडवावयास असामान्य 
दुसरा येणार नाहीं. आह्यांजवळ आहे फौज इतक्यानिशींच नबाबांस 
जेर करून विल्हे लावितो. ते फौज येऊन सामील झाली तरी नबाब 
जरा भारी होतील. जाजती श्रम करणें लागतील. याजकरितां फौजांस 
अटकाव होय तें करणें. यासमयीं तुह्यांस जे फोज मिळेल (ते) जमा 
करून भारी राहणें. दोभाडे बांडे आह्यांकडे आले नसले तरी तुत्यी आ- 
पणाजवळ बोलावून सामील करणें. राजश्री संबामींजवळ जो जमाव आ- 
पला आहे तो आपणांजवळ आणणें. चिरंजीव राजश्री महादोबा 
यांस लिहून राजश्री स्वामींस विनंती करून राजश्री फत्तेसिंगबावा 
व राजश्री शंभुसिंग जाधवराव व सरलष्कर व जाधव आणवणें. त्या 
खेरीज लोक मिळतील ते जमा करून तिकडील फोजांस शह देणें. 
हणजे एकटें याचें साहित्य दुसरा कोणी करणार नार्ही. नबावाचा 
निर्वाह व्हावा या सायास दुसरा ऐसा येणें नाहीं. हे ठिकाणीं लागल्या- 
वर अवघी दक्षिण निर्वेध होईल. अवघ्यांनीं या समयीं या कामांत 
चित्त घालावें. आमचे फोजेचे उस्तवारीस अगर कर्जपरिवारास एक 


१ दाभाडे बांडे वगैरे सरदार पेशव्यांस ह्या वेळीं साह्य करीत नसून अलग 
राहिले होते. त्यांस मदतीस जाण्याबद्दल शाहू महाराजांकडून व पेशव्यांकडून 
पत्रे गेलीं होतीं. 

२ राजश्री स्वामी:---शाहूमहाराज. ह्यांच्या हुजूर दरबारांत महोदाबा ह्मणजे 
महादाजीपंत पुरंदरे हे असत ह्मणून त्यांचेकडून महाराजांस विनंति करविली होती. 


४७ 


नवाब खेरीज दुसरी जागा नाहीं. जे फोज समागमे आहे इतक्यानिश्टीं 
रात्रंदिवस कस्त मेहेनत करणें, तें नवावाजवळ करीतच आहों. फळ 
होतां ईश्वराचे. %*%राजश्री आवजी कवडे बरे समयास चांगले सामा- 
नानिशीं आले आहेत. राजश्री राणोजी भासले या ज रो दाकडे आल्याचे 
वर्वमान आहे. जरी ते आले तरी ते आमचे जाहले. न येती ते गोष्टी- 
चाही मुजाका काय आहे. एक तों राजश्री स्वामींजवळ मोहिमेस अ- 
सावयाचें होतें तें तों नाहीं. येव्हां या प्रसंगास तरी त्यांणीं यावें. येथंही 
न येत, तेव्हां सरंजाम मुठख खाऊन अप्रयोजक होतील. तुह्यांस जो यल 
होईल तो करून तिकडील फौजेस पायबंद देणें. शाहांजापुरचा मोंगल 
दीड हजार राजश्री मल्हारबा व राणबा व यशवंतराव पवार यांणीं 
बुडविला हें वर्तमान पूर्वी तुह्यांस पत्री लिहिलें आहे त्यावरून कळलेंच 
असेल. राणोजी भोंसले आह्यांकडे आले तरी बरें. नाहीं तर तुझी त्यांस 
गाठणें. ते फोज तुमच्या कामाची आहे. वरचेवर कागदपत्र पाठविणें. 
आणि आपणास सामील करणें. अगर तुझी गांठणें. जे गोष्टीने ते फो- 
जेस आटकाव होय तें करणें. वडिलांचे पुण्य व खावंदारचे आहे तरी 
त्यास घेतच आहों. लोभ असों दिजे हे आशीवांद. 
[लेखांक ३४] श्री. 
श्रियासह चिरंजीव राजश्री आपा यांसी 

बाजीराव आशीवौद उपरी येथील ता? छ० १७ रमजान मुकाम 
भूपाळ जाणोन आपणाकडील़ कुडाळ लिहीत जाणें विरोष. तुमचीं पत्रे 

१. शहाजापूरचा मोंगल:--निजामाचा साह्यकारी मीरमानाखान फोजदार 
शहाजह्ानपूरकर हा भोपाळ येथें निजाम अडचणींत सांपडला असें देखून दु- 
सरीकडून मराठ्यांवर हृया करायाचा प्रयल करीत होता. त्यास दाराई सराई ना- 
मक गांवीं शिंदे होळकर व पवार यांनीं ठार मारिला व त्याची दोन हजार फौज 
बुडविली. 

२ छ० १७ रमजानः---ता० २९ दिसेंबर इ० स० १७२७ युरुवार. 


ड्ट 


छ० २३ सव्रेनर्चे आलें तें छ० ८ रमजानीं आलें. मोजे जाहोणे सोन- 
गीर गिरॅनातीर येथील मुकामचें आलें तें काळ छ १६ रमैजानीं पावलें, 
कुरलश्रवणें संतोष वाटला. येथील वर्तमान निजामुल्मुलख भुपाळच्या 
आश्रयास गेला. नंतर छ० ३ रमजानीं मुकाबिला केला. युद्ध जाहलें. 
तें वर्तमान नबाबांनीं बुनगे भूपाळ शहराचे आश्रयानें ठेवून नंतर 
जाहलें हें वर्तमान तुझ्यांस पहिलें लिहून पाठविलें आहे. त्याजवरून क- 
ळळेंच असेल. पत्रे रवाना झालीं. त्या अलीकडे वर्तमान तरी भुपाळास 
सभोंवती चोकीबंदी केली, यामुळें दाणा महृर्ग जाहळा. गवत तो न 
मिळेसारिखे जाहलें. तेव्हां बोलीचालीचा संदर्भ नवाबांनीं चित्तांत आणून 
राजश्री आनंदराव पंडित सुमंत यांस पाठविलें, मशारनिल्हे आल्यावरी 
आह्मी आपला मतलब सांगणें तो सांगोन राजश्री बाबूराव मल्हार यांस 
समागमे देऊन नवाबाकडे पाठविलें, मतलब निवेदन केला. नवाबांनीं 
आज्ञा केली, प्रातःकाळीं राजश्री पिलाजी जावधराव व आणखी मातबर 
पाठविणें; येथीलही माहितगार देऊन बोली चाली होईल. ऐसें सांगितल्यावरी 
बाबूराव मल्हार आठे. छ० १४ रमर्जांनीं आवदुल खेरखान व सय्यद 
लष्करखान व अनवरखान व सुमंत ऐसे लष्करापुढें टेंकडी होती तेथे आले. 
आहीं राजश्री पिलाजी जाधवराव व राजश्री बाजी भिवराव व राजश्री 
वावूराव मल्हार पाठविले. संभापण जाहलें. आमचा मतलब त्रिवर्गानीं 


१-छ० २२३ सवान:--ता० ५ दिसेंबर, सोमवार. 

२-छ०८ रमजान:--ता० २० दिर्सेबर, मंगळवार. 

२ ओहोणे सोनगीर:--हीं दोन गांवें खानदेशांत आहेत. 

४ गिरनातीर:--ही तापीस मिळणारी एक लहान नदी आहे. तिच्या कांठीं 
वरील गांवें आहेत. 

५ छ० १६ रमजान:---ता० २८ दिसेबर, बुधवार. 

६ छ० १४ रमजान:-ता० २६ दिसेबर, सोमवार. 


९ 


त्याचे त्रिवगीस सांगितला. तेव्हां बोलिळे कीं, तुमचा मतळब नबाबांस 
निवेदन करून नबाब तुमचें ऐकतील, परंतु नबाबांची अब्रू वाढविली 
पाहिजे. प्रातःकाळीं नबाब बाहेर निघतील. तुती कोस दीड. कोस 
माघारे जाऊन राहणें. आही त्रिवर्ग तुह्यांजवळ येतों. बोली चाली 
करूं. त्यावरून दुसरे दिवशीं छ० १५ रॅमजानीं आह्ली कुच करून 
कोसाच्या अंतरें बंदगींत राहिलों. नवाब नंतर बाहेर तळावर येऊन 
मुकाम केला, आत्रदुल खेरखान व अनवरखान यांस लष्करच्या दर- 
म्यान पाठविले. बोलीचालीचें मतलव सांगितलें. ते नबाबांस सांगोन 
करून देऊं ऐसें बोलोन नब्राबांकडे गेले. जाबसाळ यावा तो न 
आला, प्रातःकाळीं नवाबांनीं एकाएकींच नगारा व कुच करून पुनः 
भुपाळांतच गेले. ' तेव्हां राजश्री आवजी कवडे व राजश्री यशवंतराव 
पवार यांणीं दुमदारीस घाव केला. जाटाचे व आवजी कवडे यांची 
सरमिसळ जाहली. तेव्हां नबाब ठिकाणींच उभे राहिले. आह्ली त- 
माम फोजेनिश्ीं भंवते उभे राहिलों ह्वोतों. नबाबांनीं आराबा का- 
हून टेंकडीपासून अर्धकोस जमीन भुपाळपावेतों दोन प्रहरांपासून सा- 
यंकाळपावेतों चालत होते. निदानीं तळ्यांत राहिले होते. तोही तळ 
सोडून फाटकाआंत पहिले बुनगे ठेविळे होते त्याजवळ जाऊन केवळ 
अडचणींत राहिले. बंद होऊन राहिले. जैसा मनसबा महमदखान 
बंगस यांणीं विचारिला त्याचप्रमाणें यांणीं विचार केला आहे. नवाब 
थोर, यांणीं एक तों आमचा मतलब करून देऊन सुखरूप दक्षणेस 
जावयाचें होतें. परंतु दुसरें बाहेर निघोन जुंजावयाचें होतें. परंतु 
दोनी गोष्टी न करितां अडचणींत राहिले, अनुचित केलें. या गो- 
ींत नबाबाची अब्रू काय राहिली ? असो. नबाबांनीं काय विचार चि- 
त्तांत आणिला असेल तो असो. परंतु आपल्या बंदोबस्तांत आतां 


१ ता० १५ रमजान:-ता० २७ दिसेंबर, मंगळवार, 
|. 8 


५० 


आसपास चौकीबंदी करून दाणागवत कुल बेद केलें आहे, नबाब काल- 
पासून आजीपावेतों आंत उभेच केले होते. धोंड्यावरी व गोळीच्या 
टप्यावरी आमचे फोजेचे मोचे लावून मार देत आहों. नबाब व न- 
बाबांची फौज सत्वहीन झाली आहे. आणि गोटावरी लगट करून 
दोन तोफा हस्तगत केल्या. अतःपर राजश्री स्वामींच्या प्रतापे निजा- 
मउल्मुलक यासी याच ठिकाणीं बुडवून टाकितों. दक्षणचे फोजेची 
यास आशा बहुत होती, त्यास तुही तिकडे आहां. तुमच्या शह्ामुळें तेही 
येऊन पावे असा अर्थ नाहीं. तुतीं फोज जमा करून जितकी मिळेल 
तितकी मेळवून दक्षणचे फोजेस पायबंद देणें. दाभाड्याकडील दा- 
हाणा माणूस पाठवून त्यास आपणाजवळ आणणें. रणांठियास असली 
तरी उत्तम जाहलें. कदाचित्‌ सोनेंगडपावेतों गेळे असले तरी 
तेपावेतों शह्माणा माणूस पाठवून दाभाडे, बांडे, गायकवाड आपणा- 
जवळ आणून तिकडील फोजेस पायबंद देणें. रघोजी भोंसठे याकडे 
पत्रे व एक माणूस पाठवून त्यासही आपणाजवळ आणणें. सारांश ते 
फोजेस पायबंद दिल्ह्यास नवाबास आही वुडवीतच आहों. जें होणें तें 
धन्याचें प्राक्तन, वडिलांचे पुण्येंकरून उत्तमच होईल. आपल्याकडील 
लोक सारे सुखरूप आहेत. घोडीं कालचे झुंजीं तीस पसतीसपर्यंत प- 
डिले. व मातबर माणूस कोणी पडिले नाहींत. पांच सात शिपाई 
पडले. बहुत काय लिहिणें, लोभ असों दिजे हे आशीर्वाद. 
[लेखांक ३५] भरा 
श्रीयासह्द चिरंजीव राजश्री आपा यांसी!--- 

बाजीराव बल्लाळ आशीवीद उपरी येथील कुशल ता०छ २७ रँम- 

१ रणालें:-हें गांव खानदेश जिल्ह्यांत नंदुरबार तालुक्‍यांत आहे. 

२ सोनगड:-हें गुजराथेत बडोदा संस्थानांत गांव आहे. येर्थे बळकट किला 
आहे. 

२ छ०7२७ रमजानः--ता०*<८ जानेवारी इ. स. १७३८, रविवार. 


0) लि 
ष्र 


जान जाणून आपणाकडील कुशळ लिहित जाणें, यानंतर तुमचीं पत्रे 
छ ८ रमजानचीं वरणँगांवचे मुकामचीं विश्रामावरोबरी आलीं व 
दुसरीं पत्रें छ6 ११ रमजानचीं आठीं तीं छ० २४ रमजानीं पावली, 
लेखनार्थ विखारें कळला. येथील वर्तमान काल लिहून पत्र पाठविलें 
आहे त्यावरून कळलेच असेल. अलीकडील वर्तमान तर नवाब बुनगे 
कांहीं भुपाळांत व कांहीं इस्लामपुरांत टाकून सलुखाची संदर्प लावून 
कोस दोन कोस चालतात. आमच्या फोजा चोतर्फा चालवून दाणा- 
गल्ला घांसलकडी बंद केली. एक रुपयास एक दोर अन्न जाहलें. तेंही 
कोणास प्राप्त कोणास अप्राप्त जालें. घोडीं पळसाचा पाला खाऊं ला- 
गलीं. परवा छ २५ रमजानीं मोंगल पठाणांनीं भाड्याचे बेल खादले, 
रजपुतांस तों केवळ उपास पडों लागले. ऐसा प्रसंग जाहला. तेव्हां 
नबाव सवोचें दुःख पाहून बहुतच काहिला होऊन सलोखाविसीं त्वरा 
केली, बोलीच्या प्रसंगास पहिलेच आबदुल खेरखान व सयद लष्कर- 
खान व अनवरअल्लाखान होते. सांप्रत आयामत्र यांहीं सांगोन पाठविलें 
कीं बोलीचालीच्या प्रसंगांत आपणास बोलाविल्यास आमची अब्रू आहे. 
व आह्ली तुमचे शुभचिंतक असों. त्यावरून आयामल़ यांसही पाठवून 
द्यावे. हणवून नवाबास राजश्री आनंदराव पंडित सुमंत यांजसमागमें 
सांगोन पाठविलें. त्याजवरून नबाबाने आयामल़ यांस भेटीस पाठविले, 
भेटीनंतर आयामल्ल यांस पहिले त्रिवर्ग यांस सांगोन बोलीचालीचा 


१ छ० ८ रमजानः-ता० २० दिसेंबर इ. स. १७२३७, मंगळवार. 
२ वरणगांव:-हें गांव खानदेश जिल्ह्यांत भुसावळ तालुक्‍यांत आहे. 

२ छ० ११ रमजान:- ता० २ जानेवारी इ. स. १७२८ सोमवार. 
४ छ० २४ रमजानः:- ता० ५ जानेवारी, युरुवार. 

५ इस्लामपूर:-भोपाळाजवळ एक लहान गांव आहे. 

६ आयामल:-हा निजामास--मिन्मळल्म- नोगमी-नारः सस्व्तर असतत. 


मगर वाचन बोवर. पुणे 
टे ८२१९७ 


वग *०५९**४०००००१०९५ ५००००००८०० 


ष्र 


ठराव केला कीं माळवा दरोबस्त द्यावा. पादशाही सनद दिल्लीस गे- 
ल्यावर करून द्यावी. द्रव्याची बोली पहिली राजश्री धोंडो गोविद यांचे 
विद्यमानची आहे, त्याची रजबदल करून जें साधेल तें करून द्यावें. 
नर्मदे व चमेलमध्यें राजे आहेत त्यांजपासून आह्मी पैके घेतों तेसा क- 
मपेस घेणें तो घ्यावा. राजे यांस निरोप देऊन नबाबांनीं दिल्लीस जावें. 
कोणेविसीं तफावत न करावी. जे गोष्टीने आमचें बरें होईल तें करावें, 
या गोष्टीने मजकुरात द्यावे तेसी सिबत जाला. काळ छ २६ रमजानीं 
सदर्हुप्रमाणें करार करून नत्राबांनीं माळवा दरोबस्त जाहगीर सुभे- 
दारीचे यादीवरी दस्कत करून दिलें. व द्रव्यही साधेल ते पादश्ा- 
हापासून करून देऊं ऐसें खासदस्तकानिसीं लिहोन दिलें. राजश्री पि- 
लाजी जाधवराव व राजश्री बाबूराव मल्हार नबावाचे दर्शनास पाठवून 
दस्तकखतानिसीं याद करून दिली. यावर तमाम लष्करास व वाणी- 
यांस ताकीद करून इरसाल पोहोंचवून दिल्हा. अतःपर नबाब आपले 
बुरंगे बाहेर दक्षिणेस रवाना करून दिलीस जातील. सारांश नवाबास 
अडचणीचा प्रसंग प्राप्त झाला हणवून आपण हावभरी होऊन बुडवा- 
याच्या सायासास ळागावें तर नबाबाची फौज तोफखाना व बंदोबस्त 
पाहतां अवघाच ध्यानांत आला. रोहिले, बुंघेले व रजवाडे व सवौईची 
कोज व खेची व नरवर आदिकरून खासा नबाब देखीळ तीस पस- 
तीस हजार, या खेरीज तोफखाना, तोही कोणे प्रकारचा हें तुझी जाणतच 
आहां. सभोंवता आराबा चाळून तमाम फोजेनिशीं तोफखान्याचे पाठीं 
चालावें तर राऊत अगर पायींचे माणूस निघावया गरज नाहीं. बंदो- 


१ सवाई:--सवाडे जयसिंग. 

२ खेची व नरवर हीं ग्वाल्हेर प्रांतांतील जुनीं संस्थानें होत. सांप्रत राघो- 
गढ ह्मणून र्जे मध्य हिंदुस्थानांत संस्थान आहे तें खची ह्या नांवानें प्रसिद्ध आहे. 
येथें खेची जातीचे रजपूत लोक आहेत हणून ह्या प्रांतास खेचीवाडा अस ह्मणतात. 


षड 


बस्तीनें चालत उठावें तर घोडे माणूस बहुत खर्च होऊं लागलें. घा- 
वयाविणें तग करून बुडवावें तर मोंगळ लोक मार्गे सर खाणार ! जुंतां 
दिसगत लागल्यास चार दिवस निघोन जातील. हा अर्थ व तुझ्लीं कि- 
तीएक विचार लिहिला तो चित्तांत आणून सोरस्याचा प्रसंग संपादिळा. 
जो नबाब चौथाई व सरदेशमुखीचीं नांवें घेत नव्हता त्यांगी माळवे 
दरोबस्त ऐसें खासदस्तकानें लिहून व लिहितां उच्चार केला की, “या 
मार्गे कधींच गोष्टी न जाहली ते या प्रसंगीं जाहली?? व नबाबांनीं हे 
गोष्टी मान्य करणें दुरापस्त. पुत्राचे नांवें सुभेदारी करून समागमे 
आणिलें त्या माळव्याची दरोबस्त सनद करून देतो. नबाबाच्या चि- 
स्तांत कल्पांत आला. परंतु काय करील ? संकटाचा प्रसंग देखोन द्यावें 
लागलें. जे राजेराजवाडीयाचे आपले बरे इच्छू करयप धरून होता ते 
त्यास हातचे सोडावे लागले. हें दुःख लहान सामान्य न जाहलें. आपा, 
राजश्री स्वामींचे तपोबळ, वडिलांचें पुण्य समर्थ तरीच ही गोष्टी घडोन 
[आली]. अन्यथा होणें कळलेंच आहे. आज पादशाहींत नबाबासारिखा 
अमीर दुसरा कोण आहे? याणें जो पाया घाळून दिल्हा तो अवघ्यांत 
श्रेष्ठ आहे. नबाब अतःपर दिल्लीस जातील व समागमे कोणी द्यावयाचा 
तो देऊन नबाब दिल्लीस गेलियावरी या प्रांताचा व राजवाडीयांचा 
बंदोबस्त कर्तव्य तेसा करून होईल वर्तमान तें लिहून पाठवूं. कांहीं 
द्रव्य नबाबाजवळ मागावें ही इच्छा द्योती, परंतु नबाब द्रव्याचा लोभी. 
पूर्वी याची साहित्य केली ते समयीं मन वाढवून द्रव्य देववलें नाही, 


१ पूर्वी:--हाणजे इ० स० १७२४ सालीं नबाबास बाजीरावांनीं साह्य केलें 
होतें. तो प्रसंग असा कीं, निजाम दिलीदरबारांतून निरोप धेऊन दक्षिणेंत आ- 
ल्यानंतर त्याच्या स्वाथेप्रचुर आणि कपटी वतेनामुळें बादशाहाच्या मनांत राग 
येऊन त्यानं हैदराबादचा सुभेदार मुबारिझखान (मराठी कागदपत्रांत कंबरज- 
खान असे नांव दिलें आहे) ह्यास सेन्य जमवून निजामाचे पारिपत्य करण्याबद्दल 


षड 


ते हृ्ी पदरचे देतील हे गोष्टी तद्यासारखी. दिल्लीस गेल्यावर सार्व- 
भोमापासून प्राप्त जाहल्यास चुकणार नाहीं. करार झाला यांत अंतर न 
करावें ऐसी मनरोटी नबावांनीं दिली. अतःपर नबाब खता करतील? 
कदाचित्‌ काळकम [काळक्रमे!] दुर्बुद्धि निमोण झाली तर केलें पावतील. 
श्री त्यास जय देणार नाहीं. लोभ असों दीजे हे आशीवांद. 
[लेखांक ३६] श्री. 
श्रीमंत परमहंस महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी--- 

चरणरज बाजीराव वल्काळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 
महाराजांचे आशीर्वादें पोष वद्य १४ पावेतों मुकाम भुपाळ येथे यथा- 
स्थित असे विशेष. फोजसहित या प्रांती आलों. नबाबाचा व आमचा 
मुकाबला व्हावा तों नबाब भुपाळच्या आश्रयास गेळे, छ० ३ 
रमजानीं एक युद्ध जाहलें. दुसरं कालही एक युद्ध नबाबाचें व लोकांचें 
जाहलें. बराच तमाशा नबाबांनीं पाहिला. महाराजांचे प्रतापे मोर्चे- 


गुप्त रीतीर्ने सांगून पाठविलें. त्याप्रमाणें मुबारिझखानारनें तयारी केली. ल्याप्र- 
संगीं निजामानें पेशव्यांची मदत मागितली. त्या वेळीं पेशव्यांनीं उत्कृष्ट मदत क- 
रून साखरखेडलें येथे छ २३ मोहरम (ता. १ आक्टोबर सन १७२४) रोजीं 
मुबारिझखानाचा पराभव केला व त्यास व त्याच्या दोन पुत्रांस यमसदनीं पा- 
ठविलें. ह्यामुळे निजामाची दक्षिणची सुभेदारी निर्वेध झाली. इतकें उत्कृष्ट साह्य 
ह्या वेळीं पेशव्यांनीं केलें परंतु निजामार्ने त्याचा योग्य मोबदला दिला नाहीं. ह्या 
प्रसंगाचे स्मरण ठेवून पेशव्यांनीं निजामाच्या स्वभावाचे वणन केलें आहे. 

१ पोष वा १४:-ता० ८ जानेवारी इ. स. १७३८ रोज रविवार. 

२ छ० ३ रमजानः-ता० १५ दिसेंबर इ. स. १७२७ रोज युरुवार, 

३ कालः:-ता० ७ जानेवारी इ. स. १७२८, शनिवार. 

४ तमाशाः-पराक्रम. जुन्या पत्रांतून हा शब्द फार वेळां येतो. शिवाजीने 
आपला सापल बंधु तंजावरचा व्यंकोजी ह्यास जे उपदेशपर पत्र लिहिलें आहे त्यां- 
तही ““तमाद्या दाखविणे?” ह्मणजे पराक्रम दाखविणे असाच उपयोग केला आहे. 
ज्ञानेश्वरी ग्रंथामध्ये तमाशा हा शब्द ह्याच अथी आहे. 


५" 


जवळ नब्राबांवरील सलाबत बरीसी चढली. नबाब भुपाळच्या आश्र- 
यास तीस चाळीस हजार फोजेनिशीं बसले. आमचे मोर्चे हातघोंडि- 
यावरी बसले आहेत. करोलांचा मार देत आहे. मोंग्लांचा अर्गानगी 
केला आहे. दाणा, गल्ला, वैरण, काडी कुल बंद झाली आहे. बंगेसा- 


१ बंगसाची गत:--बाजीरावांनीं छत्रसाल राजाच्या मुक्ततेकरितां महमद- 
खान बंगपाबरोबर जेतपूर येथें जी लढाई केली तींत बंगपाची अशीच स्थिति 
झाली होती. ह्या संबंधाचा उल्लेख बाजीरावांच्या मागील पत्रांतही आहे. 
ह्याकरितां ह्या संबंधाची थोडी विस्तृत माहिती देणें अवशय आहे. महमद- 
खान बंगष हा बंगष जातीचा एक रोहिला सरदार होता. तो फिरुखसियर बाद- 
शहाच्या कारकीदींत उदयास चढला, ह्मणून त्यार्ने त्याच बादशहाच्या नांवानें 
फरुकाबाद हें शहर वसविले. ह्यास महमदशह्ा बादशहाच्या कारकीदींत मा- 
ळव्याची व अलहाबादेची सुभेदारी मिळाली होती. हा तेथील सुभेदार असतांना 
ह्यानें छ््रसाल राजावर स्वारी केली व त्यास मनस्वी त्रास दिला ह्मणून त्या वयो- 
वृद्ध हिंदु राजानें बाजीराव पेशव्यांस विनंतीपत्र पाठवून आपल्या मदतीस बोलाविलें. 
त्याप्रमाणे बाजीराव पेशव्यांनीं बुंदेलखंडावर इ० स० १७२९ मर्ध्ये स्वारी केली व 
महमदखान बंगपाच्या फौजेशीं मातबर लढाई दिली. त्या लढाईत महमदखानाचा 
पराभव होऊन तो जेतपूरच्या किल्यामरध्ये पळून गेला. परंतु मराठ्यांनी त्या कि- 
छ्यासभोंवतीं वेढा बसवून त्याची सर्व सामसय्री बंद केली, त्यामुळें त्याच्या सैन्याचे 
फार हाल झाले. त्याचें वर्णन फरुकाबादच्या नबाबांच्या इतिहासामध्ये केलें आहे 
तें येणेप्रमाणे:- 


* * छापा 83 80ट]ए 1४05080 10" 800९0७] पाणा0185 ७] 
णाटा'0 ४७३ 10 ]खाडुल' छा डाळांग 10" 700१. "गाशा 0 उणवाहा'ड 
शड 0० 8७पष्टा[श' हश 100505 छते ७पा०्केड, एगठल्या/ टण्पात 
100 0९ 7००पा'९चे 8९९ ७ 008 ॥प॥ाता7९वे 7०९३ & 8001... ... णाह्याप 
र्ण ७७ 80ता७'8 वाट्ते खि डॉळए७७00, ्योते ग्राळाऱर्‍ 0०0७० 1080 016 
१९७७७) (0 1158 156 650800 पीप ७1७100, ३38] ०७03 0'वेशा'3 ७० 
पांड छुपळा'तेड भश'0 1७७ 807 ० ॥ढ्याल्याहेते एतळय 5 पाट 0 ४७४७ 


५६ 


चीच गत यास झाली आहे, स्वामींचे आशीर्वादे निजामउल्मुलक या 
ठिकाणीं बुडत आहे, अगर सलोख झाला तरी आमचा होईल. नबाब 
किललेबंद झाले याजमुळें त्यांची अन्नू राहिली नाही. आपला आशीर्वाद 
समर्थ आहे. सर्व आशीवोद महाराजांचा आहे. सेवेसी श्रुत होय 
हे विज्ञापना, 
[लेखांक ३७] श्री. 

श्रीमंत परमहंस श्री खामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विनंती येथील कुदल 
ता छ० २ रमैजानपावेतों स्वामींचे कृपेकरून यथास्थित असे विरोष. 
खामींनीं कृपा करून आशीवादपत्र पाठविलें तें ( पावोन ) बहुत स- 
माधान वाटलें. लिहिलें कीं असी विकल्प वासना आमचे ठायीं नसावी 
ते कां जाहली, खंड्रेस इतके दिवस कां ठेवून घेतला, माझें मज द्याव- 
यास काय जातें, तांब्राचें वारापौणी जालीयावरी नगारे आणावे ऐसा 
प पाहा हाण 0पावे ७९ हो०्फस्व ७ 1988 प०101656वे. 18115 
॥३६एंग३2्ट )0 100१ फार्थिशप९चे (० ठांगट प ॥शर्‍ हाणा छत ४७ 8७७५.” 

ह्या वर्णनावरून महमदखान बंगषाची “गत? कशी झाली होती ह्याची वाच- 
कांस बरोबर कल्पना येईल. शेवटीं महमदखान वाजीरावांस शरण आला व 
त्यांनीं त्यास जीवदान देऊन सोडून दिलें. तो पुढे ३० स० १७४३ मध्यें गृत्यु 
पावला. निजामाच्या सैन्याची बाजीरावांनी ह्या वेळीं बंगषाप्रमाणेच दैन्यावस्था क- 
रून सोडली होती ह्मणून त्यांनीं त्या वेळचा उलेख ह्या व मागील पत्रांत केला 
आहे. 

१ छ० २ रमजानः-ता० ३ दिसेंबर ३० स० १७२८ रविवार. 

२ खंडूः-स्वामींचा नोकर. 

३ तांब्राचें वारापाणी:-तांत्र हणजे निजाम असा येथे संबंध दिसतो. नि- 
जामार्चे युद्ध झाल्यानंतर बाजीरावाची स्वारी हिंदुस्थानांतून छ० ७ रबिलाखर 
रोजीं पुण्यास आली, त्या वेळीं येतांना स्वामींकरितां नगारे आणले नाहींत ह्मणून 
स्वामींनीं शब्द लावून पत्र लिहिलें होते. 


ष्छ 


करार असतां न आणिले ह्मणून शब्द लावून लिहिलें; ऐसियास माये- 
खेरीज शब्द लाविजेळ ऐसा अर्थ नाहीं. स्वामींची कृपा आहे हणूनच 
इतकें लिहिलें. वरकड स्वामी अंतरसाक्ष आहेत. खंड्ूस विलंब ठागायास 
कारण व नगारे न यावयाचा प्रसंग सर्व अंतरांत आलाच असेल. येथें 
वोढीचा प्रसंग बहुत जाहला होता. याजमुळेंच खंड्रस विलंब लागला 
होता. तसेंच नगारे आणावयाचा प्रसंग तरी येते समयीं सोनगडाकडून 
येणें जाहलें असतें तरी समागमेंच आणावयाचा योग घडला असता. 
परंतु तिकडून येणें न जाहलें. स्वामींचे नगारे राहतील ऐसा अर्थ नाहीं. 
येतील, संकट नाहीं. विकल्पवासनेचा विचार लिहिला तरी खांमींचे 
चचरणरज असतां संकल्पविकल्प कोठें असणार १ मन बुद्धि वासना सर्व 
स्वामींचेच पाय आहेत व ख्ामींचाच आशीर्वाद तोच आमचा खजाना 
फोज आहे. पेक्यासाठीं कांहीं चित्तांत आलें असेल तर सांप्रत वोढीच्या 
प्रसंगासतव व वसईकडील खर्चानिमित्य आणखी स्वामींजवळ ऐवज 
असेल तो द्यावा लागतो. वसईकडील सलुखाचा मजकूर लिहिला त्यास 
सलूख करावयास आझ्यी राजीच आहों. परंतु विचार करून करावा 
लागतो. चिरंजीव राजश्री आपा कोकेणांत जाणार आहेत. फिरंगी वि- 
चचारावरी आल्यावरी सठखाचा विचार होईल. तरी करावयास अंतर 
पडणार नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विशति. 


१. वसडेकडील खचे:--वसडे घेण्याचा यल पुष्कळ दिवसांपासून चालू अ- 
सावा असें यावरून दिसतें. 

२ आपा कोकणांत जाणार आहेत ह्मणून उल्लेख केला आहे त्याप्रमाणें ते छ० 
२८ रमजान रोजीं कोकण प्रांती माहिमास गेल्याचा दाखला सांपडतो. 


ष्् 


[लेखांक २८ *] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
विज्ञापना गांवें प्रांताहून सात शेणवी आला आहे, त्यांगीं स्वामींचे 
सेवेसी विनंती केली त्याचा विस्तार स्वामींनीं लिहिला, त्यांत मुख्यार्थ 
हाच कीं, “फोंडे पंचमहाल जागा बाका, त्या जाग्यास आपलें ठाणें 
मातबर बसल्यास फिरंगी यांसीही शह देऊन सैष्टी बारदेशचा पेका घेई 
च] 8 प्रांती च >...“ 
व सोंधेकरासही भारी होऊन त्या प्रांती ठाणीं घेऊन स्थळें जतन करी 


% ह्या पत्रावर बाजीराव पेशव्यांचे नांव नाहीं तथापि पत्राच्या भाषेवरून ते 
बाजीराव यांचेंच असावें. 

१ सात शेणवी:-हें नांव असावें. सातबा वगेरे नांवें आहेत. 

२ फोंडें:-हा गोंवें प्रांतांत एक महाल आहे. येथील ठाण्यासंबंधानें ह्या 
पत्रांत मजकूर आहे. 

२ साष्टी बारदेशः-पोतुंगीज लोकांच्या ताब्यामध्यें हा प्रांत आहे. ठाणें जि- 
व्ह्यांत साष्टी ह्मणून गांव आहे त्याप्रमाणें गोमांतकामध्यें साष्टी असें गांव आहे. 

४ सोंधेः-हें कनांटकांतील एक जुनें संस्थान होतें. येथील राजास सोंधेकर 
असें हणत असत. शिवाजीच्या कारकीदीपासून मराठे ह्या संस्थानाकडून खंडणी 
घेत असत. इ० स० १७६२३ पर्यंत कनौटक प्रांतामध्ये उत्तरेस सोंधेकर व दक्षि- 
णेस वेदनूरकर दे दोन संस्थानिक प्रबल होते. ३० स० १७६३ सोंधे व बेदनूर 
हे दोन्ही प्रांत हेदरानें हस्तगत केले. बासवलिंगाप्पा ह्मणून जो सोंध्याचा राजा 
होता त्याच्या कारकीदींत (इ० स० १६९७-३० स० १७४५) बाजीरावांनी 
सोंध्यावर ३० स० १७२६ मर्ध्ये स्वारी केली होती, त्या वेळीं त्यानें व बेदनूरच्या 
राजानें चौथाडे खंडणी देण्याचें कबूल केलें व त्याप्रमाणे खंडणी येत होती. परंतु 
इ० स० १७२३५ मर्ध्ये दिसेंबरच्या ४ थ्या तारखेस पोतुंगीज लोकांचा व त्याचा 
तह॒ झाल्यामुळें तो मराठ्यांशी सलोख्यानें वागेनासा झाला, एवढेंच नव्हे तर तो 
पोतुंगीज लोकांस साह्य देऊं लागला. ह्यामुळें त्यावर मराठ्यांचा रोख होता. पुढें 
सोंधेकराचा मराठ्यांनीं पराभव केला व त्यानें पुनः खंडणी कबूल केली. परंतु 
मधून मधून पुनः तो मराठ्यांच्या विरुद्ध होत असे, व त्याची खोड मराठे मो- 


५५६ 


डीत असत. असा प्रकार इ० स० १७६३ पर्यंत चालला होता. इ० स० 
१७६३ मध्यें हैदरानें बेदनूर धेऊन हेवतजंग नामक आपल्या सरदारास सोंध्यावर 
पाठविलें. त्या वेळीं तेथील राजा सवाई इमोदी सदाशिव हा कारवारच्या उत्तरेस 
८ मेलांवर शिवेश्वर येथें पळून गेला, आणि पोतुंगीज लोकांच्या आश्रयास जाऊन 
राहिला. त्या वेळीं पोतुगीज गव्हरनर 918111101 १९ 8815115 १० १100वृपश'वृ७ 
हा होता. त्यानें हैदराचा प्रतिकार करण्याचा थोडा प्रयल केला परंतु त्याचा 
कांहीं उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं तो गोंवें प्रांतांत गेला. तेथें त्यास ५२५ पोंड 
पेनशन देऊन पोतुगीज लोकांनीं आपल्या संरक्षणाखालीं ठेविलें (ता० १० एप्रिल 
इ० स० १७६८). पुढें त्यानें त्यांच्या विरुद्ध ३० स० १७७४ मध्यें कांहीं गड- 
बड केल्यावरून त्यास गोंव्यानजीक मोळे ( 910015) येथें ठेविलें, व त्याचें पे- 
नशन ३५० पोंड केलें. तथापि त्याची मानमरातब चांगली ठेविली होती. तो 
मेल्यानंतर इ० स० १७८२ मध्यें सवाई बासवलिंग हा त्याच्या मिळकतीचा मा- 
लक झाला. हा इ० स० १८२३४ मध्यें वारला. नंतर त्याच्या मागून सदाशिव व 
वीरराजेंद्र असे दोन पुरुष झाले. परंतु ते अल्पायुषी झाल्यामुळें त्यांच्या संपत्तीस 
त्यांच्या बायका मालक झाल्या. त्यांनीं एक मुलगा दत्तक घेतला होता. त्याचा वं- 
शज अद्यापि गोमांतकांत आहे. 


मराठी इतिहासवाचकास सोंधेकराची ओळख होण्याकरितां ही विस्तृत मा- 
हिती दिली आहे. हैदरानें सोंधे घेतल्यानंतर त्याची धूळधाण झाली. पुढें टिपूच्या 
कारकीदीतदही तेथें लटालटीचा प्रकार चालला होता. टिपूची समाप्ति झाल्यानंतर 
इंग्रज, पेशवे व निजाम ह्यांच्यामध्ये मुठखाची जी वांटणी झाली त्यांत सोंधि पे- 
शव्यांकडे येत होतें, परंतु तें त्यांनीं घेतलें नाहीं. तेव्हां त्यावर इंग्रजी अंमळ का 
यम झाला. 


सोंधे येथें सांप्रत स्माते, वैष्णव, आणि जैन लोकांचे मठ आहेत, व एक 
जुना किल्ला असून तो प्राचीन वैभवाची साक्ष देत आहे. बाकी येथें पूवीर्चे वैभव 
कांहीं राहिलें नाहीं. नाहीं हणावयास एक १८ फूट लांबीची तोफ असून ती 
तेथील रणसंग्रामाची साक्ष देत आहे! सोंधे (8०0१६) हें गांव सांप्रत कारवार 
जिल्ह्यांत मोडत आहे. हें सिसीं गांवाच्या उत्तरेस ८ मैलांवर आहे. 


६० 


रेसा भारी माणोस पाठविलिया उत्तम आहे. केवळ राजश्री व्यंकटराव 
_ यांचे हवालीं केलियास कृष्णरायासारिखें होईल. दुसरे फिरंगी यांची 
जबरदस्ती जाहल्यासी तुमची कुमक पोहोंचून स्थळें जतन होत तरी 
बरें. नाहींतर सोंघेकराचीं ठाणीं सोंधेकराचे स्वाधीन करून खर्च जा- 
हला पैका ध्यावा. ह्या दोहों पदार्थातील तुमचे विचारें कोणती गोष्ट 
करावी तें लिहिणे. जरीकरितां तेथें ठाणेंच होणें असेल तर त्या प्रांतींची 
माहिती आणि मातबर सावकार जामीन येथें देई व रसदही देई असा 
आही येथें एक ( ग््ह्स्थ ) योजिला आहे. त्याचे स्वाधीन तेथीळ क- 
मावीस करावी. ठाणियाचा बंदोबस्त आहे त्याप्रमाणें असों द्यावा. यो- 
जिला आहे ग्रह्स्थ याचे स्वाधीन पंचमहालची कमावीस केलियासी 
कित्येक कामकाज फिरंगी याजकडील वगेरे त्याचे हातून घ्यावे. जरी 
आमच्या लिहिण्याची अक्स्ा करून पंचमहालचा हुद्दा दुसर्‍याचे स्वा- 
धीन कराल तर त्यास श्रापून त्याचेंही बरें न होय, आणि तो मुळूख 
तुमच्या हातून जाईल असें समजणे; यास्तव योजिले ग्रह॒स्थासच धंदा 
सांगणें; झणजे त्याचे हातून सोंधे, बुदंनूर ( बेदनूर १ ) व गोंवें वगेरे 


१ व्यंकटराव:-व्यंकटराव नारायण घोरपडे? 

२ साल्युदस्ता व्यंकटराव इत्यादिक सरदार त्या प्रांते गेळे ह्मणून ह्या पत्रांत 
उल्लेख आहे त्यावरून हें पत्र ३० स० १७३८॥३९ सालचे असावें. कोकणप्रांतीं 
फिरंगी लोकांकडे साष्टी प्रांत होता तो घेण्याची मसलत ठरवून चिमाजी आपा 
छ० २ जिल्हेज ह्मणजे वेशाखमासीं निघून कोकणांत गेले. त्या समयीं गोव्यां- 
कडे शहद देण्याकरितां व्यंकटराव नारायण ह्यांस फोज देऊन पाठविलें होतें. तेथे 
त्यांनीं चांगला पराक्रम करून मुलूख सर केला व तेथें आपलें ठाणें बसविलें. 
त्यास अनुलक्षून ह्या उलेख असावा. 

२ बेदनूर:-हें पूर्वी जंगल होतें. येथें १६४० मर्ध्ये बेदनूर नामक गांव वस- 
विरले जाऊन इक्केरी थेथील केलाडी राजांनीं आपली राजधानी केली. झ्याची पुढे 
फार भरभराट होऊन येथें मोठें नगर वसलें गेलें. येथील राजास नाशक ह्मणत 


६१ 


काज काम करून घ्यावें. हामी मातबर त्रिबरक शेट गुजर देतो अथवा 
सोंधेकराचा मुलूख सोंघेकराचे हवाली करून सोंधेकराकडून पैका घ्यावा 
ऐेसाच सिद्धांत झाला तर कोणते रोतीनें करणें तें लिहिलें पाहिजे. त्या 
सारिखा तोही मजकूर मनास आणूं?? ह्मणोन विस्तारें लिहिलें तें कळलें, 
ऐसियास स्वामींनीं आज्ञा केली ते यथार्थच आहे. स्वामींपाशीं गरह॒स्थ 
तिकडील माहित[गार] मामला करणार त्यास येथें पाठवून द्यावें. त्याचे 
मुखें तिकडील सर्वही वर्तमान मनास आणून राजप्रकरणप्रसंग कसे 
काय सांगतो तेही कळतील, तदोत्तर त्यास उत्तर सांगणें तें सांगून. यो- 
जिला आहे ग्रहस्थ यास टाकून दुसऱ्यास हुद्दा सांगाल तर जो करील 
त्यास श्रापूं ब मुलूख तुमच्या हातचा जाईल हणोन आज्ञा, तर मुलूख 
मामला साधला तो स्वामींच्या आशीवीदप्रतापं साघला. गेला तर 
खामींचा गेला. यांत आमचें काय गेलें ! आही आज्ञाधारक खामींचे. 
स्वामी पूर्ण अभिमानी आहेत. तेथें आझ्ीं चिंता करावीसें काय आहे १ 
परंतु नूतन ठेवून स्वामींजवळ विनीतभावें विनंती करितात तेंच स्वा- 
मींस प्रमाण वाटेल, त्यासच हुद्दा सांगा. नाहीतरी जो करील त्यास 
श्रापीन झणोन आज्ञा होते. आह्मीं वडील वडिलोपार्जित स्वामींचे च- 
रण अच्यिले असतां आमर्चे भाषण स्वामींस अप्रमाण वाटतें हीच गोष्ट 
अपूर्व आहे. असो. स्वामींजवळ जो ग्रहस्थ आला आहे त्यास येथें 


असत. येथील शिवाप्पा नाईक फार प्रसिद्ध असे. बाजीरावांनीं ज्या वेळीं श्रीरंग- 
पट्टणावर स्वारी केली त्या वेळीं येथें सोमशखर नाईक ह्मणून राजा होता (इ० 
स० १७१४-इ० स० १७२९). तो मेल्यानंतर त्याचे मागून बसाप्पा गादीवर 
बसला. तो मेल्यानंतर त्याची राणी राज्य करीत असतां हैदरानें बेदनुरावर स्वारी 
करून तो सर केला. राणी विरम्माजी ही राजवाड्यास आग लावून पळून गेली. 
नंतर हैदरानें तेथे ठटालूट करून अतिशय द्रव्य नेलें. पुढें तेथें त्यानें दैदरनगर 
ह्या नांवाचें गांव वसविलें. सांप्रत हेस्र इलाख्यांत हें गांव असून तें नगर ह्या 
नांवानेंच प्रसिद्ध आहे. आतां बेदनूरचा मागमूसही राहिला नाहीं. 


द्र 


पाठवावें. त्याचें वर्तमान मनास आणून त्यास उत्तर सांगणें तें सांगून, 
सालगुदस्ता व्यंकटराव इत्यादिक सरदार त्या प्रांते जाऊन श्रम साहासु 
केलें, जुंजठे, भांडले, तुटले, फाटले, मुलूख साधिला, त्यास तेथून 
उडवून द्यावें ही गोष्ट स्वामींच्या तरी चित्तास येते कीं काय £ श्रम 
साहास करून मुठू्ख साधणार सर्व सरदार आहेत. आह्लीं अशी गोष्ट 
केलीयास कोण्ही बांधतो असें नाहीं. असो. स्वामी ईश्वरस्वरूप आहेत. 
स्वामींनीं त्या ग्रहस्थास येर्थे पाठवून द्यावें. त्याचें वर्तमान श्रवण होऊन 
उत्तर त्यास सांगणें तें सांगून व त्याचे हातून सोंे प्रांतीचें (राज)कारण 
अथवा बिदरनूर प्रांतीचें अगर गोंवें प्रांतीचें राजकारण होईसीं असतील 
तीं लक्षप्रकारें त्याचे हातून घेऊन. मुख्य गोष्ट फिरंगी याचा आमचा 
सटूख नाहीं. फिरंगी आमच्या जाग्याचे गळां येऊन पडणार. तसंच 
सोंधेकराचा आमचा सलोख नाहीं. तो उपद्याप करणार. आही त्याचा 
मुलूख पालथा घालणार, ऐसा प्रसंग आहे. तेथें कमावीस कोठून चाल- 
णार व गांच्याचे साहुकार फेडण्यास[१] कोठून येतील १ आमच्या फोजा 
त्या प्रांती जाणें त्या जाऊन गर्गशा करतील, ऐसा विचार आहे. स्वामींनीं 
सात रोणव्यास पाठवून द्यावें. त्याचे हातून राजकारण प्रसंगाने जे जे 
घडोन येतील ते त्याचे हातून करविळे जातील. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना, 


[लेखांक ३९] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 
चचरणरज बाजीराव बलाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 
श्रीकृपं यथास्थित असे विशेष, चिरंजीव राजश्री आपांनीं माहिमे घेत- 
१ माहिमः-हें गांव ठाणें जिल्ह्यांत आहे. येथे एक लहानसा किला आहे. 
येथे पोतुगीज लोकांचे ६० शिपाई व १५ जेजाला असत. चिमाजी आपा पेश- 
व्यांनीं देंडइ० स० १७३९ च्या जानेवारीमध्ये हस्तगत केलें. 


६३ 


त्याचें वर्तमान पहिलें सेवेसी लिहिलें आहे, त्यावरून विदित जाहळेंच 
झहसेल. माहिम घेतल्यावरी दुसरे दिवसी छ १० सवालीं केळवें 
हल्ला करून घेतलें. ऐसीं माणसांचीं डोचकीं मारिलीं. त्याच सलाबतीनें 
शिरगांवकरांनीं कोल घेतला. केळवे जागा थोर नव्ह्ती. माफ(क)च 
होती. शिरगांवची माडी होती ते आली. अतःपर चिरंजीव तारापुरास 
बसले असतील. त्यास स्वामींचे आश्ीर्वादें तेह्दी जागा हस्तगत होईल. 
सारांश स्वामींचे कृपेकरून होणें ते बरेंच होईल. “वसईची आपण आ- 
शीर्वाद दिल्हा आहे त्याप्रमाणें होईलच. यांत संदेह नाहीं. आह्मी 
लेंकरें स्वामींची आहों. सर्वस्वी श्रुत द्दोय हे विज्ञापना.” 


[लेखांक ४०] श्री. 
. श्रीमत्‌ महाराज परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी,--- 


चचरणरज बाजीराऊ बलाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुराल 
तागाईत छ० ७ जिल्काद जाणोन निरंतर आद्लीवीदपत्रीं सांभाळ 


१ छ० १० सवाल:-ता० १० जानेवारी इ० स० १७२९, बुधवार. 

२ केळवें:-हें माहिमाजवळ एक लहान गांव आहे, ह्मणून केळवें माहिम ह्या 
संयुक्त नांवानें ते प्रसिद्ध आहे. येथेही एक लहानसा किला आहे. 

३ तारापूर:-हें गांव ठाणें जिल्ह्यांत आहे. हें पोतुगीज लोकांच्या ताब्यांत होतें. 
तें चिमाजी आपांनीं ३० स० १७३९ मध्यें जिंकून घेतलें. नंतर मराठ्यांनी ये- 
थील किल्याची चांगली दागदुजी केली व तेथें चार तोफा ठेवून किल्याच्या नीट 
बंदोबस्त केला. 

४ वसडेचा आशीवौद:-स्वामींनीं चिमाजी आपांस ““वसई दिली? ह्मणून अ- 
गोदरच आशीवौद दिला होता. त्या आशीर्वादाप्रमाणें वसडै फत्ते करण्याचा चि- 
माजी आपांनीं यल केला. 

५ छ० ७ जिल्काद:-ता० ६ फेब्रुवारी ३० स० १७२९, मंगळवार. 


दड 


करावयास आज्ञा करावी. यानंतर तारापूर संस्थान घेतल्याचें वर्तमान 
पूर्वी सेवेसी लिहिलें आहे, त्यावरून विदित जाइलेंच असेल. तारापूढु 
घेतल्यावरी अशीरंगड किल्ला फिरंगी याचा हस्तगत जाहला. किल्ला 
मातबर बिलंद आहे. परंतु स्वामींचे आशीवौदें हस्तगत जाहला. 
अतःपर चिरंजीव राजश्री आपा कुल फोजेनिशीं साष्टीस गेले. साष्टींत 
तीन स्थळें त्यांपैकी वेसांवीयास खंडोजी माणकर यांणीं मोचें देऊन 
जेर केलें आहे. स्वामींच्या आशीवीदें इतक्या दिवसांमागे जाहलेंच 
असेल. वसई घेतल्यावरी वानरे, धारावी हीं दोन स्थळें आपा गेल्यावरी 
घेतील, एकूण साष्टींतील तिन्ही स्थळें हस्तगत जाहल्यावर वसईचाही 
यत्न करतील. मुख्य स्वामींचा आशीवीद मस्तकीं आहे तेणेंकरून सर्व 
गोष्टी उत्तमच होतील. रजया आरजेप्रमाणें दोन सुसीच्या पाठविल्या 
आहित. सेवेसी प्रविष्ट होतील. लोभ असों दिजे. सेवेशी श्रुत होय हे वि- 
ज्ञापना. 
[लेखांक ४१] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसीई--- 
चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुराल 


१ तारापूर संस्थान:-्हें ७० २४ सवाल रोजीं फत्ते झालें. ह्याच दिवशीं पेश- 
व्यांचा प्रख्यात सरदार बाजी भिवराव हा रणामध्यें मृत्यु पावला. 

२ अशीरगड:-हा किला ७० २ जिल्काद (ता० १ फेब्रुवारी १७२९ ) रोजीं 
फत्ते झाला. हा ठाणें जिल्ह्यांत आहे. ह्यास अशेरी असेंही ह्मणतात. ह्या किला पो- 
तुंगीज लोकांकडे पुष्कळ वर्षापासून असून ते त्याची फार योग्यता मानीत असत 
व त्यांचीं बायकामुले त्याचें संरक्षण करीत असत. 

३ वेसार्वेः-्हें ठिकाण खंडोजी माणकर यांणीं ० ७ जिल्काद रोजीं सर 
केलें. हें लहानसे बंदर साष्टीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. 

४ वानरे थारावी:--वानरें (ज्यास वांद्रे 3111 हणतात तें) व धारावी 
हीं दोन गांवें मुंबईजवळ ठाणें जिल्ह्यांत आहेत. 


६५ 


ता. फाल्युन वद्य सत्तमी भोमवार कुच प्रा गांधळी मुकाम नजीक 
धरणगांव परगणे येरंडोल प्रा खानदेश स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित 
असे विशेष. उत्तरेकडील वर्तमान तरी तोढमास्तकुलीखान लाहोर 
घेऊन पुढें आलियावरी मद्मदशा पातरह्या याच्या व त्याच्या फोजांत 
दोन तीन लढाया जद्दाल्या. एक लढाई मातबर जाहली. हें वर्तमान 
राजश्री बाबूराव मल्हारी यांगीं छ० २१ जिस्कादीचें लिहून पाठ- 
विलें की, “कजलबाशात व खानदोरा यांत युद्ध जाहलें; युद्धप्रसंगीं 
सादतखान जिवंत धरून नेला; खानदौरास दोन जखमा भारी 
होत्या; तोही गोटास येऊन मृत्यु पावला; यादगारखान व आण- 
खी कितेक मातबर मेळे; सात आठ हजार माणूस रणास आले; 
लढाई ब्रिघडून गेली; आंब कोणांत राहिला नाहीं; कचरदेखान व नि- 
जामउल्मुलक, तोदेमासत कुलीच्या डेऱ्यास गेले, भेटून महमदश्ाहा 
पातशदाची भेट ठरावून आले. तदोत्तर छ० २१ जिल्कादी पादशहा 
त्याच्या डेऱ्य़ास तीनसे स्वारानिशीं गेले, भेट जाहली. त्यांणीं मेजवानी 


१ फाल्गुन वद्य सप्तमी भोमवार:--ता० २० माचे इ. स. १७२९ मंगळवार, 

२ 8० २९१ जिल्काद:--ता० २० फेब्रुवारी ३० स० १७२३९ मंगळवार. 

३ तोहमास्त 'कुलीखान:---हा इराणचा सुप्रसिद्ध नादिरशहा बादशहा. 
ह्याचें नांव ताहमास्प कुलीखान असेंही आहे. त्यावरून मराठे त्यास तोहमास्त 
कुलीखान असें हणत असत. हा मुळचा धनगराचा मुलगा होता, परंतु त्याचा 
भाग्योदय होऊन तो ता० २६ फेब्रुवारी ३० स० १७२६ मध्ये इराणचा बाद- 
शहा झाला. हा मोठा योद्धा होता. ह्याने आपली धनतृष्णा तृप्त करण्याकरितां 
हिंदुस्थानावर इ० स० १७२९ मध्यें स्वारी केली. त्यानें दिछीपर्यंत येऊन दिलीच 
सिंहासन पादाक्रांत केलें; सुमारें दोन लक्ष लोक ठार मारिले; आणि तेथून १४॥ 
कोटी रुपयांची लूट स्वदेशास नेली. ह्याच लटीमध्यें दिछलीपतीचे रत्नजडित 
मयूरासनही त्यानें आपलेबरोबर नेलें. हा क्रूर व महत्वाकांक्षी बादशद्दा ३० 
स० १७४७ मर्ध्ये मारला गेला. 

षु 


६६ 


द्यावयाची ती देऊन बिदा केले. गोटास आले. आणि छ० २१ जिल्कादी 
तोंहमास्तकुली महमदशहाच्या डेऱ्यास येणार. परंतु पाहतां नवी सृष्टि 
दिसते. गारुड कळत नाहीं.?' असें लिहिलें, पत्रे कालच आलीं. व दुसरें 
वर्तमान बर्‍्हाणपुराहून लिहिलें कीं, महमदशह्या पातशद्दास दस्त केलें; 
तोहमास्तकुली दिल्लीस येऊन तक्तीं बसले; द्वाही फिरविली; सादतखा- 
नास नवाबात सांगितली; ऐसें दिल्लीहून सावकारीं लिहिलें आहे. त्याव- 
रून बऱ्हाणपुरच्या कमाविसदारांनीं लिहून पाठविलें आहे. हिंदुलोकांस 
संकट थोर प्राप्त झालें आहे. एक त्याची पातशाही वुडाली यांत संदेह 
नाहीं. आझ्यांसद्दी भारी आहे. स्वामींचा आशीर्वाद मस्तकीं असतां 
काय चिंता आहे. सविस्तर विदित व्हावें हणून लिहिलें असे. अरिष्ट 
तों मोठें निमाण झालें; आही तों कजोनें बुडालों व अवंदा पेसा कोठें 
प्रात नाहीं. संस्थानें वर्षास खडी, तों तींही अवंदा राहिलीं. पोटाचेंच 
संकट प्राप्त जाहलें आणि अरिष्ट तों मोठें उभें राहिलें आहे. बरें, सर्व 
चिंता आपल्यास आहे. आपण पुढील विचार मनन करून लिहून 
पाठवावे. आह्ली लेंकरें तुमचीं आहों. सर्व चिंता तुद्यांस आहेच. अ- 
द्याप वसई आली नाहीं. परंतु आपले आश्ीर्वादें येईल, आवजी कवडे 
रघोजी भोंसल्याचे फोजेनें टली. ऐसा चहूंकडून आह्यांवर कसाला 
प्रात्त झाला आहे. असो. हे धरचे कजिये, परंतु पुढील आरिष्ट थोर 
आलें आहे, आणि पैसा नाहीं. या गोष्टीस योग कसा घडेल तें लिहा- 
वयास आज्ञा केली पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 

१ घरचे कजियेः-घरचे तंटे. पोतुगीज लोकांचे व मराठ्यांचे युद्ध चाललें अ- 
सतां रघोजी भोंसले सेनासाहेब सुभे यांच्या पुतण्याने मराठ्यांस मदत करण्याचें 
सोडून देऊन अहमदाबादेपर्यंत स्वाऱ्या करून तिकडे लटालूट चालविली. तेव्हां 
त्यावर पेशव्यांनीं आवजी कवडे यास बंदोबस्तास पाठविलें; परंतु त्याचा त्याणें 
पराभव केला. हें वतेमान पेशव्यांस कळतांच ते तिकडे जाणार तों हे॑नादिरश- 
हार्चे वतमान आलें. अर्थात्‌ हे आपसांतील कज्जे इकडे चालले होते तोंच पुनः 
हें अरिष्ट आलें त्यामुळें पेशव्यांस महत्‌ संकट वाटणें साहजिक आहे. 


श्री*चिमाजीआपा ह्यांचे हस्ताक्षर. 


४7.2// ८ 


ही टन 
आ.) 


4 


“८ 


१८ १/०८८//० 


2) 
(क 


कं 1. 


पेशवे द्याचे हस्ताक्षर . 


६७ 


[लेखांक ४२] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाजीराव बलाळ प्रधान चरणावरी मस्तक ठेवून सा० 
नमस्कार विनंति येथील वर्तमान ता छ० २४ जिल्हेज मुकाम नस- 
राबाद प्रांत खानदेश स्वामींचे आद्यीर्वादेंकरून वर्तमान यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं कृपा करून आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन बहुत 
संतोष जाहला. ऐसेंच हरघडी पत्र पाठवून सांभाळ करावा. स्वामी 
समर्थ आहेत. यानंतर तोहमास्तकुठीखान उत्तरेकडून आले, त्याची व 
महमददाहा पाददशहाच्या फौजेची लढाई होऊन दिल्लीची पादशाही बु- 
डाली. पातदाहास व निजामउल्मुलुक यास व कमरुद्दीनखान यास केद 
केलें. खानदवरा युद्धामध्ये लेकभावासहवर्तमान मृत्यु पावले. सादतखान 
यांसी त्यांणीं घरून नेलें. त्यावर त्याणें तीन क्रोडी द्रव्य द्यावें ( ऐसें ) 
करून त्याचा चाकर जाहला. त्याणें पांच सात हजार फोज समागमे 
देऊन दिल्लीची बंदोबस्ती करावयाबद्दल पुढें पाठविली. मागाहून आपण 
दिलीस येणार होते. आलेच असतील. दिल्लीस दाखल जाहले. याउ- 
परी दक्षिण प्रांते स्वार होणार आहेत. याजउपरी त्यास आणखी कोणी 
गनीम आहे असें नाहीं. आझ्ली त्यास व ते आहझांस गनीम आहों, 
अश्ास जों ते तेथून निघाले नाहींत तों तमाम मराठ्या फौजा एक 
होऊन चमेली पार व्हावें, त्यास अलीकडे येऊं न द्यावें, असा 
विचार आहे. सर्व चित्ता स्वामींस आहे. अरिष्ट तें मोठेंच आलें. वस- 

१ छ० २४ जिल्हेजः--ता० २४ माचे इ. स. १७३९ शनिवार. 

२ बाजीरावांचा विचार सवे हिंदु फौजा एकत्र करून, चमेल पार होऊन 
दिलीस जावें असा होता व त्याप्रमाणें त्यांनीं रजपूत व बुंदेले राजांसीं युप्त रीतीने 
सलोख्याचे तहृ करून यलह्दी केला होता. परंतु तो अंमलांत आणण्यापूवींच ना- 
दिरशहानें महमदशहा बादशह्यास गादीवर बसविलें आणि तो आपला बंधु आहे, 
त्याच्या आज्ञेत सवीनीं चालावे ह्मणून हिंदुस्थानांतील प्रमुख राजेरजवाड्यांस 


६्ट 


इचें काम अद्यापि झालें नाही. आपले आशीर्वादेंकरून उत्तमच होईल, 
सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


चिमणाजी आपा. 
[लेखांक ४३] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस खामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक सा० नमस्कार येथील क्षम ता वेशाख 
वद्य तृतीया पावेतों स्वामींच्या आशीवोदेंकरून सुखरूप असों विरोष 
तीर्थरूप राजश्री रायांनीं माळवा प्रांतांत पाठविलें होतें. त्यास दृयाब- 


पत्रें पाठविलीं. ग्रांटडफ ह्मणतात कीं शाहू महाराजांस व बाजीरावांसही त्याजक- 
डून पत्रे आलीं होतीं. हीं पर्त्रे फार महत्वाचीं असलीं पाहिजेत. बाजीराव साहे: 
बांनीं महमदशहास पुनः तक्त प्राप्त झालें हृणून १०१ मोहरा नजर पाठवून 
एक अभिनंदनपर पत्र पाठविलें होतें. त्याचा स्वीकार करून बादशहानें पेशव्यांस 
एक वहुमूल्य पोषाक पाठविला व पूर्वी दिलेले अधिकार व जद्दागीर वगेरे कायम 
केलीं. बादशहाची फमोन बाजीरावांस छ० २४ सफर (ता० २२ मे इ० स० 
१७३९) रोजीं मुकाम कसवे शहापूर परगणे जेनाबाद येर्थे मिळाली असा 
दाखला सांपडतो. 

१ वैश्याख वद्य तृतीया:---ता० ४ मे इ. स. १७२९ रविवार. 

२ दयावह्ादूर:--ह्ा माळव्याचा सुभेदार राजा गिरिधर याचा पुतण्या, राजा 
गिरिथर यासीं उदाजी पवार व चिमणाजी पंडित ह्यांनी युद्ध करून इ. स. 
१७२९ मर्ध्ये ठार मारिले ( य्ांटडफ ). त्यानंतर त्याचे जागीं दयाबहादूर ह्याची 
दिलीदरवारांतून योजना झाली. त्यावर चिमाजी आपांनीं स्वारी करून त्याचा 
थारेजवळ तेरळे (181181) येथे पराभव केला. ह्या युद्धांत तो मारला गेला अस 
ग्रांटडफ ह्मणतात, परंतु त्याचा सन १७२२ असा पुढें देतात. चिमाजी आ- 
पांच्या पत्रांत दयावह्ादूर मारल्याचा उलेख नाहीं. ह्याच युद्धांत तो मारला 
गेला अर्से मानावे तर हें पत्र इ. स. १७२९ मधील असून आपा छ० १६ 
सवाल (ता० ४ मे इ. स. १७२९ ) रोजीं वरील स्वारी करून पुण्यास आले 
हें सिद्ध आहे. तेव्हां १७२२ हं साल बरोबर जमत नाहीं. 


६९ 


हादूर युद्धास आला. स्वामींच्या आशीर्वादाने त्यास पराभवातें पाठविलें. 
सांप्रत फिरोन देशास आलों. आजच पुण्यास आलों. तीथरूप राजश्री 
राऊ बुंदेलखंडांत छत्रसालाच्या साह्यास गेळे आहेत. मदमदखान बं- 
गसाचें यांचें युद्ध मांडलें आहे. स्वामींचा आशीर्वाद मस्तकीं आहे 
तेणेंकरून तेही यश घेऊन लौकरच माघारे येतील. स्वामींचे आशी- 
र्वादपत्र आल्यानें फार संतोष होईल. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
पोौ.छ० ५ जिल्काद सन सलासीन. 


[लेखांक ४४] श्री. 
श्रीमंत परमहंसवावा सामींचे सेवेसी:-- 
अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील कुदल 
ता चेत्र वद्य तृतीया बुधवार मुकाम नजीक ग्वाल्हेर पाठीमागें येथून 
दह्या कोस आहे. स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून यथास्थित असे. स्वामींच्या 
आशीवौदेंकरून सर्व गोष्टी उत्तम आहेत. मुलख मात्र वोस होऊन य- : 
मुनेपलीकडे गेला. कोठें माणूस नजरेस पडत नाहीं. खामींस वर्तमान 
कळावें हणून लिहिलें असे. स्ामींनीं आशीर्वादपत्र वरचेवर पाठ- 
विण्याची आज्ञा केली पाहिजे हे विज्ञापना. 
[लेखांक ४५] श्री. 
श्रीमंत परमहंसव्रावा स्वामींचे सेवेसीई-- 
चरणरज चिमणाजी बल्लाळ चरणांवरी मस्तक ठेवून सा० नम- 


१ चेत्र वय तृतीया बुधवारः--ह्या मितीस ता० १४ एप्निल इ. स. १७२१, 
किंवा ता० १० एप्रिल इ. स. १७३४, किंवा ता० ६ एप्रिल इ. स. १७२७ 
अशा तीन तारखा पडतात. ह्यांपैकी इ. स. १७२१ किंवा १७३४ मधील हें पत्र 
असू शकेल. कारण डभोईंची लढाई झाल्यानंतर आपा उत्तरेकडे स्वारीस गेले 
होते. त्याचप्रमाणे इ. स. १७२४ मध्ये पिलाजीराव जाधवाबरोबर स्वारीस गेले 
होते. परंतु ह्याचा निणेय वरोबर होत नाहीं. 


७० 


स्कार विनंति येथील कुशल ता भाद्रपद वद्य प्रतिपदा मंदवार पावेतों 
पुण्यास सुखरूप असों विशेष. या प्रांती यंदा पर्जन्य आजपावेतों पडला 
नाहीं. प्रजा बहुत श्रमी झाली. हें वर्तमान तीथरूप राजश्री राऊ 
यांणीं स्वामींस निवेदन केलें. त्यावरून “स्वामी कृपावंत होऊन प्रस्तुत 
श्री जेजुरी येथील तळ्यावर येऊन दोन पायली सराटे आसनास घा- 
लून अनुष्टानास बसलेत आहां. जेव्हां पजेन्य पडेल तेव्हां गोमूत्र 
घेईन, असा निश्चय केला आहे.?” हें वर्तमान बापुजी महादेव याणीं 
राजश्री बापुजीपंतास लिहिलें, त्यावरून सविस्तर कळलें. ऐसीयास 
स्वामी भूगु अवतार आहेत. जो निश्चय केला तो श्री सिद्धीस नेईल. 
पर्जन्यही बहुत पडेल ह्यांत संदेह नाहीं. पिवळ्या सकलादेविसीं आज्ञा 
केली होती, त्यावरून साडेतीन गज पिवळी सकलाद सेवेसी पाठविली 
आहे. प्रविष्ट जाहलियाचा जाब पाठवावयासी आज्ञा केली पाहिजे हे 
विशापना, 


[लेखांक ४६] श्री. 
श्रीमंत परमददंस स्वामी खामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील कुदल 
ता पोष वद्य द्वादश्षी रविवार मुक्काम अलेगांव तफे पाटस स्वामींच्या 
आद्लीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं आश्ीर्वादपत्र पाठविलें 
तं प्रविष्ट जालें, “ शरीरीं फार बरें वाटत नाहीं. मज माग सर्व तुमचे 
स्वाधीन आहे. कारकून पोरें आहेत, यांचें सर्वप्रकार॑ चालवावे. व 


१ भाद्रपद वद्य प्रतिपदा मंदवार:--ता० २३ आगष्ट इ. स. १७२५ शानि- 
वार, किंवा ता १९ आगष्ट इ. स. १७३८ शनिवार, अश्या दोन तारखा ह्या 
मितीस येतात. ह्यांपैकी खरी कोणती हेंद्दी निश्चित करितां येत नाहीं. 

२ पोष वद्य द्वादशी रविवार:--ता० १६ जानेवारी इ. स. १७३७, 

२ अलेगांव तर्फ पाटसः--हें पुर्ण जिल्ह्यांत भिमथडी तालुक्‍यांत आहे. 


७१ 


श्री भुलेश्वराचें काम आपण पाहिलें नाहीं तें तु्लीं पद्दावे; व गांवांतील 
तळ्यास काम लाविलें आहे तेंही जाऊन पाहून कारखान्याचे लोकांचें 
समाधान करावें” ह्मणून सामींनीं आज्ञा केली, ऐसीयास स्वामी 
चिरंजीवी, भार्गवाचा अवतार आहेत. यास्तव आरोग्यताही अविलंबेंच 
होईल. आरोग्यतेचें वर्तमान श्रवण होय तावत्काल संतोष नाहीं. या- 
निमित्य राजश्री बाबूराव नारायण यांस स्वामींचे सेवेसी पाठविले 
आहेत. आठदहा दिवस स्वामींचे पायांपासीं राहून दिन प्रतिदिनी 
आरोग्यतेचें वर्तमान लिहितील. तेणेंकरून संतोष होत जाईल. वरकड 
कारकुनांस मजमागे तुझ्ां वेगळें कोणी नाहीं हणोन आज्ञा केली, तरी 
स्वामींचे आज्ञेपेक्षां विशेष काय आहे? त्यांच्या परामषौस अंतर हो- 
णार नाहीं. श्री भुलेथ्ररास जाऊन तेथील इमारतीचा व तळ्याचे इमा- 
.रतीचा परामषे करून तेथें कामावर लोक आहेत त्यांचेही समाधान 
करणें तें रीतीनें करितों. आपली व्यथा कठिण आहे, द्रव्याचे सार्थक 
करणें हणोन पूर्वी पत्र आलें त्यांत लिहिलें होते. ऐसीयास आज पावेतों 
लक्षावधि द्रव्य स्वामींनीं मेळविलें त्याचें सार्थकच केलें, व पुढेंही स्वा- 
मींच्या आशीवीदें साथकच होईल. वरकड यशाचा वांटा तुझांस दिल्हा 
झणून स्वामींनीं आज्ञा केली, तर यश, कीति, लक्ष्मी जे आहे ते स्वा- 
मींच्या आशीवीदाचीच आहे. तीर्थरूप राजश्री राऊ नर्मदा उतरोन 


१ श्रीभुलेश्वराचें काम:--हें देवाल्य जेजुरीजवळ माळशिरस गांवीं आहे. 
माळशिरस तर्फे कडेपठार प्रांत पुरणे असं पूर्वी मोडत असे. आतां पुरंदर ताल- 
क्‍्यांत तें गांव आहे. भुलेश्वराचें देवालय इ. स. १७३७ मध्यें स्वामींनीं बांधिले 
हें ह्यावरून सिद्ध होतें. ह्या देवालयाचा कै० तुकोजीराव होळकरांनीं जीणां- 
द्वार केला. 

२ बाजीराव नमेदा उतरोन गेले ह्मणून चिमाजी आपांनीं लिहिलें आहे ती 
पेशव्यांची इ. स. १७२७ सालची उत्तर हिंदुस्थानांतील स्वारी होय. ह्या स्वा- 
रीस बाजीराव छ० २९ रजब ह्मणजे ता० २२ नोव्हेंबर इ. स. १७२६ रोज 
सोमवार ह्या दिवशीं निघाले. 


ष्र 


गेळे. तेथून पत्रे आलीं. सांप्रत वोडेशास पावले असतील, राजश्री म- 
ल्हारजी होळेकर व राणोजी शिंदे येऊन भेटलेच असतील, वोडशाचा 
कारभार उरकोन आगऱ्यावरून दिल्ली समीप एक वेळ जावें ऐसा 
त्यांचा बेत आहे, अथवा यमुना उतरून अंतरवेदींत जावें हाही एक 
विचार आहे. स्वामींच्या आशीर्वादे सर्व मनोरथ सिद्धीस जातील. 
आमचा हेत वारणाशीस जावें असा आहे. तोही स्वामींच्या आशीर्वादें 
घडेल हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ४७] श्री. 
श्रीमंत परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:-- 


अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी येथील 
कुशल ता छ १० जिल्हेज ऐकादशी गुरुवार मुकाम ठाणें यथास्थित 
असे विशेष. स्वामींच्या आशीबौदेंकरून पुण्याहून स्वार होऊन ठाणें 
हस्तगत केलें. वानरें, वेसावें, बेलापूर हे जागे फार बळकट आहेत. 
तेथीलही उपाय करूं. जें होणें तें खामींच्या आशीर्वादें होईल. वसई- 
जवळ फोज जाऊन बसली आहे. स्वामींस विदित व्हावें यास्तव लि- 
हिळें असे. निरंतर आद्योर्वादपत्र पाठवावयास आज्ञा केली पाहिजे. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, । 


१ वोडसेः--ज्यास सांप्रत वोरछा किंवा तेहरी असें हणतात त्यास मराठी 
कागदपत्रांतून वोडसें असें नांव दिलेलें आढळतें. हें बुंदेलखंडांतील एक प्राचीन 
संस्थान असून तें झांशीच्या दक्षिणेस आठ मैल आहे. 

२ मल्हारजी होळकर व राणोजी टिंदे ह्यांच्या व पेशव्यांच्या भेरी छ० १५ 
रमजान ता० ६ जानेवारी इ. स. १७३७ रोज युरुवार ह्या दिवशीं भेलसे पर- 
गण्यांत वेत्रवती नदीच्या कांठीं झाल्या. 

३ छ० १० जिल्हेज एकादशी युरुवार:--३१ माचे इ. स. १७२७. 


७२ 


[लेखांक ४८] श्री. 
श्रीमंत महाराज राजश्री परमहदंसबावा स्वामींचे सेवेसी; -- 

अपत्यें चिमाजीनें कृतानेक सा० नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल 
माघ शुद्ध द्वितीया पर्यंत स्वामींचे आशीवीदेंकरून यथास्थित असे 
विशेष, तीथरूप राजश्री रौयांकडील पत्रे स्वामींस आलीं तींच बजिन्नस 
पाठविलीं आहेत त्यांजवरून विदित होईल, सारांश स्वामींचा आशीवाद 
तीथरूपांचे मस्तकीं आहे. तत्परभावेंकरून म्लेंडेंछ महागवेकरून आला 
तो गर्वहत जाहला; समूळ अविलेवेंच बुडाल्याचें वृत्त येई तें मागाहून 
सेवेसी लिहून पाठवितो. औरंगाबादेची फौज त्याचे कुमकेस जाणार, 
शहर सोडून फुलदरीस आली आहे. स्वामींच्या आशीर्वादें हे फोजेचा 
निःपात इकडेच होय असा आशीर्वाद दिल्हा पाहिजे. दोोतें ते स्वा- 
मींच्या आशीर्वादें होते. सेवेसी श्रुत होय हवे विज्ञापना. 


१ माघ शुद्ध द्वितीयाः--ता० ११ जानेवारी इ. स. १७३८ बुधवार. 

२ बाजीरावांकडून जीं पत्रें येत तीं चिमाजी आपा स्वामींच्या अवलोकना- 
साठीं स्वामींकडे पाठवीत असत. बाजीरावांच्या पत्रांमध्ये चिमाजी आपांच्या नां- 
वचीं लेखांक २३1३२४1३२५ हीं पत्रे आहेत हीं स्वामींच्या अवलोकनासाठीं चिमाजी 
आपांकडून गेलेलीं होत. 

३ म्लेंच्छः:---निजामउल्मुलक. 

४ औरंगाबादेची फौज:---ही निजामाची दक्षिणेतील फौज. हिला पायबंद 
द्यावा हाणून बाजीरावांनी लिहिलें होतें ( लेखांक २३२ ), त्याप्रमाणें चिमाजी 
आपांनीं त्या फौजेस उत्तरेस जाऊं न देण्याचा निश्चय केला होता. 

५ फुलदरी:---असें नांव चिमाजी आपा आपल्या पत्रांत देतात; परंतु फुलमरी 
असें नांव पाहिजे, फुलमरी हें गांव औरंगावादेजवळ आहे. 


्ी..$ 


[लेखांक ४९] श्री. 
तीथेस्वरूप राजश्री राऊ स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक सा नमस्कार विनंति उपरी येथील 
कुशल ता छ० २४ संवाल बुधवार प्रातःकाळचा सवा प्रहर दिवस 
मु॥ तारापूर यथास्थित असे विशेष. रात्रीं चार पांच सुरुंग मल्हारबा- 
कडून तयार जाहले. तेसेच हुजरातच्या सुरुंगाचे तीन फांटे एकाचे क- 
रून कुसाखालीं नेले. तसेंच यशवंतराव पवार याकडीलही एक तयार 
जाहला. राणबाकडील तयार जाला नाहीं. तयार जाद्दला त्यास आज 
दोन घटका दिवसास वत्ती दिल्ही. सारे लष्करचे लहान थोर माणूस 
रात्रींचेच खाडींतून उतरोन मोर्च्याचे पाठीमागे जमा करून बसविलें 
होतें. सुरुंग एकामागे एक अंतर करून उडाले. सरकारच्या सुरुंगाचें 
खिंडार मोठें पडलें. तेसच मल्ह्ारबराचा खासा सुरुंग बुरुजाखालीं 
होता तेथेही खिंडार मोठें पडले. त्याच्या उजव्या हाताकडे दुसरे सुरुंग 
होते तेथेंद्दी थोडीं बहुत खिंडार पडलीं. त्याच्या उजवीकडे हरामाच्या 
लोकांनीं कोटासच मर्दामर्दी(ने) शिडी टेंकून वरते चढले. पुढें घार- 
करी होता तो वर चढल्यावर, वरी गोळी लागून, वरून खालीं भुईवरी 
पडला. त्याचे पाठीमागे दुसरा “वढला, तोही वरून पडला. तेव्हां क्षण- 
भर शिडी रिकामी होती. फिरोन लोकांनीं लगट करून वरते चढले, 
वरी लोकांनीं मारामारीची शर्थ केली, हुजरातचे निश्ाणाजवळ राजश्री 
वाजी भीवराव व रामचंद्र ह्री होते व सारे नामांकित लोक तितके 
होते. बरे वजेनें चालोन गेले. तेसेंच हदामांपैकींही तीनेकसें माणूस 


१ छ० २४ सवाल बुधवार:---ता० २४ जानेवारी इ. स. १७३९. 
२ तारापूर:--येर्थ पोतुंगीज लोकांचे व मराठ्यांचे १७२९ सालीं युद्ध झालें 


त्याचें वणन ह्या पत्रांत आहे. ह्या युद्धामध्ये पोतुगीज सेनापति 1)00 100818 
१९ .181०80 हा होता. 


७५ 


सरकारच्या निशाणाजवळ होते. गुतेकर व बाळोजी चंद्रराव होते. 
हुजरातच्या निश्याणाच्या उजवेकडे मल्हारबाचीं निशाणे सारीं होतीं. 
तेसींच राणोजी भोंसले याचीं होतीं. त्यांणींही र्थ करावयाची तेसी 
केली. कुसा अलीकडे सात आठ हात खंदक खोल होता. आठ हात 
रुंद द्वोता. तो खंदक उतरोन जावें त्या उपरी कोटावरी चढावयासी 
बहुता प्रकारची अडचण होती. वरले लोकांनीं आंत मेढा कोटाशेजारीं 
तयार केला होता. त्यामुळें कोटावरीद्दी चढल्यावरी दोन घटका तेथें 
तुंब पडला. तसेंच जागा जागा. शेवट पावेतों फिरंगी यांणीं हिंमत 
सोडली नाहीं. हुकयाचा [१] व तोफांचा मार व बरकंदाजाचा मार सिमे- 
परतां. खाडीचे मध्यें माडी आहे तेथें आझी होतों. मल्हारवाचे पायास 
करट जाहलें आहे, त्यामुळें तेही एकटे आह्यांजवळ होते. सारें झुंज 
नजरेस पडलें, आमच्या लोकांमध्यें व मल्हारबाच्या लोकांमध्यें आंग्रे 
यांचेददी लोक होते. राणोजी भोसले यांणीं बरे वजेनें बाकोन घातलें. 
राजश्री बाजी भीवराव यांणींही बरेच वजेनें सीमेपरतें निशाण चाल- 
विठें, त्याचे मदुंमीची सीमा लिह्यावी ऐसें नाहीं. हुजरातच्या मोर्च्याच्या 
डावे हातें गोविद हरी होते. तेही बरे वजेनें पोंचले. राणबांनीं शिड्या 
तयार केल्या होत्या, तिकडे सुरुंग तयार नव्हता. ते जबरदस्तीने खंदक 
उतरून शिड्या लावून चढलेच असतील. गोविंद हरीचे डावे हातीं 
बांडे होते. त्याचे पठीकडे यशवंतराव होते. त्याचे पलीकडे तुकोजी 
पवार. रोवटीं राणबा, तिकडील तपशीलवार वृत्त मागाहून लिहून पा- 
ठवूं, सारांडा माणूसद्दी सीमेपरते जायां झाले. नांवनिद्ली मागाहून 
तहकीक करून लिहून पाठवूं. सुभेदारही हशिमाचे लोक होते त्यांत 
शिरले होते. सारांश स्वामींचा पुण्य प्रताप थोर, तेणेंकरून जागा फत्ते 
जाहली असे. अद्याप लोक सारे गांवांतच आहेत. फिरंगी याचीं सारीं 
माणसें धरावीं ऐसी ताकीद केली आहे. जमा जाहृलियावरि तहकीक 


७६ 


करून जसें करणें तसें केलें जाईल. तूर्त जागा फत्ते जाहल्याचें संतोष 
वृत्त तांतडीनें लिहिलें असे. जासूद चोहो दिवशीं शनवारीं तेथें पाव- 
तील. त्यास चित्तास येईल तें इनाम पोंचतें दिल्हे पाहिजे. कृपा केली 
पाहिजे हे विनेति. 


[लेखांक ५०] श्री 
श्रीमंत श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
विनंती सेवक चिमणाजी बल्लाळ कृतानेक विज्ञापना येथील क्षेम 
तागाईत माघ शुद्ध प्रतिपदा पावेतों स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथा- 
स्थित असे विशेष. माहिम, केळवें व शिरगांव व तारापूर व डाहाणू 
व नारगोळे व खतलवाड एकूण सात आठ जागीं स्वामीआशीर्वादें 
फत्ते जाहलें. वानरे व वेसावें व धारावी तीन स्थळें राहिलीं आहेत. 
तींही स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून फत्ते होतीलच. सविस्तर वृत्त तीर्थ- 
रूप राजश्री राऊ यांणीं स्वामीस लेहून पाठविलेंच असेल. त्यावरून 
विदित जहालेंच असेल. सर्व महिमा स्वामींच्या आशीर्वादाचा आहे. 
तेणेंकरून जें होणें तें द्दोतें. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक ५१] थ्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना तागाईत फा- 
ल्युन शुद्ध पष्टीपर्यंत स्वामींचे आश्ीर्वादेकरून यथास्थित असे विदोष. 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. तुझीं वसईवर 
लगट करून [जाणें]. शिमगे पूणिमेअलीकडे श्रीनें तुह्यांस वसई दिल्ही, 
ऐशियास स्वामी साक्षात्कार ईश्वराचा अंश आहेत. स्वामींचे मुखांतून नि 


१ माघ शुद्ध प्रतिपदाः:--ता० २९ जानेवारी इ. स. १७३९ 
२ फाल्युन शुद्ध पष्ठी:--ता० ४ फेब्रुवारी इ. स. १७२९ रविवार. 


७७ 


घेल त्याप्रमाणें होईल येविषयीं संशय नाहीं. स्वामींनीं कृपा करून अ- 
भय उत्तरें देऊन वसई दिठी हणोन आज्ञा केली तेव्हां वसई दिलीच. 
स्वामींचे अभय [ वचन ] पूर्ण चित्तांत घरून आज्ञेप्रमाणे शरीरद्वारा 
साहस करणें तें आझी सर्वही करीत असों. तरी शिमगे पूरणिमेअठी- 
कडे वसईवर स्वामींचा ध्वजारोहण करण्यास स्वामी समर्थ आहेत, 
सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 
[ लेखांक ५२] श्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी :-- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक सा० नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल 
त्ता वेद्याख बहुल प्रतिपदापर्यंत मुकाम वसई स्वामींचे आशीर्वादें- 
करून सुखरूप असों विशेष. स्वामींचे अभयावरून वसईस मोर्चे माघ 
झुद्ध दैशमीस लाविले. त्यादारम्य मोचेंच लाविळे व धमधमे चार 
पांच बांधले, सुरुंग चालविठे, जे जे उपाय स्थळ हस्तगत करावयाचे 
ते केले. फिरंगी यांणीं निराकरणाचे मंत्र पूर्वी युद्धप्रसंगीं मोठ्या मोठ्या 
सुरांनी केळे, तदून्याये फिरंगी यांणीं सुरुंगावर व धमधम्यावर गर- 
नाळा टाकिल्या. सुरुंग विच्छिन्न केळे, पनाळे लावून पाणी सोडिलें, 
आगीचे बोंडे जळके टाकून त्यांवर तेल, दारू, राळ टाकून चार चार 
रोज डोंब राहीसारवा करी. बरकंदाजी व तोफजी फिरंगी याची निः- 


२ ह्या पत्रावरून असें दिसून येतें कीं, स्वामींनीं चिमाजी आपास वसई 
दिल्ही असा, ती हस्तगत होण्यापूर्वीच, आशीवोद दिला होता; व त्याप्रमाणें शि> 
मगेपूर्णिमेच्या आंत तेथें स्वामींचा ध्वज लावश्याचा त्यांचा विचार होता. 

२ वैशाख बहुल प्रतिपदा:--ता० १२ मे इ. स. १७३९ रविवार. मोड- 
कांच्या जंत्रींत प्रतिपदेचा मुळींच क्षय दिसतो. 

३ माघ शुद्ध दशमीः-_ता० ७ जानेवारी इ. स. १७२३९ बुधवार. ह्या दि- 
वशीं वसदैस मोचे लाविले. 


७्ट 


सीम ह्मणावी तैसी. तथापि खामींचा आशीर्वाद उदंड हें सवल शास्त्र 
आहझ्यांजवळ, त्याचे प्रतापे इकडून तोफा लागू करून फिरंगी याच्या 
तोफा मना केल्या. सेल सोडून लेश केली. वसई जागा बाका, 
बुलंद, सुरुंगाचा उपाय नाहीं. परंतु स्वामींच्या कृपाकटाक्षे सुरुंग चाल- 
वून दोहीं बाजूंनीं खांबावरती तख्तपोसी, त्यावर दोन अडीच हात 
रेती टाकून, दहा सुरुंग नेऊन पोहोंचवून, दोनशें पाथरवट लावून 
मोठेमोठे चिरे फोडून, सुरुंगाचे बुधलियास जागा करून, वैशाख शुद्ध 
पंथेमीस सकल सिद्धता करून, लोकांस बाजू वांटून देऊन, नगारियाची 
इशारत करून, सुरुंग उडतांच सर्वोनीं येलगारास उठावें, बुरुजावर 
चढावें, शिड्या ठेवून चढावे, ऐसा करार करून, वैशाख शुद्ध षेष्टी 
बुधवारीं दोन घटिका दिवसास प्रातःकालचा समय येतांच सुरुंगास 
बच््या दिल्या. डावे बाजूचे सुरुंग कांहीं उडोन कांहीं उडणें होते, तोंच 
लोकांनीं उतावळी करून कोटावर चालोन घेतलें. तों दुसरे सुरुंग 
तेच बाजूनें उडाले, त्यांनीं लोक दडपले व जायां व ठार जाहले. 
तसंच उजवे बाजूचे सुरुंग उडाले. एकदोन उडतांच बुरुजास वाट 
जाहलीसी देखून लोक वरते चढले. तों दुसरे सुरुंग उडाले, त्यांणीं 
वरते ढोक चढले होते ते उडून गेले. लोक कसकरले. हिरमोड हो- 
ऊन काम थंड पडलें. फिरंगी यांणीं सांभाळून द्वाके [£६] व गरनाळा व 
रेजगिरीचा मार न भूतो न भविष्यति केळा. त्याणें लष्करचे लो- 
कांत व हशमांत अवसान राहिलें नव्हते. उजवे बाजूचा मातबर सुरुंग 
राजश्री मल्हारजी होळकर याजकडील उडणें होता. त्याचा शोध क- 
रून पुन्हां त्यांत वुधले घाळून रंजक दुरुस्त करून लोकांची निवड केली. 
आणि सुरुंग उडतांच खामखां निद्याणें चडवावीं असा करार करून 


१ वेशाख शुद्ध पंचमी:-ता० १ मे इ. स. १७२९ मंगळवार. 
२ वैशाख शुद्ध षष्ठीः:-ता० २ मे इ. स. १७३९ बुधवार. 


७९ 


वैद्याख घुद्ध सेततमी गुरुवारी उजवे बाजूचा सुरुंग उडविला. तेच 
समयीं लोक जाऊन वुरूज अर्धा उडाला त्याजवरी चढले. फिरंगी 
यांणीं सकेलीच्या आंतून मेढा घाळून, पोतीं भरून, तोफा जोडून तयार 
होतांच तेथें फिरंगीं बोलावून हाके गरनाळाच्या दारूच्या फत्यास आग 
लावून मार केला, व रेजगिरीचा मार सीमेपरता केला. लोकांवरी 
अग्नीचा पर्जन्य करून भाजून काढिलें. तथापि स्वामींचे अभयआश्ीर्वा- 
दाचें वज्रकवच लोकांचे अंगीं होतें, तेणेंकरून अगीची तमा न धरितां 
लोकांनीं हत्यार बरे वजेनें केलें. फिरंगी यांणीं मर्दुमी शिपाईगिरी 
हझणावी तशी केळी. त्याचप्रमाणें इकडील लोकांनीं. भारती युद्धाप्र- 
माणें युद्ध केलें. यामागे युद्धे बहुत जाहइलीं; परंतु ह्या लढाईस 
जोडाच नाहीं. सर्व स्वामींचा आशीर्वाद. लोक बुरूज सोडीनातसे 
जाहले, तेव्हां स्वामीच्या दडप्रहारंकरून फिरंगी धमंद्वेटे बेदिंमत हो- 
ऊन अष्टमीस प्रहर दिवसास कोलास आले. कोल घेतला. आठा 
दिवसांत कबिला सुद्धां झाडून जातोसें करार केलें. त्याजवरून मार 
महकूब केला. फिरंगी यांणीं कब्रिळे वस्तभाव गलबतांत भरली. काल 
वैश्याख युद्ध पौर्णिमेस फिरंगी झाडून गेला. स्वामींचे पुण्येंकरून जागा 
फत्ते जाहली. लष्करचे व हशमाचे लोक सुझंगांनीं उडाळे व जायां ठार 
अजमासे पांच हजार किंबहुना विशेष होतील. तैसेच फिरंगी याचे 
सात आठसें माणूस ठार व या निराळे जखमी जाहले. भारती युद्धा- 
प्रमाणें [युद्ध] जाहलें. वसई बाका जागा. पश्चिमेकडून दक्षिणेकडे खाडी. 
पूवकडे खाजण चिखल. तिहींकडन किमपि इलाज नाहीं. एके उत्त- 
रेकडून उपाय. तिकडेही रेती, धर नाहीं. स्वामी साक्षात्‌ ईश्वराचा 


१ वैशाख शुद्ध सप्तमी:-ता० ३ मे इ. स. १७३९ युरुवार 
२ अष्टमीः:---ता० ४ मे इ. स. १७२९ शुक्रवार. 
२ वैशाख शुद्ध पोर्णिमा:-ता० १२ मे इ. स. १७३९ शनिवार. 


८० 


अंश, स्वामींनीं वसई “दिल्ही, दिल्ही, दिल्ही,?? त्रिवार लिहिलें ते 
शब्द अन्यथा कसे होतील. वरकड वसईची गोष्ट मानवी लोकांनीं 
हझणावी ऐसें नाहीं. वसई स्वामींचे आशीर्वादें फत्ते जाहली. श्रीचें 
सुददान धमंद्वेटे यांचे मस्तकीं वज्रप्रह्ार होऊन टोपीकर म्लानत्व पा- 
वळे. अन्यथा वसई सही न होती. फिरंगी आगीचा पुतळा होता! 
स्वामींचे कतृत्वास पार नाहीं. स्वामींची महिमा स्वामी जाणत. आहां 
मानवी लोकांस काय कळे १ वसई फत्ते होतांच सवासें पुतळ्या पाठवून 
देणें व श्री भुलेश्वरास सवासें रुपयांचा मुगुट घातला ह्मणून आज्ञा केली, 
याजवरून स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे वसई फत्ते होतांच श्रीनिवास केदार 
याजत्ररोबर पुतळ्या सवासें व श्री भुळोवास मुगुट सवास रुपयांचा 
घातला ते रुपये १२५ सवास स्वामींचे सेवेसी पाठविले आहेत. प्र- 
विष्ट होतील, आही लंकरं स्वामींची असों. सर्वप्रकारे कृपा करणार 
स्वामी समर्थ आहेत. स्वामींचे चरणाव्यतिरिक्त दुसरें देवत आहझांस 
काय आहे १ (खास दस्तुर)“ सारांश स्वामींच्या आशीर्वादें व दंडाच्या 
प्रतापे कार्य सिद्धीतें पावलें असे. स्वामींचा महिमा आल्ली वर्णावयास 
सामर्थ्य धरीत नाहीं. श्रीनिवास केदार पुतळ्या व रुपये देऊन रवाना 
केळे आहेत. लोकरच पावतील, वर्तमान त्वरेने विदित व्हावें यास्तव 
हेंपत्र पुढें रवाना केलें असे. सेवेसी श्रुत द्ोय हे विज्ञापना. !?* 

* हीं शेवटचीं वार्क्ये खुद्द चिमाजी आपांच्या हातचीं आहेत. ह्या पत्रांत 
वसईच्या लढाईचे साद्यंत वर्णन दिलें आहे. तें अगदीं निष्पक्षपातपणाचें असल्या- 
मुळें त्याचा व पोतुंगीज लोकांनीं लिहिलेल्या वर्णनाचा उत्तम मेळ पडतो. ह्या 
युद्धांत पोतुगीज सेनापति 811ए९79 १७ 1९12268 हा मृत्यु पावला. व पोतु- 
गीज लोकांचे ८०० लोक पडले. त्यांचा पूर्ण पराभव झाल्यानंतर 09१६0 
वढ 8०प2७ 10/शं7& ह्या पोतुगीज अधिकाऱ्याने चिमाजी आपांस कोल देऊन 
वसई सोडून दिली. ह्या वेळीं मराठ्यांनी पोतुगीज लोकांशीं फारच थोरपणार्चे 
चतैन केलें. ह्या युद्धाची साद्यंत हकीकत स्वामींच्या चरित्रांत दिली आहे. 


८१ 


[ लेखांक ५३ ] श्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 


चरणरज चिमणाजी बल्ाळ विज्ञापना येथील वर्तमान तागाईत 
वैशाख वद्य १ पावेतों महाराजांचे आश्ीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. 
स्वामींचे आक्षेप्रमाणें श्रीनिवास केदार याजसमागमें पुतळ्या १२५ व 
रुपये १२५ एकूण सवार्हे पुतळ्या व सवाशे रुपये पाठविले आहेत. 
सेवेसी प्रविष्ट जाहलियाचें उत्तर सादर जाहलें पाहिजे; व सर्व स्वामींच्या 
आशीर्वादेंकरून फत्ते जाहलें याचें वृत्त सविस्तर काल लेहून सेवेसी 
विनंतीपत्र पाठविलें आहे. तें पुण्याहून रा० अंताजी नारायण यांणीं 
स्वामींचे सेवेसी पावते केलेंच असेल. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 

पेवस्ती चंद्र २४ सफर सन तिसा सलासीन. 


[लेखांक ५४] श्री. 
श्रीमन्महाराज श्री परमहंस वावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील 
कुशल तागाईत ज्येष्ठ बहुल पेष्टी पर्यंत स्वामींचे आशीरवीदेंकरून य- 


१ वेश्याख वद्य १:-ता० १३ मे इ. स. १७३९ रविवार. ह्या पत्रांत लिहिलें 
आहे कीं वसई फत्ते जाहल्याचें सविस्तर वृत्त काल पाठविलें आहे. अर्थात्‌ तें वरील 
पत्र होय. परंतु त्यावर मिति प्रतिपदाच दिली आहे, व ह्याही पत्रांत प्रतिपदाच 
लिहिली आहे. मोडकांच्या जंत्रींत मुळींच वद्य प्रतिपदेचा क्षष आहे. त्यावरून 
मिति घालण्यांत चूक झाली असे दिसतें. वरील पत्राच्या दुसरे दिवशीं जर हें 
पत्र लिहिलें आहे तर ह्याची ता १४ मे इ. स. १७३२९ सोमवार ही मिति 
असली पाहिजे. 

२ ज्येष्ठ बहुल पष्ठी:-ता० १५ जून इ. स. १७३९ शुक्रवार. लेखांक ५२ 
व ५२ हीं दोन पर्त्रे चिमाजी आपांकडून गेल्यानंतर स्वामीर्चे जें अभिनंदनपर 
उत्तर आलें त्याचें हें प्रत्युत्तर होय. 

६ 


८२ 


थास्यित असे विशोष. सोमाजीबरावर स्वामींना आद्षीर्वादपत्र पाठविळे 
ते प्रविर होऊन संतोषावातरि जाहली, वसई फत्ते जाहली यावरून 
खामींनीं मजला कित्येक कृपा-उत्तरं गोरवून दाशरथी आदिकरून 
साक्ष-उपसाक्ष देऊन आज्ञा दिली; तर सर्व सामर्थ्य स्वामींचे आशी- 
वादाचे. वसई दिल्दी, दिल्ही, दिल्दी, ही उत्तरें त्रिवार स्वामींनीं लेख 
केलीं, व स्वामींनीं पाटसास मज दर्शन दिळें, तेथंदी वसईविश्ीं 
अभय दिलें. तदनुरूप स्वामींनीं वसईवर सुदर्शन प्रेरून 
धमंद्वेटटे यांचा निःपात केला. येरवी वसई सई होती असें [नवतें] व 
टोपीकर अभिरूप होते. त्यांच्या सर्व शक्ति कुंठित करणें ह्या प्रताप 
स्वामींचा. आह्यां मानवी लोकांचें हें कृत्य नव्हे. श्री रघुनाथ [यांणीं] 
वानरांइृस्तें समुद्री पापाण तरवून लॅकेद्यादिक त्रिकुटाचळाचें मर्दन केलें, 
तेसच श्रीकृष्णें यादवांहस्तें म्लेंछादि देत्यांचें निर्दळण केलें, त्याचप्र- 
कारें पाश्चात्यांचें उपमर्दन स्वामींनीं करून वसईत ध्वजारोहण केलें, 
स्वामी मूर्तिमंत इश्वररूप आहेत. स्वामींचा प्रताप कतृत्व वर्णावयास 
आमची बुद्धि नाहीं. प्रापंचिक विचारें स्वामींनीं मज महत्त्व्देऊन आज्ञा 
दिली तर हें सर्व भूपण स्वामींचे आहे. मी खामींचा असें. 


पुतळ्या पाठविल्या त्या निफांसी 
आहित. त्यांस फांसे करावयास सोनें 
तोळे पांच पाठविणें हणून आज्ञा, 
त्याजवरून सदरहू पांच तोळे सोनें 
सोमाजीवराबर पाठविलें आहे. 

ल८ममणराव याजबत्राबत सातशे 
रुपये आह्मी पुण्यास येऊन सेवेसी 
पाठवून देऊं. 


मोतें दररुपायास मोतीं एक १ 
प्रमाणें मोतीं सव्वार्शे पाठविणें 
हणून आज्ञा. त्यास येथें मोतीं 
नाहींत, स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे पु- 
ण्यास खरीदी करून पाठवावयाशीं 
लिहिलें आहे. मोतीं मिळालीं तर 
पाठवितील. मोतीं न मिळत तरं 
सव्वाशे रुपये सेवेसी पाठवितील, 


१ सोमाजी:-स्वामींचा नोकर. 


जिन्नस पाठविणें वजन पक्के 


४३ साकर 
८२ गुळ 
८८॥| केऱार 


फिरंगी कागद गड्डी दोन २ 
पंवळ्यांची माळ १०८. 

(4-8 शै कृष्णागर 
कस्तुरी तोळे 

फिरंगी कागद गड़ी २ 

पंवळी माळ १०८ 

येणेंप्रमाणें पाठवणें हणून आ- 

ज्ञा त्यावरून 


दढड 


साताऱ्याहून देवविलें, 

४३ साकर 

&€३ गुळ 

पुण्याहून देवविळे वजन पक्के, 
४८] केशर 
४८४१ कृष्णागर 
पांच कारकुनांस पाठवितों त्यांस 

धंदे सांगणें हणोन आज्ञा. ऐशास 
आही पुण्यास आल्यावर स्वामींनीं 


वरे 


दोन अथवा तीन कारकून पाठवून 
द्यावे दे विनंती आमची आहे. 
असें असतां स्वामींनीं पांच कारकून 
पाठविले तर स्वामी-आज्ञा आमचे 
वस्तु मोडवेळ असें नाहीं. येवि- 
षयीं सोमाजी विनंती करील 
त्याजवरून विदित केलं आहे. 
स्वामींची आज्ञा सोमाजीनें जबानी 
सांगितली त्याजवरून वस्त्र पाठविलीं 
व सोमाजी बरोबर दोघे होते 
त्यांस दिलीं. 


कारकुनास वस्त्रे. 


१५ तिबटें 
३ पासोडिया 
सोमाजीस रुप्याचं कडे दिले. 
सोमाजी बरोत्रर दोघे होते त्यांस 
दोन पासोड्या दिल्या. 
१९० [१] पुण्याहून देवविले. 
येणेंप्रमाणें सवेसी पाठविले 
आहे. विदित झालें पाहिजे. सेवेसी 
श्रत होय हे विज्ञापना. 


१ चिमाजी आपा छ० १० जमादिलाखर ह्मणजे ता० ३ सप्तंबर इ. स. 


१७२९ रोजीं पुण्यास आले. 


८ड 


[ लेखांक ५५ ] श्री. 
श्रीमंत परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 


अपत्ये चिमणाजी बलाळ कृतानेक सा० नमस्कार विनेति उपरी 
येथील क्षेम ता? छ० २५ जिल्हेज गुरुवार एकादशी मुक्काम औरं- 
गाबाद स्वामींच्या कृपावलोकनंकरून यथास्थित असे विशेष. पुण्याहून 
स्वार जाहलियावर आमदानगरचे मुकामीं तीर्थस्वरूप राजश्री रायांजबळ 
पावलों. नांसरजंगाकडील बोलीचा ब्रिघाड जाहला, यामुळें आज दोन 
अडीच महिने गंगातीरींच त्याचें आमचें फिरणें जाहलें. पोटाची ओढ 
सीमेपरती. जोंधळे मात्र रानांत होते, त्यामुळें गुजरान झाली. ब्रिघाड झाला 
तो तैसाच राहूं देऊन आलें तर मार्गे कटाक्ष राहील तो कायाचा नाहीं. 
यास्तव मेहेनत, पोटास पैसा नसतां करणें तैसी कमाल, स्वामींचा आ- 
शीर्वाद मस्तकीं आहे त्या बळें, करून मोंगळ विचारावर आणून पहिले 
जहागीर द्यावयाची बोली होती त्याप्रमाणें करार करून घेतली, आणि 
सलूख केला. पुढें त्यांणीं आझ्ीं एका विचारें चाळून मुलुखाचा ब्ंदो- 
बस्त दुतफा उत्तमप्रकारे चालवावा ऐसा सिद्धांत करून तीथरूप राजश्री 
राऊ स्वार होऊन हिंदुस्थानास गेले. आह्यांस आग्रह करून शहर पा- 
१ छ० २५ जिल्हेज गुरुवारः-ता० १३ मार्च इ. स. १७४०. 

२ निजाम दक्षिर्णेत नाहीं असें पाहून वाजीरावांनीं त्याचा पुत्र नासिरजंग 
ह्यावर स्वारी केली. उभयतांच्या बऱ्याच झटापटी झाल्या. चिमाजी आपा २० 
जिल्काद ह्मणजे ता० ८ फेब्रुवारी इ. स. १७४० रोजीं पुण्याहून निघून अह- 
मदनगर येथे बाजीरावांस मिळाले. छ० १५ जिल्हेज रोजीं बाजीरावांची व मो- 
गलाची वरखेड येथें भेट होऊन बाजीराव हिंदुस्थानच्या स्वारीस गेले. आपा 
नासिरजंगाच्या आग्रहास्तव औरंगाबादेस गेले. तेथे त्यांचा फार सत्कार होऊन 
ते छ० १६ मोहरम ह्मणजे ता? १ एप्रिल इ. स. १७४० रोजीं परत आले. 
आ्रांटडफ ह्मणतात कीं मुंगी पैठण येथें मोंगलाशीं तह होऊन बाजीरावास हंडिया व 
खरगोण हे नमंदेच्या कांठचे दोन प्रांत जहागीर मिळाले. तो हाच प्रसंग असावा. 


८५ 


चेतों बोलाविले, यास्तव येथें आलों. काळ शहरांत त्याचे इवेलीस गेलों 
होतों. चार सहा घटिका बसलों होतों. बेदराहून निरोप घेऊन एकूणीस 
हजार स्वार, वीस हृजार बरकंदाज, दीडशे तोफा, तीन हजार जेजाला, 
तीनशें उंट बाणांचे इतकें सामान मोंगलाचें होतें. स्वामींच्या आशीर्वा दें 
आमचीच सलावत (झाली). आशीर्वादपत्र पाठवीत जावें हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ५६] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी. 
चचरणरज चिमणाजी वबछाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती 
येथील कुदळ तागाईत छ० २३ मोहरम चेत्र वद्य दैशषामी मुकाम किले 
(3 ड भी च. 
कोरिंगड घांटमाथा यथास्थित असों विशेष. ओरंगाबादेहून पारनेरा- 
नजीक आलों. तेथें “राजश्री संभाजी आंग्रे सरखेळ एकाएकीं अली- 


१ ० २१ मोहरमः-ता० १० एप्रिल इ. स. १७४०. 


२ संभाजी आंग्रे सरखेल:-कान्होजी आंग्यास एकंदर सहा पुत्र होते. त्यां- 
पेकी ओरस सखोजी व संभाजी; व दासीपुत्र तुळाजी, मानाजी, धोंडजी आणि 
येसाजी. कान्होजी वारल्यानंतर सखोजी कुलाब्याचा मालक झाला, व संभाजीस 
सुवणेदुगे दिलें. सखोजी इ. स. १७२३३ मध्यें स्रृत्यु पावला. त्याचे मागून सं- 
भाजी गादीचा मालक झाला, परंतु तो सुवणंदुगीतच राहत असे. संभाजीचे व 
मानाजीर्चे पटेनासें झाल्यामुळें इ. स. १७३४ मध्यें बाजीराव पेशव्यांनीं कुला- 
ब्यास जाऊन त्यांचा तंटा मिटविला. मानाजीस कुलाबा देऊन वजारतमाब 
असा किताब दिला, व संभाजीस सरखेल हें पद दिलें. परंतु ह्या बंधूंचे अधिक 
अधिक वैमनस्य वाढून संभाजीने मानाजीस त्रास देण्याचा क्रम आरंभिला. 
आणि बाजीराव व चिमाजी हे औरंगाबादेस आहेत अशी संधि साधून कुलाब्या- 
वर स्वारी केली. तेव्हां मानाजीने पेशव्यांस व स्वामींस पत्रे लिहिलीं. त्यावरून 
पेशवे त्याच्या मदतीस गेले. 


८६ 


बागेत उतरोन हिराकोट घेतला, सागरगड घेतला, चोळेचा कोट घे- 
तला, थळचा कोट घेतला, अलीवा्गेत कुलाब्याचें पाणी बंद केलें, 
ये समय येऊन आपलें रक्षण करावें.'? ऐसें मानाजीचें पत्र नानांजवळ 
आलें. येतांच नानांनीं चार पांचशे राऊत, वासुदेव जोशी व विठ्ठल 
शिवदेव व अंताजी नारायण यां समागमे देऊन रवाना केलें. आह्यांस 
मानाजीचें पत्र होतें तें आह्यांकडे पाठविलें. पत्र मार्गा पावलें. तेच 
दिवशीं लांब मजल करून घोडनदीवर मुक्काम केला. तेथूनच माना- 
जीस आश्वासनाचें पत्र लिहून रवाना केलें. दुसरे दिवशीं विसां को- 
सांची मजल करून लोहगांवास आलों. मानाजीचे कुमकेविषयीं इं- 
अजांसही पत्रे पाठविलीं. तेच दिवशीं पुण्याहून चिरंजीव नानांस रात्रीं 
बोलावून आणून त्यां समागमे सारी फोज देऊन रवानगी केली. ते 
येथून पांचवे रोजीं कुलावियास जाऊन पोहोंचले. आपणही पुण्यास 
जाऊन तीन दिवस तेथें राहून, मातुश्रीचें दरीन व आज्ञा धेऊन, खार 
होऊन काल येथें आलों. नाना तेथें पावले, तेच दिवशीं संभाजी 
कडील चोकी बाहेर उभी हिराकोटाजवळ आश्रयास होती ते मारिली. 
पंचवीस तीस माणूस कापून काढिले. तुळाजी आंगऱ्या जखमी धरून 


१ हिराकोट:--ह्ा अलिवाग शाहराच्या इंश्ान्येस समुद्रकिनाऱ्याजवळ एक 
प्रचंड किला आहे. हा कान्होजी आंग्र्याने इ. स. १७२० मध्यें बांधला असं ह्म- 
णतात. हा इ. स. १८४० पर्यंत आंग्रयांच्या ताब्यांत होता. 

२ सागरगड:-हा किल्ला अलिबागेच्या पूर्वेस ३ मैलांवर आहे. ह्या किल्याच्या 
एका टोंकावरून अपराधी लोक समुद्रांत सोडीत असत. त्या टोंकास “वानर 
टोंक? असे नांव आहे. 

२ चौल:-रेवदंडा. हें बंदर इतिहासप्रसिद्ध आहे. येथें पोलुंगीज लोकांचा 
अंमल पुष्कळ वर्पे होता. 

४ थळ:-हा अलिबागेच्या उत्तरेस तीन मैलांवर आहे. 


ट्७छ 


पाहिजे तें. कुलाबियास पोंचविलें. व सांप्रत तो आरमारानशीं कुला- 
ब्याजवळ आहे. तेथून तोफांचा मार दिला. त्यामुळें अलिबागेंतून 
सरोन हिराकोटचे उत्तरेस आश्रयानें मोचें बांधून राहिले आहेत. नाना 
सागरगडाखाळून खाडीचे कडेने गेले. तेथें पंचवीस माणून संभाजी- 
कडील आलें होतें. त्यांत सरदार होता तो व पांच सात माणूस जिवें 
मारिळें व वरकड पळालें. सहा सातजण धरून आणिले. जर संभाजी 
लोकर निकाल काढून जीव वांचवून निघोन गेला तर उत्तमच जालें. 
गुराबा व थोरळीं गलवतें इंग्रजांचे भयाने सुवर्णदुगीकडे लावून दिलीं 
आहेत. लहान गलबतें व महागिऱ्या मिळोन साठ दागिने, तरतीं साख- 
रीचे खाडीजवळ ठेविलीं अहेत. जर धीर धरून मोचेंबेदी करून रा- 
हिला तर मोचे लावून पारपत्याचा विचार करणें तैसा स्वामींच्या आ- 
शीर्वादाचे बळें करीतच आहों. इंग्रजांस मार्ग देऊन जाऊं द्या हणोन 
संभाजीनें सांगून पाठविलें होतें; परंतु इंग्रेजाने मान्य केलें नाही. 
आह्ली औरंगावाद प्रान्ती आहों, ये प्रान्ती धान्य नाही, ऐसा समय 
पाहून [संभाजी ] आले होते. तुमचा आशीवीद आमचे मस्तकीं अ- 
सतां त्यांस समय काय फावणार आहे? कळावें हणून लिहिलें असे. 
मानाजीची स्थापना आही केली; परंतु त्यास स्मरण न राही ऐसें जहाले, 
कितेक प्रकारें वावगी वर्तणूक आहांशीं केली. त्याचा विरार लिहि- 
त्यानें चित्तांत येणार नाहीं. जे समयीं पाय पाहूं तेव्हां विदित करूं. 
उरण जागा फिरंग्याची ते आपणच बळकावली. तैसेंच आमच्या उरावर 
बांधिला (१) तेविशीं व पेक्याविशीं वारंवार लिहिलें, परंतु ते गोष्ट चि- 
त्तांत न ये. आज पांचा वर्षात एक पैसा आमचा देणें तो दिला नाहीं, 
बहुतच अमयीदा मांडिली. यास्तव त्याचे डोळे उघडावे. याकरितां 
तजविजेनें पाळ व मिरगड दोन्ही जागे संभाजीच्या ह्ातांस जात होते; 
तेथीळ लोकांचा दिलासा करून ते जागे धेऊन आपलीं निशाणें चढ- 


ट्ट 


विलीं. तेसेंच फिरंगी याचें उरण बळाविलें होतें तेंही घेतले. आजच 
फत्ते जाल्याचें पत्र उरणाहून आलें, सारांश त्याचे डोळे उघडले. व 
सर्व प्रकारें संभाजीचे हातोन जीवही ये समयीं वांचविला असे. सारांश 
इतकाही प्रताप स्वामींचे आशीवबीदाचा आहे. तेणेंकरून सर्व विचार 
होतात. दुसरा अर्थ नाहीं. कर्ज फिटेल ऐसें स्वामींचे मुखावाटे निघाले 
आहे, तेंही शेवटास जाईल, स्वामींच्या आशीवोदावेगळें दुसरें जाणत 
नाहीं, उद्यां परवां घाट उतरोनद्दी (१) कुलाब्या पावेतों जाणार आहे. 
तेथें न पावतां अगोदर संभाजीचा निकाल जाला तर उत्तमच आहे. 
नाहींतर तेथवर जाऊन होईल वृत्त तें लिहून पाठवू. निरंतर आशीर्वाद- 
पत्र पाठवीत जावें. सेवेसी श्रुत होय दे विज्ञापना. 


[लेखांक ५७] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी 


अपत्य चिमणाजी वबल़ाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील 
कुशल स्वामींच्या कृपावलोकनंकरून यथास्थित असे विशेष. महाराज 
राजश्री स्वामींनीं आज कृपा करून 


चिरंजीव राजश्री नानास आल्यांस 
पेशवाईचीं वस्त्रं दिलीं, १ मंदील. 

१ मंदील १ चादर. 

१ चादर. १ झगा मंदलाचा. 


१ नानांस पेशवाईची वस्रे आपाढ शुद्ध १२ बुधवार शके १६६२३ रोजीं 
(ता० १४ जून इ० स० १७४१) दिवसां दहा घटिकेंस सातारा येथे मिळालीं. 
त्या वेळीं चिमाजी आपा बरोबर होते. वस्त्रे मिळाल्यानंतर कांद्दीं दिवस साताऱ्यास 
मुकाम करून नंतर ते धावडशीस ब्रह्मंद्र स्वामींच्या दर्शनास गेळे व तेथून 
वाई वगेरे ठिकाणीं जाऊन उभयतां चुलते पुतणे छ २ जमादिलाखर ह्मणजे 
ता० ३ आगष्ट ३० स० १७४१ रोजीं पुण्यास आले. 


८९ 


१ झगा मंदलाचा १ पटका. 

१ पटका. १ तुरा मोत्यांचा. 
१ तुरा मोत्यांचा. >>> 

१ तरवार. ष्‌ 

१ कटार. 

१ हत्ती. 

टॅ 


येणेंप्रमाणें वस्त्रं दिलीं असेत. स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून जें होणें 
तें होत असे. स्वामींस वर्तमान श्रुत व्हावें यास्तव विनंति लिहिली असे. 
कृपा केली पाहिजे हे विज्ञापना. 


वाळाजी बाजीराव. 
[लेखांक ५८] श्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमह्दंस स्वामींचे सेवेसी: -- 

चरणरज बाळाजी बाजीराऊ कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 
तागाईत चेत्र वद्य पंचमी मंगळवार मुक्काम हयेसाळ कृष्णातीर येथें 
स्वामींचे कृपेकरून सुखरूप असो विशेष, वसईकडील वर्तमौन तरी 
मोचे लागले आहेत; दोन तीन सुरुंगांजवळही गेळे आहेत; व पांच 
धमधमे तयार जाहले आहेत. परंतु सुरुंगास पाणी लागले वरून मोर्चा 


१ चेत्र वद्य ५:--ता० १७ एप्रिल इ० स० १७३९. 

२ होसाळ:--हें दक्षिण महाराष्ट्रांत मिरजेजवळ कृष्णानदीच्या कांठीं लहा- 
नसें गांव आहे. 

३ वसईकडील वतंमान:---वसइईंचा वेढा चालू होता त्या वेळचें हें पत्र आहे. 
बाळाजी बाजीराव ह्या वेळीं छत्रपति शाहू महाराज यांचे बरोबर ह्येसाळ येथें गेले 
होते. 


र 


तो चालत नाहीं. लष्कर फार; दोन तीन महिने एक जागा मुक्काम 
जाहला; गवत चहूं गांवांहून आणावें लागतें; असें वर्तमान तेथील 
आहे. तें स्वामींस तीर्थरूप राजश्री आपा सेवेसीं लिहितच असतील. मीही 
वर्तमान विदित व्हावें हणोन लिहिलें असे. इराणी तोदैंमासकुली- 
खान यानें पातशह्या व सर्व अमीर कैद केळे आणि आपण दिल्लीस 
येऊन तक्तावर व्रसणार. पुढें दक्षिणेवर चाल करावी हाच त्याचा पुर्ता 
आडाय आहे. पुढें येईल वर्तमान तें सेवेसी लिहून पाठवू, तीर्थरूप 
राजश्री राऊ बऱ्हाणपुराजवळ आहेत. येथील वर्तमान तरी तूर्त राजश्री 
छत्रपति स्वामींचा मुक्काम येथेंच आहे. विरोष अर्थ लिहावया योग्य 
असें नाहीं. सर्व आश्रा व आशीर्वाद आमचे मसकीं आहे तों वसईही 
येईल व तोदमासकुलीखानासही तंत्री पोहोंचेळ. स्वामींनींही सदेव ले- 
खकांस आज्ञा करून तीथैस्वरूप राजश्री आपांस लिहिलें पाहिजे. स्वा- 
मींची कृपा आहे तों सर्व घडतच आहे. वरकड विशोप अर्थ आहे असें 
नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[ळेखांक ५९] श्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमहंसवाबा स्वामींचे सेवेसी:--- 


चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशल ता भाद्रपद बहुल पंचमीपर्यंत स्वामींचे आद्यीर्वादेंकरून यथा- 


१ तोहमास कुलीखान:--नादिरशहा. बाजीराव पेशव्यांच्या पत्रांत तोद्द- 
मास्त कुलीखान असें नांव दिलें आहे. 

२ भाद्रपद बहुल पंचमी:---एवढेंच मोघम लिहिलें असल्यामुळें बरोबर सन 
काढतां येणार नाहीं, परंतु ह्या पत्रांत पेशव्यांचे व निजामाचे भेटीचा संबंध दशे- 
विला आहे ती भेट एद॒लाबाद परगण्यांत छ० २९ सवाल ह्मणजे ता० ७ जाने- 
वारी ३० स० १७४९2 रोजीं झालो. ल्या पूर्वीर्चे हें पत्र असल्यामुळें त्याची ता 
३१ आगष्ट इ. स. १७४० असावी असें दिसतें. 


९१ 


स्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन 
संतोष जाहला. “आमची व फकिलीजखान यांची भेटी करून देणें. त्या- 
चाही वृद्धापकाळ जाहला आहे तरी हे मिक्षा देणें. त्याजपासीं बहुतसें 
मागणें नाहीं. ज्या गांवीं संन्यास घेतला ते खेडें सातशे रुपयांचे आहे 
तेवढें मात्र मागोन घेऊं. ह्मणोन विस्तारे आज्ञा केली. ऐशास खेड्या 
करितां स्वामींनीं किलीजखानास जाऊन भेटावेंसे काय आहे? आमची 
व नवाब निजामउल्मुलख यांचे भटीचा योग घडलियावर स्वामींचे आज्ञे- 
प्रमाणें खेड्याचा मजकूर करूं. जे गोष्ट स्वामींस अगत्य तेच आह्यांस 
अगत्य. आह्मी स्वामींचे आशेखेरीज काय आहे? गणेशाचे रोजुरीचें 
तळें दुरुस्त जाहलें, देवालयासही काम लावणार असों, ह्मणून लिहिलें 
तें कळलें. स्वामींच्या चित्तांत येईल तें सिद्धीस पावेलच पावेल. स्वामी 
इश्वराचा अंशा आहेत. मानवी मनुष्यास मात्र अवघड. स्वामींस सर्वही 
पदार्थ सहजांत अहित, स्वामींनीं कृपा करून समाधीचे अनुष्ठान सम- 
यींची दूळ (धूळ?) पाठविली ते प्रविष्ट होऊन शिरसा वंदिठी. घोडी 
पाठवून द्यावयाविसीं लिहिलें, त्यास पागा येथें जमा जाहल्या ह्मणजे 
स्वामींचे मर्जीप्रमाणे घोडी पाठवून देऊं. श्री भुलेश्वराचा मंडप तयार 
जाहला त्यास घांटी बांधावयास दोन सोट बारा हात लांब, हातभर ऊंच, 
या प्रमाणें देणें झणोन (आज्ञा), तर आह्ीं लांकडें आणिली होतीं तीं 
बेंगल्यास लाविलीं. स्वामींनीं आज्ञा केली त्याप्रमाणे लांकडें नाहींत. 

१ किलीजखान---निजामउल्मुलक. 

२ स्वामींनीं संन्यास घेतला होता तें गांव (राजुरी?) मोंगलाईत होतें असें 
ह्यावरून सिद्ध होतें. तें निजामाकडून देवास मिळावें असा स्वामींचा यल होता. 

३ राजुरी:--हें गांव कोणते? स्वामींची जन्मभूमि जी राजुरी-जिला गणे- 
शाची राजुरी असें नांव आहे ती मोंगलाईत बेदर जिल्ह्यांत आहे. 

४ भुलेश्वर---पुणें जिल्ह्यांत पुरंदर तालुक्यांत माळशिरस ह्मणून जें स्वामींचे 
इनाम गांव आहे तेथील हें देवस्थान होय. 


ष्र 


लांकडें आलियावर (सादर करूं). स्वामींचे आज्ञे खेरीज काय असे? 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक ६०] श्री. 
श्रीमत परमहंस महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक सा० नमस्कार विनंति 
येथील कुराळ ता० छ० ७ जिल्काद पावेतों स्वामींचे कृपावलोकनें- 
करून यथास्थित असे विशेष. वहुत दिवस आशीर्वादपत्र येऊन परामृष 
न केला. ऐसें नसावे. चरणरजाचा परामृष सदैव करावा. तीथरेस्वरूप 
आपांनीं केळासवास केला हें वर्तमान स्वामींनीं ऐकिलेंच असेल. मोठा 
घातच जाहला. तीथैस्वरूप रौऊ यांणीं केलासवास केल्यास आठ महिने 
न जाहले तों श्रीनें ह्या प्रसंग घडविला. एकाएकींच श्रीनें दुःखाणवीं 
पाडिलें. होणार बळंवत. श्रीइच्छेस उपाय काय? वडील होते त्यांजवरी 
स्वामींची कृपा होती, तन्मुळें जों जीवित्व तोंपर्यंत कीर्तिच जाहली. 
त्या माघारी चरणरजावरी महाराजांची कृपा आहेच व त्या कृपेमुळे 
कल्याणच होईल. नवाब निजामउल्मुल्ख याचा व नार्सेरजंगाचा 


१ छ० ७ जिल्कादः--ता० १४ जानेवारी इ. स. १७४१. 

२ आपा--चिमाजी आपा हे छ० ८ सवाल झणजे तां० १७ दिसेंबवर इ. स. 
१७४० रोजी वारले. 

३ राऊ-ल्बाजीराव हे छ० १२ सफर ह्मणजे ता २८ एप्रिल इ. स. 
१७४० रोजीं नमेदातीरीं रावेर येथें वारले. 

४ नासिरजंग:---हा निजामउल्मुलुक याचा दुसरा मुलगा. निजाम दिठीस 
असतांना ह्यार्ने दक्षिणेंत पुंडावा सुरू केला. त्याचें पारिपत्य करण्याकरितां निजाम 
दिछीहून दक्षिणेंत आला. दिछीदरवारीं निजामाचे वजन विशेष असल्यामुळें मा- 
ळव्याची सनद मिळवून देण्याचे कामीं त्याचें साह्य होशईह अश्या आशेनें, पेश- 
व्यांनीं ह्या वेळीं निजामास मदत केली व त्याची नमेदातीरीं दादे परगणे णदला- 


९३ 


कलह निर्माण जाहला होता त्यास आहीं साहित्य न करितां नि 


दळी. बहुमान आदर फारच केला. सर्व प्रताप स्वामींचे 
कृपेचा आहे. स्वामींबांचून आह्यांस देवत नाहीं. वस्कड विस्तार काय 
_लिहूं? सेवेती श्रत होय हे विज्ञापना. 
| [ लेखांक द्‌ १] े श्री. 
* श्रीमंत महाराज भी परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चरगरञ वाळाली वाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना ता छ० 
२४ सफर मुकाम "नजीक मंडळ रेवातीर पर्थंत आपले आडीर्वादेंक- 
रून सुखरूप असों विरोष, प्रस्तुत आशीवादपत्र येऊन कुशल अथ 
अवगत होत नाहीं. तरी सदेव आशीर्बादपत्रीं लेखन करीत झ- 
वाब. यानंतर इकडील वृत्त तरी आझ्ी मंडळीयास येऊन मोचे 


सह. बारावे रोजीं दादर हस्तगत जाहले. उपरांत गढीस मोच 


१, सुझुंन चालविले. गढी उडून हलालली. आपले आशीवीदें- 
आ.गढ़ो हस्तगत जाहली. मंडलेकर राजानें शिपाईगिरीच्या श- 


संस्रया क ्--> व स 
यांज कईकारपूर्वक भेट घेतली . नासिरजंग हताश होऊन फकीर झाला व रोझ्ञे 
नत शरभक्ति वरू धगला. परंतु पुनः संधि येतांच त्यानें निजामाशी 

- तो पराभूत च. ह शैवटीं एका मित्राच्या साह्यानें प्राण बचा- 


ईश्वरस्वरूप ह 
न्यून असेल' राहिला. निजामी इ. स. १७४८ मध्यें मृत्यु पावल्यानंतर तो 


"भूमीवर येऊन ढश्तिणेचा सुभेदार झाला. परंतु ती सुभेदारी 
करतीलच. कर ऱिकली नाही. हो ता ५ डिसेंबर इ. स. १७५० रोजीं 


द्रूपद शु र च र 
मा स तावात 0 स. १७४२ सोमवार. 
गील पेदाव्यांचें पत्र | 


जी शालजोडी घाडबिती रः नमेदेच्या 


पाठविल्याचादी उठेख ७ 


दिसतें, अद्यापि पेशव्यांवी 
1 


ठीं जजलपुराजवळ गढामंडल ह्मणून 
वानेंही प्रसिद्ध आहे, 


र्ड 


तीने युद्ध केलें, आपण व एक पुत्र ठार जाहला. त्याचे बंधु व पुत्र 
दोन सांपडले. येथील राज्य त्याचे पुत्रास देऊन स्थापना करून ठे- 
विलें. स्वामींचे आशीर्वादाविना दुसर दैवत जाणत नाही. बरीं वाईट 
तरी स्वामींची लॅकरं आहोंत. एतद्विषयीं विस्तार लिहावा असं काय 
आहे? सेवेसी श्रुत होय हे क्ज्ञापना, 


[लेखांक ६२] श्री. 
श्रीमंत मद्ाराज परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील वर्त- 
मान आप्राढ झुद्ध दशमी गुरुवार मुक्काम गडंपहार नजीक सिरोंज 
प्रांत माळवा महाराजांचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. बहुत 
दिवस कमले. आरडीर्वादपत्र येऊन परामृष न जाहला. ऐसे न- 
सावे. निरंतर आशीर्वादपत्रीं परामृप केला पाहिजे. येथील वर्तमाः 
तरी यंदा मुळूखगिरीचे दिवस स्वदेशीं क्रमले. नर्मदातीरास आल्या. 
' मंडळ्यास गुत्ता पडला. उष्णकाळ निघून गेला. ,कमाविसदाषळं 
रसदा उगवल्या पाहिजेत, यास्तव रजवाडियांत आलों. श्राचा 
पर्जन्यकाळ प्रवर्तान पाऊस पडूं लागला. नर्मदेस पाणी प 
सैन्य विशेष्र. नवका थोड्या. यास्तव स्वदेशीं यावयाचा योर 
या प्रांतेंच छावणी करावी लागली. असो. स्वामींची कृ! 
किंबहुना विशेपात्कार आहे. तेणेंकरून कल्याणावद्द असेळ 
दिनप्रतिदिनीं दृद्धीतं पावली पाहिजे. स्वामींस विस्तार 
असें नाही. राजश्री दादोबा प्रसंगोचित विनंति सेवेसी (जाम दिलीस 
करणार स्वामी समथ आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे ट््याकरितां निजाम 


इ. स. 


इ. स. 


१ आपाढ शुद्ध दशमी युरुवारः-ता० १ जुलई इ. शेष असल्यामुळे मा- 


*अद्या आशेनें, पेश- 
२ गढपद्दारः---परगणे मुगावली, सरकार चं देरीह) रॉ ३७ 
डु र दे “रीं दारदे परगणे एद्ला- 


९७ 


ता० भाद्रपद शुद्ध अष्टमी मंगळवारपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशोष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें ते प्रविष्ट 
होऊन संतोष जाहला. “बाजीराव व चिमाजी आपा आहांसीं निष्ठा- 
पूर्वक वर्तत होते; तुत्ली आझ्यांसीं प्रतारणा करितां; शालजोडी पाठविली 
ती कसरीनें खादली, ते माघारी पाठविली असे; उत्तम जोडी पाठविणें?* 
ह्मणून कितेक आज्ञा केली, ऐसीयास आमची निष्ठा स्वामींचे चरणार- 
विदीं दुसरी नाहीं. आही लेकरे; स्वामी सर्व प्रकारें कृपा करून चाल- 
वितात; दोलत कारभार सर्व स्वामींच्या आक्षीर्वादाचा प्रताप; आह्ली 
आज्ञांकित असतां स्वामी शब्द लावून लिहितात हेंच अपूर्व आहे. ये 
विसींचा विस्तार कागदी पत्रीं काय ल्याहावा १? स्वामींच्या चरणाव- 
लोकनास येणेंचें आहे ते समयीं सर्व सेवेसी निवेदन करूं. स्वामी कृपा 
करतील. रामचंद्र ह्री याजकडीलही विनंति करणें ते दरनसमयीं 
करून स्वामी आज्ञा करतील त्याप्रमाणें वर्तणूक करूं. किनखापाविसीं 
आज्ञा केली त्यास येथं किनखाप उंच नाहीं. पुण्याहून आणून दरान- 
समयीं प्रविष्ट करूं. वरकड रा० पिलाजी जाधवराव व रामचंद्र हरी 
यांजकडील स्वामींनीं मजकूर लिहिला तो कळला. स्वामींनीं आज्ञा 
केली तें कळलें. आह्ीी स्वामींच्या आज्ञेखेरीज नाहीं. सारांश स्वामी 
इश्वरखरूप आहेत. स्वामींच्या चरणांविना दुसरें देवत नाहीं. आमचें 
न्यून असेल तें स्वामींनीं पूर्ण करावें [हं] उच्ित आहे. तदनुरूप स्वामी 
करतीलच. करावें. शालजोडी मुबदला पाठविली आहे. कृपा करून घेतली 


१ भाद्रपद शुद्ध अष्टमी मंगळवार:-ता० १६ आगष्ट इ. स. १७४२३. मा- 
गील पेशव्यांचे पत्र गेल्यानंतर स्वामींकडून आलेलें हें उत्तर आहे. पेशव्यांनीं 
जी शालजोडी पाठविली ती कसरीनें खाली होती, ह्मणून ती स्वामींनीं परत 
पाठविल्याचाही उललेख आहे. ह्या पत्रावरून स्वामी पेशव्य़रीवर कोपयुक्त झाल्याचें 


दिसतें. अद्यापि पेशव्यांची भेट झाली नाहीं. हें पत्र सातारच्या मुकामचें असावें. 
र ी 


र्ट 


पाहिजे. अपूर्व वस्त न पाठविली ह्मणून लिहिलें, त्यास यंदाचे स्वारीचा 
अर्थ विदित आहेच. तथापि स्वामींचे आज्ञेस अंतर न करावें हा निश्चय 
आहे. सर्वाविसीं टेॅंकरास भरंवसा स्वामींचा आहे. वाईट बरे तरी सा- 
मींचे आहों दे विनंति. 
[लेखांक ६६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंसब्रावा स्वामींचे सेवेसी. 
चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु- 
शल स्वामींचे आशीवीदें यथास्थित असों विशेष. चिरंजीव राजश्री 
जेनार्दनपंत यांचें लयन वैशाख बहुल पंचमीस योजिलें असे; तर सा- 
मींनीं कृपा करून कार्य सिद्धीस पावविलें पाहिजे. पहिलें विनंतीपत्र 
सवेसी पाठविलें आहे; परंतु प्रविष्ट झालें असेळ नसेळ नकळे, यास्तव 
दृ्ली विज्ञत्षि लिहिळी आहे. आही लेकरे, स्वामींनीं कृपा सर्व प्रकारें 
करावी हें उचित असे. बहुत काय लिहिणे, कृपा केली पाहिजे हे वि- 
ज्ञापना. 
[लेखांक ६७] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चचरणरज वाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुराल वैशाख शुद्ध चतुर्दशी रविवारपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून 


१ जनार्दैनपंत:-ब्राळाजी बाजीरावांचे सवीत धाकटे बंधु. ह्यांचे ल्न वैशाख 
शुद्ध ५ ह्मणजे ता० ६ एप्रिल इ. स. १७४४ रोजीं झालें. वधू रामाजी नाईक 
भिडे यांची कन्या सगुणाबाई. (हे जनादेनपंत भाद्रपद शुद्ध ७ ता० ८ सप्तंबर 
इ. स. १७४९ रोजीं सातारा येथें मृत्यु पावले.) 

२ वैशाख शुद्ध चतुदेशी रविवारः--मोडकांच्या जंत्रींत हा वार बरोबर ज- 
मत नाहीं. पत्राच्या संदभोवरून तें जनार्दनपंतांचे लग्न झाल्यानंतर लिहिलें अ- 
सावे असें दिसते. त्यावरून त्याची मिति ता० १४ एप्रिळ इ. स. १७४४ रोज 
शनिवार ही बरोबर जमते. 


९९ 


यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोष जाहला. स्वामींनीं बुद्धिवाद पुरस्सर मागील पुढील कुल 
गोष्टी पत्रीं लेखन करून विशदें आज्ञा केळी व खंडोजी साळवी 
आला, त्यांणीं स्वामींची आज्ञा सांगितली त्यावरून सविस्तर कळले, ऐ- 
शीयास आह स्वामींची लेकरं; आह्यांस स्वामींच्या चरणारविदावितरिक्त 
दुसरें दैवत नाहीं. स्वामी ईश्वरी अंश आहेत. आपल्या चरणांजवळ 
आमचा दुजा भाव नाहीं हणोन प्रतिपत्रीं विनंति कायावाळ्मनसा 
स्वामींस लिहिलें असतां स्वामी रु्टभावें आज्ञा करितात या गोष्टीस 
आमचा उपाय काय £ तीथैरूप केलासवासी थोरळे नाना व राव व 
आपा निष्ठापूर्वक श्रीसीं वर्तत आले त्यापेक्षां विशिष्ट विनीतभावें 
वतोवें हीच इच्छा माझी आहे. दुसरा विचार असेल तर स्वामींच्या 
चरणाची शपथ असे, प्रसाद दिल्हा तो माघारा देणें हणोन आज्ञा 
तर हे दोळत यत्किचित्‌ काडीपर्यंत खामींची आहे. स्वामींनीं ठेविली, 
जतन करीन. पावरेर अन्न व वस्त्रपाच् उपभोग करितों तेवढेंच आमचें. 
वरकड सर्व स्वामींच्या आशीर्वादाचा प्रताप आहे. स्वामी उपरोधिक 
लिहितात तर वडील आहां. लेंकरूं मांडीवर हृगल्यास वडील मांडी 
तोडतील ऐसें जाहलें नाहीं. स्वामीही करणार नाहींत. आह्यी अपराधी 
तरी स्वामींचेच. स्वामींविना दुसऱ्यास करुणा येणें अथवा आपले मु- 
लाचा गौरव करणें हें सर्व स्वामींकडेच आहे. दुसऱ्यावरी आमच्या 
माणसाची सत्ता होती व तुझ्या -- -- -- आमचे माणोस दुसऱ्यास 
मारीत होते त्याची छळणा तुझं केली हणोन, तर स्वामींच्या चरणा- 
जवळ माणसें चाकरी करितात व मजपाशीं लोक चाकरी करितात 
ते सर्व स्वामींचेच आहेत. मी स्वामींचा आज्ञांकित. तेथें व येथें सेवक 
आहेत ते सर्व माझेच समजतों. मीं आपले माणसास कांहीं एक गोष्ट 
सांगितल्यास स्वामींच्या दर्पास जपून होईल हे काय गोष्ट आहे! मी 


१०० 


जीवें प्राणें स्वामींचे कार्यांस हजीर आहें. जो स्वामींच्या चरणांजवळ 
अमर्यादेनें वर्तेळ त्यास मर्यादापूर्वक वर्तवावयासच मजला स्वामींनीं 
ठेविलें आहे. येविसींची स्वामींनीं चिंता न करावी. मैकसुदाबादी टा- 
कण चलाख पाठविणें, व्याली घोडी पहिली तुह्यांस दिली तिचा मुब- 
दला पाठविणें हणोन आज्ञा, त्याजवरून चिरंजीव राजश्री सदोबापासीं 
टाकण चांगला चलाख होता तो जीन सामान सरंजामसुद्धां पाठविला 
आहे; स्वामींनीं ठेवावा. सारांश मी स्वामींचे लेकरू; मजपासून अंतर 
कांहीं पडेळ तरी आपण क्षमा करावी व कृपा करावी. हें सर्व सामर्थ्य 
स्वामींस आहे. चिरंजीव राजश्री जनार्दन याच्या लयनाची त्वरा जाहली 
तो अर्थ पहिला सेवेसी लिहिलाच आहे. प्रस्तुत स्वामींस वस्त्रे 
कुडती बादली शालजोडी किनखाप 
१ 4 > 

एकूण तीन सनगे पाठविठीं असेत. कृपा करून घेतलीं पाहिजेत, 

बहुत काय लिहिणें, कृपा केली पाहिजे हे विनंति. 


[लेखांक ६८] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमद्दंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशल ता० मौर्गशीर्ण शुद्ध चतुर्थीपर्यंत खामींचे आक्ीर्वादेंकरून 


१ मकसुदाबादी- मुर्शिदावादी घोड्या फार चपळ अशी पूर्वी समजूत असावी 

२ सदोवा:---सदाशिवरावभाऊ, चिमाजी आपांचे चिरंजीव. 

३ मार्गशीप शुद्ध चतुर्थी:-ता० २७ नोव्हेंबर इ. स. १७४५४ मंगळवार. 
ह्या पत्राखालीं पेवस्तीची ता छ० १० जिल्काद मार्गशीष शुद्ध ११ सन ख- 
मस अर्वेन मया व अलफ (ता० ४ डिसेंवर इ. स. १७४४) ही वरोवर दिल्या- 
मुळें ह्या पत्राची. तारीख..सिद्ध .आहे.. 


७०५७ नर-रँ- 
१०१ वट. 
यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन 
संतोष जाहला. घोडीविसीं आज्ञा केली त्यास स्वामींचे मर्जीप्रमाणे 
घोडी पाठविली आहे. चित्तास आलिया ठेविली पाहिजे. घांटेविसीं 
आज्ञा केली त्याजवरून स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे घांट वसईहून देवविली 
आहि. येऊन पावेल. वरकड विहीर मोजे यवतास [१] होती तिचें काम 
लावलियाचा मजकूर विस्तारें लिहिला तरी स्वामी पुण्यवान्‌ आहेत 
जें चित्तावर धरितील तें करतील, नारो राम यास तारापुरची मजमू 
आहे त्याचा नाश बहुत जाहला. त्याचेविसीं स्वामींनो कितेक आज्ञा 
केली तरी स्वामींचे आज्ञेपेक्षां अधिक काय? परंठु नारो राम यास येथें 
पाठवून द्यावें. त्याचें वर्तमान मनास आणून त्यास ताकीद पाहिजे तसी 
देऊं. लक्ष्मण राम व गोविद राम यांविसीं आज्ञा केली तरी स्वामींची 
ज्यावरी अवकृपा जाहली त्याचें इष्ट कधीं होणार? स्वामी ईश्वरस्व- 
रूप आहेत. आह्मी आज्ञांकित असों. घोडी रोड आहे ह्मणून स्वामी 
वाईट हणतील तर न ह्मणावी. ताजी जाहलियावर कशी आहे तें दि- 
सोन येईल, कदाचित्‌ वाईट निघाली तर सेवक सेवेत येईल तेव्हां 
जशी मर्जी असेळ तशी मिळवून देईल. स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
विजय मात्र उत्तमच होईल. सर्व प्रताप स्वामींचे कृपेचा आहे हे विनंति. 

पेवसती अंक छ० १० जिल्काद 

मार्गशीष शुद्ध ११ सन खमस 

अर्बेन मया व अलफ. 


[लेखांक ६९] श्री. 


श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;-- 
न्चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 


018४ 
७ 


०००००००० २०१००० क , ,« ०० >>« ० « 


१०्र 


कुशल ता० अधिक शुद्ध ११ एकादशीपर्यंत स्वामींच्या आश्ीर्वा- 
देंकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें 
प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. स्वामींनीं चरणरजास कितेक आशीवांद- 
पत्रीं गोरवून आज्ञा केली, तरी मी लेंकरूं स्वामींचे आहे. सर्व भूषण 
स्वामीर्चेंच आहे. * 


रंगोपंत अकलेकर याचे ज्यो- 
तिष कुलकर्ण करून देणें ह्मणजे 
काशींत मज रक्नाभिषेक केल्यासा- 
रखा होईल हझणोन आजा, ऐे- 
शास स्वामींचे आज्ञिपेक्षां विशेष 
काय आहे? इनसाफाचे वाटेने 


रेशीम कांकडे ८ एकूण वजन 
पक्के ८८॥ अदसेर पाठविले असे; 
याच्या मुबदला मखतुल रेशीम 
पाठविणें झणोन आज्ञा त्यास शोध 
येथे केला; मखतुल रेशीम उत्तम 
नाहीं. रेशीम मखतुल आलियावर 


वाजवी होईल तें करूं. 

मध पांढरा वजन आदमण, 
फणसपोळी ८ पावशोर स्वामींनीं 
कृपा करून पाठविली ते पावली. 


पाठवून देऊं. 


ज्याचे मनसुबींत आमचें नांव 
आढळत जाईल त्यास आहझ्ांकडे 
पाठवावे, आझ्ीी मनसुवी विल्हेस 
लावीत जाऊं हणोन आज्ञा, त्यास 
आपले चाकराची मनसुबी असेल 
ते स्वामींकडे पाठवीत जाऊं. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


१ अधिक शुद्ध णकादशी:---स्वामींच्या कारकीदीत इ. स. १७४० पासून 
इ. स. १७४५ पर्यंत अधिक महिने दोन येतात. एक अधिक श्रावण शके १६६२, 
व एक अधिक आपाढ शके १६६६. ह्यावरून पाहतां अनुक्रमें ता“ १३ जुलई 
इ. स. १७४१ सोमवार, व ता० ९ जून इ. स. १७४४ शनिवार ह्या दोन मि- ' 
तींस अधिक शुद्ध एकादशी पडते. ह्यांपैकी कोणती मिति निश्चित करावी हें संश- 
ययुक्त आहे. 


१०३ 
[लेखांक ७० ]* श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशल ता० अश्विन बहुल अष्टमीपर्येत स्वामींचे आशीवौदेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीवौदपत्र पाठविलें तें पावलें. 
रंगोबा त्रित्रक अकलेकर यांची स्थापना पूर्ववत्‌प्रमाणें करणें हणोन 
. आज्ञा, ऐशीयास स्वामींचे आज्ञेपेक्षां विशोष काय आहे. इनसाफाचे 
सबब जें वाजवी होईल तें लक्षप्रकारें करूं हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ७१ ] श्री. 


श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशल ता० आषाढ बहुल पंचमीपर्येत स्वामींचे आशीवौदेंकरून य- 
थास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन 
परम संतोष जाहला. टाकण धाडला तो कार्यांचा नाहीं, याजकरितां 
पाठविला असे; तरी ठेवून मोबदला बसावया योग्य घोडे पाठविणें 
ह्मणोन आज्ञा, त्यास स्वामींनीं टाकण पाठविला तो पावला. स्वामींच्या 
म्जास येई असें घोडें योजून मागाहून पाठवून देतों. स्वामीचित्तास 
येई ऐसीच घोडी पाठवूं. स्वामींनीं रुपयांचा संक्षेप आज्ञा केली कीं 
लोकांकडील तुझीं देविले तेच मान्य केले, परंतु तुझी आमचें वचन 
मोडितां याजवरून विपयीस वाटतो हणोन, तर स्वामी आह्मांस ईश्वर- 
स्थानीं आहेत. आह्मी स्वामींचे वचन मोडूंसे काय आहे मी स्वामींचें 
लेंकरूं आहे. सर्वप्रकारें कृपा करणार स्वामी समर्थ आहेत. आठीदहा 


% लेखांक ७०॥७१॥७२॥७३॥७४1७५ ह्या पत्रांच्या मिति, वार न दिल्यामुळे, 
बरोबर निश्चित करितां येत नाहींत. 


१०४ 


दिवशीं कृष्णातीरीं समाधीस जाऊं ह्मणोन आज्ञा, तर उत्तम आहे. 
श्रीचें वार्षिकच आहे. स्वामी संपादतील. नरसो माणकेश्वर ह्यातगांवकर 
याचेविसीं आज्ञा केली तरी त्यास पाठवून द्यावें. धंदा सांगून चालवू. 
येसू मेखर शिपी याजकडील कर्जाची आज्ञा केली त्यास ताकीद केली 
आहे. स्वामींकडील कजे त्याचे वस्तु ठेववते असें नाहीं. लवकरच 
वारून देईल. हस्तीदाताविसीं राजश्री दादोबास आपण आज्ञा केली 
त्याजवरून तलास करून संग्रही होता तो वजन पक्के 4८४४ चार शेर 
पाठविला आहे. पावलियाचें उत्तर पाठविलें पाहिजे. स्वामीयोग्य ग- 
रोब घोडा मेळवून सेवेसी पाठवितों हे विज्ञापना . 


[लेखांक ७२] श्री. 
श्रीमंत महाराज श्री परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी£--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु- 
दाल ता० कार्तिक बहुल त्रयोदश्ीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विदोष. स्वामींनीं आशीवोदपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट हो- 
ऊन संतोष जाहला. राजश्री सयाजी कनोजे याचेविसीं स्वामींनीं 
कितेक आज्ञा केली त्यांत मुख्यार्थ ह्याच कीं सयाजीस सातसें रुपये 
निव्वळ पावणें, कडें व दोन वस्त्रं देणे, कोणें जागा चाकरी करणें तो 
जागा नेमून पाठविणें झणजे सयाजीस पाठवूं हणोन आज्ञा, त्यास स्वा- 
-मींचे आरेपेक्षां आह्यांस जोड काय आहे? व सयाजी कनोजा पदरीं 
बाळगून त्याचें चालवावें ऐसाच तो मनुष्य आहे. लक्षप्रकारें चालवू. 
परंतु आपण सातसें रुपये निव्वळ व कडे व दोन वस्त्रे लिहिलीं या 
हिदोब्रे द्दिशोब फार होतो. आमच्या हृशमांत इतकी तेनात कोणासही 
नाहीं. स्वामी ईश्वरस्वरूप, स्वामींची आज्ञा परमवंद्य मानोन पांचसें 
रुपये स्वामींस विनंती लिहिले तेच बहुत आहेत. स्वामींचे चरणाजवळ 
बहुत बोलावें आणि नव्हेसें जाहलें तर स्वामींसीं शब्द ढावावा अशी विनं- 


१०५ 


तिच आही करीत नाहीं. स्वामींजवळ बोलावें ते सत्यप्रतिज्ञ बोलावें या 
अन्वये विनंति करितों. सयाजीस निव्वळ पांचरां रुपये व दोन वस्त्रे पाठवू, 
सयाजींनीं वसईस राजश्री शंकराजी केशव यांजपासीं चाकरी करावी. 
ते त्याचें चाळवितील, सारांश, आह्मी लेंकरें स्वामींची; आह्यांवरी स्वा- 
मींची दया पूर्ण आहे ती दिनप्रतीनें विशेष करून घ्यावी हे कायावा्मनसा 
चिंतीत आहें. तदनुरूप श्रीकृपं घडेल, स्वामींनीं सयाजी कनोजे यास 
समाघान करून अति सत्वरें पाठविलें पाहिजे. सारांश, लहानसहाना 
गोष्टीसाठी लेंकरावर राग मनांत आणावा असें नाहीं. आल्ली सर्व 
प्रकारें स्वामींची टॅंकर आहों. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 


[ लेखांक ७३] श्री. 


श्रीमंत महाराज राजश्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:-- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु- 
शल ता० छ मोहरमपर्यंत स्वामींचे आशीवीदें यथास्थित असे विशेष. 
स्वामींनीं आश्ीवोदपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. याच 
रीतीं सदैव आशीवौदपत्रीं सांभाळ करणार खामी समर्थ आहेत. कि- 
त्येक आशीर्वादपत्रीं आज्ञा लिहिली तरी स्वामींचे आज्ञेविरहित दुसरा 
विचार काय आहे ! कजोबाबत तूत दहा हजार रुपये पाठवून द्यावया- 
विसीं आज्ञा व पाचा आठ व मोहरा आठ पाठविणें हणून आज्ञा, 
तरी दह्या हजार रुपये खामींस प्रविष्ट करावे ह्मणून चिरंजीव राजश्री 
सदोबास पुण्यास लेहून पाठविलें आहे. ते पाठवितील. कदाचित्‌ त्यास 
अनुकूल न पडेल तरी येथून तरतूद करून सद्रीळ ऐवज स्वामींस 
प्रविष्ट होईसारखा करूं. यास अंतर न पडे. पाचा व मोहरांविसीं तरी 
आही स्वारीहून पुण्यास आल्यानंतर [करूं]. स्वामींचे आज्ञेविरहित दुसरी 
जोड काय आहे १ सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 


१०६ 


[ लेखांक ७४] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमददंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना ता? छ० २८ 
जमादिलावल पावेतों महाराजांचे कृपैकरून यथास्थित असे विशेष. स्वा- 
मींनीं कृपा करून पत्र पाठविलें तें पावलें. वर्तमान सविस्तर कळलें. पांच 
हजार रुपये व्याजाचा मजकूर लिहिला तरी व्याजाचा हिशेब एकंदर केला 
त्यामध्यें पांच हजार रुपयाचें व्याजाचा आला आहे. तें वृत्त रा० जगन्नाथ 
चिमणाजी यांस ठावकें आहे. त्यांपैकीं दोनशें वीस रुपये पाहिजेत तरी 
तसेंच लिहून पाठवावें. रुपये पाठवून देऊं. उदेपूरचे सनदेविसीं लिहिलें 
तरी जुनी सनद पाठवून द्यावी. त्याप्रमाणें नवी सनद ज्याचे नांवें 
पाहिजे त्याचे नांवें पाठवून देऊं. समाधीमध्यें तुल्ञांवांचून निजध्यास 
नाहीं, तुमचें मन साक्षीस येईल तेव्हां खरें, ह्मणून लिहिलें तरी 
खामींचे मनांत आमचा निजध्यास आहे. स्वामींची दया पूर्ण आह्यां- 
वरी आहे, तन्मुळें यश, कीर्ति, लौकिक उत्तम प्रकारें होतो हे पुरते 
आमचे प्रत्ययास आलें आहे. स्वामींखेरीज आह्यांस अन्यत्र देवत 
नाहीं. आमचा निजध्यास रात्रंदिवस स्वामींचे पायासींच आहे. दुसरा 
अर्थ किमपि नाहीं. स्वामींचाही आमचे ठायीं दुसरा विचार नाहीं. सेवेसी 
श्रुत होय दे विज्ञापना. 
[ लेखांक ७५] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना ऐशी जे, 
स्वामींनीं चिठ्ठी पाठविली तेथें कित्येक खेदयुक्त पर्याय लिहिला, तो 
कळला. ऐशियास आह्मी स्वामींचीं लेकरं; आह्यांस इतके पर्याय सा- 
मींनीं लिहावे हें काय आहे? आहझीं सामीखेरीज आहों असें नाहीं. 
जशी आमची निष्ठा पायांशीं असेळ तदनुरूप फल [मिळेल]. पत्री 
काय ल्याहावें हे विज्ञापना. 


१०७ 


सदाशिव चिमणाजी ऊर्फ भाऊसाहेब. 


[लेखांक ७६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 
तांगाईत भाद्रपद बहुल षष्टी बुधवारपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं आशीवीदपत्र सोमाजीबराबर पाठ- 
विले तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. पसमी थानें आह्यांकरितां पाठ- 
विलीं तीं आह्ांयोग्य नव्हेत ह्मणोन फिरोन पाठविलीं असेत, घेऊन 
उत्तम वस्त्र पाठवणे, झणोन कितेक आज्ञा केली, ऐसीयास स्वामींचे 
आरिपेक्षां आह्यांस अधिकोत्तर काय आहे? परंतु समयीं तींच थानें 
होतीं, तीं पाठविलीं होतीं, स्वामींच्या चित्तास न आलीं, फिरोन पाठ- 
विलीं, उत्तम केलें. दृीं उत्तम पसमी थानें ४ चार सोमाजीबराबर 
पाठविलीं असेत. घेऊन उत्तर पाठविलें पाहिजे. “बरवाजी ताकपीर 
यानें आमची हेलणा केली आहे. अतःपर कल्याणची स्वारी नेमिली 
आहे. घराचें घर व परगण्याचा परगणा सोडणार नाहीं. यामुळें तुल्लांवर 
कृपा अथवा कोप होईल. श्री तुत्यांवर संकटीं पावतो आणि तुती आ- 
हांसीं दोन भाव धरितां हें उत्तम नसे. कल्याण, भिंवडी, साष्टी 
येथील मिक्षा रुपये पांच हजार पाठवून देणें? हणोन आज्ञा; त्यास 
स्वामी इंश्वरस्वरूप, स्वामींची हेळणा करीसा पएथ्वींत तो कोणी नाहीं. 
तेथें बरवाजी ताकपीर यांनीं स्वामींची हेळणा करावीसें त्याचें सामर्थ्य 
काय आहे? कल्याण, भिंवडी प्रांत जाऊन घराचें घर व परगण्याचा 
परगणा सोडवणार नाहीं म्हणोन तर संपूर्ण प्रजा स्वामींची. त्यामध्यें 
कोंकणप्रांतची प्रजा केवळ स्वामींच्या कच्च्या धाग्याची, त्याजपासून 


१ भाद्रपद बहुल षष्ठी बुधवारः--ता० १२ सप्तंबर इ. स. १७२९. 


१०्ट 


स्वामी घेतील. ते देतील. स्वामींची आज्ञा उलंघन करीसा कोण आहे? 
परंतु कोंकणच्या प्रजेची उपजीविका सर्व मेहनत करून भाजावें, कष्ट 
करावे, तेव्हां फळात्कारास येतें. यंदा पर्जन्य चेत्रमासापासून पडूं ला- 
गला, तन्मुळें राबराबाट प्रजेचें भाजितां राहिलें. किंचित्‌ राब केलें, 
पेरळें, त्यास अलीकडे पाऊस नार्ही. याप्रकारे रयतेची अवस्था आहे. 
सर्वजाण स्वामी आहेत. प्रजा स्वामींची व आह्मी स्वामींचे असों. स- 
विस्तर अर्थ तीर्थरूप राजश्री नानांस लिहिला आहे. तेथून उत्तर 
आल्याउपरीं स्वामींचे सेवेसी लिहून पाठवूं. आह्ली लॅकरें स्वामींची. 
आमचा सर्वप्रकारें सांभाळ करावयास स्वामी समर्थ आहेत. हा मामला 
दोलत सर्व स्वामींची आहे. स्वामींच्या चरणांजवळ दुसरा भाव आ- 
मचा तिळतुल्य नार्ही. स्वामींचा अभयहस्त आमच्या मस्तकीं आहे. 
त्यास आणिकासारिखं स्वामींच्या चित्तांत येणेंच नाहीं. ““सयाजी कनोजे 
वास पांचशे रुपये द्यावयाचें वचन नानांचें आहे. त्याच्या मुबदला गो- 
विद केशव पाठविला आहे, याची उपेक्षा न करणें. तुझी हणाल कीं 
हुद्दा सांगणें अगर वेतन देणें ते नानांचे हाती, तर नाना येत तंवर 
आपणाजवळ यास ठेऊन रोजमरा देणें, पुढें नाना आल्यावर हुद्दा 
सांगणें तो सांगतील'?' हणोन आज्ञा; तर स्वामींच्या आज्ञेप्रमाणे गोविद 
केशव यास ठेऊन घेतलें. रोजमरा आज्ञेप्रमाणे देत जाऊं. दोनरों 
वेलांचे देस्तक व चाळीस खंडी मिठाविषयीं आशा केली त्यावरून द- 
स्तक व मिठाची सनद पाठविली आहे. सेवेसी प्रविष्ट होईल. सेवेसी 
श्रुत होय दे विज्ञापना, 


१ स्वामींच्या कोठीचे दोनशें वेल असत. ते देशांतून कोकणांत जाऊन मीठ 
वगेरे पदाथीचा व्यापार करीत असत. त्यांच्यावर कोठेंहीं जकात पडूं नये ह्मणून 
सरकारांतून दस्तक ह्मणजे हुकूम मिळत असे. मोंगल व हबशी ह्यांच्या राज्यां- 
तही स्वामींच्या बैलांस मुभा असे. 


१०९ 
[लेखांक ७७] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना 
येथील कुशल ता ० चेत्र शुद्ध दशमी बुधवारपर्यंत स्वामींच्या आशी- 
वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें 
प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. “घोड्यावरून तुत्यी पडोन हात दुखवला 
होता, यास्तव चित्त सचित जाहलें होतें. त्यास तुत्यांस समाघान वाटोन 
पुण्यास आलेसें ऐकून संतोष जाहला. तुझ्ांस वैज़्रकवच पाठविलें आहे. 
स्वारी चाकरीस अंगीं घालीत जाणें?? ह्मणोन कितेक आज्ञा केली. ऐसी- 
यास आमची सर्वप्रकारे चिंता स्वामींस आहे. स्वामी ईश्वरस्वरूप. 
स्वामींची कृपा आझांवर पूर्ण आहे. तदन्वयेंच प्राप्त जाहला श्रम सव- 
ल्पसाहासें व स्वामींच्या स्मरणमात्रें परिहार होतो, व जाहला. आ- 
ह्यांस स्वामींच्या चरणांविना दैवत दुसरं काय आहे? पिंपळनेरकर 
रामचंद्र ह्री कारकून दि॥ कवडे यानें रुपये ५० पन्नास व वस्त्र 
दोन देऊं केलीं तीं आणवून पाठवणें झणोन आज्ञा, त्यास मशारनिल्हे 
कडे माणोस पाठऊन सदरहू आणून सेवेसी पाठवू, महाराजांनीं पालकी 
दिल्ही, पालकींत बसविलें हणोन, तरी स्वामींस पालकी दिल्ही याचें 
अपूर्व काय आहे ? स्वामी थोरच आहेत. देवाची पालकी सामानसुद्धां 
पाठवणें हणोन आज्ञा, त्याजवरून पाळकी सामानसुद्धां सोमाजीवरावर 
पाठविली असे. सामानाची याद अलाहिदा असे. त्याप्रमाणें पालकी 
पावलीयाचें उत्तर पाठवावें. रा० शंकराजी केशव ह्यांनीं दोन हजार 


१ चेत्र शुद्ध दशमी बुधवार:--ता० २६ माचे इ. स. १७४० 
२ वज़्कवचः---स्वामी पेशव्यांस निरनिराळे युद्धप्रसंगाचे पोपषाक पाठवीत 
असत. ते प्रासादिक समजून लढाईच्या वेळीं पेशवे ते परिधान करीत असत. 
' वज़्रकवच ह्मणजे शिरस्त्राण असावें असें दिसतें. 


११० 


रुपये पाठविळे, आणखी नाहीं झणतात, तर त्यास लिहून तीन हजार 
आणवून पाठवणें हणोन आज्ञा; त्यास स्वामींची आज्ञा अमान्य करीसा 
कोण आहे? परंतु तेथील विचार ह्णावा तर सालांत लोकांस चार 
महिने पावले. त्यांतच कापड अडसेरीवर मात्र चाकरी करितात. त्याजपासून 
रुपया मागावयासच बोलतां नये. तथापि मशारनिल्हेंनीं स्वामींचे आज्ञे- 
प्रमाणें दोन ह॒जार रुपये पाठविलेच आहेत. अत:पर स्वामींनीं त्यांज- 
वरी कृपा करावी. स्वामींचे आज्ञांकित आहेत. हरएक समयीं त्यांची 
सेवा न घडेसी नाहीं. कृपा करणार महाराज समर्थ आहेत. 
““खंड्ट खोल्या शिपी संगमनेरकर धावडशीस राहतो. यास आही पांच 
हजार रुपये कर्ज दिल्हे. त्याची निकड त्यास लाविली. त्यानें संगमनेरास 
अकराशें रुपयांचीं कुळें लिहून दिलीं आहेत. तरी सादतखानास पत्र व 
शाहृणा माणोस शिपाई पाठवून सदरहू रुपये वसूल करून आणून पा- 
ठवणें?' हणोन आज्ञा; तर आरेप्रमाणें संगमनेरास माणसं वसुलास 
पाठवून देतों व सादतखानास लिहून पाठवितों. परंतु तेथील वि- 
चार आहे तो सोमाजी स्वामींचे सेवेसी विदित करील, सेवेसी श्रुत 
होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक ७८] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुदाल 
त्ता० वेशाख अुद्ध त्रेयोदशी गुरुवासरेंपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विरोष. स्वामींनीं घांटा व पेट्यांविसीं आज्ञा केली होती त्या- 


१ सादतखान:---संगमनेर जिल्हा अहमदनगर हा प्रांत त्या वेळीं निजामाकडे 
असल्यामुळें सादतखान मोंगलांच्या तर्फे कोणी अधिकारी तेथें असावा असें दिसते. 


२ वैशाख शुद्ध त्रयोदशी युरुवार:--ता० ६ मे इ, स. १७४२. 


१११ 


जवरून घांटा व पेट्या दोन रा० जगजीवनपंत याजबरोबर पाठविल्या असेत; 
सेवेसी प्रविष्ट जाहल्याचें उत्तर पाठविलें पाहिजे. तीथैरूप केलासवासी 
आपांनीं स्वामींजवळ दोन घांटा व दोन पेट्या द्यावयाचें मान्य केलें 
तें वचन अन्यथा केसं होईल? सर्व स्वामींचा आशीर्वाद आहे. तत्प्रभावें- 
कडून केल्या वचनास अंतर होणार नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक ७९] थ्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:- 

चचरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुराल 
ता० ज्येष्ठ बहुळ सत्तमी इंदुवारपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विदोष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोप जाहला. “तुळाजी आंगरे याजवर श्रीचा कोप जाहला. 
त्याचा विनादाकाल आला. नागोजी आंगरे यांनीं जयवंतगड 
व अंब्रेकवसाठवलीची गढी घेतली. आह्यी पालगड रसालगड घेणें. 
श्री तुह्ांस यद देतच आहे?” ह्मणोन आज्ञा, त्यास स्वामींचा कोप 
मशारनिल्हेवर जाहळा तेच समयीं त्यास विनाशकाळ प्रास्त झाला. 
नागोजी आंगरे यांणीं तीन जागा घेतलियाचें अपूर्व नाहीं. जे जे 
स्वामींच्या चरणाजवळ मूर्ख वर्ततील त्यांची गत याचप्रमाणें आहे. 
पालगड रसालगडाविसीं आज्ञा केली, “श्री तु्ांस यश देतच आहे. 
काय करणें तें स्वामींची आज्ञा, शिरसा ( मान्य ) आहे. जें खामी 
चित्तांत आणतील तें करतील. या गोष्टीचा चमत्कार पाहावा असं नाहीं. 
पांढऱ्याकडील ठाणीं किती घेतलीं तं लिहिणें हणोन आज्ञा तर ठाणें बाबळे 
व मोडनिंबोणें करमळ्यापासून तिही तिही कोसांवर ठाणीं आहेत. 
विदित जाहलें पाहिजे. पांढरे स्वामींचे आशीर्वादेंकरून हतवीर्य 
जाहले. तीर्थस्वरूप राजश्री नाना यश पाऊन येतील झणोन स्वामींनीं 


१ ज्येष्ठ बहुल सप्तमी इंदुवारः--ता० २४ इ. स. १७४२. 


११२ 


आज्ञा दिल्ही आहे तरी हें सर्व स्वामींच्या आश्षीर्वादाचें [फल ] आहे. 
येथील न्यून पूर्ण करावें हें खामींस अगत्य, तेथें आह्यांस चिंता काय आहे ? 
हेमगर्भ दोन तोळे उत्तम पाठविणें हणोन आज्ञा, तर हेमगर्भाचा यत्न 
फार केला, परंतु चांगला न मिळे; तथापि एकापाशीं हेमगर्भ उत्तम पा- 
हून अकरा मासे पाठविला. सेवेसी प्रविष्ट जाहलियाचें उत्तर पाठवावें. 
टोप्यांस मखमल तीन गज व गुळ वजन पक्का तीन मण नारायण 
गांवचा पाठविणें झणोन आज्ञा, तर मागाहून पाठवून देतों. नारायण 
गांवास यंदा ऊंस जाहला नाहीं, सर्वत्र पर्जन्याने घालविले, स्वामीं- 
सही विदित आहे. परंतु स्वामींचा गुळ दिल्हा पाहिजे. त्यास रा- 
जश्री सदोबापासून देवविला आहे.* घेतला पाहिजे. मखमल गज 
३ तीन रेशमी पाठविली आहे. सेवेसी प्रविष्ट जाहल्याचें उत्तर पाठ- 
वावें. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक ८०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल 
ता० श्रावण शुद्ध तृतीया भगुवारपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. ती० राजश्री नाना यांस श्रावण शुद्ध द्वितीया 
गुरुवारीं दोन घटका दिवस बाकी असतां पुंत्र झाला. हें संतोषाचें वृत्त 
स्वामींस कळावें याजकरितां लिहिलें आहे. वरकड तीर्थरूपांकडील पत्रे 
आलीं तीं सेवेसी पाठविठींच आहेत. सर्वदा आशीर्वादपत्रीं सांभाळ 
करीत गेलें पाहिजे. सेवेसी श्रुत द्दोय हे विज्ञापना. 


१ श्रावण शुद्ध तृतीया भरूयुवार:---ता० २३ जुलडे इ. स. १७४२ शुक्रवार. 
२ श्रावण शुद्ध द्वितीया युरुवार:--ता० २२ जुलडे इ. स. १७४२ युरुवार, 
३ हा पुत्र विश्वासराव. हा पानिपतच्या लढाईत मारला गेला. 


११२३ 
[लेखांक ८५ ] श्री. 


श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसीः-- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुराल 
-ता० माघ बहुल तृतीया इंदुवासरेपर्यंत स्वामींच्या आशीवोदेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनी आशीवादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोप जाहला, पत्र पाठवीत नाहीं व वर्तमान लिहित नाहीं, 
तुमचे वडील कोणे तर्‍हेनें वर्तत होते हणून कितेक शब्द लावून आ- 
ज्ञापिलें, ऐझशास स्वामींचे चरणारविद अहनिशीं चित्तांत आणून स्वामींचे 
पाय दैवत समजतों. तेथें स्वामींस पत्र न लेहूं हें केसें घडेल ! गंगारना- 
नाचे उद्देशें स्वार जाहलो, घोडनदी उतरली; यावरी शरीरीं ज्वरादिक 
पीडा प्रास्त जाहली; दहावीस रोज श्रमी केलें, प्रस्तुत स्वामींच्या आ- 
शीबौदेंकरून आरोग्य आहे. व्यथेमुळें स्वामींस पत्र गेलें नाहीं तरी 
स्वामींनीं लॅंकरावर कृपा करून क्षमा केली पाहिजे, मी सर्व प्रकारें चर- 
णरज स्वामींचा आहें. स्वामींनीं आपले हणवून अभयहस्त मस्तकीं 
ठेविला आहे तेविपयींचा अभिमान स्वामींस आहेच. तेथें आही विस्तार 
विनंति लिहिजेसी नाहीं. बापुजी मेघर्याम याजकडे रुपये ५० पन्नास व 
रामचंद्रपंत मु० पिंपळनेर दिमत कवडे याजकडे रुपये ५० पन्नास व 
दोन वस्त्रं आणवून पाठविणें झणोन आज्ञा तर बापुजी मेघश्याम ती- 
थरूप राजश्री नानाबरोबर आहेत. येविसीं तीथरूपांस लिहिलें आहे. 
ते रुपये घेऊन पाठवितील, रामचंद्रपंत पिंपळनेरकर याजकडील प- 


१ माघ बहुल तृतीया इंदुवासरः--ता० ३१ जानेवारी इ. स. १७४२. 

२ गंगाखानाच्या उद्देशाने सदाशिवराव भाऊ पुण्याहून छ० ३ जिल्काद 
ह्मणजे ता० २० दिसेंबर इ. स. १७४२ रोजीं निघाले, ते गंगालान करून छ० 
१० मोहरम ह्मणजे ता० २४ माचे इ. स. १७४३ रोजीं पुण्यास परत आले. 


भाऊसाहेबांच्या बरोबर रघुनाथराव व जनादेनपंत हेही होते. 
ब 


११४ 


न्नास, वस्त्रे दोन, आणावयास जासूद पाठविला असे. येतील ते क्षणीं 
सेवेसी पाठवून देतों. पालकीविशीं विषदें आज्ञा केली, त्यास पालकी 
उत्तम तबकडी सामान तयार करविलें आहे. आत्ली इकडे आलों या 
गलबलीमुळें रवाना करितां राहिली. अतःपर आह्ली पुण्यास येतेक्षणीं 
पालकी सेवेसी पाठवून देतों. खामींच्या आज्ञेपेक्षां आह्यांस विशेष काय . 
आहे? कुलाबीयाकडून सारी करून आलों तन्मुळें वाट सरली, तरी 
वाटेचें ओपध पाठविणें हणोन आज्ञा, त्यास आक्यांबरोबर वैद्य नाहींत. 
पुण्यास वेद्य आहेत. वाटेचें ओपध स्वामींचे सेवेसी पाठविण्याविसीं 
राजश्री जिवाजी गणेश यांस लिहिलें आहे. ते वैद्यापासून औषध घेऊन 
सेवेसी पाठवितील, वारुगडाखालीं तळें खणाबयाचें काम लाविलें 
आहे तरी तुझांकडे श्रीचे कर्ज आहे त्याचें व्याज एक वर्षाचे रुपये 
८,१०० आठ हजार एकशें पाठवून देणें हणोन लिहिलें, तर स्वामींची 
आज्ञा ते शिरसा (वंद्य ), परंतु यंदाचा विचार आहे तो सेवेसी विदित 
असे. त्याहीमध्यें हिशोब कितेव कुल तीथैरूपांवरोबर गेले आहेत. तीथरै- 
रूप दोना महिन्यांनी माघारे येतील आणि सखामांनीं लेहून पाठवावे. 
आह्ली येविशीं तीर्थरूपांस विनंति करणें ती करूं. खामींचे सेवेसी आह्यी 
अंतर करूं ऐसें नाहीं. सारांद, स्वामींची सेवा सर्वदा घडावी यापरतें 
दुसरें अभीष्ट समजत नाहीं. प्रस्तुतही आजञिप्रमाणें तीर्थरूपांस लिहिलें 
आहे. तीथरूप येत तों कृपा केली पाहिजे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


१ श्रीचें कजे:--श्रीभागेवरामाच्या नांवें स्वामींचे पेशव्यांकडे कज होतें त्याचे 
एका वर्षार्चे व्याज ८१०० रुपये झालें त्यावरून कजीचा अदमास करितां येईल. 
एवढी मोठी रक्कम स्वामींनीं अडचणीच्या प्रसंगीं पेशव्यांस दिली ही लक्षांत 
ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. 


११५ 
[ लेखांक ८२ ]* श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसब्रावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुदळ 
चेत्र शुद्ध अष्टमीपावेतों स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जाहलें. कित्येक रा- 
गेजोन लिहिलें तें कळलें. ऐशीयास, स्वामी आझ्ांस सर्वप्रकारें वडील 
स्वामींच्या पायाविना दुसरें देवत नाहीं. केलासवासी वडिलांवरी स्वा- 
मींनीं कृपा केली, तैसीच कृपा स्वामी आह्यांवरही दिवसेंदिवस अधिक 
करतील ऐसा पूर्ण भरंवसा स्वामींच्या पायांचा असतां, स्वामींनीं यद्यपि 
रुष्टतेनें लिहिलें तत्रापि तीं स्वामींची प्रसादवचनें सेवकास श्रेयस्कर 
आहेत. प्रस्तुत स्वामीकारणें वस्त्रे पाठविलीं आहेत;--- 
दुपेटा चांदणी पैठणी किनारा आस्वली १ पासोडी पेठणी १ 
किनखाब बेलदार १ शालजोडी १ 
येणेंप्रमाणें चार वस्त्रे सेवेसी पाठविलीं आहेत. कृपा करून अंगी- 
कार केला पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक ८३] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंसबावा सामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज सदाशिव चिमणाजी साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील 


कुशल माघ शुद्ध पंचमीपर्यंत स्वामींचे आश्ीवीदेंकरून यथास्थित 
असों विशेष. स्वामींनीं आशीवीदपत्र पाठविलें तें शिरसा वंदिले. पे 


* लेखांक ८२॥ ८३1८४ ह्या पत्रांच्या मिती, वार न दिल्यामुळे बरोबर ला- 
वितां येत नाहींत. लेखांक ८४ ह्या पत्रामध्ये स्वामींनीं वा्धक्याचा उठेख केला 
आहे, त्यावरून ते इ. स. १७४४ किंवा इ. स. १७४५ ह्या दोन सालांतलें 
हझणजे अखेरचं असावें असें अदमासानें ह्मणतां येईल. 


११६ 


कियाविषयीं स्वामींनीं आज्ञा केली, ऐशियास प्रस्तुत येथे ओढीचा 
प्रसंग असे तो काय ल्याहावा ! स्वामींनीं पैकियाविषयीं चार महिने 
कृपा करावी. तीर्थरूप राजश्री नाना स्वारी करून आलियावरी स्वामी 
आज्ञा करतील त्याप्रमाणें वर्तणूक करतील, सारांश, हा मामला स्वा- 
मींच्या आशीर्वादाचा आहे. उभयतां तीर्थरूप असतां यथास्थित चा- 
लले, त्याप्रमाणे किंबहुना त्याहून विदोष चालावें हें स्वामींस आवदयक 
आहि च. स्वामीही कृपा करणें ते करतील व करावी [ हें ] उचित असे. 
सेवेसी श्रुत ह्दोय हे विज्ञापना, 
[लेखांक ८४] थ्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल 
ता० माघ शुद्ध त्रयोदशीपर्यंत स्वामींचे आश्ीर्वादेंकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं आशीर्वांदपत्र पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन संतोष जा- 
हृला. घोडी फिरोन पाठविली आणि पेद्याची आज्ञा केली, पैका न 
पाठविला, त्याजवरून कितेक उदासीनतेनें आज्ञा केली; ऐशास स्वामी 
इश्वरस्वरूप आहेत. स्वामींच्या चरणांजवळ तीर्थरूप व आह्मी निष्टा- 
पूर्वक वर्ततों. स्वामी परंपरागत कृपा करीत आले आहेत. ततोप्यघिक 
कृपा संपादून ध्यावी हेच इच्छा तीर्थरूपांची आहे. घोडी स्वामीस 
उत्तम द्यावी यापरतें अधिकोत्तर काय आहे? घोडीचा विषय तो काय 
आहे ? स्वामींच्या आकज्ञेपेक्षां अधिक नाहीं. तीर्थरूप आलियावर लक्षप्रकारें 
घोडी देतील, हवे दोळत संपदा सर्व खामींचे आद्यीरवादाची आहे. आह्मी 
स्वामींचे आज्ञांकित असो. वरकड आपले वाधैक्यपणाचा अर्थ लिहिला 
तरी स्वामींचें पुण्यशरीर आहे. स्वामींचे मागें आह्मी सर्वही आशञां- 
कित आहों. आपले आज्ञेनुरूप सर्वही घडेल, सारांश, आल्ली स्वा- 
मींचीं लेकरे असों. सदेव आश्ीर्वादपत्रीं परामपे करीत जावा. सेवेसी 
श्रुत होय द्दे विज्ञापना. 


११७ 


रघुनाथ बाजीराव. 
[लेखांक ८५] श्री 
श्रीमत्‌ श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज रघुनाथ बाजीराऊ कृतानेक सा० नमस्कार विनंति स्वा- 
मींच्या कृपावलोकनेंकरून आशीर्वादप्रभावें माघे वद्य १२ पर्येत वर्त- 
मान यथास्थित असे विशेष. तीर्थस्वरूप रात्रश्री नाना यांची स्त्री सो- 
भाग्यवती मातुश्री गोपिकावाई वहिनी माघ वद्य एकादशी सहद्दादशी 
मंदवारीं प्रातःकालींच्या अकरा घटिका दिवसास प्रसूत होऊन पुत्र 
जाहला. स्वामींचे आशीर्वादाचे फळ आहे. सर्वास संतोष जाहला. 
संतोषवृत्त स्वामींचे सेवसी विदित व्हावें याकरितां पत्र पाठविलें आहे. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


१ माघ वद्य १२:-ता० १७ फेब्रुवारी इ. स. १७४५. रविवार. 

२ छ० २५ मोहरम ता० १६ फेब्रुवारी इ. स. १७४५ रोज शनिवार अकरा 
घटिका दिवसास गोपिकाबाई प्रसूत होऊन थोरले माधवराव पुत्ररल निपजले, 
त्यांची मकर रास होती. 


११८ 
पुरवणी पत्रे. 
शाहूमहाराज. 


[लेखांक ८६] श्री. 
श्रीसकलतीथथस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विज्ञत्रि. येथील कुशल 
वेशाख बहुल द्वितीया *रगुवासर यथास्थित असों विशेष. स्वामींनीं कृपा 
करून आद्रीर्वादपत्र पाठविलें, पाहून संतोष जाला. दारीरीं सावकाश 
नाहीं हणून ऐकतों ह्मणून लिहिलें, तरी ज्वराची कांहीं पीडा जाली 
होती; त्यास प्रस्तुत कांही सावकाद वाटते. आपण श्रीची विभूति व 
तीर्थ पाठविलें तें वंदिले. या उपरी आरोग्य होईल. चिंता नाहीं. वरकड 
विखार संभाजी नारायण जब्ानीं सांगतां विदित होईल. बहुत काय 
लिहिणे. 
[ लेखांक ८७] श्री. 
श्रीसकलतीथरूप श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्यसमान झाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विनंति उपरी मीर 
शिकार पांखरें धरून आणावयास पाठविले असेत. हे धरून आणतील. 
यांस स्वामीकडील दुसरे कोणी उपद्रव देतील त्यांस ताकीद केली पा- 
हिजे. विनंति. 

१ हीं पत्रें मागील पर्त्रे छापून निघाल्यानंतर श्रीब्र्मेंद्रस्वामी यांच्या इनाम गां- 
वांपैकीं पिंपरी येथील इनामदार श्रीमंत रा. रा. कृष्णराव पांडुरंग ऊ्फे आपासा- 
हेव भागवत यांचेकडून मिळालीं आहेत. हीं मागील क्रमास अनुसरून पुरवणी- 
रूपानं येथें दिलीं आहेत. 

२ वैद्याख बहुल द्वितीया भ्र्युवासर:-ता? २९ एप्निळ इ. स. १७४२, 
शुक्रवार. 


११९ 


[ लेखांक ८८ ] श्री. 
श्रीसकलतीथस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विनंति येथील कुशळ 
पोष बहुल षष्टी स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असों विशेष. स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र व श्रीचा प्रसाद संक्रमणाचे तीळ राकरायुक्त पाठविले ते 
व आम्रफळें ६ सहा पाठविलीं तीं आज्ञेप्रमाणे स्वीकारली, वरकड वर्त- 
मान खंडोजी साळवी याचे शरीरीं अनारोग्याचें सांगितलें त्यावरून रा० 
वद्दिरो रघुनाथ यांस सेवेसी पाठविले असेत. सविस्तर याबद्दल वर्तमानाची 
आज्ञा निरोपिली पाहिजे, सेवेसी विनंति. 
[लेखांक ८९] श्री. 
श्रीसकलतीर्थस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्यसमान शाहुजी राजे कृतानेक दंडवत विज्ञप्रि येथील कुदाळ 
चूत्त ता० थुद्ध तृतीया भानुवासर स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असे 
विशेष. बहुत दिवस आशीर्वादपत्रदर्शनाचा लाभ होत नाहीं, याक- 
रितां चित्त सापेक्षित असे. तरी कृपा करून सर्व आशीर्वादपत्रीं परामबे 
करावया स्वामी समर्थ आहेत. स्वामींच्या सेवेसी ऊण वस्त्रं जोडी १ 
एक खंडोजी यादव हुजरे याजबरोबरी पाठविली आहे. कृपा करून 
घेतली पाहिजे. विनेति७ 
छत्रपतींच्या राण्या. 
[ लेखांक ९० ] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुदाळ जाणून स्वकीय लिहिणे. यानंतर तुती आशीर्वादपत्र 
पाठविलें ते प्रविष्ट जालें. लिहिलें वर्तमान कळों आलें. पालखीच्या सरं- 
जामास गांव द्यावा हणोन लिहिलें, ऐशास राजश्री स्वामींनीं एक 
चावर जमीन देणें हणून करार केला आहे. पांगारे गांव देत नाहींत 


१२० 


व बाळंभट वैद्याचा मजकूर लिहिला, ऐकशास हा राज्यभाराचा प्रश्न, 
आपण देवक्रषी, यांत मन घालावें ऐसें नाहीं. त्याहीमध्यें ज्याचा धंदा 
त्याजकडे करार केला तो फिरवितां नये. येविसींचा सकळ अर्थ भेटी- 
अंतीं कळेल. श्रीचा प्रसाद पाठविला तो प्रविष्ट जाला. अत्यादरें स्वी- 
कार केला. बहुत काय लिहिणें, कृपा निरंतर असों दीजे दे विज्ञति. 
[लेखांक ९५१] श्री 
तीथ्रेस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपल्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी येथील 
कुशल जाणून खकीय लिहिणे. यानंतर ह्सा घिसाडी याचा कजिया 
होता तो मनास आणून विल्हेस लावावयाबद्दल तुझ्ीं एकदोन वेळां 
लिहिलें, त्यास तुमच्या लिहिल्यावरून घिसाडी मजकूर तुह्यांकडे पाठ- 
विला आहि. त्याचा तुझ्लीं इनसाफ करावा. तें न करितां त्याच्या पायांत 
बेडी घातली ह्मणून कळों आलें. ऐशास, आही तुह्यांकडे पाठविल्यावरी 
ठुझीं पायांत बेडी घालावी हें अनुचित गोष्टी आहे. हललों दरवाजाच्या 
इमारतीचें काम बंद झालें आहे, याकरितां घिसाडी हुजूर आणविला 
असे, तर पत्रदर्शनीं त्या समागमें आपणाकडीळ माणूस देऊन पाठवून 
देणें. हुजूर मनसुफी मनास आणून विल्हेस लाविलें जाईल. पत्र- 
ददानीं पाठविलें पाहिजे. निरंतर आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे. 
हे विनंति. 
पे॥ छ० ८ सफर सन खमस अर्वेन मया व अलफ, 
[लेखांक ९२] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;-- 
अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी येथील 


१ छ० ८ सफर सन खमसअर्वेन:-ता० ३१ माचे इ. स. १७४५, रविवार 


१२१ 


कुशल जाणून स्वकीय लेख करीत गेलें पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. सुखरूप आश्रमास पावलों ह्मणून 
लिहिलें त्यावरून बहुत समाधान जालें. प्रसाद द्राक्षे पुडा पाठविला तो 
पावला. हे विनंति. 
[लेखांक ९३] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंसस्वामी स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारवाईसाहेब दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुदळ जाणून स्वकीय कुशल लेखनाज्ञा केली पाहिजे. विशेष 
तुत्तीं आशीर्वादपत्र पाठविलें ते उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन संतोष 
जाला. लिहिलें कीं, परशरामीं राजश्री तुळाजी आंगरे सरखेल यांणी 
ब्राह्मण ठेविला आहे त्यास पत्र पाठवून बाहेर काढवावा ह्मणून, तरी 
आहां पत्र ल्याहावें, त्याचा प्रांत लागला तर उत्तम; नाहीं तरी विचार 
करावा लागेल. ऐशास त्याजकडून राजश्री विश्रनाथभट रवाना केले 
आहेत, सरखेल लोकरची येणार आहेत. ते आलियावरी आपल्या वि- 
चारानुरूप त्यास सांगून त्याचा विचार केला जाईल. व शालेचे जोडी- 
विष्रयीं लिहिलें तर राजश्री शिवाजी ह्री यास आज्ञा केली आहे. 
पाहून देतील. दुल्याचा मजकूर लिहिला तरी दुल्या सिद्ध आहेत. 
कोणी पाठवून धेऊन जाव्या. सदेव पत्र पाठवून संतोषवीत असलें 
पाहिजे. आज्ञेप्रमाणे जाहले कामाचेही चालीस लाविलें. नमस्काराचे 
ब्राह्मण तर पहिल्यापासून चालत आहेत. कांहीं चिंता नाहीं. बहुत काय 
लिहिणें हे विनंति. 
[लेखांक ९४] श्री. 

तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपल्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारब्राई चरणावरी मस्तक ठेवून सा- 

टांग दंडवत विनंति उपरी येथील कुडाळ जाणून स्वकीय लिहिणे, या 


१२२ 


नंतर स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन लिहिलें वर्तमान 
कळों आलें. पालखीच्या सरंजामास मोजे घारगांव देविळें पाहिजे ह्- 
णून लिहिलें, शास 'घारगांव स्वामींपेक्षां अधिकोत्तर आहे ऐसें नाहीं; 
परंतु मोजे मजकूर आमचा वतनी गांव याकरितां देतां नये. राजापूर 
प्रांते एक गांव सरंजामाबद्दल देतों ह्मणून राजश्री स्वामींनीं करार 
केला. सनदा पाठवून देतील. समाधान असों देणें. निरंतर आशीर्वाद- 
पत्र पाठवून सांभाळ केला पाहिजे. बहुत काय लिढहिणें दे विनंति. 
[लेखांक ९५] श्री. 
श्रीमत्‌ श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये सोभाग्यादि संपन्न सखवारब्ाईसाहेब दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करावयास आज्ञा केली पाहिजे. 
यानंतर स्वामींनीं आज्ञापत्र पाठविलें तें पावलें. मोजे रोपले ता ० हवेली 
परांडे हा गांव मोंगलाई तफॅनें राजश्री जानोजीराव निंबाळकर याज- 
कडे आहे, तर त्यास पत्र पाठवून गांव मोंगळलाई तर्फनें मागून घेऊन 
सनदा आणून आमचे स्वाधीन करणें ह्मणून लिहिलें, तर तो निजामन- 
मुलकाचा एखत्यार आहे. तो गांव मोंगलाई तर्फनें कांहीं येत नाहीं. 
त्याहीमध्यं आमचा खालसाही नाहीं. बावुजी पैठणकर याजकडे स- 
त्तावीसशें रुपये आहेत ते ताकीद करून देवणें हाणून लिहिलें; तर प्र- 
स्तुत तो पारिखा आहे. त्याहीमध्यें राजश्री येसाजी भोंसले यांणीं रुपये 
देतों ह्मणून करार केला आहे. ते आलियावर त्यास सांगून आधीं आपले 
रुपये देववून उपरांतिक दुसऱ्याचे वारील. कुरणाचा मजकूर लिहिला 
तर आझ्लीं खासगत ख्रिलारास राखिलें आहे तें देतां येत नाहीं. कापते- 


समयीं पांच हजार गवत अगत्यच असले तर देऊं. कळलें पाहिजे. 
बहुत काय लिहिणे द्वे विनंति. 


१२३ 
[लेखांक ९६] श्री. 


तीथरूप श्री परमहृंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपत्न सखवारबाई कृतानेक दंडवत 
विनंति येथील कुदळ जाणोन स्वकीय आज्ञा लेखन केली पाहिजे 
विशेष. तुझांकारणें जामवार बादली सोनेरी १ एक पाठविली आहे. 
घेऊन उत्तर पाठविलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणें हे विज्ञति. 
[लेखांक ९७] श्री. 
तीथस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई चरणावरी मस्तक ठेवून साष्टांग 
दंडवत विनंति उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहिलें पाहिजे. 
यानंतर स्वामींनीं आद्यीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. मोजे दाळिबे ये- 
थील पाटिलकीचा मजकूर तपशिलें लिहिला; ऐस आपल्या लिहि- 
ल्यावरून राजश्री बाळाजी पंडित प्रधान यांस पत्र लिहिलें आहेव 
राजश्री दादोबासही ताकीद केठी आहे. ते मनसुवी फिरविणार नाहींत. 
बहुत काय लिहिणें, कृपा निरंतर असों दीजे हे विनंति. 
[लेखांक ९८] श्री. | 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 
अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी येथील 
कुशल जाणून स्वकीय लिहिणे. यानंतर स्वामींनीं आशीर्वादपत्र 
पाठविलें तें पावलें. कासाराच्या व कृप्ण जोशाच्या कजीचा मजकूर 
लिहिला ऐशास त्याची मनसुबी तहकूब जाली होती, परंतु आपल्या लि- 
हिल्यावरून सध्या क्रिया त्यास नेमिली आहे. क्रियाही होईल. कळलें 
पाहिजे. निरंतर आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे, बहुत काय लि- 
हिणें दे विनंति. 


श्र्ड 


[लेखांक ९९ ] श्री. 
तीथस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपनन सखवारवाई साहेब दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुदळ जाणून स्वकीय कुदल लेखन करीत असलें पाहिजे. 
विशेष:-_स्वामींनीं पत्र पाठविलें ते उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन समा- 
घान जालें. पेस्याही लोकरच येतील. वचनाप्रमाणें पैका पाठवून द्यावा 
हणून आज्ञा, ऐसीयासी पैक्याचा अज राजश्री स्वामींस केला नव्हता, 
याउपरी अर्ज करून पेका मागून घेऊन पाठवून दिल्हा जाईल. 
कळले पाहिजे. बहुत काय लिहिणें हे विनंति. 
[लेखांक १००] श्री. 

तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न सखवारबाई दंडवत विनंति उपरी येथील 
कुशल जाणून स्वकीय लेखन करणें. यानंतर तुह्ीं आशीर्वादपत्र 
पाठविलें तं पावलें. रुपये पाठविणे ह्मणून लिहिलें, त्यास प्रस्तुत आह्मी 
मोबदला करून पाठवावे तर आह्ली मोहिमेच्या प्रसंगाकरितां पाठवाव- 
यास गांठ पडत नाहींत. राजश्री स्वामींनीं मान्य केलें [तर] त्यांजकडून 
विचारेंकडून घेऊन पाठवितों. अंतर होणार नाहीं. गांवचा मजकूर 
लिहिला तर स्वामींच्या हातावरी उदक घातलें आहे, त्यास तें कार्य फत्ते 
जाहलियावरी आंगऱ्या हुजूर येईल, उपरांतिक त्याजपासून ठीक करून 
घेऊन स्वामींस अर्पण केला जाईल. कामेंविशीं अंतर तिळमात्र होणार 
नाहीं. संदुखा २ दोन पाठविल्या आहेत, घेऊन उत्तर पाठवणें ह्मणून 
लिहिले, तर संदुखा उत्तम आहेत; पावल्या. वोढणाही यांना पाठविणें 
ह्मणून लिहिलें, तर त्याची तरतूद करून पाठवूं. आंगऱ्याकडील साहि- 
त्याचा मजकूर लिहिला, त्यास विचारेंकडून त्याची तरतूद करून पाठवूं; 
परंतु पर्जन्याचा तोटा आहे याकरितां होतां होईल त्यास अंतर होणार 


१२५ 


नाहीं, समाधान असों देणें. राजश्री शिवाजीपंतांनीं आपाजी आंगरे 
यांस सरखेलीचीं वस्त्रे बावा देवीत होते ह्मणून तुळाजी आंगरे यांस 
लिहिलें त्यावरून ते आझ्यांवरी फार श्रमी आहेत ह्मणून लिहिलें. त्या- 
वरून आह्मीं शिवाजीपंतास विचारिलें आणि त्यांणीं तुमच्यावरी ह्यात 
ठेविला. त्याजपासून कांहीं अंतर नाहीं. तुत्लीच कोणाजवळ बोललां 
असाल तें कणोपकर्णी त्यांस कळलें असेल तर कळेना, डोर गोसावी 
याचा मजकूर लिहिला तर ते ३ गांव आह्मांकडे नाहींत. त्यांचा जातीचा 
कजिया आहे. ते व ते समजतील. आमचे चिठीनें मना होत नाहींत 
याकरितां चिठी पाठविली नाहीं. जाणिजे, बहुत काय लिहिणें 
हे विनंति. 
[लेखांक १०१] श्री. 
तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न सखवारब्राई दंडवत विनंति उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहिणे. यानंतर आपण पत्र पाठविलें 
तें पावोन लिहिलें वर्तमान कळों आलें. गोवलकोट अंजनवेल येथील 
मजकूर तपशिलें लिहिला, ऐशास आपले आशीवांदें व श्रीचे कृपेकडून 
फत्ते होईल, कांहीं स्वामींनीं फिकीर न करणें. निरंतर आशीर्वादपत्रीं 
सांभाळ केला पाहिजे. 
[लेखांक १०२] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी स्वामींचे सेवेसी: --- 

अपत्ये सकल सोभाग्यादिसंपत्न सखवारबाईसाहेब दंडवत विनंति 
उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशळ लेखन करीत असलें पा- 
हिजे, यानंतर स्वामींनीं पत्र पाठविलें तें पावोन सकल वर्तमान श्रवण 
जाळे, ऐसीयास उदकपैकीं च्यार हजार रुपये राहिले ते पाठवणें ह्म- 
णून आशा केली, तरी ते रुपये राजश्री स्वामींकडून यावे, ऐशास अ- 


१२६ 


द्याप आले नाहींत. याउपरी स्वामींच्या लिहिल्यावरून आजी ह- 
टकून थोडे बहुत रुपये तूर्त मागून घेऊन पाठवून देऊं. वरकड 
इंग्रज फिरंगी व सांवत आरमार सुद्धां आह्यांस सामील आहेत 
तरी गोवलकोट व अंजनवेली आमचे स्वाधीन करणें, घेऊन देऊं, 
ह्मणून लिहिलें तर उत्तम गोष्ट आहे. इंग्रज व फिरंगी व सांवत यांसी 
पत्रे पाठवून बोलल्याप्रमाणे सामील होऊन खामखा घेऊन देतील ऐसा 
करार असेल तर त्याचे वकील हुजूर मातवर असतील ते आणून हुजूर 
पाठवून द्यावे; हणजे त्यास याच कराराच्या गोष्टी पुसोन एक मातबर 
वकील ठेवून घेऊन विल्हे लाविलें जाईल. त्याहीमध्यें ह्या राज्यभा- 
राच्या गोष्टी आहेत. केवळ राजश्री स्वामींवांचून होतात ऐसा अर्थ 
नाहीं. हे आपणही जाणतात. या मांग या गोष्टीचा उद्योग स्वामींनीं 
चित्तांत आणिला नव्हता. आजी अशा गोष्टी जाल्या तेव्हां शत्रूचा 
नाश हरप्रकारें तरी होईल ह्या स्वामींचा आशीवीदच जाहला. आतां 
आपण करूं हणोन लिहिलें तर तेंही बहुतच उत्तम. परंतु या कायीस 
जे अनुकूल होणार त्यांस पत्रे पाठवून, त्यांचें मातबर कोणी आणवून, 
राजश्री स्वामींसीं त्यांचा करार करवून, त्यांस येथें ठेववून स्वामींचे 
आज्ञेने जें कर्तव्य तें केळें पाहिजे. महालत्फेनें राज्यकारभार होत नाहीं. 
बहुत काय लिहिणें हें विनंति. 
[लेखांक १०३] श्री. 
तीथस्वरूप श्री परमददंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपल्ये सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री सखवारबाई व सगुणाबाई दंडवत 
विनंति उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहिणे. यानंतर स्वामीं- 
कडील आशीर्वादपत्र येऊन सांभाळ घेत नाहीं; तर ऐसें केलें न पा- 
हिजे. निरंतर कुशलवृत्त लिहून आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे. 
प्रस्तुत आपल्या शरीरीं सावकाश वाटत नाहीं ह्मणून वर्तमान ऐकिले, 


१२७ 


त्यावरून चित्तास बहुत खेद जाला. याउपरी आरोग्यतेचें वर्तमान 
लिहून पत्रद्वारें संतोषवीत जाणें. बहुत काय लिहिणे, 
[लेखांक १०४] श्री. 
तीथस्वरूप राजश्री परमदंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब साष्टांग दंडवत 
विनंति येथील कुदाल वेशाख श्रुद्ध पूणिमा सोम्यवार जाणून स्व- 
कीय लेखनाज्ञा केली पाहिजे. विशेष शारीरभावनेचें वर्तमान तरी 
आशीरवांदें कुशल असे. यानंतर राजश्री स्वामींच्या शरीरीं दोन तीन 
दिवस सावकार वाटत नाहीं. आपल्या आशीर्वादेंकरून आरोग्य 
होईल. वरकड वर्तमान यथास्थित असे. छ १३ रविलावल बहुत काय 
लिहिणे हे विनंति. 
[ लेखांक १०५] श्रो. 

श्रीमत्‌ तीर्थस्वरूप परमहंसब्रावा स्वामींचे सेवसीः--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपत्न मातुश्री बाईसादेव दंडवत विनंति 
येथील कुडाळ जाणून स्वकीय कुशल लेखन करावयासी आज्ञा केली 
पाहिजे विरोष. पत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जाळे, कित्येक ममतापुरस्कर 
लिहिलें. ऐसीयास स्वामींनीं कृपा केली ते समयीं सर्व सिद्धि मनोद्यानु- 
रूप घडोन आल्या, ऐसाच दृढतर निश्चय धरिला तो मनोमन साक्ष असे. 
स्वामींची कृपा पूर्ण असतां मनोदय पूर्ण न होय ऐसें काय आहे ? आपला 
तो भावार्थ खामींच्या पायाव्यतिरिक्त आहे ऐसें नाहीं. वरकड चित्त 
उदास जालें, निरोप दिल्हा तरी श्री रामेश्वरास जाऊं, ह्मणून लिहिलें, 
तरी खामींनीं निश्चय केला आहे तो सिद्धीस पाविल्याविना आपलें 
जाणें श्रीस केसें होईल व आमच्यानेंही निरोप केसा देवतो १ तथापि 


१ वैशाख शुद्ध पौर्णिमा सौम्यवासरः-ता० २७ एप्रिल इ. स. १७४२, 
बुधवार. 


शर्ट 


आह्ीं जावें हणून लिहिलें, तरी स्वामींनीं अभिमान धरिला तो सि- 
द्धीस गेल्याव्यतिरिक्त स्वामींचेंद्दी जाणें होत नाहीं ह्या आपण निश्चय 
मानिला आहे, प्रासादिक वस्त्र दुलई पाठविळी आहे हे कोणास न 
देणें झणून लिहिलें, ऐसीयास प्रासादिक वस्त्र कोणास .देत नाहीं. अं- 
गीकार करून ठेविली असे. छ १७ शाबान बहुत काय लिहिणे 
हे विनंति. 


[लेखांक १०६] श्रीः 
श्रीमत्‌ तीर्थस्वरूप परमहुंसबावा स्वामींचे सेवेसी; -- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपत्न सगुणाबाई चरणावर मस्तक ठेऊन दं- 
डवत प्र० विनंति उपरी येथील कुदळ जाणून स्वकीय कुराळ लेखन 
करीत असलें पाहिजे. विशेोष-आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जालें. 
पत्रीं कित्येक ममतापुरस्कर लेख केल्या, बहुत समाधान जालें. चां- 
दणी पातळाविश्ीं लिहिलें त्यावरून शाळू चांदणी किमतदार कम- 
ळाजी वाघधमारा याजबराबरी एक पाठविला असे. प्रविष्ट जालीयाचें 
उत्तर पाठविलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, कृपा असों द्यावी हे विनंती, 
[लेखांक १०७] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

प्रति सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब दंडवत उपरी पत्र पा- 
ठविलळें प्रवि होऊन लेखनार्थ अवगत जाला. रविवार समाधीहून धा- 
वडशीस समारंभे जावें लागतें तरी नगारीयासी हत्ती अथवा उंट 
पाठविणे ह्मणून लिहिले; तरी समानसुद्धां उदईक मंदवारीं दोन 
प्रह्या पाठवून देऊं. आपणास कळावें. जबानीं भिकू सांगतां कळों 
येईल, बहुत काय लिहिणे. 


१२९ 


[ळेखांक १०८] श्री. 
श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब दंडवत विनंति 
उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहिणें. विरोष-सोमाजीबरोबरी 
पत्र पाठविलें ते प्रविष्ट जालें. श्रीचा प्रसाद पादुका पाठविल्या त्या प्रविष्ट 
जाल्या. रा० रघुजी भोंसले यांजकडे वाचादत्त रुपये तीन हजार येणें; 
ऐसीयासी येथून जासूद जोडे जाताती, त्या समागमे रा० रघुजी भोंसले 
व रा० भास्कर राम यांस ताकीदपत्रे पाठविलीं जातील. बहुत काय 
लिहिणें हे विनंति. 
[ळढेखांक १०९] श्री. 

तीर्थस्वरूप राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपत्न मातुश्री बाईसाहेब दंडवत विनंति 
उपरी येथील कुहल जाणून स्वकीय लिहिलें पाहिजे. विशेष भिकू- 
बराबरी पत्र पाठविलें, लिहिलें वर्तमान कळले. गुलाबकंदाविशीं लि- 
हिले, त्यावरून गुलाबकंद वजन पक्के ४४१ शोर पाठविला, तो घेणें, 
यानंतर वेदमूर्ति घोंडभट काशीकर हे भले ब्राह्मण, यासमागमें रा० 
सोनाजी बावाच्या अस्थी रवाना कराव्या ह्मणून लिहिलें, तरी चिरंजीव 
बरानजी मोहिते स्वारीस गेळे आहेत; त्यांगीं काय रवानगीचा विचार 
केला आहे कळलें नाहीं. स्वारीहून आलीयावरी त्यांस पुसोन जो 
जाब होणे तो होईल. छ० २५ जिल्हेज बहुत काय लिहिणे हे विनंति. 
[लेखांक ११०] श्री. 

तीर्थस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 


अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न विरूबाई कृतानेक साष्टांग दंडवत 


विनंति उपरी येथीळ कुशल जाणून स्वकीय लिहिणे. यानंतर, आपण 
५ 


१३० 


आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जालें. दोन हजार रुपये दिल्हे त्याचे 
दस्तुरीविश्ीं लिहिलें; ऐशास राजश्री स्वामींनीं दस्तुरीची पद्धत राज्यांत 
घातली त्याप्रमाणे चालतें. परंतु स्वामींनीं लिहिलें त्यावरून जरूर 
जाणून रु १२५ सवाशें पाठविले आहेत. ते घेऊन पावल्याचें उत्तर 
पाठवणें. काशीफळें आहझांकारणें सुमारे ४ चार पाठविलीं तीं पावली. 
बहुत काय लिहिणे, कृपा निरंतर असों दीजे हे विनंति. 

पो० छ २३ माहे रबरिलावळ सन सबा. 
[ळेखांक १११] श्री. 

तीथैस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यानुरूप सोभाग्यादिसंपन्न विरूबाई कृतानेक सा० दंडवत वि- 
नंति उपरी येथील कुदाळ जाणून स्वकीय लेखन करीत गेलें पाहिजे. 
यानंतर, केरोजी सोनवणी याचा व येसाजी सोनवणी मोजे वीरमाडें 
या उभयतांचा कजिया होता, तो स्वामींनीं गोतन्याय मनास आणून 
चोघांचे साक्षीनिसीं निर्वाह करून निवाडा केला. त्याचें लिहिलें यांस 
दिल्हे; याचें लिहिलें त्यांस दिल्हे; आणि आह्यांसही हुजूर लेहून पाट- 
विळे. ऐसं असतां प्रस्तुत केरोजीच्या सासऱ्याच्या घरीं येसाजीचा भाऊ 
गिरजा व ह्मलोजी माळी जाऊन बैसले आहेत. मागती कजिया सांग- 
तात ह्मणून हुजूर विदित जालें. तर ये गोष्टीचा निवाडा जाला असतां 
मागती त्यास लबाडी करावयास द्रकार काय आहे १ याउपरी येसाजीस 
व ह्मलो माळ्यास हुजूर आणविलें असे. तर पत्रदर्शनीं उभयतांस पाठ- 
वून देणें. बहुत काय लिहिणे, कृपा असों दीजे. वरकड सविस्तर कावजी- 
मुखवचनें निवेदन करितां श्रत होईल हे विनंति. 


० २३ माहे रबिलावल सन सबा:-ता० २२ जुलई इ. स. १७३६, 
गुरूवार 


१२१ 


[लेखांक ११२] श्री. 
तीथैस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये सोभाग्यादिसंपन्न विरूबाई कृतानेक साष्टांग दंडवत विनंति 
उपरी येथील कुदाल जाणून स्वकीय लेखन करावया आज्ञा केली पा- 
हिजे. यानंतर आपण खंडोजीबरोबरी आदीर्वादपत्र पाठविलें तें 
उत्तम समयीं प्रविर होऊन लेखनाथ अवगत जाला. गांवाविश्ीं लि- 
हिले, ऐशास राजश्री स्वामींनीं रा० अंब्राजीपंतास आज्ञा केली आहे. 
त्यास, रा० बाजीराऊ पंडित प्रधान असले पाहिजेत. ते निजामाच्या 
भेटीस गेले आहेत. ते आलीयावरी पारपत्य होईल. येविसीं सविस्तर 
वृत्त राजश्री स्वामींनीं लिहिलें आहे त्यावरून कळों येईल. श्रीचा 
प्रसाद फणसपोळी व मेवा पाठविला तो प्रविष्ट जाला. श्रुत होय. २५ 
सावान. बहुत काय लिहिणें हे विनंति. 

हेच पत्रीं अपत्ये बसवंतराऊ खासखेल चरणावरी मस्तक ठेऊन 
सा० दंडवत विनंति लिहिलें परिसिजे. लोभ असों दिल्हा पाहिजे हे 
विज्ञत्रि. 
[लेखांक ११३] श्री. 

तीथस्वरूप श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यसमान सोभाग्यादिसंपन्न विरूबाई कृतानेक साष्टांग दंडवत 
विनंति उपरी येथील कुशल जाणून स्वामींनीं निजानंदलेखन केलें 
पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन 
लेखनाथे अवगत जाला. श्रीचा प्रसाद पाठविला तो प्रविष्ट जाला. 
यानंतर फलटण देशच्या गांवचा मजकूर लिहिला कीं, साबाजी नाईक 
यांस आपलें पत्र व माणूस पाठवून गांवास कोल आणवावा, तो कळों 
आला. ऐशास त्यांचें आमचें रहस्य काय आहे तें तुद्यांस ठाऊक आहे. 
प्रस्तुत जामातामुळे अधिकोत्तर प्रसंग आहे आणि आही त्यांस पत्र 
एकंदर लिहीत नाहीं. याकरितां आपल्या गांवाविसीं माणूस व पत्र पाठ- 


श्वर 


वितां येत नाहीं. तैसाच प्रसंग असता तर अगत्यरूप कार्य केलें जातें. 
आह्यांस आणखी प्रसाद पाठवाल तो खाऊं. कळलें पाहिजे. निरंतर 
आशीरवादपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे. तुह्ांस कळेल तसें गांवचे पारि- 
पत्य करणें. बहुत काय लिहिणे हे विजति. 


पेशवे. 


बाजीराव. 

[लेखांक ११४] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज राजश्री श्री परमददंस परशराम स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक बाजीराऊ कृतानेक विज्ञापना ऐसीजे, स्वामींचे रुपये 
> > > > याचा हवाला वाडीचे मुक्कामी घेतला. त्यास, स्वामींनीं 
अंतोबा व खंडोजी ऐसे पत्रे देऊन पाठविले. त्यांस एक दोन चार 
दिवस येथें लागळे, त्याउपरी तीर्थरूप रा० नानांनीं ऐवज व पत्रे 
पाठविलीं तींच पाठविलीं आहेत. व त्याखेरीज येथें जे तरतूद जाली 
ते एकूण मोहरा ४१ एकेचाळीस पाठविल्या. त्याखेरीज तरतूद जाली 
नाहीं. आह्मां जर स्वामींच्या कार्यास अनमान केला असेल तरी स्वा- 
मींच्या पायाची शापथ असे; व येथील सविस्तर वृत्त आमचें अंतोबा 
सांगतां कळों येईल. विदित जालें पाहिजे. व बाकी ऐवज जो राहिला 
तोही मागून एका मासाअलीकडेच पाववूं. अंतर सहसा पडणार नार्ही. 
मोहरा पावलीयाचा जाब पाठवून द्यावया आज्ञा केली पाहिजे. अंतो- 


१ विरूबाई ही शाहूमहाराजांची राख होती. तिच्या पोटीं राजसबाई नामक 
एक कन्या झाली होती. हिजला शाहूमहाराजांनीं जातीकडून शुद्ध करवून घेऊन 
मल्हारराव कदम बांडे कोपरेळकर यांस दिली होती. परंतु ह्या गोष्टीस मलव- 
डीकर घाटगे व फलटणचे निंबाळकर हे विरुद्ध होते. त्यामुळें त्यांचें व शाहू 
महाराजांचे सोरस्य कमी झालें होतें. ह्या प्रसंगाचा ह्या पत्रांत उठेख असावा 
असे वाटते. 9 


१३३ 


बास व खंडोजीस खर्चा देविलें ते दिल्हे. विदित जालें पाहिजे हे 
विज्ञापना. 
[लेखांक ११५] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज बाजीराऊ बल्ाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु 
शाल श्रीकृपं ताः छ० २१ जिटूकाद पावेतों असे विशेष. स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें कुलाबीयाचे मुक्कामी पावलें. लेखनाथ क 
ळला. ऐसीयास जे वर्तणूक कर्तव्य ते स्वामींचे आजेनुरूपच करूं. वर- 
कड येथील वर्तमान तरी, आह्मी कुलाबीयाहून आलों; परवा कसबे पुणें 


१ ह्या पत्राचे मागे खालील मजकूर लिहिला आहे त्यांतील सनावरून व 
पत्रांत तीथैरूप रा० नाना (बाळाजी विश्वनाथ) ह्यांचा नामनिर्देश केला आहे 
त्यावरून हें पत्र बाळाजी विश्वनाथ हयात असतांना लिहिलेलें आहे असें दिसतें. 
सन सबा ह्मणजे सबा अशरीन (इ. स. १७१६-१७) हें साल असावे. ह्या 
वेळीं स्वामी परशरामाकडेच होते. तेव्हां त्यांनीं पेढें येथील सोनारांकडून मो- 
हरांची परीक्षा करविली हेंही युक्त दिसते. स्वामी खमस अशरीन ह्मणजे'इ 
स. १७२४-२५ मध्ये वरघांटें आले (जह्मंद्रस्वामींचे चरित्र का. सं. ए. १३२). 


जमा छ० १८ जमादिलावल सन सबा पारीख कदें यु॥ येसशेट सोनार 
मोजे पेढे, मोद्दरा ४१२ एकूण ए्कबेजी रुपये. 
२८८ प्रत अवरंगशाही बहादुरशाही मोहरा २४ दर १२ प्रमाणे. 
३४॥ प्रत मोहरा पाडेकार (?) दर ११॥. 
१६६॥ प्रत नव्या २४ दर ११॥<. 


४८८॥॥. डर 
२११॥ छ० ९ जमादिलाखर यगु॥ खंडू मोहरा १७ दर १२ 


००. प्रमाणे २०४ व रोख ७, 
२ छ० २१ जिल्काद--ता० ७ माचे इ. स. १७२५, शुक्रवार. 


१३४ 


येथें दाखल जाहलों. आपणास कळावे यास्तव लिहिलें आहे. स्वामींनीं 
आपलेकडील वर्तमान सदेव लिहिलें पाहिजे, सेवेसी श्रुत होय हे 


विज्ञापना, 
पे॥ छ० २२ जिल्काद शनिवार. 
[लेखांक ११६] श्री. 


श्रीमत्‌ महाराज परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाजीराऊ बलाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु 
शल ता० छ० २९ रमजान जाणून निरंतर आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला 
पाहिजे. विशेष आपली आज्ञा घेऊन पुण्यास आलियावरी फोजबंदी 
करून. ........मजल दरमजल माळवा प्रांत आलों. . .. . .(येथील 
मजकूर फाटला आहे. ). ..नवाब चाल करून आले. त्याची आमची 
सान्निघता होतांच खामींच्या आशीर्वादाचे प्रतापे नवाब भुपाळच्या 
आसऱ्यास गेले. छ० ३ रमजानीं भुपाळास गोटावरी चालून जाऊन 
युद्ध केलें व निरंतर युद्ध छ० २६ रमजान पावेतों जाहलें. दाणापाणी 
बंद केलें, मोठी महागाई जाहली. रुपयास एकरेर अन्न न मिळे. तेव्हां 
नवाबांनीं मध्यस्त पाठवून स्नेह संपादिला. माळवा आझांस मेहेरवान 
होऊन दिल्हा. पातशाही सनद करून द्यावयाची मान्य केली. तमाम राजे 
भेटीस पाठविले. मोठा समारंभ जाहला. सारांश, स्वामींचा आशीर्वाद 
मस्तकीं व धण्याचा पुण्यप्रताप पद्रीं, तन्मुळें यशप्रात्ति होऊन कार्य- 
भागही जाहला. पुढेंही स्वामींचे आशीर्वादें जें जें होणें तें उत्तमच 
होईल. स्वामींस कळावें यास्तव लिहिलें आहे. सामींनीं निरंतर आद्री- 


१ छ० २२ जिल्काद शनिवार--ता० ८ माचे इ. स. १७३५ 

२ ७० २९ रमजानः--ता० १० जानेवारी ० स० १७२८, रोज मंगळ- 
वार. लेखांक ३६ ह्या पत्रानंतर हें पत्र लिहिलें आहे असे दिसतें. 

३ ह्या प्रसंगार्चे सविस्तर वणन लेखांक २५ मध्यें आहे. 


१२५ 


चांदपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे. सर्व होणें तें आपले आशीवांदें होतें 
पेका मिळोन कर्जापासून मुक्त होऊं व वसईचें कार्य होई तें करणार 
स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ति. 
[ळेखांक ११७] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस परशरामबावा स्वामींचे सेवेसी:- 

अपत्ये बालकें चरणरज बाजीराऊ कृतानेक विज्ञापना, येथील 
क्षेम ता वेशाख शुद्ध प्रतिपदा रविवार यथास्थित असे. विजापना-म- 
हाराजांनीं पत्र पाठविलें तें पाऊन अर्थ सविस्तर कळला. त्यास, भलते 
गोष्टीची तांतडी न करावी. जें होणें तें स्वामींचे मनोगतानुरूपच होईल. 
येथीळ अर्थही लिहितां पुरवत नाहीं. सांगोन पाठवूं त्यावरून कळेल. 
जितकी सेवा केली तितकी निर्फळ आहे. सेवेसी श्रुत होय. आतां देरा- 
त्यागास जावें, किंवा घरीं कवाडें अडकावून बसावें, किंवा ईश्वरचरण 
जवळ करावे ऐसे अर्थ दिसतात. जो अर्थ घडेळ तो लिहून पाठवू 
हे विजञति. 
[लेखांक ११८ ] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चरणरज बाजीराऊ बल्लाळ प्रधान साष्टांग नमस्कार विनंति येथील 


१ वैश्याख शुद्ध प्रतिपदा रविवारः:--ही मिति रा. मोडक यांच्या जंत्रीमध्यें 
बरोबर मिळत नाहीं. तथापि मजकुराच्या संदभोवरून बाजीराव कजंग्रस्त झाले 
होते त्या प्रसंगाचे हें पत्र असावें असं दिसतें. त्यावरून पाहतां, इ. स. १७२८ 
ह्या सालीं वैशाख शुद्ध द्वितीया दोन असल्यामुळें प्रतिपदा रविवारी असण्याचा 
संभव आहे. तेव्हां ते साल ग्राह्य धरिलें तर ह्या पत्राची मिति ता० ९ एप्रिल 
इ. स. १७३८ ही असूं शकेल* 


१२६ 


कुडाल ता० ज्येष्ठ शुद्ध नवमी भोमवार मुकाम सातारा सुखरूप असो 
विशेष. काल इंदुवारीं भुइंजेस होतों. राजदर्शन ध्यावयाचा काल 
मुहूर्त होता. त्यास, भुईजेहून धावडशीस स्वामींची भट घेऊन पुढें 
राजदशंनास जावें ऐसा विचार करून येत होतों. त्यास, राजश्री स्वामी 
चंदनेवंदनाकडे आले; यामुळें तिकडे जावें लागलें. तेथे जाऊन ज- 
रंड्याजवळी भेट घेऊन काळ चार घटका रात्रीस राजश्री स्वामीसमा- 
गमे सातारा. आलों. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञति. 


[ लेखांक ११९ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाजीराव बल्हाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कु- 
शल ता० छ १२ संबाल पावेतों स्वामींचे आशीर्वादें यथास्थित असे 
विशेष. आजी छ० मजकुरीं चिरंजीव रा० आपाचें पत्र आलें कीं, मा- 
हिमास मोचे छ० २९ रँमजानीं लाविले, त्यास छ० ९ सैवालीं माहिम 
हस्तगत जाहलें. तेसेंच रा? राणोजी शिंदे यांणी खताळवाडें व डाद्वाणु 
हे दोनी जागा घेतल्या. संतोषाचें वर्तमान स्वामींस कळावें यासव लि- 
हिळें आहे. सारांदा, स्वामींचा कोप फिरंगी यावरी जाहला असतां 
त्याचें बरं होईल हें सर्वथा घडणारे नाहीं. आपण साक्षात्‌ ईश्वर अ- 


२ ज्येष्ठ शुद्ध नवमी भोमवार:---ता० १६ मे इ. स. १७३८ मंगळवार. 

२ भुइंज:---वाहेजवळ लहानसें गांव आहे. 

३ चंदन वंदन:--हे डोंगरी किले सातारा जिल्ह्यांत आहेत. 

४ जरंडा:---हा डोंगर सातारा जिल्ह्यांत कोरेगांव तालुक्‍यांत आहे. रामदास- 
स्वामींनीं संस्थापित केलेल्या मारुतीचे स्थान येथें फार प्रसिद्ध आहे. 

५ छ० १२ सवाल:--ता० १२ जानेवारी ३० स० १७२९ शुक्रवार. 

६ छ० २९ रमजान:---ता० २० दिसेबर इ० स०१७३८ शनिवार. 

७ छ० ९ सवालः--ता० ९ जानेवारी ३० स० १७२९ वुधवार. 


१२७ 


वतार, जें चित्तांत स्वामींच्या येते व मुखेकरून वक्तृत्व होतें, तें घडून 
येतेंच येतें. बसई हृस्तगत होईल हणून स्वामी बोलिले आहेत, तदनुरूप 
वसई हृस्तगतच होईल यांत संदेह नाहीं, व आह्यांस सर्व भरंवसा 
स्वामींचे आशीर्वादाचा, त्यास आशीर्वाद आमचे मस्तकीं व कृपाही 
विशेष, तेणेंकरून जें करूं तें सिद्धीस पावेल. यानंतर खामींचीं दोन 
तीन पत्रे आलीं त्यास कांहीं हर्षाचें वर्तमान स्वामींस लिहावें यास्तव 
जाब पाठविले नाहींत. स्वामींचा आश्यीवाद फलकारास आला. हें 
इर्षाचें वर्तमान ऐकून स्वामींस हर्ष होणार यास्तव येविसीं लिहिलें 
आहे. वसई आदिकरून राहिलीं स्थळें तीं खामींच्या आशीर्वा दे हस्त- 
गत होतील. विदित जाहलें पाहिजे. आही स्वामींची लेॅकरें आहों. 
जें होणें तें आपले प्रतापे होते. तारापूर व केळवें येथें रोकडे मोचे ला- 
गतां तींही स्थळें खल्पकाळें आपळे आशीर्वादें हस्तगत होतील. तदु- 
पर वसईचे कार्यांची पेरवी आपले आज्ञेप्रमाणे होईल. आपण 
वसई फत्ते होते झणून अभय दिलें त्याप्रमाणें अचिरकालेंच होईल, 
यांत संदेह नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञत्ति. 


[लेखांक १२०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाजीराऊ बल़ाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना. येथील 
कुशल श्रीकृपं यथास्थित असे विशेष. स्वामींकडून सोमाजी आला 
होता, त्यास, स्वामींनीं त्याजला माणूस पाठवून माघारा नेला. तोही न 
पुसतां गेला. ऐशीयास स्वामींच्या तों चित्तांत राग बहुत आला आहे. 
ऐेशीयास आहझांस सर्वस्वें खामी वडील. आह्मी लेकरे. दुसरी गोष्ट 
देव देव तर आह्यांस स्वामी. अनन्यभावें आमची निष्ठा पायांजवळ. 
या गोष्टीस स्वामी अंतरसाक्ष असोन आमचा राग चित्तांत आणावा 
रसा नाहीं. यद्यपि वेळनसार आला असला तरी क्षमा करून कृपा 


श्३्ट 


करणार स्वामी वडीळ आहेत. सांप्रत चिरंजीव रा० दादोबा सेवेसी 
येऊन विनंति करितील, ते मान्य करून सद्यपणें अभयपत्र पाठवा- 
यासी आज्ञा केली पाहिजे. स्वामींचे आशीर्वादें वसई फत्ते जाहली हे 
मोठीच गोष्ट जाली. परंतु लष्करची खराबी जाली व कर्ज जालें त 
लिहितां पूर्वत नाहीं. आह्यी कोण्या गोष्टीची चिंता करीत नाहीं. सर्व 
चिंता आपल्यास आहे. बुडालें तरले सर्व आपलें आहे. आही लकर. 
ज्याणें झाड लाविले तोच वाढवील. रक्षण तोच करील, आपण वडील 
मायबाप आहांत. मी सर्वस्वी अन्यायी, तरी तुमचा ह्मणवितों. कृपा 
करणार स्वामी समर्थ आहेत. जें आहे हें सर्व स्वामींचे आशीर्वादारचेच 
आहे व सर्व स्वामींचेंच आहे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 


[लेखांक १२१] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस सामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक नमस्कार विनंति येथील 
क्षेम श्रीचे आशीर्वादे ताः छ० ६ जमादिलाखर यथास्थित असे. विनंति- 
श्रीचे आदीर्वादपत्र आलें. तेथें कित्येक निषेध नवाबाचे दर्शनास 
जाऊं नये हणून केलें त॑ यथा्थच आहे. परंतु राजश्रीचे आजेस इ- 
लाज काय आहे ? आहझ्मांस श्रीची आज्ञा प्रमाण, जितका आपला यत्न 
न जाण्याचा तितका करितों. ऐसें असतां जें घडेल तें घडो. सर्व संकट 
निवारण करणार श्री समर्थ आहां. दुभत्याविद्ीं लिहिलें तरी येथेही 
हेस एक व्याली नाहीं. दुभतीयाचें मानसिकच आहे. पालखीचा मज- 
कूर लिहिला तरी पूवा जिवबावरोबर विनंति सांगून पाठविली आहे. पुढें 
श्रीचे दर्शनानंतर जे विनंति कर्तव्य ते करूं. विदित जालें पाहिजे. 
नवाबाकडे जाणें तों प्राप्त जाठेसे दिसतें. न जावें तरी खावंद इतराज 
होतात. जावेसे तों मनःपूर्वक नाहीं. कार्यही नाहीं आणि विश्वासही 
नाहीं. परंतु जाणें होतें खरें. बरं, सर्व चिंता आपल्यास आहे. आणीक 


१२९ 


आठ दहा दिवस घोळितो. परंतु माझें लेंकराचें संरक्षण सर्व स्वामींचे 
हातीं. आहे. आपल्यास कळेल तसें करावें. चिरंजीव आपानें कवळा- 
नारिंग हजारा (१) आपल्याकडे लावावयासाटीं पाठविलें, तें पाठविलें आहे. 
घेऊन उत्तर पाठविलें पाहिजे. नारिंग एकच आपल्याकरितां पाठविलें 
तें पाठविलें असे. आह्मी तों जाण्याचे संकटांत पडलों आहों. कांहीं 
उपाय सुचत नाहीं ! योग काय आहे कळत नाहीं ! परंतु सर्व चिंता 
आपल्यास आहे. तेथें मीं विंता करून काय होणें आहे १ सेवेसी श्रुत 
होय हे विज्ञत्ति. 
[लेखांक १२२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये बाजीराव बल्लाळ प्रधान साष्टांग नमस्कार विज्ञापना ये- 
थीळ कुराळ आश्विन अशुद्ध तृतीयापर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तं पावोन संतोष जा- 
दला. किनखाप व दुपेटे उत्तम पाठवणें अथवा रुपये पाठवणें झणोन 
आज्ञा केली; त्याजवरून रुपये ४०० चारशे खंडोजीबराबर पाठविले 
आहेत. सेवेसी प्रविष्ट जालीयाचें उत्तर पाठवावयास आज्ञा करणार 
स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे विज्षति. 


[लेखांक १२३] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल 
ता० कार्तिक आुद्ध तृतीयापर्यंत स्वामींचे आशीर्वांदेकरून यथा- 
स्थित असे विशेष. स्वामींनीं आश्लीवीदपत्र पाठविलें तें पावलें. राम 
ठाकुर वाडीकर याजपासीं पूर्वी आह्यीं पालकी निमित्त पन्नास रुपये 
दिल्हे होते, तो वारला; पालकी आली नाहीं. त्याचा पुत्र गोविद राम 


१४० 


ठाकुर प्रस्तुत तुह्यांजवळ आला आहे. तरी याजपासून पन्नासा रुप- 
यांचे सासे(१) रुपये घेऊन पाठवणे ह्मणून लिहिलें तें कळलें. ऐशास गोविद 
राम ठाकुर यास बोलाऊन स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे सांगितळें. त्यास 
त्यांणीं उत्तर केलें कीं, बावांनीं पालकीनिमित्य पन्नास रुपये राम ठाकुर 
यापाद्यीं दिल्हे होते हें आपणास कांद्दीं ठावकें नाद्दी. आपला बाप नि- 
वर्तला तेव्हां आपण साता महिन्यांचा होतो. आपला वडील भाऊ 
नारो गाम वाडीस होता तेव्हां बावांचे चरण दोन तीन वेळां वाडीस 
पाहिले; परंतु ते वेळेस बावा कांहीं बोलले नाहींत. हंबीरराव मोहित्या- 
पासून बावांचें येणें वाडीस न जाहलें, परंतु अलीकडे चोदा वर्षे देशांत 
नांदतो परंतु बावा कांहीं बोलिले नाही. आपला वडील भाऊ नारो 
राम मरून सात वर्षे जालीं. त्यांगीं कांहीएक मजकुर कधींही बो- 
लिला नाहीं. बेळ तुळशी उचलून द्यावयाचा अर्थ, तर आपण कशा- 
वरून बेळ तुळशी उचलून द्याव्या? आपणास कांहींच ठावकें नाहीं. 
बावा ईश्वरस्वरूप आहेत. आज्ञा करितील तर पन्नास रुपये पाठवून 
देईन हणून उत्तर केलें. विचार करून पाहतां गोविद रामास कांहीं 
ठाऊक नाहीं. यांणीं बेळ तुळशी केशा उचढून द्याव्या १ स्वामींची आज्ञा 
उलंघन न करावी या विचारें स्वामी आज्ञा करतील तर पन्नास रुपये 
याजपासून घेऊन पाठवून देऊं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १२४] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाजीराऊ बल़ाळ प्रधान कृतानेक साष्टांग नमस्कार वि- 
ज्ञापना. स्वामींनीं आश्षीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन बहुत समाधान 
जाहलें. वेदमूर्त राजश्री बापुभट यांस वर्षासन पावत असतें, त्यास 
यंदा पावलें नाहीं; तरी यांस ऐवज प्रविष्ट करणें हणून आज्ञा केली. 
ऐसीयास भट गोसावी यांसी वर्षासन पावत. असतें तें यंदा पावलें 


श्ड्शे 


नाहीं हें यथार्थच; परंतु सांप्रत वोढीच्या प्रसंगामुळे अनुकूल पडिले 
नाहीं. श्रावणमासी अनुकूल पडेल तेव्हां वेदमूर्तास प्रविष्ट करूं. अंतर 
पडणार नाहीं. विदित जाहलें पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १२५] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक नमस्कार विज्ञापना. 
येथील कुशळ ता० आश्विन बहुळ सप्तमीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादे- 
करून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें 
पावलें. नारो गणेश यांस कोंकणांत हुद्दा सांगणें आणि नारो कृष्ण यांणीं 
पहिले थोरथोर हुद्दे केळे आहेत याजकरितां यांस वरघांटें हुद्दा सां- 
गणें हणून आज्ञा, ऐशास स्वामींच्या आज्ञेप्रमाणे उभयतांस हुद्दे सांगोन 
वेतन करून एकास कोंकणांत व एकास वरघांटें रवाना करूं. स्वामींचे 
आशञेपेक्षां अधिकोत्तर काय आहे? स्वामींनीं प्रसाद श्रीफल पाठविलें 
तें पावलें. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक १२६] श्री. 


श्रीमत्‌ महाराज श्री परमददसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये बाजीराऊ बलह़लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल माघ 
बहुल द्वितीयापर्यंत स्वामींचे आशीवौदें करून असे विनंति. स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तेथें आज्ञा कीं, मोजे ढवळपुरी परगणे पारनेर 
या गांवाविशीं आज्ञा केली, ऐशास मोजे मजकूर रा० तावजी थो- 
रात याजकडे आहे त्याप्रमाणें करारच असे. बाबतीचा तगादा परगणे 
मजकुरचे कमाविसदार मोजे मजकुरास करीत होते त्यासही ताकीद- 
पत्र दिल्हे आहे. त्याउपरी मोजेमजकुरास सालमजकुरीं इकडील 
उपसर्ग लागणार नाहीं. आह्मांस स्वामींची आज्ञा ते प्रमाण असे. मुंढवे- 


१ड्रे 


कराचे मनसुवीविशीं लिहिलें तर त्याचीही मनसुबी मनास आणून जें 
वर्तमान असेल तें सेवेसी लिहून पाठवूं हे विज्ञापना, 


[ लेखांक १२७ ] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहदसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये बाजीराव बह़लाळ प्रधान साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. ये- 
थील कुशळ ता० कार्तिक अरुद्ध प्रतिपदापर्यंत स्वामींचे आशीर्वादें- 
करून यथास्थित असों विशेष. स्वामींनीं आश्शीर्वादपत्र पाठविलें ते पा- 
वोन संतोष जाला. राजश्री नामाजी धोंडदेव व ह्रि विठ्ठल या उभ- 
यतांविशीं बहुत अवइयक-पुरस्सर आज्ञा केली, ऐशास उभयतांस धंदे 
लाऊन चालवितों हणोन स्वामींचे समक्ष मान्य केलें आणि त्यास अं- 
तर पडेल हे गोष्टी सर्वथेव होणें नाही. आह्यांस स्वामींचे आश्ञेपेक्षां 
दुसरं अधिकोत्तर काय आहे? उभयतांचे चाळवायास अंतर होणार 
नाहीं. खारीस नेणें जाहलें तरी स्वारीचे साहित्य करून नेऊं. विदित 
जाहलें पाहिजे, कृपा केली पाहिजे, हे विज्ञापना, 


चिमणाजी आपा. 
[लेखांक १२८] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी येथील 
कुशल ता० आश्रिन आुद्ध तृतीया मंदवार पावेतो यथास्थित असों 
विशेष. खामींनीं कृपाळु होऊन पत्र पाठविलें तें पावोन बहुतसें समा- 
धान जालें. सारांश, जंजिरीयाची मसलत सोडून न यावें येविश्ीं कि- 
त्येक पर्याय लेहून आज्ञा लिहिली, ऐसीयास, जंजिऱ्याचें दन घ्यावें 
देवब्राह्षणाचा आशीर्वाद न घ्यावा, हे गोष्ट कोणाचे चित्तांत येईल कीं 


१ आश्विन शुद्ध तृतीया मंदवार:-ता० २९ सप्तंबर इ. स. १७३२२३. १ 


१ड्रे 


काय १ परंतु आतां जंजिरा बळावत चालला. चहुंकडून साहित्य येत. 
चाललें यामुळें मनसबा कठीण प्रात्त जाला आहे. बरें, जे गोष्ट नजरेने 
पाहावी ते आह्यांस कळती. होणार अर्थ कांहीं आह्यांस कळत नाहीं. 
होणार अर्थ स्वामींच्या ध्यानांत आलाच असेल; त्याचप्रमाणें योग 
घडून जें कार्य होणें, यश येणे, ते स्वामींच्या आशीवाद येईल. सकलादेविसीं 
लिहिलें त्यास, सकलाद येथें उदंड यल केला, परंतु मिळत नाहीं. या- 
करितां रा० अंबाजीपंतास लिहिलें. जर सातारा मिळाली तर घेऊन 
पाठवितील. मुद्दल पैका स्वामींचा व यास व्याजाचा ऐवज देणें राहिला 
आहे, त्यास व्याज कां देत नाहीं ह्मणून लिहिलें, तर स्वामींच्या वच- 
नाप्रमाणें आशी चालत आहों. त्यांत अंतर करीत नाहीं. मुदत केली 
आहे त्याप्रमाणें ऐवज देतों. हे विनंति. 
[लेखांक १२९] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमणाजी बलाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. 
येथील कुशल आषाढ शुद्ध त्रयोदशीपर्यत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
असों विशेष, स्वामींनी आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन लेख- 
नाथश्रवणें संतोष जाहला. शामलाचे यद्याचा अर्थ स्वामींनीं लिहिला, 
एऐशास आहल्ली स्वामींचे आज्ञांकित, यश हानि सर्व स्वामींचे. येविसींचें 
संकट स्वामींसच. आहझ्ांस स्वामींचे चरण निजदैवत आहे. स्वामींनीं 
सुद्रीन शामलावरी प्रेरिलें तत्पभावें शामल विलयास गेला. यर 
स्वामींचेंच आहे. पाऊणशा रुपयांचा तांब्या करून पाठवायाविशीं 
आज्ञा केली, तरी आज्ञेप्रमाणे तांब्या करून पाठवून देतों. राधाई थो- 


१ आषाढ शुद्ध त्रयोदशी:-ता० ९ जुलई इ. स. १७२३६ शुक्रवार. 
२ शामल:--जंजिऱर्‍याचा हबसी शिद्दी सात. ह्याची व चिमाजी आपाची ल- 
ढाई होऊन तो ठार मारला गेला. 


१४४ 


रांत इचें चालवायाविश्ीं आज्ञा, त्यास स्वामींचे आशेप्रमाणे तिचें 
चालविळें जाईल. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 

पे> छ० १८ रंबिलावल सन सब्रा, 
[ळेखांक १३०] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज चिमणाजी बल़्ाळ चरणावरी मस्तक ठेवून सा० नमस्कार 
विनंति येथील क्षेम ता० छ० २२ रँमजान पावेतों स्वामींचे कृपेकरून 
यथास्थित असो. यानंतर छ० १८ रमजानीं रा० लिंब्राजी अनंत व 
मानाजी आंगरे यांनीं कुलावा व हिरा बुरूज व खांदेरी हस्तगत केलीं. 
वरकड किल्यांचीं राजकारणे आलीं. त्यांचा बंदोबस्त करावयास्तव 
तीर्थरूप रा० राव छ० २१ रोजीं फोजेसहवर्तमान गेले आहेत. कुला- 
बीयास जाऊन तेथील बंदोबस्त करून वरकडही जें कार्य होणें असेल 
तें होईल. तीर्थरूप मौतुश्रीबाई श्रीमहायात्रेस संवाईजीचे पुरोहित 
आले होते त्या समागमे छ० २३ मिनहूस जातील, सेवेसी कळावें ह- 
णोन लिहिलें आहे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १३१] थ्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज चिमणाजी बल़ाळ कृतानेक विज्ञापना, येथील वर्तमान 
ता० माघ थुद्ध चवुर्था पावेतो महाराजांचे कृर्पेकरून पत्र पाठविलें 
तें उत्तम समयीं पावोन बहुत आनंद जाहला, शरीरीं आरोग्यता जाहली 


१ छ० १८ रविलावल सन सबा:-ता- १७ जुलई इ. स. १७३६ शनिवार. 
२ छ० २२ रमजानः:-ता० १३ जानेवारी इ. स. १७२७ युरुवार. 

३ मातुश्रीवाई:-राधावाई-चिमाजीआपांची आई. 

४ सवाईजी:-सवाडे जयसिंग-जयपूरचे राजे. 

५ माध शुद्ध चतुर्थी:-ता. २३ जानेवारी इ. स. १७३७. 


१४५ 


झणोन लिहिले तर उत्तम गोष्ट जाहली. परम आनंद जाहला, “कांहीं 
आक्षेप उभयतांवरी देखिला आहे. विरोबाबराबरही पत्र पाठविलें आहे. 
त्या पत्राचे उल्लेख चित्तांत आणून एकशे तीन रुपये पत्रदर्शनीं पाठ- 
वून देणें. आणखी एक होम दुसरा होम करूं. एक होम ब्राह्मणद्वारा 
मेरूस केला. हा होम मीं स्वतःच करीन. नीलवर्णी दाफता याचे गज 
होमांत घालावयास पाठवून देणे. जायफळ व जायपत्री व लवंगा व 
मिरें यांचा होम करावा लागतो. तो जिन्नस कोठीस आहे. तुझ्ीं पाठ- 
वावा नलगे?” ह्मणून आज्ञा. वेदमूर्ति रा० वीरेश्वरभट पुण्याचे मार्ग 
गेले; आह्ली प्रस्तुत पाटस तर्केत आहों; यामुळें पत्र यावयास विलंब 
लागला, तेंही पत्र मागाहून येऊन पावेल, परंतु तें पत्र यावयास विलंब 
लागला यास्तव दृ्लीं एकशे तीन रुपये व पांच गज नीलवणीं ताफता 
सेवेसी पाठविला आहे. हा घेऊन होम स्वामींचे विचारें जैसा कराव- 
याचा असेल तेसा केला पाहिजे. स्वामी ईश्वरी अंश, तन्मुळें पुढील 
भविष्य स्वामींस कळतें. दुसरीयास ऐसें केचे कळणार! “चिरंजीव बा- 
जीराऊ यांस लेहून पाठवणे जे, त्या प्रांत गेले आहां. ज्येठ्ठमासपावेतों 
कोणाचा विश्वास न धरणें. कोणा परकीयाचे हातचें व त्याचे घरीं जे- 
वण, पाणी, विडा कांहींच न घेणें. तेसेंच तुझी व तुमचे उभयतांचे पुत्र 
देखील याचप्रमाणे कोणाचा विश्वास न धरणें. बहुत सावधपणे असत 
जाणें. ज्येष्ठमास गेलीयावरी मग पुढें तुह्यांस बहुत दिवस कोणाचें भय 
नाहीं. राज्याराम चिरकाल कराल? हणून आज्ञा, तर आपले आशेप्रमाणें 
वर्तणूक करितील; व आझ्ली व चिरंजीव, स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे वर्तणूक 
करूं. खामींचा आशीर्वाद आमचे मस्तकीं आहे तेणेंकरून आह्मांस 


१ मेरुः-मेरुलिंग हें एक शंकराचे रमणीय स्थान धावडशीनजीक एका 
डोंगरावर आहे. येथील हवा व पाणी फार आरोग्यकर असून येथें तपस्वी ज- 
नांस समाधान वाटण्यासारखी शांतता व सृष्टिसोंदये वसत आहे. 

1. 


१४६ 


कोणे गोष्टीची चिंता वाटत नाहीं. आपण आमचे ईश्वरच आहां. दु- 
सरा अथ आहे असें नाहीं. स्वामींनीं आज्ञा लिहिली त्याप्रमाणेंच वर्त- 
णूक करूं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक १३२] श्री. 


श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी ये- 
थील कुशल तागाईत पोप शुद्ध त्रयोदशी स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून 
यथास्थित असे विशेष, स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन 
बहुत समाधान जालें. तीळ शर्करा पाठविळी ती पावली. स्वामी 
बालकांचा गौरव स्मरण करून करतात तेणेंकरून आनंद होतो. तो 
पत्रीं काय ह्मणून लिहावा ! सारांश, स्वामी चित्तापातून कृपा करितात 
तेणेंकरून दिवसेंदिवस कल्याण अधिकोत्तर होतें. तीथरूप रा० राऊ 
नर्मदा उतरून गेले, मजल दर मजल वोडशास जातील, रा० म- 
ल्हारजी होळकर व राणोजी शिंदे यांनीं मेहनत करून स्वामींच्या 
आशीबीौदें एक दोन ठाणीं प्रवाशांची मातवर हस्तगत केलीं ह्मणून 
त्यांचीं पत्रे रायास आलीं होतीं. पुढें रायाकडील वर्तमान येत जा- 
ईल ते वरचेवर स्वामींचे सेवेसी लेहून पाठवू, वरकड “'कित्येकांस कि- 
त्येक प्रकारें दगे करणारांनीं केळे आहेत, याकरितां सावध राहत 
जाणें. हामलाकडील कोणी येत जाईल त्याचा विश्वास धरीत न 
जाणें.” ह्मणून आशा लिहिली व निरोप सांगोन पाठविला तोह्दी कळला. 
तर स्वामींचे आजञेप्रमाणेंच वर्तणूक करूं. मानाजी आंगरे यांजवर लोभ 
करीत जावा हणून आज्ञा, तर ते आह्यांसीं सुघे वर्ततात ऐसें व- 
सले तर त्यावर लोभच आमचा आहे. ताफता पांच गज पाठ- 


१ पौष शुद्ध त्रयोदशी:-ता० ३ जानेवारी इ. स. १७२७ सोमवार. 


१४७ 


वाबा ऐसी आज्ञा, त्यास ताफता मेळवून पाठवून देऊं. सेवेसी श्रुत 
होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १३३] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी येथील 
कुशळ ता० छ १५ सैवबाळ माघ वद्य द्वितीया शनवार स्वामींच्या 
कृपावळोकनेंकरून यथास्थित असे विशेष. आज श्री भुलेश्वर येथील 
देवालयाची इमारत पहावयास आलों. वरील इमारत हिंडून फिरोन 
अवघी पाहिली. उत्तम प्रकारें इमारत जाहली आहे. कामही उत्तमप्र- 
कारें चालत आहे. गांवाजवळील तळेंही पाहिलें. चांगली इमारत 
झाली आहे. पाणीही चांगलें आहे. पुढें यापेक्षां विशोष पाणी होईल. 
तळ्याजवळ दोन प्रहर राहिलों. कारखान्याचे लोक गवंडे पाथरवट 
व मजुरी व नारोपंत व कृष्णाजीपंत व लखमोजी नाईक ऐसे अवघे 
जणांस बोलावोन समाधानाच्या गोष्टी सांगणें त्या सांगितल्या. उत्तम- 
प्रकारें जपून सारा दिवस काम करीत जाणें; जर कामास चुकाळ तर 
मुलाहिजा करणार नाहीं आणि जपून काम करा ह्मणजे बावास विनंति 
करूं आणि सर्वप्रकारें तुमचें बरेंच करणें तें करूं; ऐसें कितेक समाघा- 


१ लेखांक ४६ च्या पूर्वीर्चे हें पत्र असावें असें वाटते. लेखांक ४६ मध्यें 
बाजीराव नमदा उतरून वोडशास पावले असत्तील असा उल्लेख आहे. पृष्ठ ७१ 
मधील २ री टीप पहा. 

२ छ० १५ सवाल 'माघ वद्य द्वितीया शहनवार:-ता० ५ फेब्रुवारी ३० स० 
१७२३७. 

३ लेखांक ४६ ह्या पत्रामध्ये स्वामींनीं चिमाजी आपांस भुलेश्वरास जाऊन 
तेथील देवालयार्चे काम वगैरे पाहण्याबद्दल आज्ञा केल्याचा उल्लेख आहे. त्याप्र- 
माणे चिमाजी आपांनीं तेथे जाऊन तेथील सवे व्यवस्था पाहिल्याची हकीकत 
ह्या पत्रांत दिली आहे. 


श्ड्ट 


नपूर्वक सांगणें तैसें सांगितले, तळ्याजवळ राहिलों. आह्यी उपाशींच 
येर्थे आलों. सामग्री जी लागली ती येऊन घेऊन जितके लोक समागमें 
होते तितक्‍्यांसहित भोजन करून सायंकाळीं स्वार होऊन गेलों. गो- 
विदपंतही जजुरीस गेले होते. तेही धांवून आले. >०<> देवळावर 
चुना घालावयाचे काम आहे, त्यास माती घालावी किंवा चुनाच अगदीं 
घालावा ऐसें आह्यांस विचारिलें, त्यास माती न घालावी, चार दिवस 
अधिक लागले तर लागूं द्यावे, परंतु अगदीं चुनाच घालणें ह्मणून सां- 
गितलें असे. हे विनंति. 
[लेखांक १३४] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील क्षेम 
ता० पोष शुद्ध प्रतिपदा स्वामींच्या कृुपावलोकनें मुकाम तापीतीर परगणे 
वरणगांव यथास्थित असे विशेष. तीथैरूप रा० राऊ खरगोणावरून 
पुनार्शाजवळ नर्मदा उतरून गेले. रा« आवजी कवडे देखील ऐशी 
हजार घोडे समागमे आहे. निजामनमुलक सिरोंजेजेवळ आले आहेत. 


१ पौष शुद्ध द्वितीयाः:-ता० ११ दिसेंबर इ. स. १७२७ रविवार. 

२ बाजीरावांची निजामउल्मुलकावरील ही स्वारी होय. ह्या स्वारीची हकी- 
कत लेखांक २३३॥२४॥३५॥२६ ह्या पत्रांमध्ये आली आहे. ह्या स्वारीस बाजीराव 
चिमाजी आपांसद्द छ6 ११ रजब ह्मणजे ता० २५ आक्टोबर इ. स. १७३२७ 
रोजीं निघाले. ते छ १० साबान ह्मणजे ता० २२ नोव्हेंबर रोजीं सांगवी 
प्रांत माळवा येथून भोपाळाकडे वळले व आपा परत खानदेशांत येऊन तारापूर 
साष्टी इकडे आले. 

२ खरगोण:-हें नेमाड जिल्ह्यांत एक गांव आहे. हें सांप्रत होळकरसरकारच्या 
ताब्यांत आहे. 
४ पुनासाः-हें नेमाड जिल्ह्यांत नमेदेच्या कांठीं एक लहानसे गांव आहे. 
५ सिरोंज:-हें टोक संस्थानांत एक शहर आहे. 


१४९ 


त्याजवराबर त्याचे पुत्र गाजुद्दीनखान व वोडसेकर व द्ृतियेकर व 
जयसिंगाचा पुत्र व अहीर व रोहिला देखील पन्नास हजार फौज जमा 
आहे. सादतखानाचा भाचा व कोट्याचा राजा वीसहजार फोज 
आणिक येणार आहे. रायांची त्याची गांठ लौकरच पडावी ऐसें 
आहे. माळव्याच्या सुभ्यांत रायांस उतरू न द्यावें ऐसें पातश्याहापासीं 
मान्य करून अले आहेत. स्वामींचा आशीर्वाद मस्तकीं आहे तेणें 
करून परिणाम उत्तम प्रकारेंच होईल. कांहीं फिकिर वाटते ऐसें नाहीं. 
सांप्रत आह्यी येथें आहों. औरंगाबादेस सुंलतानजी जानोजी वगेरे मॉ- 
गली फोज दहा बाराहजार जमा आहे. आह्यी लोकरच गंगातीरास येऊं. 
विदित व्हावें हणून लिहिलें असे. कृपा केली पाहिजे हे विज्ञापना. 
[लेखांक १३५] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी£--- 

अपत्ये चिमणाजी बल्लाळ साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल 
ता० माघ शुद्ध दरशमीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून असे विशेष. 
तीर्थरूप रा० रायांचा व नवाबाचा सलुख जाहला. तीर्थरूपांचीं 
पत्रें छ० २७ रमर्जानचीं आलीं त्यांची नकल पाठविली आहे त्याजवरून 
कळेल, सारांश, स्वामींचा आशीर्वाद तीर्थरूपांचे मसकीं पूर्ण आहे. 
तत्प्रभावेंकडून निजामनमुलक हतगर्व होऊन सलुख केला, हे गोष्टी 
लहान सामान्य जाली ऐसें नाहीं. सविस्तर स्वामींस विदित व्हावें या- 
स्तव लिहिलें असे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 

कोट्याचा राजा:-दुजैनसाल (इ. स. १७२४---१७४७) 

२ सुलतानजी जानोजी:-निजामाकडे जाऊन मिळालेली ही निंबाळकर मंडळी 
होत. रावरंभा नांवानें ह्यांचे धराणें अद्यापि हैद्राबादेकडे प्रसिद्ध आहे. 

३ माघ शुद्ध दशमीः-ता० १९ जानेवारी इ. स. १७३८ युरुवार. 

४ छ० २७ रमजानचें पत्र-लेखांक २५ पहा. ह्यांत निजामाच्या व पेश- 
व्यांच्या सलखाचें सविस्तर वणेन आहे. 


१५० 


[लेखांक १३६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी$-- 

अपत्ये चिमाजीनें साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथीस कुशल ता० 
वैशाख शुद्ध चवुर्दश्ीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून असे विशेष. 
स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. “ न- 
वापुरास नोबत आहे ते हत्तीवर घालून श्रीस पावती करूं हणोन चिरं- 
जीव रा० रायांनीं मान्य केलें आहे तरी नोबत पाठवणे, व रा० 
अंतोबा नाईक गुडे यांजकडे पैका आहे तो वसूल करून पाठवून देणें?? 
झणोन आज्ञा. ऐशीयास, येविसींचें आह्यांस स्मरण आहे. स्वामींचे आ- 
शेपेक्षां आह्यांस अधिकोत्तर काय आहे? त्याजकडे मुजरद जासूद पाठ- 
वणें ते पाठविलेच आहेत; परंतु जासुदांनीं दो गोष्टींचा निर्वाह होऊन 
येईल न येईल तें सेवेसी विदित आहे. तीर्थरूप रा० राव ते मार्गे आले 
तरी नोबत बराबर आणतील व अंतोबा नाईक गुडे याजकडीलही 
पैका वसूल घेतील. कदाचित्‌ रायांचें तिकडून येणें न जालें आणि 
आमची त्यांची गांठ पडली तरी स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे आझ्ली निवीहृ 
करून घेऊन सेवेसी प्रविष्ट करूं. घांटा २ व पेट्या २ दोन पाठवाव- 
याविश्ीं आशा केली त्यास, स्वामींचे आजञेप्रमार्णे घांटा व पेट्या सेवेसी 
पाठवून देऊं. दुलय़ा २ एक सोंवळ्याची व वोवळ्याची पाहिजे, त्यांपैकीं 
सोंवळ्याची दुलई पाठविली ते पावली व वोवळ्याची राहिली ते पाठवणें 
ह्मणोन आज्ञा; त्यास आज्ञेप्रमाणे चिरंजीव रा० नाना यांस लिहिलें 
आहे. ते सेवेसी दुलई पाठवितील. “श्रीचा प्रसाद पांढरा मध घट १ 
एक पाठविला असे; घेणें. आणखी यक्न केला आहे, आला ह्मणजे पाठ- 
वून देऊं” ह्मणोन त्यास, स्वामींनीं पांढरा मध १ एक, घट पाठविला 
तो पावला. आणखीं पाठवणें तो स्वामी कृपा करून पाठवितीलच. पंच- 


१. वेशाख शुद्ध चतुदशीः:-ता० २२ एप्रिल इ. स. १७२८ शनिवार. 


१५१ 


वीस मोत्ये द्र मोतीं रुपये २ दोन प्रमाणें पाठवणें हणोन, तरी स्वामींचे 
आशेपेक्षां विशोष काय आहे १ मोतीं घेऊन सेवेसी पाठवितों. पांचरोर 
कृष्णागर पाठवून देणें हणोन आज्ञा तरी, प्रस्तुत संग्रही नव्हता, मुंब- 
इहून आणून सेवेसी पाठवून देऊं. “यश संपादोन सुखी आलेत हें वृत्त 
अवगत होऊन कोटिशः संतोष जाहला. आह्यांस द्रव्याची इच्छा नाहीं, 
ठुमची कीति ऐकोन परम सुखी आहों? ह्मणोन कित्येक आज्ञापिलें; तरी 
सर्व स्वामींचे आशीर्वादाचा प्रताप आहे. स्वामी ईश्वरतुत्य आहेत. 
आह्मां ठेंकरांस भूषण देऊन पत्रीं आज्ञा करितात हें स्वामींचे थोरप- 
णास उचित आहे. सर्व स्वामींचे आज्ञेनुरूप होतें. स्वामी ज्यावरी कृपा 
करून करवितात त्याचे हस्ते घडून येतें इतकाच अर्थ, आल्ली स्वामींचे 
आशांकित असों. तीर्थरूप रा० रायांचीं पत्रे छ० २६ जिलेकादचीं आलीं. 
कोट्यांचा तहृ करून अहिरवाडीयांतून दृतिया वोडसें प्रांतें गेले, स्वा - 


_ १ छ० २६ जिल्कादः-ता० ७ माचे इ. स. १७३८ रोज मंगळवार. हें पत्र 
आह्मांस उपलब्ध झालें नाहीं! 

२ बाजीराव निजामाचा पराभव करून कोट्यास गेले. तेथील राजा दुर्जन- 
साल हा निजामउल्मुलकाच्या बाजूचा होता, परंतु निजामचा पराभव होतांच 
तो बाजीरावांस येऊन भेटला. त्याच्या साह्याकरितां बाजीराव कोट्यास गेले व ते- 
थील नहरगड किल्ला एका मुसलमानार्ने बळकाविला होता तो त्याजकडून घेऊन 
दुजेनसालास परत दिला. दुजेनसालाने संतुष्ट होऊन बाजीरावांशीं मित्रत्व 
जोडिलें. ही हकीकत टॉड यांच्या “राजस्थानाच्या इतिहासांत' दिली आहे. परंतु 
त्यांत ह्या मोहिमीचा सन संवत्‌ १७९५ ह्मणजे इ. स. १७२९ हा दिला आहे. 
त्याबद्दल शंका आहे! टॉड साहेबांच्या ह्मणण्याप्रमाणे इ. स. १७३९ हें साल 
आह्म मानिलें तर ह्या पत्राची तारीख ११ मे इ. स. १७३९ रोज शुक्रवार 
ही पडते. परंतु ह्या तारखेस चिमाजी आपा वसईच्या लढाईत होते असें लेखांक 
५२ वरून सिद्ध आहे व प्रकृत पत्रांत तर चिमाजी आपा स्वारींतून “यश संपा- 
दोन सुखी आले? असा स्पष्ट उललेख आहे तेव्हां ह्या पत्राचे साल इ. स. १७३८ 
हेंच असावें असें व्यक्त होतें. 


श्५्र 


मींस पत्र होतें तें पाठविलेंच आहे. तें सेवेसी प्रविष्ट होऊन विदित 
होईल. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक १३७] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज चिमणाजी बल्लाळ कृतानेक विज्ञापना ता० छ० २३ रबिळाखर 
पावेतों यथास्थित असं विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें ते पावलें, 
वर्तमान सविस्तर कळलें व सोमाजीनें जबानीनें सांगितलें त्यावरून- 
ही कळलें, भाग्य व यश जें आहे ते सर्व आपले आशीर्वादाचे आहे. 
दुसरा विचार नाहीं. वारंवार कागदीं लिहावें ऐसें काय आहे? चित्तां- 
मध्यें सदेव निजध्यास आहे. आपले आशेखेरीज आजतागाईत वर्वलों 
नाहीं व पुढेंही आपली आज्ञा उललंघणार नाहीं. रा० रामचंद्र 

मल्हार यांजपासून स्वामींचे आश्रेप्रमाणें पंचवीस हृजार रुपये घेतों झ- 
णून पूवा लेहून पाठविलें आहे. वर वर ल्याहावें ऐसें काय आहे? 
जगजीवन धोंडोंपंताचे लॅक यास पाठवून द्यावें त्याचें चालवू. तुळाजी 
आंगरे याजविसीं लिहिलें तरी त्याची बेडी काढावयाचें आमचे हातीं 


१ ह्या पत्रांत नवापूरच्या नोबतीचा उललेख असून ती बाजीराव स्वारींतून 
परत येतांना आणतील असें चिमाजी आपांनीं दर्शविलें आहे; परंतु बाजीरावांची 
स्वारी त्या मार्गे न आल्यामुळें स्वामींस नोबत मिळाली नाहीं. त्यावरून पुनः 
स्वामींचा व बाजीरावांचा पत्रव्यवहार जाहल्याचें लेखांक ३२७ वरून दिसून येईल. 

२ छ० २३ रबिलाखर:-ता० १९ जुलई इ. स. १७२९ युरुवार. 

३ तुळाजी आंगरे:-हा कान्होजी आंगरे यांची दुसरी बायको गद्दिनाबाड 
हिचा पुत्र. मानाजी आंगरे हा गादीवर असल्यामुळें त्याचें व तुळाजीचें वैमनस्य 
येऊन मानाजीनें पेशव्यांस अनुकूल करून धेऊन तुळाजीशीं युद्ध केलें व त्यास 
कैदेत टाकिले. तुळाजी पुढें अह्लेंद्रस्वामींस शरण गेला त्यावरून त्याची बेडी 
काढण्याबद्दल स्वामींनीं पेशव्यांस लिहिलें आहे. स्वामींचा व आंगऱ्यांचा पत्रव्यव- 
हार फार होता. 


१५३ 


आहे. बेडी आह्ली काढवूं. सोडावयाची आज्ञा राजश्री स्वामींची पाहिजे. 
राजश्री स्वामींस विनंति करूं. त्यांणीं सोडावयाची आज्ञा दिली तरी 
सोडून देऊं. द्राक्षे नवीं पका “॥ अदसेर व जुनी द्राक्षे गोड पक्का ४४ 
एकूण एकरोर, व मिरें आंगरी पक्का “४|| अदसेर पाठविलीं तीं पावलीं. 
डोंगरी मिरींयाचें प्रयोजन नाहीं. तीं न पाठवावीं. गोपाळ रामराव 
याचे वतनाविशीं रा बरवाजी ताकपिरास पत्र लेहून पाठविलें आहे. 
वरकड सविस्तर वर्तमान जबानीं सोमाजी सांगतां कळों येईल. सेवेसी 
श्रुत होय हे विज्ञापना. मेरूळिंगास श्रावणमासीं अनुष्ठानास दानें करा- 
वयाची आज्ञा सोमाजी समागमें सांगोन पाठविली, त्यावरून सोमाजी 
समागमे रुपये १० दक्षिणा ब्राह्मणांस, ५ भोजनास ब्राह्मणांस, ए- 
कूण पंधरा रुपये पाठविले आहेत; घेतले पाहिजेत. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना. 


[लेखांक १३८] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमद्दंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज चिमणाजी बल़ाळ व बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक 
साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल ता० भाद्रपद बहुल तृतीया- 
पर्येत स्वामींच्या आशीवौदें -- -- -- -- (फाटलें आहे) असे विशेष. 
स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. पदरामी 
थाने २ दोन पाठवावयाविसीं आज्ञा केली याजवरून पामी थानें २ 
दोन पाठविलीं आहेत. घेऊन पावलीयाचें उत्तर पाठवावें. रामचंद्र म- 
ल्हार यांजकडील पंचवीस हजार रुपये घ्यावयाविसीं विशदें (विषादें १) 
आज्ञा केली ऐसीयास मशारनिल्हेकडील सदरहू रुपये आही घेतों. घे- 
तलेच ऐसें समजावें. खामींसीं आह्ीीं बोललीयावर हयगय करूं हें सर्व- 
थेव ह्दोणार नाहीं. मशारनिल्हेकडील रुपये आझीं घेतले. कळलें पाहिजे. 


१ भाद्रपद बहुल तृतीयाः-ता० ९ सप्तंबर इ. स. १७२९ रविवार, 


र्प्््ड 


हारि विठ्ठल याचें चालवावे, बाकी राहिली असेल ते त्याची त्यास 
देऊन वेतन भरून द्यावें हणून, तर स्वामींची आज्ञा शिरसा वंद्र आहे. 
त्याचे वेतनपैकीं बाकी राहिली असेल ते त्यास पावती करूं. गोविंद 
राम ठाकुर याजकडील पालखीबाबत रुपये १२५ सवाशें पाठवून द्या- 
वयाविशीं आज्ञा, त्यावरून रुपये १२५ सवाशे नारोजी समागमे पाठ- 
विले असेत. घेऊन गोविंद राम याचे नांवें उत्तर पाठविलें पाहिजे, 
दसरा जाहलीयावर पुण्यास येऊं नंतर कारकुनाची व शहरची व सर- 
दार तिघे खेरीज करून मिक्षा करून देणें हणून आज्ञा, त्यास स्वामींचे 
येणें जाहळीया आपले पाय आमच्या दृष्टीस पडतील, येणेंकरून आमचें 
अभीष्टच आहे. परंतु यंदाचा विचार कोणे प्रकारचा आहे, लष्कर 
कोठपर्यंत गेलें होते, मिळवून काय आलें, किरकोळ शिपायांची व सर- 
दारांची अवस्था काय आहे, तें परस्पर स्वामींस श्रुत जाहलेंच असेल. 
आही लिहावें ऐसें नाहीं. स्वामींचे आशीर्वादेकरून सर्व उत्तमच 
होईल. तदोत्तर स्वामींच्या सेवेसी कोणी अंतर करील ऐसें नाहीं. यावर 
स्वामींची आज्ञा ते प्रमाण. थोर थोर सरदार तों नियताप्रमाणें पाठवी- 
तच आहेत. नारो कृप्ण यास परगणियाचा हुद्दा सांगोन वेतन बरेंच 
करणें ह्मणून आज्ञा, तर लक्ष प्रकारें मशारनिल्देस परगणियाचा हुद्दा 
सांगोन वेतन बरें करून सर्वप्रकारें चालवू. अंतर होणार नाहीं. बहुत 
काय लिहिणें सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १२९] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल ता० 
भाद्रपद बहुल चतुर्थीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं दोन आशीर्वादपत्रे पाठविलीं तीं पावोन संतोष जा- 


९ भाद्रपद बहुल चतुर्थी:-ता० १० सप्तंबर इ. स. १७३९ सोमवार, 


रक्प 


इला. व्यथेनें फारच पीडिलें [१] तें वृत्त सोमाजीनें स्वामींस विदित 
केलेंच असेल. अलीकडेही खोकल्यानें हैराण केर्ले होतें, परंतु खामींचे 
आशीर्वादेंकरून आरोग्य आहे. वसई साष्टीहून निघोन मजल दरमजल 
माद्रेपद शुद्ध त्रयोदशीस पुण्यास आलों. स्वामींनीं पत्रीं कितेक आज्ञा 
केली, ऐशीयास पहिलेही खामींची आज्ञा उल्लंधिली नाहीं व पुढेंही 
आपले आशेचा अव्हेर न व्हावा हेंच कायावाड्मनसा आमच्या चित्तांत 
आहे. एतद्विषयींची विनंति >>९ रायांनीं स्वामींजवळी केली आहे; 
तरी सोमाजी अथवा खंडोजीस येथें पाठवावयाची आज्ञा करणार 
स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. येथें येतांच सेवेसी 
विनंतिपत्र पाठवावें परंतु खोकल्यानें शरीरास फारच पीडा केली आहे, 
अद्यापही उतार नाहीं, यामुळें चार दिवस अंतर पडलें, >> विज्ञ 
आलीं तितकींही दूर झालीं. पुढेंह्ी सामींच्या आशीर्वादें शरीरआरोग्य 
होईल. स्वामींच्या आशीर्वादापेक्षां दुसरी जोड जाणत नाहीं. स्वामी 
माय बाप देव ऐसेच जाणतों. स्वामींही लेंकराप्रमाणें कृपा करीत 
आले आहेत. पुढेंही स्वामी मज लेकराचें प्रतिपालन करणार समर्थ 
आहित. हे विज्ञापना. 


[लेखांक १४०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चचरणरज चिमणाजी बल्लाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना 
येथील कुशल तागाईत आश्विन बहुल नवमीपर्येत स्वामींचे कृपकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोष जहाला. घोड्यांस पाषाणा जाहला यास्तव लहान घो- 


१ भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी:-ता० ४ सप्तंबर इ. स. १७३९ मंगळवार. ह्या 
दिवशीं चिमाजी आपा वसईंची मोहिम फत्ते करून पुण्यास आले. 
२ आश्विन बहुल नवमी:-ता० १५ आक्टोबर इ. स. १७३९ सोमवार. 


१५८६ 


ड्यावर वरैसोन धावडशीस आलों. लहान्या घोड्यामुळें शरीर फार श्रमी 
जाहलें झणून लिहिलें तें कळलें. लहान्या घोड्यामुळें खामींचें हारीर फार 
श्रमी जाहलें असेल संशय नाहीं. तथापि स्वामी ईश्वरी स्वरूप जाणून 
सर्व निभाऊन नेतात. अन्यत्र सोसेल ऐसें नाहीं. सामींनीं मोत्यांचा 
मजकूर लिहिला, ऐशास मोत्यें आही आज विकत घेतलीं नाहींत. 
पहिली घेऊन जामदारखाना ठेविठीं होतीं. पद्दिळी किंमत पडली होती 
ते स्वामींस विदित केली. अन्यथा स्वामींजवळ आहझ्लीं बोलावें ऐसी 
आमची निष्ठा स्वामींचे चरणाराविंदीं नाही. तुळाजी आंगरे 
याची बेडी तोडावयाविसीं आज्ञा केली त्यास पहिली, आपली 
आज्ञा जाहली तेव्हांच लिहिले. बेडी तोडविली. हलींही नि- 
क्षून ताकौद ब्रेडी तोडावयाविसीं लेहून पाठविली आहे. गंगाजल- 
निर्मळ उमाब्राई यांनीं सन्मानें पूजा केली याचा अर्थ लिहिला, तर स्वा- 
मींची पूजा यथाविधि केली याचें अपूर्व काय आहे १ त्यांणीं निष्ठा- 
पुरःसर पूजा करावी यांतच त्यांचें कल्याण आहे. घोडी उत्तम, दि- 
गरवट, चार लोक मानवत ऐसी पाठवणें हणोन आज्ञा, तरी स्वामींस 
घोडी पाठवूं ते उत्तम, स्वामींचे चित्तास येईल ऐसीच पाठवू. गणप- 
तरायांनीं पूजा केली याचें लिहिलें, तर गणपतरायांनीं स्वामींचा 
आशीर्वाद प्रशस्तवदनेंकरून घ्यावा हेंच त्यास श्रेयस्कर. तदनु- 
रूप त्यांणीं केलें, फार उत्तम आहे. जगन्नाथ धोंडदेव यांचें बरव्या 
रीतीनं चालवणें हणून आज्ञा, तरी स्वामींचे आश्ेपेक्षां आह्यांस दुसरें 
विरोष काय आहे? स्वामींस अगत्य त्याचें आहे, तदनुरूप लक्ष प्रकारें 
त्याचें चालवू . पुढें शुभचिन्हें स्वामींचे चित्तांत येऊन निशाण पाठ- 
विलें तें पावलें. आशेप्रमाणें दृत्तीर आरोहण करून पुढें चालवूं. 
सोनजी व बाळकोजी यांस वस्त्रे देणे, पासोडी देणें हणून आजा, 


१ उमाबाई:-सुप्रसिद्ध उमाबाई दाभाडे. 


१५७ 


त्याप्रमाणें वस्त्रे पासोडी दिल्ही. तुमचे शरीरीं उत्तम प्रकारें व्हावें याजक- 
रितां श्रीची प्राथना करीन व अनुष्ठान करीन, आणि तुमर्चे शारीर 
बरें करीन हणोन पूर्ण अभयपूर्वक आज्ञापिळें, तर स्वामी साक्षात्कार 
इश्वर आहेत. स्वामींचे मुखांतून आमचें बरें-आमचें शरीर उत्तम 
प्रकारें करावयाचे-निघाळे तेव्हांच आमचें शरीर उत्तम जाइली- 
याची राकूनगांठ बांधिली, अत:पर येविसीं स्वामी श्रीजवळ 
प्राथना करणें ते स्वामी करितील. स्वामींचे चरणारविंदाव्यतिरिक्त 
दुसरें देवत आह्यांस काय आहे ! सेवेसी श्रुत होय दे विज्ञापना, 
[लेखांक १४१५१ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी;-- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी ये- 
थील कुशल ता ज्येष्ठ शुद्ध तृतीया मुक्काम किले पाल स्वामींच्या कृपा- 
वलोकनें यथास्थित असे विशेष, रायाचें विपरीत वर्तमान श्रुत जाली- 
यावर स्वामींनीं बहुत शोक आरंभिला आहे; गोमूत्र टाकिळें आहे; 
“बाजीसारिखा शिष्य गेला, याउपर या मुलखांतून जावें किंवा प्राण 
सोडावा, काय करावें तें लिहिणे? हणून पत्रीं लेहून पत्र चिरंजीव रा० 
दादोबाजवळ दिल्हे, तें त्यांनीं पाठविलें तें काल पावलें. त्यावरून 
आही दुःखाच्या सागरांत मझ जालों ! एक तीर्थरूप मस्तकीं आमच्या 
होते ते गेले ! बरें ! होणारास इलाज नाहीं! स्वामी रायाच्या आमच्या 
सर्वाच्या मस्तकीं आहेत. त्या आश्रयेंकरून आजपावेतो कालक्रमणा 
केली. यश कीर्ति सर्व प्राप्त जालें. आतां स्वामींनीं येविसीं उदासीनता 
चित्तीं आणल्यावर आह्मी या मुलखांत राहून काय करणार आणि आ- 
मचा परिणाम काय लागणार तें कळतच आहे ! तेव्हां स्वामी जातील 


१ ज्येष्ठ शुद्ध तृतीयाः:-ता० १७ मे इ. स. १७४० शनिवार. 
२ किल्ले पाल:-हा किल्ला कुलाबा जिल्ह्यांत भोर संस्थानांत आहे. 


१५८ 


तिकडे उठोन जावें, अगर स्वामींच्या समागमें कोठें येवेळ £ यावयाचे 
सामर्थ्य केचें १ तेव्हां सर्वस्वास पाणी सोडून आयुष्याचे दिवस मात्र 
घालवावे ऐसें आह्यांस प्रास जालेंसें जाळे. जर स्वामींनीं चित्त स्थिर 
करून आजपावेतों आह्यांवरी कृपाकटाक्षें पद्यात आले तैसेच कृपा- 
कटाक्षें पाहाळ, आहां तेसेंच स्वस्थचित्ते राह्यळ, तर चिरंजीव रा० 
नानास बाजीरायाचे जागा आहे. स्वामींची कृपा मस्तकीं असलीया- 
वर यापेक्षां अधिकपणें स्वामींच्या शिष्यत्वपणाचें नांव राखील, उमेद 
तों आमची या प्रकारची आहे. सर्व उमेद हिंमत स्वामींच्या आशी- 
वांदाच्या बळाची आहे. स्वामींनीं नानावर, आहल्यांवर, सर्व बालकांवर 
नजर देऊन संतोषरूप राहावे. उदासीनता सोडावी. स्वामींचें चित्त 
स्थिर असलें झणजे आमच्या कल्याणाची वृद्धि होईल, यास्तव सर्वथा 
उदासीन न व्हावें. निरंतर बालकांचे मस्तकीं स्वामींचा आशीर्वाद 
असल्यावर काय न्यून होणार ! सर्वप्रकारें ऊर्जितच होईल. यांत संशय 
नाहीं, या पत्राचें उत्तर “चित्त खस्थ जाळे, उदासीनता सोडिली?? 
ऐसें पाठविलें पाहिजे. आह्यांस नानास उत्तम करून दाखविल्याखेरीज 
तुझीं उदासीनता चित्तांत आणल्याने उत्तम दिसाल कीं काय? हा 
विचार स्वामींनींच चित्तांत आणावा. स्वामी सर्व जाणत आहेत. कृपा 
केली पाहिजे. सेवेसी श्रत द्दोय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १४२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज चिमणाजी बल़ाळ साष्टांग नमस्कार विशापना येथील 

कुशल ज्येष्टे शुद्ध त्रयोदशी सोम्यवासरपर्यंत स्वामींचे कृपावलोकनें 


१ ह्या पत्रावरून स्वामींचे बाजीरावावरील अक्रत्रिम प्रेम व्यक्त होतें. हे 
पत्र वाचून कोणाच्या अंतःकरणांतून शोकरसाचे पाझर फुटणार नाहींत ? गुरु- 
शिष्यप्रेमाचा अपूर्व मासला ह्या पत्रावरून दिसून येतो. 

२ ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी:--_ता० २८ मे इ. स. १७४० बुधवार. 


१०३ 


यथास्थित असे विदोष. स्वामींनीं कृपा करून आकद्ीर्वादपत्र पाठविलें तें 
पावलें. रायाचें वर्तमान ऐकोन श्रम विशेष जाहले. तुझं विवेक करून 
खेदाचें निराकरण करणें हणोन आज्ञा, तरी जाहले गोष्टीस उपाय 
नाहीं ! खेद करून काय होणें १ पुढें स्वामींचा आशीवाद मस्तकीं आहे 
तदनुरूप होणें तें होईल. प्रसाद शालजोडी पाठविली ते पावली. पहिले 
राऊ तुमच्याच आशीर्वादाचे बळेंकरून सर्व उद्योग करीत होते ते 
सिद्धीस जात होते. आतांही तुमचाच आशीर्वाद मस्तकीं आहे. त्या 
बळेंकरून चिरंजीव नानाचा आमचा परिणाम उत्तम लागेल यांत 
संदेह नाहीं. येवढें छत्र आमचे मस्तकीं असतां आझीं चिंता करावी 
ऐसें काय आहे? कसेही अडचणीचे प्रसंग पडले ते तुमच्या कृपा-कटाक्ष- 
बलेंकरून निभाऊन परपार जाले. तेसेच आतांही सर्व प्रसंग पडतील 
ते परपार होऊं. स्वामींचे पाय आमचे मस्तकीं आहेत तोंपर्यंत कांहीं चिंता 
वागवीत नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १४३] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये चिमणाजी बाळ व बाळाजी बाजीराऊ कृतानेक साष्टांग 

नमस्कार विनंति उपरी काल शनिवारीं भोईजेजवळ नदी उतरून 


१ मागील पत्रांत व ह्या पत्रांत मौजेचा विरोध दृष्टीस पडतो. मागील पत्रांत 
स्वामींचा अनावर शोक पाहून त्यांचें चिमाजी आपांनीं सांत्वन केलें आहे व ह्या 
पत्रांत स्वामींनीं चिमाजी आपांचें समाधान केलें आहे. भक्तीची मौज आहे! 

२ ता० ८ जून इ. स. १७४० रविवार रोजीं चिमाजी आपा व बाळाजी बा- 
जीराव पेशवाईची वस्त्रे घेण्याकरितां साताऱ्यास आले. आदले दिवशीं ह्मणजे 
ता० ७ जून रोजीं (शनिवारी) ते भुईजेस राहिले. भुईज हें वांई तालक्‍यांत कृष्णा- 
तीरीं पुणे-सातारा रस्त्यावर एक गांव आहे. हें पत्र स्वारींतूनच लिहिलें आहे. 
ह्यानंतर तीन दिवसांनीं ह्मणजे बुधवारीं १० घटिका दिवसास बाळाजी बाजीरा- 
बास पेशवाईची वस्रे मिळालीं. 


१६० 


नदीतीरीं राहिलों. आज राजदर्डांन घ्यावयास मुहूर्त आहे. सातारीयास 
जाऊन दशन घेऊं. स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून तेथील धंदा उर- 
कलीयावरी, स्वामींचे पाय पहावयास येऊन, स्वामींचा आशीर्वाद मस्तकीं 
घेऊन जाऊं. स्वामींच्या बागांत भाजी तो नाना प्रकारची असतच आहि. 
थोडी थोडी एका दो दिवसांनीं पाठवावयास आज्ञा करणार स्वामी 
समर्थ आहेत. स्वामींच्या आशीर्वादाची भाजी खादल्यानें शरीरास 
बहुत हितकारक असे, यास्तव ही विनंति लिहिली असे. स्वामी कृपा 
करणार समर्थ आहेत. चिरंजीव जनार्दन बाजीराऊ व काशीबाई लष्क- 
रासमेत पुण्यास पावली. सेवेसी श्रुत द्दोय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १४४] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज चिमणाजी बल़ाळ व बाळाजी बाजीराऊ कृतानेक विज्ञा- 
पना येथील क्षेम ता ० ज्येष्ठ वद्य एकादशी मुकाम सातारा येथें स्वामींचे 
कृपेकरून सुखरूप असों विशेष. आपण कृपा करून पत्र पाठविलें तें पावोन 
वर्तमान सविस्तर कळलें, कित्येक संसारिकांचे विचार आपण लेहून पाठविले 
ते सविस्तर कळले. आमचें बरें व्हावें हे आपले चित्तामध्यें आहे, तन्मुळें 
आपण लिहितात उत्तमच आहे. आपली आमची भेटही ठौकरच होईल; 
तदनंतर जे आपण आज्ञा करितील त्याप्रमाणें वतणूक करूं. काल तृतीय 
प्रहरीं राजश्री स्वामींचें दरान जाहलें. आज प्रातःकाळीं राजश्री स्वामी 
आमचे घरास आले होते. पुढें जें वृत्त होईल तें आपणास लेहून पाठवू. 


१ ज्यष्ठ वद्य एकादशी:---ता० ९ जून इ. स. १७४० सोमवार. चिमाजी आ- 
पांचें वरील पत्र गेल्यानंतर स्वामींकडून जें उत्तर आलें त्याचें ह प्रत्युत्तर दिसते. 

२ राजश्री स्वामी ह्मणजे शाहू महाराज पेशव्यांच्या भेटीकरितां त्यांच्या वा- 
ड्यांत आले. शाहू महाराज साताऱ्यास रंगमहालांत राहत असत. तेथून सांप्रत 
जो अदालत वाडा ह्मणून प्रसिद्ध आहे तेथें ते पेशव्यांस येऊन भेटले. ह्या 
वाड्यांत पेशवे राहत असत. 


१६१ 


र्जे होणें तें आपले आशीरवोदेंकरून उत्तमच होईल. फणस १ कापा, 
१ बरका, काशीफळ काशीभोपळा १, केळघड केळीं सुमार ४१, 
केळफूल १, येणेंप्रमाणें पाठविलें तें पावलें, आपले प्रसादाची शाक 
_ भक्ष झणजे तेणेंकरून रोग सर्व दूर होतील. दोहों दिवसां, तीही दि- 
वसां, शाकभाजी वरचेवर पाठवावयासी आज्ञा केली पाहिजे. सेवेसी 
श्रुत होय हे विज्ञापना, बागांत होत जाईल त्यांतील पाठवणें तें 
पाठवीत जावी. विकत घेऊन पाठवावी ऐसें काय आहे? हे 
विज्ञापना. 

अपत्ये बाळाजी बाजीराव कृतानेक विज्ञापना येथील वर्तमान 
तीथरूपांनीं सेवेसी लिहिलें आहे त्यावरून कळेल. हे विज्ञत्ति. 
[ लेखांक १४५] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी ये- 
थ्रील कुदाल ता० पोष शुद्ध द्वितीया स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून सुख- 
रूप असों विशेष, स्वामींनीं आशीवोदपत्र पाठविले तें पावलें. रायाजी 
धोंडदेव याचें स्वामींस अगत्य हणून त्याचेविसीं आज्ञा केली, तरी 
स्वामींचे आज्ेपेक्षां अधिक काय आहे? त्याचें उत्तम प्रकारें चालविले 
जाईल. नारो अनंताची बायको सोडावयाचें पत्र दिल्हे असे. जिवाजी 
देवरुख्याचीं माणसें जतन आहेत. “चिरंजीव रा> बाजीरायांनीं तांदुळ 
देऊं केळे आहेत ते पाठविणे? हणून आज्ञा, त्यास येथें बहुत तलास 
केला परंतु तांदुळ चांगले न मिळत. याकरितां रा० बापुजी गणेशास 
पत्र पाठविलें आहे, स्वामींची आज्ञा होईल तर तांदुळ तेथेंच खरेदी 
करून देतील, अगर स्वामींची आज्ञा जाली तर रुपये ८० ऐशी स्वा- 
मींस पावते करतील. सोभाग्यवती विरूबाई दरनास येणार, तेव्हां दोन 


१ पौष्य शुद्ध द्वितीया:--ता० १ जानेवारी ३० स० १७२९ सोमवार: 
११ 


१६र 


वस्त्रे बायकांस द्यावयास पाहिजेत ऐसा निरोप केसो गोंविद यांनीं सां- 
गितला. त्यावरून शाळू पातळें दोन पाठविलीं असेत. याखेरीज स्वा- 
मींस पांधरावयास किनखापाची दुलई करून पाठविली असे. सोभाग्य- 
वती विरूवाईनें दोन हजार रुपये न मागतां दिल्हे हणून लिहिले, तर 
स्वामींचे सेवेस अंतर कोण करणार? वामनभटास नांवें तीनशे सा- 
ठीची फारखती पाठविली ते पावली. स्वामींनी आमची विनंति मान्य 
करून फारखती पाठविली [त्यामुळें ] बहुत संतोषी जालों. साखर पक्का 
एकमण साताऱ्याहून देविली असे. पावती होईल. चुना चांगला पांचमण 
भुलेश्वरास पावता करविला असे. चुना येथें चांगला होत नाहीं. ये- 
थल्यापेक्षां जेजुरीस चांगला होतो; तेथून देविला असे. रा० वाजीराऊ 
जाते समयीं भेट न घेतां गेळे हणून आज्ञा, तर निरंतर स्वामींचे पा- 
याचा निजध्यास त्यांस आहे. तेणेंचकरून कल्याण आहे. स्वामीही 
कृपाकटाक्षं पाहतात तेणेंचकरून कल्याण होते. राधावाई थोरातीण 
इचे स्वामींस अगत्य, त्यावरून नारो वावाजीस ताकीद केली असे. 
पाथरवटाचे वाटेस जाणार नाहीं हे विज्ञापना. 


[लेखांक १४६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

, चरणरज चिमणाजी बल़ाळ कृतानेक विज्ञापना तागाईत० छ० १६ 
सावान पावेतों स्वामींचे कृपंकरून असों विशेष. स्वामींनीं कृपा करून 
पत्र पाठविलें ते पावोन लिहिलें वृत्त सविस्तर कळलें. व्याजाचे रुपयांपैकी 
दह्या ह॒जार रुपये तूर्त पाठवून देणें हणून आज्ञा, ऐसीयास प्रस्तुत आ- 
मची वोढ पैकीयाची जाद्दली आहे. यास्तव प्रस्तुत पैका पाठवण्यास 
अनुकूल पडत नाहीं. परशरामपट्टी गांवगन्ना चित्तास येईल तरी करावी 
हाणून आज्ञा, तरी सर्व र्जे आहे तें स्वामींचे प्रतापाचें आहे. दुसरा 


१ छ० १६ साबानः-_ता० २७ आक्टोबर इ० स० १७४० सोमवार. 


१६२. 


अर्थ आहे ऐसें नाही. कापडाचा मजकूर लिहिला तरी आपले आशी- 
वाद्‌ंकरून कापडही मिळणे तें मिळतच आहे. घोडीचा मजकूर लिहिला 
तरी घोडी मागाहून पाठवून देऊं. जगजीवन धोंडदेव यांजविसीं लि- 
हिळें तरी त्यास येथें पाठवून द्यावें. त्याचें उत्तम प्रकारें चालवूं. सेवेसी 
श्रुत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १४७] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसब्रावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें साष्टांग नमस्कार विज्ञापना येथील कुदळ आ- 
पाढ बहुल सस्तमीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींनीं रुप्याचे तांब्याविसी आज्ञा केली याजवरून तांब्या 
पाऊणशे रुपयांचा तयार करवून सेवेसी पाठविला असे. वेऊन पावली- 
याचें उत्तर पाठवावया आज्ञा केली पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं तीथरूप 
रा० रायांस पत्र पाठविलें त्यांत आज्ञा की, चिमाजीनें माझी जाणन 
करितां अपमान केला ह्मणोन, तर स्वामी ईश्वरस्वरूप, देव स्वामी, धर्म 
स्वामी, मायबाप स्वामी. आह्मी लॅंकरें चरणांकित. आहझ्यांपासून स्वामींचा 
अपमान होणें हेच गोष्ट अपूर्व आहे. इंद्रही अमरावतीहून उतरोन 
स्वामींचा अपमान करीन हणेल तरी स्वामींचा पुण्य-प्रताप-तेजोद्भवा- 
पुढें तोही न्यून आहे. तेथें आह्लीं मानवी लेकरं आपलीं. यांजपासून 
सेवेसी अंतर पडेल ऐसें नाही. मनाला समाघान वाटत नव्हतें 
तत्समयीं दोन हजारांनिमित्य स्वामींकडील कारकून आला होता, त्याजसीं 
बोलावें ऐस मजमध्यें सामथ्य होतें नव्हतें तें त्यास परभारें विचारावे, 


१ आषाढ बहुल सप्तमी:ः---ता० २९ जुलईे इ० स० १७२३६ सोमवार. 
लेखांक १२९ मध्यें रुप्याचा तांब्या पाठवून देतों असें चिमाजी आपानीं स्वा- 
मींस लिहिलें आहे त्याप्रमाणे तो पाठविल्याबद्दल ह्या पत्रांत उलेख आहे. त्याव- 
रून ह्या पत्राची तारीख व सन बरोबर जमतो. 


१६४ 


आणि अंतर पडलें असेल [असें] बरेंकरून स्वामी ह्मणतील तर सुघेंच आहे! 
ते गोष्टी नसतां स्वामी लेंकरावरी आरोप ठेवितीळ तरी खामी मायबाप 
आहेत. आह्मी लेंकरेंच असों. वरकड जाण होणें न होणें तर हा सर्व 
आशीर्वाद स्वामींचा. स्वामींचे आश्यीवादेंकरून जें होणें त॑ होतें. 
त्यांत आमचें काय आहे? न्यून पूर्णाचे खावंदच स्वामी आहेत. जें 
आहे तें सर्व स्वामींचे. स्वामींचे आज्ञेखेरीज आल्ली कोणते आहों 
सर्वाविसीं क्षमा करून कृपा करणार स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी 
श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १४८] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील क्षेम 
ता० मार्गशीर्ष वद्य ददामी मुकाम नजीक माहुली प्रांत कल्याण 
स्वामींच्या कृपावलळोकनेकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं 
कृपा करून आश्ीवीदपत्र पाठविलें तें पावलें. वाजीराऊ [येथें कागद 
फाटल्यामुळें अक्षरें दिसत नाहींत.] श्रावणमासी समाधिविसजन- 
समयीं पैका वस्त्राचा पाठवीत असतां तो देखील सा हजार रुपये 
व्षींस पाठवीत जाणें हणजे आणिक कांही मागणार नाहीं ह्मणून 
आशा केली, ऐसीय्रास तीथरूप नानांचे ती वर्षा बाराशे पावत अ- 
सतात त्याप्रमाणे पावतच आहेत. नानाअलिकडे जे जे समयीं स्वा- 
मींनीं आज्ञा करीत गेले ते ते वेळेस स्वामींची आज्ञा उलंघिली ऐसें 
नाहीं. दसऱ्यांत स्वामींचे आगमन जालें तेव्हां साराच जामदारखाना 
स्वामींचे पुढें ठेविला. स्वामींनींच सारा वक्षीस केला. आतांही सर्व 
दौलत जामदारखाना विश्ाद स्वामींच्या आशीवीदाची आहे. फला- 
णीच मोईन स्वामींनीं सांगावी ऐसें नाहीं. सारीच बिशाद सखामींची 


१ मार्गशीपे वद्य १०:---ता० १५ दिसेंबर इ० स० १७३८, सोमवार. ? 


१६५. 


आहे, पूर्वीच खामीपुढें उभी केलीच होती. आतांही सारी बि्याद 
स्वामींपुढें आहेच. घांट, पेट्या, स्वामीकडे रवाना करितों. येऊन 
पावतील, लवंग जायफळ साखर जायपत्री, .........[पाठवावया- 
विषयीं स्वामींनीं १] आज्ञा केली, तर आपराढमासीं हा जिन्नस एकवेळ 
स्वामींकडे पाठविलाच आहे. पुढेंही आशेप्रमाणें पाठवून देऊं. मा- 
ळशिरसच्या पाटलाच्या पारपत्याविषयीं आज्ञा केली, त्यास सांप्रत 
आह्लीं दूर लांबलों आहों. भिवाजी गांवीं आहे कीं नाहीं हे तहकी- 
कात करून आणवितों आणि तहकीक कळल्यावर स्वामींचे आज्ञे- 
खेरीज दैवत आहेसें नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 

[लेखांक १४९] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 


अपत्ये चिमणाजी वल़ाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति 
उपरी येथील कुदळ ता० छे० १८ रबरिलावल स्वामींचे कृपेकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनी आशीर्वादपत्रीं आज्ञा केली की, 
“बाबजी गायकवाड तुझ्यांकडेस होता त्यास जखमा लागल्या आहेत 
ह्मणोन ऐकतों. त्यास, तो मेला किंवा जीवंत आहे हें लेहून पाठवणें. 
व संभाजी शेवगा, बाबजी मोरे मेळे असतील (फाटलें आहे) वस्तभाव 
येसजी गायकवाड याचे हवाला करणें व येसजीस चाकर आपणाजवळ 
ठेवणें, ते मात पोख्ती करणें?? हणोन लिहिलें, ऐदास. . ..... . .बाबजी 
गायकवाड व संभाजी शेवगा व बाब्रजी मोर्‍्या हे तिघेही मयत जाहले. 
त्यांची वस्तभाव कांहीं राहिली नाहीं, जेथें मेले तेथेंच गेलीं. हृललीं त्यांचे 
कबिल्यांची बेगमी जाहली पाहिजे याकरितां त्यांचे कबिल्यास सालीना मोईन 
रुपये ४० बाबजी गायकवाड, २५ बाबजी मोर्‍्या, २० संभाजी शेवगा, 
एकूण पंच्याऐशी रुपये मोईन करून त्यांपैकी हृ्ीं ताः येसजी गाय- 


१ छ० १८ रबिलावल:--ता० २ जून इ० स० १७४०, सोमवार. १ र 


१६६ 


कवाड रुपये २५ बाबजी गायकवाड, १५ बाबजी मोर्‍्या, १० संभाजी 
शेवगा एकूण पन्नास रुपये पाठविले. सदरहुप्रमाणें स्वामींनीं ज्याचे 
त्यास प्रविष्ट करावे. वरकड असाम्या मेल्या त्याचे येसजी मागत होता. 
परंतु स्वामींनीं पत्रीं लिहिलें ......... व ठाणेंयाहूनही त्यांची नांव- 
निसी ...........«< आली नाहीं. तेथून लेहून येईल व स्वामी 
लिहून पाठवतील तेव्हां वरकडाचीही ब्रेगमी करून देणें ते देऊं. येसजी 
गायकवाड यास चाकर करीत होतों, परंतु प्रस्तुत चाकर राहत नाहीं. 
महिन्या दोन महिन्यांनी चाकर राहीन हणतो. यास्तव निरोप दिल्हा असे. 
पुढें आल्यावरी चाकर करून ठेविला जाईल. बाबजी गायकवाड याचे 
बायकोस ल॒गडें व मुलांस मुंडासे व बाबजी मोर्‍या याचे बायकोस ल॒गडें, 
मुलास मुंडासे, व संभाजी शेवगा याचे बायकोस ल॒गडें दिल्हे असे. 
प्रविष्ट करावें. येसजीस मुंडासे दिल्हें असे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १५०] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज चिमणाजी बल्ाळ कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल श्री 
कृपे असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. कोठीचे 
बैल कोकणांत गेले होते त्याजपासून कमाविसदारांनीं रुपये ३९ एकूण- 
चाळीस व आंगठी धेतली आहे ते देववावीं ह्मणून आज्ञा, त्यास 
कोणत्या कमाविसदारांनीं काय रुपये घेतले ते तहकीक करून आणा- 
वयास पत्र व माणूस मुजरद पाठविलें आहे. कोठीवाला स्वामींचा 
ठेवून घेतला आहे. कमाविसदारांनीं रुपये काय घेतले हें लिहून येईल. 
दस्तकाप्रमाणें बेळ असतां रुपये घेतले असले तरी रुपये घेतळे असतील 
ते पाठवून देऊंच. कदाचित्‌ दस्तकाखेरीज जाजती बैळ असठे आणि 
त्यांज पासून हांशिलाचे रुपये घेतले असले तरी ख्ामींस लिहून पाठवून 
आपली आज्ञा होईल त्याप्रमाणें वर्तणूक करूं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


१६७ 


[लेखांक १५१] ,श्री. 
श्रीमत्‌ परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी; -- 

चरणरज चिमणाजी बल्लाळ कृतानेक विज्ञापना येथील वर्तमान 
ता० छ० १५ जिल्कादपावेतों स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे 
विशेष. स्वामींचे कोटीचे ब्रेळ कोकणांत गेले होते, त्यांजपासून जकातीचे 
कमाविसदारानें जकात घेतली आहे ती कमाविसदारास ताकीद करून 
रुपये पाठवून देणें हाणून आज्ञा लिहिली होती. त्याजवरून स्वामीक- 
डील मोरया कोठवळा याजबराबर आपलें माणूस देऊन जकातीचे 
कमाविसदाराकडे पाठविलें. त्यास, पेणेच्या बंद्रीहून दस्तकाखेरीज 
किराण्याचे बेळ जाजती आले होते ते, व दस्तकापूर्वी किराण्याचे बेल 
खोपवलीच्या मार्ग नेले त्याजपासून खोपवलीचे कमाविसदारांनीं आंगठी 
सोन्याची रामनामाची धेतली होती ती, येणेंप्रमाणें चोकसीकरितां ठि- 
काणीं लागले ते, खंडोजी साळवी महाराजांकडोन आला त्याजबराबर 
रुपये नक्त १२ बारा व आंगठी १ एक पाठविली आहे. परंतु दस्तका- 
खेरोज जाजती ब्रेल गेले त्याचा हांशील वाजवी घ्यावा ऐसें आहे. 
त्यामध्ये स्वामींची आज्ञा होईल त्याप्रमाणें वर्तणूक करूं हे विज्ञापना, 
[लेखांक १५२] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज चिमणाजी बलह़लाळ कृतानेक विज्ञापना येथील वर्तमान 
छ० १५ जिल्काद पावेतों स्वामींच्या आशीर्वादेकरून यथास्थित असे 
विरोष. खामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावले. जिवाजी देवरु- 
ख्याचें वर्तमान लेहून पाठविलें तें सविस्तर कळलें. त्याचीं माणसें मोजे 
माळद्िरसास आहेत तीं केद करून पुरंधरास नेऊन ठेवणें ह्मणून 
आज्ञा केली; त्यावरून कोंडाजी यादव याजबराबर पांच माणसें देऊन 
पाठविला आहे. हा त्या बायका असतील त्या घेऊन किल्ले पुरंवरास 


१६८ 


नेऊन अटकेंत ठेवील, येविसीं किलेमजकुरचे हवालदारास ताकीद 
करून पत्र पाठविलें आहे. व येविसीं  डवल्या ब रंभाजी निंबाळकर 
याचा लेक जानोजी निंबाळकर व सुलतानजी निंबाळकर यांस परत्र 
लेहून पाठवणें क्षणून आज्ञा, ऐसीयास आपले आशज्ेप्रमाणें त्यांस पत्रे 
लेहून पाठवितों. हे विज्ञापना, 


बाळाजी बाजीराव. 


[लेखांक १५३] श्री. 
श्रीमन्महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव साष्टांग नमस्कार विज्ञामा येथील 
कुदाल ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी सोम्बवासर पावेतों कृपाकटाक्षे यथास्थित 
असे विदोष. स्वामींनीं कृपाकरून आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
काळीं मस्तकीं वंदिले. “रायाचे वतमान ऐकोन श्रम विशेष जाहले. 
तुझींही विवेकेंकरून मन आवरणें व श्री भार्गग आमचे मस्तकीं आहे. 
पहिल्यापेक्षा विशेष कल्याण होईल'? ह्मणून आज्ञा, तरी जहाले गोष्टीस 
उपाय नाहीं. खेद करून काय होणें १ वरकड स्वामींचा आशीर्वाद 
मस्तकीं आहे तेणेंकरूनच आजिपावेतो. उत्कप होणें तो जाहला. 
तदनुरूपच स्वामींच्या आशीर्वादप्रतापंकरून होणें तं होईल. प्रसाद 
चांदणी शेला पाठविला तो पावला. सर्व भरवसा स्वामींचे पायाचा 
आहे. विस्तार काय लिहिणे? सेवेसी श्रवत होय हे विज्ञापना. 


[लेखांक १५०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 


२ ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी:--ता० २८ मे ३० स० १७४० वुधवार. 


१६९ 


कुशल ता ० मार्गशीष शुद्ध सत्तमीपर्यंत यथास्थित असे विनंति, स्वामींनीं 
आद्यीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन बहुत समाधान जाहलें. “चिरंजीव 
रा० आपाचे शरीरीं व्यथा जाहली होती यास्तव चित्त खस्थ नव्हतें. 
तन्निमित्य श्रीची प्राथना केली. आपास आरोग्य होईल. चिंता न करणें. 
झणोन लिहिलें तें कळलें. ऐशास स्वामींनीं कृपा करून तीर्थरूपांस 
आरोग्य होईल झणून लिहिलें तेव्हां ईश्वरी कृपा जाहली. खामी 
इंश्वरस्वरूप आहेत ऐसें समजोन संतोषरूप असों. प्रसाद पाठविला 
तो पावला, वडिलांनीं आंगरेयाविसीं लिहिलें तर स्वामींचे आजेपेक्षां 
आहल्यांस अधिक काय आहे? तुळाजीस पुण्यासच आणविलें असे. 
बेडीही तोडविळी आहे. स्वामींनीं कृपाकरून तीर्थरूपास आरोग्यता 
सत्वर होय तें केलें पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १५५] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमद्दंसबावा स्वामींचे सेवेसीई--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक नमस्कार विज्ञापना 
येथीळ कुशळ तागाईत अधिक बहुल चतुर्थीपर्यंत स्वामींचे आशी- 
वोदेंकरून यथास्थित असे विरोष. स्वामींनीं सामाजीवराबर आश्ली- 
बादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. “आमचा कंटाळा 
आला असेल तर आमचीं कामे राहतील. नसेल तर वार्षिक रुपये 
६००० सहा हजार व जिन्नस पक्के सुगंध ८८४५ व जायफळ ८८१ 
व लवंग ८८१ साखर बुरा ८३ पाठवणे? ह्मणोन आज्ञा ऐशास स्वा- 

१ मार्गशीष शुद्ध सप्तमी:--ता० १५ नोव्हेंबर ३० स० १७४० शनिवार. 
चिमाजी आपा साबान ह्मणजे कार्तिकाच्या महिन्यांत आजारी पडले व त्याच दुख- 
ण्यांत त्यांचा पौष महिन्यांत ( शुद्ध १० रोज बुधवारी) अंत झाला. त्याच दुख- 
ण्यांतील हें पत्र असावें हे उघड आहे. 

२ अधिक (श्रावण) बहुल चतुर्थीः:--ता० २० जुलई इ० स १७४१ 
सोमवार. 


१७० 


मीस ईश्वरातुल्य आझीं मानितों. स्वामींचा कंटाळा आझ्ांस यावा 
ऐसी निष्ठाच आमची स्वामींच्या पायांसीं नाही. बोलल्याप्रमाणे वर्तावें 
युक्तच आहे, त्याजवरून रुपये ६००० वार्पिकाचे; १०० सुगंध 
८८५ व जायफळ ८४८१ व लवंग ८८१ साखर बुरा ८३ एकूण शांभर 
रुपये पेहजीस स्वामींनीं करार केले ते; एकूण सहा हजार एकशे रुपये 
राजश्री दादोबापासून स्वामींस देविले आहेत. सालाबाद पावतात 
त्याप्रमाणें स्वामींचे सेवेसी पावतील. आठ पांचा दर रुपये १५ प्रमाणे 
व मोहरा ८ पाठवणें हणोन आज्ञा, याजवरून सोमाजीवराबर रुपये 
१२० पाचा आठ दर १५ प्रमाणें, ११२ मोहरा ८ दर १४ प्र- 
माणें येणेंप्रमाणें दोनो बत्तीस पाठविले आहेत. सेवेसी प्रविष्ट जा- 
हलियाचें उत्तर पाठविलें पाहिजे. राजश्री जगजीवन धोंडदेव याची 
बेगमी करून घरास पाठवावे ह्मणून आज्ञा, त्यास तीर्थरूप केलासवासी 
आपांनीं जगजीवन धोंडदेव याची नेमणूक केली असेल त्याप्रमाणें 
त्याची बेगमी करूं. स्वामींस अगत्य तेंच आह्यांस अगत्य आहे. दृत्ताजी 
कनोजे यांचे पुत्र सयाजी कनोजे यांजविषयीं स्वामींनीं आज्ञा केली 
त्यास स्वामींनीं त्यांस आह्यांकडे पाठवून द्यावें. त्यांजपासून सेवा चा- 
करी घेऊन सर्वप्रकारे चालविले जाईल, घोडियाविसीं लिहिलें त्यास 
पुण्याहून घोडे आणविले आहेत. आलियावर सेवेसी पाठवून देऊं. 
प्रसाद अंबर वस्त्र, मध घागर १ व गाडगे १ पाठविलें ते पावलें. 
बहुत काय लिहिणें कृपा केली पाहिजे दे विज्ञापना, 

[पे॥ छ० १७ जमादिलावल गु ॥ सोमाजी घाणेकर व खंडोजी 
साळवी सन इसन्ने. रुपये २३२ ] 


[लेखांक १५६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
र्‍चचरणरज बाळाजी बाजीराऊ प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 


१७१ 


वर्तमान तागाईत छे० २५ रबिलाखर पावेतों स्वामींचे आश्यीवीदेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींचे वार्षिक पूर्वी तीथरूपांनीं रुपये ६१०० 
सहा हजार एकशे रुपये करार केले आहेत त्याप्रमाणें आक्लीं कबूल केले 
आहेत. यास तपशील:-६००० रुपये ऐन नक्त; १०० जिन्नस सुगे- 
घराज वजन पक्के ४५ व जायफळ वजन पक्के ४८१ व लवंग वजन पक्के 
€३ व साखर बुरा वजन पक्के ३ एकूण किंमत करार. येणेंप्रमाणें सहा- 
हजार एकर्शे रुपये श्रावण अखेर प्रतिवर्षा देत जाऊं, सुरू सन खंमस 
आर्बेन मया व अलफ खेरीज. जगन्नाथ चिमणाजी याची असामी प्रांत 
पुणें येथें आहे त्यास वेतन रुपये ३०० तीनशे प्रांत मजकुरपैकीं पावत 
आहेत त्याप्रमाणें साल दरसाल पाववीत जाऊं. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना. 

[पै० छ २९ रबिलाखर सन खंमस आर्बाआबेन. ] 
[लेखांक १५७] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहसबावा स्वामींचे सेवेसी:-- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशळ स्वामींचे आशीर्वादेकरून यथास्थित असे विशोष. स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. गुदस्ता मेरुलिंगास दोन ब्राह्मण 
अभिष्रेकास लाविले होते त्याप्रमाणें यंदा लावावे लागतात, त्यास 
पोटगी देखील दक्षिणा तेवीस रुपये द्यावे लागतात झणोन लिहिलें 
तें कळलें. ऐशास गुदस्ता मेरुळिंगास अभिप्रेकास ब्राह्मण लाविले 
त्याप्रमाणें साळ द्रसाल लावावयाचा आह्मी करार केला नाहीं, परंतु हली 
स्वामींनीं लिहिलें त्याजवरून सोमाजीहस्तें रुपये २३ तेवीस पाठविले 
आहित. घेऊन मेरुलिंगास अभिषेक - श्रावणमासी करवावा. पुढें 


१ छ० २५ रबिलाखर:--ता० २७ मे इ० स० १७४४, रविवार. 
२ छ० २९ रविलाखरः--ता० ३१ मे इ० स० १७४४, युरुवार. 


१७२ 


मेरुलेंगाचे त्राहःणांस आह्लीं दक्षिणा देणार नाहीं. तूप बारा मण व 
नव मण दारू व चार तोळे केशर कबूल केलें आहे तें देवणें हणोन, 
तर केशर चार तोळे पाठविलें आहे. तूप व दारूच्या चिद्या 
पुण्यास देत द्ोतों, त्यास सामाजी बोलिला कीं, तुह्मी पुण्यास जाल 
तेव्हांच आह्मी पुण्यास येऊन घेऊं. पशमी थानांविशीं आज्ञा, त्यास 
य॒ण्याहून थानें आलीं नाहींत. येतांच सेवेसी पाठवून देऊं. सेवेसी 
श्रत होय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक १५८] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना ता छ० १२ 
जिल्कादपर्येत स्वामींचे कृपेकरून येथील वर्तमान यथास्थित असे विरोष. 
आरीर्वादपत्र पाठविलें तं पावलं, रा० राणोजी शिंदे यांजकडील 
रुपयांचा मजकूर लिहिला तो कळला, ऐसेयास सदरहू रुपये आणा- 
वयास मझ्ारनिल्हेकडे मुजरद जासूद पाठविला आहे. तो रुपये 
घेऊन लवकरच येईल. पाठवून देऊं. थोडक्या दिवसांसाठी जलदी 
करावी ऐसें नाहीं. उदेपूरचे मजमूचे वेतनाचा मजकूर लिहिला तो 
कळला. त्याजवरून अडीचरोां रुपये करार करून सनद पाठविली 
असे. विदित जाहलें पाहिजे. सर्वदा कृपापत्रीं आनंदवीत जावें. पहिले 
दोनशें होते ते आजेप्रमाणें अडीचरां केळे. राणोजी शिंद्याकडील रुपये 
सत्वरच येतील. विलंब लागणार नाहीं. हे विज्ञापना, 
[ लेखांक १५९] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुरळ ता० भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीवांदपत्र पाठविलें तें पावलें, 


१७२३ 


कचेश्वर गोविंद यांस किल्ले नारायणगड येथील कारखानिसी क- 
डील फडणिसी आहे, सवोस अडसेरी पावते त्याप्रमाणें यांस अडसेरी 
करून सनद करून द्यावी; व लक्ष्मण कचेश्वर पाथरवटाचें लिहिणें 
लिहितो, त्यास ते ऐकत नाहीं, त्याची तैनात करून सनद पाठवावी 
हणोन आज्ञा, ऐझास यंदा असामीची अथवा आणखी कांहीं आज्ञा 
करावी ऐसें नाहीं. पुढें आत्लीं स्वामींचे आजेखेरीज नाहीं. स्वामींनीं 
कृपाच केली पाहिजे. सर्व स्वामींचे आहे. फार काय लिहावे हे 
विज्ञापना. 
[लेखांक १६०] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशळ ता» भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावळे. 
“तुती श्रीचे दशनास जाणें. जें मागावयाचें तें मागणे. श्री तुह्यांस 
देईल. संदेह नाहीं.!? ह्मणोन आज्ञा केली ते शिरसा [मान्य ] आहे. 
स्वामींचे आरेप्रमाणे श्रीस जाऊन ददन घेऊन विनंति कर्तव्य ते करूं 
आणि आज्ञा घेऊन जाऊं. आझा0ांस स्वामींचे पायाखेरीज काय आहे? 
सेवेसी श्रुत होय हवे विज्ञापना. 
[लेखांक १६१ ] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुराळ ता० आश्विन शुद्ध चतुर्था पर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोष जाहला. “तुमचा व रा० जानोजी निंब्राळकर 
यांचा खेह आहे, तर त्यांजकडे दोघे भले माणूस पाठवून रोपले गांव 


१७४ 


ता० हवेली परांडे येथील सनदा त्याजकडील आणून पाठवणें हणजे 
तुझीं ह्यातारपणों पालखींत बेसविल्याचें श्रय तुमच्या पदरीं पडेल?” 
हणोन कित्येक लिहिलें तें कळलं. एशास स्वामींची आज्ञा ते प्रमाण, 
आमचा व जानोजी निब्राळकर यांचा खेह आहे खराच, परंतु आझीं 
मह्यारनिल्हेस लेहून पाठविलें आहे. स्वामींचे कायीस आह्यांपासून 
अंतर होईल ऐसें नाहीं. त्याजकडून कार्य होऊन आल्यास उत्तमच 
आहे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


सदाशिव चिमणाजी. 


[लेखांक १६२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना. येथील कुशल 
ता० माघ शुद्ध चतुर्दशी रविवारपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून यथा- 
स्थित असों विशेष, स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविध होऊन 
संतोष जाहला. स्वामींनीं कृपा करून ममतायुक्त आज्ञा केली ते शिरला 
आहे. आह्मी लॅंकरूं स्वामींचे असें व जें आहे तें स्वामींच्या आशीर्वा- 
दाचें आहे. समाधीचे वस्त्र शाळ पाठविली ते पावली. आज्ञेप्रमाणें खान- 
संध्यासमयीं पांघरत जाऊं. रा० शांकराजी केशव व खंडोजी माणकर 
व बरवाजी ताकपीर यांस ताकीदपत्रे देवावीं हणोन लिहिलें, त्याजंवरून- 
आशञेप्रमाणें त्रिवर्गास ताकीदी पाठवितों, वरकड रा० पिलाजी जाधव- 
राव यांज >>>९७<( फाटले आहे ) ध्यावयाविसीं आज्ञा केली, तर, ते 
स्वारीस गेले आहेत. आलीयावर घडेल. खामींच्या मुखांतून निघालें तं 
अन्यथा केसं होईळ १ सोनजी पाटील यांचे चालवावयाविसीं आज्ञा, तर, 
टक्षप्रकारं चालवू. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 


१ माघ शुद्ध चतुदेशी रविवार:--ता० ७ फेबुवारी ३० स० १७४२. 


१७५ 


[लेखांक १६३] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना येथील कुशल 
चैत्र शुद्ध षष्ठी भोमवारपर्यंत स्वामींचे कृपेकरून यथास्पित असे 
विशेष, स्वामींनीं आश्ीर्वादयत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जाइलें. घाटा व 
पेट्या आणविल्या आहेत त्या आल्या ह्मणजे पाठवून देतों झणोन केसो 
बराबरी सांगून पाठविलें असतां अद्यापि आल्यानाहींत, यावरून तुझं 
बोलतां व लिहितां तें अवघें लटिकें ह्मणून स्वामींनीं आज्ञा केली. ऐ- 
शास स्वामींजवळ आहीं लटिकें बोलावेसे काय आहे १ स्वामींच्या पाया- 
विना आह्यांस दुसरें देवत नाहीं. घांटा व पेट्यांविशीं रा० शंकराजी के- 
दाव यांस पूर्वी लेहून पाठविलें आहे व प्रस्दृतदह्दी लिहिळें आहे. घांटा 
व 'पेट्या येतील ते क्षणीं सेवेसी पाठवून देतों. स्वामींच्या पायांपासीं अं- 
तर होणार नाहीं माळशिरसास वांसे देवविळे आहेत ते अद्यापि पा- 
वले नाहीं. क्लणोन आज्ञा, तरी रा« जिवाजी गणेस यांस सांगितले 
आहे. अविलंबेंच वांसे प्रविष्ट करितील, सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[ ळेखांक १६४] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा सामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना. येथील कुडाळ 
ता० चेत्रे बहुळ तृतीया भानुवासरेपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 
होऊन संतोष जाहला. देवास घांटा दोन व पेट्या दोन व पालखी 
तुमच्या तीथरूपांनीं देऊं केली ते हा काळपावेतों दिल्हें नाहीं ह्मणून 
मार्गे वर्तलीयाची साक्ष व प्रस्तुत अंतर पडल्यास कोप होईल हणून 


१ चेत्र शुद्ध षष्ठी भोमवार:--ता० २० माचे ३० स० १७४२ 
२ चैत्र बहुल तृतीया:---ता० १२ एप्रिल इ« स० १७४२. 


१७६ 


कित्येक विषादेंकरून आज्ञा केली तें सविस्तर कळलें. ऐशास स्वामींनी 
आज्ञा केली तें यथार्थ आहे. स्वामी ईश्वरस्वरूप आहेत. वडिलीं सा- 
मींचे पाय अचूंन अभीष्ट करून घेतलें तदन्वर्येच स्वामीचरणाराविंदी 
निष्ठापूर्वक वर्तावें यांतून दुसरें आह्यांस विरोप नार्ही. व जें आहे तें 
स्वामींचे आशीवोदार्चे असे. स्वामींनीं अभय हस्त आमच्या मस्तकीं 
ठेविला. मीं लेकरूं स्वामींचे असतां मजवर कोप केसा होईल व मज- 
पासून स्वामींचे सेवेसी अंतर कैसें पडेल ? खामींचे चरणाव्यतिरिक्त दुसरें 
दैवत जाणत नाहीं. घांटा व पेस्या व पाटखीविशीं आज्ञा केली त्यास, 
पहिलें स्वामींचें पत्र याविशीं आलें तेच समयीं वसईस व साष्टीस 
लिहिलें आहे. घांटा व पेट्या येतील, अतःपर विलंब नार्ही. सेवेसी 
पाठवून देतों. वरकड वस्त्रे पाठवाययास विलंब लागला हणोन कि- 
त्येक आज्ञा केली, तर मजपासून अंतर पडलें; क्षमा करावी. दोनरां 
वांसे भुलेश्वरास पाठवावयाविश्ीं व दारूविशीं रा« दादोबास आज्ञा 
केली, त्यास पहिली स्वामींनीं शंभर वांसेयाची आज्ञा केली त्याप्रमाणें 
भुलेश्वरास पाठविठे, आणखी शंभर वांसे पाठवावयास लिहिलें तर 
आह्यांस स्वामींचे आशिपेक्षां विशेष काय १ शंभर वांसे पाठवितो व 
दारू वसईहून आणून पाठवितों. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १६४ ] » > ीः 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक विज्ञापना, येथील कुशल 
ता० वैक्याख शुद्ध त्रयोदशीपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेकरून यथास्थित 
असे विदोष. स्वामींनीं आशीरवीदपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन संतोप 
जाहला. प्रसादाची वस्त्रं सोमाजीहस्ते पाठविठींः---१ तिवट, १ शेला 
पेठणी, १ साडी, १ चोळखण, एकूण चार पाठविठीं तीं पावलीं. स्वामींचे 
आदीर्वादेकरून लम्नसिद्धि जाहली. मोजे साकुडीं येथील कुरणांतील पक 


१७७ 


पिंपळद्रा आमच्या घोडीं व गुरांस चरावयास दिल्हा, दोन वर्षे कुरण 
राखून चारिलें, दृ्ीं तेथें गुरें घोडीं ठेवणार तरी नारोपंतास ताकीदपत्र 
देणें हणोन. त्यावरून ताकीदपत्र दिल्हे आहे. पहिल्यापासून आपले- 
कडे कुरण चालिलें असेल त्याप्रमाणें चालेल, यमाजी ह्मसकर पाटील 
मोजे दाळिंबे याच्याविशीं आज्ञा केली तरी त्यास येथें पाठवावे. त्याचें 
वर्तमान मनास आणून आशेप्रमाणें कोळ देऊं. अनंतभट वगेरे 
ब्राह्मण यांस दक्षणा आठ जणांस द्यावयाविशीं आज्ञा केली त्याजवरून 
त्यांस दक्षणा देऊन रवाना केलें, परशरामीं ब्राह्मण एकटा (ढोंग) 
करून पैका मेळवून कर्ज आपलें वारितो, त्यानें लिह्दिलें न मानावें 
हणोन, तरी सामी ईश्वरी अंश आहेत. सर्व स्वामींस विदित आहे. 
त्यांनीं (ढोंग) करणें काय! असो. आहझांस स्वामींची आज्ञा प्रमाण 
आहे. वांसे शंभर व तुळया दहा द्यावयाविसीं आज्ञा केली, त्यास 
आमचा कारखाना साताऱ्यास नाहीं. असता तरी लक्षप्रकारें देव- 
वितों. येथून शिवार द्यावा तर जातो कसा १ येरव्हीं स्वामींचे आशञेपेक्षां 
विशेष काय आहे! सुरवारी हिरड्याविसीं लिहिलें, तर यक्न करून 
मागाहून पाठवून देतों. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १६५ ] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज सदाशिव चिमणाजी कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञा- 
पना, येथील कुशल ता० फाल्गुन थुद्ध चतुर्दशीपर्यंत स्वामींचे आ- 
शीर्वादेकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आश्ीर्वादपत्र पाठविलें 
तं प्रविष्ट होऊन संतोष जाहला. जगन्नाथ चिमणाजी याचेविसीं स्वा- 
मींनीं लिहिलें, तर, त्यास सातारीयाचे मुकामीं शंभर रुपये जाजती 
करून दिल्हे आहेत याचें स्मरण नव्हतें. स्वामींनीं सनदेची नक्कल 


पाठविली ते पाहिली. शंभर रुपये जाजती करून दिले प्रमाणच आहे. 
१२ 


१७८ 


त्याप्रमाणें तीनशे त्यास पावतील, आह्यी रा० बापुजीपंत यांस लिहून 
पाठवितो. तीथरूप राव व आपा यांचे निष्ठेचा अर्थ लिहिला तर 
त्यांची निष्ठा स्वामींचे चरणारबिदीं तैसीच होती. तदनुरूप त्यास फला- 
देश जाहला. तदन्वर्येंच आमची निष्ठा स्वामींचरणारविदीं आहे. 
देव धमे सर्व स्वामींचे चरण जाणतों. आमची निष्ठा खामींचे चरणार- 
विंदीं त्रिकर्णपुरस्सर आहे व स्वामींचीही कृपा आमच्या ठायीं निर- 
वधि आहे. तेणेंकरूनच आमचें कल्याण असे. पाचा आठ, त्याच्या मो- 
हरा १३ व मुगुटास मोहरा ७ एकूण वीस मोहरा पाठवून देणें हणजे 
आपार्चे वचन उतराई जाहलेंच. नानाचे फत्तेनिमित्य तीन महारुद्र 
करावयाचा संकल्प केला आहे. त्यांपैकी दोन महारुद्रांचें साहित्य 
आहल्ली करितों. एका महारद्राचें साहित्य तुत्ीं करून पाठविणें ह्मणून 
कित्येक आशा केली. ऐसीयास स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे मोहरा व एक 
महारुद्राचें साहित्य आल्लीं करून द्यावे. येणेंकरून आह्यांसच श्रेयस्कर 
आहे. परंतु आह्यी लेकरू, अद्याप तीर्थरूप नानांची मर्जी आमच्या 
हातीं नाही. याकरितां तीर्थरूप रा० नाना येत तों खामींनीं कृपा क- 
रावी. तीर्थरूप आलीयावर स्वामी आज्ञा करितील तदनुरूप ते आज्ञेप्रमाणे 
वर्तणूक करितील. तीर्थरूप राव व आपा होते [त्या वेळीं] आपा थोर होऊन 
जें रायांनीं कर्तव्य संपादावें तेसं आपा संपादूं लागले. तें रायासही मान्य 
होत गेलें. तेसेंच आह्यांपासून घटून येणें ते स्वामींचेच कृपाकटाक्षे- 
करून घडेल, आणि मजपासूनही स्वामींचे चरणाजवळ अंतर पडेल ऐसें 
नाहीं, स्वामींनीं सर्व प्रकारे मजवर कृपा करावी. मखमलअली तुह्यांस 
पादाक्रांत व्हावा, ठुमची फत्ते व्हावी, [या] निमित्यें दुपेटा सफेद 
पाठविला आहे घेणें हणोन, तर दुपेटा शिरसा वंदिला. स्वामींनीं मख- 
मलअल्लीविसीं आशीर्वाद दिल्हा तो प्रमाणच, सामींचे वाक्य अन्यथा 
केसं होईल १ सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 


१७९ 


1 
मराठे सरदार, मुत्सदी, वगैरे. 
१ नागपूरकर भोंसले. 
[ लेखांक १६६ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमद्दंस भार्गवबावा सामींचे सेवेसी;-- 

सेवक रंघोजी भोंसले सेनासादेबसुभा साष्टांग दंडवत विनंति येथील 
कुशल जाणून स्वकीय कुलार्थलेखनआज्ञा करीत असलें पाहिजे. 
विशेष, स्वामींनीं कृपा करून आशीर्वादपत्र पाठविलें, तेणेंकरून चि- 
त्तास परम संतोष जाहला. पत्रीं आज्ञा जे राजश्री भास्कर राम यांज- 

* महाराष्ट्रांतील सर्वे मराठे सरदार, मुत्सद्दी, सुभेदार, वगेरे स्व लो- 
कांशी ब्रम्हेंद्रस्वामींचा पत्रव्यवहार असून त्यांच्यावर त्यांची पराकाष्ठेची भक्ति 
होती. हा सर्व पत्रव्यवहार उपलब्ध झाला तर स्वामींनीं सवे महाराष्ट्रमंडळाचें 
एकीकरण कसें केलें होतें तें उत्तमप्रकारे व्यक्त होईल. आह्यांस सवे सरदा- 
रांचीं त्रोटक त्रोटक पत्रे पुष्कळ मिळालीं आहेत त्यांपैकीं विशेष महत्त्वाची तेवढींच 
पत्रे मासल्याकरितां येथें दिलीं आहेत. तीं संगतवार नाहींत, तथापि त्यांवरून 
सवे महाराष्ट्रमंडळ स्वामींच्या चरणीं कसें लीन झालें होतें हें समजण्यास 
हरकत नाहीं. 

१ रघोजी भोंसले:-नागपूरचे सनासाहेब सुभे-पहिले रघोजी ऊ्फे बावासा- 
हेब. कारकीदे ३० स० १७३२४-इ० स० १७६१. 

२ भास्करराम:-रधोजी भोंसल्यांचे पराक्रमपड्ध सेनापति. ह्यांचे उपनांव को- 
ल्हटकर. ह्यांनींच गोंडवण, बंगाल व ओरिसा या प्रांतांवर स्वाऱ्या केल्या, व 
भोसल्याचा अंमल दूरवर बसविला. ह्यांनीं बंगाल प्रांतावर स्वारी करून बंगा- 
लचा नबाब अलीवदींखान ह्यास जेरीस आणिले, ह्मणून त्यानें मकसुदाबाद 
ऊर्फ मुशिंदाबाद येथ भास्कररामांशीं तहाचे बोलणें लावून दगेबाजीनें त्यांचा वथ 
केला. ही गोष्ट इ० स० १७३७ ह्या वर्षीं घडली. ह्या अपराधाबद्दल भोंस- 
ल्यांनीं बंगालच्या नबावाची खोड मोडून भास्कररामाच्या वधाबद्दल “मुंडकटाई? 
ह्मणून त्याच्याकडून १४ लक्ष रुपये खंडणी घेतली, भास्कररामार्चे चरित्र फार 
वीररसप्रचुर आहे. 


१८० 


बाबत रुपये तीन हजार, आही तिकडे गेलों असतों तरी सदरहू 
रुपये घेऊन जाजतीही घेतले असते ह्मणोन आज्ञा लिहिली, येविसीं 
पंतमशारनिल्हेस दोनचार वेळ लिहिलें आहे. ते रुपये पाठवून 
देतील, न देतील तर त्यासच द्विगुण द्यावी लागेळ, वरकड मज- 
कूर पाचांविसीं लिहिलें तरी तलाश करून पाठवून देऊं. शिंदे यांचे 
रुपयांविसीं लिहिळें तरी त्यांस ताकीद करून देवितों. स्वामींच्या 
कायीस आपणाजवळून अंतर होणार नाहीं. विशेष लिहावे तर आपण 
स्वामींचा सेवक असें. आपणाविरहित गोष्ट दुसरी आहे ऐसें नाहीं. 
श्रुत जाहलें पाहिजे हे विनंति. 
[लेखांक १६७] श्री. 
श्रीमंत परमहूस भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

सेवक रघोजी भोंसले सेनासाहेबसुभा साष्टांग देडवत विनंति 
येथील कुशळ जाणोन स्वानंद लेखन आज्ञा केली पाहिजे विशेष. 
आपण राजश्री रामाजी गणेश यांसमागमें पत्र पाठविलें तेथें लिहिलें, 
पाचा आठ, दर तेराप्रमाणे, पाठवणे. त्याजवरून पाचांचा तलास कर- 
विला आहे. आल्यानंतर सेवेसी पोहोंचतील. यानंतर पवारांचे बो- 
छीविसीं लिहिलें, त्यास मशारनिल्हेचे मारफतीनं बोली केली आहे. हे 
सेवेसी निवेदन करितील, त्याजवरून विदित होईल. तीन हजार 
रुपयांविषयीं राजश्री भास्कर राम यांस लिहिलें आहे. नारायणतेल 
आपण पाठविले तें पावले. सेवेसी विदित जाहलें पाहिजे. विशेष काय 
लिढिणें, कृपावृद्धि केली पाहिजे, हे विनंति. 
[ लेखांक १६८] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी;--- 

सेवेसी रघोजी भोंसले सेनासाहेबसुभा कृतानेक दंडवत विनंति 

येथीळ कुशल स्वामींचे कृपेकडून आजिपर्यंत यथास्थित असे. स्वा- 


१८१ 


मींनीं आद्लीर्वादपत्र पाठविलें पावलें. आज्ञा केली कीं, अद्याप दर्श- 
नास येत नाहीं. ऐसीयास आपले पायांसीं आह्यांपासून अंतर न पडावें 
हें उचित, परंतु किंचित्‌ दिवसांचे अवकारों विजयादशमी जाहलियास 
खामखा सेवेसी येतों. अंतर किमपि होणार नाहीं. अवघाच विचार 
स्वामींचे पायांपासीं निवेदन होईल. आह्ली स्वामींचे आक्षीर्वादाचे 
स्थापित आटो. अंतराय स्वामींशीं कदापि करणार नाहीं. प्रस्तुत 
अंतर जाहलें ह्या अर्थ स्वामी जाणतच आहेत. आह्लीं सेवेसी लिहा- 
वेंसें काय आहे? सेवेसी कळावें याजकरितां लेखन केलें आहे. 
सेवेसी श्रत ह्योय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक १६९] थ्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस भार्गवराम स्वामींचे सेवेसी;--- 

सेवक रघोजी भोंसले सेनासाहेबसुभा कृतानेक विज्ञापना येथील 
कुशल जाणून स्वकीय लेखनाज्ञा केली पाहिजे विशेष. कृपा करून 
खंडोजीबरोबरी पत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन लेखनार्थ अवगत 
होऊन संतोष जाहला. वरातेच्या ताकिदीविषयीं लिहिलें त्याजवरून 
बाळापूरचे कमाविसदारांस ताकीदपर्त्रे व जासूद जोडी पाठविली 
आहे. तुझीं आपलीं मनुष्ये देऊन ऐवज आणविला पाहिजे. जबानी 
खंडोजी सांगतां कळो येईल. रवाना छ० ११ माहे सफर, बहुत काय 
लिहिणे, लोभ असूं देणें हे विनंति. 


२ होळकर. 
[लेखांक १७०] श्री 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 
चचरणरज मल्हारजी होळकर कृतानेक साष्टांग दंडवत विज्ञत्ि ये- 
थील कुशल ता० भाद्रपद वद्य ५ इंदुवारपर्यंत स्वामींचे कृपेकरून 


१ मल्हारजी होळकर:-सुभेदार थोरले मल्हारराव होळकर-कारकीदे इ० स० 
१७२१-१७६५ 
२ भाद्रपद वद्य ५ दंदुवारः-ता० १७ सप्तंबर ३० स० १७३२. 


शटर 


सुखरूप असों विरोष., रा० केसोपंताइस्तें आश्षीर्वादपत्र व प्रसाद 
पाठविला तो पावून बहुत संतोष जाला. पत्रीं आज्ञा लिहिली कीं, 
तीन सहस रुपये पाठवणे हणून आज्ञा केली, त्यास यंदाचा प्रसंग 
वोढीचा जाला. याजकरितां प्रस्तुत रा० केसो गोविद यांजबराबर 
रुपये २००० दोन हजार पाठविले आहेत. ते घ्यावे. वस्त्रांविशीं 
आज्ञा लिहिली त्यास आपणायोग्य वस्त्र जामदारखान्यांत नव्हतीं. 
याजकरितां त्यांतच शोधून वस्त्रं दोन ताडपत्री शेवती पैकीं १ व मह- 
मुदी १ पाठविली आहे, ते मान्य करावी. याउपरी यंदा कर्जा- 
विशीं फारसी वोढ जाली. परिहार करणार स्वामी समर्थ आहेत; याज- 
करितां आपणास चिता वाटत नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १७१ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्य श्री स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज मल्हारजी होळकर कृतानेक विज्ञापना येथील क्षेम 
ता० भाद्रपद वद्य तृतीया भरगुवासर जाणून खामींचे आशीर्वा- 
देंकरून वर्तमान यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं पत्र पाठविले तें उत्तम 
समयीं पावोन परम समाधान जाहलें. ऐसंच सदेव आशीर्वादपत्र पाठवून 
सांभाळ करीत असले पाहिजे. यानंतर आझांकडील सविस्तर वर्तमान 
तर आज दोन वर्षे मुलखगिरी जाहली; कोठून पैसा मिळकत नाही; 
कर्जवाम खात प्रसंग तो चालवावा लागला; दो वर्षोर्ही ठिकाणीं आलों. 
रा० वासुदेव काशीविशीं आपण पत्रीं कितीयेक विचारें लेख केला, 
त्यास मशारनिल्हे तों गुदस्ता समजाविश्ी जाहलेनंतर येऊन पों- 
हचले. तदनंतर सर्व मजकूर कजेवाम करीतच चालावें लागलें; या 
करितां अनुकूळ न जाहलें. तर, दृल्टीं समजाविशीच्या प्रसंगीं ज्या- 
प्रमाणे दरसाळ मार्गे देत आलों त्याप्रमाणें प्रविष्ट करू. वरकड कि- 
त्येक गोष्टी मशारनिल्देनीं विदित केल्याच असतीळ. आमचा प्रसंग 


१ भाद्रपद वद्य तृतीया भरयुवासर:-ता० २९ आगस्ट इ० स० १७४०. 


१८३ 


वोढीचा जाला, त्याजमुळें स्वामींचे सेवेसी वर्ष दोन वर्षे अंतर पडलें, 
याकरितां विषादास न यावें. स्वामींनीं आश्ीवांद देऊन, आमचें 
कल्याण होऊन कर्जाचा परिहार होय तो अथ्र करावा. पूर्वीपासून 
स्वामींची कृपा आझांवर आहे त्यापेक्षां विरोष जालियानेंच आमचें 
कल्याण आहे; आणि सेवेसी अंतर होणार नाहीं. स्वामींचे सेवेसी कु- 
डती एक व टोपी एक पाठविली आहे. प्रविष्ट होय. सेवेसी श्रत 
होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक १७२] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक मल्हारजी होळकर कृतानेक दंडवत विज्ञापना ये- 
थील कुशळ आषाढ कृष्ण ७ सप्तमी भानुवासर स्वामींच्या प्रतापे 
यथास्थित असे विशेष. कृपा करून आशीर्वादपत्र पाठविलें, मस्तकीं 
वंदोन चित्तास परम संतोष जाला. यानंतर सेवेसी रामचंद्र महादेव 
यांसमागमे रुपये ७०० सातरं व सकलाद हिरवी एक ऐसें पाठविलें 
आहे. विदित असावें. कृपेची अभिवृद्धि अहिर्निशीं करून सेवकाचें 
विशेष ऊर्जित होय ऐसें केलें पाहिजे. सदेव पत्र पाठवून जे आज्ञा क- 
तव्य ते करीत गेलें पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 
[ लेखांक १७३] श्री. 

तीथरखवरूप राजश्री बावा सामींचें सेवेसी;--- 

आज्ञाधारक मल्हारजी होळकर कृतानेक साष्टांग दंडवत विज्ञापना. 
येथील कुशल भाद्रपद कृष्ण १ प्रतिपदा स्वामींच्या प्रतापे यथास्थित 
असे. कृपावंत होऊन आशीर्वादपत्र पाठविलें (तं) प्रविष्ट होऊन मस्तकीं 
अभिवंदोन चित्त उल्हासयुक्त जालें. ऐसीयासी प्रसाद वेदमूर्ति रा० 
वासुदेवभट व निंबाजी हवालदार यांजसमागमें येणेंप्रमाणें विस्तारे; 


१ आषाढ कृष्ण ७ भानुवासर:-ता० ३ जुलई ३० स० १७४२ 


२१८४ 


नारळें १० लावावयासी, ५ सुकीं नारळें, सुपारीची झाडे ४०, भोईचां- 
फियाचीं ५, सुरंगाच्या बिया २०, येणेंप्रमाणें प्रविष्ट जालें. सेवेसी श्रुत 
असावें. विशेष. बैलांची आज्ञा केली, त्यास यत्न केला, परंतु अनुकूल 
न जालें. त्यास हैसी निंत्राजीनें किल्यामध्यें जाऊन आपले पारखीनें सु- 
मारें २ दोन घेतल्या त्या सेवेसी पाठविल्या असेत. सदैव लोभ करून 
पत्रद्वारे आज्ञा करोत असलें पाहिजे. दया अमिव्रद्धीतें पावीजे. कि- 
त्येक अर्थ स्वमुखे मशारनिल्हे सांगतां उपश्रत होईल. व सकलादेची 
आज्ञा जाली, त्यास औरंगाबादेस मनुष्ये पाठविलीं आहेत; आल्यावरी 
पाठवून देऊं. कदाचित्‌ उपयोगा न आलीं तरी पुढें सेवेसी पाठवून 
देऊं. बहुत काय लिहिणे. द्या अभिवृद्धीते पावीजे हे विज्ञापना, 
[लेखांक १७४] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस भार्गवबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक मल्हारजी होळकर कृतानेक दैडवत विनंति. ये- 
थील कुदळ आश्विन वद्य १४ प्रताप खामींचा जाणून सकीय लि- 
हीत आज्ञा केली पाहिजे, विशेष. स्वामींनीं रा० गोविद केशव नेने 
यांजबराबर प्रसाद फणसपोळी व आज्ञापत्र पाठविळें तें पावोन 
बहुत संतोष जाहला, तो पत्रीं कोठवर लिहावा ? पत्रांत आज्ञा कीं श्रीचे 
रुपये ३०० तीनशे राहिले आहेत ते पाठवून देणें. त्याजवरून तीनशे 
रुपये मशारनिल्हेसमागमं पाठविले आहेत. सेवेसी पावलीयावर सेव- 
कास आदीर्वादपत्र पाठविळे पाहिजे. आहझीं याजउपरी श्रीच्या आ- 
शीर्वादाचें स्मरण करून माळवेप्रांती मजल दर मजल जाऊं. सेवेसी 
श्रुत होय हवे विज्ञापना, 
[लेखांक १७५] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 
चचरणरज मल्हारजी होळकर कृतानेक दंडवत विज्ञापना येथील 


१८५ 


कुशल जाणून स्वकीय लेखन आज्ञा करीत असिलें पाहिजे. विशेष. 
कृपा करून प्रसादवस्त्रें आदेर पाठविला, तो लिहिल्याप्रमाणे पा- 
वला. ऐवजाविशीं बहुत निकडीनें लिहिलें, त्यास पहिला ऐवज पावणें 
तो सेवेसी पावला, हललींही राहिला तो पाठवावा; त्यास मध्यें 
स्वामींचे आशीर्वादें लग्नकार्य उपस्थित जाहलें. हेंही आपले दर्ये- 
करून सिद्धीस गेलें. हें कार्य होतच आहे तों श्रीमंतांचें पत्र आलें 
कीं, मुलकगिरीस सत्वर जाणे. त्यावरून सुमुहूर्ते वाहेर निघालो. पुढें 
मजल दरमजल जावें असा हेत आहे. त्यास सांप्रत ऐवजाचें नि- 
मित्य अनकूल न पडे, ऐवज आपणास सत्वर प्रविष्ट होईल. आपण 
दुसरा अर्थ चित्तांत आणावा ऐसें नाहीं. ऐवज सत्वरच पावता करूं, 
कळले पाहिजे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक१७६] श्री. 
श्री ईश्वरस्वरूपमूत राजश्री भार्गवबावा स्वामींचे सेवेसी:- 

सेवेसी सोभाग्यवती गोतेमाबाई होळकर चरणावर मस्तक ठेवून दंड- 
वत. विनंति उपरी येथील आमचें वर्तमान, तर स्वामींचे कृपादृष्टीकरून 
पोष शुद्ध तृतीया पावेतो सुखरूप असों. यानंतर आपण स्वारीस 
पोष शुद्ध द्वितीयेस गेलों. यानंतर सेवेस पाटाव सुमार १, मोले २१ 
एकवीस सेवेसी पाठविले आहेत, ते घेतले पाहिजे. बहुत काय लि- 
हिणें! सदेव बालकावर कृपा करीत जाणें हे विज्तति. 

३ गिंदे. 
[ लेखांक १७७ ] श्री 
हरिभक्तिपरायणश्री भार्गवराम बावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
सेवक राणोजी शिंदे देडवत विनंति येथील कुशळ ता० छ १७ 


१ गोतमाबाई:-मल्हारराव होळकरांची पली. ही फार स्वाभिमानी बायको 
होती. * 


१८६ 


जिल्हेज मुक्काम वरखेडे वडगांव गंगातीर स्वामींचे आशीवादें सुखरूप 
असों. यानंतर स्वामींनीं आज्ञापत्र पाठविलें तें मस्तकीं वंदोन सनाथ 
जाइलों. भ्रीचा प्रसाद पाठविला तोही पावला. होसी व पशमीविसीं 
लिहिलें, त्यास, सध्यां तों अनुकूल नाहीं. मुलखगिरीहून आली- 
यावरी अवश्यमेव पाठवून देऊं. सदेव आशीरवांदपत्र पाठवून सांभाळ 
करावयास स्वामी समर्थ आहेत. हे विनंति. 
[ लेखांक १७८] श्री. 
महाराज श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज राणोजी शिंदे दंडवत विनंति विज्ञापना. सेवकाचें 
वर्तमान ता० कार्तिक शुद्ध ९ स्वामींचे आशीवोदेंकरून यथास्थित 
असे विदोष. स्वामींकडून रा० केसोपंत आले, त्यांची रवानगी येणें- 
प्रमाणे केली, बितपद्षील:--खासगत ३००० नक्त रुपये तीन हजार, १ 
पासोडी, कारकूनबाबत २०० नक्त रुपये, १ पागोटें देणें केसोपंत, 
सदरदुप्रमाणे सेवेसी प्रविष्ट होईल, पुण्यांत असतां घोड्याची विनंति 
केली ते समयीं स्वामींनीं हेळणा केठी. आह्यी तर आज्ञेप्रमाणे वर्ततों, 
आणि महाराजांनीं घोड्यासाठीं विनंति मान्य न करावी येणेंकरून 
सेवकास उदासीनता वाटते. तर, ऐसें न करितां कृपाळु होऊन घोडा 
“दिल्हा पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विशसि. 

४ भांसळे अकलकोटकर. 
[ लेखांक १७९ ] श्री. 
सकल तीर्थस्वरूप श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये फेत्तासंग भोंसले देडवत विज्ञापना येथील वर्तमान तागाईत 
आपाढ शुद्ध अष्टमी स्वामींच्या आशीर्वादेकरून कुशल असे विशेष, 
कृपा करून आश्रीर्वादपत्र पाठविलें तें उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन 
१ फत्तेसिंग भोसले-कारकीदे ३० स० १७१२-१७६०. 


१८७ 


संतोषावाति जाहली, जागा जागा कारखाने चालिले याजमुळें खर्चाची 
चोढ फार जाली, याजकरितां ऐवज पाठवावा हणून आज्ञा झाली; 
ऐसीयासी आजिपर्यंत मुलखगिरीस गेलों होतों, प्रस्तुत आपले दर्ये- 
करून स्वस्तिक्षेम सातारियासी पावलों. आपल्या चरणांचा सदेव 
निजध्यास आहे. स्वामींनीं ल्याहावें ऐसें नाहीं. याजउपरी थोडक्याच 
दिवसांत ऐवजही पाठविला जाईल. झशालजोडीविसीं लिहिलें तरी 
ऱचार गजी शालजोडी कांहीं संग्रही नाहीं. या गोष्टीचा तलाश करावा 
लागतो. असलियावरी सेवेसी पाठविली जाईल. स्वामींच्या आजेव्य- 
तिरिक्त दुसरा विचार नाहीं. सदैव आशीर्वाद पत्री संभाळ केला पाहिजे. 
झशाकभाजी मिरच्या वगेरे पाठविल्याप्रमाणें जिन्नस पावला. वरकड सो- 
माजी विनंति करितां सेवेसी निवेदन होईल. बहुत काय लिहिणें 
हे विनंति. 
[ लेखांक १८० ] श्री. 
श्रीमंत राजश्री परमदंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये फत्तेसिंग भोंसले कृतानेक दंडवत विज्ञापना स्वामींनीं 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जालें. बापुभट मोधे तळेगांवकर 
यांकडील मजकूर लिहिला, ऐशास पूर्वी राजश्री निळप्रथु कारभार 
करीत होते. त्या वेळेस त्यांनीं बापुभटाकडून काय घेतलें दिल्हे असेल 
'तें त्यांचे त्यांनीं वारिलेंच असेल. ते वेळेचा गुंता अद्यापि राहिला 
आहे ऐसें नाहीं. जळित कागदपत्र हिसेब त्यापासीं राहिला अ- 
-सला तरी तो आहझा0ांस कांहीं दखल नाहीं. आहझ्ीं जाबसाळ कशाचा 
करावा £ आपलें देणें घेणें त्याकडे असेल तरी त्यापासून निर्वाह करून 
घ्यावयाचे कोणतें अगाध आहे? आहझांकडे त्याचा गुंता कांहीं नाहीं. 
येविसींचा अर्थ सविस्तर सोमाजीपाशीं सांगितला आहे. सेवेसी वि- 
नंति करितां श्रुत होईल. वाड्यांत प्रसादवस््र सोमाजीबराबर पाठ- 
विलीं तीं पावलीं. बहुत काय लिहिणें. स्वामी वडील आहां. हे विनंति. 


श्ट्ट 


जाधवराव. 
[लेखांक १८१] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज साक्षात्‌ भार्गवरामअवतार भक्तजन- 
प्रतिपालक स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज आजशाघारक पिलाजी जाधवराव कृतानेक विज्ञापना वि- 
नंति येथील कुशल स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून ता? आषाढ शुद्ध ९ 
भोमवासर पावेतों स्वामींच्या चरणांच्या निजथ्यासे आनंदरूप असो विदोष, 
कृपा करून आज्ञापत्र पाठविलें, तेथें लिहिलें कीं “मजला थोडेसें ज्ञान 
आहे. तूं दोन जन्माचा गडी आहेस.?!? तरी देवास ज्ञान थोडें आहे कीं 
फार आहे हें त्याचा तोच जाणे. आणि भक्त केवळ एका दोन ज- 
न्माचा सांगाती आहे असें नाहीं. जेथून देव तेथून भक्त असें चरित्र 
आहे. गतवर्षी भुलोबाजवळ पाऊसाकरितां बेसलों, देवाने पाऊस दिल्हा; 
तरी स्वामींच्या चित्तांत पाऊस पडावा असें जालें तेव्हां भुलोबासही 
संकट पडले. ते गोष्टीचें अपूर्व नाहीं. ठुल्लीं आपला समाचार घेतला 
नाहीं; मग आपण राजश्री दमाजी गायकवाड यांजकडे गेलों. तेथील 
भक्तीचा सविस्तर अर्थ लिहिला. तरी देवास भक्त बहुत आहेत. 
त्यामध्ये आहत्लींच कांहीं भक्त ऐसा अभिमान करावा तरी अुंना- 
सारिख्यांचा भक्तीचा अभिमान रोवटास गेला नाहीं. देवानें त्यास 
भक्त त्याहून विदोष कित्येक दाखविले. परंतु अजुनासारखी देवाची 
कृपा आणिखे स्थळीं नव्हती. कणे दानद्यूरच होता परंतु भक्तीचे 
अभिधान नव्हतें. परंतु सर्व देणें देवाचें आहे. देवाची कृपा जेथें 


१ पिलाजी जाधवराव:-हे वाघोलीचे जाधव. थोरल्या बाजीराव पेशव्यांच्या 
कारकीदींमध्यें ह्या वीरपुरुषार्ने मराठ्यांच्या बहुतेक प्रमुख मोहिमांमर्ध्ये आपला 
पराक्रम चांगला व्यक्त केला. कारकीदे ३० स० १७२५-१७४६. 

२ आषाढ शुद्ध ९ भोमवासर:-ता० ३ जुलई इ० स० १७२९. 


१८९ 


होईल तेथें अवध भक्तिज्ञा आहे. महाराज, दृष्टांत तुहांस काय 
लिहावा? औरंगजेब, कान्होजी आंग्रे, हापशी काय घेऊन गेले 
संपदा कोणासमागमे गेली नाहीं ह्मणून लिहिलें, तरी संपदा कोणा- 
समागमे गेली नाहीं. यास्तव स्वामींच्या चरणांचा निजध्यास करावा 
तोच कामास येईल. जोतीबाच्या लझमास बोलाविले नाहीं हणून 
लिहिलं, तरी हें अंतर चिरंजीव संभाजी जाधव याजपासून पडिले हे 
खरेंच; परंतु लॅकरापासून अंतर पडळें तरी माय आढे, तीस लकरां- 
पासून अन्याय झाला येणें करोन असें कळोन क्षमा करून माया न्यून 
करिते ऐसं नाहीं. सर्व क्षमा करावयास स्वामी समर्थ आहेत, “आपण 
पेक्याकरितां तुमच्या गळां पडत नार्ही. भुलोबाचें देऊळ राहिलें तरी 
राहो परंतु तुह्यांस कष्टी करणार नाहीं,?' ह्मणून लिहिलें, तरी स्वामींनीं 
जे चित्तीं धरिळें ते शेवटास गेढेंच आहे. देऊळ राहतें असें नार्ही. 
आणि आहांपासीं जें आहे तें अवघें खामींचेंच आहे. कायावाचा- 
मनसा स्वामींचे अज्ञिविरहित नाहीं. खामींनीं कृपाळू होऊन मध 
व रोष कुंदाचीं व॒ बटमोगऱ्याचीं व फणसपोळी पाठविली ती पावली. 
“फणसाच्या रोपास माणूस पाठविला तो सोनजी पाटील ह्मसंवेकर 
याजविषयीं राजश्री पंतप्रधान यास सांगितलें. त्यांनीं आपल्या पाया- 
वरी हात ठेविला आहे कीं, त्याची स्थापना गांवावरी करितों. तरी 
तुतीं त्यास व राजश्री बापुजीपंत नानास सांगणे. तुमची भीड आहे? 
हणून लिहिलें. ऐसीयास राजश्री पंतप्रधान यांनीं आपणासी नियत 
केलीयावरी ते गोष्टी सिद्धीस पावतील, आणि आह्मीही खामींचे आ- 
ज्ञेवरून सर्वसें भीड बेंचून सांगो. परंतु त्याचा वाद महाराज रा- 
जश्री स्वामींकडे जातो. तेथीलही बंदोबस्त करणें तो स्वामींनीं केला 
पाहिजे. स्वामींनीं चित्तीं धरिळें आहे तरी याउपरीं त्यांचे ऊजितच 
आहे. विशेष काय लिहिणे, कृपा निरंतर असों दीजे हे विज्ञापना. 


१९० 


[लेखांक १८२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज पिलाजी जाघवराऊ चरणावरी मस्तक ठेवून साष्टांग दं- 
डवत विज्ञापना ता० आश्रिन वद्य चतुर्थी इंदुवार मुकाम राजपुरी से- 
वकाचें वर्तमान श्रीकृपेनें यथास्थित असे विशेष. आह्यी कुलाबा होतों 
ह्मणोन स्वामींनीं आज्ञापत्र सादर केलें, तों इतक्यांत सेवक कुलाब्या- 
हून निघून राजपुरीस आला. राजपुरीस स्वामींचे आज्ञापत्र आलें. 
तेथें आज्ञा कीं, कृष्णंभट देशमुख प्रांत राजापूर याचे इसाफतीचे गांव 
होते ते राजश्री संभुसिंग आंगरे यांणीं दूर करून अंत प्रभु यांसी दिल्हे. 
सुरातन चालत आलें आहे त्यास विक्षेप करावा ह्मणिजे काय ? ये- 
विसीं तुत्ली राजश्री संभुसिंगास सांगोन कृष्णभटाचे गांव कृष्णभ- 
टास देवणें झणोन आज्ञा. ऐसियासी आज्ञा शिरसा वंदिली. राजश्री 
संभुसिंगहदी चोरोजां कुलाब्याहून राजपुरीस येणार. आपले आजेप्र- 
माणें त्यांस सांगोन कृष्णभटाचे गांव कृष्णमटास करार करवावे. तों 
आजीच खंडोजी साळवी यांणीं वर्तमान जबानीं सांगितले कीं, कृ- 
ष्णभटाचे गांव राजश्री संभुसिंगाने करार करून सनद करून दिल्ही 
आहे. स्वामींसी त्यांणी वचन दिलें आणि आपणही आज्ञा केली ते 
आज्ञा उलंघन कोण करणार आहे? सेवेसी विदित झालें पाहिजे. 
पूर्वी स्वामींची आज्ञा होती कीं, चिरंजीव आपाच्या पुत्रास रामनगर- 
कराकडील सोयरीक करार केली आहे तें करणें हणोन. ऐसीयासी रा- 
मनगरकराच्या सोयरिका ती जागा जाल्या. एक अंबोजी देशमुख, 
डुसरे वासदेकर राजे, तिसरे महाराज राजश्री संभाजी राजे, ऐशा 

१ आश्विन वद्य ४ इंदुवार:-ही तिथि दोन सालांत ह्मणजे ३० स० १७ ३३ 
मधील सप्तंवरच्या १५ तारखेस व इ० स० १७४२३ मधील सप्तंबरच्या २ ६ ता 
रखेस येते. ह्यांतील खरी तारीख निश्चित करण्यास पत्रांत उठेख केलेल्या 
सनदा किंवा लग्नाची मिति समजली पाहिजे. 


१९१ 


सोयरिका जाल्या. परंतु त्या सोयरिका तिही जागा चिरंजीव जाल्या 
नाहींत. हें वतमान राजश्री चिमाजीपंत आपा व आह्ली गतवर्षी स्वा- 
मींचे दशनास आलों ते समयीं श्रुत केलें होतें. त्यावरून स्वामींनीं 
आज्ञा केली कीं दुसरे ठिकाणीं सोयरीक पहाणे. त्यावरून आज्ञेप्रमाणे 
विवंचना करीत होतों. त्यास राशीनचे काळे अवंदा येऊन नवरा पा- 
होन गेले. परंतु पानें वांटावीं हें राहिलें आहे. आपले आज्ेखेरीज 
पानें कशीं वांटावीं १ रामनगरकराकडे नवरी आहे तिचा बापही अ- 
वंदा मेला. नरद्दरपंत तेथून आले होते. त्यांणीं सांगितलें कीं सोयरीक 
करा, पानें बांटावयासी पाठवा. त्यास आझुं जाब सांगितला कीं, ये 
विसींचा जाब आह्यी वाघोलीस गेल्यावरी सांगूं. त्यांणीं स्वामींसही 
पत्र लिहिलें असेल. ऐसीयासी त्या सोयरिका चिरंजीव होत नाहींत. 
स्वामींस विदित आहे. आणि रासीनचे काळे हणोन सिदोजी नि- 
बाळकराचे सासरे व शिऊबाईचे भाऊ भले आहेत आणि स्वामि- 
भक्त. ..आहेत. वतनदारद्दी आहेत. नवरा तों पाहोन गेले. पानें 
वांटावीं इतकें राहिलें आहे. येविसीं स्वामींची आज्ञा होईल त्याप्र- 
माणें वर्तणूक करूं, सविस्तर वर्तमान खंडोजी साळवी यासी सां- 
गितलें आहे. सेवेसी निवेदन करील त्यावरून कळेल. या पत्राचा 
जाब राजश्री अंबाजीपंत यांजकडे पाठवावा. ते सेवकास पावता क- 
रतील, सेवेसी श्रुत जालें पाहिजे दे विज्ञत्ति. 
[लेखांक १८३] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवेसी हैसाई आऊ जाधव श्री चरणावरी मस्तक ठेवून 
साष्टांग दंडवत विनंति येथील कुशल जाणून स्वामींचे आशीर्वादें- 
करून ता० छ० ९ रजब पावेतों समस्त कुरलरूप असो. यानंतर 


१ हंसाईआऊः:-पिलाजी जाधवरावांची आहे. 


१९र 


खामींनीं कृपा करून आज्ञापत्र पाठविलें तेथें आज्ञा केली, कीं पेका 
व पाटाव ठेविले आहेत ते पाठवून देणें. त्यावरून निंबाजी तोरसकर 
व सटवाजी यादव याजबरोबर ऐवज:---२ पाटाव, ६० नक्त रुपये, 
३ नाणें मोहरा येणेंप्रमाणें पाठविलें असे. घेतलें पाहिजे. प्रसाद 
खजूर पाठविला तो पावला, लप्करचें वर्तमान लिहिणें हणून आज्ञा 
केली, ऐसीयास राजश्री पंतप्रधान व चिरंजीव पिलाजी व मोंगळ भाऊ 
ऐसे हिंगणगांवावरी येऊन मुर्चे लाविले आहेत. स्वामींस कळावें 
झणून लिहिलें असे. विशेष काय लिहिणे, कृपा निरंतर असों दीजे 
हे विनंति. 
६ गायकवाड. 
[ लेखांक १८४] श्री. 
श्रीमंत परमहंस परिविराजित श्री स्वामींचे सेवेसी:--- 

सेवक देमाजी गायकवाड समरोरब्हादूर विज्ञापना येथील कुदाल 
जाणोन स्वामींहीं आपले कृपेचें वर्तमान कळवून पेशजी सनाथ करीत गेलें 
पाहिजे. विशेष. कृपा करून पत्र पाठविलें तें पावून परम आनंद झाला. 
श्री सामी खर्गी विरांजमान जालियावर स्वामींची स्थापना त्या स्थळीं 
जाली, हें श्रवण होऊन परम आल्हाद जाला. आह्लीं पदरचे असून 
निरंतर कृपावंत असून पत्रद्वारं सनाथ करावयासी कृपा करीत जावें. 
बहुत काय लिहिणें हे विज्ञापना. 


१ दमाजी गायकवाड:-हे पिलाजी गायकवाडाचे पुत्र. हे पिलाजीचा वध 
झाल्यानंतर युजराथचे अधिपति झाले. ह्यांची कारकीदे ३० स० १७३२ पासून 
इ० स० १७६८ पर्यंत ह्मणजे सरासरी ३२ वर्षे झाली. हे आपल्या वडिलां 
प्रमाणेच कतेत्वपटु होते. 

२ स्वगीं विराजमान झाल्यावर ह्मणजे स्वामींनीं समाधि घेतल्यानंतर हें पत्र 
लिहिलें आहे असें दिसते. ह्यावरून ह्या पत्राचे साल ३० स० १७४५ हे 
असूं शकेल. स्वामींचा काल झाल्यानंतर देखील त्यांच्याच नांवानें लिहिलेलीं 
कित्येक पर्त्रे आमच्या पाहण्यांत आलीं आहेत. परंतु स्वामींच्या पश्चात्‌ बहुधा 
“समाधिस्थ परमहंस स्वामी असे लिहिण्याचा परिपाठ होता. 


१९३ 


७ दाभाडे. 
[लेखांक १८५ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमददंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये उमाबाई दाभाडे चरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग देडवत. 
विनंति विज्ञापना, येथील महाराजांच्या आशीर्वादेंकरून फाल्गुन 
बहुल १० पर्यत यथास्थित असे विशेष. महाराजांनीं कृपा करून पत्र 
पाठविलें तें शिरसा वंदून अभिप्राय अवगत जाला. स्वामीसीं बोलिलों 
होतों कीं, यंदा पांच इजार घ्यावे; पुढें नीट नेटकें जालीयावर पांच 
हजार घ्यावे. त्यास, तळेगांवास आलीयावर फोजेची समजाविशी क- 
रितां वोढीचा प्रसंग जाला. याजकरितां प्रस्तुत अंतर पडलें. खामींच्या 
पायांशीं निश्चय केला आहे त्यासी प्राणांतीं अंतर पडणार नाहीं. 
सर्व गोष्टीचा मानाभिमान महाराजांस आहे. संवत्सर प्रतिपदा जाली- 
यानंतर उत्तर प्रांतास जातों. गेलियानंतर देवालयाचा ऐवज अवि- 
छिन्न पावता करूं. अंतर होणार नाहीं. आपण स्वमुखें लॅक हरटलें 
आहे त्याचा सर्व अभिमान वडिलांस आहे. जगासाठीं रागे भरून 

१ उमाबाई दाभाडे:--खंडेराव दाभाडे सेनापति यांची पली व त्रिबकराव 
दाभाडे यांची आई. ही फार चतुर व पराक्रमी बायको होती. बाजीरावांचे व 
त्रिबकरावाचें डभोई मुक्कामी युद्ध होऊन त्रिंबकराव म्रृत्यु पावल्यानंतर हिला 
फार दुःख झालें. त्या वेळीं खुद्द शाहूमहाराज हिच्या सांत्वनाकरितां तळेगांवास 
गेले होते. त्यांनीं बाजीराव पेशव्यांस हिच्या ओट्यांत घालून तिचा राग दूर 
केला. ह्या शूर अबलेनें पुढें अहमदाबांदेवर स्वारी करून तेथील यवन सुभेदार 
जोरावरखां बाबी ह्याचा पराभव केला. त्या वेळीं हिने हत्तीवर अंबारींत आपल्या अल्प- 
वयी दोन पुत्रांसह बसून युद्ध केलें. उमावाड बायको माणूस असतां शिपाईंगिरीची 
शथे केली ह्मणून छत्रपति महाराजांनीं सोन्याचे तोडे तिच्या पायांत घालून तिचा 
बहुमान केला. ह्या स्रीस “शूर अबला? हें नांव यथाथ शोभते. ही इ. स. 
१७४७ मध्यें ग्रृत्यु पावली, 

१३ 


१९्ड 


लिहिलें, त्यास दहा हजारांचा विषय काय आहे? जें आहे तें महा- 
राजांचें आढे. पुढेंही देणार महाराज समर्थ आहेत. पांच हजार रुपये 
दो महिन्यां पाठवून देतों. बाकी राहिले तेही पाठवून देऊं. बाणावि- 
षयीं मुजरद माणसें पाठविठीं आहेत. सत्वरीच सेवेसी प्रविष्ट होईल, 
वहुत काय लिहिणे, लोम असों दीजे, दे विज्ञापना. 
[लेखांक १८६ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये उमाबाई दाभाडे कृतानेक दंडवत विनंति. येथील कुराल 
जाणून स्वकीय कुशल लेखन करीत असिलें पाहिजे. विशेष. आपण 
कृपाळू होऊन आशीर्वादपत्र पाठविलें तें शिरसा वंदून परमानंद जाहला, 
ऐवजाविद्यीं लिहिळें ऐसीयास आझांपासून अंतर पडलें, परंतु आठां 
चौ रोजां येथील कामकाजाचा गुंता चालीस लागला ह्मणजे आपल्या- 
कडील ऐवज पोहोंचता होईल. सदैव आशीर्वादपत्र पाठवून सांभाळ 
केला पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, कृपा निरंतर कीजे हे विनंति. 
[लेखांक १८७] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

अपत्ये उमाबाई दाभाडे साष्टांग दंडवत विनंति विज्ञापना येथील कु- 
शल आश्विन बहुल त्रयोदशी इंदुवासरे परियंत यथास्थित असे विशेष. 
धावडशीस पावलीयावर आशीर्वादपत्र व वस्त्रे सोनजी पांडिया याजबरो- 
बर पाठविलीं ते उत्तम समयीं प्रविट होऊन आज्ञेप्रमाणे चिरंजीव 
राजश्री सेनापती व उभयतां चिरंजीवांस दिल्हीं. बऱ्हाणपुरी शाळू 
चार आक्लीं घेतले, द्रव्याचा विचार लिहिला तर नियताप्रमाणें मुदतीस 
प्रविष्ट होतील. चिंता नाहीं. आपणासीं करार केला आहे त्यास अंतर 
सहसा होणार नाहीं. गायकवाडाकडील मजकूर लिहिला तर सर्व प्रसंग 
पद्रचाच आहे. अबंदाचा प्रसंग वोढीचा, यासव विनंति केली असे. 


१९५ 


नवापूरच्या मजमूचें लिहिलें, त्यास तेथें गरीब ब्राह्मण, त्यास तीन पिढ्या 
जाल्या. सांप्रत वारा वरसांचें मूल आहे. त्याची बालपरवेसी चालत 
आहे. ,सेवेसी कळावें हणोन लिहिलें असे. वस्त्रे येणेंप्रमाणें पाठ- 
विलीं तीं पावलीं. शाळू चार बऱ्हाणपुरी, झगे दोन, छिटें एक 
एकूण सात सणगें पावलीं. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक १८८] श्री. 

श्रीमत्‌ सकळतीथस्वरूप महाराज श्री भार्गवराम खामींचे सेवेसी:--- 

अपत्यानुरूप क्षुष्णाजी दाभाडे चरणावरी मस्तक ठेवून साष्टांग 
देडवत. विनंति उपरी येथील क्षेम ता० वेशाख वद्य पंचमी मुक्काम 
सातारा सुखरूप असो. स्वामींकडील वर्तमान बहुत दिवस कळलें 
नाहीं, येणेकरून चित्तास समाधान नाही. तरी येणाराबरोबरी पत्र पा- 
ठवून सांभाळ केला पाहिजे. आमचें वर्तमान तरी, गुजराथ प्रांते 
रा० बाजीराऊ पंडित प्रधान यांचें व रा० त्रिबकराऊ दाभाडे से- 
नापति यांचें युद्ध जाले, ते समयीं रा० सेनापति व रा० मलोजी 
पवार यांस जखमा लागोन देवाऱा झाली. त्यावरी महाराज राजश्री 
स्वामी व समस्त सरदार कुल तळेगांवास जाऊन, मातुश्री उमाबाई 
यांचें बहुत प्रकारे समाधान करून, आपणास व मातुश्रीस फोजेसह- 
वर्तमान सातारीयास घेऊन आले. याउपरी मनोदयानुरूप कारभार 
होऊन, अविलंबें निरोप घेऊन, माघारें तळेगांवास जाऊं. सकळ व- 


१ कृष्णाजी दाभाडे:--हा कोणी जवळचा नातेवाईक दिसतो. उमावाईस 
त्रिंबकराव, यशवंतराव व बाबूराव असे तीन पुत्र होते. द्दा ज्याअथी उमाबाईस 
मातुश्री असें लिहितो त्याअथी पुत्रवर्गापैकींच असावा. 

२ वेशाख वद्य पंचमी:--ता० १५ मे इ. स. १७३१, शनिवार. डभोईंची 
लढा$ झाल्यानंतरचें हें पत्र आहे. डभोईंच्या लढाईंचें वृत्त बाजीरावांनी स्वामीस 
लिहिलेंच आहे. लेखांक २६ पहा. 


१९६ 


तमान स्वामींस कळावे हणून लिहिलें आहे. रात्रंदिवस स्वामींच्या 
चरणाचा निजध्यास आहे. त्यास तिळतुल्य अंतर नाहीं. स्वामींनीं 
पूवीइतके लोभास अंतर न करावें. हें भाग्यवेमव अवघें देणें खा- 
मींचें आहे. बहुत लिहिणे उपरोध आहे. कृपालोभ निरतंर असों दीजे 
हे विनंति. 
[ लेखांक १८९ ] थ्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी :--- 
विनंति सेवक कृष्णाजी दाभाडे सा० दंडवत प्रणिपात विनंति येथील 
कुदळ लेखन करावयास आज्ञा केली पाहिजे. स्वामींनीं कृपा करून 
आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन वर्तमान कळलें. मातुश्री उमाबाई 
यांनीं राजश्री अंतोबानाईक गुडे यांजकडून रुपये ४००० देविले. 
त्यासी ऐवजाची येथंही देण्याची वोढी होती, परंतु महाराजांस देणें 
अगत्य, याजकरितां कज घेऊन राजश्री अंतोबानाईक यांजपासून उत्तम 
सुरती स्वामींच्या सोनाराचे परीक्षेने सदरहू चार हजार रुपये खंडोजी 
साळवी याचे पदरीं घातले असेत. तरी मातुश्रीबाईस पत्र पावतीचें 
लेहून जासूद जाणार त्यावरोबर पाठवून ( द्यावें), बहुत काय लिहिणे १ 
फणस पाठविले ते पावले. विनंति. 
[ लेखांक १९०] श्री. 
श्रीमत्‌ राजश्री बावा खामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवक कृष्णाजी दाभाडे साष्टांग दंडवत. विनंति उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकीय लेखनाजञा केली पाहिजे. विशेष. स्वा- 
मींनीं पत्र लिहिले, “मातुश्री बाईकडील वर्तमान कळत नाहीं.!? तरी 
बाई अमदावादेवरी आहेत. चांफानेरचें वर्तमान लिहिलें, बांड्यापासून 

९ हें पत्र उमावाईनीं अहमदावादेवर मोहीम करून त शहर सर केलें त्या 
वेळचे दिसर्ते. ही मोहीम इ. स. १७२४ मर्ध्ये झाली. 


१९७ 


होळकरानें घेतलें. कोट पाडून टाकिला. ऐसें वर्तमान जाहलें. खा- 
मींनीं प्रसाद श्रीफळ पाठविलें तें पावलें. विशेष काय लिहिणे हे 
विनंति. 
[लेखांक १९१ ] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज परमहंस श्री भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

विनंति आज्ञांकित चरणरज सोमाजी दाभाडे चरणावरी मस्तक ठेवून 
दंडवत विनंति. उपरी येथील कुदळ वर्तमान तागाईत आश्विन वद्य 
१४ पर्यंत स्वामींचे आशीवादेंकरून सुखरूप असों. यानंतर स्वामींनीं 
कृपावलोकन करून तीर्थरूपामागें कागद पाठविला तो पावला. त्यावरून 
बहुत समाधान जहाले. तो अर्थ पत्री लिहितां पुरवत नाहीं. तीथैरूय 
तों केलासवासी जाले ! मृत्यूस इलाज नाहीं ! ! बरें, सर्व प्रकारे आह्यांस 
आपण वडील आहांत. सर्व भरंवसा आपले आशीर्वादाचा आहे. वि- 
स्तारे लिह्वावेंसं नाही. आपण आपले सेवक असों. नारोजी घाणेकर 
यानेंही कित्येक प्रकारे आज्ञावचनें आपलीं सांगितलीं व पत्री लेख 
केलीं. त्यासी प्रस्तुत पैका नाहीं. खर्चाची तंगचाई आहे. बहुत इलाज़ 
करून रुपये दांभर नारोजीहस्ते पाठविले आहेत व शोला १ पाट- 
विला असे. तो अंगीकारिला पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, लोम असां 
दीजे हे विनंति. 

८ पवार. 
[ लेखांक १९२ ] श्री. 
श्री सचिदानंदकंद श्री परमह्दंसब्रावा वडिलांचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक चरणरज आनंदराव पवार चरणावर मस्तक ठेऊन कृ- 

१ सोमाजी दाभाडे--हा कोणाचा मुलगा ? ी 

२ आनंदराव पवार:--धार संस्थानचा मूळ स्थापक. कारकीद इ. स. 
१७२४-इ. स. १७४९. 


१९८ 


तानेक विज्ञत्ति. स्वामींचे आशीर्वादेंकरून कार्तिक शुद्ध द्वादशीपर्यंत 
समस्त क्षेम असो. विशेष. महाराजे राजश्री भिऊबासमागमें आज्ञापत्र व 
प्रसादवस््र कुडती पाठविली ती शिरीं वंदून अंगीं घातली, येणेकरून 
परम आल्हाद पावून स्वामींनीं ऊजित केलें हें संतोष ( दायक ) 
झालें. या उपरी आह्यांस ब्रह्मस्वापासून स्वामी मुक्त करतील. आह्मी 
कायावाचामनें स्वामींचे चरणरज असों. वरकड कित्येक अर्थ सेवेसी 
राजश्री भिऊबा श्रुत करितील, आह्लीं आजि कसबे बेले येथें मुकाम 
केला. पुढें मजल दरमजल उत्तर प्रांत जाऊं. सेवेसी निवेदन होय 
हे विज्ञापना. 
[लेखांक १९३] श्री. 
श्रीमंत मह्दाराज राजश्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवक आज्ञाधारक यशवंतराव पवार कृतानेक दंडवत वि- 
नंति. येथील कुदाळ जाणून स्वकीय कुशल लेखन करावयासी आज्ञा 
केली पाहिजे. विशेष. स्वामींकडील आशीर्वादपत्र येऊन कुशला्थ्र अव- 
गत होत नाहीं, याजकरितां चित्तास समाधान नाहीं. तरी ठेखकास 
आज्ञा करून आदीर्वादपत्र प्रेपून सानंद आनंदविळें पाहिजे. यानंतर 
आंबे व चांफे व नारळी वगेरे अपूर्व जिनसांचीं रोपे व कलमें ऐसीं 
बागामध्ये लावणी करावयासी व तोफ १ एक गढीमध्यें ठेवावयासी 
स्वामी कृपा करून सेवकास देतील तरी परम आल्हाद होईल. ऐसी- 
यासी येविसीं आज्ञा केली पाहिजे. सेवेसी श्रुत द्दोय, हे विज्ञापना. 
[लेखांक १९४] श्री. 

श्री सकलतीर्थस्वरूप राजश्री भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज तुकोजी पवार चरणावरी मस्तक ठेवून सा० दंडवत 


१ यशवंतराव पवार:---आनंदराव पवाराचा पुत्र. कारकीदे इ. स. १७४९- 
इ. स. १७६१. हा पुरुष पानिपतच्या लढाईत मारला गेला. 


0 


विनेति उपरी येथील कुदाल ता० भाद्रपद शुद्ध एकादशी मुक्काम 
मोजे गणेगांव प्रांत कडे ये स्थळीं सर्व मंडळी आपले आश्षीर्वादें 
खस्तिक्षेम जाणून स्वकीय कुदळ लेखन आज्ञा केली पाहिजे. विशेष, 
बहुत दिवस झाले, स्वामींकडील आशीर्वाद पत्र येऊन साकल्य 
कळूं येत नाहीं. येणेंकडोन चित्तास उत्कंठा प्राप्त झाली आहे ते 
श्री जाणे ! याउपरी स्मरणपूर्वक आश्ीर्वादपत्रीं आपला संतोप लिहून 
सदैव आनंदवीत गेलें पाहिजे. तेणेंकडोन आल्हाद होईल. यावरी 
आमचें वर्तमान तरी स्वामी गणेगांवीं आले ते समयीं भेटी धेऊन 
स्वारीस गेलों ते वेळेस माळवा प्रांती छावणी झाठी. त्याज येलीकडे 
यंदा मकसुदा (बाद) प्रांतांची मोहिम होऊन समग्र लष्करासहवर्तमान 
त्रिस्थळीं यात्रा जाठी. हें वतमान तों परस्पर स्वाभींस श्रत 
जालेंच असेल. यावरी प्रस्तवुत॒ आपले आशीर्वादें श्रावण वद्य 
प्रतिपदेस गांवास आलों. खामींस कळावे. यानंतर आपण येथें 
भेटीस आले होते (ते) वेळेस आह्यांस बसावयास घोडी कुमेत एक 
चोखट होते, ते गतवर्षी माळव्यांत छावणी झाली ते समयीं मेली. या- 
उपरी घोडें आह्यांस बसावयायोग्य नाहीं. तरी कृपा करून आहझांस 
बसावयासी घोडा निळा पाठविला पाहिजे. येविशीं आपण द्यावासा 
पूर्वीच मान्य केळें आहे. त्यामध्यें सांप्रत बसावयायोग्य घोडें नाहीं. 
तरी याउपरी कृपा करून घोडा बसावयासी अगत्यरूप पाठविला पाहिजे. 
येविशीं विस्तारें ल्याहावें तरी देणें सर्वस्व स्वामींचे आशीर्वादाचेंच 
आहे. ऐसें जाणून अनमान न करितां अगत्यरूप घोडा पाठविला 
पाहिजे. वरकड वतमान आपले आशीर्वादें कुशळ असे. सदेव 
पत्रीं परामृद्ष करीत गेलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, लोभाची वृद्धि 
करावी ही विनंति. 


२०० 


[लेखांक १९५ ] श्री. 
श्रीमत्‌ तीर्थरूप महाराज परमहंसबावा सामींचे सेवेसी:--- 
आज्ञाधारक कृष्णाजी पवार विश्वासराव कृतानेक विज्ञापना ता० 
वेशाख शुद्ध चतुर्दशीपर्यंत स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून सेवकाचें वृत्त 
यथास्थित असे. चिरंजीव जिवाजीची मुली राजश्री दावलजी सोमवंशी 
यांच्या पुत्रास दिली आहे. ह्या विवाह व आपली कन्या राजश्री राजा- 
राम देशमुख प्रांत संगमनेर यांच्या पुत्रास दिली आहे, ऐसीं दोन्ही 
ले वैद्षाख वद्य पंचमी बुघवारीं नेमस्त केलीं आहेत. महाराजांनीं 
कृपाळू होऊन दीनावर दया करून मंडप शोभा करणार स्वामी समर्थ 
आहेत. विशेष लिहिणें तर सर्व प्रसंग स्वामींच्या आशीर्वादाचा आहे. 
कृपा केली पाहिजे हे विनंति. 
[लेखांक १९६] थ्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस राजमान्यराजश्री भागवरामबावा स्वामी 
वडिलांचे सेवेसी;--- 
आज्ञांकित बालकें अपत्यानुरूप जिवाजी पवार सा० विश्ञापना ऐ- 
सीजे, तीथ॑रूप रा० यशवंतराव पवार बावा यांजकडे स्वामींचे कर्ज रुपये 
दहा हजार आहे. त्याचें व्याज मे॥ रुपये दीड हजार आहे. त्यासी 
येथें राः शेटियाजी खराडे फोज धरावयासी आले होते, त्यांसी पत्र 
तीथरूपांनीं लिहिलें कीं, खामींस व्याजांत रुपये दीड हजार देणें. त्यासी 
रा० शेटियाजी खराडे यांनीं रुपये दीड हजार आह्यांपासीं ठेविले. 
आह्लीं राजश्री मल्हारपंत माळशिरसास रा० गोविंदपंत तुमचे होते 


१ कृष्णाजी पवार:--हे पवार विश्वासराव सुपेकर होत. 
२ वेशाख शुद्ध चतुर्दशी:--ता० २१ मे इ. स. १७३९ शुक्रवार. 
३ वैशाख वद्य पंचमी वुधवारः-ता. १६ मे इ. स. १७२९, 

४ अिंवाजी पवारः-कृष्णाजी पवार विश्वासराव यांचा पुत्र. 


क » २१४५१4१. 8 £”५॥ 


९८५ 
* “««-« ६ कर. ..,«>> 


५११५५९५५१५ 00 000: ५७ ्व- -. 


२०१ 


त्यांसी सांगितलें कीं रुपये घेऊन जाणें. त्यांणीं मान्य केलें कीं रुपयांस 
माणसें पाठवून घेऊन जातों. त्यासी हा काल माणसं न आलीं. पेकि- 
यासी दिसगत जाली. मग मुजरद एकंदाज व महार देऊन . रुपये 
१५०० सेवेसी पाठविले ते घेऊन जाब पाठविला पाहिजे. ध्यानांत 
रुपये पावले ऐसें बाळकास लिहिलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, कृपा 
बाळकावरी करावी. श्रुत होय हे विज्ञापना. पोष्य वद्य नेवमी शके 
१६६४ दुंदुमि नाम संवत्सरे, १०३ > 


९ फलटणचे निबाळकर. 
[लेखांक १९७] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

सेवक जानोजी नाईक निंवाळकर चरणावर मस्तक ठेवून दंडवत 

प्रणाम विनेति उपरी येथील कुशल जाणून महाराजांनीं स्वकीय कु- 
शललेखनेंकरून संतोषामिवृद्धि करोत असलें पाहिजे. यानंतर महा- 
राजांनीं कृपा करून आशीवीदपत्र पाठविलें ते प्रविर्ट होऊन लेखनार्थ 
विदित झाला. पत्रीं आज्ञा कीं, तैक्रप्राशनाकारणें गाई पाठवून देणें. 
ऐेसीयास आपण जीवप्राणें स्वामींच्या पायाशीं एकनिष्ठ आहों. येथें 
गाई सिद्ध आहेत, परंतु प्रस्तुत दूध द्यावयाच्या गाई अगर हशी 
व्याल्या नाहींत. गाभण्या आहेत, आश्विन कातिकमासीं विऊन दूध 
देतील ऐशा आहेत. विदित झालें पाहिजे. याउपरी आंग्रे यांजकडील 


१ पौष वद्य ९ शके १६६४:--ता० ८ जानेवारी इ. स. १७४ २ शनिवार. 

२ जानोजी नाईक निंबाळकर:-फलटणचे देशमुख. हें महाराष्ट्रांतील फार 
प्राचीन घराणें होय. ह्याचा मूळपुरुष वणगोजी हा होय. ह्याचा साहावा वंशज 
जानोजी हा होय. कारकीर्द इ. स. १६९३-इ. स. १७४८. 

२ तक्रप्राशनः-स्वामी फक्त ताक पिऊन राहत असत व्‌ त्याकरितां ते गाई 


बाळगीत असत. पुणे मार वराम प्रॉदर, पुण 


र्ग (१ वक 2 


२०२ 


शरीरसंबंधाचें सांगोन पाठविलें त्यावरून राजश्री मह्ादेवभट व राजश्री 
बाळाजीपंत स्वामींकडे पाठविले आहेत. हे स्वमुखें वृत्त निवेदन क- 
रितां विदित होईल. तें चित्तास आणून सोयरिकीचा निश्चय केला 
पाहिजे. विशेष काय लिहिणें हे विनंति. 
[लेखांक १९८] श्री. 

नम अ*कारबीजाय विदयुद्ठाय चिदात्मने । 

गलिताखिलभेदाय गुरवे ब्रह्मरूपिणे | १ ॥ 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

आज्ञाधारक जानोजी नाईक निंबाळकर साष्टांग देडवत विनंति 

उपरी येथील क्षेम स्वामींचे आशीर्वादेंकरून असे. खामींनीं कृपा क- 
रून मधाची घागर एक पाठविली ते पावली. कृतार्थ झालों. “तुमचें 
चित्त श्री बोधल्याचे ठायीं आहे. आज्लीही साधुसंताची पायधूळ असों. 
आमचे ठायां निष्टा धरून दोन गाई आमच्या व्याल्या असतील त्या, 
ब दोन गाभण्या ऐशा ४ गाई पाठवणे” ह्मणोन लिहिलें, तर आह्यांस 
स्वामी साक्षात्‌ राममूर्ति आहेत. येथील सर्वही खामींचें आहे. खिलारी 
स्वामींचे. त्याजमध्यें गाई स्वामींचे आज्ञिप्रमाणें पहिले पाठविल्या त्या 
दोन व आणीक हल्लीं दोन ऐशा चार गाई स्वामींचे सेवेसी पाठ- 
विल्या असेत. सर्वही खामींचें आहे. अंतरसाक्ष आहे. पत्रीं विस्तार 
' ल्याहावा ऐस नाहीं. केवळ स्वामींचे आह्ली सेवक असों. सदैव कृपाव- 
लोकनें सांभाळीत असिलें पाहिजे. विशेष काय लिहिणें दे विज्ञापना. 
[लेखांक १९५] श्री. 

श्रीमत्‌ परमददस साक्षात्‌ श्रीराममूत स्वामींचे सेवेसी;--- 

आज्ञाधारक जानोजी नाईक निंबाळकर साष्टांग दंडवत विनंति 

उपरी स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून सेवकाचें सर्वस्वे क्षम असे. खा- 
मींचा सेवक व आमचें एक माणूस गाई आणावयास गेले आहेत. सर्व 


२०३ 


स्वामींचे आहे. आज्ञेप्रमाणे गाई घेऊन येतील, व सख्वामींनीं 
जे बसन माघारें पाठविलें तें आल्लीं वंदून प्रसादरूप ठेविलें. श्री सुदामदेव 
यांच्या मुठीभर पोह्या स्वामींनीं अंगीकारिल्या. ते थोर भक्त, आह्मी 
खामींचे अज्ञान सेवक. याजकरितां सेवेसी वस्त्र १ एक पाठविलें आहे. 
कृपा करून अंगीकारिलें पाहिजे. विशोष काय लिहिणें दे विनंति. 


[लेखांक २००] श्री. 

श्रीमत्‌ नियम-प्राणायाम-प्रत्याहार-आसन-ध्यान-घारणा-समा- 
थ्यष्टांग-योगयुक्त श्रीमत्‌ स्वामींचे सेवेसीः--- 

सेवक आज्ञाधारक मुधोजी नाईक निंब्राळकर साष्टांग देडवत 
प्रणाम. विनंति उपरो येथील कुशल स्वामोंच्या आश्ीरवादें क्षेमरूप 
जाणून स्वकीय कुशल निरंतर आशीर्वादपत्रीं लेखन करून सांभाळीत 
असले पाहिजे. यानंतर स्वामींनीं कृपा करून आशीर्वादपत्र पाठविलें तें 
प्रविष्ट होऊन लेखनार्थ विदित झाला. मोजे रावडीचे विषयीं कितेक मजकूर 
तपसीलें लिहिला, ऐसीयास आपण पूर्वीच स्वामींच्या चरणासी विनंति 
केली कीं, येथील वतनदारीची रीति एसी आहेः-जो कजिया प्रथम 
होईल तो देशमुखाचे पाशीं येऊन विल्हेस लागावा. बाकीच्यांनी आ- 
पळा तनखा जो असेल तो घ्यावा व वतनी कजियामध्यें मन घाला- 
वयास प्रयोजन नाहीं. तेणेंप्रमाणें स्वामींनीं मान्य केलें, आजीवर चालत 
आलें, व पुढें चालवणार स्वामी समर्थ आहेत. पाटिलाचें ज्या 
प्रकारे समाधान करावयाचे त्या प्रकारें केलें. स्वामींनी समाधान 
असों द्यावे. आह्यांपासून किमपि स्वामींच्या सेवेमध्ये अंतर 


१ मुधोजी नाईक निंबाळकर:-हा जानोजीचा मुलगा, कारकीदै इ. स. 
१७४८-इ. स. १७६५. ह्याची पली सगुणाबाई फार सद्गुणी व राजकारणी 
बायको होती. हिनें मुथोजीच्या पश्चात्‌ फलटण संस्थानचा कारभार बरींच वर्षे 
चालविला होता, 


२०्ड 


होणार नाहीं, कितेक वर्तमान नित्राजी फाळके यांजपाशीं सांगितलें 
आहे. सेवेसी विनंति करितील. तेणेंकरून स्वामींचे समाधान होईल. 
पाटिलांचें समाधान करून निंबाजी फाळके यांचे स्वाधीन केले आहेत. 
सामींनीं पाटिलांचें समाधान करून सुखरूप राहोन गांवची लावणी 
करीत तें केलें पाहिजे. आह्यांपातून स्वामींचे सेवेस किमपि अंतर पडणार 
नाहीं. येविषयीं समाधान असां द्यावे. विशेष काय लिहिणें हे विनंति. 
१० आंगरे. 
[लेखांक २०१] श्री. 
श्रीमत परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी;-- 

सेवक कोन्होजी आंगरे सरखेल साष्टांग दंडवत. विनंति. येथील 
कुशल चेत्र बहुल सत्तमी सोमवार पावेतो. जाणोन आशीर्वादलेखन 
केलें पाहिजे. यानंतरी स्वामीनी पत्रे पाठविलीं तीं पावठीं. लिहिलें कीं 
गोटणेंयाहून निघोन घांटावरी धावडशीस आलों. परंतु वाटेस उष्ण 
बहुत त्याचे श्रमाने ज्वराची वेथा शारीरीं फार जाली. हें वर्तमान रा- 
जश्री यांस कळलीयावरी साताऱ्याहून फाल्गुन वद्य नवमी आदितवारां 
धावडशीस आले, तों आह्लयी तळ्याचे कामावरी होतों. तो एक बा- 
णाच्या टप्प्यावरून पायउतारा होऊन होतों तेथे आले. बहूतसी मर्या 


१ कान्होजी आंगरे:-तुकोजीचा पुत्र. हा इ. स. १६९८ मध्यें राजारामाच्या 
कारकीदीत मराठ्यांच्या आरमाराचा मुख्य अधिपति झाला. ह्यानें कुलाबा येथें 
आपली गादी स्थापिली. हा फार शूर व पराक्रमी होता. ह्यानें सुमारें २० वर्षे 
पर्यंत मुसलमान व युरोपियन लोकांस वर्‌ मान काढूं दिली नाहीं. त्याची मुख्य 
कारकीर्द इ. स. १६२८ पासून इ, स. १७२९ पर्यंत झाली. कान्होजीच्या 
खृत्यूच्या सनावद्दल वराच घोंटाळा आहे. य्रांटडफ इ. स. १७२८ अखेर ह्मणतो, 
व कुलाबा ग्याझेटीयरमध्ये १७२१ साल सांपडतें. परंतु इ. स. १७२९ च्या 
प्रारंभास कान्होजी ग्रृत्यु पावला असावा. कारण त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पुत्रास 
ह्मणजे सखोजीस सरखेलपदाची सनद छ ५ मोहरम सलासीन ह्मणजे ता० २१ 
जुलई इ. स. १७२९ रोजीं मिळाली आहे. तेव्हां त्यापूवी महिना दोन महिने 
तो वारला असावा. 


२०५ 


देनें परम निष्ठेने भेट घेतली. भेटीनंतर स्वामींनींही कुशल सांगितलें, 
असें परस्परें संतोप्राचें भाषण जालें. मग आंगावरी दुशालाची जोडी 
होती ते राजश्रीचे आंगावरी प्रसाद घातला. मग तेथून राजश्री व 
आही आपले वाडीयांत आलों. अन्नप्रसाद सिद्ध जाला तों राजश्रीस 
>९९ भोजन घातलें, व राजश्रीच्या बायकांस अन्नप्रसाद वस्त्रं राजश्री 
बरोबर देऊन सातारीयास रवाना केलें. बहुतसे अहेर करून श्रीस 
संतोषविलें. हे वर्तमान कळावें ह्मणोन लिहिलें, त्याजवरून सविस्तर 
कळों आलें. संकटसमयी तुकी घोडा दिल्हा हणून स्वामींनीं लिहिले, 
तरी स्वामींचें तेज सामान्य नाहीं. श्री भार्गवस्वरूप आहेत. जो कोण्ही 
स्वामींस न मानी तो अविवेकी आहे. जे स्वामींचे स्वरूप समजले आहेत 
त्यास ते स्वामींचे मयादेस अंतर करीत नाहींत. बहुत काय लिहिणे, 
स्वामी समर्थ आहेत. कृपा असों दीजे हे विज्ञापना. 

[लेखांक २०२] श्री. 

श्रीमत्‌ सकल तीर्थास्पदीभूत भ्गगुनंदनस्वरूप बावा स्वामींचे सेवेसी:- 

अपत्ये सखोजी आंगरे सरखेळ कृतानेक साष्टांग दंडवत विनंति. 

उपरी येथील कुशल स्वामींचे कृपेकडून असे. विरोष. स्वामींनीं आशी- 
वादपत्र पाठविले ते प्रविष्ट होऊन बहुत समाधान जाहलें. बंदूख का- 
माची नाहीं याकरितां पाठविली आहे ह्मणोन स्वामींनीं लिहिलें, त्या- 
वरून मुबदला बंदूख पाठवावी; परंतु पर्जन्य बहुत लागला, निभावणार 
नाहीं, यास्तव पाठविली नसे. मागाहून पाठवून देऊं. व आंगवस्त्र 
धोबट दोन नारायण फाटक यांजवराबरी पाठविलीं आहेत. घेतलीं 
पाहिजेत. बहुत काय लिहिणें. कृपा वर्धमान करावी हे विनंति. 


१ सखोजी आंगरे:-हा कान्होजीचा वडील पुत्र. हा बापाच्या पश्चात्‌ कुला- 
ब्याचा अधिपति झाला. परंतु तो दोन वषोनीं ह्मणजे इ. स. १७३६ मध्यें वारला. 


२०६ 


[ लेखांक २०३] श्री. 
श्रीमत्‌ भ्गुनंदनस्वरूप परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये मथुबाईनें चरणावरी मस्तक ठेऊन साष्टांग दंडवत प्रणाम, 
विनंति. उपरी येथील कुशळ ता. जेष्ठ वद्य अमी भ्गगुवार पावेतो 
स्वामींचे आशीर्वादेकरून सुखरूप असों. विशेष, आद्ीर्बादपत्रिका 
आली होती त्याचें प्रतिउत्तर पेशजी आंब्रे रवाना केलें त्याजबराबर 
पाठविलें, त॑ पावोन सविस्तर कळों आलंच असेल. यानंतर रा० बकाजी 
नाईक यांस बाणकोटीं रवाना करून किल्ला फत्ते केला. तेथोन सारींच 
माणसें मंडणगडीं रवाना करून परीघ घातला होता. दहा बारा 
दिवस खालीं बसोन मेटे घाठें चोगीर्द करून मोचे देऊन तोफांचा 
मार दिला. त्यामुळें लोक हकाफुका किल्ल्यावरी जाहले, स्वामींचे पुण्य- 
प्रतापे करून छ १९ जिल्हेजीं प्रातःकाळीं किल्ला फत्ते केला. हें 
संतोपाचे वतमान स्वामींस विदित व्हावें यास्तव लिहिलें असे, मंड- 
णगड बाणकोट स्वामींचे आशीर्वादेंकरून फत्ते जाहले. अंजनवेल 
व॒ गोवळकोट राहिला असेत, त्याचाही यत्न करून शामलाचे 
निर्मूळ आपले आदीर्वादेंकरून होईल. दोन्ही जागा हस्तगत जाहली- 
यावर श्रीचे पायांजवळ यावें ह्या हेत बहुतसा असे. हे मनोरथ 
सिद्धीस पावणें हेंदी सांकडे श्रीसच असे. जाहलें वृत्त सेवेसी नि- 
वेदन व्हावें याजकरितां लिहिलें असे. गोवाई आंबे पाठविणें ह्मणून 
आज्ञा, त्यास ये प्रांतीं प्रयत बहुत केला; परंतु गोवाई लावणी नाहीं. 
स्वामींनीं लिहिलें होतें ते ईश्वरास खरें करणें, याजकरितां गोव्याहून 
आंब्रे धेऊन महागिरी वतईस गेली ते बंदरीं आली होती. त्याजकर 
आंब्रे थोडकेसे होते. परंतु त्वामींनीं लिहिळें याजकरितां आंबे सुमार 
एकरे विकत धेऊन रवाना केले असेत, घेऊन पावलीयाचें आशी- 


१ मथुबा&:---ही कोणाची स्त्री £ 


२०७ 


र्वादपत्र पाठविळें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे, लोम असों दिला 
पाहिजे हे विनंति. 
[लेखांक २०४] श्री. 
तीर्थरूप श्रीमंत परमहंसस्वामी स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये आपाजी आंगरे चरणावरी मस्तक ठेवून शिरसाष्टांग देडवत 
विज्ञापनाः---उपरी स्वामींनीं लखमोजीबराबर आशीर्वादपत्र व प्रसाद 
पाठविला तो पावला. पत्रिका मस्तकी वंदून परम संतोष झाला. पत्री 
आज्ञा जे, मोजे धालवली प्रांत राजापूर येथील सनद करून पाठवणें. 
ते आज्ञाप्रमाणें सनद पाठविली आहे. परंतु अद्याप येथील गुंता उरकत 
नाहीं व शिक्काही जाला नाहीं. याजकरितां सनद न पाठविली तरी 
स्वामी कोपातें पावतील; याजकरितां सनद पाठविली आहे. पुढें शि- 
क्काही देवणार स्वामी समर्थ आहेत. मी आज्ञांकित आहें. मीं स्वामी- 
प्रति विशेष काय लिहिणें १ उदईक सेवेसी विज्ञा-(पना ) पत्र पाठवून 
देतों. तेथे सविस्तर लिहितों. गुराबेचें वतमान लिहिणें हणून आज्ञा, 
त्यास अद्याप येथें आलें नाहीं. आलियावर सेवेसी लिहितो. काल 
खाळून कागद आले आहेत. त्याचें वतेमान कांहीं कळलें नाहीं. क- 
ळलियावर सेवेसी लिहून पाठवितों. सेवेसी निवेदन होईल. हे विज्ञापना. 
[लेखांक २०५] श्री. 

श्रीमंत तीथरूप परमहंस खामींचे सेवेसी;--- 

अपत्ये आपाजी आंगरे यानें करद्दय जोडून त्रिसंध्याकाळीं शिर सा० 
दंडवत विज्ञापना. उपरी विशेषः-मोजे धालवली प्रांत राजापूर ह्या गांव 
हुजूर सनदें महाराज राजश्री छत्रपति स्वामींनीं इनाम करून घारादत्त 
दिला. त्याप्रमाणें आह्यीं आपले तर्फेनें स्वामींच्या पुजेच्या साहित्याबद्दल 


१ आपाजी आंगरे:-संभाजीचे टोपण नांव असावे ? 


र्ट 


मोजे मजकूर कुलबाब कुलकानू हृल्लींपट्टी ब पेस्तरपट्टी व इनामपट्टी 
खेरीज इनामदार करून गांव दिला असे. तरी स्वामींनीं मोजे मजकु- 
रचा ऐवज घेऊन माझें कल्याण इच्छिलें पाहिजे. स्वामी ऊर्जित क- 
रणार समर्थ असेत. इनामपत्र धारादत्त स्वामींस गांव दिला हे विज्ञा- 
पना. सु ॥ खमस आर्बेन मया व आलफ. 

तेरीख ८ माहे जिल्काद रके १६६६ रक्ताक्षीनाम संवत्सर मार्ग- 
शीर्ष ुद्ध नवमी रविवार. मु० शाहुनगर. 

११ ढमढेरे. 
[लेखांक २०६] श्री. 
भगवान्‌ स्वरूप महाराज परमहंसत्रावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति आज्ञाधारक जानोजी ढमढेरे साष्टांग दंडवत. विनंति उ- 
परी:-स्वामींनीं कृपा करून सांभाळपत्र पाठविलें तें मस्तकीं वंदून तोषातें 
पावोन लेखना्थ अवगत होऊन परम तोप्रातें पावलों. ऐसेंच निरंतर 
आश्ीर्वादपत्र पाठवून सांभाळ करीत असिलें पाहिजे, यानंतर स्वामींनीं 
आज्ञा केली त्यावरून आपण दर्शनास यावयास सिद्ध जालों, तों श्रीमंत 
राजश्री पंतप्रधान यांचें पत्र आलें. याजकरितां जरूर जाणोन आपण 
पुण्यास स्वार होऊन गेलों. तेथें भेट जालीयावर आपण स्वामींच्या 
दर्शनास येऊं. स्वामींनीं सवाशां रुपयांचे लिहिले, तर आपण खा- 
मींच्या वचनाव्यतिरिक्त काय आहें? स्वामींची आज्ञा आपणास 
मान्य आहे. चिरंजीव सदवाचें (१) लम्न अवंदा माघमासीं जाळे आणि 
आपलाही खर्च अवंदा घरीं वसला. याजकरितां खचाची तंगचाई 
जाली. याजकरितां येसाजी खेडकर याजबरावर ऐवज पाठविला नार्ही. 
आपण सर्व प्रकारें स्वामींचे आहों. स्वामींच्या वचनावेगळें आपण नाहीं. 
बहुत काय लिहिणें, कृपा वृद्धीतें पावीत गेलें पाहिजे हे विनंति. 


१ तेरीख ८ जिल्काद शके १६६६:-ता० २ दिसेंबर इ. स. १७४४. 


२०९ 


१२ थोरात. 
[ लेखांक २०७] श्री. 
तीथस्वरूप महाराज राजश्री बावा स्वामी वडिलांचे सेवेसी;--- 
अपत्यानुरूप बालकें सुभानजीराऊ व राऊजीराऊ थोरात चरणावर 
मस्तक ठेऊन साष्टांग दंडवत विज्ञत्ति ऐसीजेः---कूपा करून आज्ञापत्र 
पाठविलें, उत्तम समयाचे ठायीं प्रविष्ट होऊन अर्थ पूर्णावगत होऊन 
सनाथ जालों. “ यंदा समाधीस कृष्णातीरीं बेसलों. प्रस्तुत श्रीकृपं- 
करून धावडशीस आलों. शरीर बहुत कृश जालें. अवस्था कठीण गेली.” 
ह्मणून कितेक प्रकारें हलोमललिगतेंकरून आश्ीर्वादपत्री सेवकजनास 
लिहिलें, कळों आलें. कितेक अर्थ निंबाजी फाळका यानें निवेदन केले. 
त्याजवरून संतोष पावलों. तो महिमा पत्रीं लिहितां विस्तार होतो. ऐ- 
सेंच सदोदित आशीर्वादपत्रीं सांभाळ करावयासी समर्थ (आहां). कुण- 
बिणीची पत्री आज्ञा सादर केली. अवश्यक. चिरंजीव मुलें स्वामींचे 
दडहीनास येणार असत. त्वरीतच येतील. त्यांजसमवेत निसंदेहेंकरून 
सेवेसी पाठविली जाईल. निंबाजीबरावर श्रीचा प्रसाद नारळें वगेरे बा- 
गांत लावयाचीं पाठविलीं तीं प्रविष्ट जालीं. सेवेसी विरोष लिहिणें काय १ 
कृपा निरंतर असों दीजे हे विनेति. स्वामींस उदाजी पोवार यांनीं बे- 
दूख दिल्ही हणोन ऐकिलें तरी स्वामींनीं आह्यांस खेळावयास पाठविली 
पाहिजे,' चिरंजीव मानसिंग यास गारभाडें (१) कुलाबीयांतून आणविलें 
पाहिजे. बहुत काय लिहिणे हे विनंति. 
[लेखांक २०८ ] श्री. 
तीथैखरूप महाराज राजश्री बावा स्वामी वडिलांचे सेवेसी:--- 
अपत्यासमान बालकें सोभाग्यवती वत्रचूडेमंडित राधूबाई थोरात 
कृतानेक दंडवत. विज्ञप्षि ऐसीजे:--स्वामींनीं कृपावंत होऊन राजश्रीस 


आशीर्वादपत्र पाठविलें, उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन अथ कळों आला. 
वड 


२१० 


ऐसेंच निरंतर आशीर्वादपत्रीं सांभाळ करावा. ते पत्री कुणबिणीचा 
मजकूर लिहिला, ऐशास आपण स्वामींच्या दशनास येतों. समागमे घे- 
ऊन येऊं. त्वरित येतों. कितेक अथ राजश्रींनीं लिहिला, प्रविष्ट होईल. 
विशेष काय लिहिणे, कृपा निरंतर असों दीजे हे विनंति. 

स्वामी कुलावीयासी जाणार असत असें विदित जालें, ऐशास ते 
प्रांती मोत्यें व पोवळीं उत्तम असत. आपणास कृपा करून घेऊन आलें 
पाहिजे. हे विनंति. 

स्वामीकारणें खडावांचा जोड १ एक पाठविला आहे. त्याचा अं- 
गीकार केला पाहिजे. आपण दीपवाळीकारणे ददीनास येऊं. कळलें 
पाहिजे. बहुत काय लिहिणे हे विनंति. 

१३ सूर्यवंशी. 

[लेखांक २०९] थ्री. 

श्रीमत्‌ सकल तीथेस्वरूप राजश्री श्रीगुरु स्वामी स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवेसी आज्ञाधारक सुभानजी नाईक सूर्यवंशी कृतानेक वि- 
ज्ञापना. येथील क्षेम तागाईत छ २७ सफरपावेतों वर्तमान यथास्थित असे. 
यानंतर कृपा करून पत्र पाठविले तें पावलें. तेथें आज्ञा जे, प्रांत शिराळे 
येथें देशचोगुलकीचा उपद्रव होतो, तेथें रोखा पोखा न करणें ह्मणून 
आज्ञा. त्यासी वतनदारी पेशा आहे, याकरितां वतनदारीच्या नात्यानें 
रोंखा करावा लागतो. त्यास त्याचा ऐवज एखादे जागां स्वामींनीं 
एखादीयास देविला तरी देऊं. परंतु वतनी पेशा मना न करावी. ता- 
कीद करून वतनी हक्कदक़ जो होईल तो व इनाम देविला पाहिजे. 


आह्मी कांहीं स्वामींचे पायाशी >9<तार्थ नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना. 


२ 2र 


१४ सोमवंशी. 
[लेखांक २१०] श्री. 
तीथेसवरूप चेतन्यरूप परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनेति सेवक दावलजीराव सोमवंशी सरलष्कर देडवत. विनंति 
उपरी येथीळ कुदळ जाणोन स्वकीय कुशल लेखन आज्ञा केली पा- 
हिजे. विरोष. स्वामींनीं पत्र पाठविलें तें मस्तकीं वंदिलें. तेथें आज्ञा 
कीं, श्रीचे आल्लांकडील पांचशे रुपये व राजश्री निंबाजीबावाकडील 
रुपये दोनरीं, ऐसीयास आह्यांकडील रुपये पांचशे पैकीं राजश्री जिवा- 
जीपेत कारकून याजबरावरी रुपये २७५ पावणें तीनशे पाठविले 
असती. बाकी रुपये सवादोनशें राजश्री सखो महादेव सरसुभेदार 
यांजकडे ऐवज देविळा आहे. तो ऐवज स्वामींस सत्वरींच प्रविष्ट 
करितील. स्वामींस वस्त्र शेला झुभ्र पाठविला आहे. घेतला पाहिजे 
सदैव सेवकावरी दया करून सेवकाचें अभीष्ट होय तें केलेंपाहिजे. 
आह्मी सर्वसें खामींचे आहों. आह्यांस महदाश्रय स्वामींचा आहे. 
तेथें फार ल्याहावें ऐसें नाहीं. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक २११ ] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

सेवक हैबतराव सोमवंशी चरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग देडवत 
विनेति. येथील क्षेम पोष वद्य दशमी स्वामींच्या आशीर्वादें यथास्थित 
जाणून खकुशललेखन आज्ञा केली पाहिजे. विशेषः--श्रीचे रुपये शंभर 
पाठवावे झणून आशीवोदपत्रीं आज्ञा केली. तरी सत्वरच ससक्रषींस 
येणे आहे. तदोत्तर दशनास येऊन प्रविष्ट करूं. निरंतर आशीवादपत्रीं 
सेवकावर कृपावृद्धि करावी. संक्रमणाचे तीळ युक्त शर्करा पाठविली ते 
पावली. हे विज्ञापना. 


रर्र 


१५ शिर्के. 
[लेखांक २१२] श्री. 
श्रीमत्‌ तपोनिधि परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

सेवक कानोजीराजे शिर्के कृतानेक साष्टांग दंडवत विज्ञापना. 
स्वामींनीं पत्र पाठविलें तें पावोन परम समाधान जाहलें. ऐसीया 
आपण लिहिलें कीं, “ शिर्के हणजे राजे. तुह्र्‍ांस अभिमान निःसीम 
असावी, तुझ्ांस जो आह्मीं बीजमंत्र सांगितला आहे जे, आपाजी आं- 
गरे व तुतह्यी एकहातें होऊन सोभाग्यवती बाईजवळ बोली करून 
कार्य करणें, ह्मणजे तुमचें काय फळास येईल. खर्चावेंचाचें संकट 
बाईस न घालणें. बाईजवळ पेका मागता, तेणेंकरून तीस संकट 
पडोन कामाची पायमल्ली होते? ह्मणून लिहिलें, त्यास आह्ली तेथें 
आलीं तेव्हां स्वामींनीं आह्यांस जें सांगणें तें सांगितलें. त्यावरून छत्र- 
पति स्वामींपाशीं चार गोष्टी बोलणें ते बोलिलों. त्यावरून त्यांणीं 
आज्ञा केली कीं तुझी जें बोलणें तें वाडीयामध्यें बोळा. त्यास आही 
वाडीयामध्यें जाऊन सोभाग्यवती बाईजवळ बोलों लागलों तों आ- 
मच्या गोष्टी त्यांच्या चित्तास न ये. त्यावरून त्यांचा आमचा बनाव 
बसेना. ऐसीयास आमचें मन उदास जाहलें. त्यावरून आह्मी नि- 
घोन (फाटले आहे ) असतें...............तरी या पत्राचे उत्तर 
सत्वर पाठवर्णे. सविस्तर वर्तमान राजश्री बाळाजी ह्री मुखजबानीं 
सांगतां कळों येईल. बहुत काय लिहिणे, कृपालोम करीत असिलें 
पाहिजे. सेवेसी हे विज्ञापना. 
[लेखांक २१३] श्री. 

हृरिभक्तिपरायण राजमान्य राजश्री बावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

विनंति सेवक जैतिंगराजे शिके दोनी कर जोडून चरणावरी मस्तक 

ठेऊन शिरसाष्टांग दंडवत विनंति उपरी येथील क्षेम जाणून स्वकीय 


८९५६ 


कुशल लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. विशेष. स्वामींनीं सेव- 
कावरी कृपादृष्टि करून आशीर्वादपत्र पाठविलें तें पावोन बहुत संतोष 
जाहला, आणि आपण भेटीस येणें हणून आज्ञा केली. त्यास ददनास 
यावें हें आमचे चित्तांत आहे. परंतु तीथस्वरूप राजश्री कुवरजी बावांस 
शरीरास सावकाश वाटत नाहीं. याजकरितां प्रस्तुत यावयाची अनुकू- 
लता होत नाहीं. तीथेरूपास शरीरास समाघान जाहलीयावरी स्वामींचे 
दडोनाचा लाभ घेतला जाईल. स्वामींचें देणे रुपये चारशें त्यांपैकी तूर्त 
आपणाकडील रुपये २०० दोनरों भिकाजी संखपाळ याजबरोबर पाठ- 
विले आहेत. बाकी राहिले तेही तरतूद करून लवकरीच प्रविष्ट करितों. 
कळलें पाहिजे. स्वामींनीं इतका प्रसंग पूर्वी विपादेंकरून ल्याहावा ऐसा 
अर्थ नव्हता. परंतु वडिलांनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें त्यावरून समाघान 
जाहलें, बाकी ऐवज लवकरीच पोहोंचेल. बहुत काय लिहिणं, लोभ असों 
दीजे हे विनंति. 
१६ प्रतिनिधि. 


[ लेखांक २१४] ॥ श्री आई आदिपुरुष* ॥ 
श्रीमत्‌ परमहंस राजश्री बावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
सेवक श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि कृतानेक नमस्कार विनंति 
येथीळ कुदळ जाणून स्वकीय लेखन करीत असलें पाहिजे. विरोष 
आपण पत्र पाठविलें ते प्रविष्ट जालें. कित्येक पूर्वीलळ कथा लिहिली 


“श्री आई आदिपुरुप” हें प्रतिनिधींच्या प्रत्येक पत्राच्या शिरोभागी लिहिलेलें 
असतें. ह्याचे कारण हे मुळचे आंध ता» कोरेगांव येथील राहणारे असून तेथील 
देवीचे भक्त होते. त्यामुळें त्यांचें कुलदैवत तेथील देवी हें आहे. त्याचेच दशक 
“६ श्री आई आदिपुरुष ? असें पत्रावर लिहिण्याचा सांप्रदाय आहे. 

१ श्रीनिवास परशराम:-परशराम त्रिंबकाचे दुसरे चिरंजीव व दुसरे प्रतिनिधि. 
ह्यांस श्रीपतराव असेंद्दी हणत. कारकीर्द ह. स. १७१८-इ. स, १७४६. 


२१ड 


आणि “'परशारामीं तुल्लीं ब्राह्मण दुसर्‍याचे बोलें ठेविला; तो नानाप्रकारचीं 
कर्मे करितो. आपले चित्तीं भांडारग्रह्ह बांघावे, आणखी इमारत श्रीची 
चालवावी हा हेतु होता. त्यास, तो तेथें राहून अधिपति जाहला असतां 
आपण काय करणें??१ ह्मणून कित्येक विषादें लिहिली, तरी आह्मी त्या 
ब्राह्मणास कांहीं तेथें ठेविला नाहीं. अथवा आहझ्ांस कोणीं सांगितलेंही 
नाहीं. आझ्यांस त्याचें अगत्य आहे ऐसें नाहीं. आपल्यापेक्षा आह्यांस तो 


अधिक काय आहे ? आपण त्यास लावून द्यावे. त्याचा कांही आल्यांस 
दुराग्रह सर्वथा नाहीं. आपण नाहक आमचा संशय धरून चित्तांत वि- 
पर्यास आणावासा नाहीं. आमचे चित्तीं तिळतुल्य नाहीं. छ. १२ 
रब्रिलावल. आह्मी कांहीं कजियांत नाहीं, तुही आणि तो जाणे. आंग- 
रीयानें त्याची हिमात केळी तरी आम्हीं काय करावें? आंगऱ्या आमच्या 
हुकुमांत आहे ऐसें नाही. आपण समर्थ आहां. जे चित्तास येईल तें 
करावें. हे विज्ञापना. 
[ळेखांक २१५]  ॥ श्री आई आदिपुरुष ॥ 
सकल तीथ्रेस्वरूप राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

अपत्यवत्‌ श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि सा० नमस्कार. विनंति 
उपरी येथील कुराल ता छ० १० जमादिलावलपर्यंत स्वामींचे 
आशीर्वादेकरून सुखरूप असों. विशेष. आपण आशीर्वादपत्र पाठ- 
विलें तें प्रविष्ट होऊन मस्तकीं वंदून संतोष जाहला. श्रीचा प्रसाद 
श्रीफळ पाठविलें तें प्रविष्ट जाहलें. श्रीकडे गांव इनाम सहा आ- 
हेत. त्यांच्या सनदा द्याव्या झणजे श्री कार्यसिद्धि करील ह्मणून लि- 
हिले, त्यावरून सनदा दिल्ह्या आहेत. याउपरी सत्वर कार्य- 
सिद्धि द्वोय तें स्वामींनीं केलें पाहिजे. श्रीस वस्त्र आठ पाठविलीं 
आहेत, तीं श्रीस लावावी ह्मणोन लिहिलें, तरी स्वामींचे आजे- 
प्रमाणें वस्रे प्रविटट होतांच श्रीस लाविलीं. विदित जालें पाहिजे. कृपा 
केली पाहिजे. हे विज्ञापना, 


शप 


[लेखांक २१६]  ॥ श्री आई आदिपुरुष॥ 
श्रीमत्‌ परमदंसबावा स्वामींचे सेवेसीई--- 

विनंति सेवक श्रीनिवास परशराम चरणावरी मस्तक ठेवून वि- 
ज्ञापना ता० चेत्र झुद्ध द्वितीयापर्यंत स्वामींचे कृपादृष्टीकरून यथा- 
स्थित असो विशेष. स्ामींनीं आश्शीवांद खंडोजीहस्तें सांगोन पाठ- 
विला. आज्ञा केली कीं, नीरा नदीस पूल बांधणें इच्छा आहे, सेवेसी 
राजश्रींची आज्ञा घेऊन उत्तर पाठवावें ह्मणून. त्यास, कित्येक राजक्रां- 
तीचा मजकूर प्रस्तुत काळीं आला आहे, त्याजमुळें ह्या विचार न 
करावा ऐसें राजश्रींच्या चित्तास येतें. येविशीं कित्येक सांगणें तें खंडूजीस 
सांगितलें आहे, विदित करील. त्याजवरून कळोन येईल. हे विज्ञापना. 


[लेखांक २१७] ॥ श्री आई आदिपुरुष ॥ 
श्रीमत्‌ परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी--- 

विनंति सेवक श्रीनिवास परदाराम प्रतिनिधि कृतानेक विज्ञति. ये- 
थील कुशल जाणून स्वकीय लेखन केलें पाहिजे. विशोष. आपण पत्र 
पाठविले तें प्रविष्ट जाळे. लिहिलें वर्तमान कळों आलें. पाथरवटाचा 
मजकूर लिहिला तरी येविसींचा विचार आपणाकडील कारकून सां- 
गतां विदित होईल. पांची रुपयांचा मजकूर लेख केला, त्यास 
चेत्रमासी आझ्लयी आपल्या दशंनास येऊं ते समयीं घडून येईल. हे 
विनंति. 
[लेखांक २१८] ॥ श्री आई आदिपुरुष॥ 

श्रीमत्‌ सकळ तीथस्वरूप राजश्री बावा स्वामींचे सेवेसी--- 

अपत्यवतू श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि सा० नमस्कार, विनंति 
उपरी येथील वर्तमान कातिक शुद्ध प्रतिपदा रविवारपर्यंत स्वामींचे 
दर्येकरून यथास्थित जाणून स्वकीय कुहल लेखन करून संतोष- 
बित असलें पाहिजे. विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट 


२१६ 


होऊन लेखनार्थ अवगत जाद्दला. मोजे वीरमाडें येथें पालखीपट्टी 
रुपये चाळीसांचा रोखा जाला आहे तो मना केला पाहिजे ह्मणून 
लिहिलें, तरी आझ6ांकडून रोखा जाहला नाहीं व पट्टीही केली 
नाहीं. राजश्रींनीं पालखीपट्टी केली आहे. त्यांची आज्ञा रा० मोरो 
जिवाजी यांस जाली आहे. हुजुरून रोखा केला तो आह्यांस रदबदल 
करितां कामास येत नाहीं. आह्मांकडून स्वामींच्या गांवांस कोणे- 
विसीं उपसर्ग लागत नाहीं. परभारें स्वामींनीं राजश्रींस लिहून पाठ- 
विळें पाहिजे. बहुत काय लिढिणें हे विज्त्ि. 
[लेखांक २१९] ॥ श्री आई आदिपुरुप॥ 
श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

सेवक श्रीनिवास परदाराम प्रतिनिधि नमस्कार विनंति येथील 
कुशल जाणून स्वकीय लिहीत गेलें पाहिजे. विशेष. माहुली संगमीं 
श्री देवाचे इमारतीस बाटाचे खरेदीबद्दह आपाजी कासार याजकडे 
पेका दिला. त्याणें बाट ब्रेल भरून पुढें रवाना केले, ते माहुलीस इमार- 
तीकडे कोठीस घेतले. ऐसें असतां आपाजी कासार यासी तुद्लीं नेऊन 
बसविला आहे ऐसें कळों आलें. तरी त्यास बसवावयास प्रयोजन काय 
आहे? बाटांकरितां काम तटलें होतें, यास्तव जे बेल आले ते कोठीस 
माप घेतलें. त्याचा अपराध नसतां बेसवावें ऐस नाही. याउपरी त्यास 
सोडून देणें. बहुत काय लिहिणें द्दे विज्ञापना. 
[लेखांक २२०] ॥ श्री आई आदिपुरुष ॥ 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज श्रीनिवास परशराम सा० नमस्कार विज्ञत्ति. येथील क्षेम 
ता० वैशाख शुद्ध चतुर्थी गुरुवासर स्वामींचे दयेकरून क्षेम असो. 
यानंतर स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन अभिप्राय 
कळों आला. ऐसेंच निरंतर आशीर्वादोक्त पत्र प्रेपून बालकाचा 


२१७ 


परामर्ष करीत गेलें पाहिजे. धावडशी, आनेवाडी, व इडमिडें 
( वीरमाडे ) हे तीन्ही ग्राम श्रीचे, तेथें उपद्रव करून ऐवज घेतला 
हे गोष्ट अनुचित आहे. पेका माघारा श्रीस देवणें झणून आज्ञा. 
तरी, श्रीचे ग्रामींचा पैका माघारा द्यावा हे गोष्ट यथार्थच; परंतु यंदा 
मुलकांत सर्वत्र वळवा पडला. येथें फोज ठेविली त्याची बेगमी 
जाली पाहिजे, याजकरितां सवंत्र मुलकांत पट्टी केली. त्याप्रमाणें याही 
गांवावरी राजश्रींनीं पट्टी घाळून वतूल घेऊन लष्करचे बेगमीस ऐवज 
देविला. तो आतां माघारा येतो ऐसा अर्थ नाहीं. बरें. जें जाले तें 
जाल. स्वामींचे आज्ञेवरून ह्याउपरी तीन गांवांस उपद्रव लाग- 
णार नाहीं. रोखापत्रह्दी होणार नाहीं. येविशीं राजश्रींनींही सेवेसी 
विज्ञसि लिहिली आहे. त्यावरून कळों येईल. स्वांमींनीं समाधान असों 
दिल्हें पाहिजे. कृपा केली पाहिजे हे विज्ञति. 


[लेखांक २२१] ॥ श्री आई आदिपुरुष ॥ 
श्रीमत्‌ सकल तीरथस्वरूप राजश्री स्वामी स्वामींचे सेवेसी;--- 
विनंति सेवक कृष्णाजी परशुराम कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति. 
सेवकार्चे वतमान स्वामींच्या आशीर्वादें यथास्थित असे. यानंतर स्वा- 
मींनीं आश्ीर्वादपत्र पाठविलें तें पावलें. मोजे डोरलें व महालंगे या 
दोनही गांवच्या रयता धरून नेल्या आहेत त्याविशीं स्वामींनीं आज्ञा 
केली. तरी स्वामींचे आज्ञेनुरूष आह्यांस दुसरें अवइय काय आहे १ 
स्वामींचे आज्ञेप्रमाणे चिरंजीव रा० बाबूराऊ यास पत्र लेहून मुजरद्‌ 
मनुष्य रवाना केळें आहे. दोनी गांवचीं कुळें जे काय धरून 
नेलीं असतील ते सोडून देतील. अंतर आहे ऐसें नाहीं. चिरं- 
जीवासही स्वामींची आज्ञा प्रमाण, आपले आज्ञेविरहित आह्मी 


१ कृष्णाजी परशुराम:-श्रीनिवासरावाचे वडील बंधू. हे कोल्हापूरचे प्रति- 
निधि व विशाळगड संस्थानचे मूळपुरुष होत. 


२१८ 


नाहीं. यंदाचे वर्षी आह्यांवव कसाला पडला तो आपल्यास विदित 
आहे. यामुळें चिरंजिवापासून अंतर पडिले आहे. स्वामींनीं क्षमा 
करून दया केली पाहिजे. बहुत काय लिहिणें १ लोभ असों दीजे 
हे विनंति. 
[ लेखांक २२२]  ॥ श्री आई आदिपुरुष॥ 

श्रीमत्‌ परमहंस सचिदानंदकंदभ्गगुनंदनस्वरूपेभ्यां स्वामींचे सेवेसी- 

चचरणरज शिवराम कृष्ण साष्टांग नमस्कार विनंति येथील क्षेम ता० 
योष शुद्ध प्रतिपदापर्यंत स्वामींच्या कृपावलोकनेंकरून यथास्थित 
असे विशेष. स्वामींनीं बहुत दिवशीं स्मरणपुरस्सर आशीर्वादपत्र पाठ- 
विलें ते प्रविट होऊन दर्शनातुल्य हृषे जाहला. ऐसेंच सतत आश्ी- 
वादपत्र पाठवून परामर्ष करीजेत असलें पाहिजे. यानंतर गांवचा अर्थ 
आशज्ञापत्रीं लिहिला, ऐदास प्रस्तुत तीथेस्वरूप रा० आणा ससतक्रप्रींस 
तीर्थस्वरूप रा० राऊ स्वामींच्या दशनास गेळे आहेत. त्यांचें आगमन 
स्वस्थळास जाहल्यानंतर येविषयींचा अर्थ निवेदन करून सेवेसी विनेति- 
पत्र पाठविलें जाईल. स्वामींनीं प्रसादयुक्त तिवट पाठविलें तें प्रविष्ट 
जाहलें. आपले आरेपेक्षां विशेष काय आहे ? बहुत काय लिहिणे, लोम 
असों दीजे हे. विनंति. 

१७ सचीव. 
[ लेखांक २२३] श्री. 
तीर्थरूप श्रीमत्‌ परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चचरणरज नांरो शांकर सचीव साष्टांग नमस्कार विनंति स्वामींच्या 


१ शिवराम कृष्ण:-कृष्णाजी परशुराम यांचे चिरंजीव. 


२ सप्तक्रपिः-सातारा. 
३ नारो शंकर सचीव:-भोरचे पंतसचीव. कारकीदे प. स. १७०७ ते 


इ. स. १७२७. 


-4.७१ 


आशीर्वादें करून फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी वर्तमान कुदाल असे विशेष. 
स्वामींनीं पत्र पाठविलें तें प्रविष्ट झालें, राजश्री पंताजी करिदे (१) यानें 
अधिकाराविसीं कित्येक विषदें आज्ञा लिहिली, ऐसीयास सांप्रत उभयतां 
राजश्री स्वामींचीं दराने परस्परे जाठीं आहेत. कारभाराचा दंगा जा- 
हला आहे. यामध्ये धंद्याचा निकाल निघतो ऐसें नाहीं. अखेर सालीं 
ये गोष्टीचा विचार राजश्री स्वामींस श्रत करून काढूं. अखेर सालीं 
त्यास आह्यांकडे पाठवावे. विदित जालें पाहिजे. कृपा वधेमान केली 
पाहिजे. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना, 
[ लेखांक २२४] श्री. 
महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसीः--- 

चचरणरज नारो शांकर सचीव कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति. 
ता० आषाढ शुद्ध चतुर्था पावेतों स्वामींच्या आशीर्वादें येथील व- 
तैमान यथास्थित असे विरोष. स्वामींनीं अंतोजी पाथरा याहस्तें पत्र 
पाठविलें तेथें पैक्याविशीं लिहिलें. ऐसीयास सांप्रत गैरद्दंगाम यामुळें 
बहुतसी ओढी जाली आहे. ते पत्रीं लिहितां पुरवत नाहीं. स्वामी 
रागास येतील याकरितां रु २५ पंचवीस अंतोजीहृस्तें पाठविले 
आहेत, ते घेतले पाहिजेत. वरकड राहिला ऐवज हंगामश्ीर 
कार्तिक मार्गेश्वरमासीं स्वामींस प्रविष्ट करूं. कृपा वधमान असों दिल्ही 
पाहिजे. दे विनंति. 
[ लेखांक २२५ ] श्री. 

महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति सेवक चिमणाजी नारायण सचीव विज्ञापना विरोष. येथीळ 

वर्तमान आश्विन वद्य ८ पर्यंत श्रीचे कृपेकरून यथास्थित असे. यानंतर 


१ चिमणाजी नारायण:-नारोशंकराचे दत्तक पुत्र. कारकीदै गल स. १ ७३७ 
ते इ. स. १७५७. 


२२० 


आपण आरीर्वादपत्र खंडोजीहस्तें पाठविलें तें उत्तम समयीं प्रविष्ट हो- 
ऊन लिहिलें अवगत जालें. आज्ञा जे, बैलाचें दस्तक साल मजकुरचे 
पाठविणें हणून. त्यावरून दस्तक खंडोजी हस्ते सेवेसी पाठविलें आहे. 
त्यावरून विदित होईल. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
१८ पुरंदरे. 
[लेखांक २२६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंस बावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति उपरी 
स्वामींच्या आशीर्वादेकरून तागाईत श्रावण शुद्ध चतुथी भगुवासरप- 
येत कुशल असो विशेष. राजश्री स्वामींनीं मजला फलटणास पाठविलें 
होतें त्यास काल गुरुवारी सायंकाळीं सातारियास आलों. श्रीमंत रा- 
जश्री पंतप्रधान यांनीं महाराजांस पत्र पाठविले ते सेवेसी पाठविलें 
आहे. त्यावरून विदित होईल. पोताहून ऐवज स्वामींकडे देविला. 

रुपयेः---१५०० बाबत ह्ताले तळें. पूवीळ संकल्प रुपये ३५०० 
साडेतीन हजार पेकीं पावले रुपये २००० दोन हजार. बाकी ५०० 
उसणे लिंबाजी सांवत सन सीत एकूण २०००. 

एकूण दोन हृजार रुपये पोत्यास लाखोटे करून ठेविले. नदीस पाणी 
याकरितां पाठविले नाहींत. महाराजांनीं आज्ञा केली तर पाठवून देऊं. 
सेवेसी श्रुत होय. फलटणास जातांना मार्गी विहीर पाहिली. उत्तम 


१ मल्हार तुकदेव:-द्यांचं उपनांव पुरंथरे. हे अंबाजीपंत पुरंधरे पेशव्यांचे 
मुतालीक ह्यांच्या वडील बंधूंचे पुत्र. हे दादोबा ह्या नांवाने प्रसिद्ध आहेत. हे 
पेशव्यांच्या वतीने शाहूच्या दरवारांत पुष्कळ वर्षे होते. त्यांचे चिरंजीव धोंडोपंत 
हे दिलीस वकील होते. धोंडो मल्हार यांचेकडून दिलीच्या राजकारणांचीं पेश- 
व्यांस पत्रे येत असत. 

२ श्रावण शुद्ध ४ भ्रयुवासरः-ता. ११ जुलइ इ. स. १७३५. 


२२१ 


काम झालें. पाणी उत्तम आहे. महाराजांनीं बहुत उत्तम गोष्ट केली. 
मागौवर विहीर, बहुत लोक मार्गानें येतात, महाराजांची कीर्ति वार्णितात. 
सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. सोभाग्यादिसंप्न वज्रचूडेमंडित विरूबाई 
साहेब यांचें पत्र पुणियास स्वामींनीं पाठविलें होतें तें पत्र माघारें आलें. 
तें सेवेसी पाठविलें असे. विज्ञापना. 
[लेखांक २२७] श्री 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमदंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 
चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति. येथील 
कुशल तागाईत छ १६ सफर पावेतों स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून 
वर्तमान यथास्थित असे विशेष. तीर्थरूप राजश्री आपा स्वामींनीं वसई 
फत्ते केली. त्यांचीं पत्रे स्वामींस आलीं तीं स्वामींकडे रवाना केलीं आ- 
हेत. त्यांजवरून सेवेसी निवेदन होईल. सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. 
[ लेखांक २२८ ] श्री 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति उपरी 
येथील कुशल तागाईत छे १६ सवाल गुरुवारपर्यंत स्वामींच्या आ- 
शीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं दोन आशीर्वादपत्रे 
सोमाजी घाणेकराबरोबर पाठविलीं तीं प्रविष्ट होऊन लेखनार्थश्रवणें 
आनंदावास्रि झाली. तीर्थरूप राजश्री नानांकडील वर्तमान फत्तेचें 


१ छ० १६ सफर:-ता. १४ मे इ. स. १७२३९ सोमवार. वसईहून चि- 
माजी आपांनीं स्वामींच्या नांवचीं जीं पत्रें पाठविलीं तीं प्रथम दादोबाकडे पुण्यास 
पाठविलीं होतीं त्याप्रमाणें तीं त्यांनीं स्वामींकडे रवाना केलीं असें ह्या पत्रावरून 
व्यक्त होतें 

२ छ० १६ सवाल युरुवारः:-ता. २३ जानेवारी इ. स. १७४१. मोड- 
कांच्या जंत्रीमध्यें ह्या तारखेस थ्युक्रवार दिला आहे. तथापि हें पत्र ह्याच सालां- 
तील आहे ह्यांत शंका नाहीं. 


र्र्र 


आलें असेल तर ल्याहावयासी आज्ञा केली, तर तीर्थरूप राजश्री नानांची 
पत्रें छ ३ सवालचीं कासारवारी पलीकडून पिंपरखेडचे मुक्कामीहून 
आलीं होतीं. तेथें लिहिलें कीं राजश्री बाबुराव मल्हार नब्राब निजा- 
मन्मुलुक यांजकडे पाठविलें आहेत. आपणही जामनेर वरणगांवचे 
रोखे जाणार. फोज जमा झाली. आणखीही वरचेवर जमा होतच आहे. 
ह्मणून लिहिलें आहे. स्वामींस कळावें यास्तव लिहिळें आहे. सेवेसी 
श्रुत होय विज्ञापना. 
[लेखांक २२९] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसीई--- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी 
येथील कुदळ तागाईत छे १४ रबिलाखर सोम्यवासरपर्यंत खामींचे 
आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. सोमाजी घाणेकर भेटला. 
त्याणें सांगितलें कीं, परवांचे दिवशीं श्रीचे आगमन धावडशीस झालें 
ह्मणून. ऐकोन परमानंद झाला. विदित व्हावें. राजश्री स्वामींनीं आ- 
हांस आग्रहेंकरून पालखींत बसावयाची आज्ञा केली. त्याजवरून 
आषाढ शुद्ध त्रयोदशी इंदुवारीं पालखींत बसावयाचा मुहूर्त केला. 
सर्व फळादेश स्वामींच्या आशीर्वादाचा आहे. सेवेसी कळावें यास्तव 
लिहिलें आहे. विदित झालें पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. 
[लेखांक २३०] श्री. 

श्रीमंत महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी 

येथील कुशल फाल्गुन बेहुळ पष्टीपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वीदंकरून 


१ छ० १४ रविलाखर सोम्यवासर:-ता. १७ जून इ. स. १७४१ बुधवार 
२ आपाढ शुद्ध त्रयोदशी:-ता. १५ जून इ. स. १७४१, सोमवार. 
२ फाल्युन बहुल पष्ठीः:-ता० ५ माचे इ. स. १७४३. 


ररत 


यथास्थित असे विशेष. खामींनीं आशीर्वादपत्र कृपाळू होऊन पाठविलें 
तें आजच पावलें. तीथरूप राजश्री नाना व राजश्री सदोबाकडील वर्त” 
मान ल्याहावयाविश्ीं आज्ञापिलें, तर तीथैरूप राजश्री नानांची पत्रे छे १ 
जिल्हेजचीं जगमनपूर कालिंदीतीर येथील मुकामीचीं छ १३ मो- 
हरमीं आलीं. तेथें लिहिलें आहे कीं, प्रयागीं श्री गंगारान करून 
माघारें फिरणें होईल. पटण्याकडून स्वारी करून येऊं ऐसें लिहिलें 
आहे. सांप्रत वर्तमान कळत नाहीं. कोणे स्थळीं आहेत, कोठपावेतों 
गेळे, तें लिहून येईल तेव्हां सेवेसी लिहून पाठवू . पहिलें वर्तमान आलें 
ते सेवेसी लिहिलें आहे. तीर्थरूप राजश्री सदाशिवपंत भाऊ श्री गो- 
दारञान श्री ञ्यंबकीं करून हुताशनीकारणें पुण्यास येणार होते. ते 
पुण्यास येऊन दाखल झाले कीं कोणे ठिकाणीं आहेत हें सांप्रत कांहीं 
त्यांचें लिहिळें आलें नाहीं. सेवेसी वर्तमान कळावें यास्तव लिहिलें 
आहे. विदित झालें पाहिजे. राजश्री सदाशिवपेत हुताशनीकारणें 
पुण्यास आले. सेवेसी कळावें. सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. 
[लेखांक २३१ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी-- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येथील 
कुशल तागाईत छ १५ जिल्हेजपर्यंत स्वामीआशीर्वादेंकरून वर्तमान 
यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं बाळकोजी पांडा याजबरोबर आ- 
शीर्वादपत्र पाठविलें तें पावले. स्वामींची आशा कीं आपला ऐवज 
पोता आहे, त्यापैकीं कर्ज राजश्री रामाजी नाईक कानडे वस्ती पुणें 
मार्फत त्रिकम शेट गोविदजी यांस रुपये पांच हजार देणें हणून 
आज्ञा. त्याजवरून रुपये ५००० पांच हजार त्रिकम शेट गोविदजी 


१ छ. १ जिल्हेजः-ता. १७ जानेवारी इ. स. १७४२ सोमवार. 
२ जगमनपूर:-हें यमुनेच्या कांठीं जालवण जिल्ह्यांत एक गांव आहे. 


र्र 


गुजर याचे पद्रीं बाळकोजी पांडा याचे गुजारतीनें घातले असेत. 
सदरहू ऐवज स्वामींनीं अंताजी तळेकर जामदार याजपाशीं सोळा 
हजार सवात्र्याऐशीं रुपये पोता ठेविले. त्यापैकीं पांच हजार रुपये सद- 
रहू देविळे ते दिळे असेत. सेवेसी विज्ञापना, 
[लेखांक २३२] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चचरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति उपरी 
येथीळ कुशल तागाईत छ १८ रमजानपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादें- 
करून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र कृपाळूपणें 
पाठविलें तें पावलें, लेखनार्थश्रवणें आनंदावासि जाहली. राजश्री 
सयाजी कनोजे याविशीं आज्ञापिलें तर पूर्वील आज्ञेने पुण्यास तीर्थरूप 
राजश्री नानांस लिहून पाठविलें होतें त्याचें उत्तर कालच सायंकाळी 
आलें. तें वर्तमान सेवेशी लिहून पाठविणार तों स्वामींचेंही आज्ी- 
वांदपत्र आलें. त्याजवरून तीर्थरूप राजश्री नानांचें उत्तर सेवकास 
आलें त्याची नक्कल करून सेवेसी पाठविली आहे. त्याजवरून विदित 
होईल. तर स्वामींनीं सयाबास पुण्यास जावयाची आज्ञा करून आपलें 
पत्र देऊन पुण्यास रवाना करावे. पांचशे रुपये सालिना पावते करि- 
तीळ व दोन वस्त्रें देऊन समाघानपूर्वक चालवितील. स्वामींचे 
औश्ञेपेक्षां अधिकोत्तर काय आहे? सर्व स्वामींच्या आशीर्वादाचे आहे. 
विदित झालें पाहिजे. स्वामींनीं प्रसाद दाळिंब पक्क पाठविलें तें पावलें, 
उत्तम फळ आहे. सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. 
[लेखांक २३३] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराजश्री परमहसबावा स्वामींचे सेवेसी:-- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विश्ापना ता- 

गाईत छ २२ मोहरम मुक्काम भिलवडी स्वामींच्या आशीवीदेंकरून 


2. 


कुशल असो विशेष. तीर्थरूप राजश्री पंतप्रधानखामींचें विनंतिपत्र 
स्वामींस आलें तें जासुदासमागमें सेवेसी पाठविलें आहे. त्यावरून स- 
विस्तर विदित होईल. येथील वर्तमान तरी राजश्री उदाजी चव्हाण 
राजश्री स्वामींस छ० १८ मोहरमीं येऊन भेटले. बोलीचाठीचा नि- 
श्वय कांहीं हा कालपर्यंत झाला नाहीं. सेवेसी कळावें यास्तव लिहिलें 
आहे. सदैव आशीर्वादपत्रीं सांभाळ केला पाहिजे. सेवेसी श्रुत 
होय विज्ञापना, 
[ लेखांक २३४] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसीः--- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी 
येथील कुशल तागाईत छ ७ सफर रविवार प्रातःकाळ मुक्काम रेठरें 
स्वामींचे आशीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. सखामींनीं आशीर्वा- 
दपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन परमानंद जाहला. ताम्राचें व राजश्री 
प्रधानपंताकडील वर्तमान कळत नाहीं, तर लिहून पाठवणें, हणून 
आज्ञा. ऐशास निजामन्मुलक यांणीं सुनर्के रान पाहून बितिंगागड आं- 
वढ्याजवळ द्दोता, त्यास मोचे लावून सत्तावीस दिवस गड झुंजला; 
शेवटीं घेतला, आणिक दुष्ट बुद्धि धरून कावनई किल्यास मोचे लावावया 
फौज खाना केली हणून वर्तमान आलें आहे. निजामन्मुलक नाशका- 
समीप देवळालीवर आहे. याउपरी कोणीकडे जाईल तें पाहावें. तीर्थरूप 
राजश्री नाना बुंदेलखंडांत गेलियापासून आह्यांकडे कांहीं कागदपत्र 
आला नाही. सेवेसी विदित झालें पाहिजे, राजश्री स्वामींचे आज येथून 
कूच होऊन तडसरावर गेले, याउपरी देवदशनास जेजुरीस चालिले, 
स्ांमींस कळावें यासव लिहिलें आहे. स्वामींनीं श्रीचा प्रसाद पंचवीस 
केळें पाठविलीं तीं. प्रविष्ट जाहलीं. विदित झालें पाहिजे. सेवेसी श्रत 
होय विज्ञापना, 

१ छ ७ सफर रविवारः--ता० ५ एप्रिल इ० स० १७४१. 

१५ 


२२६ 


[लेखांक २३५ ] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज मल्हार तुकदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी 
येथील कुदळ तागाईत श्रावण बहुल दशमी इंदुवासरपर्यंत स्वामींच्या 
आद्ीर्वादेंकरून यथास्थित असे विशेष. स्वामींनी खंडोजी साळवी 
याजबरावर आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जाहलें. तेथें आज्ञा कीं, 
राजश्री पंतप्रधान यांजकडील श्रीचा वर्षासनाचा ऐवज सालमज- 
कुरचा एकसष्टरां रुपये पाठवून देणें ह्मणून. त्याजवरून श्रीमंत राजश्री 
पंतप्रधान यांजकडीळ सालमजकूर सन इंसन्ने आर्बेन मया अलफचे वर्षा- 
सनाचे रुपये ६१०० एकसष्टशें थेल्या भरून लाखोटे करून खंडोजी 
साळवी याबराबर ओझ्यास माणसें देऊन सेवेसी पाठविले आहेत. 
घेऊन पावलियाचें उत्तर श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांस लिहिळें पा- 
हिजे. सेवेसी श्रुत होय विज्ञापना. 
[लेखांक २३६] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज अंबाजी त्रिंबक कृतानेक सा० नमस्कार विनंति उपरी 
स्वामींच्या आश्ीवीदेंकरून ता० चेत्र बहुल अष्टमी रविवासरपर्यंत 
कुशल असो विशेष, आजि दीड प्रहर दिवस आला ते समयीं राजश्री 
कृष्णाजी दाभाडे यांणीं राजश्री स्वामींस वर्तमान विदित केलें कीं, 
राजश्री पंतप्रधान यांचें व राजश्री त्रिबकराव दाभाडे सेनापति यांचें 
युद्ध चेत्र शुद्ध पक्षी झालें. सेनापतीची फोज मोडिली. खासा राजश्री 


१ श्रावण बहुल दशमी इंदुवासर:--ता० २४ आगस्ट इ० स० १७४१. 
२ इसन्ने अर्वेनः--इ० स० १७४१1४२. 

३ चेत्र बहुल अष्टमी रविवासरः---ता० १८ एप्रिल ३० स० १७२१. 
४ हें डभोई येथील युद्ध होय. लेखांक २६ पहा. 


२२७ 


त्रिबकराव दाभाडे सेनापति कामास आले. आणिक कितेक दुतफो लोक 
कामास आले ह्मणून मोघम वर्तमान सांगितलें. तपश्ीळें कागदपत्र 
आले नाहींत. आलियावर स्वामींस लेहून पाठवूं, विदित झालें पाहिजे. 
कृपा केली पाहिजे, हे विज्ञापना, 
[लेखांक २३७] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेबेसी:--- 

चरणरज अंबाजी त्रिवक कृतानेक सा० नमस्कार विनंति उपरी 
स्वामींच्या आश्ीर्वादेंकरून ता छ० २२ रजबपर्यंत कुशल असो 
विशेष. स्वामींनीं वेदमूति राजश्री प्रभाकर जोशी या समागमे आ- 
शीर्वादपत्र पाठविलें, प्रविष्ट होऊन बहुत समाधान जाहलें, श्रीचा 
प्रसाद खजूर ८५, दहा शोर व सुपारी रोठे सुमारें ३५ पस्तीस व 
मीरें ८४|| अच्छेर पाठविलीं तीं प्रविष्ट झालीं. स्वामींनीं पैक्याविसीं 
लिहिलें कीं ज्येष्ठ आपाढमासीं द्यावेसे मान्य केळे, परंतु सांप्रतच पैका 
पाठवून देणें. त्यास स्वामींची आज्ञा मान्य करून वे० राजश्री प्रभा- 
कर जोशी यांसमागमें रुपये १००० एक हजार पाठविले आहेत. 
स्ामींनीं घेऊन पावल्याचें उत्तर पाठवून द्यावयाची आज्ञा केली पा- 
हिजे. स्वामीपासीं आमचें पत्र ज्येष्ठ आषाढ मासीं हजार रुपये देतों 
ह्मणून पत्र लेहून पाठविलें होतें, तें पत्र आमचें माघारें जासुदापासीं 
दिल्हे पाहिजे, आह्मी स्वामींचे चरणरज सेवक असों. सेवेसी श्रत 
होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक २३८] श्री. 

श्रीमत्‌ महाराज श्री परमह्‌ंसबावा खामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज महादाजी अंबाजी कृतानेक विज्ञापा ता० छ० २० जि- 
व्हेजपर्यंत वर्तमान यथास्थित असे विशेष. कृपा करून पत्र पाठविलें 
तें प्रविष्ट जाहलें. संक्रमणाचे तीळ शर्करायुक्त पाठविले ते उत्तम समयीं 


२२८ 


प्रविष्ट होऊन परम आल्हाद जाहला, प्रसाद कुडती ब तिवट पाठ- 
विलें तै पावलें. पांचर्शे रुपये द्यावयाचा करार केला आहे त्यास पांचशे 
रुपये यंदाचे पाठवून देणें हणोन आज्ञा. ऐशीयास स्वामींस आह्मी 
हजार रुपये तीन वर्षांनीं देतों, त्याप्रमाणे हे पांचर्शे तीन वर्षांनीं द्याव- 
याचा करार आहे. त्याबमोजीब सवेसी प्रविष्ट होतील, सर्वदा चरणरजावर 
कृपा असों द्यावी..पत्रीं सांभाळ करावा. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, 
[लेखांक २३९] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चचरणरज महादाजी अंबाजी कृतानेक विज्ञापना, येथील कुशल 
ता० अधिक बहुल पंचमीपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेंकरून यथास्थित 
असे विशोष. स्वामींनीं आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जाहलें. 
कितेक अर्थ खामींनीं विशदें आज्ञापिला. त्यांत मुख्या्थ हाच कीं तुझी 
दोन भाव धरितां. असो. कुडतीस पसमी थानें २ व दुलईस पसमी 
थाने ३ एकूण पांच व संजाब तापता गज ३ पाठवणें झणोन आशा. 
एऐशास स्वामी ईश्वरस्थानीं आहेत, स्वामींजवळ दोन भाव आह्मी धरूं 
हॅ सर्वथा होणें नाहीं. पसमी थानाविशीं व तापतीयाची आज्ञा, त्यास 
येविशीं श्रीमंतास विनंति केळी. पसमी थानें समागमे आणिलीं नाहींत, 
खामींनीं आशा केली त्याजवरून पुण्यास लिहिलें आहे, पसमी थानें 
व तापता येतांच सेवेसी पाठवून देतील, जिनसाचे अधिक पन्नास 
रुपये द्यावे होते हणोन स्वामींनीं आज्ञा केली, त्यास श्रीमंताची दौळतच 
खामींच्या आशीर्वादाची. जें आहे तें सर्व खामींचें आहे. खामी पन्नास 
रुपये अधिक द्यावयाचें कां झणतात? स्वामींच्या पायावितरिक्त श्रीमं- 
तास अन्य दैवत नाही. रामाजी पंचकुडवा तेलंग याजकडील 
सत्तावीस रुपये पाठवावयाची आज्ञा, त्यास रामाजी पंचकुडवा श्रीमं- 
ताकडे कोणी चाकर नाहीं, अगर कोण कोठील हेंही ठाव ठिकाण 
नाही. जरी तो चाकर असता तरी लक्षप्रकारें त्याजकडील रूपये उग- 


नर्र 


विळे जाते. सोमाजीच्या बहुमानास मागें पुढें पाहिलें झणोन आजा, 
तर स्वामींच्या चरणारविदीं श्रीमंताचा अविनयभाव तिळतुल्य नाहीं. 
श्रीमंताजवळ सेवकलोक सेवा करितात ते स्वामींचेच सेवक आहेत 
व सोमाजीही पदरचाच आहे, त्याचा बहुमान न्हवेसें काय आहे? 


स्वामींनीं कृपा करून मघ घागर १ पाठविली ती पावठी, सेवेसी श्रुत 
होय हे विज्ञापना, 


जंजिरेकर हवशी.% 
[ळेखांक २४०] ड्‌. 
आजम अकरम ब्रह्लेंद्रवावा दाम षफकतहु. 
मुषफक मेहेरबान एन्तेजाद दोस्तान अज दिल एखलास सिद्दी 


* पंधैराव्या शतकामर्ध्ये बहामनी राज्य ज्या वेळीं स्वतंत्र झालें त्या वेळीं 
दिछीचा संबंध कमी होऊन अबिसीनियन व आफ्रिकन लोक हिंदुस्थानच्या पश्चिम 
भागांत जास्त शिरले. त्यांपैकीं हबशी हे होत, इबशी हें नांव 3.190-शे-प दा 
ह्यावरून पडलें. ह्या लोकांचे सिद्दी असेंही दुसरें नांव आहे. सिद्दी हा सय्यद 
शब्दाचा अपभ्रंश आहे. हे लोक आपल्या कतृत्वशक्तीने नांवलौकिकास चढले 
व मोंगलबादशाहीमध्ये हे मुसलमानी आरमाराचे अधिपति झाले. ह्यांच्याकडे 
दंडाराजपुरी व जंजिरा हीं ठाणीं असत. झ्यांची सत्ता कमी करण्याकरितां शि- 
वाजीच्या कारकीदींपासून मराठ्यांचा यल चालला होता. ह्यांच्या व मराठ्यांच्या 
अनेक वेळीं झटापटी झाल्या होत्या. झ्ांनीं मराठ्यांस फार त्रास दिला व त्यांच्या 
राज्यांतील हिंदु देवस्थाने वगेरे उद्धस्त केलीं. बरह्मेंद्रस्वामी चिपळुणाजवळ पर- 
शरामीं जाऊन राहिले होते. त्यांना तेथें हवश्ांकडून उपद्रव पोहोंचल्यामुळें ते 
घांटावर आले. त्यांची योग्यता हृबशांस व त्यांच्या सुभेदारांस चांगली समज- 
ल्यामुळें त्यांनीं त्यांस स्वस्थळीं आपल्या राज्यांत नेण्याबद्दल पुष्कळ प्रयल 
केला. त्यांचा व हबशांचा पत्रव्यवहार फार महत्त्वाचा आहे. त्यांपैकीं जे कागद 
उपलब्ध झाले ते येथे सादर केळे आहेत. 

१ सिद्दी संबुल:--हा सिद्दी सुरूर ह्याचा गुलाम होता. हा इ० स० १७२४२५ 
मध्ये जंजिऱ्याचा अधिपति होता असा उललेख सांपडतो. 


२२० 


संबुलळ सलाम बादज सलाम. मुख्य तात्पर्य कारण हें कीं, येथील कुशल 
जाणून स्वकीय कुशल लिहीत असलें पाहिजे. यानंतर पूर्वी आपण हु- 
जूर ब आह्मांस पत्रें पाठविली होतीं, त्यांचीं उत्तरं आपणांस लिहून 
गेल्यापासून आजपर्यंत कांहींच आपण उत्तर लिहिलें नाहीं. हें स्ेद्दाचे 
ठिकाणीं योग्य नव्हे, निरंतर पत्राची वहिवाट ठेऊन मित्रतेची वृद्धि क- 
रावी हें योग्य आहे. ऐसीयास हल्लीं परशरामास पूर्वीप्रमाणे येऊन 
रह्ावयाचा मनोदय आहे हणोन आपला निरोप विनायक जोशी व 
कृष्णशेट शोट्ये कयीत चिपळूण यांचे सांगण्यावरून समजला, त्याजवरून 
हुजुर विनंति करून आपणास ठिकाणचे ठिकाणीं येण्याविशीं व पूर्वी 
इनामगांव आपण आल्यानंतर आपणाकडे चालवावयाचा हुकूम घे- 
ऊन लिहिलें जात असे. व याप्रकरणीं हुजुरूनहदी आपणास पत्र पाठ- 
विळे आहे. त्याजवरून समजण्यांत येईल. तरी आपण खातरजमेनें 
कोणतेंविशींही संशय न घेतां, परशरामीं ठिकाणचे ठिकाणीं येऊन सु- 
खरूप पूर्वीप्रमाणे राहिलें पाहिजे. आपलें पूर्वीप्रमाणे अनेक तर्‍हेनें 
चालविलें जाईल, अंतर पडणार नाहीं, या प्रकरणीं सुभे अंजनवेली- 
सही हुकूम सादर जाला आहे. बहुत काय लिहिणे. रवाना छ० २० 
माहे साबान हे कितात्रत, 


[ लेखांक २४१ ] ही 
आजम त्रह्षेंद्रबावा महफूज बाषंद. 
मोहवत व मवलीयत मजमु इबादत बादअज षोक आंके, बहुत 
दिवस जाले परंतु पत्र पाठविलें नाहीं. हे खेह्याचे ठिकाणीं नीट नव्हे. 
उभय पक्षींची मित्रता पूर्वीपासोन चालत आली आहे, त्याप्रमाणें सां- 


प्रतह्दी उभय पक्षींचे मित्रतेचा मार्ग चाळू ठेवून, पत्र पाठविण्याची 
वहिवाट असों द्यावी हें योग्य असे. यानंतर आपण धामधुमेचे सबनेनें 


२२३१ 


परशैरामचे ठिकाणाहून वरघांटीं गेळा, त्यास पांच वर्षे होत आलीं. 
सांप्रत ठिकाणचे ठिकाणीं यावयाचा मनोदय आहे झणोन विनायक 
जोशी व कृष्णशेट शोय्ये कर्यात चिपळूण यांचे सांगण्यावरून निरोप 
आला. या प्रकरणीं रफअत व शहामतपनाह सिद्दी संबुल यांणींही 
विनंति केली, त्यावरून स्नेह्याच्या रीतीनें लिहिळें जात असे कीं 
आपण आपले ठिकाणीं परशरामीं यावयाचें करून पूर्ववत्‌ प्रमाणें 
सुखरूप रहावयाचें केलें पाहिजे. आल्यानंतर पूर्ववत्‌ प्रमाणें इनामगांव 
आपणाकडे चालवावयाचाही हुकूम जाहला असे. सरकारांतून वडिलां- 
पासून आपलें चालविलें तसं हलींही हरएक बाबेंत चालविले जाईल, 
येविश्ीं खातरजमा राखोन कोणतेहीविशीं सरोष अंदेश्या मनांत आणूं 
नये. आपलें चालविण्याविशीं सुभेयासही हुकूम सादर केला आहे. बहुत 
काय लिहिणे. रवाना छ २० माहे साबान सन २१ जिलूस. हे किताबत. 
[ लेखांक २०२ ] ऱ्श 
ब्रक्षेंद्रबावा हमेषा खुपवक्त बाषंद्‌:--- 
मोहबत व मजमू इवादत मकान दोस्तान इस्तिजह्दार मखलिसान 
बादज दुवा सलाम खैरियत अंजाम माहवळ मुराम आंके येथील कु- 
दल जाणून आपली कुशलता निरंतर लिहीत असलें पाहिजे. यानंतर 
बहुत दिवस जाहले, परंतु आपणाकडून सुखरूपतेचें पत्र येत नाहीं. 
. पूर्वीपासून आपले व आमचे थोरपणाची ममता परिपूर्ण चालत आली 
आहे. याप्रमाणें सांप्रहही चालावी असा आमचा मनोदय असे. 
१ परशरामाहून स्वामी वरघांटीं रघांटीं आल्यास पांच वर्षे झालीं ह्णून ह्या पत्रांत 
उललेख आहे त्यावरून हें पत्र ३० स० १७२२ सुमारारचें असावें. ह्यांत सिद्दी 
संबुल ह्यांनी विनंति केल्यावरून हें पत्र लिहिलें आहे असाही उलेख आहे, 
त्यावरून वरील पत्र व हें एका वेळचेंच आहे असें उघड होतें. ह्या पत्रावरून 
सिद्दी संबुल हा जंजिऱ्याचा अधिपति ह्या वेळीं नव्हता असें दिसतें. ह्या वेळीं 
याकूदखान सिद्दी सुरूर हा जंजिऱ्याच्या गादीवर असावा. 


र्र 


आगि पुढेंही आपण या घराण्यावर अधिक लोभ व ख्ेह्ृ राखावा 
हे॑आपणास योग्य असोन, पत्रद्वाराही समाचार घेण्यास स्मरण होत 
नाहीं; हें थोर लोकांस चांगलें नव्हे. निरंतर स्ेह्याचे उत्तमपणाची 
चाल राखून मित्रतेचे मार्ग दिवसानुदिवस अधिक होय तें केलें पाहिजे. 
यानंतर आपण दहोबारा वर्षे आपला पूर्वीचा ठिकाणा सोडून घांटावर 
जाऊन राहिलां. वरची फोज खालीं उतरोन सर्व मुलूख खराव जा- 
हृला. आज पावेतों गोर गरीब अद्यापि भकलेळे आहेत. या गोष्टीचें 
भय (१) आपले सेवकांस कांहींच येत नाहीं हें आश्चर्य आहे. आपण 
आपले जाग्यास परशरामीं येऊन पूर्वीप्रमाणें वस्ती केल्यास ते प्रांतीचे 
लोकही आपले ठिकाणचे ठिकाणीं येऊन निर्भयपणें वस्ती करून सुख 
पावतील, येणेंकरून आपणासही थोर श्रेय आहे. याजकरितां पूर्वी 
शेख महमदअल्ली याचेबराबर आपणास लिहून पाठविलें होतें, परंतु 
उत्तर येऊन पोंचलें नाहीं. सांप्रत शह्ामत व अवलीयत बेत सिद्दी 
याकूत सुभेदार सुभा मामले दाभोळ व प्रांत राजापूर यांणीं पूर्वी- 
प्रमाणें आपले इनामगांवच्या सनदा व पन्नास बेलांचें दस्तक देण्या- 
करितां लिहून पाठविले. त्याजवरून आपले वृत्तीवर व खात्रीवर दृष्टि 
देऊन पूर्वीप्रमाणे पेढे तफ चिपळूण व मोजे आंबडस तर्फ खेड दोनी 
गांवचे इनामाच्या सनदा व पन्नास ब्रेलांचे दस्तक असे तयार करून 
पाठविले, ते कागद सुभेदार मशारनिल्हे हे आपणाकडे पाठवितील, 
तर आपले खातरजमेनें आपले पूर्वी ठिकाणास यावयाचें करून पूर्व- 


१ ह्यांत स्वामी परशरामाहून निघाल्यास १०1१२ वर्षे झालीं असा उलेख 
आहे आणि शेवटीं २६ जुलूस सन आहे, तो लेखांक २४१ च्या शेवटच्या २१ 
जुऴस सनापेक्षां पांच वर्षोनीं अधिक आहे व त्या पत्रांत स्वामी वरघांटीं गे- 
ल्यास ५ वर्पे झालीं असा उल्लेख आहे. त्यावरून हें पत्र ३५« स० १७३८ 
सालचें असावें, ह्या वेळीं सिद्दी अबदुल रहिमान हा जंजिऱ्याचा अधिपति असावा. 


२२३ 


वतूप्रमाणें प्रांताची वस्ती होय ऐसें केलें पाहिजे, यांत आपली बहुत 
तारीफ आहे. बहुत काय लिहिणे. रवाना छ० ५ माहे साबान सन २६ 
जिलूस हे किताबत, 
[लेखांकर४३] हः 
आजम अकरम गोसावीबावा संस्थान परशराम मुक्काम 
घावडशी दाम मोहबत हुः-- 

अज दिले एकलास सिद्दी याकूत सुभेदार सुभा मामले दाभोळ व 
प्रांत राजापूर सलाम बादज सलाम खेर अंज्याम आंके येथील कुशल 
जाणून आशीर्वादसहित स्वकीय कुशल लिहून संतोषवीत असलें पा- 
हिजे. यानंतर सय्यद याकूब जमादार याचे समागमे आशीर्वादपत्र 
पाठविलें तें उत्तम समयी प्रविष्ट होऊन लिहिला मजकूर कळला. तुझीं 
पूर्ववत्‌प्रमाणें चाळून गांवश्लीव पूर्वी ठरळे आहेत ते करार करून 
संस्थानचे चालविलेत, तरी संस्थानचा बंदोबस्त होणें काय कठीण आहे 
ह्मणून लिहिलें, त्यावरून सविस्तर कळलें, ऐसीयास तुह्लीं आज्नीवाद 
देणार भगवद्धक्त मनुष्य संस्थानचे ठिकाणीं असल्यास पूर्वीप्रमाणे 
चालणार नाहीं अशी काय गोष्ट आहे? पहिलेपेक्षां अधिक चालेल, 
तुत्ांसारखे साधु लोकांचे चरण लागल्याने आणखीह्दी कित्येक लोकांस 
* सुख होईल. येविशीं निःसंशय. आपले संस्थानास यावयाची तरतूद 
करून आलें पाहिजे. तुत्ली आल्यावर तुमचे गांवशीव जे आहेत ते 
तुह्यांकडेस खास चालवूं. पहिलेपेक्षां अधिक चालवण्यास अंतर होणार 
नाहीं. या प्रकरणीं रा० कृष्णाजी नरहरि आले आहेत. हेही आह्यां- 
कडील स्ेहाचीं बोलणीं बोलतील (त्यावरून) कळों येईल. तुमचा साधु 


१ वरील पत्रांत सिद्दी याकूत सुभेदार हणून ज्याचा उल्लेख आहे तोच द्दा 
माणूस होय. हा दाभोळ व राजापूर येथील सुभेदार असावा असें दिसतें. ह्याचा 
व स्वामींचा लेह होता. 


२३४ 


लोकांचा आशीर्वादच असो. बहुत काय लिहिणें, खेद बहुत असला पाहिजे. 
रवाना छ० १५ माहे जमादिलाखर हे किताबत. आपणाकरितां खे- 
हाचे ठिकाणीं कृष्णाजी नरहरि यांजबराबर शोला अष्टगोली पेठणी 
कुसुंबी एक पाठविला आहे. आपणाजोगा नव्हे, परतु कृपा करून 
स्वीकार केला पाहिजे, बहुत काय लिहिणे. र० छ० मजकूर. हे 
किताबत. 
[लेखांक २४४] ड्‌. 

आजम अकरम गोसावीबावा परशराम मुक्काम धावडशी 

दाम मोहबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी याकूत किलछेदार किले गोंवळकोट ठाणें 
चिपळ्ण सलाम बादज सलाम येथील खैर अंजाम सुरसन इंहिदे सलासीन 
मया व अलफ आंके येथील खेरसल्ला जाणून मोहिब्बीं आपला खेरसल्ला 
हरवक्त कलमीं मरकूम करीत असलें पाहिजे. दिगर चंदरोज गुदस्त 
जाहले, अंमा याद करून खत किताबत पाठवून दिलास खुषवक्ती पों- 
हृचविली नाहीं. तरी ऐसें वाजवी नसे. यावादज आलेल्या आदमीया- 
सोबत खत किताब्रत पाठवून शादमानी पोंहचावीत असले पाहिजे. 
वादज ईजानेबाचे जागा भाई आजम सिद्दी हिलाल यास हुजुरून 
सरफराज करून खाना केलें ते येऊन पोंहचले. आह्यी छ० १५ जि- 
ल्कादीं खार होऊन हुजूर रवाना जालों. मोहिव्बास माठूम जालें पा- 
हिजे. ते जागा दूरचे पल्लीयावरी असलों तरी निविस्ते याचे राह्ोन 
खवबरअखबार घेत असलें पाहिजे. खत किताबत पाठवावे. यास फरा- 
मोसी केली न पाहिजे. दराज काय लिहिणे, प्यार मोहब्बत असों दिली 
पाहिजे. रवाना छ० १५ जिल्काद हे किताबत. 


१ इहिदे सलासीन:--इ० स० १७२०1२१. 
२ छ० १५ जिल्काद:--ता० ११ मे इ० स० १७३१. 


२२५ 


[लेखांक २४५] ड्‌ 
आजम अकरम गोसावी मुक्काम परशराम मोहृवतहु:--- 

अज दिल एखलास सिद्दी साद सुभेदार सलाम बादज सलाम खेर 
अंजाम सु॥ सह्लासीन मया व अलफ आंके, येथील खैर सल्ला जाणून 
आपला खैर सला कलमीं केला पाहिजे. दिगर कितावत पाठविली ते 
पोंहोचोन लिहिला मजमून माळूम जाहला. ग्ांवींची रयत डावाडोल 
जाहली आहे ह्मणून लिहिलें, त्यावरून मोजे पेढें आंबडस हरदु गांवचे 
रयतीस कोल सादर केला आहे. रयतेचा दिलासा केला पाहिजे, आंब- 
डसचा तेली परागंदा जाद्दला ह्मणून कळविलें, त्यावरून त्यासही गांवीं 
यावया बांबे कोल सादर केला असे. मोजे पेढ्याचे तेलीयानें बुत- 
परस्ती केली सब्रब त्यास सुभ्याहून गुन्हेगारी करार जाहली आहे. त्या- 
पक्की पंघरा रुपये बाकी राहिले आहेत. त्याचा तगादा करितात आणि 
तेळीयापासीं ऐवज नाहीं हणून कलमीं केलें. तर मुसळमान होऊन 
जो बुतपरस्ती करील त्यास सजा तो खिताबमोजिब आणखीच आहे. 
लेकिन त्यास गुन्हेगारी मुकरर केली आणि रजा दिली होती. ऐसें 
असतां दृलीं मोहिब्बीं त्याचे बाबें कलमी केलें. त्यावरून सदरहु पंघरा 
रूपये मना करून मनाची चिटी पाठविली असे. हरएक बांबे चालवावें 
झणून कलमीं केलें; तर दोसख्तीचे जागां तजावज आहे ऐसें नसे. दराज 
काय लिहिणें १ प्यार मोहबत असों दिली पाहिजे. र? छ० १९ जिल्हेज 
हे किताबत, 


१ सिद्दी साद ह्याचे सिद्दी सात असेंही नांव मराठी कागदपत्रांत सांपडतें. 
हा हबशांचा पराक्रमी सरदार होता. ह्याची व चिमाजी आपा पेशवे ह्यांची 
ता० १९ एप्रिल इ० स० १७३६ मध्ये कुलाबा जिल्ह्यांत चऱ्हई गांवीं लढाई 
होऊन हा मारला गेला. 

२ सीत सलासीनः--इ० स० १७२५. 


२२६ 


[ळेखांक २४६ ] डत 
आजम अकरम गोसावी मुकाम धावडशी दाम मोहबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी साद सुभेदार मुक्काम गोंवळकोट स- 
लाम बादज सलाम खैर अंजाम आंके येथील खैर सल्ला जाणून मो- 
हिब्बीं आपला खैर सल्ला कलमीं केला पाहिजे. दिगर मोहिव्बीं कि- 
ताबत पाठविली ते पोंहोचोन खुषवक्ती जाहली. आपलीं गुरें तिसंगीस 
होतीं तीं सुमार सर १११ स्वारीचे लोकीं नेलीं आहेत, तीं देविलीं 
पाहिजेत झणून तपश्ीलें कलमीं केलें. तरी मोहिब्बाचे गुरांवर स्वारी 
पाठवून आणविलीं जातील असें तों होणार नाहीं. आंगऱ्याकडील चा- 
करमानें यांचीं गुरें बिवलीचे खिंडींत होतीं. त्यांवर स्वारी गेली होती. 
तीं गुरे घेऊन आले. त्यामध्यें कित्येक गुरें तर सरकारचे चाकरमाने 
यांचीं साल गुदस्ता वयाजी महाडिक यांणीं नेलीं त्यांमधील असेत. 
तीं ज्यांचीं त्यांनीं वोळखिलीं. मोहिब्याचीं गुरें अव्वल तिसंगीस होतीं 
तेथें हल्लीं नसेत. तशाहीमध्यें येथें गुरें आणलीयावर आंगऱ्याच्या मा- 
रफतीनें तफहुस करितां मोहिब्वाचीं गुरें यांमध्यें नसेत ह्मणून आंग- 
ऱ्यानें मालूम केलें. जर मोदिब्वाचीं गुरें यांमध्यें आलीं असतीं तर 
मोहिब्वाचे जागा याची बिशाद काय होती १? अलबत मोहिब्बाचे लि- 
हिण्यावरून पाठविलीं जातीं. दराज काय लिहिणें १ प्यार मोहबत असों 
दिली पाहिजे. रवाना छ० ६ जमादिलाखर हे किताबत, 
[ लेखांक २४५७] डु- 

आजम अकरम गोसावी मुक्काम परशराम दाम मोहबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी साद सुभेदार सलाम बाद॒ज सलाम 
खैर अंजाम आंके येथील खैर सल्ला जाणुन मोहिब्बीं आपला खैर 
सल्ला कलमीं करीत असलें पाहिजे. दिगर मोहिब्बीं किताबत पाठविली 
तेथें कलमीं केलें कीं, मोजे महाळुंगे व डोरलें ईंजानेबाचीं गांवें, तेथील 


२२७ 


सालमजकूर सन इहिदेची खंडणी मुकरर जाहली त्यापैकीं तेतीस रुपये 
रसद सुभां पाठविली असे; आणि इल्लीं गांवींहून परभारें वरातदारांहीं 
पेसे घेऊन सुभ्यास नेळे असेत ते फिरोन देववावे ह्मणून कलमीं केलें, 
त्यावरून हरदु गांव पैकीं रसद रुपये ऐन रुपये १२० एकरशेंवीस 
व खुर्दा टक्के ७॥ साडेसात आले होते. त्यांपैकी खंडणीची बाकी साल 
मजकुराबाबत रुपये ऐन -२७ सत्तावीस व खुर्दा पोतदारी टक्के 
१॥९ दीड टक्का नऊ रुके येणें होती. ते वजा करून बाकी पैसे बरा- 
बर महादजी साठल्या रुपये ऐन ९३ त्र्याण्णव व खुर्दा टक्के ५॥ ३ 
पावणें सहाटके तीन रुके देऊन मोहिब्बाकडे रवाना केले असेत, व 
सदरहु सत्तावीस रुपयांची हुजतही पाठविली असे. तरी पैसेयांची 
पोंहच पाठविली पाहिजे. दराज काय लिहिणें. प्यार मोदबत असों 
दिली पाहिजे, रवाना छ० ४ रबिलावल हे किताबत. 


[ लेखांक २४८] डु 


आजम अकरम गोसावी मुक्काम धावडशी दाम मोहृबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी साद सुभेदार सलाम बादज सलाम 
खैर अंजाम आंके येथील खैरसल़ा जाणून मोहिब्बीं आपला खैरसल्ला 
कलमीं मरकूम करीत असलें पाहिजे. दिगर मोहिब्वीं किताबत मरसूल 
केली ते नेकवक्त पोंहचोन खुशवक्ती हासील जाहली, ऐसीच हरवक्त 
खत किताब्रत कलमीं मरसूळ करून शादमानी पोंह्चावीत असलें 
पाहिजे. कलमीं केलें कीं, मोजे डोरलें व महाळुंगे ता पावस आमचे 
गांव, तेथें विशाळगडाहून दगदगा जाहला. त्यामुळें रयत तजावजा 
जाली असे. त्यास कोल मरहृमत जालीयानें रयत कीर्दैमशागतीस 
लागतील ह्मणून कलमीं केलें. त्यावरून हरदु गांवचे रयतीस कोल 
पाठविला असे. आह्ली खाळे लवकरच येणार असों. मुलाकतीस येऊं 
ह्मणून कलमीं केळें तरी बहुत खूब असे. ईजानेबही मोहिब्बाची मेह- 


२२८ 


रबानीच चाहत असों, दराज काय लिहिणें. प्यार मोहबत असों दिली 
पाहिजे. रवाना छ० २८ जिल्हेज दे किताबत. 
[ लेखांक २४९ ] ड्‌. 
आजम अकरम गोसावी मुक्काम धावडशी दाम मोहबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी साद सुभेदार सलाम बादज सलाम 
खेर अंजाम सु ॥ इसन्ने सलासीन मया व आलफ आंके, येथील खैर 
सल्ला जाणून मोहिव्बीं आपला खेरसला कलमीं करीत असले पाहिजे, 
दिगर मोहिब्बीं किताबत पाठविली ते नेकवक्तीं पोंहचोन.. .मुलना 
हुसेन पेढेकर हरएक बाबें गावांत दगदगा देतो ह्मणून तपसीलें 
कलमीं केलें तें आयां जाहलें. ऐसीयासी ये बाबें अवल मोहिब्बीं कलमीं 
केलें होतें त्यावरून त्यास ताकीद फर्माविली होती. अंमा तो खपती, 
दिवाणा, बवरेशोर जाहला असे. त्यामध्यें कांहीं शोर राहिला नसे. 
नाहींतर मोहिब्बाचे गांवीं ह्रकोणी . द॒गद्गा करील त्याचें पारपत्य 
व्हावयास राहील ऐसं होणार नाहीं. दराज काय लिहिणें. प्यार मो- 
हबत असों दिली पाहिजे. र छ० ३० सवाल हे किताबत. 
[ लेखांक २५० ] हु. 

आजम अकरम गोसावी परशराम मोहृबतहु. 

अज दिले एखलास सिद्दी हिलाल किल्लेदार कोट गोंवळ ठाणें 
चिपळूण सलाम बादज सलाम खैर अंजाम सु« सन सलास सल्लासीन 
मया ब अलफ आंके, येथील खैर खुशी जाणोन मोहिब्बीं आपली खैर 
आफीयत कलमीं करीत असलें पाहिजे. दिगर मोहिब्बीं किताबत पाठ- 
विली ते पोंदेचली. तेथें कलमीं केलें जे, धावडशीहून निघोन छ० ९ 
मोहरमीं द्रग्यास आलों, व अंजनवेलीस सुभेदार यास कागद लखोटा 
पाठविला, येवढा पोहोंचावून जाब आणणें हणोन कलमीं केलें तें आयां 
जाहलें, मोहिब्याचे लिहिलीयाचें मोजिब लखोटा अंजनवेंठीस पाठवून 


२२३९ 


जाब आणवून मोहिब्बाकडे रवाना केला जाईल. मालूम जालें पाहिजे. 
दराज काय लिहिणें. प्यार मोहबत असों दिली पाहिजे, रवाना छ० 
१० माहे मोहरम हे किताबत. 
[ लेखांक २५१ ] डु 
ब्रक्षंद्रवावा फकीर मुक्काम चिपळूण. 

मोहब्बत व मजमूअ इबादत वादज शौक आंके दरींविला कि- 
ताबत पाठविली ते पोंहचोन मजमून मुफसळ जाहिर होऊन आला. 
तुझीं चिल्यांतून उठलेयाची खबर लिहिली. माळूम जाली, व दुपट्टा 
कुसंबी १ एक बराबर गोपाळ त्रिमळ व मल्हारी पाठविला तो येऊन 
पोंहचला, दराज काय लिहिणे, रवाना छ० ९ माहे रबिलावळ सन १३ 
जिलस, हे किताबत 
[ लेखांक २५२ ] हृ 

इलाही मेहेरबान आजम अकरम परमहंस गोसावी उमर जादाहु. 

अजंदिले एखलास सिद्दी मसूद मुक्काम बंदर सुरत. सलाम वादज 
सलाम महवल मकसूद अं येथीळ खैर खुद्यी बनजर जाणून मोहिब्बीं 
आपला खेरसल्ला हमेशा कलमीं करावयास फर्मावीत असलें पाहिजे, दिगर 
मोहिब्बीं कमाल मेहेरबानी करून किताबत पाठविली ती नेकसात येऊन 
पोंहचोन दिलताजगी हासिल जाली. ते जाणोन बिलकुल मोहिब्वाची 
मुळाजमतच जाली. ऐसी खुदावक्ती गुजरली तर येच वजा दोस्ताची 
याद करून खत किताबत पाठवून खबंर अंतर घेत असलें पाहिजे. 
दिगर मोहिब्बीं लिहिलें कीं राजपुरीस किताबत व तीन कपडे पाठविले 
होते व लिहिलें होतें की, नबाबाकडे खान होते ते वक्ती त्यांही आ- 


सिद्दी मसूदः---हा हबशांच्या आरमाराचा अधिपति असून त्यांच्या वतीने 
सुरतेस होता. हा मोठा कतृत्ववान्‌ पुरुष असून त्यानें सुरतेस हबशांचा अंमल 
बसविला होता. 


२४० 


ह्यांस तीन गांव इनाम दिल्हे होते. त्याप्रमाणें हल्लीं तुल्लींही ताज्या 
सनदा करून देणें, आणि त्यांही चालविले होर्ते त्याप्रमाणे तुझींही 
चालविणें. ऐसें तपसीलवार लेहून पाठविलें. अंमा त्याचा जबाब आला 
कीं, “खान फौत जाले तेच वक्ती अव्वल तुती आले असतेत ह्मणजे 
ठुत्यांस गांव होते. इललीं तुह्यांस गांव इनाम होत नाहीं.?? ऐसा 
जाब आला हणून मोहिब्बीं कलमीं केलें ते कुल हकीकत माढूम 
जाली. ऐसीयास इईंजानेबासही हुजुरून हुकूम आला असे कीं, तुल्मीं 
जंजिरा अव्वल सराईस येणें. त्यावरून आह्मीही हुजूर जाणार असों. 
तर मोहिब्बीं अव्वल सराईस हुजूर जंजिरा किताबत लेहून पाठवणे. 
आणि इंजानेबही तेथें गेलीयावाजद अर्ज करून मोहिब्वाचें काम 
खामखा करून घेऊं. मोहिब्वबाखेरीज जादा आझांस कोणाचें जरूर 
नसे. तर “ इनशाअल्ला हुताळा !?? अव्वल फसल हंगामी आही गे- 
लियावर ताज्या सनदा इनाम गांवच्या करून मोहिब्बास देऊं. आझी 
मोद्दिव्वाचे दोस्त कदीम असों. हर दर हाळ मोहिब्बाचे कामामध्ये 
तफावत तजावत करणार नाहीं. मोहिब्बास मालूम जालें पाहिजे. 
आही मोहिब्बाचे हक्कामध्यें हमेशया--चे दरगामध्यें शुक्रगुजारी करीत 
असतों. दराज काय लिहिणें, प्यार मोहब्बत असों दीजे. रवाना छ० १५ 
माहे सफर सन २० मह्मदशाहदी हे किताबत. 
[ लेखांक २५३] हुर 
व्रह्मंद्र फकीर मुकाम चिपळूण. 

मोहब्बत व मजमुअ इवादत बादज शौक आंके दरींविला कि- 
ताबत पाठविली ते पोंदयोचोन मजमून मुफस्सिल मालूम जाला. मोजे 
नाईसी तर्फ सावर्डे ह्या गांव सन सबा पासून आह्यांस इनाम दिला. त्याचा 
वसूल सन मजकूरचा आहझ्यांस पोंदचला नाहीं. तो वसूल मेहरबान होऊन 
आह्यांकडे द्यावयास व सालमजकुरीं दृ्ीं गांव आमचे दुमाला क- 


२ड्र 


रावयास हुकूम केला पाहिजे ह्मणून लिहिलें, तर सन सबाचा वसूल 
सरकारांत पोंहचला तो पोंहचळाच. अम्मा दद्लीं गांव तुमचे तुह्यांला 
आहे कीं नाहीं तें ळेहून हुजूर पाठवणें; व कळंबुसी गांव मेहरबान 
होऊन आह्यांस इनाम देत होतेंत, त्यास कोणीं इस्कील केली. त्याचा मुब- 
दला दुसरा गांव देत होतेंत, ऐशास मोजे डोरले व महाळुंगे ता पावस 
सुभा राजापूर हे हरदु गांव मराठे यांकडून आह्यांस इनाम आहेत. 
त्यांस खराब होते, वसाहत करावयाकरितां सन खमसामध्यें सुम्यांतून 
गांवास कोल मक्ता खंडी दरसाल रुपये ४२ बेचाळीस प्रमाणें करार 
करून पांच हजार कोल सुभेदारासही दिला. तेणेंप्रमाणें आज तीन 
सालां वसूल दिला, हल्लीं सालमजकूर सन समानचे खंडणीचे कोला- 
प्रमाणे बेचाळीस रुपये सरसुभा अंजनवेलीसं रवाना केले होते; ते पोतां- 
जमा झाले, आणि हुजत गांवास दिली नाहीं. लेहून पाठविलें कीं, 
ठुमचे गांवीं बिगर खंडणीची रयत जाऊन राहिली आहे, व बाघेयानें 
कीर्द केली आहे. त्याची खंडणी साल मजकुरीं मुकरर होणे ते देशकांचे 
निसबतीनें मुकरर जाली असे. त्याचा वसूल होणें तो अलाहिदा होईल 
हणून लिहिले असे. याकरितां दोन्ही गांवची खंडणी कळंबुसीचे मुब- 
दला इनाम चालविल्यास आह्यांस गांव पोहचला आणि हरदु गांवास 
तसदी कोणे बांब न द्यावी ऐसा परवाना सादर करावयास फर्माविलें पा- 
हिजे हणून लिहिलें. मालूम जालें, व हरदु गांवचा कोल तुदत्यांस कागद 
सुभ्याचा' आला होता तो ऐसें हुजूर पाठविलें, त्यावरूनही जाहीर 
जालें. तरी हरदु गांवची खंडणी तुझीं रुपये ४२ लिहिले असा. अम्मा 
सुभ्याचे दसरीं काय असे. ते लिहून हुजूर आणविली असे. “इनशा- 
अल्ला हुताळा,' हरदु गांवचे बाबें सरंजाम पोंह्चविला जाईल. ब्रिल 
फेल कोलमूजिब दोनही गांवची खंडणी घेत जावी. जाजती कोणे बाबें 
तसदी न द्यावी ह्मणून सुभ्यास परवाना सादर केला असे, व गांवचा 
कोल तुमचा कागद ऐसे दोन्ही कागद फिरोनं तुमचे आदमीयानजीक 
दिले असेत. दिगर पाथरवटाचे तलासाबद्दळ तीन ह्वार जोड्या रवाना 
१६ 


२र्ड्र 


केल्या असा. त्यास सातारा पालीचे पाथरवट दोघे तिघे तुमचे भेटीस 
येऊन त्यांहीं मुद्दा घातला, याची हृकीकत व तुझ्लीं त्याशीं करार केला 
असा याची इकीकत लेहून मल्हारजी पाथरवट सालकर सरनाईक याचा 
भाई यास हुजूर पाठवून त्याचा मुद्दा खातरेस आणून त्याचा दिलासा 
करून मुद्याप्रमाणें कोल यास देऊन खानगी केली पाहिजे; हणजे 
दसरा होतांच पाथरवट घेऊन मल्हारजी हुजूर येईल ह्मणून लिहिलें, 
मुफस्सिळ माळूम जालें व मल्हारजी पाथरवटही हुजूर येऊन पोंहृचला. 
त्याणें आपले मुद्दे जाहीर केले. त्यावरून त्याचा दिलासा करून पाथर- 
वटास कोल दिला असे कीं, तुती काय करावयास येणार ते सुखरूप 
येणें. सह्या सात महिने काम करून जेव्हां जाऊं लागाल तेव्हां सुख- 
रूप जाणें. तुत्यांस अटक होणार नाहीं. तुत्ीं कोणे बाबें शक अंदेदशा न 
धरितां सुखरूप येणें. ऐसा कोल देऊन मल्हारजी पाथरवट याची रवानगी 
केली असे. पाथरवटाचे नाइकानें तुहत्यांस तैनातीविषयीं लिहिलें होतें 
त्याचे बाबें लिहिलेत, तर ते प्रमाणें तेनात मुकरर केली जात नसे. 
नाइकास मदिना रुपये १० वरैरा पाथरवट यांस कारिगर देखून महिना 
मुकरर केला जाईल. व दोनरों रुपये आगाऊ मागत आहेत ह्मणून 
लिहिलें. त्यावरून हुजुरून रुपये दोनर्शे पाथरवटास रवाना करावयाबद्दल 
तुझ्ांनजीक तुमचे आदमीयासोबत पाठवीत होतों. अम्मा तुमचे आद्मी- 
यानें रद्ददारीचे सबबेनें कबूल केलें नाहीं. याकरितां अंजनवेलीचे पोतांतून 
रुपये २०० दोनर्शे हुजुरून मुजरद आदमी पाठवून तुह्यांनजीक रवाना 
करविले आहेत. ते पैसे तुह्यांनजीक तिकडून येऊन पोंहृचतील, ते याचे 
पदरीं घाठून रवानगी करणें. बादज जे पाथरवटयेतील ते हुजूर रवाना 
करावयाबद्दळ इजत आसार सिद्दी साद सुभेदार या नजीक पाठविणे. 
ते गलबतावर हुजर रवाना करतील. हे बाबें सिद्दी मशारनिल्हेसही 
परवाना सादर केला असे. द्राज काय लिहिणे. रवाना छ० २९ माहे 
मोहरम सन ९ जिलूस हे किताबत. 


स्वामींनीं पाठविलेली पत्रे. 


शाहूमहाराज व त्यांच्या राण्या. 


[ लेखांक २५४ ] श्रीभार्गवराम. 
श्रीमत्‌ परमहंसस्वामी यांहीं 
सह्ायु चिरंजीव विजयीभव झाहुजोराजे छत्रपति यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजे:-येथें स्वारी तुमची होत्ये व सरकारकून सरदार आमचे 
भेटीस येतात. त्यास, धावडशीकर पाटील याजपासून कवडी आपण 
घेत नाहीं, पलीकडील वर्षी आपण गवत कुरणांत काढीत होतों तेव्हां 
पाटिलांनीं, पाटिलांनीं, मौरशिकाराची चाहडी सांगितली याजकरितां, चाहडी सांगितली याजकरितां, मीरशिकार 


* स्वामींनीं लिहिलेलीं बरींच पत्रें आह्यांस उपलब्ध झालीं आहेत. परंतु तीं 
संगतवार नसल्यामुळें मागील पत्रांप्रमाणेंच त्यांचा व्यक्तिवार क्रम लाविला आहे. 
ह्या पत्रांवर कोणत्याही प्रकारें कालबोध होण्यासारखे वार किंवा मिति ह्यांचें सा- 
थन नसल्यामुळें त्यांची नक्की तारीख, महिना, अथवा सन ठरविणें बरेंच कठीण 
आहे. तथापि कांहीं पत्रांतील मागच्या पुढच्या संदभोवरून त्यांची मिति ठरवि- 
ण्याचा यल केला आहे. हीं पत्रे अस्सल पत्रांच्या नकला असाव्यात असें वाटतें. 
कारण, तीं बहुतेक धावडशी येथील दप्तरांत सांपडलीं आहेत. ह्या पत्रांचें हस्ता- 
क्षर बहुतेक स्वामींचे शिष्य चिमणाजी कृष्ण व जगन्नाथ चिमणाजी ह्यांचे आहे. 
खुद्द स्वामींच्या स्वदस्तुरचें असें पत्र शाहू महाराजांस लिहिलेलें एकच सांपडलें 
आहे. हीं पत्रे फार प्रेमळपणानें लिहिलेलीं असून तीं स्वामींच्या स्वभावाचें खरें 
स्वरूप दाखवितात. ह्या पत्रांच्या योगानें स्वामींच्या कारकीदींतील राजकीय गो- 
टींचाच इतिहास नुसता व्यक्त होत नसून, त्या वेळची सामाजिक स्थितिही चांगली 
व्यक्त होते. 

१ मीर शिकार:-शाहूमहाराजांस शिकारीचा फार नाद असे. त्यामुळें त्यांचे- 
जवळ उत्तम उत्तम शिकारी असत. त्यांत मीर शिकार हा प्रमुख असे. 


२र्ड्ड 


यास मारिले. वाडियांत कारकुनावरी भुर्ते घाळून वाडियांत दुखणें हदो- 
ऊन कारकुनाचे घरीं माणसें मरतात. गुरें वासरें कुल मेलीं. त्यास 
देव भगत सुवणेदुगोहून आणून निवडिलें. भगतानें सांगितलें, घावड- 
शीकर अंबाजी पाटील याचे नि भुतें चेटक १, जखीन १ येणेप्रमाणे दोन 
भुते वाडियांत नास करितात. भगतानें पाटिलास सांगितलें जे, आपण 
सांगतों त्या वारणें. ते न वारीत, कतबा लिहून मागितला जे, याजपुढें 
जर कांद्दीं लाग झाला तर दिवाणचे गुन्हेगार, तो कतबा लिहोन न 
देत. ऐसे पाटील लबाड आहेत. मजला आटोपले नाहीं. गांव लागोन 
वर्षास पांचशे साशें रुपये खंडणी देतात. ऐसें चालवून मज हे कामास 
आले! हें दुःख कोणास सांगावें १ याजकरितां तुझ्ांस लिहिलें आहे, 
अंब्राजी पाटील यास नेऊन याचें पारिपत्य बरसे केळें पाहिजे. याचें 
पारिपत्य न करा तरी, मज आज्ञा कराल तर मी ६“ एखादेकडेस . 
जातों. जबानीं सोमाजी सांगतां विदित होईल. हे आँ... 
[ लेखांक २५५] थश्रीभागेवराम. 

योगभ्रष्ट योगमाता सो० सकवारबाई रामाजीराऊ याची लेकी 
यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:--कोंकणांत श्रीसन्निध धामणीगांव व सो- 
नगांव दोनी मिळोन हजार रुपयांचे गांव आहेत. त्यास. देवें अंजनवेली 
तुद्यांस दिठी तर दोनी गांव आपले तरफेनें श्रीस अपण करावे, 
या लोकीं दिल्यास कीर्ति होईल; परलोकीं कामास येईल. मागें छत्र- 
पतीस मिरजेच्या मुक्कामी झटलें जे, आंब्याचा बाग लावावयास धाव- 
डश्लीजवळ एक चावर द्या. त्यास छत्रपति बोलिले जे, मिरजप्रांतें गांव 
तुह्ाांस देतों. त्यास आह्मीं झटले, मिरजप्रांते नलगे. तुझ्यांस पुत्र जाहली- 
यावर मग पांच गांव मागों ते द्या. जो गांव आंबडसासन्निध आहे तो 
श्री'चीं गुरें ठेवावयास देणे. देवानें बहुत वनवास भोगिळा आहे. तुझी 
तरी देवाचें चालवावे. देव कामास येईल, 


> ३ १०९ 


[ लेखांक २५६] श्रीभागेवराम. 
आकाश पडों पाहे तरी तुझीच वाट पाहे. तोंडें मानिली रेणुका ते 
मातेहून अधिक, सो ० मातुश्री सकवारबाई यांसी आशा ऐसीजे;--- 
धामणी, सोनगांव व धालवली कोंकणप्रांते आहेत. ह्या तीन गांवच्या 
सनदा आपल्या दिक््यानिश्टीं पाठवून देणें. चितलें कार्य श्री भार्गव 
सिद्धीस नेईल. तरी तीन गांवच्या सनदा पाठवून देणें. वाचादत्त 
चचार हजार रुपये देऊं केळे (ते पाठवून देणें १). श्रेय तुमचे पदरी 
पडेल. तुला मीं रेणुका शब्दे मानिली, ते मातेहून अधिक ऐसें आहे. 
तरी, चित्तास नये तरी मेत्री तोडणे. जामदारखान्यांत पासोडी कुजेल 
'स॑माझे अंगांत पासोडीची रजई करून घातली ते बरी? तरी 

घरून विचार करावा. 


श्रीभागेवराम. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 
न्न वत्रचूडेमंडित, वदली आकाशाची वाणी, ज- 
नेर्वाणी, मातुश्री सखवारबाई .मज जोडिलीस पुण्याची 
रणुका; ऐशास बाई, तुझी राज्य करितां, मी तुमचा जागली, 
चार कामें तुमचीं करितों. तुझ्ीं झणजे केवळ कलयुगीचे कर्ण, ऐसें 
असोनं चार हजार रुपयांस हवाले देतां, हें बाई काय £ अमृतवाणी 
ईश्वराची कदापि लटकी करूं नये. तरीच कर्णाची कीर्त दिगंती 
राहिली. गत वर्षी एक पलंगडी व एक रेशमी नवार व परवां एक जरी 
डगला व रजई मागितली*होती. त्यास छिटी बुटेदार तरी डगलें द्यावें 
द्दोतें. रजई मागितली होती त्यास हीं तेंद्दी निघोन गेलें ! बाई, आमचे 
जीवास बरें वाटत नव्हतें. जीव दोन चार वेळां व्याकुळ जाहला होता. 
परंतु तुमच्या पुण्याने कांहीं उतार जाहला. तुझींच महाराजास पाठवून 
आपणाजवळ नेऊन आहझ्यांस बरें केटेंत, नाहीं तर तुमचे भ्रतारास 


२(ड६ 


तों अगत्यच नाहीं! आह्मी निलाजरे, ह्मणोनच तुमच्या राज्यांत राहतो. 
परंतु कोणास बूज नाहीं. वरकड तुझं गतवर्षी व यंदा दोन वेळां 
पूजा केलींत. दोनी वेळां पूजेसमयी मौजे सोनगांब व मोजे धामणी 
हे दोनी गांव भार्गवाचे पायाखालीं आहेत, त्यांचें उदक तुझीं घातलें 
जे, श्रीस अर्पण दोनी खेडीं केलीं. दोनी गांव मिळोन आकार झणाल 
तरी साडेचारशे पांचर्शे पावेतो कदाचित्‌ होईल. त्यास तीं खेडीं दोनीं 
भागवाजवळून कितीसीं लांब आहेत तीं आपल्या लक्ष्मणरावाजवळ 
पुसावे. तो सत्यच सांगेल. तुझं तों तेच समयी उदक घाळून देवास 
अपण केलेंतच ; परंतु दोनी गांवचीं दोन अक्षरें आह्यांस लेहून पाठवणें 
जे, सोनगांव व धामणी हे दोनी गांब देवास दिल्हे. ऐसें . 

लेहून पाठवणें ह्मणजे गांव आझ्ांस पावले. विरोष 

हे आज्ञा. 


[ लेखांक २५०८] श्रीभागवराम. 

सहखायु चिरंजीव महाराज छत्रपति महाराज जः 
स्वरूप, यांस कोणी मनुष्य हणेळ तो नरकास जाईल, ६. 
जो मंत्र तारक सांगितला आहे तो निष्ठेने जपणे ह्मणजे पुत 
झालेंच ऐसेंच समजणें. तुल्लीं आपले गुरूचे पायाची क्रिया केली आहे. 
छत्रपतीशीं भांडो ना. तर आह्मी निरवानिरव केली आहे. भांडल्यास 
हा देश टाकीन आणि गोमुत्र तुह्यांवर टाकीन. राजाशीं तुती भांडिलांत 
नाहींत हणजे विश्वजन सुखी होईल. कषीश्वराचे पायाची क्रिया केली 
आहे. तुझीं जें जेवण कराल तें राजास अमृतासमान लागेल. आणि 
तुमर्चे राजाचें एकचित्त नाहीं ह्मणजे तुत्ीं सोन्याचा ग्रास केला तरी 
राजास विषसमान वाटेल. मागे तुह्यांस आशीर्वाद दिला तो खराच 
होता. त्यास कोणीं आक्षेप केला असेल त्याचें काय झालें असेल तें 
इश्वर जाणे, काय तुमच्या वडिलांचें पुण्य, काय जाणों छत्रपतीचें पुण्य 


२४७ 


कीं तुमचे अन्य जन्मींचें सुकृत होतें, तर मज देवानें भुली घातली, आणि 
तुमच्या आश्रमास अकस्मात्‌ आणिलें, आणि उपदेश जाहला. याचें 
सार्थक करा. इतकी तुझ्ांस मिक्षा पदर पसरोन मागतों. तुझी भांडों नका. 
निरापराधी कोणी शिवी देईल ते गुरास लागेल. क्षमारूप धरत्रीनाम 
तपस्वीरूप योगीनाम संत संत संत घर्मानाम. तर पहा, पहा, त्या पांड- 
वाचे कीर्ति अद्याप आहे. पुढें चालेल ऐसी कीर्ति तुझीं उभयतां करा, 
आणि संसाराचा कांहीं भरोंसा नाहीं. जसा दीपक मालवल्यास कांहीं 
नाही. 
[ ळेखांक २५९] श्रीभागेवराम. 

सो० संपन्न मातुश्री सगुणाबाई यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:-आक्लीं 
गेलों होतों जे, नबाव मोंगळ यास भेटोन त्यापासून गांव मागोन 
पालखींत बसोन तुझ्ांस मुख दाखवावें. त्यास त्याची भेट न जाहली. 
याजकरितां राहतां राहिलें. खाळें कोकणांत होतों त्यास त्याजवळचे 
चचार गांव इनाम देऊन कसे चालवीत असत तेंही तुत्यांस वि- 
दितच आहे. बाजी होते ते हणत जे, किलीजखानास तुह्यांस नेवून 
भेटवितों; आणि पांच गांव इनाम देऊं. त्यास तो मरोन गेला. एरवीं 
देविता. तुमची खातर निश्या होती. तुमचें सत्पात्री देव तुमचें घेईना. 
कुपात्रीं द्यावें ऐसें तुमचे मनांत होतें, याजकरितां कुपात्रीं देतां!* 
[ लेखांक २३० ] श्रीभागेवराम. 

योगीराज योग्याची माता रेणुका माता सो० संपन्न मातुश्री सयु- 
णाबाई यांस आज्ञा केली ऐसीजेः--ईश्वरी कृपेनें पुत्रसंतान व्हावें ऐसें 
वोशध हातास आलें तें पुडिया २१ पाठविल्या आहेत. प्रत्यही प्रातः- 
काळीं तोंड धुवोन एक पुडींतील वोशघ तितकीच वजन रायपुरी 


* हें पत्र बाजीराव म्रृत्यु पावल्यानंतरचे हणजे इ० स १७४० च्या 
पुढचे असावें. 


र्ट 


साखर एकत्र करून एकवीस रोज घ्यावें. पुत्रसंतान श्री देईल. 
यास वोशघास पथ्य कांहीं नाहीं. लौकिकीं कोणास कळों न द्यावें. 
निष्ठेकडून घेतल्यास श्री पुत्रसंतान देईल. भाव पाहिजे. करषीचुंगे जैस 
पिडभागांतील विभाग कौसल्या, सुमित्रा, व कैकयी यांस दिले होते, 
त्यांणीं भावार्थे घेतले, त्यांस पुत्रसंतान जालें; तेसें भावार्थे घेतल्यास 
पुत्रसंतान होईल, 
[ लेखांक २६१ ] श्रीभागवराम. 

विश्वरूप मातुश्री पार्वतीसमान सो ० संपन्न मातुश्री सगुणाबाई यांस 
आज्ञा. तुह्यांस भार्गवप्रसाद पादुकाजोड पाठविला आहे. घेतला 
पाहिजे. रघुजी भोंसले यांजकडील कारभारी भास्करपंत यांजकडे 
तीन हजार रुपये वाग्‌दत्त रघुजी भाोंसल्यांचे येणें आहेत. त्यांजकडे 
माणसें कोणी जातील त्यांस लिहोन तीन हजार रुपये आणविले 
पाहिजेत. खर्चास पाहिजेत याजकरितां त्वरेने आणविले पाहिजेत 
हे आशा. 
[लेखांक २६२] श्रीभागवराम. 

मननिर्मळ गंगाजल पुण्यपवित्र सो० संपन्न क्षीश्वराची माता 
मातुश्री विरूबाई यांसी आज्ञा ऐसीजेः:-बहुत दिवस जाहले, तुल्यां- 
कडून पत्र येऊन वर्तमान कळत नाहीं. आमचें वृद्धपण जाहलें. 
तुमचे पुण्यें दह्यापांच कामे वाईट बरीं जाहलीं, तीं तुह्यांस श्रत जा- 
हली. दृ्लीं आमचा हेत आहे जे निरेस दादर बांधावा. काय निमित्य 


१ पृष्ठ १७९ लेखांक १६६ मधील २ री टीप पहा. 

२ निरा नदी पुरणे जिल्ह्यांत वाहत असून जेजुरीपासून पिंपरी व माळशिरस . 
ह्या गांवांस जातांना मध्यंतरीं लागते. तेथें पूल बांधण्याचा स्वामींचा हेतु होता. 
ह्याप्रमाणें पूल बांधण्याचें काम सिद्धीस गेलें नाहीं. ह्यावरून हें पत्र स्वामींच्या 
कारकीदींतील अखेरचे असार्वे. 


२४९ 


ह्मणाल, तर ज्यापाशीं द्रव्य आहे तो द्रव्य देऊन उतरतो. ज्यापाशीं 
द्रव्य नाहीं तो कष्टी होऊन माघारा जातो. ऐसे चार महिने लोक 
पावसाळचे श्रमी होतात. याकरितां चार कमाना बांघाव्या. पांच 
सात कामें जाहलीं हीं तुह्यांस पुसोन केलीं. हृलींही पत्र पाटं- 
विले आहे. तर आपले पतीस सांगोन निरेस दादर बांधा- 
वयासी सांगणें. दादरास द्रव्य फार पाहिजे. त्यासी चार घरें आणखी 
चौ दिशांस मागोन तुमर्चे नांव सांगोन काम चालवू. दादर तुमच्या 
कीर्तीचा आहे. नांव तुमर्चे आहे. आहल्ली फुकाचे तुमचे जागली. तर 
आपले पतीस पुसोन दादर बांधावयाविशीं पत्राचें उत्तर पाठविलें पा- 
हिजे. बाई, बसापा आदळले जन्मीं पुण्यपुरुष होता हणून ये जन्मींत्यासी 
श्रीनें वासना. दिली आणि द्रव्य आपलें द्रिखरास लाविलें. येणेंकडून 
तो जीवन्मुक्त जाहला. त्याचे पुण्यास पारावार आहे ऐसें नाहीं. 
इतके लोक प्थ्वींत आहेत, परंतु ज्याचें देव घेणार त्याचेंच धेऊन 
त्याचा जन्मोद्वार करितो. तुझत्ीी तों सुज्ञ आहां. विशेष लिहिणे नलगे. 
हे आज्ञा. तुही उत्तम अन्न दुध भात जेवितां. आह्मी कंदमुळें खातों. 
आह्लीं जेवावयास तुमची मजा असेळ, तरी भुईमूग आह्यांस एक मण 
पाठवून दिले पाहिजेत. 


[लेखांक २६३] श्रीभागेवराम. 

सो० मातुश्री विरूबाई यांस आज्ञा केली ऐसीजेः-श्रीचे देवालयाचा 
कारखाना सात आठरे माणसें खपतात. इमारतीस चुना कोळसे पाहि- 
जेत. त्यास वावगे रान देवखोल व मोरघर या गांधीं लांकडें तोडीत 
असत. त्यास यमोजी शिवदेव यांणीं लांकडें तोडावयाची लोणारांस 
मना केलें आहे. ऐशास देवळाचें काम धरिलें तें टाकतां नये. लांकडें 


१ यमाजी शिवदेवः--मुतालिक. ह्यांच्या. विरुद्ध स्वामींची तक्रार ह्या 
पत्रांत आहे, 


२५० 


तुमच्या राज्यांत न तोडावी तर कोठून आणावीं १ खर्गीहून आणावी 
कीं काय? आही कांही आंबे, साग, बिबवी कामाचें लांकूड तोडीत 
नाहीं. कामाचे नव्हे तें तोडितों. ऐश्यास देवळ बांधावें ऐसें आपले वि- 
चारें असेल तर मोरघर, देवखोल, बजेगांव जेथें लांकूड डोंगर असतील 
तेथें तोडावीं ऐसे आपले मुद्रेनिशीं चिठी पाठवावी. यमाजी शिवदेव 
लोणारीयांस हणतो, खंडीस सा रुपये घेतां यांतील तीन आपणास देणे; 
तर लांकडें तों देईन. यास आह्मी पैके देतों त्यांतील यास मागायास 
द्रकार काय आहे ? चित्तांत आणून [करणें तें करा.] 


[ लेखांक २३४] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमददंस स्वामी यांहीं 

सो० संपन्न मातुश्री विरूबाई यांसी आज्ञा केली ऐसीजे;-मी कोळी 
झालों आणि तुझीं उष्टी बोरे खादिलीं. तो अभिमान तुझ्यांस असों देणें. 
तुत्ीं राजाकडून आह्यांस सिंहासन दिलें. तुह्यांस ईश्वरे सिंद्यासन तक्त 
दिलें. ठुह्लीं खुशाल सिंह्यासनीं बसणे. मळा जर पालखी हृवी असती 
तर कानोजी आंगऱ्यानें जे पालखी राजास दिली, त्या पालखींत बसवून 
एकीकडे आपण खांदा घेतील व एकीकडे खांसा राजा खांदा घेतील ते 
पालखी मजला ऑपिली. ते मज जर हावी असती तरमी घेतों कीं न घेतों १ 
मजला पालखी नलगे. कांहीं नलगे. तुत्लीं सुखी असावें हेच माझी पालखी 
असे. जबानी केरोजी सांगतां विदित होईल. जाणिजे. पालखीचा सरं- 
जाम राजास हझटलळें कोथळेगांव देणें. त्यास बोलिला जे, चिंचवडच्या 
देवास नसले तर तुद्यांस देऊं. त्यास कोथळेगांव निमें सचीव, निमें 
बाजीराव दमाजीस आहे. राजाचें वचन खरें करणें असेळ (व) मजला 
पालखींत बेसविणें असेळ, तर कोथळेच्या सनदा केरोजीजवळ करून 
पाठवणें. नाहीं तरी मला पालखी नलगे, पालखी पाठवूं नये. 


२५१ 


य 
पशव. 
राधाबाई. 

[ लेखांक २६५] श्री 

गंगाजान्ह्वीसमान मातुश्री राधाबाई यांस आज्ञा:- जागली मीं, 
देखों सकतां कीं नाहीं १ श्रीचे कोटीस मीठ पेण बंदरीं उभयतां 
चिरंजीवांहीं वीस खंडी देविळें. वीस खंडी मानाजी आंगरे यांणी 
दिलें. त्यास तुमचे वीस खंडींपैकीं तुमचे कमाविसदार दहा खंडी दे- 
तात. याकरितां त्यास नशेद-( निषेध १) पत्र देऊन आपले तर्फेनें 
वीस खंडी मीठ पत्रदर्शनीं श्रीचे कोठीवाले यांचे पद्रीं घालणें. वीस 
खंडी मानाजी आंगरे यांणीं दिलें. एकूण चाळीस खंडी कोठी भरून 
येईल. आपले तर्फेने वीस खंडी मीठ द्यावयास अनमान न करणें. जा- 
णीजे. हे आशा. आणखी तुमचें मी फारसें मागत नाहीं; परंतु 
मीठ तरी पोटभर वीस खंडी खाऊं द्या. देवाचें काम चालों द्या. 
कण खालल्यास त्याचे उतराई होत नाहीं. याजकरितां मीठ मागी- 
तरले असे. उभयतां चिरंजीवांचें फत्तेचें वर्तमान लिहोन पाठविणे, तरी 
सविस्तर लिहिणें, 
[लेखांक २६६] श्री. 

मननिर्मल गंगाजल गंगाजान्ह्वीसमान मातुश्री राधाबाई पेशवी 
यांस आश्ञा केली ऐसीजेः-चिरंजीव आपांहीं दुलई पाठविली ती उंच 
आहे. तेसीच विरूबाई यांणीं पाठविली तेही आहे. परंतु तुझी 
हल्खी दुलई वाराणसीचा तासा, चौतार, कोणेक वजा, लाल, पिवळा, 
बदामी, जसा असेल तशाची, अगर बंगाली ताता, उत्तम, दुतार, चौतार, 
ज्या वजेचा असेल संजपी असो- त्याची दुलई आंत अस्तर पसमी 
घालून, सा हात साडे सा हात लांब, तीन साडे तीन रुंद याप्रमाणें 
चित्तास येईल तर करून पाठविणें. जाणीजे. 


२५२ 


बाजीराव व चिमणाजी आपा. 
[ळेखांक २६७] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमइंस स्वामी यांहीं 

सहस्तायु चिरंजीव बाजीराव बल़ाळ प्रधान यांसी आज्ञा केली ऐ- 
सीजेः:-जकात शाहाबाडा परगणे असेर येथील जकातीचा अंमल नाना 
केलासवासी यांचें दत्त आहे. त्याप्रमाणें तुल्लींही चालवीत आहां. ये 
वर्षी धामधुमीच्या प्रसंगामुळे तेथील अंमळ उठला होता. सांप्रत तां- 
औआचें व तुमचें सख्य जालें. या उपरी अंमल बेसलेच असतील. 
तरी दृललीं श्रीस्थळींहून राघो बलाळ पाठविला आहे. यांसी जकात 
मजकूरच्या सनदा आपले शिक्ष्यानिशीं करून देणे. खानदेशप्रांतींचा 
सुभा बाबती व सरदेशमुखीचा करून गेले असतील. त्यास ताकीद- 
पत्र व जमेदारांस पत्र देऊन रवानगी करणें. तुह्मांस श्रीचा प्रसाद 
मोहाचीं शाहाळीं सुमारें ४ पाठविलीं आहेत. घेणें. बहुत काय लि- 
हिणें हे आज्ञा, याचे समागम धोंडो मह्ादेव यास जकातीच्या धं- 
द्याचा साहित्यडउपराळा करावयास पत्र देणें. बहुत काय लिहिणें 
हे आता. 
[लेखांक २६८ ]* श्री. 

सह्खायु चिरंजीव विजयीभव बाजीराऊ यांस “आज्ञा. राजमाची, 
कोथळा किल्ला तुतयांस आला. हे किल्ले घरचेच होते! यांत अपूर्व 


१ नानाः-बाळाजी विश्वनाथ पेशवे. २ तांब्र:-मोंगल. भोपाळची लढाई 
होऊन निजामाचे व मराठ्यांचे सख्य झालें तो प्रसंग कीं काय १ 

% हें पत्र लेखांक ११५ ह्या पत्राच्या पाठीमागे लिहिलें असून त्यावर पैव- 
स्तीची तारीख छ २२ जिल्काद शनिवार ही आहे. त्यावरून हें पत्र ता ८ 
माहे माचे ३० स० १७३५ ह्या मितीर्चे असावे व हें लेखांक ११५ ह्यास 
उत्तर असावें असें दिसते. 


.$- 


नाहीं! कुलाबाही तुमचाच आहे. आज नाहीं उद्यां येईल, कर्नाळा 
माहुली घेतली असतीत तर चोकडे कीर्ति होती. सातारा दुष्टबुद्धि 
जे आहेत, त्यांचें राजास कळों येतें. वरकड आह्मीं, गुलाबदिसे उ- 
त्तमसे तीनचार पाठविळेंत तर बरें होते, जिवास बरें वाटत नाहीं, 
यास्तव लिहिलें होते. आमचे जिवास मधीं कांहीं बरें वाटतें. कधीं 
वाटत नाहीं. वरकड वर्तमान यथास्थित असे. लिहावे ऐसें नाहीं. 
हे आज्ञा. 
[लेखांक २६९] श्री. 

चिरंजीव बाजीराऊ प्रधान यांसी आज्ञा, आह्मीं तुह्यांस सांगितलें 
होतें जे, कोथळ्याच्या सनदा बेगी पाठवून देणें व कांहीं वस्त्र पाठ- 
वून देणें. वस्त्रे औरंगजेब्रा २, सकलाद उत्तम १, पशमी थान दुलई 
व कुडती करावयास २ येणेंप्रमाणें पाठवून द्या ह्टलें होतें. बाजी, 
आज्ञा मोठ्टं नको. काय, राहों येथें कीं जाऊं एखादेकडेस ? काशी- 
बाई आश्चिनमासापासून कुणग्याची म्हैस पाठवित्ये; त्यास कृष्णराऊ 
याजकरवीं कागद बाईस लिहविला जे, बाई, तुझ्ांस पुत्र जालियावर 
दोन म्हैसी पाठवून देणें. हें भविष्योत्तर पहिळेंच वाग्देवता वदली 
होती. हल्लीं पुत्र जाला ह्मणून लिहिलें, बहुत उत्तम जालें. कृष्णराऊ 
याचे आमची गोडी वीरमाडेयांत जाली. त्यास बोलिलों जे, बाईस 
पुत्र जालियावर तुह्यांस उत्तम वस्त्र देऊं. त्याजकारणें वस्त्र ठेविलें 
होतें, तें दुजनसिंगास दिल्हे, वरकड भेटीचे समयीं तुत्यांजवळ आही 
काय मागितले १ तुह्लींही अपूर्व वस्तवानी काय आणून दिलीत! 
आह्ली तुमचे ख्ेह्याचे भुकेले. नवाबाचे भेटीस गेठेंत, तेव्हां बोलिलों 
जे तुमचे फत्ते जाळी तर आपले देवाचें नांव घेणें. तेसच ठुह्यीं राज- 
पुरीं प्रांतास स्वार.... .....[ फाटले आहे ]. 


रप४- 


[लॅखांक २७० ] श्री. 

सहखायु चिरंजीव रघुपतीस आज्ञा. विश्वजन असें ह्मणतें, वांचोन 
काय देवळें बांधावीं आहेत. शास्त्रे तुह्ली सांगतां आणि आज्ञा तुझी 
मोडितां, याचें काय होईल १ हें तुमर्चे तुद्यांस कळतच आहे. शाब्द- 
पांडित्य आझ्यांसी बोलतां, जे आहे तें स्वामींचे आहे; ' आणि घातो- 
पोषण वर्ततां! रडतियाचीं आसवे पुशितां! तुत्लींच आमचा वाक्षेप 
केला ! परंतु बरें वाईटसें काम देवळाचें गोठणेंचें मुस्तेद जालें. पूर्ण- 
गडी देवळास आरंभ केला आहे. होईल कीं नव्हे हे श्री आधीन 
आहे, तुह्लीं पुराणें ऐकतां. तुद्लीं ब्रह्माचे लॅक आहां. परंतु आह्मी 
कवडीचे माणूस आहों !! वाईटसें भागवाचें स्थळ सिद्ध झालें आहे. 
माझे आई, माझा बा, माझे इमान, आतां मी कोणाचे गळां मिठी 
घालूं! तुह्यीं बोलिलेंत जे, सातारा गेल्यावर हजार रुपये तळ्याचे कामास 
देऊं; तर तेही नाहींत! धावडशी ही माझी कांहीं मिरास नाहीं. जिकडे 
जाऊं तिकडे मिरास आमची. बरावाईट जे कोणी माझे तिळीं आळे 
नाहींत ते थेल्याच्या थेल्या पाठवितात. येरवी तीन हृजार रुपये महिना 
खर्च कोठून पुरता! जो कोणी आज्ञाभंग करील. ..[फाटलें आहे.] दोष 
कल्पांती नाहीं ! तुझं लिहिलें की, उभयतां भटीस आले तेव्हां 
आझ्लीं राजकीय धंद्यांत होतो. अलीकडे जाते समयीं यावें तर अ- 
नुकूल पडर्ले नाहीं ह्मणून लिहिलें; तरी तुह्यी कशास याल १ >>> 
[फाटलें आहे. ] 


१ बाजीरावास स्वामी श्रीरामाची उपमा देत असत व चिमाजीआपास 
लक्ष्मणाची उपमा देत असत. त्यावरून हें पत्र बाजीरावाच्या नांवाचें असावे 
अर्से दिसतें. द्या पत्रामर्ध्ये स्वामींच्या मनाची स्थिति व पेशव्यांवरील रोष हुबे- 
हुब चित्रित झाला आहे. स्वामींच्या मर्जीप्रमाणे कोणीं वतेन केलें नाहीं ह्मणजे 
बहुपा त्यांची रोषयुक्त मुद्रा होत असे. 


करर 


[ लेखांक २७१ ] श्रीभागवराम. 
श्रीमत्‌ परमइंस स्वामी यांदीं 

सहखायु चिरंजीव बाजीराऊ प्रधान यांसी आज्ञा केली ऐसीजे;- 
कृष्ण जोशी बिन विश्वनाथ जोशी चिपळूणकर तुमचे शालक यांसीं 
देवघेव कारकूनांहीं आह्यां न कळत केला. पैसे श्रीचे दिले. त्याचा 
परिणाम होतां त्याचें दिवाळें निघाले. त्यास चिमाजीआपा व तुझी 
त्याचें कर्ज वारावयास सा हजार रुपये प्रस्तुत द्यावयास पुण्यास केळे 
आहेत. जोशी यांचा निरोप कारकुनास आला जे, कतबे घेऊन आपा- 
कडेस पुण्यास येणें; तुमचा कजिया वारून देतील. त्यास कारकून माझे 
जाणार कोण? यांणीं जाऊन काय करणें आहे १ रुपये येणें श्रीचे, याज- 
करितां हें पत्र तुह्यांस लिहिलें आहे. कतबे व हिदोब तुह्यांकडे पाठविले 
आहेत. मुद्दल देणार, तर पावलें ते लिहिलें आहे. वजा करून उरले रुपये 
द्या, अगर तेथून आणऊन पाठवून द्या. परंतु आपाकडे कोणी जाणार 
नाहीं. माझे रुपये तुझ्ीं उगऊन येथेंच द्या. तुमचे उपकार आह्यांवर 
होतील. विशेष लिहिणे तरी सुत असा हे आशा. मुद्दलपैकीं रुपये 
७१७॥£ साते साडे सतरा तीन आणे येणें ते आह्यांकरितां तुत्लींच 
येथें द्या. कतब्रे व हिशोब पाठविला आहे हे आज्ञा, सदरहू खेरीज गु॥ 
चिमणाजी व्याज येणें रुपये ४७. एकूण रुपये ७६४॥£ येणेंप्रमाणें येणें 
असेती. हे आशा. 


[ लेखांक २७२] श्री 
सहसखायु चिरंजीव विजयी भव रघुनाथजीस आज्ञा केली ऐसीजे:;-- 


१ कृष्णजोशी बिन विश्वनाथ जोशी चिपळूणकर:-ह्यास बाजीरावांचे शालक 
असें ह्टलें आहे त्यावरून हे कृष्णराव जोशी चासकर कीं काय? बाजीराव 
झ्ांचे मेहुणे चासकर जोशी ह्यांचे नांव कृष्णराव महादेव असें प्रसिद्ध आहे 
तेव्हां हे जोशी कोण? 


२५६ 


आह्यांस एका भक्तानें नारायण तेल पाठविलें ते परभारें तुत्ांकडे रा- 
माजीबरोबर पाठविलें आहे. घेऊन पावलियाचें उत्तर पाठवणें. 
नारायण तेल चांगळें कोठें मिळत नाहीं. किंकनेल तेल हणून आमचे 
संग्रही आहे, तें वातास लावल्यास गुण येतो. तें पाहिजेसारिखें असेल 
तर सांगोन पाठवावे. पाठवून देऊं. वरकड तुह्यांपाऱन आलियावर 
आह्यांस सोळा हजार रुपये खच जाहले, आजवर आमचा खर्च चो- 
होंकडे कारखाने लागले आहेत. माझा रुका कोणीं उसना मागों नये, 
आहझ्यांजवळही द्यावयास नाहीं. दसरापावेतों येथें राहोन कोठून कांहीं 
ऐवज रुपये आठे तर खर्च चाळेल. नाहीं तर दसरा जाद्दलियावरी 
मिक्षेस निघोन जाऊं. विदित जाहलें पाहिजे. जगजीवनराव पवार 
जर तुह्यांकडे येईल तर त्याचे मनानुरूप सरंजाम करून त्यास आ- 
णावा. पवार मर्दाने, पुरातन आहेत, जगजीवन कर्ता, तरवारेचा 
शूर आहे. त्यास हत्ती देऊन बहुमान करून आपणाजवळ आणिल्यास 
तुमची कीर्ति होईल, आणि आमर्चे वचन ऐकिले असं होईल. होळ- 
कराचा मूल तुह्यांकडे आला आहे, त्यास आणि जगजीवनास कोटीचे 
अंतर आहे. इतक्या पवारांमध्यें तुमची कीर्ति होईल. तीन हजार 
रुपये तुह्यांकडील लोकर येत सारखें करा. तुह्यांस तीन वर्षांचा कोल 
आहे, तीन वर्षे कांहीं तुांजवळ मागत नाहीं. पांच मोहरा ठेविल्या 
तरी आहझ्यांस नलगे. नाहीं तर आमची पेदास्त नये. दसरा पावेतों 
आक्ली येथें आहों, कोठून कांही ऐवज आला तरी खचे चालेल, 
नाहीं तर दसरा जाहलियावरी कोठें भिक्षेस जाऊं. तुह्यांस कळावें ह्मणून 
लिहिलें आहे. एका भक्ताने पद्म देवास दिलें आहे. त्यास पाचा पा- 
हिजेत. इतकें जवाहीर तुझी हृत्ती भरून राजास आणून दिलेंत. पाचा 
जर दहा दहा रुपयांच्या आठ पाठवून द्याळ तर पझास लावून देवास 
अर्पण करूं. श्रेय तुमचे पद्रीं पडेल, रुपये रोख देऊं. या गोष्टीचें 


२५७ 


आणि पवाराचें अगत्य आह्यांस आहे. जगजीवनाची बहिण खांसा 
सुंदराबाई दुमाजीच्या भावास [ दिली ] आहे. तिकडे यास वग 
मोठी आहे. परंतु तुझे पद्रीं आल्लीं घालितो. अवघ्या पवारांमध्यें 
तुझी कीर्ति होईल, हा कागद त्याजकडील कारकून आला आहे त्यास 
वाचून दाखवणे. 
[ लेखांक २७३] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांदीं 

मननिर्मळ गंगाजल आचार्ये पुण्यशील भक्तराज बाजीराऊ प्रधान 
तथा चिमाजीआपा यांसी आज्ञा केली ऐसीजेः--तुझहीं पत्र पाठ- 
विले; माझें वचन आयकोन सकलाद देतों ह्मणून लिहिलें; को- 
टीर्चे यश तुमचे पदरीं पडिले, मजला वाराणशींत रक्नाभिषेक केलांत 
ऐेसा सुखी जालों. सांबशिवें अवतार धरिला, जसी ज्याची निष्ठा 
तसा त्यास प्रसन्न होतो. श्री भार्गव तुज सुप्रसन्न आहे. मी तुझा 
जागली आहे. तुझ्या पुण्याने ढीग सकलादी आहेत. परंतु कारकु- 
नाचें त्याचें पारडें फार भारी जालें. कानोजी होता तो एकशान्दी 
होता. त्याचे आहारीं कारकून होते. हे' आहेत ते कारकुनाचे आहारीं 
पडिले आहेत. यास तुझ्यांस कांहीं सुचेल ते यांस बुद्धि सांगणें. आमचा 
इलाज नाहीं, आमचे भेटीस आले तेव्हां आझांजवळ मुरुडचे महा- 
जनकीचें वतन बापू गणेश बागूल यांस देतों हणून नेम केला आणि 
सातारा गेलीयावर कारकुनाचें ऐकोन आतां देत नाहीं ह्मणतात. 
याजकरितां पुण्यास गेलीयावरी यन करून बापू गणेश याचें वतन 
महाजनकीचें सनद करून घेणें. बापू गणेश चाकर तुझा आहे. 
याचें महत्त्व वाढविल्यास श्री तुमचें वाढवील., माझे वचन मोडिलें, 

१ हेः-कान्होजी आंड्याचे चिरंजीवांचा संबंध दिसतो. हे चिरंजीव कोण ? 
सखोजी कीं संभाजी? 

१७ 


२५८ 


परंतु तुमचें वचन मोडणार नाहींत, हे अवघे रघुनाथजीचे खेळ 
आहेत. जाणिजे. शिवराम ह्री आमचे जवळचा यास जुनस्चे खाल- 
शाचे मजमू दत्त करून दिल्हे आहे. त्यास यंदाचा मुजमू मना के- 
लांत. त्याचेविशीं एक पत्र अंबाजीपंततात्या यांजवळ देऊन रवाना 
केलें होतें. त्याचें उत्तर न पाठविलेंत. ऐसें नसावें. हदल्ली त्याचें चा- 
लवणें आह्यांस अगत्य आहे. तें तुती अगत्य घरून वेतन पावणें 
ऐसे सनद गोविद कृष्ण यांस पाठविली पाहिजे. तुझं वेतन न 
द्या, तेव्हां आह्यांस पद्रचें द्यावें लागतें. हे चित्तांत आणून लोकर 
उत्तर पाठविलें पाहिजे. विशेष काय लिहिणें हे आशा, 


[ लेखांक २७४] श्री. 
सहख्रायु चिरंजीव विजयीभव रामसेवक हणमंत श्रीसेवक उभयतां 
आपांस आज्ञा केली ऐसीजे;--मी जागली तुमचा. ...... आपला 


कुलखामी भजा ह्मणजे तुझा अंगरोग आणि जंजिरा, वसई हें कार्य 
झालें ऐसें समजा. चुनी लाल, उत्तम, दर ३ प्रमाणें किंमतीचे २० 
वीस चांगल्या पाठवून देणें. माझे शरीर अशक्त जाळे. अमळशी 
करमणूक करावयास दादाचा लॅक जगन्नाथ पुराण उत्तम सांगतो. 
पोथी ऐकतो. त्याची सभासदांत असामी गतवर्षी पुरंधरीं घातली 
आहे. गतवर्षी दोनर्शी रुपये पावले. यंदा तुमच्या चित्तांत करार 
असामी आहे ते आहे. तुझह्यांजबळ पाठविलें तरी गुदस्ताप्रमाणें दो- 
नर्शे रुपये बिगी पाठवून देणें. 
[ लेखांक २७५ ] श्री भागवराम. 

श्रीमत्‌ भागवचरणेपु धीर रघुनाथाचा सेवक हणमंत-रामलक्ष्मण 
दोनी बंधु. लक्ष कोटी रत्नमाणकें मजला दिलींयानें कांही माझी 
कीर्ति वाढत नाहीं. उभयतां दोनी बंधु रामलक्ष्मण तुमची फत्ते 
झाली हणजे त्रैलोक्यांत माझी कीर्ति जाहली. हेचि मी इच्छा रात्र- 


८५८९७४ 


दिवस श्रीपासीं इच्छितो. पैका नामर्दाचा. इजत व य्य मर्दार्चे. 
चिरंजीव. रायाचें वर्तमान वरचेवर मजला पाठवीत जाणें. तिळगुळाची 
खलिती श्री भार्गवाचे पादुकांवर ठेवून अपण केली. 
[लेखांक २७६] श्रीभागवराम. 

सहस्तायु चिरंजीव विजयीभव श्री रामसेवक हणमंत भार्गवसेवक 
उभयतां बाजीराव व चिमाजीआपा यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:--आहमीं 
पूर्वी तुह्यांस लिहीत असों जे, दोघे देव तुझ्यीं उभयतांनीं भक्तिवादें 
नेले, आज तीन वर्षे लिहितों जे, तीन देव तुह्यांकडेस गेले. यंदा 
जीवावरील दुखर्णे गेलें, मजकडेस देव असते तर मजला कां दुखणें 
येतें! एकला गणपति व भुलोब्रानें काय करावें १ श्री भार्गवाचे संगें- 
करून कडवईचीं पानें-हमणजे गुरु अगर कोणी खाते तर तात्काल 
मृत्यु प्रास होता-तीं पाने श्रीसंनिंव सेविलीं ! माझे निढळचा घाम 
पेका कान्होजी आंगरे यांणीं कांहीं बुडविला, कष्टी केलें; व शाम- 
लानेंही कष्टी केलें. तें तुह्यांस श्रुतच आहे. याची साक्ष घेणें. कोंक- 
णही तुह्यांकडेस जाहलें, तुझी गतेवर्षी साताऱ्याहून समाराधनेस सा- 
मान देविलें होतें तें, राजश्री छत्रपति व सो ० मातुश्री विरूबाई प्रताप- 
गडास गेलीं, तिकडून येतांसमयीं श्रीच्या दर्शनास आलीं. ते समयीं 
तुमचे सामानाचे सार्थकता जाहृली. एक दिवस मेजवानी सांग केली. 
मग उंब्रजेस गेलीं. आतां तुमचें कांहीं नको. वरसिष्ठाचा हेत जे 
हरिश्वंद्राचे सत्व रक्षोन चंद्रसूयैपर्यत दिग्विजय व्हावा, त्याचप्रकारे 
आमचाही हेत जे चंद्रसूर्यपर्यत ( तुमचा दिग्विजय ) व्हावा. हा 
हेत धरून तुमचें कल्याण श्रीजवळ नित्य करीत असों. याची साक्ष 
अंतरीं मनोमन पहिलीच जाहली. तर श्री भार्गव तुमचे भाकेस गुंतला 
ऐसें समजणे. श्री भार्गवाचें विस्मरण न करणें. त्याप्रांती लिहून 


१ गतवषीं:-इ० स० १७२३२४ ह्या वर्षी. 


२६० 


' तुझी आझ्ांकारणें उत्तम प्रकार कांहीं आणलेच असाल, ते विलंबें 
पाठवाल; तों आझ्यी समाधीस जाणार. दहोरोज समाधीस राहिले. 
तुझीं जें अपूर्व त्याप्रांतींचे पाठवाल तें दृष्टभर पाहोन मग समाधीस 
बसों, ऐसें चित्तीं आहे. केसोबा पाठविला आहे. सांगतां कळों येईल, 
विशेष काय लिहिणे १ 
[लेखांक २७५] श्री भार्गवराम. 

मननिर्मेल गंगाजल सत्यवक्ता एकवचनी सहख्यायु चिरंजीव विज- 
यीभव चिमाजीआपा यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:--- तुझी स्वारीहून 
पुण्यास सुखरूप आलेंत, हें वर्तमान ऐकोन मज आनंदाच्या कोटी 
झाल्या. वरकड तुझ्यांस जें ईश्वर दिल्हे तें मी कांहीं मागत नाहीं. पूर्वी 
तुत्ञांस आह्मी वस्त्रांविषयीं निरवणूक केली होती व पत्रीं लिहिलें होतें. 
त्यास तुझीं यत्न करून आणिलींच असतील, ते वस्त्रे बापुजी गणेश 
याजबराबर येणेंप्रमाणें देणेंः--- २ पसमी दुलई उत्तम, १ सकलाद 
लाखी उंच, चार गज. १ थीरमे सा हाती लांब, तीन हात रंद जाडी, 
उंच, हातांस आली असली तर, येणेंप्रमाणें पाठविलें पाहिजे, वरकड 
कित्येक वृत्त जबानीं बापुजी गणेश सांगतां कळों येईल. जाणीजे. 
छत्रपति यांणीं श्रीस गांव उत्तम तुमच्या जिल्ह्यांत कोथळे अगर 
माळशिरस यांतून एक गांव उदक घातलें आहे. राऊ निजामनमु- 
छुकाकडून आलियावर सनदा करून देतील, ऐसें वचन राजाचें 
होतें. त्यास राऊ येऊन तांतडीनें राजपुरीस गेले. हल्लीं दो गांवां- 
तून एक गांवचे सनदा करून आपले मुद्रेनिशीं पाठवून देणें. गई 
न करणें. जाणीजे. विशेष लिद्िणें तर सुज्ञ असा. यंदा समाधीस 

१ समाधीस दहा रोज राहिले ह्या उलेखावरून ह्या पत्राची मिति ता० १ 
माहे जुलडे ३० स०१७३५ ही असावी. 

२ बाजीराव ता० २२ जिल्काद ह्मणजे ता० २६ मे इ० स० १७२३३ रोजीं 
राजपुरीस गेले ह्यावरून हें पत्र ३० स० १७३३ च्या मे महिन्यांतील असावें. 


२६१ 


भार्गवक्षेत्रीं जात नाहीं. वरघाटेंच समाधिस्त होऊं. जाणीजे. आंब्रे 
बनसोड नारायणगांवीं उत्तम इरसाल चांगले रुजवणीबद्दल पाठवून 
देणें. हे आशा. 
[लेखांक २७८] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 
सहस्तायु चिरंजीव विजयीभव श्रीसेवक आपा यांसी आज्ञा ऐसी- 
जेः--- तुझ्यांस पत्रे पाठविलीं, त्या पत्रीं दुमाजीवर स्वारी करावी व 
कोंकणचें वर्तमान लिहावे. त्यास गाइकवाडाचें व कोांकणचें कांहींच 
उत्तर पाठविलें नाही. तर आजच कांहीं आही नादान जाइलों 
नाहीं. बरें, उत्तर पाठविलें नाहीं तरी यांत कांही आमचे जात 
नाही. वरकड पूर्वीपासून तुत्यांस लिहोन पाठवितों व हल्लीं पत्र पा- 
ठविलें आहे. तर राधाबाई व मानसिंग थोरात यांचें चालविल्यासी 
प्रथ्वींतील सरदार जेवढे आहेत तेवढे सुखी होतील. राघाबाई अ- 
न्नास महाग जाहली. यासमयीं त्यांचा अभिमान धरून चालवि- 
ल्यासी श्री संतोषी होईल व आझी संतोषी होऊं. तर चित्तांत 
कोणे गोष्ट न आणतां चालविले पाहिजे. चिरंजीव रायांनीं येतांसमयीं 
' पूर्ण रीत्यां त्यांसी आश्वासन दिल्हेंच आहे व आह्लीं लिहिलें आहे. 
तर चित्तावर धरिलें पाहिजे. वरकड उदाजी पवार कती सरदार 
आहे. पलीकडील वर्षी राजश्रींनीं उदाजीस रायगड प्रांते शामलावर 
पाठविला. तो वाडी पाचाड येथें सिद्दी अंबर अफवानी याणें पांच- 
सातशे माणूस जमावानिशीं युद्धास उभा राहिला. तेसमयीं उदाजीनें 


१ राधावाई थोरात इचें चालविण्याचे चिमाजी आपांनीं लेखांक १२९ मध्ये 
मान्य केलें आहे व तें पत्र इ. स. १७२६ मधील आहे. त्यावरून ह्या पत्राचे 
तेच साल असावें. 

२ पलीकडील वर्षीः--इ. स. १७३५ मध्ये. 


२६२ 


' त्याचा मोड करून अफवानीचें शीर कापून आणिलें. महाड, बाण- 

कोट हतस्त(गत) केला. सिद्दी साद यासी घास्त लाविली, राय- 
गडचे मुर्चे उठविले. मग गोवलकोटावर गेला. तेथेंही शर्तच 
केली. तों राजश्रीकडील बाबुराऊ यासी व उदाजी यासी न पटे 
ऐसें जाहलें, ह्मणून वरते आले. तर उदाजीसारिखा सरदार तुल्यां- 
कडेस आला, तर त्याचा सरंजाम करून चालविल्या तो लाखाचे यश 
देईल. आह्मी तुमचे जागली. तुझ्ीं आमचे शब्द मानितां हणून 
आह्मी तुझांस सांगतों. न ऐका तर मग आपणास लोकांमध्यें श्रीचें 
कां झणवितां व आझ्ांस महत्त्व कश्यास देतां ! तुत्ली जाणते सुक्त आहां. 
विस्तारें काय लिहिणें १ हे आज्ञा. 


[ लेखांक २७९ ] श्रीभागवराम. 


सह्खायु चिरंजीव विजयीभव रामलः&मण भक्तराज आपा यांसी 
आज्ञा केली ऐसीजे. श्रीनिवास केदार यांजवरोबर नवस देवाचा सवाशे 
पुतळी निफांशी व सवार्शे रुपये मुगुटाचे पाठविले. त्यास निफांशी पुत- 
ळीया घेत नव्हतो. त्यास श्रीनिवास केदार यांणीं अर्ज केलाजे, खामींनें 
पुतळ्या घ्याव्या, फांशाचें सोनें पांच तोळे व सवाशे मोत्ये, रुपयास 
एकप्रमाणे, आपांस सांगोन सोमाजी बरोबर पाठऊन देतों. त्यावरून 
युतळ्या ठेविल्या. तरी पांच तोळे फांशांचें व मोत्यें सवाशे, रुपयाचे 
एकप्रमाणे, आधीं पाठऊन देऊन मग वरकड देवांचे नवस देणें. जाणिजे. 

१ लेखांक ५३ चें चिमाजी आपांचें जें पत्र आहे त्यास हें स्वामींचे उत्तर 
दिसते. ह्यानंतर लेखांक ५४ चें पत्र पुनः चिमाजी आपांनीं लिहिलें. त्यावरून 
ता० १३ मे इ३नस० १७३९ व ता० १५ जूनइ० स० १७३९ ह्या दरम्यानचे 
हें पत्र असावें. ह्याच समयार्चे स्वामींचे आणखी एखादे पत्र असलें पाहिजे असें 
लेखांक ५४ वरून दिसतें. 


२६३ 


[ लेखांक २८० ] श्रीभागेवराम. 

सहस्तायु चिरंजीव लक्ष्मण अष्टप्रधान यांसी आज्ञा ऐसीजे:-अंजन- 
वेलीहून सात आठ गांवें राजपुरीजंजिरांतून तेथून सामान दारू 
गोळे पायवाटें आज अंजनवेलीस येतील, आणि मार्गी वाटस याची 
मेटें आहेत. महाडासारखे मेट, तळाघोळासारखे मेट, ऐसीं दहा मेटे 
आहेत. आणि चोकडून सामान न ये तेव्हां अंजनवेली जेर होऊन 
आपोआप टाकून पळतील. आतां माणूस मर्दाना हणावा तरी 
बयाजी महाडकर, अंणाजी साटला, दत्ताजी विचारे ऐसे मर्दाने 
त्याणें मारले, धर्म जरी ह्णावा तरी तुमचे राज्यांत कवडीचा नाहीं, 
आणि कारकून तुल्यांस लेखीत नाहींत. तुह्यांहून अधिक जाहले. राजा 
कृपाळू, चाकर बेईमान, आपलीं आपलीं घरें भरितात. अवरं- 
गजेब होता त्याचा धर्म जबरा चालत होता. त्याचे दुव्हाईस वाघाने 
उभे राहावें. तरीच चंदीचंदावर सुटले. राजा तरी महादेवाचा महा- 
देव जाहला. पुढें होईल कसें १ लक्ष्मणबावा £ हें कसें कामास येईल ? 
तरी तुह्लीं धननीचे कानावर घालणें. आझ्यांस कळलें तेवढें लिहिलें 
आहे, आझीं घडीं घडीं हे थोर लोकांस लिहों ना! 


[ लेखांक २८१ ] श्रीभागेवराम. 

सहस्तायु चिरंजीव विजयीभव. वेडा गोसावी तुमचे कुळीं भागंवें 
अवतार घेतला. हणमंतासारिखं यश तुह्यांस आलें. पुढेंही श्री अहद 
रामेश्वर तहृद दिली यका देईल. तुह्मी वर्तमान लिहिलें व चिरंजीव 
बाजीरायाचीं पत्रे आलीं हें संतोषाचें वर्तमान ऐकोन, जैसी हणमंताचे 
गळां रघुवीरें रांची माळ घातली तेसीं यशाचीं पत्रे पाठविली. 
तुझी रामरूप जाहलें. मी तुमचा जागली. केलासवासी नानाबाबत 
नकद रुपये साडेतीन हजार यास व्याजबट्टा नाहीं. पहा, पहा, माझ 
थोरपण ! तुमचे घरांत द्रव्य व तपही घातलें, व यशही घातलें. तर 


२६्ड 


श्रीभुलोबाचे इमारतीचा लेंगट लागला आहे व ताथवडा येथील 
काम बाजीचे पुर्ण्ये आकारास आले; तर यासमयीं जर मजला रुपये 
दिल्हे तर सुदामदेवाची गत जाहली. साडेतीन हजारांपैकीं पत्रदर्शनीं 
दोन हजार रुपये केसोबा व नारुजीजवळ देणें. दीड हजार राहों 
देणें. जरी दह्या कोटी फोज घेऊन कोंकणांत जातेंत तरो ऐसें यश 
कोंकणचें न येतें. ऐसें पुर्ते आपले ठायीं समजणे. रावणासारिखा दैत्य 
मारिला ! नाहींतर मजला राग आला तर मी तुमचा नव्हे. नाना- 
बाबत साडेतीन हृजार रुपये बाबत तुझ्लीं मठांत उदक घातलें व बाजी- 
रायांनीं जेजुरीचे वर घातलें तर [ तें खरें करा! ]. 
[ लेखांक २८२ ] श्री. 

आपास आज्ञा ऐसीजे:-कोंकणांत पांच गांव इनाम दिल्हे होते ब 
जकात पांचशे बैल यांची जकात देत होता. त्यास आमचे हातचा हत्ती 
घेऊन गेला [ह्मणून ] आह्ीीं कपाळास कांठीं घेऊन वरघाटें आलों. 
त्यावर श्री भार्गवराजाच्या मनांत शिरोन पांच गांव वरघाटें दिल्हे, 
आणि विश्वजन पैके देतें. तुदांस आह्मी तांदुळ मागितले ह्मणून बो- 
लिले तर तुह्मी तांदुळ भक्षितां, त्याप्रतीचे तांदुळ माळशिरसीं पाठ- 
विले ह्मणजे तुमची निष्ठा खरी. श्री भुळोवाची समाराधना करूं ह्मणजे 
श्रीभुलोबा भोजन करील, तें श्रेय तुह्यांस येईल. न मागतां सो० वि- 
र्वाईनें दोन हजार रुपये दिले. हे आज्ञा. 
[लेखांक २८३] श्री. 

चिमाजीस आज्ञा. तुमचे फत्ते श्रीचे कृपेने अमयांद जाली. परंतु 
इतकेंही व्यथ दिसतें. कसं तर आपले जन्मभूमीचा स्वामी पूजेविर- 


१ भुलोबाचे इमारतीचा लगट लागला आहे ह्या उलेखावरून हे पत्र इ. स. 
१७२६ सालचे असावें. 
२ रावणासारखा दैत्यः-सिद्दी सात जंजिऱ्याच्या हबश्ांचा सरदार. 


२६५ 


हित, स्वकीय इष्टजन कुटुंबसहित केशयुक्त ऐसे असोन, त्याचें इष्ट आणि 
श्रीस्थानीं उत्साह पूर्ववत्‌ पूजा आपणासही दहन घ्यावयास योग्य 
जेव्हां नव्हे, तेव्हां सर्व पुरुषार्थ तुमचे अयोग्य आहेत. बरें समजणे. 
उभयतां बंधु दिग्विजयी. पांडव अजुन श्रीकृष्णाचा मनोरथ पूण 
करीत. आशेत तत्पर, एकनिष्ठ, सेवावृत्तींत लीन, ह्णोनच भगवान 
त्यांचे हातून अरिमर्दन करून पृथ्वीचे इष्ट जन देव पालन करवीत. 
असें कर्ता तो ईश्वर, परंतु पांडवांचे ठायीं कृपा, याजकरितां यश त्यांस 
देववी. आमचा हेत कीं, तसीच तुल्लीं भावपुरस्सर आज्ञा पालन क- 
रावी. श्रीभागव सक्षेत्रीं नांदतसे, हाच पराक्रम सवीत अधिक आहे. 
तुमचे पूजेची इच्छा ह्मणावी तर तुह्मी मनोदयानुरूप करावी. यांत 
अपूर्व काय ? लौकिकजन संतुष्ट करितात. भक्तराज खंडेराऊ यांस बरें 
वाटत नव्हतं. त्याचा समाचार जातां धेतला. त्याणें अतिशयें लीन हो- 
ऊन श्रीस संतोषी केलें. पांच सात वस्त्रें श्रीस दिलीं. तें बहुतच अपूर्व 
दिलीं. द्रव्यही उत्कृष्टच दिलें. तुह्यांस परस्परे कळलेंच असेल. तुमचा 
जागली जेथें जाईल तेथें सर्व अनुकूलास उणें नाहीं. तुल्यांपासीं एवढा 
पराक्रम दिसतो हणूनच तुझ्यांयोग्य तुह्यांस सांगितलें. माझा वैकुंठवासी 
नाना माझे मनोरथ संपूणे करावयास पुन्हां जन्मास आला आहे. 
त्याचें भाषण काल ऐकिले, याउपर चित्त संतोषी जालें. नाना माझा 
होता. तो एकनिष्ठ होता तर द्माजीस त्यास दिल्हा. सय्यदाचा सल्ला 
झाला. त्यामुळें इतकें अभीष्ट झालें. दिलछीची मसलत सुरू झाली. एक 
मनोरथ त्याचा राहिला होता तो संपूर्ण करावयास तुह्ली आलां. त्याचा 
मनोरथ [पूर्ण करा]. 


[लेखांक २८४] श्री. 


सहखायु चिरंजीव विजयीभव चिमाजीआपा प्रधान यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजे;-यसाजी गायकवाड याचा भाऊ बाबजीनाईक गायक- 


२६६ 


वाड वसईस चाकर तुझ्ांकडेस होता. तेथें युद्धीं पडला. त्याजबरोबर 
त्याचे सोयरे संभाजी शेटगा मेहुणा व बाबाजी मोरे पडले. त्यांचे 
खबरीस तुझह्यांकडे आगोटीस येसाजी गायकवाड पाठविला होता. त्यासी 
तुझ्ीं त्याचे क्रियेस तिघांचे रुपये पन्नास दिल्हेत. ते धेऊन येऊन येसा- 
जीनें क्रिया तिघांची केलिया बालपरवेशी तिघांची चालवू; पुढें येणं 
ह्मणजे सवाशें रुपये देऊं; ऐसें तुमचें वचन होतें. त्यावरून इलीं ये- 
साजी गायकवाड पाठविला आहे. तरी याचे बालपरवेश्ी बेगमीस 
सवार्शे रुपये वचनाप्रमाणे याचे पदरीं घालणें, ब कांहीं वस्त्रपात्र 
बायकांस देणें. तुमच्या वचनाचा भरंवसा धरून यास पाठविला 
आहे. दिवसगत न लागतां याचे रवानगी करून पाठविला पाहिजे, 
मार्गे पन्नास रुपये तुझीं दिलेत ते कापून घेतलेले पाडेसार दिल्हेत. 
ते कोठें न चालत. पाडा दर रुपयास चव्वळ मागत. मग आहझ्लीं ते रु- 
पये ठेवून मुबदला चांगले आपणापासून दिल्हे. ऐसेच दृीं रुपये 
द्याल, ते तैसे न देणें. चांगले रुपये आपले दृष्टीनें पाहोन, पाडा न पडे 
ऐसे रुपये सवाशे देऊन, याची रवानगी करणें. बोलल्या बोलास अंतर 
केलियास आह्यांस कोप येईल, ऐसें न करणें. विशेष काय लिहिणे. 
हे आजा. 
[लेखांक २८५] श्रीभागवराम. 

सहखायु चिरंजीव मननिर्मळ विजयीभव चिमाजीआपांस!--- तुही 
पत्र पाठविलें, उत्तमकाळीं प्रविष्ट होऊन पत्रश्रवणें परम संतोष जाहला. 
केवळ वेकुंठींच वास जाहला ऐसा संतोष जाहला. कौरव पांडव 
द्यूत खेळोन पांडव वनवासास चालिले, ते समयीं कुंती श्रीकृष्णास 
बोलिली जे, तूं द्वारकेस चालिलास, आमची गत पुढें काय? ते 
समयीं कृष्णनाथ बोलिला जे, मी कांहीं द्वारकेस जात नाहीं. अहर्निशी 


१ लेखांक १४९ पदा. त्या पत्राचे इं उत्तर आहे, 


२६७ 


तुमचे पुत्रासत्रिधच आहें. द्वारकेस गेलों असं लोकांस वाटतें, परंतु 
क्षणभर विस्मरण पांडवांचें पडेल तेव्हांच अवतार संपूण जाहला. ऐसें 
शपथपूर्वक बोलिला. कुंती व कितेक भक्त कृष्णास ह्मणाले जे, तुझे 
निजभक्त पांडव आणि वनवासास कां जातात? तेव्हां उत्तर दिलें 
जे, यांसी वनवासास पाठवून तपश्चर्या करितील. मग ते तपोबळें कौ- 
खवांचें निदौोळन करितील. तर तुह्मी रुपयांचें लिहिलें तर पांच हजार 
काय व शंभर काय व लक्ष काय व रुपया काय! मी तुमचा जागली 
बोलिजे, पूर्वी भक्तितपःसामथ्यें वामन द्वारपाळ केला, त्याप्रमाणें तुह्मी 
भक्तियोगॅकरून आह्यांस कालकम परशराम यांसी आपले द्वारपाळ 
करून ठेविलें, तर सोडावयाची आज्ञा कधीं द्याळ ती कळत नाहीं. 
काडीमुड्याचीं वाईटशीं कामे होत आहेत हें श्रेय तुमचेच पदरीं पडतें. 
मातुश्रीचे शरीरीं सावकाश नार्ही हणून लिहिलें, तर आरोग्यता जा- 
इलियाचें वर्तमान लिहिलें नाहीं तर आह्मयांस तेथवर यावें लागेल. 
गतेवर्षी आमचे शरीरीं वेथा जाहळी ते समयीं मातुश्री धावडशीस 
आली होती. आरोग्य जाहलियाचें वर्तमान लिहोन पाठवणें. 

पु॥ साखर खाऊन समाधान जाहलें. साखरेचे रुपये ४० पाठविले 
ते पावले. व साब्राजी नाईक यांचा कोळ पाठविला तो पावला, व 
मोत्ये २५ पाठविळीं तीं पावलीं. विशोष काय लिहिणें? संभाजी यादव 
व भिवजी यादव या हरदु जणांनीं आझांस राजश्री-दरबारीं यत्न मात्र 
करून पाहिला. परंतु कांहीं चालेना. पुण्यास येऊन साबाजी राऊत 
न्हावी याणें डोकीच करावी! याचा पाट निघाला !! अवघा गांव 
बुडवून जाया न पडावा हा विचार करीत होते; परंतु कोठें चालिला 
नाहीं! ते लबाड आहेत. वरकड बंदसोडीचे आंबे लावणीकारणें 


१ गतवर्षीः--इ० स० १७२३७ ह्या वर्षी स्वामीं आजारी होते त्यावरून हे 
पत्र ३० स० १७३८ सालचें असावें. 


२६८ 


व जाहले उत्तम इरसाठी पाठवून देणे. बरे, वसईचा अभिमान 
श्रीस आहे. तुत्ली चिंता करितां एक गुण, श्रीस दशगुण आहे. 
चिरंजीव बाजीराऊ याकडील वर्तमान लिहोन पाठविलें तें पावलें. 
विशेष काय लिहिणे? हे आज्ञा. 
[ लेखांक २८६] श्रीभागवराम. 

सहस्तायु चिरंजीव आपांस आज्ञा, तुझ्ांस बहुमान झाला, आझांस 
स्वगीतून विमान आलें. यास लटकें असेळ तरी आह्यांस शिष्याची 
आण असे. हेंच प्रमाण असेल तरी अंतकाळ बराच येईल. बहुमानाची 
भिक्षा देणें. शेणवी याणें आमचा अपमान केला आहे. त्यापासून पंच- 
वीस हजार रुपये घेणें. आह्यांस नानाप्रमाणें हाणत असत तर चोवीस 
हृजार ख्चे करून एक हजार आहझ्ांस पाठवून देणें. निळो पतकी चि- 
पळूणकर याणें हबशी याकडे आमच्या चाड्या सांगोन परशरामींतून 
आमचे भांडीं, दरवाजा, नगारे नेविळे आहेत. त्याच्या ळकाचा धंदा 
नारायणगडीं आहे. त्यास दूर करून कचेश्वर गोविद (यास नेमणें ). 
माझा अपमान शोणवी याणें केला आहे, तो केलासवासी नानाचा अप- 
मान केला आहे, त्याचें पारपत्य केलेंच पाहिजे. [न] कराल तर परशरा- 
माची आण असे. 
[लेखांक २८७] श्री. 

मननिर्मल गंगाजल चिरंजीव चिमाजी आपा यांसी आज्ञा केली 
एऐसीजेः-- चिरंजीव सदाशिव याचें कांहीं वर्तमान लिहीत नाहीं. 
तुद्ीं आंबे बनसोडीचे पांच पाठविले; आणखी पाठवावयास नव्हते कीं 
काय नकळे! कोठून पाठवाल ? विजवडीबद्दल बनसोडीचे आंब्रेयांच्या 
आटोळ्य़ा असतील त्या व आणखी इरसाली आंब्रे नारायणगांवच्या 
आटोळ्या असतील त्या पांचशे पावेतों ज्या पाठवाल त्या कार्याच्या 
आहित. आह्ली आहों तों पाठविल्या तर लावून मग समाधीस परश- 


२६९ 


रामास जाऊं. लौकर पाठविले पाहिजे. घोडी पाठविली ती आप- 
ल्यास पावती केली. धुरंधर चिरंजीव- बाजीराऊ व तात्या गुरुवारी 
दरमीस धावडश्यीस भेटीस आले होते. तुह्यांस कळावे याजकरितां 
लिहिलें आहे. तुह्यांस प्रसाद भोगवस्त्र दुलई ठेविली होती, ते भेटीचे 
समयीं अंबाजीपंत तात्यांहीं भांडोन झगडोन आहझा0ांपासून घेतली. ऐे- 
शास दुलई पांघरावयास पाहिजे तरी, या दोघांस न कळतां दुलई 
चित्तास येईल तेशी करून सोंवळ्याची पाठविणे. बाजीराऊ व 
तात्या दोघे भांडतात. त्यांचें तुजकरितां आक चालवितों. तुजही 
कळलेंच आहे. आह्लीं लिहिलें द्दोतें जॅ, राजा येईल तेव्हां तू सा- 
तारा येणें. त्यास बापू, तूं आमचें कोठें ऐकतो? येथें तो अवघे पांच 
सा पातकी आहेत. उमाबाईकडे अवघे जाले आहेत..... ..चिरंजीव 
सदाशिव सुखी असावा. 


बाळाजी बाजीराव. 


[ लेखांक २८८] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांडहीं 

सह््ायु चिरंजीव विजयीभव नाना प्रधान यांसी आज्ञा ऐसीजेः- 
तूं वंश बाळाजीचे पोटास आलास, यासी कोणी लटकें ह्णेळ तोच 
अधघःपातास जाईल, याकरितां तुत्ीं उदासपणें लिहिलें तर मी तपश्चर्या 
तुझांकरितां करितों. याहून तपश्चर्या सुईेचे अग्री करून संकष्टा चतुर्थी 
समाधि आपले ऐस घेईन. तुज्लीं निभय चित्ते मुठखगिरीस जाणें. को- 
टीची फत्ते होत आहे. श्रीचरणीं भाव ठेविला ते पूर्णआयुष्यी झाले, 

१ तात्याः:--अंबाजी त्रिंबक पुरंदरे. 


२ बापू:-चिमाजी आपास स्वामींनीं प्रेमळपणाने चिमणाबापू ह्या अर्थी बापू 
हें संबोधन दिलें आहे. 


२७० 


तूं पूर्णआयुष्यी होशीळ, मजला भार्गवाजवळ व भुलोबाजवळ मागणें 
हेंच. आह्यांस एवढें मानपत्र पावलें. इतके दिवस मार्ग पाहतों. पत्रे 
पाठविलीं झणून लिहिलें तर आह्यांस पावलीं नाहींत. तुमचीं फत्तेचीं 
पत्रे वरचेवर पाठवीत जाणें. ह्मणजे संतोषी होऊं. तीळगूळ संक्रमणाचे 
पाठविले आहेत. स्वीकारणे. हे आज्ञा. तुमच्या पुण्यानें नवीं कामें 
येणेंप्रमाणें लाविलीं. पाणी लागलेंः:-१ पिंगोरी, १ शिरवळानजीक 
आंधारे १ कासुरणीस, १ तळें भुलेश्वर एकूण चार कामें नवीं केलीं. 
पाणी लागलें, कळावें झणून लिहिलें आहे. आणखी एखादें मोठेंसें 
संकट घालणें. जेथें पाणी नसेल तेथें पाणी करून श्री देईल. मह्ादोबा 
श्रीचा आहे. स्वामींच्या कामावर एकनिष्ठ आहे. याजवर दया 
करीत जाणें. 


[लेखांक २८९] श्री. 


नानांस आज्ञा. दत्ताजी कनोजे झणून सरदार नामांकित कान्होजी 
आंगरे सरखेल यांजवळ होते. ज्यांणीं जयगड बांघला, मोठमोठी 
कामें केलीं, ते मृत्यु पावले. त्यांचे पुत्र सयाजी कनोजे, आझांजवळ 
सखोजी आंगरे यांचे वेळेस आले. त्यास अन्न महिपतगडचा हवाला 
श्रीनिवासराऊ यांजकडून महिपतगडीं यमाजी शिवदेव यांजकरवीं 
सांगविला होता. बरंच चालत होतें. त्यास यंदा बजाजी कदम याणें 
रसद पांचरां रुपये यमाजीपंतास देऊन हवाला दूर करविळा. आ- 
णखी अन्न दुसरे जागा सांगूं ह्षणून गळां पडिला आहे. परंतु सयाजी 
कनोजे राहत नाहीं हणतो. याचें आझांस अगत्य आहे. कता आहे. 
त्यास उत्तम एका किल्ल्याचा हवाला सांगावा. तेथें चौकस धंदा क- 
रील. कामाचा असला तरच याचें चालवावें. तुत्यांसही याचे सह्वासें 


१ सयाजी कनोजे:--लेखांक ७२॥७६॥ १५५ पहा. 


२७१ 


कर्तेपण कळों येईल, विशेष काय लिहिणें? उत्तर आलियावर यास 
तुह्यांकडे पाठवून देऊं. 
[ लेखांक २९० ] श्रीभागवराम. 

मननिर्मळ गंगाजल पेशवे प्रधान. बरें, तुत्लीं आठवीत नाहीं. 
परंतु आत्ली बाळाजी पासून तुमच्या गाई चारितों. बरें, तुमच्या मनांत 
आलें तरी बरें. तुत्लांस ठाऊक नाहीं तर आह्ली सांगतों. तुत्ली आलेत 
तेव्हां साडे पांचशे रुपयांचीं वस्त्रे लागलीं. काल सदाशिवबाबा आले 
तेव्हां वस्त्रे ऐशी रुपयांचीं लागलीं. तुह्यांस सारें ठाऊक आहेच. परंतु 
आहझ्ली उगेच लिहितों. आह्मी कांहीं तुत्यांजवळ मागत नाहीं. तुझीं सा- 
हजार एकर्शे वर्षीस देतां, तेवढेच आह्यांस कोटीचे जागीं आहेत. आह्मी 
समाधीस बसलों; परंतु एक पशमी थान व दोन चार शालजोडी 
लांबसी साडे सात हात ऐसी सोमाजी बरोबर पाठवून देणे. तिजवर 
स्नानसंध्या करून तुमचे पदरीं पुण्य पडेल, तुझह्यांस मघ प्रसाद €॥ 
आदमण पाठविला आहे. हे आज्ञा. आल्लीं घोड्यासाठीं तुझांस लिहिलें 
होतें. घोडा देणे, नाहीं तर हजार रुपये देणें. त्यास तुझं लिहिलें कीं 


* हा मजकूर बाळाजी बाजीराव ह्यांच्या एका पत्रावर लिहिला आहे. तें पत्र 

येणेप्रमाणे आहे:--- श्री 
“ श्रीमत्‌ महाराज श्रीपरमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बाळाजी बाजीराव प्रधान कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंति. येथील 
कुशल आश्विन शुद्ध चतुथी रविवारपर्यंत स्वामींचे आशीर्वादेकरून यथास्थित असे 
विशेष. उत्तर प्रांतींचा कार्यभाग उरकून त्रितिया मंदवारीं स्वामींचे आशीवोदप्र- 
तापेंकरून सुखरूप पुण्यास आलों. स्वामींस अवगत व्हावें ह्याकरितां लिहिलें 
असे. कृपा केली पाहिजे हे विज्ञापना. ?? 

हें पत्र आश्विन शुद्ध ४ ह्मणजे ता० ५ जुलईे इ० स० १७४१ ह्या मितीचें 
आहे. त्यावरून वरील स्वामींचे पत्र ३० स० १७४१. सालचें असावें असें दिसतें. 

१ लेखांक ७६-८४ पहा. ह्यांच्या पूर्वीचे हें पत्र दिसतें 


२७२ 


आझ्ीं आल्यावर घोडाच स्वामीयोग्य देऊं, त्यास आहीं तों येथें बा- 
राशें रुपयांचा घोडा तुरकी घेतला आहे. पाहे. राजानें घोडा दिल्हा 
आहे तो कसा, चोमुलकांत कीर्त जे, असा घोडा खासा बावांस दिल्हा. 
आणि तुह्ीी घोडें देतां ते निबर, आमचे कामाचे नाहीं, ऐसें कृत्रिमे 
देतां. याजकरितां आह्मी लिहिलें कीं, रुपये पाठवणे. आकल्लीं आपले 
खातरेयोग्य घोडा घेऊं. त्यास तुह्यांस मजपेक्षां रुपयेच अधिक जाले 
कीं काय? हल्लीं आझीं घोडा तों घेतलाच आहे. तुमचे चित्तास येईल 
तरी बाराशें रुपये पाठवून देणें. वरकड वतोव्याचे रुपये राहिले आहेत. 
ते आह्यांस निकड रुपयांची आहे. तरी राहिले रुपये सोमाजीबरोबर 
पाठवणे. व एक तोळाभर कस्तुरी व दोन तोळे केशर ब तोळाभर 
अंबर ऐसें पाठवणें. तुमचे पुण्याने गणपतीचे देवळाचें व तळ्याचें काम 
आजि वर्ष दीडवर्ष लागलें आहे. चार साडेचारशे माणूस खपतें. हेंही 
तुमच्या पुण्यें सिद्धीस जाईल. आल्ली राजुरास निघोन जाणार होतों 
परंतु राजेयानीं राहविलें. नाहींतर आमचें नांव कशास घेतां! जर 
तुमच्याच पुण्याने चालत असिलें तरी तंही आह्ली पुढें पाहतच आहों. 
आक्यांपेक्षां तुद्यांस रुपये अधिक जाले असिले, तरी रुपयेद्दी न देणें 
आणि घोडेंद्दी न देणें. मग आमचे कपाळीं असेल तें होईल, आही 
तुमचे पुण्याने समाधींतून सुखरूप उठलों तरी भेट होईल. नाहीं तरी 
संस्थान चालविणें. हें तुमच्या वडिलांपासून तीन पिढ्या क्रियाभाक 
झालीच आहे. तें स्मरोन चालवालच यांत अपूर्व काय आहे १ आमची 
खर्चाची वोढ बहुत आहे. वार्षिकप्रमाणे सा हजार एकर रुपये चतुर्थी 
अलीकडे चार दिवस सोमाजी बरोबर पाठविलेंत ह्मणजे संतोषी होईन. 
आणि वार्षिकप्रमाणें परामी थाने ४ व शालजोडी एवढीं पाठवून 
देणें. व घोडीचे रुपये बाराशे ऐसे पाठविले पाहिजेत. 


२७३ 


सदाशिव चिमणाजी 
[लेखांक २९१ ]* श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 

चिरंजीव सदाशिव चिमणाजी यांस आज्ञा केली ऐसीजे:-आझीं 
निश्याण पाठविलें जे, नानाची फत्ते होवो आणि किलीजखान यास पा- 
दाक्रांत होऊन याचे पायाखालीं येवो, हणून आह्णी, तीन महारुद्र भुलो- 
बास बोलिलों. त्यासी दोन महारुद्र आत्ली करीतच आहों. एक महारु- 
द्राची सामग्री राधाबाई काय लागेल ती पुण्याहून माळशिरसास पाठवील 
तरी पाठवणें. न पाठवील तर आमचा पार्यपोस गेला ! तीन महारुद्र 
करून आह्मीच श्रेय घेऊं. नाहींतरी ठुह्यांस देऊं. कैलासवासी नानापा- 
सून उभे चतुर्थीचे श्रेय समाधीचें श्रेय तुमच्याच कायोकरितां देतों, हें 
राधाबाईस कसें न कळे? आणि ती डोळ्यावर कसें कातडे घेत्ये१ 
तिचे लेकानें पुण्याचे मुक्कामीं काय काय देऊं केलें होतें तें अवघं >>< > 
गेलें! जावो !! मज कोप आणूं नका. कोप आणल्यास कोणाचें बरें 
झालें नाहीं. नानाची काय गत व महादाजी बल़ाळ याची काय गत 
व विरूबाईची गत काय झाली हें तुह्यांस कसें न कळे! आठ दिवस 
पैका पाठवून देतों ह्मणून नेम केला त्यास दिवस किती जाहले ! इल 
तळ्याचे कामास कजे पेकीं रुपये १०,००० दहा हजार पाठवून देणें. 
न पाठविल्यास जसा पुण्यांत आपावर कोप होऊन गेलों, तैसा कपा- 
ळास काठी घेऊन उनातानांत एखादेकडेस जाईन. पुढें काय होईल 
तें कळों येईल, पुण्यावर कोप होऊन तळेगांवास गेलों. तेथें उमाबाईनें 
वस्त्रपात्र देऊन पूजा केली. दमाजीकडे जाऊं न देई. आणि काल सा- 
ताऱ्याहून भेटीस धावडशीस येऊन दोन हजार रुपये आणून दिले. 
ऐसी त्या लोकांची निष्ठा. आणि तुही तों आमचींह्मणवितां, आणि 


% लेखांक ८३ हें लेखांक २९१ चें उत्तर असावें. 
१८ 


२७४ 


तुमची निष्ठा या प्रकारची ! तुह्यांस कामास येईल ! ! इतक्यावर आही 
काय करावें १ वसईचें ठावें आहेना? वसई न आली तर या राज्यांत 
राहील त्याचें संन्यासपण लटके असे कागद गेले होते! ते तुह्यांस ठा- 
वेंच आहेत. पंधरा दिवस गोमूत्र टाकिले होतें. ऐसं असोन तुह्यांस 
होणारासारखी बुद्धि आठविठी! सासवडचें ठावकें आहेना ! पुण्यांत 
मन कां कष्टी केलें होतें! 
[ ळेखांक २९२] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 

श्रीभगवान्‌स्वरूप परमेश्वराचे तेज सदोबास आज्ञा केली ऐसीजे;--- 
बहुत दिवस जाहले, परंतु समाचार कळत नाहीं. बरें आमचें काय 
जातें १ तुमचे पूर्वज जें जाहलें वर्तमान सविस्तर लिहीत असत. संक्र- 
मणाचे तीळगुळ पाठवीत असत. बापुजी मेघरयाम याजकडे उद- 
कदत्त रुपये ५० पन्नास येणें व रामचद्रपंत पिंपळनेरकर दिमत कवडे 
याजकडे उद्कदत्त रुपये ५० व वस्त्रे २ ऐसीं येणें आहेत; तर बा- 
पुजीपंताकडीळ व रामचंद्रपंताकडील रुपये १०० ववस्तरे २ ऐसीं 
पाठवून देणें. रुपथे पोताचे पाठवून तुह्ीं त्याजकडून जासूद पाठवून 
डृपये आणवणें. या गोष्टीने तुमचे पदरीं पुण्यच पडेल, तुमचे वडि- 
लांनीं न्हावीचे तळावर एका घटकेंत हृजार रुपये मिक्षा परदे 
करून दिली. तुही ऐसें करितां, हें बरें कीं काय? तुमचें देवाचें 
कार्य होतें व आमचें चित्त संतोषी होतें ऐसें करणें. राजा ह्मणजे 
कोणास नेदी. आमचे उद॒कदत्त येणे रायाकडे रुपये पांचशे होते. 
ते त्यांसी कळतांच रुपये पोताचे पाठविले आणि त्याजकडून घेतले. 
तुझी तों पुरातन श्रीचे आणि असें करितां हें काय? पुढिले जन्मीं 
येईल कीं काय? पालखीकरितां कितेक वेळां लिह्यावें? अतः:पर लि- 


१ लेखांक ८१ पहा. 


२७५ 


हिणार नाहीं. तुह्यांस संसाराची चिंता आहे. पालखीची चिंता याज- 
“हून विदोष असावी. आतां वारंवार लिहीत नाहीं. चिरंजीव नानाचे 
वर्तमान काय? कोणते गडकोट हबशाचे जंजिरे घेतले हें न कळे. त्या- 
जकडीलही पत्र फार दिवस येत नाहीं. 

चिरंजीव दादोबास आज्ञा केली ऐसीजे, चिरंजीव सदाश्यिव- 
पंत यांसी पत्र पाठविलें आहे. तर त्याजकडे प्रविष्ट करून उत्तर 
पाठवणें, जाणीजे. 
[ळेखांक २९३ ] श्री. 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव सदोबा यांसी आज्ञा. तुमचे मस्तकीं 
हात ठेविला. आपलें स्वरूप तुझे स्वरूपांत घातलें. जसा पांडवास 
श्रीनें अनुग्रह केला. विश्वासो फळ होय. कां तुझी सा वर्षांचा मक्ता 
पेक्याचा करून दिल्हा! नियताप्रमाणें समाधीस द्यावे. त्यावेगळी 
टोपीस मखमल मागितली तर एवढा माझा अन्याय पोटीं घालणें! ! 
प्रसादिक समाधीची शालजोडी सात हात पाठविली आहे. या शा- 
लेवर स्नानसंध्या करणे, चिरंजीव नानाने आज्ञा करून पत्रे दिलीं 
होतीं. बरवाजी पाटील व शंक्राजी केशव व खंडोजी माणकर 
यांसी पर्त्रे दिलीं जे, त्या प्रांतांचे हशम, मुळूख उत्तम, मिक्षा 
करून देणें. याकरितां तिकडे माणसं पाठविलीं आहेत. तर दुसरीं 
ताकीदपर्त्रे त्यांस पाठवून मिक्षा जमा होय तें करणें. केलास- 
वासी बाळाजी नानापासून पिलाजी जाधव याणें बहुत द्रव्य मि- 
ळविलें आहे. दोन तीन कोटी द्रव्य आहे. . तर फुरसतीनें श्रीचा 
अंश असिला तर द्रव्य युक्तिप्रयुक्तीने घेऊन हृशमांस वांटणी करणें. 
[ळेखांक २९४] भागेैवराम. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 
अनंत जन्मांच्या राशी, भदोनी गेल्या गगनासी, मर्यादा नाहीं 


२७६ 


भाग्याद्यी, ऐसेंच घडलें. सहस्थायु चिरंजीव सदाशिवपंत भाऊ यांसी 
आज्ञा ऐसीजे:-पांच हजार रुपयांची पावती पाठविली ते आपण फि- 
रोन पाठविलें; आणि खंडोजीवरोबर सांगोन पाठविळे कीं, मुद्दल पैकीं 
पांच हजार पावले ऐसी पावती द्यावी. तरी आजिपर्यंत व्याजाचा हि- 
शेब काय होतो तो तुझीं फडनिसाजवळ पुसावे. पांच हजार जाजती 
होतील. पुढे व्याजाचा हिशेब द्याल, त्यामध्यें पांच दृजार वजा करावें. 
पावती काल पाठविली तेच पावली असे. विल्हेस लावून ठेवावी. वर- 
कड, हेमगर्भाविसीं लिहिलें होतें. त्यास आपण लिहिलें कीं, यत्न केला 
परंतु मिळाला नाहीं. तरी आह्मी वैद्याकडून देमगर्भ दोन तोळे आण- 
विला आहे. रुपये वीस पडले, तरी वीस रुपये किंमत पाठवून दिली 
पाहिजे. वरकड तुह्यी मजशी दोन भाव धरितां, हे गोष्ट कामाची नाहीं. 
माझे शरीरीं किमपि ताकद राहिली नाहीं. हाडें निघालीं तीं तुह्लीं आ- 
पले डोळ्य़ांनीं पाहिलीं. ऐशास मजला तवाना करणें असेल, तरी एक 
हैस दुभती, चांगठी, एसी खिलारांतून आणवून पाठवणे. वरकड, आही 
ठुह्यांसीं काडीभर प्रपंच धरीत नाहीं. आजपावेतो तुत्ांकडे मागेपासून 
उसनवटें बहुत होतीं. त्यांचा हिशेब हमणावा तरी बहुतच होईल. व- 
ताळा अलीकडे जाहला, परंतु माझें घेय थोर आहे. काल तुझ दश- 
नास आलेत तेव्हां एक शालजोडी तरी लांबसी आणावी होती ! वृद्धाप- 
काळीं सञानसंध्या करितों. मार्गे लम्माची पाठविली तेही आह्ांयोग्य 
पाठविली नाहीं. ऐसे दोन भाव धरूं नका. वरकड तुही येथून गेलेंत 
तेव्हां वाटेस याद जगन्नाथ चिमणाजी यांहीं नेऊन तुह्यांस दाखवून 
><>> पाठविठी आहे. तेणेप्रमाणे नारो राम मजमदार तारापूर याची 
सनद करून पाठविली पाहिजे. पंचवीस रुपये जाजती एकूण सव्वादो- 
नरो रुपये सनद पाठवावी. बहुत लिहिणें तरी सुक्त असा हे आज्ञा. 


२७७ 
मराठे सरदार, मुत्सद्दी वगेरे. 


१ नागपूरकर भोंसले. 
[लेखांक २९५] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहसबावा स्वामी यांहीं 


निजभक्तशिरोमणी सहखायु चिरंजीव रघोजी भोंसले यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजे:--श्रीनें कांहीं तुमचें कार्य केलें नाहीं व बरें कांहीं केलें 
नाहीं. पूर्वी बापूजी भोंसले हूबश्यी यापासून सोडविलें व संताजी 
भोंसले यांची बेडी नानाकरवीं प्रयत्नं तोडविळी. बयाबाई यांणीं 
पांडवगडीं होती तेव्हां त्यांणीं श्रीची सेवा केली, तेव्हां आहल्यी संतोषी 
जाइलों. ते समयीं त्यांणीं सांगितलें जे, माझा रघुजी यास आशीर्वाद 
भाग्यास आला ह्मणजे स्वामींचे सेवेसी चुकणार नाहीं; तर रधोजीस 
आदीर्वांद उत्तमप्रकारे द्यावा. ते समयीं तुह्यांवर पूर्ण द्या जाइली. 
त्यापासून तुमचें कल्याण इच्छितो. त्यासी श्रीनें तुह्यांस संतत, संपत्ति, 
यश दिल्हे, ठुल्यी तों सेवेसी चुकणार नाहीं, परंतु आझ्मींच त्या प्रां- 
तास येत नाहीं. आलियावर तुह्यांपासून अंतर पडणार नाहीं. तुमचे 
गांवीं जेवरी माळशिरसचीं कुळें पळोन आलीं, त्यास मानाजी खलद- 
कर याकडेस श्रीचें कर्ज येणें रुपये वगैरा कुल त्याकडेस येणें आहे. 
त्यासी तुमचे गांबीं कुळें आलीं, तो गांव श्रीचाच आहे. तर तेथें 
कुळें आहेत त्यांकडेस रुपये येणें. त्यासी दोन चार कुळें आह्मी आ- 
णून अटकेंत ठेविलीं. त्यांचीं माणसें तुमचे स्थळीं आहेत. तर तीं कुळें 
आपले हातीं घेऊन त्यांकडील मुद्दलच रुपये तुझं देवणें. तुल्लीं कुळां- 
बद्दल हवाला घेतला आणि रुपये पाठविले ह्मणजे कुळें पाठवून देऊं. 
येणेंप्रमाणें नांवनिशी;--- 


२७८ 


निसबत मानाजी खलदकर. कित्ता कुळें. 

१०० आपाजी मालवदकर. ७५ अंबरा वाणी 
३७५ खुद्द मानाजी. ७५ शिवाजी महाडीक 
२६ चिमा तेली. १०३ मल्हारी बाकरा 

५०१ २५२३ 
पेकीं वसूल रुपये. पैकीं वसूल अंबरा वाणी २० 
२२ आपाजी मालवदकर. बाकी २३३. 
६ चिमा तेली. 
बाकी रुपये ४७३ 
तेरीज २२३२३ 
न्य 


एकूण सातशे सा रुपये त्याकडे मुद्दळ आमचें येणें. त्यासी हे रुपये 
तुह्तीं पाठवावे ह्मणजे कुळें व कतत्रे पाठवून देऊं. सातशे सा रुपये 
मुद्दळच तुह्यांकरितां घेतों. काय निमित्त कीं, तीही पेठ आमचीच. 
ती पेठ औरंगावाजेसारिखी जास्त वसवणें. आपलीं कुळें आमचे रुपये 
पाठवून घेऊन जाणें हाणजे नांव तुमचेंच आहे. यानंतर चिरंजीव 
नारो शांकर याणें वराडांत अकोटच्या अविधाकडेस सेवा केली. तीन 
चार वर्षे होते. सांप्रत त्याणे नारो शांकर याजवर तुफान करून सात 
सहस्थ रुपये दंड ठराविले. त्यांपैकीं तीन हृजार रुपये घेतले, बाकी 
चऊ हजार रुपयांबद्दळ जामिनाचे घरीं चोकी बसविली. कांहीं खालें- 
पिल्ले नसतां नाहक याजवर दंड घातला आहे. तर याचें श्रीस वहुत 
अगत्य आहे हाणून तुह्यांस लिहिलें आहे. तर अकोटच्या अविधास व 
जमीदारास ताकीदपत्रे लिहून देणे कीं, वाजवी त्याचे अंगीं पैसा 
नसतां काय समजोन ब्राह्मणास कष्टी करितां? याउपर त्या ब्राह्मणाचे 


२७९ 


वाटें न जाणें. नाहींतर तुमचा आमचा स्ेहृ राहणार नाहीं. ऐसीं 
ताकीदपत्रे देऊन जे गोष्टीने याची मुक्तता होय तो पदार्थ अगत्य 
करणें. अनमान न करणें. 
[ळेखांक २९६] श्री. 
श्रीमंत परमहंस स्वामी यांहीं 

गंगाजान्हवीसमान मातुश्री काशीबाई भासली यांसी आज्ञा केली 
ऐसी जे:--सारी एथ्वी आह्यांस घ्याते आणि हजारांचे हजार पेके धाडून 
देतात. सोभाग्यवती विरूबाई वर्षामध्ये चार वेळां आमचे भेटीस 
येतात. हें तुह्यांसही परस्परे विदितच आहे. आमचा विश्वासघात करून 
शिंपी माळशिरसचे पेठेंतून पेसे घेऊन तुझे गांवांत जाऊन राहिले 
आहित. त्याजकडे गोविद केशव गेला आहे. तरी हिशेबाप्रमाणें त्याच्या 
मुसक्या बांधून त्याजपासून पैके घेऊन आह्यांकडे पाठवून देणें हणजे 
आह्मी पोटभर गोमूत्र घेऊं, आणि तुजला तुझ्या पुत्रास आशीर्वाद 
देऊं. त्याजकडील रुपये पाठविल्यास तुझीच भिक्षा पावली ऐसे संतोषीं 
[ होऊं ]. ते कांहीं स्वगीस तुज कामास येणार नाहीं ? स्वर्गी वास करणें 
तुझेच हातीं आहे. हे गोष्ट न करा तरी तुजवर गोमूत्र टाकून खांसा 
आही तेथें येऊं. तेव्हां संकट पडोन त्याजकडीळ पैका तुजला [ द्यावा 
लागेल, हे आज्ञा१]. 
[लेखांक २९७] श्री. 

गंगाजान्हवी समान मातुश्री काशीबाई यांसी आज्ञा:--मी साधुसं- 
ताची पायधूळ आहें. बाई, गतवर्षी मज कागद तुझ्ीं पाठविलांत जे, 
बावा, तुमचे आशीर्वादें माझा लेक रघुजी भोंसले सुखरूप येऊं द्या 
हणजे मी खामींचे भेटीस येईन. त्यास तुझेच पुण्यें, चिरंजीव रघुजी 
भोंसले सुखरूप घरास आले. तुमची याची भेटी जाहली. त्यावर कांहीं 
ठुमचा कागद आला नाहीं. कर्जदार कुळांकडे माणसें पाठवितों, त्यास 


२८० 


मध्येंच तुमचे कारकून आपलीं माणसं पाठवून आमचे माणसांस बाहेर 
घालितात. तुज आह6ांमर्ध्ये तूट पाडितात, तुमचे माणसाबराबर 
तुद्यांस कागद लिहिला होता जे, बाई, तुजला देव नको; शिंपी व्हावें 
असतील तर सूयोसन्मुख उभी राहोन बोल, जे तुमचे रुपये बद्दल 
असले तर आपण कुरुक्षेत्रींचे वृद्धीने देईन ऐसें हण. हणजे कुळां- 
जवळ तुह्यांजवळ रुपये मागत नाहीं. दृ्लीं देवजी जातूद रायाकडील 
पाठविला. त्याणें सांगितलें जे, बाई बोलिली जे मजवर बावांहीं गोमूत्र 
कां टाकिलें आहे? माझा अन्याय कांहीं नाहीं. बावांचे माणसास 
मध्ये चाकर दबवितात. हल्लीं तुझीं आपलीं कुळें घेऊन जा. अगर 
रुपये त्यांपासून आपले घेण. जासूददही आपला वसुलास दिल्हा. हें 
रायाचे जासुदानें सांगितल्यावर संतोषी जाहलों. बरें, आठशे रुपये 
तुह्यांकडे येणें, त्याचा फारसा विषय नाहीं. तुमचे बोलें गोमूत्र घेऊन 
दृल्लीं जासूद पाठविला आहे. याजबराबर तुझ्ांकडील झाडून आठशे 
रुपये पाठवून देणें. 


२ होळकर. 
[ लेखांक २९८ ] श्री. 


सहत्ायु चिरंजीव जडभरत बोधला मल्हारबा यास आज्ञा ऐ- 
सीजे;--- ज्या दिवसापासून तुजला श्रीनें प्रथम भेट दिली त्या दिव- 
सापासून तुजे मनीं साक्ष आठीच असेल. मी सदेह होऊन कोणास 
प्रसाद देत नाहीं आणि तुला सदेह होऊन प्रसाद दिला. मीं तुजला 
झटलें, पांढरी सकलाद पाठवून दे. त्यास तूं अनमान केलास. त्यास 
तुजला प्रसाद पांढरी सकलाद पाठविली आहे. हें वत्रकवच अंगावर घेत 
जाणें. हें कोणास देशील तर माझी आण असे, तुह्मी पांच हजारांचें वाग्‌- 
दत्त धारादत्त उदक घातलें, त्यास लोकर न दिल्यानें कुरक्षेत्राचे बुद्धीने 


२८१ 


वृद्धि होत्ये. यांत व्यतिपात, वैधृत, ग्रहणें जाऊन. .... . श्री कार्यास 
काय [ राहणार१].......वीस लक्ष रुपये लागले, आतां कामें मो- 
ठमोठालीं धरिलीं आहेत. तरी पांच हजार पैकीं आजि तीन हजार 
रुपये देणे. दोन हजार पुढें आगोटीस देणें. श्रीचरणीं निष्ठा अ- 
सलीयानें. ... . . तुझी फत्ते होत्ये ते कळों येईल. पाटाव पासोडी 
जशी राणोजी शिंद्यानें दिले, त्याप्रमाणे पासोडी ऊंच, ताडपत्री 
दोन, शंभर रुपये [किंमतींची] सोंवळ्याची देणे. केसोबाबराबर आपलीं 
माणसें देऊन पाठवणे, 

[ लेखांक २९९ ] श्री. 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामीं यांहीं 


सहखायु चिरंजीव मल्हारजी जडभरत होळकर यांसी आज्ञा केली 
ऐेसीजेः:-- आह्ली तुमचे घरास आलों आणि तुत्ली खोलींत जाऊन 
एकांत करीत बेसलेंत. आमचा कर्णा एकोन न आलेंत. हें तुह्यांस 
विदित नाहीं. तुती हणजे आमचे निजभक्त. तुह्यांपासून अंतर न 
पडावें तें पडिले! तेथून आह्ली जगतापाचे घरास गेलों, त्यांणीं पूजा 
केली, तुमचे घरास न आलों ह्मणून लोक निंदा करतील, याजकरितां 
वाफगांवास तुमचे स्थळास गेलों. तुमचे बायकोस सांगोन पाठविलें 
जे, द्रव्याखेरीज काय द्याल तें घेऊं; ऐसें असेल तृर तुमचे घरास येतों. 
त्यांणीं मान्य केल्यावर तुमचे घरास गेलों. तुमचे बायकोनें अंगावर 
पासोडी घातली. तिची निष्ठा देखोन बहुत संतोषी जालों. तुझ्यांपासून 
अंतर पडिलें, परंतु आहझ्यांपासून तुमचे ठायीं अंतर पडिलें नाहीं. 
मागील उद॒कदत्तपैकीं तुह्यांकडे रुपये ८०० राहिले आहेत, ते रांभुज- 
चळ देणे. अनमान न करणें. येंदा कांहीं तुह्यांजबळ मागत नाहीं. 
मागील उदकदत्त न ठेवणे. 


२८र 


३ भोंसले अकलकोटकर. 

[ लेखांक ३०० ] श्री 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव धर्ममू्ते फत्तेसिंगवबावा यांसी आज्ञा 
ऐसीजेः--- बाबुजी नाईक यासी तुही मेत्री करूं नका. हा केवळ 
पंचमह्ापातकी आहे. याच्यानें कांहीं तुमचें बरें करत नाहीं. जा- 
तीचा सराफ, अपेद्ी आहे. तरी याची मेत्री तुह्मां तोडून देणे. 
आमची त्याची गोडी नाहीं. ऐश्ास तुह्यांस आझीं लिहिलें आहे. 
तरी या गोष्टी चित्तामधीं ठेवून मेत्री तोडून टाकणें. मेत्री केल्यास 
पुढें कळेल. 

४ जाधवराव. 

[ लेखांक ३०१ ] ॥ श्री भागेवराव ॥ 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव पिलबा जाधवराव यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजे:-आझ्ली जेञुरीहून गतवर्षी तुमचे घरास आलों. भांडून 
झगडून पांच हजार रुपये दिल्हे ते श्रीस प्रविष्ट जाहले. पांच वर्षे 
जाहलीं. ती वर्षाचे वर्षासन रुपये वाराऱें ऐसे पांच वर्षांचे रुपये 
भुलेश्वरास सत्वर पाठवून देणें. तुमंचे अंगणाहून भुलोबाचें देऊळ 
काड्यामुड्याचे जाहलें त॑ दिसत असेल, तुझी माझी गडी आज 
कालची. नाहीं. बहुत दिवसांची कोंकणांतीलळ आहे. रुपये मागतों 
ह्मणून टाकूं नको. पैके दिल्हे आहेत देवें व मागतोही देव. दिल्याने 
काय होईल आणि न दिल्याने काय होईल, तर तुह्यी जाणतच आहां. 
तुजला सर्व कळतच आहे. भुलोबाचें तळें अत्रीचे हातचे होतें, तेंही 
दुरुस्त [केटें.] ... [ह्या पुढील बंद गहाळ झाला आहे ]. 


२८३ 


५ गायकवाड. 

[लेखांक ३०२] श्री. 

पिलाजी गायकवाड याणें मळोजीस ह्टलें जे, तुती आह्ली सोयरे 
होऊं. त्याजवर मळोजी बोलिला जे, पुत्र व कन्या बावांचे प्रसादाची 
आहेत. सोयरीक बावा देणार. आमचे स्वाधीन नाहीं, व खंडेराव दा- 
भाडे यांणीं मळोजीस सांगितलें जे, पिलाजी गायकवाड आमचा बार- 
गीर, त्यास सोयरीक न करणें. ऐसें झालें. त्यावरून पिलाजी गायकवाड 
यांणीं आह्यांस पत्र लिहोन कारकून आह्यांकडे पाठविला जे, बावा 
तुह्ली भेट द्याळ तर हत्ती भरून रुपये देईन. दोन हजार सध्यां पाठ- 
विले आणि लिहिलें जे, मळोजीचे मुली आमचा पुत्र खंडेराव यास 
देवणें. त्यावरून आह्लीं मळोजीस लिहोन सोयरीक देविली. हे सोयरीक 
जाली ह्मणून पोरास पोट भरावयास जागा जाहला. ऐसें असोन आ- 
ह्यांसीं नष्टपणा धरितो, उदकदत्त पाठवीत नाहीं. जो मंत्र दिला तो 
पाण्यांत लिहोन बुडविल्यास काय होईल ते तुत्यांस कळों येईल. वेड 
लागेल ह्मणून खोंचून तुह्यांस लिहिलें आहे. 

६ दाभाडे. 

[ळेखांक ३०३] श्री. 

मननिर्मल गंगाजल मातुश्री उमा मुक्ताबाई दाभाडी यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजेः--तुमचे संतोषाचें वर्तमान पत्र वैशाख वद्य १० प्रविष्ट 
होऊन जैसें धुरूचे सापत्ल मातेने घुरूस लाथ मारली होती, तो तप- 
श्वर्येसे जाऊन अढळ पद परमेश्वर दिल्हे, त्याचे मातेस संतोष जाला; 
तेसें तुमचें फत्तेचें पत्र एकोन समाधान जालें. तुमचे निष्ठेनुरूप श्री फत्ते 


१ हृ पत्र कोणास लिहिलें त्याचा नामनिदेश नाहीं, तथापि हें पिलाजी गाय- 
कवाडास अनुलक्षून असल्यामुळें तें गायकवाडांच्या नांवाखाली घातलें आहे. 


८४5 


करील. बाई, तुमचे नेमास बहुत दिवस जाले, आणि वचनाप्रमाणे 
दह्या हजार रुपये पाठविले नाहींत. मेरूचे देवालयाचें काम कांहीं 
सामान्य नव्हे. चार हजार रुपये अंतोबा नाईकाकडून देविले आहेत 
हणून लिहिलें ते प्रविष्ट होतील, वरकड आजिवर आशीर्वादपत्र 
पाठविलें नाहीं झणून लिहिलें, तरी सर्वकाळ आशीर्वाद तुमचें कल्याण 
व्हावें हें इच्छित असों. पत्र लिहावे तर मार्गे प्रसाद चादर व दुलई 
अंगावरील पाठविली त्याचा जाब न पाठविलांत. याजकरितां पत्र 
आजिवर न लिहिलें. याजउपरी साहा हजार रुपये उदकदत्त वागूदत्त 
पेकीं राहिळे ते पाठवून दिले पाहिजेत. हणजे सुदाम्याचे पोह्यासारखें 

होईल, सहृत्त हातांचा देणार आणि दो हातांचे माणस किती घेईल £ 
तुझें बरें व्हावें याजकरितां तुमचे रुपये घेऊन देवकार्यास लावावे, 
येरवी आझांस कांहीं रुपये मिळतील कीं न मिळतील, वरकड देतील 
कीं न देतील, हें चित्तांत आणणें. तुजला लेकी हटली ते खरीच 
आहेस. तुझे बरें व्हावें याजकरितां लिहिलें. पुर्ते चित्तांत आणून रुपये 
साहा हजार पाठवणे. हणजे पैके यथेष्ट मिळतील. जाणीजे. सोरटप्रांते 
जालेस तेह्दी भूमी तुज पादाक्रांत होतील, भेटीचे समयीं बोलिली 
होतीस जे, जातांच वस्त्रं पाठवून देतो. आणि नेमास कां चुकत्येस १ 
नये तुझ्या चित्तास, तर आणखीकडे बावा भीक मागावयास जा 
ऐसें स्पष्ट लिहिणे. देवास देऊं करावें आणि ठेवावें हें उत्तम नसे. जाणीजे, 


[लेखांक ३००] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 
मननिर्मळ गंगाजल गंगाजान्ह्वीसमान मुक्ताबाई दाभाडी. यांस 
आज्ञा केली ऐसीजेः---आमचें वचन मानित्येस याचां फलात्कारही 
होतो. तुझे सुनेस मानबाई ( तान १) पुत्रही जाहला. आह्ली सराटेचे 
आसनावरी जेजुरीस सव्वा महिना ब्रेसिलों. येस पाटील गांबांत बसिला. 


२८५ 


परंतु आमची भेट घेतली नाहीं. आह्मी मूठभर सूत (१) देतों. आणि 
नाचणीचे आंबील पाजितो. शाहूपासून रंभाजी गेला त्याला अन्नवस्त्र 
मिळतें कीं नाहीं १ तैसाच चंद्रसेन गेला. तैसाच सुळतानजी निंबाळकर 
गेला. त्यास बिडासारिखे शक्त (तक्त?) दिल्हे. ऐसे कितेक गेले! 
दादलेचे वेळेस तूंच कारभार करीस. आतां तुझी बुद्धि कोठें गेली १ 
गायकवाड त्यांचा वाढविला. तो दुसरे जागां गेला तरी उपासे मरेना ! 
याचें चित्त धरून जें काय देईल तें त्याचे समाधानाने घेणें. दद्याजण 


तुजला बरी झणतील, . ....छत्रपतीही सुखी होईल. 
७ पवार. 
[लेखांक ३०५] श्रीभागेवराम. 
श्रीमत्‌ परमददंस 


क्षत्रियकुलावतंस रणधीर उदाराम पवार, वुहीं पत्र लिहिलें तें 
माघ वद्य पूर्णिमेस पावलें. कान फुंकून उपदेश करिताती. म्यां तुह्या 
दोघां बंधूंस अंतरींच उपदेश केला. तुमचें मन तुझ्यांस साक्ष देत अ- 
सेल. तुत्ली उभयतां माझे विषयीं व कृष्णाजी व ठिंगोजी हवालदार 
तुती माझे भंजनीं असिलेंत तरी महाड आलेंसें समजा. दिगंतीं तु- 
मची कौर्त होईल. छत्रपति तुझ्यांवरी संतोषी होतील. तुमच्या लष्करांत 
फितवा होऊं न पावे. मी वेडासा जोगी समस्तांचा (आहे). माळशि- 
रसच्या सनदा राजा व तुझत्लीं जरी पाठवाल तरी मी गोमूत्र घेईन आणि 
क्षोर करीन. आपण आजिपर्यंत गोमूत्र घेतलें असेळ तरी तुझ्या ग- 
ळ्याची आण असे. हल्लीं मेरूचें देऊळ होतें व हलीं खांब्रटकीचे 
तळ्याचें काम होतें. राजाच्या पुण्येंकरून भुलेश्वराचें देऊळ होईल. 
जरी तुमच्या चित्तास नये तरी एखादे दिगतरास जाईन. तुमचें तुती 
जतन करा, मी कांहीं तुमचें नेणार नाहीं. हें राज्य टाकून जिकडे माही 
माती निरवलळी असेल तिकडे जाईन. तुझं सविस्तर फत्तेचें वर्तमान 


२८६ 


लिहिलें, बहुत संतोष जाहला. लिंगोजीनें आह्यांसीं नेम केला जे, चवथे 
दिवशीं सनदा पाठवितों. सरलष्कर सोमवंशी ह्यांच्या सनदा आल्या. हे 
आज्ञा. 
[लेखांक ३०६] श्री. 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव रणधीर रणझ्ूर अर्जुनतुल्य उदाजी 
पवार यांस आज्ञा ऐसीजेः--तुझ्ीं पत्र पाठविलें तें पावोन संतोष 
जाहला, शाक पावल्या. देवाची आणि सुदाम्याची भेटी झाली. श्रीनें 
सुदाम्याचे दरिद्र विठिन्न केलें. तैसें तुमर्चे पत्र पाहोन श्रीस संतोष 
बहुत जाला. निष्ठा देखोन तुह्यांवर श्रीची कृपा विशेपात्कारें जाली, या 
उपर तुमचे केश सर्व दूर होऊन लक्ष्मी आणि विजय श्री उदंड देईल. 
तुमचे निष्ठेचे पत्र देखोन श्रीची तुझांस भेटच जाली. या उपरी आ- 
दले जन्मींचे केश व याही जन्मींचे कष्ट दूर होऊन संतोष आणि जय 
पावाल, अंतरसाक्षीची भेट तों श्रीची जाळी. या उपरी बाह्यात्कारची 
भेट ठुमची आमची श्री करील, तेव्हां सर्व मनोरथ श्री पूर्ण करील. 
सुदामनगरी सुवर्णाची जाली. तुह्मी लिहिलें जे, यजमान श्रमाचा जाण 
होऊन कृपा करीत नाहीं. अशास तुमची समशेर गाजली, तिचा 
नामोश त्रेलोक्यांत जाळा. यापरीस थोर तें काय? श्री सूयीनें कवच 
कुंडले कर्णांस दिलीं, तेसच श्रीनें अंगचें कवच तुझ्यांस पाठविलें आहे. 
दुर्योधनाचे हातीं राहू होता तो अपार द्रव्य वाटी, परंतु सरेना. त्याची 
कीत नाही; आणि पांडवांची कीर्त अद्यापि त्रैलोक्यांत वाखाणितात, 
पहा, येथे उदंड भक्त आहेत परंतु तुमची (कीर्त विशोष आहे वि 
[ लेखांक ३०७] श्री. 

सहखायु चिरंजीव जगजीवन पवार यासी आज्ञा केली ऐसीजेः--- 


% ह्या पत्राचा पुढील भाग गह्दाळ जाहला आहे हें पाहून वाईट वाटतें. हें पत्र 
किती मनोरंजक व महृत्वार्चे आहे हें रसिक वाचकांस सांगणे नकोच. 


२८७ 


तुझा बाप लष्करांत होता, तेव्हां पुत्राचा आशीर्वाद दिल्हा. तो तूं 
मलोजीचे पोटास तूं प्रसादपुत्र आलास. तुजला नेद (निषरध) करून 
लिहिलें जे, मायेचे पायावर डोई ठेवून तिचे आंत राहणें. त्यास तूं 
आह्ांस लिहिलें जे, मायेचें श्राप पुत्रास लागत नाहीं. तरी तिजला तूं 
शिवी दिलीस तरी तिचे श्राप तुझें भस्म होईल. तिजजवळ तूं बेअदबी 
कितेक लहान माणसाच्या बोळे तुफान घेऊन तिजला कष्टी केलें आहे. 
तुला पुढें वांचोन नांवरूप करणें असेल तरी तिचे पायांवर डोई ठेवून 
जाले अन्याय बक्षीस करून घेणें. न घेस तरी तुझें बरें होत नाहीं. दारू 
खाऊन बेअदबी, माता ती, तिजजवळ करितोस, हें बरें नव्हे. पाजी तूं 
आहेस! काय आमचें वचन मोडशीळ १ तेव्हां बाजीचे बटकीकडून 
धरून आणून तुजला चाकर केला जाईल. हें पुतें मनांत आणून आ- 
नंदीचे समजाविसी करून तिचा कागद आला तरच तूं वांचलास, 
नाहींतरी तुझा मुलाहिजा होत नाहीं हें पुर्ते समजणें. तूं ह्ृणशीळ तीन 
वषा तुझ्ाांस हजार रुपये देतों, तर त्याचा आह्यांस लोभ नाहीं. वाटेचे 
वाटसराचे बटकीपासून रुपये हजार घेईन. तुझा हिसाब काय आहे? 
धनवटीस तिनें आपली वानीवस्त ठेविली होती ते तूं नेलीस. धिग्‌ तुझ्या 
जिण्यावर ! तुज काय बापाचे धम होती १ तूं हे गोष्ट बरी न केलीस, 
सर्व जन तुजच हांसेळ, तिचे वाणीवस्त देणें. तिचें समाधान करशील 
तरच आहझ्यांस उत्तर लिहिणें. नाहींतर आझ्यांस उत्तरही न लिहिणें.* 

% झ्या पत्राच्या शेवटीं खालील मजकूर आहे. त्यावरून वरील पत्र मसुदा 
असून पुढील मंडळीच्या संमतीने तें पाठवावे अशी स्वामींची आज्ञा होती असें 
दिसते. “कृष्णाजी व पाटील मोजे माळशिरस यांसी आज्ञा:-अंवदा सालीं माळ- 
शिरसास वाकोजीकडेस रुपयाच्या मोझ्यास (१) जाणार आहे तो तेर्थे गेला तर 
गांवकर मिळोन त्यास दस्त करून पाठवणे. वाकोजी देऊरास जाईल सवरील. 
त्यास नजरेंत असों देणें. कृष्णाजीस कागद आनंदी पवारीण हिजला लिहिला 
आहे तो तीस देणें, जगजीवनाचा कागद वाचून तीस दाखवणें, तिचे चित्तास 
येईल तरी लाखोटा करून त्याकडे घेऊन जाणें.?? 


२८८ 


< निवाळकर- 

[लेखांक ३०८] श्री. 

सहखायु चिरंजीव जडभरत बोधला जानोजी यांसी आज्ञा केली 
ऐसीजे:--मागें दोन कैसी मागीतल्या होत्या, त्या देतों ह्मणतां. त्या 
देणार कधीं आणि आह्लीं तक्र कधीं भक्षावें १ गतवर्षी गाई दोन पाठ- 
विल्या होत्या, त्यांचें तक्र पोटमर आजिवर घेतलें, आतां त्या गाई 
भाकडी जाहल्या. सांगाल तर पाठवून देऊं. हृललीं तक्र प्यावयास उत्तम 
गाई व्याल्या नसल्या तरी गाभण्या, तरण्या, दुधाळ, लौकर वियत 
ऐशा, दोन गाई पाठवून देणें. आल्लीं तक्र घेऊं. तुमचें बरें होईल. तरी 
अनमान न करितां गाई दोन पाठविल्या पाहिजेत. देणें. नसेळ तरी 
सटल पटल करणें. पुढें देऊं घेऊं ऐसें कशास ह्मणणतां£ परिच्छिन्न 
नाहींच ह्मणणें. पाण्याचे ह्षणाळ तर आह्यी साधु संताची पायधूळ 
आहों. भार्गग चिंता घरील तर पानाडीयाचाही यत्न करून पाणीही 
भार्गव लावील, त्याचें काय आहे! आहल्लीं तुझांजवळ तरी थेल्या 
भरून रुपये कोठें मागितले आहेत १ तुल्लीं तरी काय दिलें आहे? पहिला 
पांच हजार रुपये खर्च लागतो. दहा भक्त आहेत ह्मणून चालतो. 
दोन गाई तुहत्यांजवळ मागितल्या त्यास मागे पुढें कश्यास पाहतां? देणें 
असेल तर द्या, नाहींतर आमचा कागद परतून देणें. तुह्यांस प्रसाद 
नारळ १ व द्राक्षे दोनशेर पाठविलीं आहेत. घेणें. हे आजा. 


९ सुलतानजी निवाळकरं. 
[ लेखांक ३०९ ] श्रीभार्गव. 
मननिर्मळ गंगाजळ आचार्ये पुण्यशीळ सुलतानजी बोधला निंबा- 
ळकर यांस आज्ञा. या कलयुगामधीं असीं कोणीं देवळें केलीं नाहींत. 
१ निजामाकडे गेलेल्या रावरंभा निवाळकर ह्यांच्या घराण्यापैकीं हा सरदार 


आहे. 


२८९ 


परंतु त्वां केलीं. तुझ्या पुण्यास पारावार नाहीं. तरी याजकरितां खेड्या- 
मधील कोठें एक रुपया, कोठें पांच रुपये, माणूस घर पाहोन मिक्षा 
करून, कोठें पंचवीस रुपये याप्रमाणे शंभर रुपयांची भिक्षा करून 
दिल्यांन आझांस (१) चिंचपुरीं खंडेराव आहे, तेथें लक्ष रुपयांचे (काम) 
आहे तें दुरुस्त करू. तुमचे पदरीं पुण्य पडेल, याखेरीज बिडामधीं 
गांव भिक्षा करून द्याल तरी उत्तम आहे. तुल्यांस वज़्रकवच अंगचे 
आगाऊ पाठविलें आहे. घेणें. याचें काय तं उत्तर पाठविलें पाहिजे, 


१० आंगरे. 

[लेखांक ३१०] 

सहस्रायु चिरंजीव विजयीभव संभु जयसिंग सरखेल यांसी आज्ञा 
केळी ऐसीजे;--तुझीं राजपुरीच्या मुककामींहून पत्र पाठविलें तें पावून 
वर्तमान विदित जालें, प्रधान व फत्तेसिंग यांच्या भटी जाल्याचें वृत्त 
लिहिलें तें कळों आलें. मज रडत्याचे आसवें पुसिलीं नाहींत; असल्या 
गोष्टी करितां मी दिलगीर होतों. ते गोष्ट करून अजुनासारिखं एथ्वीचे 
यशा घ्यावें होतें. पुढ्यांत बैसोन मज बाटविलें. माझा आत्मा आपल्या 
आत्म्यांत घातला, मीं कांहीं तुमचें बरें केलें नाही, आणि तुझी माझें 
बरें कोठून करालळ१ आमचेंच प्राक्तन उणें! त्यास तुह्यांस बोळ काय 
लावावा ? मीं जे आळ ध्यावी ते मीं सिद्धीस पाववावी. तरीच आमचा 
पांचवा आश्रम! माझीही आळ माझे भक्तांहीं चालवावी हें उचित 
आहे. वरकड तुझी त्या स्थळीं गेलेंत आहां, (तरी) शामळ लोकांचा 
विश्वास न घरावा, आपणास बहुत जतन करणें. तुमचे हातून महत्‌ कामें 
होऊन यशा मोठें पदरीं पडणें आहे. याजकरितां बहुत बहुत जतन आप- 
णास करणें. जाणीजे, छत्रपतीस पुत्राचा आशीर्वाद श्रीनें दिल्हा आहे. 
तो घडावयाचा ते समयीं घडोन येईल. छत्रपतीची निष्ठा कोणें प्रका- 


रची आमचे ठायीं आहे हें परस्परे विदितच आहे. तैसीच बाजीराऊ 
१९ 


२९० 


प्रधान यांचे निष्ठा कोणते प्रकारची आहे? त्यांचे निष्ठेनरूप ते चित्तावर 
धरितात ते श्री फत्ते करितो. बाजीराऊ उभयतां बंधु, सर्व संपदा आहे 
ते स्वामींचे आहे. यास अन्य असेल तर आपण नानाचे वीर्याचे 
नव्हों ऐसे ह्मणतात. आह्यांकरितां प्राण दे झटलें तरी देईल. ऐसी 
निष्ठा त्याची. आणि तुझी तो आमचें काळीज; आमचे पुरातन वडि- 
लांपासून; आणि आमचें ऐकत नाहीं; हे गोष्ट बरी नाहीं ! 


[लेखांक ३१५ ] श्रीभागेवराम. 


श्रीमत्‌ परमइंस स्वामी यांही 


सहखायु चिरंजीव संभुसिंगबावा सरखेल यांसी आज्ञा केली 
ऐेसीजे:-बावा येथें सर्वस्व वेंचावें आणि राजा सर्व अवघे वश्य करून 
घ्यावे, आणि आपले सर्व मनसबा करून ध्यावा, आणि चिरंजीव तुळाजी 
आंगरे सोडून न्यावें. तुक्यांस श्री येथून जातांच महालाची तारवेंच सां- 
पडतील याप्रमाणे होईल. कांहीं चिंता नसे. हे गोष्ट न होय तेव्हां आ- 
मचे देवपणच नव्हे. नांवच घेऊं नका. आल्लीं देवास नवस तीस पुत- 
ळ्यांचा देवास केला आहे. चित्तास येईल तर पाठवून द्याव्या. नाहींतर 
नका पाठवू! तुमचा मनसबा व्हावा, तुळाजी(ची) सुटका व्हावी, 
याजकरितां नवस केला आहे. आही ये वेळेस तुझांस कांहीं वरते या 
झटलें नाहीं. तुत्लीं कां आलेत १ आतां सर्वाचे तूंवर झाडणी करा असें 
हणतील. तितकें मान्य करून देणेंच लागेल, मागतील तें द्यालह,. न 
दिल्यास कांहीं येथें होणें नाहीं. विशोष काय लिहिणें १ हे आज्ञा. तुझी 
आपलें लेंकूरपण येथें टाका. कोणास शदिवीगाळी देऊं नका. मागें 
इंग्रज तुमच्या गडाकडे आला होता, तो पराभवातें पावावा, निघोन 
जावा, तुमचें बरें व्हावें, ह्मणून भुलेश्वरास हजार ब्राह्मणांची समाराधना 
मानिली होती ते आह्मी केली. तुह्यांस कळावें ह्मणून लिहिलें आहे. 


२८९१ 


[ लेखांक ३१२] श्री. 

तुमचे तीर्थरूपाकडे साठ हजार रुपये, तीन हजार होन येणें. त्याचे 
पोटीं तुझी जन्मळेंत, तुझ्ीं पितृक्तण न खंडा, ज्याणें घेतलें ते देतील 
हणाल; तर कुरुक्षेत्रीचे वृद्धीने सदाजन्म त्यास खंडावें लागेल, उपास 
करून, गोमूत्र खाऊन, पाय जाळून, चार घरें मागितलीं; तें द्रव्य 
तुमच्या वडिलांकडेस राहिलें, त्यांचे पोटीं तुझी अवतारी निर्माण 
जाहलेंत. या जन्मीं दिल्हे हणजे उत्तम. न दिल्हें तर पुढें परजन्मीं 
एका रुक्‍्यास सहस्र रुके सह॒कुटुंबनिसीं तुझांस द्यावें लागेल. सुटणार 
नाहीं. ऐस चित्तांत आणून आमचे आह्ांस देणें. 

मागें तीन औरंगजेब्या लिहिल्या होत्या, ते आह्ली राज्याचे भेटीस येऊं 
तेव्हां देऊं. त्या तीन औरंगजेब्या व ऊद “१ एक मण देणें. देवापुढे 
जळेल, गंध चंदन उत्तम ८१ एक मण याप्रमाणे देणें. पेश्ांत घरणे, 
फुकाचें तुमचें कांहीं नलगे ! 

आमच्या येणियांत जमाः- .. सुंठ, .१- साखर चिनी, “३ मिरे, 
*]॥* खजूर खारिका, २ लोखंड कामीचे दह्या दह्या हात, ४ पाहरा, 
१ सकलाद भगवी, ४४१ कृष्णागरु, येणेप्रमाणे आमचे देणियांत 
देणे. तुत्लीं आपले पदरचे फुकट न देणे. तुती वासना चांगली घराल 
तर तुह्यांस कुलाबा येईल. भागव सन्निध होईल. आह्यांस वस्त्रवाणी 
शंभरांची द्याल ते दोनरों रुपये घरा आणि कानोजीस क्णापासून 
मुक्त करा. 


[लेखांक ३१३] श्री. 


सहसखायु चिरंजीव विजयीभव संभुसिंग यास आज्ञा ऐसीजेः-- 
आमचे अंगावर पासोडी घाठून फिरोन घेतली. हातची लोखंडाची 


नाहक हिरून घेतली. निश्याण तेंही जोरावारीनेंच घेतलें. इतकें करून 


२९२ 


कोणती फत्ते जाहली £ आह्मी तुकांपासून घेऊन देवास अपून तुमचें 
कल्याण इच्छावे. आमचा हेत इतकाच होता जे, दा मण साखर व 
तीन इजार रुपये घेऊन, संतोष पावोन, तुह्यांस मनांतून आशीर्वाद 
देऊन येतो. बरें. आह्ांस कांहीं ईश्वरें न्यून केलें नाहीं. तुमचें थोरपण 
तुझीं केलें! 


[लेखांक ३१४] श्री. 

सहस्तायु चिरंजीव विजयीभव पूर्वीलळ नाम कुबेर संभुसिंग बाबा 
राजे सरखेल यांसी आज्ञा केली ऐसीजे. पूर्वी तुमचा आमचा नेम होता 
जे, पलीकडील वर्षी तुझीं सुवर्णदुर्गास यावें, आह्यांस सांगून पाठवावें, 
आहीं तेथें यावें. तेथून पुढें कुलान्यास जाऊन मानाजीस बोध करून 
कुलाबा त्याजकडून तुह्यांस देवावा. तो आमचें वचन मान्य न करी 
तरी त्यास श्रापून यावें ऐसा नेम होता. त्यास तुत्ली न आलेत. तो 
प्रसंग ते वेळेस राहिला. हल्लीं त्याचे कागदपत्र येतात. आह्यांस या ह्- 
णतो. परंतु आही त्याकडे येत जात नाहीं. गतवर्षी जाऊन कुलाबा 
द्या तुत्यांस हझणावा, ना ऐके तरी श्रापावा, हे गोष्ट राजाच्या (व) बाजी- 
राऊ यांच्या कानावर घातली. ते बोलिले, “आजिचा प्रसंग एव्हां नाहीं. 
ग्रेलीयास तो कांहीं तुमचें ऐकणार नाहीं. तुक्ीं केळें न होय, तरी आ- 
पले प्राणास घात कराल. याजकरितां तुत्यांस जावयास उचित नाहीं,” 
याज करितां राहिलों. आतां तूं होऊन कुलाब्यास जावयास येणें. मी 
पुढें, तूं मजमारगे, जमाव तारवें घेऊन येणें. कुलाबा घेऊं. त्याचा 
हिसाब काय आहे काम श्रीचे आशीर्वादें होईल. मुखजबानी गो- 
विद राम सांगतील ती एकांती ऐकणे. कोणास व्र कळों न देणे. तूं 
जाणस, हे जाणा. त्याचा मान्याचा देहांत समय आला, तर गोविद 
राम ईश्वरें पाठविला आहे, ऐसें समजोन कार्य करणें व निश्चय घरा 


२९३ 


[ लेखांक ३९१५ ] श्री. 


जयसिंगास आज्ञा केठी ऐसीजेः:-आझीं तुजजवळ तीन गोष्टी मागि- 
तल्या होत्या. त्यास तूं आत्ता भंगिली, शंकरभट उपाध्या मुरुडकर व 
कानडा व नीळ ठाकूर तिघेजण मन माने तैसी आमची निदा करि- 
तात. एथ्वीवेगळे बोलतात, शिव्यागाळी देतात. तो तुवां आमचा 
अभिमान धरावा, तो धरिला नाहीं. तेव्हां आह्यांस ईश्वरे कशास ज- 
न्मास घातलें? न घालता तरी बरें होतें! तुझ्या बापानें वाक्षेप केला 
हणून कोंकणांतून वरघाटें आलों. येथून हदी आुकासारखें वैराग्य माझे 
असेल तरी कळेल. तुजला आक्षीं जें सांगितलें तें सत्यच सांगितलें 
असेल, आणि तूं झटलेंस माझा शिक्का लटका कसा करूं१ द्रोपद 
राजा याणें द्रोणाचार्याचा अपमान केला होता, तसा तूं माझा अपमान 
केला आहेस, हें तुज परिणामीं कळेल, आपले गड किले जतन कर, 


[लेखांक ३१६] श्री. 


जयसिंगास आज्ञा ऐसीजेः-त्वां माझी आज्ञा मोडिली, याचें फळ 
इहलोकीं परलोकीं काय होईल तें कळलेंच आहे. आझीं तुला दोन 
तीन गोष्ट आज्ञापिल्या होत्या. त्या लटक्या नव्हत्या. खऱ्याच 
होत्या. तूं झणालास जे, शिक्का लटका कसा करावा ! इतक्यावरी तूं माझा 
काय आणि मी तुझा काय ? कोण्हाचें पोट भरेना ह्मणून लटकें बोलतो? 
कोण्हास लॅकरें बाळें पोसावीं लागतात ह्मणून लटकें बोलोन द्रव्य 
मेळवितो १ कोण्हाचें राज्य बुडतें हणून लटकें बोलतो १*--*- -चौर्‍्या- 
यशी योनी भोगाव्या आणि एकदा मनुष्य देहासी यावें. याचा दृष्टांत 
दृल्लीं चक्रवतीनें काय केलें  ह्रिश्चवंद्र राजानें काय केलें? श्रीनें मजला 
आशापिठें आणि गोमूत्र पान केलें. लटकें बोलोन द्रव्य मेळविलें 
नाहीं. कणद्त्या फिटेना. हें द्रव्य दिल्याने बरें आहे. शिखराचें 


२९४ 


काम लाविलें आहे; तरी द्रव्य पाठवून देणें. नाहीतरी स्पष्ट लिहिणे 
जे, आपण द्रव्य बुडविले. मग आही देशांतरास जाऊं. 

तुल्ली लोकांजवळ बोलता जे, बावा रागें द्रव्य मागतील तर आह्यांस 
त्यांणीं उदकच घातलें आहे. कांहीं द्यावें (ऐसें) नाहीं. आणि संतोषें 
मागितले तर अवघे आहे हें त्यांचेंच आहे, ऐद्यास महादेवें भस्मासुर 
यास वर दिला, त्यास भस्मासुर बोलिला जे, तुझ्याच मस्तकीं हात ठे- 
वितों. तेसें तुल्ली करावयास लागलेत. श्रीचे द्रव्य द्यावें हें तुझांस ग्राह्य 
आहे कीं काय? आह्लीं सात पांच कामे घरिलीं, आमचें ह्यातारपण झालें, 
आमचें वस्तु प्रवास होत नाहीं. देवाचें द्रव्य तुझीं ठेवल्यास उत्तम 
नाहीं. माझा देह परशरामींच सुटता तर तुमची घन होती. आतां 
मेरूचें काम धरिळें आहे हणून मागतों. द्रव्य घेऊन पुरून ठेवून 
कांहीं नरकास मज जाणें नाहीं! 


[ लेखांक ३१७ ] श्री. 

सहख्ायु चिरंजीव पूर्वी अभिघान कुब्रेरे संभुसिंग बाबा सरखेल 
यांसी आज्ञा केली ऐसीजेः-तुझ्ीं पत्र पाठविलें, प्रविष्ट होऊन वर्तमान 
कळलें. तुझीं लिहिलें जे, श्री रामेश्वराचे व कान्दोबाचे स्रुण्येंकडून नस- 
रगड गर्दीस मेळवितो. तर ही गोष्ट खरीच. तूं तैसाच बापापरीस कतो, 
पुरुषार्था. किती केलीत अंतीमती क्षेत्राचा धनी, व कोंकणचा धनी 
श्रीभार्गव आहे. हबशी याची गत कशी झाली? रायगडासारखा गड 
त्याची गत काय जाहली? आतां कोणी चित्तावरी घरीत नाहीं. जर 
चित्तावरी धरील तर जंजिरा अंजनवेली एका घटकेंत येईल, तूं हण- 
तोस जे रामेश्वर, तर गतवर्षी इंग्रजांस व त्यांच्या बायकांस सोडिले 
तेव्हां रामेश्वर कोठें होता ? तुमचे वडिलास साठ हजार रुपये व तीन 
हजार होन व वस्त्रे वानी दिलीं त्याचें व्याज काय जाहलें १ गोठणें 
गांव श्रीस उदक घालून दिला, त्याचे पोटीं तुत्तीं अवतार घेतला. तीं 


२९५ 


गोठणीचीं खाजणें तुत्लीं घेतलीं तर तेणेंकरून श्रीचें न्यून होईल कीं, 
तुमचें पूर्ण होईल ऐसें चित्तांत समजणें. मह्ापुरुषा, वर्षामध्ये दहारु- 
पयांची वानीवस्त आहझ्ांस पावेना, तेव्हां घन्य माझें कपाळ ! धावडशीस 
वर्षामध्ये इमारती वेगळ्या करून दह्या हजार रुपये खर्चे लागतो. 
शाबास ! शाबास! ! संभुसिंगा, बापाचे उतराई झालास ! माझे काय 
आहे १ मी समस्तांचा जागली आहें. मागे एक भगवी सकलाद व कृ- 
ष्णागर आदरेर लिहिलें होतें तें तुमचे वस्तु देववलें नाहीं. बरें, तुमचे 
तुह्यांस आर्जवी असो ! 


[लेखांक ३१८] श्री. 

संभूस आज्ञा केली ऐसीजे:--आह्यी तुज भेटीस आलों. तेव्हां 
राजश्रीचे अनुमत आलों. आही तुह्यांस दोन गोष्टी सांगितल्या, त्या 
तुह्लींही मान्य केल्या. आधीं गोवळकोट घ्यावा; अंजनवेली घ्यावी; मग 
कुलाब्रेयासी जावें. त्यास आहीं तुझी भेट घेऊन आलेयावरी तेंच क्षणीं 
खंड्रस राजाकडेस पाठविला. त्या बराबरी सांगोन पाठविलें जे, संभाजी 
आंगरे यांणीं आह्मांपासीं नेम केला जे, लोक व भांडीं गोवळकोटास 
पाठवून गोवळकोट घेतों. तसें राजास सांगोन पाठविलें. राजे बोलिले 
जे, “येतील तेव्हां बावा खरे होतील,” हृलीं तुझी सुवर्णदुगीस आलेत. 
आहझांस तुझ्ीं बोलाविले. तरी तुमचे बोलाविल्यावरून आह्मी आलों तरी 
चौराज्यांत आमची अपकीर्ति होईल. हें तुझ्ांस कैसें समजत नाहीं? 
तुही अंजनवेलीस मुर्चे लावा हणजे आह्यी डोईचे वाटेनें चालत येऊं. 


[ लेखांक ३१९ ] श्री. 
चिरंजीव संभुसिंग सरखेल यांसी आज्ञा केली ऐसीजेः-माणसाचा 


अभिमान धरावा. तो या लोकीं परलोकीं कामास येतो. भागव देव 
कोंकणचा राजा. देव सवोचा पुरातन आहे. तुमचा त्याचा सला 


२९६ 


जाला ह्मणून तुह्लीं राजपुरीस कागद लिहून %%*% तुझा बाप वेडा 
नव्हता. त्याणें आमचे दरगास पेढे, आंबडस, नायसी तिनी गांव 
दरोबस्त देऊन चालवीत होते. . तेणेंप्रमाणें तिनी गांव करार करून 
सनदा दरोबस्त तुत्तीं अभिमान धरून आणविर्णे. जोंवर देवाचें बरें 
नाहीं तोंवर कोंकणचे कोणाचें बरें होत नाहीं हं पुर्ते समजणे. तुल्यांवां- 
चून परवाने येत नाहींत, देवावर पाणी पडणार नाहीं ! 


[ लेखांक ३२० ] श्री- 


सहायु चिरंजीव संभुसिंग यांस आज्ञा केली ऐसीजेः--तुल्लीं पा- 
याची क्रिया केली. मुद्रेनिशीं कागद दिल्हा, येघवां एक बोलाल, घडी- 
भरानें एक बोलाल. बादते (१) गोठणेयासी पाठविळे ह्मणून बोलिलेंत, 
फार तरी वीस रुपये किंमत होती. परंतु पाठविटेंत नाहीं ! तुमचे श- 
ब्दाचा विश्वास काय £ तारूं सांपडलें तें आमचे आशीर्वादें सांपडलें. 
तुत्लीं आह्यांपाशीं नेम केला जे, आधीं गोवळकोट घ्यावा; मग अंजन- 
वेली घ्यावी; तेथून कुलाबा घ्यावा. गोवळकोट, अंजनवेली न घेतां 
एकाएकींच कुलाब्यास जावें. येणेंकरून राजा व विरूबाई व सर्वजन 
आहझांस बरें काय झणेल १ दिल्ही आगरे पावेतों कीर्ते जाहली आहे 
ते अपकीर्ति होईल. अंजनवेली घेतली ह्मणजे कुलाबा घटकेमध्यें आला. 
कुलाबेयासी जावें नलगे. ऐसा तुमचा त्रास मानाजीस पडेल, 


[ लेखांक ३२१ ] श्री. 

चिरंजीव विजयीभव बाबा सवाई जयसिंग सरखेल यांस आज्ञा;--- 
मुरुडचें मह्ाजनकीचें तुम्हीं सविस्तर वर्तमान लिहिलें जे, शंकरभटास 
देत नाहीं. अमानत दिवाणांत ठेवितों. बहुत उत्तम, याप्रमाणे करणे. 
परंतु शंकरभटाकडील तिनी कागद आणवून पाठविलेत नाहींत. 
आधीं पाठवणे. तुझा देव मी, तुझा बाप मी. परंतु इतक्यांच्या (चे १) 


२९७ 


पाप मी घेतों. आणि बाबा सरकारांत जें ठेवसील तें मज वेघळ तुज 
जोड काय? ज्या हरिश्रंद्राने स्वम्तीं दान दिलें होतें त्यास कृष्णंभटाचें 
उदक त्वां घातलें. तें तूं खरेंच केलें. तेस हें महाजनकीचे तुझें वचन 
सत्यच आंहि. 


[लेखांक ३२२] श्रीभागैवराम. 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव तुळाजीस आज्ञा ऐसीजे:;--तुजला 
अहिल्येचें बोटीस घातलें होतें. याजकरितां तिजला पांच हृजार रुपये 
दिल्हे व तूं माझा शिष्य व तिचा टेक ह्मणून दोन हजार तुजला दिल्हे, 
त्यास मार्गे कानोजी बोलिला जे, तुमच्यासाठीं हजार रुपयांतून रुपया ठेवील 
त्याची आई वंध्या व त्याचा निवेश होईल, त्यास संभूनें मजद्यीं दावा 
लाविला. हातचे निशाण व बंदूक व पासोडी अंगावरील हिरोन 
घेतली. तेथूनही कागद लिहिला जे, क्षणक्षणा कागद लिहूं नका. त्याने 
मजला उभे दुपारीं लाथ ह्यातली, आह्मी त्यास श्रापिळे. तुजला आश्ीवीद 
दिल्हा जे तो मरेल. तूं तक्तीं बैसशील. तेव्हां तुझी भेट घेईन. तुज्षे पाईची 
ब्रेडी काढावी झणून चिमाजीजवळून क्रिया घेतली जे, तुळारामाची 
बेडी काढणें. त्याची गत काय जाहली? कानोजीनें हत्ती नेला त्याची 
गत काय जाइली ? हबशी याचे राज्य टाकिले त्याची गत काय जाहली? 
आपले आपले जागा मरतात. विरूबाई यांणीं लाविले [१] त्यांची गत काय 


१. हें पत्र स्वामींच्या सवे पत्रांहून अगदीं वेगळें आहे. याची लिपी बालबोध 
असून याचे शेवटीं अधो उमटलेला असा एक शिक्का आहे. त्या शिक्यांतील 
“लस्य मुद्रा जयति सवदा? एवढीं अक्षरें स्पष्ट दिसत आहेत. आहक्मीं स्वामींची 
जेवढी पर्त्रे पाहिलीं तेवढ्यांवर आह्यांस एकही शिक्का आढळून आला नाहीं. 
फक्त ह्या पत्रावरच हा अपूणे शिक्का उमटलेला दिसतो. हें पत्र स्वामींचे आहे 
ह्यांत शंका नाहीं. तेव्हां हा जर त्यांचाच शिक्का असळ तर त्यांतील संपूर्ण अ- 
क्षरे समजणे अत्यावरय आहे, 


२९्ट 


लाहली? ऐसें असोन देवाचा रुका जो अभिलाष करील त्याचा निर्वश. 
एकवीस जन्मे खणेल. बरें होणार नाहीं. उभे दुपारा अभि लागेल. 
आही राजश्रीचे कानीं घातलें, त्यासी राजे बोलिले जे वडिलांचें कर्ज 
कां न खंडावें? ह्मणून उभयतां बायकांकडून कागद लिहिले आहेत. 
कानोजी व सेखोजी व संभाजी यांना स्वर्गवास करणें असेल व नरकां- 
तून काढणें असेल तर तूं उतराई पितृक्रण कर. नाहींतर तुजवरही गो- 
मूत्र टाकीन, मग आह्यांस बोल नाहीं. जर वडिलांचे उतराई जाहलास 
तर श्री ऊर्जित करील, व पितरांस स्वर्गवास होईल. जर ठेविलेंस तर 
कुरुक्षेत्रीचे वृद्धीनें जन्मजन्मीं वाढतें. व्यतिपात, ग्रहणे, मह्ापर्वे जातात. 
येणेंकडटून उत्तम नसे, असें समजोन जो माझे द्रव्य ठेवील त्याच्या 
पितरांस अधोगत व त्याचें ऊर्जित होणार नाहीं. तूं तो शह्माणा आहेस. 
इतकें लिहिलें आहे हें चित्तांत आणून वर्तणूक करणें. श्रीचें द्रव्य द्यावें. 
आशीर्वाद ध्यावा. येणेंकडून उत्तरोत्तर कल्याण श्रेयस्कर आहे. कांहीं 
तुजजवळ मागत नाहीं. माझें द्रव्य मज देऊन उतराई होणें, ह्मणजे 
स्वर्गवास तुझे पिते, बंधु करतील, पैकियांत पंचवीस खंडी लोखंड 
कांबीचें देणें, दह्या खंडी साखर देणे, मणभर नारायण तेल देणें, व 
चंदन पांचमण देणें; व द्राक्षे एकमण देणें. लवंग एकमण देणें. रेशीम 
एकमण, केशर ८|, कस्तुरी /|, जायफळ जायपत्री “१ देणे. गोठणे 
गांव दिल्हे तेव्हां कान्होजीनें उदक घातलें तर तेथील वेठ बेगार नेऊं 
नका व खाजणें तुझह्यांकडे नेतात तें खाजणें देणें, व भात नेलें तेंही 
देणें. डोरलें महाळुंगे येथील रुपये नेले ते पाठविणे. विसाजीपंतास ठा- 
ऊक आहे, येणेंप्रमाणें देणें. जिन्नस द्याल त्यांची रास्त किंमत करून रुपये 
माझ्या रुपयांत वजा करून बाकी रुपये रोख पाठवणे. यासी चुकलास 
तर तुजवर गोमूत्र टाकीन. मग मजला बोल नाहीं. राजाच्या बायकांहीं 
उपदेश घेतला. लोक आपले पदरचे देतात आणि माझा आश्षीर्वाद 


222321 


घेतात. आगि हें देवाचें चतुरा ( न? ) ठेविल्यास इहदलोकीं परलोकीं 
बरें नसे. अंतोबा व खंडोजी पाठविला आहे. सांगतां कळेल. द्रव्य आ- 
लियावर मी तेथें येईन. तुत्यांस आझ्यीवांद देईन. मी खांसा येव्हांच 
येत होतों. त्यास शरीरीं आरोग्य नाहीं. याकरितां अंतोबा व खेड्टू पाठ- 
विला आहे. मागाहून द्रव्य आलियावर येतों. गोठणें यावर वेढ्याचा 
अगर कोणे गोष्टीचा रोखा न करणें. बहुत काय लिहिणे? 


[ लेखांक ३२३] श्री. 

पुरवणी तुळाजीरामास आज्ञा ऐसीजे:-देवाचीं वस्रे खरीदी करून 
पाठविलीं आहेत. तें पाहणें. तुमचा नवा अवतार जाइला ह्मणून आझांला 
तुमची भेट हवी. आझ्यांस तुमचा अडकारुका कांहीं देऊं नको. तुझ्यांस 
अडकारुका खर्च फार जाहला आहे. ऐशास तुमची (भेट) बहुतां दिवशीं 
जाहली होती. ऐशास दृ्लीं भेटी घ्यावी ऐसें चित्तांत आहे. सातारा 
येऊं नको. आपली वक्रताच असों दे. जेव्हां सौ० बाई येईल तेव्हां येणे 
तुत्यांजबळ मागणें इतकेंच जे, कारखाना खाळें घेऊन येतों; तरी कांहीं 
भात व नागली व वया तुमचे चित्तास येईल तरी द्यावें. हबशानें नगारा, 
दोन जंबुरे व घांट व दरवाजा ऐसा घेऊन गेला. तो खालीं पाठवून 
द्यावा. देवाचा देवास लावूं. माग धामणी आह्यांस होती. राजा चं- 
दीस >०<< दिल्हीच होती. आणि यांहीं राजानें व बाईने उदक घालोन 
दिल्हे आहेत. पालखीची वाट पाहतों तरी पालखी आही तुमची घेऊन 
तुमच्याकडे पाठवून देऊं. धामणीचा काजी शंभर माणसांचा जमादार 
होता. तो हबशीजवळ होता. त्याणें बहुत बायका बाटविल्या. नानाप्रकारच्या 
स्वाऱ्या केल्या. तरी त्यांस तुत्ली छटणें (छळणे), तो मोठा चालक आहे. 
बाबा, गोवळकोटचा हबशी जीवेंच मारावा होता तो केसा केला (मेला १). 
वैकुंठवासी कानोजींनीं आह्यांस “चोरू हणून सिबाड दिल्ही होती 
तैसी आह्मांस सिबाड देणें. मुंबईहून देवाचें सामान आणावयासी द्यार्वे, 


४१०० 


मग तुमचें आझांस कांहीं एक नलगे! तुमचे चार लाख रुपये मसल- 
तीचे%%%(यापुढे फाटले आहे.) 


[लेखांक ३२४] श्री भागेव चिरंजीव अवतार. 

चवदालक्षांचा धणी तो आहे देवळीं, त्याचा भक्तराजशिरोमणी 
तुळाजी सरखेल व योगश्रष्ट कान्होजी. त्याची निष्ठा होती. त्यांणीं काय 
काय सेवा केली! कितीक कामें झालीं! एक मालती पुष्प दिल्हे, त्या 
प्रसादे कलंकी धरून आणिली नवा लाखांची. एका सुव्णंदुर्गापासून 
किती किल्ले घेतले १ त्याचे निष्ठेप्रमाणें तुझी निष्ठा असली तरी अंज- 
नवेली आली. सत्य करून जाण. मी हरिभक्ताच्या गाई राखितों. आ- 
पण भक्तीस्तव सातारियास आलों. येथें राजेश्रीनीं भक्ति करून आणून 
क्षोर केलें. बरें वाटत नव्हतें याकरितां आणिलें. पुजेसमयी धामणी 
आणि सोनगांवचें उदक घातलें. अंजनवेली आलियावरी तुत्ली चालवा. 
श्रीचा प्रसाद शिरवेष्टन, वज्रकवच व तीळशर्करा पाठविली ती घेणें. 
तुमच्या बापाने अहिल्या सेवेशी उदक घालून दिल्ही. तुझ्या भावाने 
राधा, आनंदी, सोनी ऐसे जैसी तुझा भाऊ यांणीं दिल्या. संभाजी आंगरे 
यांणीं पुरता मजसी दावा बांधला. जैसा भस्मासुरानें बांधला तैसा बांधला. 
तुजदेखतां बांधला. श्रीच्या ठायीं निष्ठा असों देणें. अजंनवेळीवरी लगट 
करावा. काढावा. हे आज्ञा. तुह्यांस शाहूजीनें सरखेल दिली. तुझांवरी 
दया फार आहे. हे आज्ञा. 


[लेखांक ३२५] श्री. . 

सहखायु चिरंजीव विजयीभव तुळाजीस आज्ञा ऐसीजे:-तुझे सहस 
अन्याय जाहले ! तुजला पत्र न लिहितो ! परंतु मानसिंग याची [व] 
तुमची गोडी व्हावी, महत्कार्य सिद्धीस जावें, याजकरितां पत्र लिहिलें 
आहे. तर कविले, बायका जे तुह्यांकडे मानाजीचीं आहेत तीं लावून 


तो 
र > ने :४2 
रवाना करावीं. येविसीं राजपत्रे व आमचें पत्र गेलेंच आहे. बहुत 
काय लिहिणें हे आज्ञा. मानसिंगास दोन गोष्टी सांगितल्या [ त्यांत 
अंतर ] त्यापासून काडीइतकें सहस वांट्यानें पडणार नाहीं. आझीं चित्त 
शोधून पाहिलें. तुत्तीं आतां ठेकुरबुद्धि न करणें हवे आज्ञा. दोघे भाऊ 
एक होऊन एखादे आभाळास हात घालणें. 


[ लेखांक ३२६] श्री. 

मानाजी आंग्रे यांसी आज्ञा ऐसीजेः-पत्रे पाठविलीं प्रवि होऊन 
आमचे चित्ताचा निया जाहळा. इकडील वर्तमान तर पिलाजी 
जाधव विजयदुर्गाहून वरते आले, ते जागां कांहीं सोरस्य नाही. 
रथुनाथ प्रभूच्या बायका सोडावयासी आग्रह्य करीत होते. त्यासी तो 
मान्य करीना. बायका कोठीस होत्या. त्या दारू वाटावयासी लाविल्या. 
यासी उत्तर दिल्हें जे, तुमच्या चित्तांत खालीं स्वारी करावयाची उद्यां 
असेल ते आजच करणें. ऐसे परनिष्ट सांगितठें. त्यावरून जाधवराव 
व तो आला. आहझांस संभुसिंगानें पूर्वी पत्रें पाठविलीं जे, एक 
वेळ भेटीस येणें. व हल्लीं भला माणूस व पत्र पाठविलें जे, तुल्ली 
भेटीस येणें. यासी प्रत्योत्तर पाठविलें जे, या प्रसंगांत भेटीचें प्रयोजन 
काय आहे? तुमच्या पुण्यें थोडें बहुत काम चाललेंच आहे. तुझ्यांस 
दो चौ कोटींचा लाभ जाहला हणजे आह्यांस संतोष. आही कांही 
शाखभाजी, वल्कले मागो. सारांश गोष्ट जे, तुमचें अभीष्ट ह्मणजे 
आहझांस संतोष. तुह्ली तों घीरवंत, ओदार्यपरिपूर्ण, आहां. संभुसिं- 
गांनं धीर घरुन जाधवास परनिष्ट सांगितलें जे, उद्यां याळ ते आतांच 
या; तर तुमचें कतृत्व त्याजहून धीराचें आहें. पाणी पाण्याकडेस जातें 
ह्मणून तुझांस लिहिलें. तुमचे पत्रांत एकवचन ऐकोन संतोषी जाहलो. 
विशेष काय लिहणें १ 

पिलाजी जाधव मोठा मायावादी आहे. याचा विश्वास न 


ग्र ह या) वाचन मंदिर 


1 र्येत 00 


२०२ 


धरणें. आमचा विश्वास तुझांस काय १ परंतु आत्लीं आपला वारा तु- 
मच्या वाऱ्यांत घातला आहे. कांहीं शाक भाजी मागतों ते देतां तुझी 
कष्टी होतां. शाबास तुझा धीर ! 


[लेखांक ३२७] श्री. 

सहस्रायु चिरंजीव भार्गवदूत मानसिंग आंगरे यांसी आज्ञा केली 
ऐसीजे, बहुतां दिवशीं स्मरण करून पत्र पाठविलें [तें] प्रविष्ट होऊन 
ठेखनार्थ अवगत जाहला. श्रीनें तुझे आत्म्यांत आत्मा घातला झणून 
तुजला रोज पांचशे शिव्या देतों जे, तूं अंतकाळीं कामास येशील. संभाजी 
आंगरे यांच्या मनामध्ये जे, आह्मी तेथे जाऊन तुह्यांस श्रापावें. तर तेथें 
येऊन त्याणें आमची छळणा केली तो श्राप त्यासच लागला. हल्लीं 
त्याकडील माणसें आलीं व कागद आले, ते आह्मी माघारे फिरविले. 
ते कित्येक शरण आले परंतु भेट दिली नाहीं. तर बाबा, तुजला आझीं 
काय संकट घातर्ले केथे मेथे मागत होतों. आह्मांस दिल्याने सुदामाची 
गत होईल. आह्मी साधुसंताची पायधूळ आहों. काय मागतों जे, कांहीं 
तूप, कांहीं गुलाब, कांहीं द्राक्षं, साखर, सुरण मागतों. तें तुमचे चित्तास 
नये. बरें! समाधिविसर्जनास वस्त्रे पाठविली [तीं] पावली. तुझांस प्र- 
साद तिवट लाल १ पाठविलें आहे. घेणें. 


[लेखांक ३२८] श्री. 

चिरंजीव सहखायु विजयीभव भार्गवशिष्य मानाजी वसिष्ठशिष्य- 
परी तुज आशा ऐसीजेः--मानसील तरी गुरुआज्ञा विदोष आहे. 
तरी मथुराबाईचा बहुत सन्मान करून पालखी पाठवून आपल्याजवळ 
घेऊन जाणें. तेणेंकरून लोकिकीं कीर्ति होईल. आणि कान्होजीसारखें 
यश येईल. यानंतर संभुबावाचा कागद आला आहे कीं, तुत्ली म- 
जला सरखेलाचे ठायी आहां. आह्यां दोघांची गोडी करा. आपण जरी 


३०३ 


मानाजीचे वाईट करीन तरी स्वामींच्या पायांची हपत, व सरखेलाची 
शपत. पहा, पहा, मरतां मरतां सरखेलास पाल किल्ला आला. तो 
किल्ला राजा मागत होता; परंतु त्यांनीं दिला नाहीं. तूं तरी सरखेलाचा 
पुत्रच आहेस, सरखेल बोलिले होते जे, 'जयसिंगामागे मानाजी तुह्यांस 
उपकारास येईल. यासी उपदेश करणे.' जयसिंग घावडशीस भेटीस 
आला तेव्हां तीनी रुपये मजपासून घेतले आणि बापु बागलास मुरु- 
डची महाजनकी देतों हणून आमच्या पायाची क्रिया केली. 
आणि मागत्यान बेमान जाहला, ते क्रिया त्यास लागली, आणि कृष्णं- 
भटाची देशमुखी पूर्वापार आहे. आह्ली रामेश्वरास मागे पळोन गेलों 
तेव्हां चार मुद्दे कान्होजीस घातले कीं, किरवंत जातींत घालणें.%%% 
%%रतना भंडारी सोडविला. आणखी: कृष्णंभटाची देशमुखी दे. त्यास 
कानोजी बोलिला, कृष्णंभटाची देशमुखी खरीच आहे. दुसरे वेळीं 
तुल्ली या. देशमुखी कृष्णंभटास देतों. त्यावरी जयसिंगानें उदक घातलें. 
संभूनें उदक घातलें, लक्ष्मीबाईनें उदक घातलें. तिघांनीं उदक घालून 
देशमुखी करून दिली. ते संभूनें जयसिंगाचा शिक्का लटका केला. 
आणि कृष्णंभटाची देशमुखी काढिली. हा त्याणें मोठासा अन्याय केला, 
बरें याचा भोक्ता श्री आहे. माझ्या जिवास बरें वाटत नाहीं. शिवरात्री- 
कारणें राजे, विरूबाई, दोघी राण्या, फत्तेसिंग व सरकारकून आमचे 
भेटीस आले, दोन दिवस राहोन सवेंच गेले. आतां फारसें जिवास 
बरें वाटतें. तरी पांच गुलाबश्िसे चोखटसे, आणखी दहा शेर संघेलोण 
कांहीं तुझे संग्रही सुरण असिलें, तरी येईल चित्तास तरी बेगी पाठवून 
देणं. 
[ लेखांक ३२९] भागेवराम. 

मातुश्री लिंबाई व केदारजी व मानसिंग यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:--- 
श्रीस इनामगांव छत्रपतीनें दरोबस्त देखील सरदेशमुखी दिली. जो- 


२७ 


त्याजी केसरकर यांसही ठावकें आहे. ऐसें असतां कोंकणप्रांतें तुझ्ांक- 
डील जिवाजी प्रभू कमावीसदार महिपतगडीं आहे. त्याणें पांवस तर्फेचें 
डोरलें, महाळुंगे या गांवचे रुपये ८ वसूल केले. ऐशास जिवाजी प्रभू 
यास आपर्ले पत्र देणें जे, श्रीचे गांवचे सनदा आहेत... त्यांचे वाटेस न 
जाणें. रुपये आठ घेतले आहेत तें पत्रदर्शनीं परतून देणे. याजउपरी 
गांवावरी रोखा केलांत.झणजे तुमचा मुलाहिजा होणार नाहीं. ऐसें पत्र 
लवकर पाठविणें. अल्प गोष्टीकरितां महाराजास हृटकावें ऐसें नाहीं. 
याजकरितां तुह्यांस लिहिलें आहे. श्रीचे गांवचे रुपये घेतल्याने तुमचें 
अधिक होत नाहीं, आणि न घेतल्यानें तुमचें बरेंच होईल. ऐसें जाणोन 
ळौकर कागद पाठवणे. बहुता लोकांची तुमची भिक्षा पावली. (अपूर्ण.) 
[लेखांक ३३० ] श्री. 

मननिर्मळ गंगाजल मथुबाईस आज्ञा ऐसीजेः--तुझीं लिहिलें जे, 
शामलाचें निर्मूळ होऊन देवाची भेटी घ्यावी हा हेत आहे. स्वर्गीचे 
देव जे अमृतपान करितात तेही भार्गवाची भेटी व्हावी हे इच्छा 
करितात. भार्गव ह्मणजे चिरंजीव. येरवीं येणें कोठें होतें तुझ्याच 
पुण्यें भागंवें निर्मूल करून तुह्यांस भेटीस आणिलें. “बकाजी नाईक 
यांणीं जिवाभ्यास करून बाणकोट मंडणगड फत्ते केला.?” ह्मणून 
लिहिलें. तरी वकाजी महाडीक कामाचा आहे. त्याजवर दया तुझी 
बहुतशी असों देणें. गोंवाई आंबे यत्न करून पाठविलेत ते पावोन 
कोटीशा आनंद जाला. बहुत बहुत संतोषी जालों. निष्ठा अंतरापासून 
आहे हें कळो आलें. तुह्लीं लिहिले, दोनी स्थळें राहिलीं आहेत. 
त्यांचा प्रलन (प्रयत) करून श्रीआशीर्वादें लौकरीच हस्तगत होतील. 
तरी ज्याचें तळ काकण त्याचे चित्तांत तुह्यांस कोंकणचें राज्य द्यावें. ह 
चित्तांत असलें तरी तुमचेच हातें दोनीं स्थळांचे यश श्री तुमचे पदरीं 
पाडीतच आहेत. लौकर दोनी स्थळें हइ्तगत आलियाचें संतोषवृत्त 


३०५ 


लिहोन यंदाचे समाधीस भार्गवक्षेत्री तुह्ीं खासा यावें ऐसें केलें पा- 
हिजे.' दोनी स्थळांचें यश तुमचे पदरांत भार्गवें घातलें तरीच आह्मी 
यंदां खालें समाधीस येऊं. नाहींतरी खालें यंदां येत नाहीं. तुज्लांस 
कळावें हणून लिहिलें आहे. 
[लेखांक ३३१] श्री. 

मननिर्मळ गंगाजळ मथुराबाई यांसी आज्ञा ऐसीजे:-पत्र पाठविलें 
प्रविष्ट जाहलें, मानाजीवर कृपा करणें हणून लिहिलें, तर तुझी कृपा 
मानाजीवर असलियासी तरेल, वरकड, आह्मी तेथें यावें; आमची पूजा 
उत्तम जाहली तर तुमची कीर्त व आमचा लोकिक. याकरितां दोनी 
भ्रम आह्यीच राखतों. पुढें इश्वर दिलियासी येणें ते समयीं येऊं. 
तुह्यांस सुवर्णाची तारवें श्रीनें दिलियासी सहस वेळ येऊं. लक्ष मागू. 
बहुत काय लिहिणे. 
[लेखांक ३३२] श्री. 

राजकृपा नाहीं ऐसें जाहलें! हृीं जर निष्ठा वडिलांप्रमाणे तुळा- 
जीनें धरिली तर भार्गवदया होऊन बरंच होईल. मुख्य निष्ठा असली 
पाहिजे. कृष्णंभट देसाई याजवर आमचे दया होती. तुझह्ाांसही लोकांहीं 
सांगितलेंच असेल, याजकरितां याजवर दया तुही असों देणें. याचें 
बरें असेल तें तुतीं केलियास श्री तुमचें बरें करील. 


[लेखांक३३३] श्री. 

% % तरी आजि तागायत डोरले महाळुंगेंचे आह्यांस रुपये तीन 
हृजार साडेतीन पावले असतील तर आह्ली तुझ्यांस रोकडे आठ दहा 
हजार पावेतों रुपये देतो. आणि ठुझीं धोपेश्वरचें देऊळ, माझे आई, 
तूं कर. माझी तूं आई; माझा तूं शिष्य; माझा तूं सखा. देऊळ जर 


कट 4 हे पत्नोत्तर लेखांक २०३२ २०३ च्या पाठीमागे लिहिलें आहे. 
२० 


३०६ 


सिद्धीतें पावळें तर कळसारोपण तुझेच हातें करवीन. एक उंट आपला 
पाठवून देणें. नगारेची जोडी देवास पाठवून देतों. देवद्वारीं ठेवे. 


११ प्रतिनिधि. 
[लेखांक ३३०] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 
सहत्तायु चिरंजीव श्रीनिवासराउ प्रतिनिधि यांसी आज्ञा ऐसीजेः- 
येथं इमारतीचे बरेगमीस तांदुळ पाहिजेत. याजकरतां कांगोरीखाले 
बिरवाडी तरफेंत तांदूळ घेतले आहेत. बेळ पाठवून आणवणार. त्यास 
जकातीचे दस्तक पारघाटचे तलघाठ वरघाट कांगोरी पावेतों कमावीस- 
दारांस पावणशें बेलांचें दिल्हे पाहिजे. प्रतापगडची एक शीव आहे. 
त्यास निराळे गडकरीयांस व तळघाट वरघाट जकातदारांस, जेणेंकडून 
स्वटखटा कोणी न करीत, ऐसीं पत्रे देऊन पाठविलीं पाहिजेत. विशेष 
लिहिणें तरी सुज्ता असा. हे आज्ञा. 
१२ पुरंदरे. 
[ लेखांक ३३५ ] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस यांद्दीं 
मननिर्मळ गंगाजल आचाय पुण्यपवित्र चिरंजीव दादोबा व म- 
हादोबा यांसी आज्ञा केटी ऐसीजे:--कृष्णाजीस मूठभर पोहे अर्पावे 
सुदामदेवाने. ती वपीचा ऐवज रुपये १००० व वस्त्र वर्षास सुसी 
घेतों, यंदा उत्तम किमखाप चाळीस रुपयांचे पाठवणे. वर्षास सुसीची 
दुलई व सुसीची कुडती करितों. यंदा किमखापी करावी ह्मणून किम- 


१. ह्या पत्रावर कोणास लिहिलें त्याचें नांव नाहीं. तथापि हें पत्र आंगऱ्यांच्या 
इतर पत्रांत सांपडलें असून त्यांतील संबंधही त्यांचाच दिसतो. त्यावरून तें आं- 
गर्‍यांच्या सदराखालीं दाखल केलें आहे, 


३०७ 


खाप लिहिला आहे. तर चाळीस रुपये अगर थान पाठवावें. ह्मणजे 
कुडती करूं. तुत्ली आमची आज्ञा पाळितां हणून आही लिहितों. 
तुह्यांस लिह्यावें ना तर कोणास लिहावे १ तर रुपये व किमखाप पाठवून. 
दीजे. नये चित्तास तर रुपयेही नको व किमखापह्ी नको! कळलें. 
'पाहिजे, विरोष काय लिहिणें हे आज्ञा. 
[लेखांक ३३६] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांहीं 

सहख्ायु चिरंजीव मल्हार तुकदेव यांसी आज्ञा केली ऐसीजे:-- 
तुझांकडे श्रीचें येणें ते गु ॥॥ खंडोजी साळवी येणेंप्रमाणें पावले रुपये;--- 
१००० मिक्षा ती वर्षा द्यावी ते पावले. ४० वस्त्रांपैकी. एकूण एक 
हृजार चाळीस रुपये पावले. विशेष काय लिहिणे. छ० १४ सवाल 
सुमा आर्बेन मया व आलफ. हे आशा. 


१३ जंजिरेकर हवशी. 

[ लेखांक ३३७] शी 

दिलपाक दिलदयी इलाही मेहेरबान--खान 

मुक्काम जंजिरा उमर ताजा व दोलत ज्यादा यांस;- 

अजीद्वागोये द्वाअंकी येथील खैरसलछा जाणवून आपला खैरसल्ला 

कलमीं करीत असलें पाहिजे. दिगर मेहेरबानगीचे नजरेनें किताबत 
पाठविली ते खुशवक्त पोहोंचून दिळ आराम जाहलें. ऐसेच हरघडी 
खत किताबत पाठवून फकिराचे खबर घेत असले पाहिजे. आह्ली द्वा- 
गीर असो. किताबत आली तेथें कलमीं केलें जे, घामधुमीचे सबंबेनें 
परशरामचे ठिकाणींहून वरघाटीं गेलियास पांच वर्षे होऊं आलीं. 
अलबता ठिकाणचे ठिकाणीं यावयाचा इरादा आहे ह्मणून विनायक 
जोशी व कृष्णशेट शोट्ये कर्यात चिपळून यांचे जबानीवरून पेगाम 


१. छ० १४ सुभा आर्बेन इ०:--ता० ३ जानेवारी ३० स० १७४०, 


३०८ 


रोशन होऊन आला. दरिबा रफामत व शहामत पन्हा सिद्दी संबूल 
यांहीं हिम अरूज केला त्यावरून अजराहमरात कलमीं केलें जात असं 
चालविले जाईल. दरीं बाब खातर जमा देखोन कोणें बाबें शकअंदेश्या 
दिलांत आणिला न पाहिजे. मोहिबाचे चालवावयाबाबें सुभेयासही हु- 
कूम सादर केला असे ह्मणून कलमीं केलें, तें माळूम जाहलें. ऐशास 
आही कांहीं वतनदार फकीर परशरामचे नव्हो. इलाहीचे हुकुमे व 
बडेखान यांचे मेहेर आमचे जागा होती. ते झटलें तें आमचें चालवीत 
असत. याजकरितां त्यांचे सुखं होतों. हृछींही बडेखानाप्रमाणें मेहेरचे 
नजरेनें चालवू हणून कलमीं केलें; याहून अधिक काय आहे? आतां 
यावें तर गेरदंगाम जाद्दला व ज्याचे बंदगी करितों तो दिलांत येऊन 
त्याचा हुकूम जालियावरी डोईचे वाटेने आपले ठिकाणीं येऊं, मालूम 
जाहलें पाहिजे. ज्यादा काय लिहिणे? प्यार मोहूबत मेहेरचा पन्ह्या फ- 
किरावर असों दिला पाहिजे. हे किताबत. 


३०९ 


पुरवणी नंबर २. 
स्वामींस आलेलीं पत्र. 
पेशवे. 


[ लेखांक ३३८] 


श्री. 


पुरवणी श्रीमत्‌ महाराज परमह्‌ंसबावा स्वामींचे सेवेसी:---विज्ञापना. 


कृष्णागर चंदन एक शेर वजन 
पक्का पाठवणें झणोन आज्ञा. त्यास 
वसईहून आणविला आहे. आ- 
लियावर ( पाठवू. ) आज्ञेखेरीज 
काय आहे? 

नेहर परगणियाची मजमू नारो 
गणेश यांस सांगितली. तो लबाड 
आहि. त्यास दूर करून दुसरा 
पाठविला. परंतु तुल्ली नारो गणेशच 
करार केलां. तर त्याजकडील आ- 
मचे दुसाला रुपये १५० दीडरां 
घेऊन पाठवणें झणोन आज्ञा. 
त्यासी स्वामींचे आरेपेक्षां विरोष 


दमास पाठवावयाविश्ीं लि- 
हिलें त्यास स्वामींस दमास दिल्हे 
त्यापेक्षां उंच नाहीं. नवा कोठून 
आलिया पाठवू. 

मुंढवे याचे पाटिलकीची स्था- 
पना करणें हणोन आज्ञा. त्यास 
स्वामींचे आशेप्रमाणे पाटील मज- 
कुराचे वर्तमान मनास आणून 
वाजवी असेल तेंच करूं. 


रानचा मेवा कृपा करून पा- 
ठविळा तो पावला. आज्ञेप्रमाणे 
भक्षिला. 


क मागील पत्रे छापून निघाल्यानंतर आह्यांस स्वामींचा आणखी कांदीं पत्र- 
व्यवहार उपलब्ध झाला. तो पूर्वीच्या क्रमाप्रमाणें पुरवणी नंबर २ अशा सदरा- 
खालीं घातला आहे. ह्यामध्ये पेशव्यांची व इतर सरदारांचीं व त्यांच्या कारभा- 
ऱ्यांचीं वगैरे स्वामींस आलेलीं पत्रें असून स्वामींनीं लिहिलेलींद्दी पत्रे बरींच 
आहेत. तीं उपयुक्त असल्यामुळें ह्या पुस्तकांत दाख केलीं आहेत. 


३१० 


काय आहे १ नारो गणेश आलिया- 
वरून स्वामींचे बोलीप्रमाणें नारो 
गणेश यांजपासून रुपये घेऊन से- 
वेसी पाठवू. 


गोपाळनाईक इंदापुरकर यांचें 
कर्ज अंबरो रोडगे याजकडे आहे. 
खतपत्र आहे. मागत असतां देत 
नाहीं. गोपाळनाईक गरीब, जात- 
वान आहे. यांचे कजे उगवून 
देणे हणोन आज्ञा. त्यास स्वामींचे 
आजिपेक्षां अधिक काय आहे? 
अंबरोजी रोडगे यांस ताकीद करणें 
तैसी करून कर्ज उगवे तें करितो. 
बहुत काय लिहिणें हे विनंति. 


शिवराम महाडीक यांस तुळ- 
जाजी पांडरा शिंपी वस्ती कसब्रे 
पुणें याचा भाऊ खंडोजी पांडरा 
याणें सोइरीक देऊं केली असतां 
तुकोजीस दगलबाजी करून द्वाही 
दुसरी केली आहे. तरी शिवरा- 
माची सोइरीक शिवरामास दे- 
वणें हणोन आज्ञा. त्यास येविसींचें 
उत्तर आलाहिदा लिहिलें असे. 


[ लेखांक ३३९ ] 


श्री. 


पु ॥ श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:- 


विज्ञापना शिवराम महाडीक यांचे सोईरिकीची तहकिकात केली. 
त्यास सोईरीक शिवरामाची खरी आहे. त्याची त्यास देणें हणोन आज्ञा, 
आह्मी ताकीद केली; परंतु तुकोजी सदरा उगाच लबाडीच्या गोष्टी 
सांगत होता. ते त्या गैरमाकुळ, तुकोजी सदरा सोमभाग्यादिसंपन्न मा- 
तुश्री बाईसाहेब वाडा पहिला यांच्या चोक्रांत राहतो. त्या हिमायतीनें 
नवदिगर करील तर त्याचे स्वामींनीं पारिपत्य करावें. आमचा गुत्ता 
कांहीं तेथें नाहीं, बहुत काय लिहिणें कृपा केली पाहिजे हे विनंति. 


३११ 


[लेखांक ३४०] श्रीः 
पुरवणी श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसीः- 


विज्ञाना सोमाजींनीं केशर कृष्णागराविशीं सामींची आजला 
सांगितली. त्याजवरून केशर तोळा ४४- १, कस्तुरी ८४८१, कृष्णागर 
वजन ८४८. येणेंप्रमाणें सेवेसी पाठविलें आहे. पावलियाचें उत्तर 
पाठवावे. “ सर्प बिळांत आहे. फडा करून धुसधुसतो. त्याचा विश्वास 
न धरणें? ह्मणून आज्ञा. त्यास तों सर्पाचा विश्वास न घरावा उची- 
तच. त्याहीमध्यें खामींची आज्ञा. मग विश्वास कोण धरील १ परंतु सर्प 
कोणता, बीळ कोणतें, तें आमच्या चित्तांत आलें नाहीं. तरी ल्याहा- 
वयाची आज्ञा केली पाहिजे. कल्याणच्या पांचा दृजारांची मुदत होत 
आली तरी रुपये पाठवणें हणोन आज्ञा. तर प्रस्तुत येथे ओढ आहे. 
पुढें ये विसींची विनंति स्वामींजवळ करणें ते करूं. स्वामींची आज्ञा 
आह्मांस सर्वप्रकारें वंद्य आहे, सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक ३४१] श्री. 

पु॥ श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

विनंति स्वामींनीं लेंकरावर चार गोष्टी राग भरून शिकवणुकेच्या 
लिहिल्या. त्यास जसा भाव आमचा स्वामींचे पायासीं असेल तसें फळ 
पाऊं, यांत संशय नाहीं. स्वामींचे आज्ञेप्रमाणें तूर्त येणेंप्रमाणें जिन्नस 
पाठविली असे. - 

घोडी निळी, गरीब, स्वामींचे व्याजाचे रुपायांची वरात हि- 
बसावयाचे कामाची आहे. यास्तव शोबाप्रमाणें दादोबावर पाठविली 
पाठविली असे. कृपा करून अं- आहे. रुपये देतील, 
गीकार करावा, जगजीवनंपतांविसीं स्वामींनीं 

सयाजी कनोजे याजविसीं प- आशा केली. त्यास त्याविसीं स्वा- 


डू 


हिले स्वामींनी आज्ञा केली होतीं. 
सांप्रतही विस्तारें लिहिलें. त्वा- 
मींचे आज्िपेक्षा अधिक काय आहे? 
यास्तव हशमांत कोणतीही तैनात 
कबूल केली, लोकांच्याही माणूस 
पाहून केल्या. गांव राहावयास 
भलता नेमून देतो. खुद्द फिरंगी 
याची गडबड आहे. यास्तव लो- 
कांची भरती पाहिजे. ह्मणून 
भलते जागा, जेथें झुंजावयाचें 
काम असेल तेथें पाठवितो. गड- 
बड वारली हणजे दववालाही यो- 
जिला जाईल, तसें सांगत होतों. 
परंतु ते गोष्ट त्यांनीं अमान्य करून 
सेवेसी आले आहेत. याउपर 
स्वामींचे विचारास येईल तें करावें. 


[लॅखांक ३४२] 


श्र 


मींनीं चरणरजास निरोप धाव- 
डशीहून देतेसमयीं एकांतीं स्वमुखें 
सांगितलें तो अर्थ ध्यानांत आहे. 
त्याप्रमाणें वर्तणुकेस अंतर हो- 
णार नाहीं. वरकड त्यांचें चालवा- 
वयास अंतर होणार नाहीं. एत- 
द्विपरयीं वारंवार स्वामींनीं लिहावें 
ऐसें नाहीं. 

स्वामी कृपा करून वरचेवर 
शिकवणुकेस्तव राग ददावून लि- 
हितात, तरी स्वामींचे चरणांवेगळे 
आही वागत नाहीं हे पूर्ण निष्ठा 
आमची आहे. असें असतां आह्मांस 
वारंवार ल्याहावें ऐसें काय आहे? 
आह्ली तर स्वामींचे आज्ञेखेरीज 
नसावें आणि आमचे मनोरथ 
स्वामींनीं आपल्या तपोबळें पूर्ण 
करावे. न कळे तर देव बोल 
लावील, 

(पुढील भाग फाटला आहे, ) 


थ्री. 


पु॥ श्रीमत्‌ महाराज श्री परमददसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 


विज्ञापना बारा बैलांचे दस्तक मुंबईचें. देणें हणोन आज्ञा. त्यास ये 
विसींचें उत्तर सोमाजीजवळ सांगितलें आहे, विनंति करील त्यावरून 


३१३ 


विदित होईल. स्वामींनीं लग्नाचे साहित्यांतील कस्तुरी, केशर व गुलाव 
शिसे पाठवावयाची आज्ञा केली, त्यावरून कस्तुरी तोळा १, केशर तोळे 
२ व गुलाब दिसे २ सेवेसी पाठविले असेत. कस्तुरी केशर उत्तम नार्ही. 
सामान्य आहे. स्वामींस लयनाचीं वस्त्रे १ शालजोडी, १ किनखाप, १ 
टोपी.मखमालीची एकूण तीन पाठविलीं असेत. कृपा करून अंगीकार 
केला पाहिजे. उत्तर पावलियाचें पाठवावे, सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ३४३ ] श्री. 
पुरवणी श्रीमत्‌ परमहंसब्रावा स्वामींचे सेवेसी: - 

विनंति उपरी स्वामींनीं आज्ञा केली त्याचें उत्तरः-माळशिरसक- 
राविशीं राजश्री बापुजी श्रीपत यांस सांगोन दीड हृजार रुपये खंड 
हणोन आज्ञा केली. ऐशास तुकोजी पाटील यांची मुलें व बका माळी 
यांस किल्यावरी ठेविलें आहे. हीं आज्ञेप्रमाणे खंडाचाही तगादा 
केला असे, व संभाजी यादव यासही आणविळठा आहे. खंडाचा नि- 
काल करून घेऊं, तेव्हांच त्यास निरोप देऊं. नाहीतरी स्वामींच्या आ- 
ज्ञेवेगळा त्यास निरोप देणार नाहीं. 

बावाजी गायकवाड वगेरे लोक धारावीस मेले. त्याजविशीं स्वामींनीं 
लिहिलें. ऐशास त्यांचें तथ्य वर्तमान जीवंत आहेत कीं मेले ऐसें कळत 
नाहीं, परंतु बहुधा मेठेच असतील, त्या लोकांच्या बालपरवेशा करार 
करून देऊं. चालवावयास अंतर होणार नार्ही. 

मोत्यांचे पंचवीस दाणें पाठवून देणें ह्मणोन स्वामींनीं आज्ञा केली. 
त्यांतून मोत्यें दाणें २५ पंचवीस हस्ते कानोजी यादव जासूद पाठविलीं 
आहेत. घेतलीं पाहिजेत. 

साकर बुरा वजन पके रोर तीन मण सातारेयाहून देवणे हणोन 
आशा केली. त्यावरून तीन मण बुरा सातारेयाहून देविली असे. प्रविष्ठ 


होईल, 


ऱ्श्ड 


येसजी गायकवाड बावाजीचा भाऊ याजविशीं सामींनीं लिहिलें, 
ऐेश्यास येसजी प्रस्तुत चाकर होत नाहीं. दसरियास दहा वीस माणूस 
घेऊन येऊन चाकर होईन ह्मणतो. यास्तव आतां चाकर ठेविला नाही. 
पुढें लोकसहवर्तमान आल्यावरी चाकर करून चालविले जाईल, सेवेसी 
_ श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[लेखांक ३२४४] श्री. 
पुरवणी श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 
विज्ञापना. आमचे शरीरीं अनारोग्य प्राप्त होऊन व्यथा अतिरायेसी 
जाहली, या व्यथेसारिखी व्यथा कधींद्री जाहली नाहीं. मरणांतिक अ- 
वस्था जाहली होती. प्रस्तुत स्वामींचे आशीवोदेकरून व्यथेस उतार आहे. 
स्वामींचे सेवेसी विदित व्हावें यास्तव लिहिलें असे. हे विज्ञापना. 
[ लेखांक ३४५ ] श्री. 
पुरवणी श्रीमत्‌ महाराज परमहंसबावा 
स्वामींचे सेवेसी;--- 
विज्ञापना. सेवकाचे शरीरीं देवीची पीडा प्राप्त जाहली आहे. त्यास प्र- 
स्तुत फोड्या पाण्यानं भरल्या व किंचित्‌ उतारद्दी पडिला आहे, या उपरी 
स्वामींचे कृपेकरून आरोग्यही होईल. स्वामींचे सेवेसी अवगत व्हावें 
यास्तव लिहिलें असें, सेवेसी श्रुत जालें पाहिजे हे विज्ञापना. 


इतर लोक. 
[लेखांक ३०६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंस स्वामींचे सेवेसी;- 
ऱचरणरज बापुजी श्रीपत कृतानेक नमस्कार विनंति. येथील फा- 
ल्गुन बहुल द्वादशी गुरुवासरपर्यंत स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून यथा- 
स्थित असे. विरोष्र, राजश्री पंतप्रधान यांनीं गंगाजी मल्हार व दादाजी 


> 


यांस लिहोन स्वामीकारणें जिन्स आणविला होता, तो त्यांनीं येथें 
आणिला, येथून सांप्रत सेवेसी पाठविला आहे:- 


४५ दाळिंबे सुमारे. ४८६ गोराडी वजन पक्के. 
३० साखरनिब्रे ७५. ८८४] सुरण कंद. 
७५ €८६॥॥ 


एकूण दाळिंबें व साखरनिब्रे पाऊणशे व वजन पक्के पावणेसात शेर 
बकाजी शिंदा यास समागमे भोयांवर देऊन सेवेशी पाठविलें 
आहे. प्रविष्ट जाहलियाचें उत्तर पाठवावयास आज्ञा केली पाहिजे. 
स्वामींचा मुक्काम पिंपरीस किती दिवस आहे, तेथून जाणें कधीं होईल, 
हें लेहोन पाठवावयास आज्ञा केली पाहिजे. सेवेसी श्रुत झालें 
पाहिजे हे विज्त्ति. 


[लेखांक ३४७] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंसखामी भार्गवरामबावा यांचे सेवेसी; --- 


चचरणरज विसाजी गणेश व काशी नानाजी दिमत यशवंतराव 
पवार सा० नमस्कार विनंति. स्वामींनीं आज्ञापत्र पाठविलें कीं, राजश्री 
,यरावंतराव पवार यांजकडे कर्ज आहे. तें यंदांचे ठेविळे वतीळियाचे 
रुपये १५०० पंधराशें व व्याजाचे व कारकुनाचे रुपये दीडशे सदरहु 
साडेसोळारां पाठवणे. आजेप्रमाणें रुपये साडेसोळारां आजि प्रातःकाळी 
आश्चिन गुद्ध अष्टमी मंगळवारीं धावडशीस स्वामींस पत्र लिहून खाना 
केले. तों आज दो प्रहरां श्रवण जाहलें कीं, खामींचें आगमन वाधोलीस 
जालें आहे. रुपये पाठविले हें स्वामींस श्रवण व्हावें याजकरितां पत्र 
पाठविलें असे. आझांस पुणियाचें बोलावणे आळे आहे. आजि 
भोजनोत्तर अथवा पहांटेस जाऊं. विदित जालें पाहिजे. दे विज्ञापना, 


३१६ 


[लेखांक ३२४८] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस भार्गवरामबावा स्वामींचे सेवेसी; --- 


चचरणरज विसाजी गणेश व काशी नानाजी दिमत राजश्री यश- 
वंतराव पवार मुक्काम कविठे कृतानेक सा० नमस्कार विनेति. येथील 
कुशल स्वामींचे कृपावलोकनेंकरून भाद्रपद वद्य चतुर्थी यथास्थित 
असों. यानंतर खामींचें कर्ज रा० यशवंतराव पवार यांजकडे आहे. त्यांचें 
पत्र आह्यांस आलें कीं, आल्ली दूरदेशीं छावणीस सवाई जयसिंगापासीं 
रादविलों. स्वामींचे कजाचा निकाल जाला पाहिजे. कजाचें स्मरणह्दी 
नसेळ हणोन कोप होईल, याकरितां नासिकांत एका साहुकाराचें 
कर्ज काहून आहझ्यांस पत्र लिहिलें की, पैका स्वामींस प्रविष्ट करणें आणि 
त्यांचें आशीर्वादपत्र आह्यांस पाठवणे. त्यास नासिकप्रांतीहून पैका याव- 
यासी वाटेची धामधूम प्रस्तुत आहे. पैका केसा येईल हें संकट. दुसरें, 
साहुकाराचें व्याज चालतें. ये गोष्टीचा विचार पडिला ह्मणून स्वामीस 
विनैतिपत्र लिहून पाठविलें असे. गतवर्षी वताळा मात्र ख्ामींनीं केला 
द्ोता. त्याप्रमाणें येदांवर्ताळाच घ्यावयाचे असेल तरी तितकाच साहुका- 
रापासून आणून स्वामीस प्रविष्ट करूं, स्वामी हणतील कीं, अवघा पेका 
आणवणें. तरी धामधुमेचा निर्गम आठांचवदिवसांचा विचार. यांतून 
ऐवज आलियावर पाठवून देऊं. आह्मी स्वामींचे चाकर ठेवणाईत.' 
जैसी आज्ञा कराल तैसी वर्तणूक करूं. राजश्री यशवंतराव पवार तु- 
मच्या आशक्ीर्वादे पुप्करावर सवाई यांसी छावणी करून सुखरूप आ- 
द्वेत. ज्या कार्यास गेळे होते ते काय धोकळसिंग व सवाई जयसिंग 
यांचा सल्ला जाला. यद आलें. सर्व प्रताप स्वामींच्या आशीर्वादाचा आहे. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


१. सवाई:--सवाडे जयसिंग जयपूरकर राजे. 


३१७ 


[लेखांक ३४९] श्री. 
श्रीमंतू महाराज श्री परमद्दंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज गोविद काशी कृतानेक साष्टांग विज्ञाना ता० छ० १५ 
जिल्कादपावेतों स्वामींचे कृपावलोकनेकरून सेवकाचे वर्तमान यथा- 
स्थित असे विदोष. श्रीमंत राजश्री नाना स्वामींनीं व्याजाबाबत सालम- 
जकूरचे रुपये २००० दोन हजार देविले. उत्तम पारखून, निशाणे घो- 
टून, थेल्या भरून, लाखोटे करून, राणोजी कदम वगेरे माणसें चोकीचे 
माणसांबरोबर पोतांपैकी सदहुं दोन हजार रुपये पाठविले आहेत. घेऊन 
पावलियाचें उत्तर पाठवायास आज्ञा केली पाहिजे, विदित जाहलें पा- 
हिजे. सेवेसी श्रुत होय हवे विशापना. 


पे० छ० १५ जिल्काद सन तिस्सा सलासीन, रुपये २०००, 


[लेखांक ३५०] श्री दत्तात्रेय. 
श्रीमत्‌ सकलतीर्थरूप महाराज राजश्री परमहंसबावा 
स्वामींचे सेवेसीई--- 


आज्ञाधारक सेवक देवराव मेघःशाम कतानेक साष्टांग नमस्कार 
विनेति उपरी येथील कुदळ ता० चेत्र शुद्ध प्रतिपदा जाणोन स्वकीय 
लेखन करावयास आज्ञा केली पाहिजे. स्वामी घाटाखालें श्रीच्या दर्श- 
नास गेले, कोणें स्थळीं आहेत हें वर्तमान कळत नाहीं, तरी आशी- 
वादपत्रीं विस्तारें लेखन करवून सनाथ केलें पाहिजे. विशेष. यादव 
सजणाजी प्रभु सबनीस छामलाचे तर्फेनें अंजनवेलीस होते. त्यास 
अंजनवेल राजश्री तुळाजी आंगरे यांणीं फत्ते केली ते समयीं यांचे 
वस्त्रहरण जालेमुळें मनुष्ये सुद्धां कैदेंत आळे आहेत. ऐसीयास रा० 
केसोपंत यांणीं रुपये पावणेचारशें खंड करार करून विपत्य मोडिली 


१. छ० १५ जिल्काद:--ता० १४ फेब्रुवारी ३० स० १७३९. 


३१८ 


आहे. त्यास यादो सजणाजी स्वामींसही विदित आहेत. आणि आमचे 
विदंडकीं पुरातन आहेत. तरी कृपा करून त्यांची सुटका द्वोय तें केलें 
पाहिजे. पूर्वी महद्यशें शतश्ा स्वामींच्या आक्ञेनें जालीं आहेत. तेथें 
हें काम स्वामींस अगाध आहे ऐसें नाहीं. येविसीं विनंतिपत्र राजश्री 
जगन्नाथपंत यांणीं लिहिलें आहे. त्यावरून विदित होईल. तरी विनंति 
उदास केली न पाहिजे. बहुत काय लिहिणे? मशारनिल्हेस कबिलेसुद्धां 
घाटावरी पाविलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे हे विज्ञापना, 


[लेखांक ३५१ ] श्री दत्तात्रेय. 

तीथस्वरूप श्री परमददस अवतंस श्रीखामी स्वामींचे सेवेसी;--- 

शिष्यांतशत देवराव मेघःशाम कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति 
डपरी येथील कुशळ ता० छ० जिल्कादपर्यंत स्वामींच्या कृपालोकनें- 
करून यथास्थित असे. आशीर्वादपत्र पाठविलें तेथे आज्ञा केली कीं, 
मोजे राजुरी व मोजे दुधडवाडी हे दोन्ही गांवच्या निवेध सनदा रा- 
जश्री छत्रपतीकडून करून देणें; बहुत श्रयस्कर आहे; झणून कित्येक 
प्रकारें आज्ञा केली. ऐसियासी स्वामींची आज्ञा सेवकांस प्रमाण. शिरसा 
वंदन करून राजश्री छत्रपतींस विनंति केली. त्यास राजश्री छत्रपति 
बोलिले कीं, राजश्री पंतप्रधान यांची समजाविसी जाली झणजे सर्व 
कार्ये होतील. येविसीं कालही सेवेसी लिहिलें आहे. वारंवार राजश्री छत्र- 
पतींस स्मरण करून देत आहों. कोणेविसीं सेवेसी अंतर पडणार नाहीं. 
बहुत काय लिहिणें हे विशापना. 


[ लेखांक ३५२] थ्रीभार्गवराम. 
श्रीमंत परमहंस स्वामींचे सेवेसी;--- 


विद्यार्थि देवाजी यशवंतराव व रंगनाथ शिवाजी व सो० गंगा- 
बाई कृतानेक सा० नमस्कार विनंति उपरी ता० वेशाख शुद्ध ३ पावेतों 


३१९ 


समस्त गंगातीरीं करजगावीं सुखरूप असों. आपलें अभयपत्र पिपरी 
त्या पखादी [१] यांबराबर आलें ते पाहोन परम आल्हाद झाला. मा- 
ह्याळसाबाईची माय येथें आली होती. त्यास गंगाराान करून उभयता 
या प्रांतास आहेत. आपले ददीनास येतील. तीथरूप रा० दिवाजी पंता- 
कडील मनुष्य सांप्रत कोणी घरचे आले नाहीं. गुजरात प्रांती उभयता 
सेन्ये आहेत. चेत्र शुद्ध ६ गुरुवारीं रा० प्रघानपंतासी व सेनापति 
यांसी युद्ध जालें. सेनापतीकडे अबंदा उदाजी पवार गले होते. त्यास 
युद्ध जाळे. त्रिवकराऊ दाभाडे व मळोजी पवार युद्धांत कामास 
आले. आणखी कितेक लोक याकडील जखमी जाले. प्रधानपंताकडील 
नारायणजी ढमढेरे व आणखी कितेक युद्धांत पडिले. कितेक जखमी 
जाले, उदाजी पवार व चिमणाजी दामोदर पाडाऊ प्रधानपंताकडे 
आलें. ऐसें वर्तमान रा० सेनापतीकडील जासूद या मार्गे गेळे, त्यांनीं 
सांगितळें, आणखी कितेक लोकांचीं पत्रे आलीं. परंतु आमचे माणूस 
अद्यापवर आले नाहीं, रा० आनंदराऊ पवार व शिवाजीपंत खामींच्या 
कृपंकरून सुखरूप आहेत. थोडियाच दिवसांत कागदपत्र येती, व तेही 
येती. “खंडोजी रेवा उतरोन दक्षिण तीरास नंदुरबारेकडे आला; 
व प्रधानपंत रेवा उतरोन अंकलेश्वरावर आले.!? हें वर्तमान आजि 
आलें आहे. उभयतां सैन्ये थोडियाच दिवसां या प्रांतांत येती. तीथ- 
रूपांचे कागदपत्र आलियावर स्वामींकडे मुजरत माणूस पाठवू. कोणे 
विषयीं चिंता न कीजे. सदेव पत्र पाठवून बाळकाचा सांभाळ करीत 
गेलें पाहिजे, कृपालोभ असों दीजे हे विनंति. 
[लेखांक ३५३] श्रीएकनाथ समथ. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री भार्गवराम बावा खामींचे सेवेसी;--- 

विनंति चरणरज अंताजी नाईक गुंडे कृतानेक सा० नमस्कार 

विनंति उपरी स्वामीने तुकोजी पाटील माळशिरसकर रुपये पांच दृजार 


३२० 


व गुन्हेगारी हजार बद्दल पाठविले. ऐशास आझमी तों खामींचीं लंकरें 
आहों. सर्व अन्यायी आहों. परंतु आपले समर्थानी हणविलें, एक- 
वेळ कृपाळू होऊन आशीवांद आह्यांस दिधला, तेथें समथापासून इत- 
राजी कदापि होणार नाहीं. दुसरं, आपले रुपये कांहीं मोबदला करून 
उदीम करावा. ऐसं नाहीं. येथें दंगा मोठा जाला होता. तें सविस्तर 
वृत्त कळलेच असेल. सांप्रत अवघे सुरळीत जालें. दिवाळीच्या मुहूते 
गायकवाड स्वारीस जातात. मातुश्रीही स्वार होऊन त्यामार्गे येतात. 
यांचे सोबतीनें रुपये बैलावर घालून, माणसें आपलीं देऊन, रुपये देतों. 
पावते करितों. वारंवार माणसं पाठवून आह्यांवर इतराजी करून आ- 
मचा उपहास करावा ऐसें नाही. आपली ठेव रुपये आझांजवळ 
आहे. देतों. आह्यांस जरूर काय आहे ? परंतु हुंडी ही येथून होत 
नाहीं. कदाचित्‌ करावी तरी एक हुंडी फिरून आली; आपण दाब्द 
लाविला; यास्तव भयभीत आहों. सारांश, ऐवज उमाबाई पदरीं घे- 
तील तरी त्यांचे (पदरी) घाळूं. अगर न घेत तरी आहल्ली पावते करूं. 
अंतर कदापि होणार नाही. आणि उगीच माणसें आपण पाठवितात. 
तीं कांहीं पदरीं रुपये घेत नाहींत. यास आझ्लीं काय करावें १ दुसरें गु- 
न्हेगारीची गोष्ट आपण लिहिली तरी सर्व अन्यायी आहों. आज्ञा कराल 
तें प्रमाण आहे. हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ३५४ ] श्री. 
श्रीमत्‌ सर्व तीर्थस्वरूप परमहदसबावा स्वामींचे सेवेसी--- 
अपत्ये चरणरज नारो विठ्ठल प्रभु कृतानेक विज्ञापना. येथील वर्त- 
मान ता ० चेत्र शुद्ध नवमी पर्यंत मु उंम्रेड येथें स्वामींच्या कृपादृष्टी- 
करून सुखरूप असों विरोष. स्वामींनीं पत्र पाठविलें होतें व रुद्राजीपं- 
तांनींही कितेक विचार सांगितला, त्याजवरून माणूस न पाठविलें, 


२३२१ 


त्यास राजश्री दमाजी गायकवाड हे सोनगडास आलेयावर माहे 
ज्येष्ठमासीं माणसें पाठवावीं. हुजरोन महाराजास राजश्री यशवंतराव व 
राजश्री जिऊब्रा चिटनवीस यांणीं फिरोन रदबदली केली. महाराजांनीं... 
मान्य केलें कीं जेसे श्री बावा हणतील तैसे कागदपत्र हातरोखे देणें. 
परंतु गायकवाड याचें आपणास बरें करणें जरूर आहे. दाभाडी तापी- 
तीरास होती. त्याणे कदमासीं घसघस लाविली होती. त्यास कंठाजी 
कदम आपले फोजेनिशीं राजश्री चिमाजी आपा बरोबर गेले. तेही 
दाभाडियाच्या पदरींहून गेले, आणि दाभाडे कोणीही दरबारीं येत 
नाहींत. शेवट लागेल तो पहावा. त्यास आपण तो सर्वप्रकारें आज्ञांकित 
असों. यानंतर हबशी याकडील येथें वकील आला आहे. त्यास आपण 
राजश्री यशवंतराव व राजश्री जिऊबा यांस वर्तमान सविस्तर श्री भा- 
गव चिपळूणचें सांगितलें. त्याजवर उभयतांनीं कबूल केलें कीं, जैसी 
बावा आज्ञा करितील त्याजप्रमाणें हबशी यास कागदपत्र पाठवून कोल 
करार राजपुरीहून आणवितों. अंजनवेलीकर व गोवळकोटकर यांसही 
ताकीद जैसी पाहिजे तैसी करितों. तसें हबशी याकडील वकिलांनी 
(वकिलास?) सर्व उभयतांनीं क्रियापुरस्सर त्यास सांगितलें, त्याणे 
मान्य केलें. त्यास हें वर्तमान स्वामींच्या सेवेसी कळावें ह्मणून लिहिलें 
असे. त्यास जर कांहीं स्वामी आज्ञा करितील तर त्यास येऊन निरोप 
जाहूलियावर समागमे माणूस देऊन स्वामीकडे पाठवून देऊं. नाहींतर 
आपणास आज्ञा होईल तर आपण त्यास घेऊन सेवेसी येऊं. तमाम 
चिपळोण तर्फेस कोल दिल्हा. याजकरितां सविस्तर अर्थ सेवेसी लि- 
हिला. जेसी स्वामी आज्ञा करितील त्याजप्रमाणें वर्तणूक केली जाईल. 
बहुत काय लिहिणें हवे विज्ञापना, 

[ लेखांक ३५५ ] श्री. 

तीर्थसमदशन श्रीमत्‌ परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 


अपत्ये चरणरज कृष्णाजी नरहरी दोनी कर जोडून चरणावरीं 
२१ 


३२२ 


मस्तक ठेवून साष्टांग नमस्कार विज्ञापना ऐसीजेः--स्वामींनीं आश्ी- 
्वादपत्र पाठविलें तें पाबोन सनाथ जाहलो. तेथें आज्ञा केली कीं, आ- 
झांस खालें न्यावयाचे चित्तांत असेल तर, पेढे, आंबडस, नाइसी, 
कळंबुसी, धामणी, सोनगांव एकूण सा गांवच्या सनदा आणवून पा- 
ठवून देणें, ह्मणून आज्ञा केली. ऐसियासी चरणरज स्वामींचे चरणा- 
जवळ आलों होतों तेव्हां, “पुरातन खानाचे कारकीदींस चार गांव 
इनाम चालत होते त्या गांवच्या ताज्या सनदा ' हुजूरच्या आणून 
पाठवणें; मग हे सुभेदार खुद्द दोळत करूं लागतील तेव्हां दुसरें 
इनाम गांव देतील तें देऊत'? हणून आज्ञा केली. त्याप्रमाणें आलीं 
आजम सिद्दी याकूत सुभेदार यांस पत्र लिहून स्वामींचें त्यांस पत्र 
होतें तें देखील त्याकडे रवाना केलें असे. त्याप्रमाणें चार गांवच्या 
ताज्या सनदा येतीलच. दृल्लीं धामणी सोनगांव दोन गांव नवे इनाम 
करून देणार, तरी स्वामींहून हबशी यांस दोन गांवची हिशाव 
बहुतसी आहे ऐसें नाहीं. तेही गांव सिद्दी याकूतच करून देतील. 
हल्लीं स्वामींचे पत्र आलें हेंच बजिन्नस त्यांकडे रवाना करून दोनी 
गांवर्चे इनाम सनदांविशीं लिहितो. काकणचें ऊर्जित होय ऐसा 
स्वामींनीं आश्ीवीद दिल्हा पाहिजे. स्वामींचा पूर्ण आशीर्वाद जाह- 
लियाने तो भागवच आपलें राष्ट्र मामुरी (१) करील. सेवकही खालें 
गेलियास नवे दोन गांवचे विसीं सिद्दी याकूत सुभेदार यांजवळ बो- 
लावयारचें तैसें बोलोन, स्वामींचे पूण आद्लीरवादेंकरून धामणी सोनगांव- 
ही इनाम होतील. विदित जाहलें पाहिजे, हे विज्ञापना. 


[लेखांक ३५६] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 


चरणरज बापुजी गणेश सा० नमस्कार विनंति येथील वर्तमान 
ता० १२ सवालपयत यथास्थित असे विदोष, स्वामींदीं महादजी हरकारे 


३२३ 


याजबराबर आज्ञापत्र पाठविलें तें पावलें. मातुश्री लक्ष्मीबाईचें पत्र पाठ- 
विलें तेंद्दी वाचून पाहिलें. तें फिराऊन मागे पाठविलें असे. त्यांद्ीं 
अतिशयें स्वामींचा आहे ऐसें लिहिळें आहे. स्वामी आपल्या यल्लास' 
कांहीं चुकत नाहीं. आमची पुण्यसामग्री थोडकी, तेथें उपाय काय 
आहे? “जे गोष्टीनें मोती फुटे ती गोष्ट कार्यांची आहे ऐसी नाहीं. 
त्यांहीं अतिदाये त्यासी ल्याह्यावें ऐसें नाही. इतला करावा तो गोरवें 
करून करावा. राजा आहे तो कष्टी करूं नये. ईश्वर बर॑ह्मणत नाहीं. 
दुराग्रह्य करून गोष्ट सिद्धीस गेठी तर बरें. नाहींतर गोष्ट कठीण आहे. 
राग मनांत घरून पक्का ध्यानास होऊं शके.” पत्र वाचून पाहतां को- 
ठील गोष्ट कोठें लागत्ये ऐसें वर्तमान आहे. स्वामींस मीं पामरानें ल्या- 
हावें ऐसें नाहीं. आपल्या चित्तास येऊन रददस्प़ राहोन कार्य जाहलें तर 
करावें. नाहींतर दुराग्रह करूं नये. स्वामी समर्थ आहेत. सेवेसी श्रत 
होय. श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांस राजश्री स्वामींचें पत्र बोलावणे 
काल प्रह्रा दिवसास येथून रवाना जाइळें आहे. आधीं पत्र न वाचणें, 
घोड्यावर बसावें मग पत्र वाचावें. ऐसींच पत्रे गेलीं आहेत. तेही लव- 
करच साताऱ्यास यावें ऐसें आहे. स्वामींस कळावें ह्मणून सेवेसी लि- 
हिळें आहे; सोयरिकीचे विसीं स्वामींस विनंति लिहिली आहे. तेथे 
स्वामींनीं पर्याये लिहिलें तर स्वामींनीं सर्वस्वें माझा अंगीकार केला 
आहे. मायबाप, गणगोत स्वामी ऐसें मनःपूर्वक चित्तांत आणून वि- 
नंति लिहिली आहे. आपलें त्याचें संभाषण जाहलें नाहीं. स्वामी ह्मण- 
तील तर याउपर पत्र पाठवू. अद्यापि आपण. लिहिले नाहीं. ब्रोली- 
चाली रुबरु जाहली नाहीं. ऐसे वर्तमान आहे. स्ामींच्या चित्तास 
येईल ती आज्ञा करावी. स्वामी आपणावर दया करूं लागले त्याजपा- 
सून हब (सर्व?) लोक बरें ह्मणों लागले, ऐसें मनःपूर्वक दिसोन येते. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


-.4.4 


[लेखांक ३५७ ] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज श्री परमददंसबावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

चरणरज बापुजी गणेश चरणावर मस्तक ठेवून शिरसाष्टांग नम- 
स्कार विनंति. येथील वर्तमान स्वामींचे आशीर्वादेंकरून पोथ्य वद्य 
चवतुर्द्ीपर्यंत स्वामींचे कृपेकरून यथास्थित असे विशेष. राजश्री 
बाबुराव मल्हार यांडीं स्वामींच्या द्रव्याच्या हुंड्या अवरंगाबादेहून सा- 
तारच्या सावकारांवर करून पाठविल्या आहेत. येणेंप्रमाणें रुपयेः--- 

५०० माणकोबा नाईक पाठक. 
२६०० त्रिकमशेट गुजर राजापूरकर. 
१९०० नारोबा नाईक अनगळ हुंड्या दोन. 
७५०० ढु 

एकूण पांच हजारांच्या आल्या आहेत, आजपासून रुपये नववे 
दिवशीं त्याजपासून खरें करून पेठचालीचे घ्यावे. तर स्वामीनें कृपा 
करून खत काढून खताचा हिरोब व्याजाचा करून, गोविदपंतास नाहीं 
तर हृरकोणास पाठविलें पाहिजे. व्याजाचे रुपये होतील ते हिदोब 
करून वारून देऊं. पुढें स्वामींचे रुपये वृद्धीस लावणें. तर त्या 
गोष्टीची फिकीर थोडकीच आहे. पुढें हंगाम येईल तेव्हां स्वामींस 
विनंति करूं. परंतु पेका आला तो ध्यावा. ही गोष्ट उत्तम आहे. 
स्वामींचे पत्र राजश्री बाबूराव यांस पाठविलें होतें. परंतु त्यांच्या 
हुंड्या अधींच अवरंगाबादेच्या आल्या. त्यांहीं स्वामींस विनंति लिहिली 
आहे. तेही पुढें कांहीं स्वामींच्या पायाशीं चुकतील ऐसं नाहीं. परंतु 
आला पेका तो ध्यावा ही गोष्ट उत्तम आहे. स्वामीनें हिदोब करून 
व्याज ठरावून खत पाठविलें पाहिजे. सेवेसी श्रुत होणे, शके १६५३ 
हे विज्ञापना. 


१ पौष्य वद्य चतुर्दशी:-ता. १५ जानेवारी इ. स. १७३२२ रोज शनिवार. 


३२५ 


[लेखांक ३५८] श्री. 
श्रीमत्‌ महाराज राजश्री परमहंसबावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज बापुजी गणेश चरणावर मस्तक ठेवून शिर सा० नमस्कार 
विनंति. येथील वर्तमान ता छ० ४ जिल्हेजपर्यंत वतमान श्रीमंत 
राजश्री दादा यांजकडील वर्तमान दर्षाचें आलें तें राणोजी चव्हाण 
याजबरोबर पाठविले. सा घटका रात्रीस राजश्री दादोबा कांगोरीस 
गेळे आहेत. राजश्री प्रतिनिधींचे त्यांहीं लिहिले आहे कीं सुलतान ढवा 
करून जंजिरा राजश्री प्रधानपंतीं शिड्या लावून लगट करून घेतला. 
ऐसे राजश्री स्वामींस लिहिळे आहे. शंभर हबशी मारिले. एकास बेडी 
घातली आहे. एक ठाणपेयाने उभयतांहीं मारिला ऐस वर्तमान आलें 
आहे. राजश्री राऊ यांचें पत्र आलें नाहीं. येईल तेव्हां खरं ऐसे ह्मण- 
तात. स्वामींचे आशीर्वादेंकरून कार्य जाहलें. तर स्वामींचा प्रताप थोर 
आहे. जासूद येणार आहे. तर आले ह्मणजे दर्षाचें वर्तमान पाठवितों. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 
[ लेखांक ३५९ ] श्री. 

श्री सकल तीर्थस्वरूप बावा स्वामींचे सेवेसी:--- 

चरणरज जिवबानें दोनी कर जोडून चरणावरी मस्तक ठेवून शिर- 
सा० नमस्कार विज्ञापना ऐसीजे:--स्वामींची आज्ञा कीं, तंबाकू 
पाठवणें. आशेवरून तंब्राकू ठकबंदी रोरे मण चाळीस रोरी प्रमाणें 
वजन ८३॥|४ साडेतीन मण चार दोर सेवेसी पाठविली आहे. वरकड 
लष्करचें वर्तमान तरी रा० बाजीराव प्रधान नमदा बावापिराच्या घांटें 
उतरोन अलीकडे आले. त्यांचे मार्गे दाभाडे यांच्या फोजा आहेत व 
पुढें यांच्या सा गांवच्या अंतऱ्यानें किलीजखान व बंगस आहेत. यांचा 
त्यांचा हर्षामर्ष होणार आहे. उदाजी पवार व चिमणाजी दामोदर 


१ जिवबा खासनीसः-पेशव्यांच्या खाजगींतील नौकर, 


३२६ 


या उभयतांस वस्त्रे व हत्ती दोघांस दोन देऊन सोडिलें. हें वर्तमान 
रा० बाजीराव प्रधान यांचे कागद महाराजास जेजुरीचे मुक्कामी आले 
व रा० बापुजीपंत नाना यांणीं सांगितले, त्यावरून सेवेती लिहिलें 
आहे. यानंतर वाडियाचीं लांकडें आलीं. येणेंप्रमाणेंः:---१८ खांडे, 
१७ खांब, १८ पाटस यास ओंडे, एकूण त्रेपन्न लांकडें आलीं. शेबेसी 
श्रुत होय. रा नानाकडील कागदलाखोटा व करंजगांवाहून लाखोटा 
ऐसे दोन लाखोटे सेवेसी रवाना केले आहेत. घराचें काम चालीस 
लाविलें आहे. धर कवलार वांधतो. . . राणोजी चोगुला मृत्यु पावला. 
सेवेसी कळलें पाहिजे हे विज्ञापना. 


[ लेखांक ३६०] श्रीभागेवराम. 

श्रीमत्‌ भ्गुनंदनस्वरूप तपोनिघि महाराज 

श्री परमहंसवावा स्वामींचे सेवेसी;--- 

सेवेसी चरणरज राघो बलणाळ चरणावरी मस्तक ठेऊन शिर सा० 

नमस्कार विनंति, येथील कुदाल फाल्गुन वद्य ५ पर्यंत स्वामींचे आशी- 
वोदें बऱ्हाणपूर शह्ादाडा येथें सुखरूप असों विशेष, स्वामींनीं कृपा 
करून तुकोजी जासुदासमागमें आशीर्वादपत्र पाठविलें तें प्रविष्ट होऊन 
आनंद पावलों. राजकी प्रसंगामुळे बहुतशी काळजी प्राप्त जाहली 
होती. परंतु स्वामींच्या आशीर्वादें श्रीमंत राजश्री नाना पंत प्रघान 
यांचा सवाई नक्ष जाहला. तेणेंकट्टून सर्व संकट निवारण जाहलें. सर्व 
प्रताप खामींच्या आशीर्वादाचा असे. कोणेंविशीं चरणरजास चिंता 
वाटत नाहीं. श्रुत होय. यानंतर स्वामींनीं जिनसाविशीं आज्ञा केली, 
त्यास यंदा कापडाची जात सवाईनें मह आहे. तशांहीमध्ये चोकशीनें 
जिन्नस घेऊन पाठविला असे. त्याची यादी अलाहिदा तपश्लीलवार 
असे. त्यावरून विदित होईल. शालांचे विषयीं स्वामींनीं मजला दोन 
तीन वेळां निरवण केलीच होती जे, सात हाती ह्याला हातास यल्े- 


२२७ 


करून येतील तरी तलास करून घेऊन पाठवणे. त्यास मी आलिया- 
पासून बहुत यत्न केला. परंतु सात हाती शाला मिळत नाहीं. दिछी- 
कटून येदा एवढें लष्कर आलें, परंतु शालांचा जिन्नस अणुमात्र आला 
नाहीं. दिल्टी मात्र नांव राहिळें आहे. सावकार अगदीं बुडाला. 
यानेंकड्ून एक अगर जोडी शाळ मिळतील तरी पाठवावयास अनमान 
मी करीत असेन, तरी स्वामींच्या पायाची हापत असे. धुवट शाला 
मिळतात. त्याही पांच साडेपांच हाती. कोरा माल अगदीं नाहीं. सेवेसी 
श्रुत व्हावें हणून लिहिलें असे, वरकड कितेक वृत्त विनंतिपत्रीं लिहिलें 
आहे. त्याप्रमाणें चरणरजावरी कृपाळ होऊन लोभाची वृद्धि करणार 
स्वामी समर्थ असेत. हे विज्ञापना. 


[लेखांक ३६५ ] भागवराम. 


श्रीमत्‌ भ्गगुनंदनस्वरूप तपोनिधि महाराज 
श्री परमद्दवसबावा स्वामी स्वामींचे सेवेसीः--- 
सेवेसी चरणरज राघो बाळ चरणावरी मस्तक ठेवून शिर सा० 
नमस्कार विनंति. येथील कुराळ आषाढ शुद्ध ६ पर्यंत स्वामींचे आ- 
शीर्वादें शहादाडा यास सुखरूप असे विरोष. स्वामींनीं सावजी जासूद 
याजबराबर आरीर्वादपत्रे पाठविलीं तीं मजला आषाढ शुद्ध प्रतिपदेस 
पाबोन बहुत समाधान जाहलें. जासुदास बरें वाटत नव्हतें हणोन 
आपले घरीं पडोन दोन महिने राहिला होता. यास्तव पत्रे पावलीं 
नव्हतीं, दृ्लीं पत्रामध्ये आज्ञा जे, एक श्रूद्री मार्गे बक्षीस केली आहे 
पाठविली. सईचे माथां रुपये ठेविळे आहेत हे पाठवून देणें. न 
पाठविलेस तर कोप होईल हणोन रागेरोन लिहिलें. तरी शूद्गी 
सरकारांत राहत होती. तिजला ठेविली असती आणि एक वर्षे अधीच 
मुश्याहिरा देणे. निमे मुशाहिरा नजर कां हे तरी स्वामींची आज्ञा 


३२८ 


कबूल आहे. चवदा पंधरा वर्षे अन्नवस्त्र स्वामी देतात. स्वामींचे 
देणें संतत संपत जीवनमाफक परिपूर्ण आहे. ज्येष्ठ मास निघतांच मी 
दर्शनास येणार होतों. त्यास सावजी आला नव्ह्ता सबब राहिलों. 
आतां अखेर जाहलें. दिवाणचा हिदोब विल्हेस लाविला पाहिजे. 
श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान फोजसहवर्तमान सिरोंजेसमान आले. लष्कर 
येथं येईल तेव्हां येथें मोकासियाची कांहीं कटकट आहे. त्याकरितां 
त्यांचें दशन घ्यावें लागतें. यानिमित्य राहिलों. पुढें श्रावणमासी 
पाऊस हळु असिला तर चतुर्दशीस मी येईन. आणि पाऊस फार 
असिला तरी येणें न होय. | 


[लेखांक ३६२] श्री भवानी प्रसन्न. 


श्रीसकलती थेस्वरूप राजश्री परमददसवावा स्वामींचे सेवेपी;--- 

अपत्ये यमाजीनें चरणावरी मस्तक ठेवून साष्टांग नमस्कार विनेति. 
ता० वेश्ाख शुद्ध पेचमीपर्यंत स्वामींच्या आशीर्वादेकरून येथील वर्त- 
मान यथास्थित असे विशेष. वेदमूति सदाशिवभट अग्निहोत्री यांणी 
स्वामींचे आशीर्वादपत्र दिल्हे तें प्रवि होऊन परम समाधान जालें. 
मोजे अनेवाडी ता० कुडाळ व मोजे धावडशी ता० परळी या दो 
गांवींचा वसूल दिवाणांत घेतला ह्मणून स्वामींनीं लिहिलें. ऐसियास 
तेथील वसूल राजश्री स्वामींनीं घेतला ते समयीं आही प्रसंगीं नव्हतों. 
जरी असतों तरी ऐसी गोष्टी होऊन सहसा न येती. याउपरी कांही 
त्या गांवास (उपसर्ग) लागों देत नार्ही. वसूल घेतला आहे तोही पुढें 
प्रसंगानुसार उगवावयाच्या यत्लास सद्दसा चुकणार नाहीं. हे विज्ञापना, 


[ लेखांक ३६३ ] श्री. 


सकल तीरथरस्वरूप राजश्री बावा स्वामींचे सेवेसी£--- 
अपत्यसमान यमाजी शिवदेव कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना 


२४० 


विशेष, छ ९ जिल्काद पावेतों आपले आशीर्वादेंकरून वर्तमान यथा- 
स्थित असे विशेष्र. कसबे चिपळोन येथें ठाणें कारकून पाठविले आहेत 
व पेहजी शामलास मुलुखाविसीं लिहिणें ते लेहून करार. होणें तो 
जाहला. ऐसियास कसब्रे मजकूरची वस्ती जाहली पाहिजे. याकरितां 
कृष्ण शहोटीस व निळोपंत पतकी यांसी येथें आणिलें होतें. परंतु खामींचे 
कोणी परशरामीं जाऊन राहिळे विना कोणी वतनदार खालते जातात 
असा अर्थ नाहीं. तरी स्वामींनी आपणाकडील कोणी कारकून येथें 
आह्यांकडे पाठवावया आज्ञा करून पाठवून द्यावें. येथें हामलास 
कागदपत्र लेहून देऊन रवानगी करूं. अक्षय त्रितीयाही समीप आली 
आहे. श्रीची ऊर्जा होऊन आली ह्मणजे सवीचें तेच कल्याण आहे. 
सेवेसी श्रुत ह्वोय हवे विज्ञापना. 


[ लेखांक ३६४ ] श्री. 


सेवेसी विज्ञापना स्वामीने आज्ञापत्र पाठविलें तें पावलें. भांडी 
जाहली खुश्यालीची. रेवासचें ठाणें सिद्दी सात याणें घेतलीं होतीं तेथें 
राजश्री चिमाजी आपा व मानाजी आंगरे गेले. त्यांणीं यास मारून 
पहिलेयानें घातलें, आणि आराबा देऊन रेवासच्या ठाण्यापासून तीन 
कोस अलीकडे मुलुकांत येंऊन मुळूक मारिला. त्याजवर गलबताची 
वाट यांहीं रामचंद्र ह्री जाऊन धरली. त्यावर हवशी यांचे माणूस 
जाऊन पांच सात घोडीं मारिली. दहा पांच माणूस मारिले. हें 
वर्तमान राजश्री आपांस कळलें कीं (हबशी) जोरावर आहे. त्याजव- 
रून आपणच गेले व मानाजी आंगरे ऐसे गेले, मग सिद्दी सात 
याणें आराबांतील हजार माणसानिसीं मोंगल झुंज देतात ऐसें (झुंज) 
दिलें. त्याचा तपशील येणेंप्रमाणेंः--राजश्री आपांचीं पत्रें राजश्री 
स्वामींस आलीं. 


सिद्दी सात याजकडील आह्माकडील 
२ खासा सिद्दी सात ६० घोडीं ठार 

व उंदेरीचा किछेदार ७५ जखमी घोडीं 

५ घाट गांव को (१) आणखी ४०० माणूस पाईंचे 
8 . मानाजी आंगरे यांचे माणूस 

२३३०० माणूस रणात आळू. रणास आले ४००, 
मानाजी आंगरे यास गोळी 

उरांत आहे, 


येणेंप्रमाणें रण जाहलें हणून राऊत आला. त्याची खुझ्याली 
आठी. मागाहून तवताम आज उद्यां येणार आहे. आले ह्मणजे 
पाठवितो. सदहु बेरीज लिहिली आहे. येणेंप्रमाणें रणास आले. स्वार 
आले त्यांसी सोनेंयाचे कडे बारा मोह्रांचें दिल्हे. सेवेसी श्रुत होय 
हे विज्ञापना. 


[लेखांक ३६५] श्री. 


सेवेसी विनंति. कुलाबेयाकडील वर्तमान तरी राजश्री संभाजी 
आंगरे नव युराबा व साठ गलबते ऐसें आरमार घेऊन कुलाबेयाचे 
बोऱ्यावरी आला, तेव्हां एक गलबत पुढें कुलाबेयास पाठविलें कीं, 
तीथरूपाचे थडें अह्िबागेस आहे तेथं दर्शनास येतों. हणून गळबता- 
वरून सांगोन पाठविलें. त्यास मानाजी आंगरे यांहीं उत्तर दिल्हें “या 
समयीं न येणें. पुढें उदंड दिवस भेट घ्यावयाचे आहेत.!? ऐसे गलब- 
तास जाव दिल्हे. यावरी गलबत कुलाबेयास येऊं लागलें, तेव्हां मा- 
नाजी आंगरे यांहीं कुलाबेयावरून तोफांची मारगिरी गलबतावर केली. 
तेव्हां पांच माणूस ठार झाले, हें वर्तमान संभाजी आंगरे यांस कळतांच 


३३१ 


ते उडीनें (होडीने १) अल्िबागेस येऊन बेसले, मानाजी आंगरे 
कुलाबरियाहून चालोन जमावानिसीं आले, तेव्हां यांची व त्यांची झटा- 
पटी जाहली. मानाजी आंगरे यांजकडील मोड जाहला. दहावीस 
माणूस मानाजी आंगरे यांजकडील ठार जाहले. तेव्हां मानाजी आंगरे 
कुलाबेयास गेले. कुलाबेयाचे द्वोजा देऊन आंतच ब्रेसले आहेत. 
पाण्याची कुमक इंग्रेजाने केली आहे. गलबतावरून रात्रीचे पाणी पो- 
होंचवितो ह्मणून कुलाबकरासी ठिकाणा आहे, हिराबुरूज व पाली 
व सागरगड ऐसे संभाजी आंगरे यांहीं आपठीं निश्याणें चढविलीं. जुने 
लोक सरखेलचे होते त्यांहीं निशाणें घेतलीं. यावरी मानाजी आंगरे 
यांहीं जुने लोक होते ते कुलाबेयांतून काढून दुसरे जागीं ठेविले आहेत. 
नवे लोक मात्र कुलाबेयांत आहेत. ऐसें वर्तमान कुलाबेयाकडील आहे, 
तें सेवेसी लिहिलें आहे. हे विज्ञापना, 


[लेखांक ३६६] श्री. 

सेवेसी विज्ञापना ऐसीजे, स्वामींचे आश्चीर्वादपत्र आलें त्यावरून 
बहुत संतोष जाद्दला. लिहिलें जे, आपण श्रीचे देवळीं बसल्याने तुत्यांस 
काय लाभ? तुह्मी सरखेलळास आमचेविसीं काय निमित्त लिहून भीड 
खर्चावी ह्मणून आज्ञा. तरी स्ामींचें त्या स्थळीं राहणें जाहल्यानें 
सर्व राज्यास कल्याण आहे. या कार्यानिमित्त भीडें ऐसें काय १ प्राणही 
खर्चावयाचा. व विचारें खचोवा. ऐसें असोन ऐसी गोष्ट त्याणें मान्य 
केल्यानें त्याचेंहि स्वहितच आहे. हे गोष्ट त्याणें न केल्यानें कोप करून 
घेतल्याने शोवट थोडक्याच दिसानें लागेल, या मागे ज्यांगीं आपले 
चरणासीं अंतर केलें त्यांचे परिणाम च्यार महिन्यांत ईश्वरें ठिकाणीं 
लाविला. त्याचप्रमाणे याचेंही होणार असलें तरी तेसीच बुद्धि यास 
घडोन येईल. वरकड त्यास व राजश्री केसोपंतास आह्मीं बहुत प्रकारें 
लिहिलें आहे. आजीच एंक पत्र मुजरद पाठविळें आहे. पेशजी 


204: 


माणूस पाठविले होते, त्याचा जाब आला तो सेवेसी विदित जाइलाच 
असेल. पुढेंही जाब येईल तो सेवेसी निवेदन करू. लक्षप्रकारें तो 
ध्यानावरी येऊन स्वामींच्या पायासी रुजू राहून स्वामींच्या आज्िप्रमाणें 
वर्तणूक करील आणि आशीर्वाद घेईल ऐसे आहे. ऐसें असोन दुर्वुद्धि 
न सोडी तरी त्याची फलश्रुत पावेळ. राजश्री शिवाजी हरी स्वामींच्या 
दडीनास घेऊन यावें हणून दोन तीन रोज येतों. परंतु प्रजन्यामुळे 
कोसावरून भिजोन माघारें आलों. उदईक अगर परवा त्यास घेऊन 
सेवेसी येतों. वरकड सर्वस्वें आही स्वामींचे पद्रीचे स्थापित आहोंत. 
सर्व वित्त विषय प्राणसुद्धां स्वामींचा आहे. स्वामींच्या चरणाविरहित 
दुसरें देवत जाणत नाहीं. सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 
स्वामींनीं लिहिलेलीं पत्रे. 

[ लेखांक ३६७ ] श्री. 

सहस्ायु चिरंजीव महादाजी गोविद यांस आज्ञा केली ऐसीजे:--- 
तुझ्या बापापासून तूं श्रीचे आशीर्वादाचा. श्रीदया तुजवर, तुझे देवे बरें 
केलें असतां, आह्यी तुजजवळ देवाल्या द्रव्य मागतों. याजकरितां 
तुज्षे चित्तांत आमचे ठायीं अनिष्ट दिसोन येतें. ऐशास महादोबा, 
द्रव्यसंचिता्थ मागापासून कोणाजवळ राहिला? पैका ऐसें ठेवणें 
ठेवावें होतें. या लोकीं कीति, परलोकींचा ठेवा. हे कीर्तीच प्रसूदर 
अक्षय तों राहील. तूं सुज्ञ, जाणताच आहेस. आहझ्ांसही तुझे बरें 
व्हावें हेंच श्रीपासीं इच्छितो. पिलाजी गायकवाड सांगातें काय घेऊन 
गेला? तूं दमाजीचे कीर्तिकर, तूं एक कीर्ति तुवां ऐसी केली, 
भुलोबाचे देवालयास रुपये पंचवीस हृजार देविले. त्याणेंकडटून 
दमाजीवर दया होऊन पवार हतवीर्य मोडून टाकिले. तुमच्या राज्यांत 
सावकारांजवळ किती पेके आहेत? आणि तुल्ली अष्टप्रधान, तुद्यांजवळ 


३३३ 


पेका काय आहे? हे बराबर येतील १? जसें पवाराचें व आणखी 
कितेक यशें दमाजीचे पदरीं घातलीं, तैसें हें यश दुमाजीचे पदरीं 
खासखेली सेनापद्‌ श्री घालितो. याचें पत्र एकांतीं दुमाजीस वाचून 
दाखवून त्यास होय भरून उत्तर पाठवणें. झणजे हेंही यश तुझ्या पदरीं 
सामान्य पडतें ऐसें नाहीं. तुझी कीत दिगंतरीं प्रसवेळ, दमाजी- 
वेगळें पत्र दुसऱ्याचे कानीं पाडसील तर तुजला तुझा पिता गोविदपंत 
याचें शपत असे. नारोजी पाठविला आहे. याची त्वरेने रवानगी करणें. 
अगर दमाजी नसला तर दोन महिने माणसे दमाजीचे भेटीकरितां 
राहतील. यांचा समाचार घेत जाणें. 
[लॅखांक ३६८] श्री. 

मननिर्मल गंगाजल भक्तराज यमाजी शिवदेव यांस आज्ञा:--- 
तुझांस सुभा न्हवता तेव्हां तुझे घरीं राहोन ताकपाणी घेतलें. आह्यांस 
सुखी केलें. गोविंद रामजी याणें आह्यांस श्रमी केलें होतें. त्यामागे 
तुजला श्रीनें सुभा दिल्हा आणि तूं आमचा ऐसं असोन, तुझ्या सुभ्यांत 
आमचे गांवचे रुपये घ्यावे ऐस नव्हते. रुपये तुत्लींच घेतले. ते तुझी 
चित्त घालतेंत तरी रुपया कोण घेणार होता १ याजउपरी आमचे रुपये 
सवा तीनरों गेळे आहेत. ते उगवून घेऊन फिरोन पाठवून देवास 
आह्यांस संतोषी करणें. हणजे श्रीदयेनें तुझी व तुमचा पुत्र चिरंजीव 
करील. सर्वकाळ कल्याण होईल. याज उपरी आझांस कष्टी करणें 
असेल तर सुखरूप करणें. तुझे माता ते आह्ांस रेणुकेप्रमाणे. आणि 
देवास आह्यांस कष्टी केलेस हें उत्तम नाहीं. समयांतरीं कळों येईल. 
जाणीजे, 
[ लेखांक ३६९ ] श्री. 

यमाजीस आज्ञा. कोणी कान फुंकून उपदेश करितो. तुझं पुढें 
बरें होणार. यास्तव अंतरसाक्ष तुझे मस्तकीं श्रीनें ह्यात ठेविला. लोकां- 


$$ 


तरीं कीर्ते जाली जे, तूं झणजे भार्गवशिष्य. मरा मरा हझटलें तों 
राम राम झाला. उपदेशक मंत्र जो तो कांहीं कळत नाहीं. मुख्य 
भाव आहे तोच कळतो. कांहीं तूं चित्तांत विकल्प आमचे माथां 
घरितोस याजकरितां विपर्यास होऊन येतो. हें तुझें मन तुज साक्ष 
देतच असेल. मी बहुतांचा जागली आहें. म्यां जे कांही आजिता- 
गायत* * परोपकार केला असेल तो जर खराच असेल, तर आमचा 
परिणाम बराच होईल. तेसेच कृष्णंभटाची देशमुखी तीन पिढ्या 
चाललीच आहे. हें अवघ्या पएथ्वीस ठावकें आहे. आणि कृष्णंभट 
(ब) अंतप्रभू सातारा भांडों लागले; तेव्हां कृष्णंभटाची मनसुभी 
वतन खरंच जालें. याचे साक्ष श्रीनिवास यास पुसणे. येथून अंतप्रभू 
कुलाब्यास गेला, आणि सरखेलास बोलिला जे, गोविद दामाजी व 
श्रीपतराव यांस लांच देऊन आपलेसें केलें. त्यावरून कानोजीनें यांस 
पत्रे करून दिलीं. जर कानडा खरा असता तर नवीं पत्रे करून कशास 
कानोजी देता? कृष्णंभटास दोन हजार रुपये नागविला. आहां केलें 
हें सत्यच असिलें तर गोमूत्र घेईन. या राज्यांत राहीन. मग वेकु 
ठवास होईल. नाहीं तर या राज्यांत राहणारच नाहीं. आमचा हातचा 
हत्ती जेव्हां कानोजीनें नेला तेव्हां कानोजीनें आह्यांस पत्र लिहिलें जें, 
तुही भेटीस या. कृष्णंभटाची देशमुखी खरीच आहे. त्याचीं पत्र 
करून देतों. तेव्हां आह्ली गेलों नाहीं. पुढें तो मृत्यु पावला. पुढें 
याचे लेकाचे भेटीस गेलियावर कृष्णंभटास वतनाचीं पत्रे करून 
देविलीं. असें असोन आमचें वचन कोणी अमान्य करील? भोंसल्याचे 
राज्यांत त्याचा भोक्ता श्री आहे. 


[ लेखांक ३७०] श्री. 
श्रीमत्‌ परमहंस स्वामी यांही 
सहखायु चिरंजीव आण्णास आज्ञा केली ऐसीजे;--तुझ्या पुण्याने 


३३५ 


ब राजाच्या पुण्याने मेरूस तुह्लींच हात लाविला. माझें काय? मी 
सवीचा जागली. मी तुमच्या राज्यांतून जात होतों, कपाळास काठी टे- 
कून, वैतागोन जात होतों; परंतु राजापुढें विळाज नाहीं. इलो धावडशी 
आलों. खाळून कातडी व वानीवस्त येते त्यास तुमचे जकातदार त- 
गादा करितात. त्यास तारळेकर व मळा व तहद राजापूर पर्यत दस्तक 
देणें जे, बावाचे सुपारी व ताग जे येईल त्यास तगादा न करणें. मना न 
करणें. त्यास ताकीद करणें जों मेरूचे देऊळ होईल तों एकंदर दस्तक 
देणें. घास तोंडचा टाकून आधीं दस्तक देणें. न देस तरी तुजला 
जळाचे आण. 
[लेखांक ३७१ ] श्री. 

सहस्ायु चिरंजीव भक्तराजशिरोमणी अण्णा यांसी आज्ञा केली 
ऐसीजेः---मी वासोटियापासून तुझीं गुरें गाई राखतो आणि तूं 
टाकशील तर सुखी टाकणें. श्रीचीं वाईटशीं कामे होणें तें जाइलीं 
एक मेरुलिंगाचें देऊळ राहिलें आहे. जर तुल्ली शरीर' पुष्ट कराल तर 
तेंही काम होईल, तर मध उत्तम पातळ अगर दाट ऐसा सोमाजी- 
जवळ देणें. मध संग्रही एक घागर दोन घागरी असो, जो असेल तो 
झाडून पातळ व दाट पाठवून देणें. समाधीस सत्वरीच जाऊं. कळलें 
पाहिजे हे आज्ञा. 
[ लेखांक ३७२] श्री. 

चिरंजीव राघो बल्लाळ मु० शहादाडे शहर बऱ्हाणपूर यांसी आज्ञा 
केली ऐसीजे:--कासीद याजबरोबर पत्रे पाठविलीं तें छ० २० रविला 
खर आषाढ वद्य सत्तमीस पावोन लिहिलें कळों आलें. दोनशा रुप- 
यांची हुंडी पाठविली त्यांत लिहिले जे, केशराबाबत साठ घ्यावे वरकड 
चौकीपैकीं पावले, ह्मणून लिहिलें; तरी साठ रुपये केसोबा यांणीं पाठ- 
विळे ते घेतले. अशीं लोकांचीं मुळें आणून आह्मांकडे पाठवावीं हें 


३३६ 


तुमचें कोण शहाणपण? अशी वर्तणूक करीत न जागे. वरकड आपण 
चतुर्थीस येतों हणून लिहिलें. बरें. तुह्यांस फावेळ तर येणें. नाहींतर 
पत्रे लिहिलीं आहेत तीं पाठवून देणें. जाणीजे. 
[लेखांक ३७३] श्रीभागवराम. 

चिरंजीव सदाशिव व भवानीदास मु० गांवे यांसी आज्ञा केली ऐ- 
सीजेः-तुह्ीं बहुता दिवशीं पत्र पाठविलें ते पावोन लिहिलें वर्तमान कळों 
आलें. मराठ्यांच्या उपद्रवाकरितां आपला उदीम चालत नाहीं; येणेंजाणें 
कोणी देत नाहीं; स्वामीनें दोन चार वर्षे परामर्ष केला नाहीं; ह्मणून 
लिहिलें. तरी तुह्ली माळ पोवळियाची पाठवितों ह्मणून आमचे पायाची 
क्रिया केलीत, याजकरितां माणसें मार्गे पाठविलीं द्दोतीं. त्यास माळ 
न पाठविली. आमचा तुह्यांस कंटाळा आला ! याजकरितां आझ्लीं तुझ्यां- 
कडे माणसें पाठविलीं नाहींत. बाळकृष्ण भुतशेटीचा लेक याणें पांच 
साहे असफी आमचे बुडविले, त्याचें आह्यीं काय केलें १ तुल्ली तिकडे 
दुरस्थ, येथून तुमचा समाचार घ्यावयास अनुकूल पडत नाहीं. सातारा 
पेठ थोर आहे. येथें माल आणि उदीम कराल तर पांचशे पावेतों रुपये 
भांडवल तुल्ञांस देऊन हृरएकविसीं चालवू. चित्तास येईल तर येणें. 
यामागं तुह्ीं शाळ आह्यांस चित्तायोग्य पाठविली व वस्त्रे चित्तायोग्य 
पाठविलींत. पेका तों तुमचा आह्मां देखलळाच नाहीं. तुमचे तुह्यांस 
कामास येईल ! 
[ लेखांक ३७४ ] श्री. 

चिरंजीव भक्तराज बकाजीस आज्ञा ऐसीजेः:-थोरले सरखेल, धाकटे 
सरखेल केलासवासी जाले. .या मागें कर्ता तूं आहेस. तुझ्ली गोवळ- 
-कोटचे मसलतेस आलेत ह्मणून ऐकिले. तुह्लीं तों लिहिलें नाही. 
ऐश्ास मागे पुढें पाहून आपणास रक्षून शत्रूवर जाणें. आतां आह्मी 
तों तुद्यांजवळ कांहीं मागत नाहीं. मागें सुवणंदुर्गा कोण कारभारी 


३३७ 


असेल त्यासी फळ पाठवणे. तुमचे जपणीस मागे पुढें दादोबा देसाई 
लागला आहे. बहुत सावधपणें त्याचें दमन करणें. 
[ लेखांक ३७५ ] श्री. 
दिलपाक दिलदर्या इलाही मेहरबान सिद्दी सैद सुभेदार प्रांत 
दाभोळ व राजापूर उमर ताजा व दोलतज्यादा हूं, 
अजीद्वागोय द्वाअंकीं येथील खेरसल्ाा जाणून आपला खैरसल्ला 
हमेशा कलमीं करावया फर्मावीत असिलें पाहिजे. दिगर मोहिब्री मेहेरचे 
नजर फकिरावर घरून किताबती पाठविली, ते खुशवक्तीं पोंहचोन दिल 
आराम झालें. कलमीं केलें जे, चंदरोज मोहिबाकडील कागदपत्र ये- 
ऊन खेरसल्छा मालूम होत नाहीं. मोहिवास दोस्तीचे जागां वाजिब जसे 
पेशजी भिस्त, जसी सिद्दी साद सुभेदार हे असतां त्यांची व मोहि- 
बाची दोस्ती चालत होती, त्याहून ईइेजानेबाची व मोहिवाची दोस्ती 
ज्यादा चालावी हें इंजानेब चाहत असों. “अलीकडे धामधुमीचे सबबेनें 
मोहिबीं आपला कदीम तकिया सोडून उपर घाटावर जाऊन नवाच 
तकिया बनाविला आहे. अम्मा मोहिबासारखे बना खुदाई लोक आहेत 
त्यांही आपला कदीम तकिया सोडून जावें ऐसें काय होतें १ दुतफा- 
कडूनही मोहिबास चाहतच होते. येथे धामधूम जाहली ह्मणून मो- 
हिबीं आपला तकिया उजाड पाडून जावें ऐसे नव्हतें. लेकिन दुनिया 
इचंइनसानाचा तरीका मोहिबी दिलांत आणून अमलांत आणिलें तरी 
इलाहीचे कुदरत माफीक होत असे, त्यास इलाज काय असे? हल्लीं 
सुदामतमोजीबर मोहिबीं नीचे येऊन आपले तकियास ब्रेसावया बाबें- 
दोस्तीचे तरकियानें अजम पंडित प्रतिनिधि व अजम यमाजी पंडित 
यांहीं हेजानेबास कलमी केलें व अजम विनायक जोशी व कृष्णडोट शोय्ये 
यांहीं माळूम केलें त्यावरून ईजानेत्रास खुशवक्ती हासील होऊ इंजाने- 
बा हुजूर गेलों होतों. तेवक्तीं हरबंदगी मोहिबाचे खिजमयेत माळूमांत 
२२ 


३्‌३्‌ट 


करून हुजरचे निविस्तें मोहिब्रास पाठविले आहेत. त्यावरून व ईजानेबाचे 
त्फेनें दोहीज्यादा दोस्तीचे सकूत हरदु मशारनिल्हे मुजबानीं बोल- 
तील. त्यावरून मालूम होऊन येईल. मोहिबा नीचे आलियानें सबबतेनें 
खेर आहे व मोहिबाचे तकियांत दिवाबत्ती लागेल. असं समजोन मोहि- 
बास दोस्तीचे हक्काने कलमीं केलें असे. हमतालाचे करमेनें ईजाने- 
बारचे खांवदाकडून मोहिबारचें अव्वलच्या बमोजीब जियादा चालेल. 
कोणएक बातेनें जे ईजानेबाची व मोहिब्राची जुदाही आहे ऐसे 
नसे. हेच वजा मोहिबीं दिलांत समजोन मोहिबाची व ईजाने- 
बाची मुलाजमत अनकरीबच होऊन येई तें केलें पाहिजेच” ह्मणून 
कलमीं केलें तें माळूम जाहलें. किताबत पोहोंचोन खुष जालों. आपले 
लिहिल्यावरून आपण दिलांतून चालवितील हा भरंवसा दिसोन आला. 
ऐशास खालीं यावें तर गैर हंगाम आहे व आझीं ज्याची बेदगी करितों 
त्याचा हुकूम जालियावरी डोईचे वाटेने येऊन आपले ठिकाणीं राहूं. 
माठूम जालें पाहिजे. ज्यादा काय लिहिणें १ प्यार मोहबत मेदेरचे 
बहुततऱ्हा बहुत फकिरावर धरून चालविले पाहिजे. हे कितावती. 


परिशिष्ट १. 
श्री ब्रह्मंद्रचरित्रे. 


० ्चर्र00000000777 


अध्याय पाहिला. 


९ 
आपया. 


गणपति धीपति मंगलमूर्ति विनायक गुणेश यद्वदनीं ॥ 
स्थिरते नामास्रत हें पाहूं न शहकेहि काल तत्सदनीं ॥ १ ॥ 


९ हं आर्याबद्ध चरित्र धावडशी येथील रा. रा. दिनकर महादेव तांबे ह्यांच्या 
दप्तरांत सांपडलें, “श्री ब्रह्मेंद्रस्वामींचे कवितात्मक चरित्र ? यापेक्षां प्रस्तुत 
काव्यास कोणतेंही महत्त्व नाहीं. काव्येतिद्दाससंग्रहकारांनीं छापलेल्या श्रीस्वामींच्या 
बखरीवरून हें तयार केल्याचं दिसते. यांत दिलेली हकीकत फारच संक्षिप्त 
व त्रोटक असल्यामुळें, यांतील बरींच स्थळें दुबोंध झालीं आहेत. श्री जक्लेंद्र- 
स्वामींच्या बखरी शीं चांगला परिचय असल्यास हा ग्रंथ अवघड वाटणार नाहीं. 
टीपा देतांना ज्या स्थळांचा बोधे बखरीवरून सहज होऊं शकतो त्या स्थळांचा 
विचार केला नाहीं. त्या फक्त कठिण शाब्दार्थाची फोड करण्याकरितां दिल्या 
आहेत. पहिल्या प्रकारचा प्रयत केला असता तर, बहुतेक बखरच उतरून 
ध्यावी लागली असती | हें काव्य भालचंद्र बाळदीक्षित अयाचित या नांवाच्या 
गृहस्थाने रचिलें आहे असें प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटीं असलेल्या उल्लेखावरून 
दिसते. हा कोणी तरी धावडशी संस्थानाच्या आश्रितवगोपैकीं असावा, असें 
त्याच्या भाषाशेलीवरून आढळून येतें. आह्मांस उपलब्ध झालेली प्रत इ० 
स० १८२७ च्या पोतुंगाली कागदावर लिहिलेली आहे. हिचा लेखक कोणी 
व्यंकटेश नांवाचा होता असा शेवटीं उलेख आहे. भालचंद्र ह्या फार विद्वान्‌ 
असेल असे वाटत नाहीं. जागोजाग यानें अशुद्ध मराठी व संस्कृत रूपांचे 
प्रयोग केळे असल्याचें दिसून येते. हें चरित्र नक्की केव्हां लिहिलें गेलें हे 


प्र 


आहे वऱ्हाड देशीं लघुशी नामे प्रसिद्ध दुधवाडी ॥ 

मनसा हरिला तेथें नानान्ने विप्र सिद्ध दुध वाडी ॥२॥ 
तदुदारें बहु सुकृतानें आला गणपांदा लोक ताराया ॥ 
मीही तद्यश भावे गातों संसारदुःख हाराया ॥ ३ ॥ 
भिक्षाद्रव्ये केले तात त्या सूनुचेहि उपनयन ॥ 

दावी सुपथ जनीं तो; अक्षर वृद्धास जेवि उपनयन ॥ ४ ॥ 
पैथ्वीदेव अनंतर अचिर अकग्रस्त पावला मरण ॥ 

सुतही उत्तरविधि करि तत्स्वांतहि बहु विनायकस्मरण ॥ ५ ॥ 
ळझार्थ ये पुढें तो दुधेट पटहीन तप करायाला ॥ 
गणनाथ-राजुरी या श्वश्वुरगृहीं भक्तिते वरायाला ॥ ६ ॥ 
मुक्त करी सते जनां गणपपुरी राजुरी जिला नांव ॥ 

तरती जन भव-सिंधुहि करुनी तथे सुभक्तिची नाव ॥ ७ ॥ 
ऐसी विमलपुरी ती देखुनि तन्मन रमे विकटचरणीं ॥ 
दासारिष्ट हराया वाटे जेसा मला तंमा तरणी ॥ ८॥ 


सांगतां येणें कठीण आहे. तथापि, हें १८२७ च्या पूर्वीचे नाहीं; त्याप्रमाणेंच 
हें १८५० च्या नंतरचे नसावें. त्याअर्थी ते ३० स०१८२७ व इ०स० १८५० 
ह्यांच्या दरम्यान लिहिलें असावें असें मानण्यास हरकत नाहीं. हें काव्य 
भाविकजनांनीं वाचण्यालायक अशा मराठी कवितेच्या वर्गात मोडत असल्यामुळें 
योग्य सुधारणा करून पुरवणी€पानें येथे जोडिलें आहे. 


१ तेथ श्रीब्रह्मद्रस्वामींचा पिता जो विप्र तो, मानसिकच, नानाप्रकारचीं 
अन्नें व दुग्ध हरीला वाढी, ह्मणजे दारिद्यामुळे मानसिकोपचारांनीं पूजा करीत 
असे. २ ब्राह्मणर्स्वामींचा पिता. ३ रोगग्रस्त. ४ या साहाव्या आर्येचा 
अर्थ असा कीं, मुंज झाल्यानंतर लग्न व्हावयाचे, त्याप्रमाणे स्वामींनीं तपश्चर्येशी 
विवाह करावयाचा-तप करणें हाच आपला निश्चवय-असा विचार कायम करून 
स्वामी गणपतीचें स्थान राजुरी या गांवीं, त्यास श्वशुरगृह्ह समजूनच कों काय, 
येते झाले. ५ नोका. ६ गणेशचरणीं. ७ अंधकार हरायाला जसा 
सूर्य तसा. 


३ 


वर्षी वर्षी वाहुनि दुवोची धीपतीस लाखोली ॥ 

भक्तिवळें देवकृपं जेणं अविधम लोटिला खोली ॥ ९॥ 

श्रावणिंची आद्यतिथी येतां प्रारंभ करिति एकांता ॥ 

निगम-त्रिदिवस विरचुनि नमुनी रम्या समाधि धीकांता ॥ १० ॥ 

वदती जीस गणेशा पुण्यचतुर्थी दिनींच बाहेर ॥ 

येउनि पूजुनि गणपा ह्मणती दीनाकडेस बा हेरे ॥ १९ ॥ 

पार्थिव गणेश दांभु स्वकरें करुनी तयांसि पूजावें ॥ 

अपुनि दूर्वा दामिपति सुमने शमि घेनुदुग्ध पाजावे ॥ १२॥ 

एक पदीं तिष्टावे ब्राह्मी संकष्टहा चतुर्थीला ॥ 

इंदू-उद्या येतां पूजुनि, तो हेमं घे तजी कथिला ॥ १३॥ 

अन्नासि न सेवावे कांहिं मिळाल्या फळासि भक्षावें ॥ 

प्राशुनि गोमुत्रातं तिक्त गिळावें स्वघरम रक्षावे ॥ १४ ॥ 

यापरिस भक्ति केलें घोर तपाचरण वत्सरं चवदा ॥ 

सांगे गणेश तेव्हां दूतांसी मजसमान हाच वदा ॥ १५॥ 

होउनि सकृप अनंतर देवे दहन दिले स्वदासास ॥ 

ठेवुनि ह्मणे शिरीं कर होशिळ मत मम सुलोकवासास ॥ १६॥ 

पावसि वांठिसि जे जे झालासी पूणे योगिराज महा ॥ 

आतां निग्रहतप हें न करीं, सोडीच सव संभ्रम हा ॥ १७॥ 

एवं प्रवरा देउनि झाला गणराज गुप्त ते समयीं ॥ 

तोषें गणेशदासे केली वृत्ती जनीं निरासमयी ॥ १८ ॥ 

आलें एके दिवशीं चित्तीं वाराणशीस जायाचे ॥ 

होतां याम निघाले पादद्दय नमुनि धुंढिरायाचे ॥ १९॥ 

१ अधर्म, पातक. २ निगम><४, त्रिन३, ३४. ३ बापा, पहा. 

४ गायोचें. ५ पहांटेस. ६ नाशक. ७ सुवण. ८ कडू, तुरट. ९ आशाया: 
परमं दु:खं, नेराइयं परमं सुखं, आणि असक्तः कुरु कर्माणि, संगं त्यक्‍त्वा सुखी 
भव. १० प्रहर, 


4 


आदो अष्टविनायक करुनि मयूरेश्वरादि यात्रा ती ॥ 

वाराणशीस गेले जाणुनि सवी जनांस या त्राती ॥ २० ॥ 
यापरि करोनि तीर्थे मार्गी आले पुढें प्रयागास ॥ 

त्रिनदी-संगम जेथे करिती सनकादि विप्र यागास ॥ २१ ॥ 
सारुनि तेथिल विधि मग आले विश्वेश्वरा नमायास ॥ 

नम्रपणे ह्मणति तुझ्या सद्यत्वा महि पुरे न मायास ॥ २२॥ 
यापरि केशक्‍चरणीं सार्थक करुनि निज मायबापाचें ॥ 

आले शिवाख्यपुरिसी फिरुनी मंदहारि शत्रु पापाचे ॥ २३ ॥ 
आश्रम चवथा करणे ऐसे च्नितुनि मनींच तो यतिला ॥ 

बोले, ज्ञानंद्रा मीं तृष्णवरि सोडिलेंच तोयतिला ॥ २४॥ 
सद्य ज्ञानंद्रे मग दिधला चवथा तयासि आश्रम हा ॥ 

हंसी दीक्षा वरिली जेशी सन्मति बुधें जनीं श्रमहा ॥ २५ ॥ 
सांगितले ज्ञानंद्रे ह्मणतिल 'ब्रह्मेंद्र* लोक तुज नाम ॥ 

कम न सोडीं परि तूं, लाविति वैष्णव जसा उभा नाम ॥ २६॥ 
तेथुनि गुवोज्ञेने जाउनि उत्तर दिशेस केदारा ॥ 

नाना तीर्थ सेवुनि आले यांम्येसि मुक्तिच्या दारा ॥ २७॥ 
कृष्णातटीं वसावे चित्तीं, परि घोर राज्य यवनाचे ॥ 

जाणुनि अरण्यवासी फिरती, ज्या त्यज्य सवे यवनांचे ॥ २८ ॥ 
अ्रमतां एक नगावरि रम्य गुहाही सुवणेगांवाच्या ॥ 

संनिध स-जला देखुनि स्थिरले, ज्याची सुवणेर्गा वांचा ॥ २९॥ 
धेनू चारित होता बाळा गोपाळ त्या सदा रानीं ॥ 


पिंड देऊन, ३ पापरूपी शत्रूचा गवे हरण करणारे. ४ तिलांजली, उदा० 
संसारावर तिलांजली सोडिली. ५ संन्याइयाच्या हंस, परमहंस, इ० दीक्षा 
आहेत. ६ श्रमनाशक, ७ याम्या > दक्षिण दिशा. ८ ज्याला यवनाचें 
सर्वे त्यज्य होते. ९ सोनगांव. २१० उत्तम आहेत वर्ण जीचे अशी. 
११ वाणी, १९ शत्त्रियांनीं, 


> 


देववशे त्या गोपा दन घडतां, शिरासि तचरणीं ॥ 

ठेवी, धन्य ह्मणे मी या चरणां देखिले सदाचरणी ॥ ३१ ॥ 
द्यावी फलमूलादि स्वामींसी नित्य त्याच गोपानें ॥ 

न त्यजिती कानन तें, गोमुत्रे वा रहाति जलपानें॥॥ ३२॥ 
नवल पुढे; गोपालें हरित फळे आणिलीं रेसालांचीं ॥ 

पक्कफलीं यति ह्मणती आहे रसिं रति, न फार सालांचीं ॥ ३३ ॥ 
गतो खणुनी तेथें पुरिलीं तृणसह फळें हिं पिकवाया ॥ 

जो करि जतन जनाते दाउनि सत्‌ूपथ भवाब्धि चुकवाया ॥ ३४॥ 
गेल्यावरि दिन कांहीं गोप ह्मणे झालि पक्ष, उकरावीं ॥ 

भक्षावीं सवे फले, मजवरि सद्या कृपा बहु करावी ॥ ३५ ॥ 
खणितां स्वपंचश्याखं स्वामींच्या तंव करासि साप डसे ॥ 

लागे रक्त गळाया, शोभे मग अंग लाल कापडसें ॥ ३६॥ 

ऐसे देखुनि घेनुप गेला भयभीत शीघ्र गांवास ॥ 

आला अन्यदिनीं तो जित कीं मृत साधु हें पहायास ॥ ३७ ॥ 
पाहे तंव तों बसले, करिति जपा, गरळ बाघलें नाहीं ॥ 

नवल कथी सवेजनां येउनि, हा योगि योग्य नमनाही ॥ ३८॥ 
सद्या कणी पडतां बाळाजी विश्वनाथ आणि तसा, ॥ 

तेथिल नृपदास कुणी, उभर्ये नमिला सुरीं वृहस्पतिसा ॥ ३९ ॥ 
जोडुनि कर मग ह्मणती यावे भिक्षेस आमुच्या गेहा ॥ 

सद्यत्वें पूत अहो देह करा एकवार संगें हा ॥ ४० ॥ 

मानुनि तद्वाक्याते आले प्रेक्षावयासि तत्सदन ॥ 

उभयें भिक्षा करितां पावति यति तोष यन्मनीं मद न ॥ ४९ ॥ 
प्रार्थी ते साधूत येथें वस्ती कराजि अंठ-वीन ॥ 

प्रगटपणे राहुनि मग ह्मणती संकटिं गणेश अठवीन ॥ ४२॥ 
अद्धुत लीला करिती बसुनी रंभादलावरी जाती ॥ 

तरुनी सागर भार्गवरामाची करिति नित्य पूजा ती ॥ ४३ ॥ 


२ अंब्यांचीं, २ आपल्या हातांनी. २ मिऊन. ४ त्याप्रमाणे. ५ आ- 
बाजी बाळ का० स०, ६ अटविनारनिःशंक. ७ केळीचं पान. 


६ 


रात्रो यापरि करितां कृत्ये हीं घोर एक मनुजाच्या ॥ 

पडले दृष्टिस भुलला देखुनि लीलाहि योगिराजाच्या ॥ ४४ ॥ 
तेणें गांवांमाजी कोतुक सवा जनांस साधूचे ॥ 

कथिलें, मग ते ह्मणती अंशचि कीं हे पडास्यबंधूचे ॥ ४५ ॥ 
अनुभव ध्याया निघती अवजी बहाळ, विश्वेनाथज ही ॥ 
गुस्तत्वे तत्सुकृता वानिति कीर्ती विलोकुनी अजही ॥ ४६ ॥ 
वर्णी चरित स्वमतं एवे हे भालचंद्र कविदास ॥ 

अध्याय पुरा करि मग वंदुनि गुरूच्या पदारविदास ॥ ४७ ॥ 


इति श्री ब्रह्मंद्रचरिते भालचंद्रकृते प्रथमोध्यायः 
समाप्तः ॥ १ ॥ 


अध्याय दुसरा. 


आया. 
सिद्धिविनायक वद॒ुनीं ज्याच्या हं नाम तो जनीं तरला ॥। 
स्वत्यूजन्म महापट त्याचा गणपे स्वयेच कांतरला ॥ १ ॥ 
वसती तत्र पुढें हे होता तो यत्र रेणुकातनय ॥ 
देति न पीडा कोणा स्थिरती करुनी जनीं सदा विनय ॥ २॥ 
वंदाय़ा जन येती तेथेही स्वामिश्ीं, तरायास ॥ 
आपण दुम्तर भवनिधि, दृष्टक॒धीवास कातरायास ॥ ३ ॥ 
केला विनायकाचा यतिनें सुध्वज तसाच कणाही ॥ 
गातां सद्यश ज्याचे लागे पीयूपतुल्य कणाही ॥ ४ ॥ 
चालविली गणपतिची पूजनसेवा करीत पूवजसी ॥ 
तद्योगें बहु फांके कांति ब्राह्मी प्रभाहि पूव जसी ॥ ५ ॥ 
जीणीलय रामाचे जाणुनि बांधावया महालय ते ॥ 
भिक्षाटणासि करिती ज्यांचे श्रीपतिपदीं सदा ल॑यते ॥६॥ 


१ गणपति. २ बाळाजी विश्वनाथ. ३ दुष्ट अशी जी कुवुद्धि तेंच कोणी 
: हृ. ४ बाद्यविशेष, ५ अस्ृतसम. ६ उषःकालीं. ७ सदा लक्ष. 


9 


श्रीगणराज दिधले स्वालयरचना करावयास धन ॥ 

यति हे कार्यारंभा करितां आणीक देति वसु सघन ॥७॥ 
मेळविळें वसु जें ते, गुर्जर उघयास ठेउनी निकट ॥ 

गेले विशाळदुगी आलयसिद्ध्यथे ते नमुनि विकट ॥ ८ ॥ 

शिरतां परि खातरि ते पुसती तेथील यास हो यवन ॥ 

“कथिं वृत्त,' सांगती ते, देति न जावूं त्यजूनियां भवन ॥ ९ ॥ 
निशिमाजीं दुर्गेद्रा स्वमीं सांगे गणेश या सोडी ॥ 

जोडी यदा, रिपु तोडी, भवेहिम दवडील भक्ति-पासोडी ॥ १०॥ 
ब्राह्मी उठोनि तोपुनि सत्कारुनि तो ह्मणे.दया करिं गा ॥ 

पत्रक देउनि सांगे भिक्षा मम राष्ट्रिची सदा वरिं गा॥ ११॥ 
तो यरे निजगणसह मग मिळवुनि यति कीर्ति भार्गवाजवळी ॥ 
रक्षुनि धम स्वीयचि, चित्तीं हेरवराजपद॒ कवळी ॥ १२॥ 
ह्मणती “भार्गवराम” स्थिरल्यापासूनि भारगवा निकटी ॥ 
इंद्रियजित, कधि ज्यांची पडिपुंनीं भ्रंशिली नसेचि कुटी ॥ १३॥ 
इकडे याकुदखानें पाठविले दूत सांगुनी जागा ॥ 

आणा त्यासि नमूं, जे कथिती जनि धीपपादकं जा गा ॥ १४॥ 
दूतोक्ते यतिहि निघे गणसह जजीर दुग देखाया ।॥। 

जलघितटीं नियत रमे निज लीलें शक्ति थोर देखाया ॥ १५॥ 
पाहे दुर्गशिराहुनि आणुनि उतरोनि सव नोकेंत ॥ 

रंभाच्छांदन यतिसी धाडित राया करोनि संकेत ॥ १६॥ 
बेसुनि त्याच दळावरि तरले रल्लाकरांत ते साधू ॥ 

निरखुनि चित्रा लीला, वंदुं ह्मणे या, स्वकार्य मग साधूं ॥ १७ ॥ 
पूज़ियलें सत्कार अंतीं मज तारिती ह्मणोनीच ॥ 

ग्रामद्ठयासि देउनि रक्ष ह्मणे मी कृतांगसा नीच ॥ १८ ॥ 


१ उधाजी गुजर. २ संसाररूपी थंडी भक्तिरूपी पासोडी दवडील. 
३ घेत जा. ४ देह. ५ गणेशस्मरण करा असें. ६ रंभाच्छादन>केळीचें 
पान, ७ अपराधी. 


द 


त्यासि ह्मणे यति विभुजी, निज संस्थानास एक कारकुन ॥ 
थुप्मद्रहिंचा द्यावा; न्या वदती ते तदुक्ति आयकुन ॥ १९॥ 
होते बहु तत्सदनीं त्यांतुनि बहु कुशल योग्य हरिभजनीं ॥ 
निवडिति बापूजीतें, सुज्ञ परीक्षा वसेच साधुजनीं ॥ २० ॥ 
व्यसनीं सांपडलासा जाणुनि केलाच मुक्त न्यायास ॥ 

बद्धा मोचन व्हावें करिती मुनि सवे याच न्यायास ॥ २१ ॥ 
निजपर शिवा्थ घेउनि त्यास परित्राजिये निजस्थानीं ॥ 

बापूची रति यतिसी वत्स-रती जेवि घेनुच्या थानीं ॥ २२॥ 
करिती स्वामिकृपें मग बापूजीपंत स्वेही काजे ॥ 

द्वेपा गुर्जर करि, तंव फाडी कागद, न उक्त लोकां जे ॥ २३ ॥ 
पुसती द्रव्यव्यय यति केला वद सवे केवि बापूस ॥ 

कागद हानिमुळें तो चुकला, मग फार बोलले त्यास ॥ २४ ॥ 
अन्य जने कथिले मग नाहीं अपराध याकडे कांहीं ॥ 

गुजर सव करी हें चित्तीं याची नसो विदांका ही ॥ २५ ॥ 
काढुनि गुर्जर केलें बापूच्या सवे काज आधीन ॥ 

स्वामींच्या आज्ञेविण बापू करि कार्य कांहि आधी न ॥ २६॥ 
सेवा करिती प्रेमे चिमणाजीपंत परशुरामाची ॥ 

करिती रुगहरणा्थ प्रीति जडो, ह्मणुनि तत्र रामाची ॥ २७॥ 
सत्वंगुणी चतुर तसे बापूचे आप्त जाणुनी स्वामी ॥ 

ठेविति संनिध, तंव तो बोले मानीन या पदां स्वा मी॥ २८॥ 
संगे चिमणाजी ते जाति द्विज दोन आणि घेऊन ॥ 
महिपतिगडा अणाया चृण, मनीं जळति ज्या अघे ऊन ॥ २९ ॥ 
दिधलीं होतीं यतिनीं चिमणाजी-निकट सत्फलें दोन ॥ 
अर्पाया दुर्गद्रा, रक्षी तो तत्पदासि वंदोन ॥ ३० ॥ 

क्षुधित द्विज ते ह्मणती आह्यां दे नारिकेल भक्षाया ॥ 
गुर्वाजाभंग रुचे मचित्ता नचि, दिलींत रक्षाया ॥ ३१ ॥ 


१ न्या असे हणाला. २ नेण्याकरितां. ३ पूर्वी. ४ रोगहरणाथ, 
५ हांत. ६ आपले, ७ आणखी, ८ तीक्षण (ऊन) पापें (अधे), 


व 


सहष्रण होउनि विप्रा दिधलीं जाणूनि लागली भूक ॥ 

क्षुधिता तृप्त करावें सांगति हा उचित धम शंभू के ॥ ३२॥ 
येतां दुगीयतनीं फलयुग्मा दे ह्मणे समपोया ॥ 

विभुसी, वदे तदा तो विप्रे तीं भक्षिलीं नमुनि पायां ॥ ३३ ॥ 
सामर्पे यति ह्मणती दुष्टा तूं भंगिली ममाज्ञा ही ॥ 

जा जा राहुं नको रे गुरुची केलीस तूं अवज्ञा ही ॥ ३४ ॥ 
मानीं सुख तद्वचनीं त्याचा मनि रोष हा कदा न वसे ॥ 
अधिकचि सेवा करि तो वदुनि असा पति मिळे न कीं नवसं॥३५॥ 
चुरितां पाय यतीचे लत्ताप्रहरेचि ताडिले त्यास ॥_ 

वारंवारहि परि तो नाठवि, नच सोडिही यतिपित्यांस ॥ ३६ ॥ 
उरतां अल्प निशा मग निजलेसे पाहुनी चुरी चरण ॥ 

जाग्रत होतां ह्मणती येथें कां तूं, अनन्य मी हरण ॥ ३७॥ 
करुणावचन श्रवणीं पडतां ठेवी स्वपंचशाख शिरीं ॥ 

राहें जनीं सुखी बा, तोडिन तव बंध, सत्य सुकृत-शरीं ॥ ३८ ॥ 
तेथुनि सचूण सगणचि आले स्वकृतोक्त काये हेर्राया ॥ 

बोलति नमुनि गणेशा देवा त्वद्दास मी असे राया ॥ ३९॥ 
फडणीशी दिधली तें बापूसी स्वामिनीं द्या करुनी ॥ 

केलें चिमणाजीच्या स्वाधिन भांडारकोश हो भरुनी ॥ ४० ॥ 
सांगे बापूसी यति लिहिणे न सरे तवेकहस्तास ॥ 

कल्याणाहुनि आणुनि केलें चिटणीस धुंडिपंतांस ॥ ४५१ ॥ 
बह्मंद्राचे ऐसें बालात्मज भालचंद्र यश गाय ॥ 

द्वितियाध्यायीं रक्षिळ ह्मणुनी वत्सा जसी सुखे गाय ॥ ४२ ॥ 


इति श्री ब्रह्मद्रचरित्रे भालचंद्र अयाचितकृते द्वितीयोध्यायः समासः. 


१ सदय. २ शंकर, २३ मह्मदेव. ४ रागाने. ५ नवसाने. ६ यति द्दाच 
पिता, त्याला, ७ चुना धेऊन. ८ पद्दावयास, ९ संपत नाहीं. १० थोंडोपंतास. 


ह... 


अध्याय तिसरा. 


(9 
आया. 


देवा गणपति राया माझ्या पासूनि घ्यावि बा सेवा ॥ 

आहें शरण तुला मी दीनाचा तूं नको करूं हेवा ॥ १ ॥ 
चुकलें पारावारी बहु काळ जहाज एक यवनीचें ॥ 

केला नवस तिणें जी दवडा, घ्या त्र्यंश, दुःख हानीचें ॥२॥ 
सांपडलें स्वामिकृपं, आली मग घेउनी स्वनवसवसू ॥ 

अर्पी ब्रह्मेंद्राते, दवडुनि मल राहिलीहि दिवस वसू ॥ ३॥ 
ब्रह्मेद्रे त्या वसुचा करुनी व्यय रम्य बाणगंगा ती ॥ 
शोभविली पापाणें, पातकहा, जीस सर्व सुर गाती ॥ ४॥ 
भागवप्रृष्टिस आहे वोढा जो ख्यात नंदिनामाने ॥ 

गुंफा बांधुनि तेथे गाती गणराज बसुनि नमानें ॥ ५॥ 
चिणुनि द्वारे दोनी पंचमंमासीं वरी समाधीस ॥ 

शुद्ध प्रथमदिनीं ते, उपमा दे कवण त्याचिय़ा धीस ॥ ६ ॥ 
भाद चतुर्थी दिवशीं येती बाहेर ते प्रती वर्षी ॥ 

ध्यानि विनायक त्यांच्या, भासति सवा वशिष्ठ ब्रह्मर्षी ॥ ७॥ 
शामल सरखेलाच केलें निर्वर त्या स्थलीं यांनीं ॥ 

दोघां हितोपदेखुनि, येती देवास ते स्वपायांनीं ॥ ८ ॥ 
नंतर महोत्सवात करिती बसविति गणेश यानातें ॥ 

कीतन रसान्न भोजन देती विप्रा त्यजूनि मानातें ॥ ९ ॥ 
सुरवर विनायकाचा पवनसुताचा सुभार्गवाचोही ॥ 
मातापुरवासिनिचा रचुनि प्रासाद, घे सुवाचाही ॥ १० ॥ 


१ स्व-नवस-वसू-आपल्या नवसाचे द्रव्य, २ बंद करून. ३ पांचव्या 
महिन्यांत ह्मणजे श्रावण मासांत. ४ हृबशी. ५ आंग्रे. ६ मारुतीचा. 
७ परशुरामाचा. ८ देवीचा, ९ आशीर्वाद, 


ध्व 


भार्गवरामासंन्निध नूतन हे, चार अन्य गांवांत ॥ 

रचिलें असंख्य, तत्पद्‌ नमितों व्हायास, मान्य देवांत ॥ ११ ॥ 
यावरि दिल्लीपतिच्या आज्ञे श्रीशाहुराज किल सद॒ल ॥ 

आले चंदनदुर्गाजवळी वाहुनि शिवास बिल्वदल ॥ १२॥ 
कटिसूत्र स्वीय, तसी कोपिन, यति धाडितीहि राजास ॥ 
लाभो यश निघि वांठिति त्यात, ह्मणती जनीं हिरा ज्यास ॥ १३॥ 
ब्रह्मेंद्वाशिप येतां आलें यश शाहुलाच तत्काळीं ॥ 

स्वामीचरणीं निष्टा ठेडनि करि शत्रुची मुख. काळीं ॥ १४ ॥ 
वीर, प्राज्ञ, 'टणावान्‌ , बाळाजी विश्वनाथ पाहूनी ॥ 

दिधलीं प्रघानवस्त्रे दिव्य मुहूर्तावरीच शाहूंनीं ॥ १५ ॥ 

आणी त्या ब्रह्मंद्रा निज राष्ट्राच्या शिवार्थ भूपाल ॥ 

सत्कारुनि गुरुसि ह्मणे स्वामी काळासही न कोपाल ॥ १६॥ 
विगताश स्वामि परी, नृप दे सनदा बळें त्रिगांवांच्या ॥ 
वेरोज-प्रांतींच्या राष्ट्री भद्राथे सत्य सर्वाच्या ॥ १७ ॥ 

पूवाशिप मनि धरुनी बाळाजी एक गांव देच तसा ॥ 
नृपपत्रासह यतिसी, गेला समजुनि कुताप ममहि तसा ॥ १८॥ 
स्वामी निजाश्रमातें आल्यावरि शामल प्रभूहि करी ॥ 

विनती, आणावा परराष्ट्रांतुनि आमुचा तुह्मींच केरी ॥ १९ ॥ 
जातों परदेशीं तरि रक्षुनि तुमच्या गजास आणीन ॥ 

न धरीं भीति मनीं जो पीडिल तद्राष्ट्र सवे खाणीन ॥ २० ॥ 
सुखकर वचने तोपुनि दश संग लोक दे पदातीचे ॥ 
परदेश्ांतिल यति तो साधुनि निजकाये साधि देतीचे ॥ २१ ॥ 
मार्गी एक नदीवरि स्त्रानादिक कम धर्म साधाया ॥ 

उतरुनि गजा पुढे ते धाडिति अरिताप त्या न बाधाया ॥ २२॥ 


१ ताराबाहईला यश न येतां. २ निरीच्छ ३ वांईंप्रांतांतील, 
४ आपली निकृष्ट दशा संपली असे जाणून, ५ हत्ती. ६ खाणीनरँ<्‌ 
नाश. करीन. 


४-१ 


जातां मागजुनाच्या पासीं धांवोनि शामलारीचा ॥ 

लोकें निज बाहुबळें केला अपहार शात्रुच्या करिचा ॥ २३ ॥ 
नेला जयदुर्गावरि येउनि तेथील फार लोकांनीं ॥ 

असुगत दोन पदाती केले भक्षावयासि काकांनीं ॥ २४॥ 
कळतां सिद्दी साते भार्गवरामस्थ सर्व जन लुटिलें ॥ 

नेलें देवैनगांही तरि या दुष्टासि पाहिजे कुटिले ॥ २५ ॥ 
चिमणाजीसह यतिचे सेवक बहु ताडुनी ह्मणे सांगा ॥ 

कोठें असेल वसु मग पाहे खाणून दुष्ट फरसां गा ॥ २६ ॥ 
इकडे स्त्रानादि विधि स्वामी येतांच सारुनी श्रवणी ॥ 

पडतां कुवृृत्त हणती केली कोणीं हि पापसांठवणी ॥ २७ ॥ 
दे गज दुर्गपतिप्रति कथिले, परि तो न दे, पुढे ह्ाणुनी ॥ 
सरखेलाचे पत्रक स्वामींनीं त्या दिलें असे अणुनी ॥ २८ ॥ 
घेउनि गज निजसंगें आले सक्रोध शामलापासीं ॥ 

बघतां गज, कर जोडी दीनावरि करिं ह्मणे न कोपासी ॥ २९ ॥ 
सिद्दी सातापासुनि नेली जी वस्तु सव पाठविली ॥ 
भार्गवरामानिकटीं सोडुनि यतिदासभक्ति सांठविली ॥ ३० ॥ 
निजपतिकडेहि धाडी सर्वाची पावती तसे पदक ॥ 

अपुनि यतीस तो विभु रडुनि ह्मणे मी न सोडि तव पदक ॥३१॥ 
त्रासुनि निजगणसह ते आले तेथूनि राम वंदाया ॥ 

आश्रम रक्षाया कीं भक्ताचे कालचक्र भेदाया ॥ ३२ ॥ 
पाठविली सर्व पुढें वस्तू घावडशिते वसायासी ॥ 

स्कंधीं वाहुनि अध क्रोश जगन्नाथ धाडि सायासीं ॥ ३३ ॥ 


१ मागजुनाच्यामाखजन ह्या गांव कोंकणात आहे. हा या वेळीं आंग्रे 
यांच्या तांब्यात होता. परंतु तत्पूवी हा हबऱ्यांच्या ताब्यांत असावा असें वाटते. 
जंजिरेकरांनीं दिलेल्या या गांवाच्या कुळकणोच्या सनदा श्रीमंत खांडेकर साहेब 
(इतिहासप्रसिद्ध गणेश संभाजी व गोपाळ संभाजी यांचे वंशज) जहागिरदार पंथ 
पिंपळोदा ( माळवा ) यांचे जवळ आद्देत. २ हबशांचे शत्रू--आंग्रे. २ देवाचे 
डागिने. ४ सिद्दी सात:---इबशी अंजनवेलीचा सुभेदार. ५ फरसबंदी जमीन. 


१३ 


मागे येउनि आपण केलें वस्तीस गांव घावडशी ॥ 

ह्मणति नृपा अयश तुला जरि जन येथील सत्य घावडकी ॥३४९॥ 
भागेवरामीं जावें श्रावणमासीं समाधि घ्यायास ॥ 

स्वाधिन करिति तिघांच्या ग्रामादिक काज तें पहायास ॥ ३५ ॥ 
धुंडीराज तसे हे बापु जगन्नाथ मानिती आज्ञा ॥ 

एक विचारें असती ज्यांची शोभे जनीं महा प्रज्ञा ॥ ३६॥ 
निंबकर ग्रामस्थे अन्य बळें रेटिली पुढें सीमा ॥ 

अनयावाडिकरें हें कथिलें स्वामिस मुलास पोसी मो ॥ ३७ ॥ 
निग्रहयुत यति जाउनि सक्रोधे बेसले सिवेंवरते ॥ 

कळतां शाहुनरूपा हें आला धांवुनि पुढे, पदींच रते. ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मंद्रभ्रिय करुनी सत्कारुनि बेसवोनि खलु यानीं ॥ 

अणिलें गांवामाजी स्वस्थानी नमुनि शाहुरायांनीं ॥ ३९ ॥ 
शिबिका देउनि यतिसीं नम्रपणे एक गांव आणीक ॥ 

दिधला निजराष्ट्राच्या उद्यास्तव, मानि यासि माणीक ॥ ४० ॥ 
चिमणाजी स्वत शोडश शति झाले या त्रिपटि दुमतित ॥ 

तत्सुत बराच बुधसा नाम जगन्नाथ ही न दुर्मति ते ॥ ४१ ॥ 
केली तडागरचना फोडुनि, पाषाण आश्रमाजवळ ॥ 

तेसी त्रिपुटंनगावरि, सांगावे साधुचें किती नवल ॥ ४२ ॥ 

एवं सुभालचंद्रें साधूची वर्णिली कथा सुरसा ॥ 

तृतियाध्यायीं, तरि हो परलोकीं मुक्ति या स्थळीं सुरसा ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीब्रह्मेंदरचरिते भालचंद्रायाचितकृते तृतीयोध्यायः ॥ 
श्रीभागवा्पणमस्तु ॥ 


१ जर येथील लोकांस तूं धांवण्यास लाविलेंस तर खरोखर तुला अपयश 
येईल अस स्वामींनी हबशास सांगितलें. २ प्रज्ञा-बुद्धि, २ माज्आई. 
४ नमस्कार केला. ५ “शके १६६३ दुर्मती संवत्सरी चिमणाजी यांस 
देवाज्ञा झाली.” ६ त्रिपुटीच्या डोंगरावर. ७ देवासारिखी. 


वढ 


अध्याय चवथा. 


९ 

अया. 
धीपतिचरंणसरोजीं सेवि कथेचे पराग 'धीश्रंमरा ॥ 
नकळे गुरूसी तारि तूं वंदुनि मग पूस; मान्य हो अमेरा॥ १ ॥ 
कळलें स्वामिस पूर्वा होइल पुढती निजावताराची ॥ 
शीघ्र समाप्ती हणुनी बोलति वाणी हितोपकाराची ॥ २॥ 
एक दिनीं छत्रपती आले ब्रह्मंद्रदशोनासाठीं ॥ 
सामोरा त्यांसि पुढें जाय जगन्नाथ, तोप धरि पोटीं ॥३॥ 
भूप पुसे यति कोठे ? सांगे हा स्वाश्रमींच आहेत ॥ 
आलों त्यांसि नमाया, दाखवि तरि बा धरूनि बहु हेत ॥ ४॥ 
येतां गुत स्वामी झाले मग नृप पुसे जगन्नाथा ॥ 
नसती येथ मम गुरु, ठेऊं कोणाचिया पदीं माथा ॥ ५॥ 
ऐका ह्मणे नृपाला होते स्थानीं मघां पहा याच ॥ 
आलों तिकडे तेव्हां सांगितलें हाणुनि मीं तुह्या या च ॥६॥ 
भूपालें पाठवुनी नगरा चतुरंगिणी पुढें सेना ॥ 
एकटका आरद्गग्रृहीं राहे यतिचा वियोग सोसेना ॥ ७ ॥ 
ऐक जगोबा वसतों गुप्त, यती आलियावरी पूस ॥ 
करुणावचनं दवडीं रोप जसा वन्हि जाळि कापूस ॥ ८ ॥ 
गेलासा नृप जाणुनि अपरान्हीं स्वासनींच ये योगी ॥ 
दावितसे कोपातं जशी बाळास दावि माय उगी ॥ ९ ॥ 
यतिसी पुसे जगोबा भूपावरि रोप कां न अपराधी ॥ 
उत्तर तो दे अमुचा ग्राम न सोडवि जयांत न परा घी ॥ १०॥ 
आंड्र्याचे भूपाचे प्रस्तुत बहु वेर सांचलें ऐका ॥ 
आज्ञापालन न घडे तरि बाल त्याग करिल आई कां?॥ ११॥ 


१ गणपतीच्या चरणरूपी कमळांतील. २ बुद्धिरूपी भ्रमरा, ३ देवांस. 
४ चलाच ह्मणून. ५ ज्यांत दुसरा हेतु नादीं. 


१ 


येउनि तोषे ह्मणती आहे कीं भूप सांग गला बा ॥ 

आहे वदतां सत्वर आण ह्णणे त्यासि जेवि मूला बा ॥ १२॥ 

भूपासह यति निकटी येच जगन्नाथ त्यास नूप नमुनी ॥ 

बालक कृतापराधी तरि त्यावरि रोप हो करी न मुनी ॥ १३ ॥ 

सोडुनि निजासना यति तिष्टुनि हणती ममासनीं वेसा ॥ 

स्वकरे तत्कर धरितां नृपती बोळे न धर्म मम ऐसा ॥ १४ ॥ 

वदति स्वामि तयासीं, बसणें तुज उक्त, होसि जामात ॥ 

माझी सुता तुज्षी स्त्री; वद यावरि काय भूसमुजा मात ॥ १५॥ 

एवं विनोद्पर बहु अधे घटी करिति भाषणें उभय ॥ 

प्रश्नद्यय यति भरूपा सांगति बोलति धरु नकोसि भय ॥ १६॥ 
कांहि न मागे तुज परि जेव्हां मी गमन करिन नाकास ॥ 

संस्थानासि रक्षिल जो त्यास धरूं दे नृपा तुझी कास ॥ १७ ॥ 

रूकरें यति मग देती पंताचा नृपकरीं अहो पाणी ॥ 

“सुतसम रक्षीं' ह्मणतां आलें नेत्री तिघांचिया पाणी ॥ १८ ॥ 

करितों प्रश्न दुजा तुज कोठें माझी समाधि करशील ॥ 

आज्ञा कराल तेथ्रे करिन ह्मणे भूप हेंचि मम शील ॥ १९॥ 

आहे सिद्ध समाधी केली पू्वाच माळंशिरसांत ॥ 

सुख मज येथे घेतां; तोडिन मग शात्रुकाळ शिरसांत ॥ २० ॥ 

स्गगयेच्छा सांगितली शाहूने मग यती ह्मणे जेवा ॥ 

होइल काज तुझें तरि वांठित पुढती असेचि तव ठेवा ॥ २१ ॥ 

अशना जातां येउनि सांत्रे परू पातला तडागांत ॥ 

नृप तो घेउनि गेला आनेदें स्वामिच्या पदा गात ॥ २२ ॥ 

भार्यचा जाणुनियां दरोनहेतू नृपंहि पाठविले ॥ 

सगुणा नाम तियेला, चित्तीं गुरूला संदेव सांठविळे ॥ २३ ॥ 

दिन मग कांहीं जातां वदले जाणें अह्यांस हो आतां ॥ 

परिसुनि वाणी करिती स्फुंदन, जी फार लागली चित्ता ॥ २४ ॥ 


१ बाप. २ राजा. ३ गोष्ट, ४ स्वगोस. ५ माळशिरस गांवीं. ६ मस्त- 
काचे ठिकाणीं. ७ सांबर, 
२३ 


१६ 


साश्रुपणे सांगितलें, फडणीदात्वा न सोडि बापूजी ॥ 

गेलों नाकीं जरि मी सद्भाव पादुकेसि बा पूजीं ॥ २५॥ 

यापरि सर्वाचे बहु करुनि समाधान, तेचि संन्यासी ॥ 

घेउनि संगें निघती एक जगन्नाथजी न अन्यासी ॥ २६॥ 
चिमणाजीच्या स्त्रीत प्राश्याया ह्ृणति दे मला तक्र ॥ 

देतां प्राशुनि गेले भेदाया स्त्युचे सुखं चक्र ॥ २७ ॥ 
वाजीवाहन मागीं च्यूतद्रुम देखतां विसाब्यास ॥ 

घेउनि पलार्ध आले, कृष्णेच्या तटिं दुजा जसा व्यास ॥ २८ ॥ 
नंतर बसले घालुनि दिव्यासन यति चिनोन दारास ॥ 

ठेउनि दोन, जगोबा रक्षाया दूत येत नगरास ॥ २९ ॥ 

तेव्हां दुश्चिन्हें बहु होती नक्षत्रपात रडति शुनी ॥ 

स्वभीं माहिपददीन धरिले मिळुनी किं उष्ट बहु रिुनीं ॥ ३० ॥ 
होतां वैसुदिन आंतुनि ह्मणती दूता कवाड मुक्त करा ॥ 

नसतां पूणे समाधी अमुच्या हें काय कृत उक्त करा ॥ ३१॥ 
पुसती दूता हें कथ कोणाचे गज पदाति रथ वाजी ॥ 

आला नृप कीं उपनृप? ह्मणती एकहि दिसे न बा वाजी ॥ ३२॥ 
हेरंब श्रीगणपति मयुरेश्वर धुंडिराज हेच मुखीं ॥ 

उच्चारी न दुजें तो होईल खलु पुरुपमान्य ब्रह्ममुखीं ॥ ३३ ॥ 
धाडी सांगुनि दूतां मधु मात्रा आणि हेमगर्भ तसा ॥ 

घेउनियां जा सत्वर आण जगोबास शोककिलगतसा ।॥ ३४ ॥ 
दूत स्वामीवृत्ता बोळुनि बसतां निघे जगोबा कीं ॥ 

चित्तीं हणे अहाहा वेळा आली अह्यां कसी बाकी ॥ ३५ ॥ 
इकडे इंद्र पडानन रूद्र हरीकादि हे विमानात ॥ 

विचरुनि नाकीं पाहति साधूच्या करिति कोण मानात ॥ ३६॥ 


१ डोळ्यांट आंसवें आणून, २ कोल्ही. ३ आठ दिवस. ४ स्वामींच्या 
समाधीचे पूर्ण दिवस होण्यापूर्वी कवाड उघडणे आपल्या हातांस॑ योग्य नव्हे 
असा भावार्थ दिसतो. 


१७ 


आले स्वानंदाहुनि मोदामोदादि दूत गणपतिचे ॥ 

पोडशदलयुत सोभीं नेले बसवुनि गणेश सुरतीचे ॥ ३७ ॥ 

कथिलें यतिनियोणा करुनी चवथा समास्त अध्याय ॥ 

गुरुसी, दीक्षितवंशज बालात्मज भालचंद्र हा ध्याय ॥ ३८ ॥ 
इति श्रोब्रह्मद्रचरिते भालचंद्र अयाचितकृते चतुर्थाध्यायः समासः ॥ 


अध्याय पांचवा. 


आर्या. 
हरिहर शक्ति रवीही पूजुनि तुमच्या पदासि गणपाला ॥ 
वांठित पावति तरि मज गाया धी दे तव प्रतापाला ॥ १ ॥ 
शब्द न होतां ह्मणती कोणी बहु लागली असे निद्रा ॥ 
पाहतां त्यासि जगोबा देखियळें जीवहीन मुखचंद्रा ॥२॥ 
क्रोधेन वर्षी गेळे पोडश दात सप्तपष्टि भ्रगुवारीं ॥ 
अरुणोदर्यि सित नवमी पेचममासींच भक्तकेवारी ॥ ३॥ 
पाठविला शाहुकडे खंडोजी सांगुनी सकलवृत्ता ॥ 
आमात्यासह नृप मग आला योजावयासि सार्थकता ॥ ४॥ 
त्या तनुला कृष्णेचे घालविले सत्रान नमुनि भूपान ॥ 
पूजन विधियुत करवुनि बोले त्यजिलीं मुलेच बापाने ॥ ७५॥ 
भूपाळें सर्वाचे करुनि समाधान योगनिष्टास ॥ 
घालुनि शिबिकेमाजी अणिले स्वस्थानि करुनि कटटास ॥ ६॥ 
आणुनि धावडशीला जेथें संध्येस गा बसत होते ॥ 
गतो खाणुनि तेथें, येथें स्थापा ह्मणे कुशल होते ॥७॥ 
सारुनि यतिविधि बोळे अवसानीं आसना न कां वळलें ॥ 
आतां घडेल कैस तंव ह स्वामींस अंतरीं कळलें ॥ ८ ॥ 
धरुनी पदासि करितां होय जगन्नाथ आसनां कमल ॥ 
वानिति साधूचे गुण ह्मणती याची तनू असे विमल ॥ ९॥ 


१ क्रोथन संवत्सर. २ योगीराजास., ३ नियाणसमयो. ४ आसन मांडी. 
५ पवित्र, शुद्ध, 


१८ 


गर्तेमाजीं बसवुनि शेख भेदी शिरा जगन्नाथ ॥ 

करुनी समान भूमी बोलति रक्षी अह्यांसि गुरुनाथ ॥ १० ॥ 
गेला स्वस्थाना नृप सांगुनि सवास नीट परिसा रे ॥ 

द्वादश वासर करणे कर्मविधी जपुनि धम बहु सारे ॥ ११ ॥ 
गेल्यावरि शाहु, पुढें करिति जगन्नाथ तत्क्रिया सारी ॥ 

द्युमणी दिन, परि झाले त्या दुःखं बहु विरक्त संसारीं ॥ १२॥ 
येतां दिन तेरावा नृपजायेनें समग्र पाठविलें ॥ 

साहित्यासि; बहु परी चित्तीं दातवार दुःख आठविलं ॥ १३ ॥ 
बहु विप्र, अन्य तेसे, जवविले कोण करिल संख्या ती ॥ 
अन्नाचे गिरि उठले इहपरलोकींहि वाढली ख्याती ॥ ९१४॥ 
भूपे पाचारुनि मग भक्त जगन्नाथ बापु धुंडीस ॥ 

वस्त्रे देउनि वदला धाडुं नका नाकिं पापहुंडीस ॥ १५ ॥ 

सांगे भूपसत्ची मग गुरूचा प्रासाद हो करा अचळ ॥ 

न्या वसु वांडित परि कथिं भंग न व्हावा तया जसा अचल ॥१६॥ 
आणुनि निघि तद्वाक्ये करिति जगन्नाथ आलयारंभा ॥ 

तंव ती सगुणा गेली केलासा ल्यजुनि राष्ट्र कीं शोभा ॥ १७॥ 
भूपाने मग कथिले न्यावे तेसंचि दोवटा काम ॥ 

मेल्य़ावरि मी राहिल ऐस मज वाटतंचि गुरूधाम ॥ १८ ॥ 
होतां अधोल्य तें गेले शाहू त्यजूनि राज्यास ॥ 

भोगाया स्वगसुखा, करिती मग सवे लोक कज्ज्यास ॥ १९ ॥ 
प्रासादासी नेलं सवीनीं शेवटासि त्या मिळुनी ॥ 

घेती सुखासि मानुनि स्वामीगतदुःखशोक तो गिळुनी ॥ २० ॥ 
प्रत्यब्दीं दशदिन ते करिति महोत्सव गुरूसि सुखवाय़ा ॥ 
देऊनि अन्नदाना सुकृत गुरूचे जनांत कळवाया ॥ २१ ॥ 


१ यथासांग, संपूर्ण, २ सुख देण्याकरितां. 


१९ 


वर्ष द्वादश यापरि गेल्यावरि कीं मरीचिनगरास ॥ 
चिमणाजीसुत नेले रघुनाथें स्वक्षर्या थ नगरास ॥ २२॥ 

वर्ते नवल पुढें बहु आले ब्रह्मंद्र दोन यामि दिवा ॥ 

सर्वी स्तवितां वदले रक्षा जो लाविला मिं कीर्तिदिवा ॥ २३ ॥ 
चिंता न करा येइल चिमणाजीतनय़ अष्ट दिवसांत ॥ 

कांहीं बंध नसे त्या, आहे समजा मनीं स्ववासांत ॥ २२ ॥ 
पत्रे पुष्पे पूजुनि गेळे मग घालवावया क्रोश ॥। 

तंव ते अद्य होतां रडती करिती बहूत आक्रोद ॥ २५ ॥ 


तिकडे दुशेन देउनि स्वामि जगन्नाथ यास कथि जा च ॥ 

मोहें रघुनाथेंही केला सत्कार फार, नच जाच ॥ २६॥ 

आले वसु दिवसांच्या आंत जगन्नाथ आपुल्या भवनीं ॥ 

ऐशा ब्रह्मंद्रा जो गाय तया होय गेहि लांभ वनीं ॥ २७ ॥ 
दिधली मती जसी मज गणराजानें तसंच या वदुनें ॥ 

वद॒लों तद्दासाचे गुण मी, सांगुनि तयासि मम मद॒ ने ॥ २८ ॥ 
ठेवी चरित्र जो हें अथवा सदनीं पुजील सद्भाव ॥ 

वाची नित्य; तयाने स्वानंदें सुरगणांत शोभावे ॥ २९॥ 
रचिली पंचाध्यायीं जाळाया सर्वही दरिद्रास ॥ 

नाकीं वास मिळाया बालात्मज दिव्य भालचंद्रास ॥ ३० ॥ 


इति श्रीब्रह्मद्रचरिते महायाज्िकवेराजक्षेत्रस्थबाळदीक्षितात्मज 
भाल्चंद्रकृते पंचमोध्यायः समाप्त: ॥ 


१ सूर्यलळोकास. २ जगन्नाथपंत. ३ रघुनाथ बाजीराव ऊर्फ राघोबादादा 
ह्यांनीं जगन्नाथपंत ह्यांस कैद केलें होते. ४ आपल्या नाशाथ. ५ दोन प्रहर. 
६ छल, ७ घरीं अथवा रानांत कोठेंही लाभ होईल असा भावार्थ.. ८ माझा 
अहंकार नाहींसा कर असें सांगून, 


पृष्ठ, 
> 


६० 


शा 


परिशिष्ट २. 


कठिण डाब्दांचा कोडा. 


ब्रह्मंद्रस्यामी ह्यांचे चरित्र. 


पृष्ठ, शब्द, अथ. 
२२ जराबाजरा-किरकोळ सामान- 


शब्द. अथ, 
निकर्पे-हठयोग, शरीरास क्लेश 


देऊन जी सेवा करणें ती, 
दुराग्रह. 
करामती-कतृत्ववान्‌, अजब- 
शक्तीचा, 
अवलिया-साधु. 
खुरनिशात-कोनिषात्‌-जमि- 
नीस हात लावून नस्त्रपणें 
सलाम करितात तो, मुजरा. 
वरघाटें-घांटावर, देशांत, 
खलेल-अडथळा, हरकत, 
दस्तक-हुकूम, आज्ञापत्र, 
कर्णेकरी-कर्णा वाजविणारा. 
वस्तवानी-चीजवस्त, जिनगी, 
बंद धरून नेणें-कैद करणें, 
अटकेत ठेवणे, 
तक्‌सीर-अन्यश््य, युन्हा. 
मुला-गो-फकीर-धमीधिकारी- 
गाई-साधु. 
तसनस-नासाडी, उपद्रव. 


सुमान. 
दिक्त-तक्रार, हरकत, त्रास, 
बळजा-मुलाजा, क्षमा, 
तंगकरी-तगेरी-फांटा देणं, पद- 
च्युत करणें, नौकरीवरून 
काढून टाकणें, 
खैरसलछा-कुशल समाचार, 
किताबत-पत्र, 
महसूल केली-सादर केली. 
नेकसात वारीद होऊन-सुमु- 
हू्ती पोहोंचून. 
खुषवख्तीं-संतोपसमयीं. 
तह्येफे-नजरनजराणे, 
आरामशीर-सुरक्षित. 
फिलबाल, फिलहाल(१)-आतां, 
मलाजमतेस-भटीस. 
येकिन-खात्री, भरंवसा. 
तरीका-चाल, रीत, पूर्वापार 
चालत आलेली पद्धति. 


पृष्ठ, 
२४ 


2 


शब्द. अथ. 
सबैराय-व्यवस्था, आदरपूर्वक 
सत्कार. 
मुजबानीं-तोंडानें. 
सकून-गोष्ट, भाषण, 
आयां करतील-निवेदन करतील, 
दराज-विस्तार, 
प्यारमोहबत-मेहेरबानी, कृपा. 
पोटतिडीक-अगत्य, कळकळ, 
सुदामत-सुरळीत रीती नें. 
दुवा-आशीर्वाद, 
वानीवस्त-वस्तवानी, चीजवस्त. 
कोलनामा-अभयपत्र. 
साकीन-रहिवासी, राहणार, 
शकदील-भयभीत, साशंकित. 
तजावजा-फाटाफाट, पळापळ, 
मऱ्हामत करणें-द्या करून देणें, 
कुपाबुद्धीने देणे, 
कीदींमामुरी-जमिनीची लावणी, 
संचणी, 
शक-संशय, भी ति. 
बेशकपर्णे-निर्भयप्णे, 
पर्णे. 
बंदगीस-सेवेस, चरणास. 
कमीनाखालीं-नोकरीच्या शतीं- 
खालीं. 
जोरावारीर्न-बळजवरीने, 
सुभा आणून-सुभ्यास आणून, 


नि:शंक- 


पृष्ठ, 
२९ 


१2 


शब्द. अथ, 
मुजाहिम-अडथळा, 
दास्तन-मूळ अथ, गोष्ट, हकीकत, 
यादीदास्तन ह्मणजे यादीचा 
मजकूर किंवा यादींतील 
वृत्तांत, 
गर्गशा-दंगा, भांडण, तंटा. 
मसाला-दंड. 
चुकल्या-चुगल्या, चाहड्या. 
नशेदपर्त्रे-ताकीदपत्रे, 
सर्फराजी-स्तुति, आदरसत्कार. 
बाववत--भागवत (ह्मणजे लांब- 
लचक पुराण किंवा कथा केलीं 
अशा अथा ), 
उपराळा-मदत, कुमक, साहाय्य, 
नकदी-रोकड, 
नतीजा-शिक्षा-मूळ अथ परि- 
णाम, शेवट, 
विशदर्थ-रागानें. 
दुसाला-दोन सालांनीं. 
हृटीं-मॅढ्यांच्या कळपाप्रमाणे. 
भांडे-तोफ. 
सुलाखेंकरून-लेद्रभावाने, गोडी- 
गुलाबीनें. 
सचंतर-स्वतंत्र, निराळी, 
अंतराय-अंतर, कसर. 
युहद्माणा-राग, किल्मीष, 
हरोळी-टेह्ाळणी, बिनी, 


पृष्ठ, 
४८ 
४९ 


2९ | 


झप 


१2 


७६ 


शब्द, अर्थ. 
मुखतां-रुबरू, तोंडानं. 
नेस्तनाबूत-पराभूत करणें, नष्ट 
करणें, किंवा गभेगळित करणें, 
कबज करणें-काबीज करणें, 
ताब्यांत घेणे, 
पायबंद--अटकाव. 
चौगीद-चोहों बाजूंनीं. 
आयास येणें-जेरीस येणें, 
बेहुबुदी-व्यवस्था. 
बरकंदाज-चापाच्या बंदुकी बा- 
ळगणारे लोक, सं० नालीक, 
बेलदार-सुरुंग॑ फोडणारे 
/ खाणी खणणारे लोक. 
बोलबाला-जयजयकार. 
बरजोर-मोठासा, जोरदार, 
जगनामो श-जगभर लोकिक किंवा 
कीति. 
पैरवी-पाठलाग, शोध. 
लागमाग-गलबते लागण्याच्या 
समुद्रांतील जागा व मागे. 
बेलभाकर-बेलभंडाराप्रमाणे बे- 
लभाकर हें शपथपूवेक ख्रेह 
केल्याचे चिन्ह मानीत असत. 
दसरामानीं-दसऱ्याचे सुमारास, 
गनीमाची सलाबत वाढविणे- 
_ शत्रूस जोरदार किंवा सबळ 


होऊं देणें. 


व 


पृष्ठ, 
७६ 


2 


शब्द. अथं. 

गनीमाची सलाबत खार्णे-श- 
तूची भीति बाळगणे, कच 
खाण, 

गनीमावर सलाबत चढविरणे-श- 
टूवर चढ करणें, 

नाचीज-निष्फल, निरथक. 

पायेचा जमाव-पायदळ लोक, 

ताबीन-अनुयायी, आज्ञाधारक, 

मुलाहिजा-क्षमा. 

दालीची शरम--तरवारीच्या प- 
ट््याची शरम-हाणज आपल्या 
शिपाइंगिरीची शरम. शिपाई- 
गिरीचे चिन्ह योद्ध याने आ- 
पल्या कमरेस लटकाविलेली 
तरवार व पट्टा हें होय. 

साहेबकाम-यजमानाची नोकरी. 

परिच्छिन्न-बेशक, निक्षून. 

पळ्याचें-पळणारांचे. 

इरे-अभिमान. 

जातिनसीं-स्वत:, 

जमेतीनसीं-सेन्यानिशीं. 

कस्त-मेहनत. 

वारें घेणे-इरेस पेटणें, खवळून 
जाणें. 

बलखुद--हालखुद (१)-जसा पा- 
हिजे तसा. *“यथावद्यं 


पृष्ठ. 


७्ट 
७९ 


१2 


८५० 


2) 
22 
८9 
८८ 
22 
<९ 
22 
श्‍्ा 
९्रे 
९४ 


शब्द. अथे. 
तु हाठ्खदम्‌” रा० व्य० 
को०. विनमस्त्र असा भावार्थ. 
झीटपीट-झटापट, तोंडातोंडी, 
हुक्के-दारूचे गोळे. 
गरनाळा-तोफा. 
सोखी करून-छिद्र पाडून, फि- 
तुर करून? 
हांवभरू-उलछू , उतावळा, 
ठेंचगा-अडथळा, शह. 
दिलदिलासा-प्रोत्साहन, 
ताराज करून-धुळधाण करून. 
इजत-अजू , लौकिक. 
हेत-हेतु, इच्छा. 
इस्तकबील-पुढे, 
दरसदे-दर शेंकडा, 
हरफ-शिका. 
जाग-जामय्रण. 
महालसहवतैमान-राणीसद्दव- 
तैमान. 


पृष्ठ, 
१०० 
१०५ 
११४ 
१५१५ 
११७ 
११८ 
११५ 
१२४ 


१२५ 


१ 


१२९ 


१2 


१३२ 
१३४ 


शब्द, अथे, 
रसोइ-स्वयंपाक. 
डाहणा-वाघाची जात, 
दिवाणचे-सरकारचे. 
भांडे मारले-तोफ उडविली, 
तारांडी-आश्रय, मदत. 
बाजी-कीर्ति, 
निव्योकुल-निर्वेथ, 
तलाख-आडशवरून दिलेली शि- 
वी आहे, 
मुबा-मुभा-कायदेशीर रीतीर्ने 
बक्षीस, किंवा माफ. 
मुजाहिम-अडथळा. 
अधिष्ठान-देवस्थान, पूजा अचौ 
बगैरे. 
देह्यायमजकुरास-नमूद केलेल्या 
गांवांस. 
व्यासंगदु:ख-वियोगदु:ख, 
तहकीक-जाद्दीर, माठूम, श्रत. 


भग 


ब्रह्मंद्रसामींचा पत्रव्यवहार. 
लेखांक. शब्द, अथे, 


लेखांक, शब्द. अथे. 


२ 
२ 


१2 


22 


रुबरु-समक्ष, 
धारादत्त-उदकदत्त, 
कुलबाब-सर्व बाबींसइ, 
कुलकानु-सवे कायद्यांसह., 


३ हरामजादगी-लबाडी, लचचेगिरी. 


22 


4.8 


मसाला-दंड, 
दत्त करून-दिलें असे तोंडाने 
उच्चारून, 
कथला-ळा-भांडण, तंटा, 
फमोन-सनद, हुकूम. 
सलख-सलोखा, लेह. 
जेर-जजेर, हैराण, 
फलात्कार-यशाप्राप्रि,यशसिद्धि, 
मुजरद-मुद्दाम, 
द्दयाल-दाखल, रुजू, 
कजिया-भांडण, तंटा, कज्जा, 
महदृजर-निवाडपत्र, 
पसमी-एक तऱ्हेचा रंग, 
कासिद-जासूद. 
मजुरा-मंझूर(१)-संतुष्ट, खुष, 
बरबात-बरबाद-नाश पावल्या- 
नंतर, नष्ट केल्यानंतर, 
महृकूब-तहकूब, 
बारांत गेलेला-तोफेच्या मा- 
रांत सांपडलेला, 
चौकीदे-चोद्दो बाजूंनीं. 


२७ 


१2 


4.4 


2 


११ 


2 


22 


१2 


झांबडाझांबड-लुटालूट. 
नायवबक्षिगिरी-दुय्यम सेना- 
पतित्व. * 
हैरानपेरोसान-गोंधळ,दाणादाण. 
शिरउपस्त-मुख्य कारण, 
ताराज-लूट, नाश. 
कुवत-शक्ति, ताकद. 
युत्ता-युंता, अडचण, 
कोन-खण (१) 
मीन-मासा-माशासारखे लीन. 
छिनणे-साल काढणें, 
मुकाबला-गांठ, नजरानजर, 
सामना, 
आराबा-तोफखाना. 
थडक-हातघाईंचें युद्ध, 
गजडा-गजनाल ह्मणून एक 
मोठा आवाज करणारी 
तोफ आहे. तिच्या वरून 
गजना-गजडा-असा अप- 
भ्रंश झाला असावा, ह्याचा 
अथे तोफ असा दिसतो, 
कुल-सवे. 
आवाई-हूल, आरोळी. 
प्रास्थाई-पश्चात्तापांत, 
इतबार-विश्वास, भरंवसा, पू- 
ज्यभाव. 


लेखांक, शब्द. अथ, 

२२३२ जाजती-जास्ती-अधिक. 

ह बदवक्र-बेअत्रू , काळेतोंड, ना- 
मुष्की. (हा शब्द । बद- 
वक्त? असा असेल तर 
वाईट प्रसंग असा अथ 
होईल. ) 

») हातनाला-लहान बंदूक. 

»» सुतरनाला-उंटावरची तोफ. 

»» रेहेकले-तोफांच्या व सामा- 
नाच्या गाड्या. 

,०» तवकल करून-ईश्वरावर भरं- 
वसा ठेवून, परमेश्वराचा 
थांवा करून. 

»» या सायास-यासारखा, या- 
समान. 

१) उस्तवारो-उपद्याप, त्रास. 

»» सुजाका-पवौ, जरूर, भीड, 

२४ बंदगी-सेवा, युलामगिरी, पार- 
तंत्र्य. 

»» दुमदारी-सैन्याची पिछाडी, 

,»» पाव केला-हह्या केला. 

२५ चौतफा-चोंद्दी तेने, चोहों 
बाजूंनीं. 

,» काहिला-घाबरा. 

»» तफावत-अंतर, फरक, 

» रजबदल-मध्यस्ती, तहाचे 
बोलणें, 


६ 


लेखांक, शब्द, अथ. 


२५ 


1.3 


1) 


कमपेस-सवे, 

जानकुरान-( जानेकुरान ) स- 
रदार ओलीस देणें. 

दस्कत-सही, 

खासदस्तक-स्वदस्तुर लेख, 

इरसाल-निरोप. 

बुरंगे-बुणगे, 

तग-उपासमार. 

कऱ्यप-कपट. 

जानरोटी-शपथ. 

खता-चूक, युन्हा, 

करोला-बंदुकवाळे घोडेस्वार, 

अर्गानगी-दाणादाण, 

किछेबंद-किलयाचा आश्रय 
करून. 

तांब्र-मोंगल, पठाण, 

वारापाणी-निकाल, 

विकल्पवासना-वाईट इच्छा, 

रसद-साहित्य, दाणावेरण आणि 
पैसा. 

कमाविस-मामलत. 

बिलंद-बळकट, जबरदस्त, 

आंव-द्‌म, 

गारुड-कपट, लचेगिरी. 

दस्त-पदच्युत(१). 

नबाबत-नवावगिरी, नबाबाचें 
पद्‌ किंवा अधिकार, 


लेखांक. शब्द, अथ, 
४९ वांकोन घातले-चालून गेले. 


लेखांक, शब्द, अथे. 
४१ वचकत्याची पातशाही-बावरानें 


स्थापन केलेल्या पातशाद्दीस 
चकत्याची पातशाही ह्मण- 
ण्याची गेल्या शतकांत चाल 
असे. मोंगल लोकांत चकते 
ह्मणून एक कूळ असे, त्या 
कुळांत बावराचा जन्म 
झाला, हिंदुस्थानांत आ- 
ल्यावर बाबरानें ते॑ आपलें 
आडनांव केलें. जसा अ- 
हमदशह्ाा दुराणी, तसा 
वावरशह्या चकते. चकते 
हा शब्द भाऊसाहेबांच्या 
बखरीच्या ९४ पृष्ठावर 
आलेला आहे. ह्या शब्दाची 
मांडणी इंग्रजींत लाड. 
हा अशी कारितात. 
(राजवाडेकृत म. इ. साधनें 
खंड १ ला. ए० २७५). 


») खडी-तयार, तत्पर. 
9,» कसाला-प्रसंग, अडचण, संकट, 
४८ वज्िन्नस-अस्सल, जसें असेल 


तसें. 


ह क. 4. 1... 
४९ मदोमरदी-पराक्रमानें, शोयाने. 
,» धारकरी-तरवारीनं युद्ध कर- 


णारे लोक. 


,) बरे वजेने-शह्याणपणानें, चांग- 


ल्या तऱ्हेग, 


22 


हुजरात-हुजूरची फोज, खासी 
फोज. 
तहकीक-वीकशी, तपास. 
त्यादारभ्य-तदनंतर, 
धमधमे-मातीचे मोठमोठाले 
धक्के किंवा बुरूज. 
निराकरणाचे मंत्र-दर्पोक्ति. 
हाके (१)-हुके हणजे बंदुका 
या अथी, 
डोम-डोंबाळा, जाळ, ज्वाळा, 
बरकंदाजी-वंदुकीचा मारा. 
तोफजी-तोफांची मारगिरी, 
सफेल-तटाची गच्ची. 
लेश-खूण (१) चाल (१) 
एलगार-हला. 
कसकरले-कचरले, मागें हटले, 
रेजगिरी-दारूगोळ्याचा मार, 
रंजक-दारू. 
फत्या-पोत्यास? 
तमा-भीति, पवो, धास्ती. 
कोल-तह, तहाचीं कलमे. 
कविळा-बायक्रा मुलें. 
खाजण-खारी जमीन. 
सही न होती-सर न होती. 
टोपीकर-फिरंगी, पोतुगीज. 
युजरान-निभाव, निर्वाह, 


लेखांक. शब्द. अथे, 


५६ 
पुड 
६७ 


७६ 


2 


१2 


१०० 


१2 


१५७ 


गुराबा-<लहान गलबत, 
मुस्तेद-तयार, पूर्ण, 
विशदे-रागार्ने, 
वादली-भरजरी. 
कच्या धाग्याची-गरीब. 
स्वल्प साहासे-स्वश्प सायासे- 
थोड्या श्रमाने. 
कापड-लत्ताकपडा, 
पांधरूण. 
अडसेरी-अडदोरीभर धान्य, 
सरखेल-हा किताब आंग्रे ह्यांचा 
होता. सखील-निशाणांच्या 
समूहाचा अधिकारी, 
मद्दालतफेनें-वाड्यांतून, महा- 
लांतून, राण्यांच्या मार्फत, 
रोकडे-रोख. 
इतराज-नाखुष. 
मवासी-लुटारू लोक. 
अहीर-उत्तराहिंदुस्थानांतील 
एक रजपूत जातीचे लोक. 
पाषाणा-एक प्रकारचा अजार, 
परशरामपट्टी-परशुराम देवाक- 
रितां एक कर, 
मोईन-वषोची नेमणूक, ठोकळ 
रक्कम, 
विश्याद-मालमत्ता, चीजवस्त. 
दारूच्या चिठ्ट्या-बंदुकी च्या 


चिरयुट- 


लेखांक. शब्द. अथे. 


१६४ 
१६८ 
१७५ 
१७९ 
१८७ 


२०७ 


किंवा सुरुंगाच्या दारूच्या 
चिठ्ठया. 
ढोक-डोंग (१) 
खामखा-खास, खचित. 
मुलखगिरी-प्रांत काबीज करणे, 
तलाश-तपास, चौकशी. 
बालपरवेशी-लढाईत मेलेल्या 
शिपायाच्या मुलास जी ने- 
मणूक अथवा इनाम जमीन 
देतात ती, 
लोभललिगतेकरून-लोभानें व 
लळ्यानें, लडिवाळपणानें, 
देशचौयुलकी-एक प्रकारचें पा- 
टिलकीचे वतन. 
रोखापोखा-मागणेंचिठ्टी, वरात. 
पेश्ा-धंदा, संबंध. 
पोताहून-पोत्यांतून, खजिन्यां- 
तून. 
फलादेश-फलात्कार, फलद्रूपता 
युजारत-मार्फत. 
कामास आले-मृत्यु पावळे. 
कुडती-बंडी, आंगरखा. 
मोजीब-प्रमा णे. 
हु-मराठी भाषेंतील “श्री” 
प्रमाणे णक शुभदायक चिन्ह, 
आजम-बहुमानवाचक विशेषण, 
अकरम-कृपाळू, कृपावानू, 


लेखांक, शब्द, अथे, 

२४० दामषफकतडु-नेहमीं दयादृष्टि 
ठेवो ह्या अर्थी फारशी 
भाषेतला हा मायना आहे. 

मुषफक-मुष्फिक-दयाळू,कृपाळू, 

एन्तेजाद-कृपा. 

अज-पासून, 

एखलास-सेह, प्रेम, लोभ, 

»» बादज-वारंवार, पुनः: पुनः. 
२४१ महफूज-सदेव स्मरणांत असलेले, 
रफअत-अत्यु च. 
शह्ामतपनाह-राज्यरक्षक, 
दुवा-आशीर्वाद, 
खैरियत-समाचार. 
भकलेले-भयभीत झालेले, 
खेरसलछा-खुषखवर, 

समाचार, 
मोहीव-हुजूर, सरकार. 
चंद्रोज-कांद्ीं दिवस. 
खुषवक्तीं-संतोषसमयीं. 
शादमानी-आनंद, समाधान. 
ईजानेव-खाविंद. 
निविस्ते-पत्र, लेख, 
फरामोसी-हुकूम. 
डावाडौल-भयभीत, परागंदा, 
बुतपरस्ती-मू्तिपूजा, 
खिताबमो जिब:-कुराणाप्रमाणे, 
तजावत-अंतर, 


2 


2 


डु 


कुशल- 


२४५ 


डं 


१2 


९ 


लेखांक. शब्द. अथ. 

२४६ तफहूस-तपास, चौकशी. 

२४७ इहुजत-हिशोस, तपशीलवार 
यादी, 

२४८ नेकवक्त-वरोबर, वेळेवर. 

२४९७ खफती-मूर्ख, 

,» दिवाना-वेडा, 

»> वेशौर-भित्रा, कतृत्वद्दी न. 
२५० खैरआफियत-कुशलसमाचार. 
२५१ मजमून-वृत्तांत, हकीकत, 

»» सुफसल-सविस्तर, तपशीलवार, 


,» चिला-समाधि. 
२५२ अव्वलफसल-वर सांगितल्या- 
प्रमाणे, 


,» फोत झाले-गृत्यु पावले, 
,»» केदीम-जुनें, प्राचीन, 
92 तेफावत तजावत-अंतर. 
१» इकामर्ध्ये-परभेश्वरास स्मरून, 
खरेपणानें. 
»» शुक्रयुजारी-कृतज्ञता, उपकार- 
बुद्धि. 
२५२ दरींविला-दरीन्‌विला-इलीं, 
ह्या दिवसांत. 
२६२ जागली-पहारेकरी, संरक्षक. 
२५६ इतला-संम ति, 
२६० निरवण-निरवानिरव, 
२६२३२ ऊर्जो-निगा, 
२६५ थडे-थडगें, 


१० 


लेखांक. शब्द, अथे, लेखांक. शब्द. अथ, 

२७२ असफी-मोहरा. ३७५ इनसानाचा-मनुष्यपणाचा, स- 
भ्यपणाचा, भलेपणाचा, 

»9 इलाही-देव, इंश्र. 

कुदरत-सत्ता, 


२७५ दिलपाक-युद्ध अंत:करणार्चे, 
,» दिलद्यी-उदारधी. 
२१ वाजिव-नीट, योग्य, नीचे-घांटाखालीं, कोंकणांत. 
,) तकिया-गादी, संस्थान, न करमेनें-कृपेनें. 
१» खुदाई-ईश्वरभक्त, ,» जुदाही-दुजेपणाचा भाव, 


१2 


2 


शुद्धिपत्र. 


ब्रह्मद्र खामींचे चरित्र. 
एष्टट' ओळ. अशुद्ध. आद्ध- 
रट २१३ यांणी यांसी 
रर. द मोहिब मोहिबीं 
3 खेरसलीं खेरसला 
५५ २५ तवलदार बेलदार 
९६५. '२७ वर्शनास दशनास 


ब्रह्मंद्र खामींचा पत्रव्यवहार. 


लेखांक. एष्टट. ओळ. अझुद्ध. शुद्ध. 
४८ ४ ० २५ या'*»*.« पादशाही 
(030 ८  प्राणवली व धालवली 
१» 393 २१५ स्वामींची प्रकृति स्वामींचीं बोर्टे दुखतात तीं 
त की रर 08७ पोछर 
99 9) टी०रे सन १८३४ सन १७२४ 
१२ १० १८ कांद्दीं आह्मी 
२९ २३४ २ पांचनगें वतन दिल्हे. पांच नगें वस्त्र दिल्हॉ. 
१5” . ५४ १४ आमचीनिष्ठा आमची निष्ठा त्रिकरणपुरस्सर 
9) रेष ४ आशेपेक्षां अधिक आश्ञेपेक्षा आह्यांस अधिक 
त ९ पावणे पाठवणे. 
क जा १०  त्याजवळ त्याजवरून 
२० ३६ ७ अंताजीपंताकडून अंबाजीपंताकडून 
११ 19 ११ करणें तें करावी तो केला पाहिजे, आणि आ- 
ह्यांस काय आज्ञा करणे तें 
करावी, 


», रे७ ८ काले काळिं 


लेखांक. एष्टट ओळ. 


२० 
- 84 
११ 


२२ 


2१ 


२७ 
1. 


-&- 


ता 


डर 
श्रे 


2 


अशुद्ध. झुद्ध. 
१० तुझे ह्मणविल्याचें तुझें वाचविल्याचें 
१२ बिरित बिरीद 
१ लवकर सातारि(यास आलों) लेकरे खरीं. त्यास 
४ हे खास एखादी 
टी०८ (0 चिला ४0 १०४. 
७ सालीं सहा महिन्यांत 
१३२ निमेळता त्रिकाळशांतता असं एका 
पत्रांत पाठांतर आहे. 
२० राहिलें राहिलें साहिलें 
७ दिडशे शेंदीडर्शे 
२ कोट केवळ 
५ राणोजी रघोजी 
६ आमचे जाहले उत्तम जाहलें. 
१२ राणोजी रघोजी 
१ सवेनचें साबानचें 
२ गीर निंभोरें 
१८ संभाषण परस्पर संभाषण 
१० भाड्याचे बेल भाड्याचे गाड्याचे बैल 
७ मजकुरात द्यावेतेसी जानकुरान द्यावें ऐसा सि- 
सिवत द्धांत 
१२ याद करून दिली. याद करून आणिलीं. नबा- 
बांनीं मतलब माफिक 
याद करून दिली, 
१ चालत उठावे आराबेयावर चालत उठावें. 
२ धावयाविर्णे धान्याविणें 
३ मनरोटी जानरोटी 
»» करतील? करतील; परंतु 


